रक्‍तकमळे 


( भारतीय क्रांतिकारकांच्या कथा ) 


लेखक ! 


नये, रा, गोंडगो, 
धी. ए., बी. टी, 


| एकम विक्रेते $ 
श्री लेसन वाचन भांडार 
ढोकळे भन, लश्मी रस्ता, पुणे १०, 


(१119041161 


* >” ४ 


27९१ 1. 


को 
क्ल र 
4.14 ५१ ' 
शती 


_ प्रकाशक : 
ञये. रा. गोडगे 


सेवानिद्वत्त शोक्षणांधिकारी ' 


लक्ष्मी कारंा 
-अहमदनगर. 


पहिली आवृत्ती $ १९७" 


- सुचालन वाढविलेली 


दुसरी आवृत्ती : १९७६ १. 


सुद्रक ढृ 

मा. प. तळेकर 
श्री दत्त मुद्रणालय, 
३३५ शानिवार पेठ, 
पुणे ३०.  . 


क ६.१ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


अस्तांवना 


अग्नी शांत झाला तरी, वरवर दिसणाऱ्या राखेखाली निखारे घरेपुरताद्रीत हर 


रक्तकमळांना आदरांजली 


य आ 
अठराशेसत्तावम सालच्या स्वातंत्र्य-संग्रामात हिंदी सामर्थ्य,परभूत झाल र 


मनिंखाऱ्यांनी वासुदेव बळंवंत फडक्यांच्या अंतःकरणात सशस्त्र क्रा" 1व- 
पाळला. 'फंडक्यांच्या जीवनातूनच चाफेकर बंधू व स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी स्फूर्ती 
घेतली आणि सावरकरांच्या “ भेभिनव भारताने ' देशभर क्रान्तींचे चुडे पेटविले 
फिनिक्स या नावाचा एक पक्षी आहे की, तो मरण षावल्यांवर त्याच्या मृत देहाच्या: 
मातीतून त्याच्यासारखे पक्षी जन्म घेतात, असा. एक स॒मंज काही देशांत पूर्वा होता 


हुतात्म्यांची राख. देखील चेतन्यंमयं भस्म आहे. त्या भस्मातून नवनवे क्रान्तिकारक 


--देह धारण करतात बॅलिंदानाच्या वेदीवर सांडलेले हुतात्म्यांचे रक्त कधी सुकत नाही 


- कधी गोठत* नाही. ते सदेव अमृत असते, संजीवनी असते. त्या रक्तातून नवीन £- : .. 


-_ क्रान्तिंकारकांच्या हृदयात प्राण ओतले. जातात. अशा तऱ्हेने भारताच्या स्वांतंत्या- - 


__ :साठटो'-क्रान्तिकारकांच्या केक पिढ्यांनी. आपली. शिरकपले वाहिली ! तीच ही 
._ > सक्तकमळे! विशी-पंचविशीतीर तरुणांच्या खांद्यांना खांदे देऊन पंधरा-सोळा वर्षांच्या 
: »"कोवंळ्या मुला-मुलींनी देखील क्रान्तिकालीच्या चरणी आपली जीवने वाहिली ! अशी 
- >. - आहे आपली प्रभावी परंपरा !. असा आहे.आपला विजिगीपू वारसा आणि असा 

“आहे आपलां उज्ज्वल इतिहास ! न 


तरुण मनाला अदभताची :ओढ अधिक असते. म्हणूनच तरुण विद्यार्थी. 


-_. अद्भत गोष्टी, हेरकथा, रहस्यकथा इं. वाचंण्यांत दंग होतात सशस्त्र कान्ति-. :- .. 
-'कारकांची जीवने तर अद्भूत प्रसंगांनी रसरस्तलेलीं. हे प्रसंग वाचताना विद्याथ्यांच्या-_ - - 
-*“: मनाची-भक तर शान्त , होईलच,. त्याशिवाय. त्यांच्या अंतःकरणांवर. उदात्ततेच्या ... >: 
:.. -: संस्कारांचे ठसेही. उमटतील द पे व र 


»- आता मनू . पालटला आहे. देश स्वतंत्र झाला आहे. पिस्तुले ब बास्ब> 


9 ; : घेऊन .. कान्ततिकारकांप्रंमाणे शत्रूशी लढण्याची गरज उरली नाही. तथापि देशात > रड 
: .. राक्षसाप्रमाणे,किती.तरी आव्हाने उभी आहेत ! निरक्षरता, विज्ञानाबद्दल अज्ञान रे 


नेतृत्वाखाली. रणशिंग फुंकले. लो. टिळक व महात्मा गांधी ह्यांच्या कर्तृत्वाने 


. वर्गकलह,. रोगराई, दारिद्र्य, 'जातिविषमंता आणखी किती तरी ! तरुण मर्नानी 
-यांतले. एक आव्हान .स्वीकारून त्यासाठी जरी आपले जीवन वेचले तरी त्यांचे भ 
“ज्लीवन त्या हुतात्म्यांप्रमाणेच उज्ज्वल होइल ण जन 


भारता'्या स्वातंत्र्यासाठी :हिंदी राष्ट्रसभेने महर्षा दादाभाई नौरोजी यांच्या 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४) 


देश स्वतंत्र झाला. गांधीजींनी स्वातंत्र्यासाठी सुरू केलेली असहकारितेची व सविनय 
कायदेभंगाची चळवळ व एकोणिसशे-बेचाळीसची मोहीम यांमध्ये इंग्रब सरकारच्या 
सैतानी . हल्ल्यांमुळे हजारो देशभक्तांची शिरे ' स्वातंत्र्याच्या वेदीवर पडली. ती एक 
स्वतंत्र यशोगाथा आहे. ह्या पुस्तकाच्या छोट्या कक्षेत ती मावणारी नसल्यामुळे 
येये फक्त सशत्र क्रान्तिकारकांच्यांच कथा' घेतल्या आहेत. ' 


:: . 'विल्ली. येथे दोन-तीन  वषापूर्वी स्वातंत्र्य लब््यात.. शिक्षा...भोगून आलेल्या 

स्वातंत्र्य-सैनिकांची अधिवेशने भरली होती. त्या वेळी .' क्रांति.. अंक. प्रसिद्ध 
करण्यात: आले. काळ्या पाण्याचा अथवा-दीघे मुदतीचा कारावास भोगून आलेले 

गदर) चे. क्रांतिकारक, काकोरी .कट व बंगाल्यातील:.सूर्यसेनांचे. कार्यकर्ते, भरत- 
सिंह-चेद्रशोवर आझादाचे सहकारी इ. क्रांतिकारकांनी .त्या अंकात सशस्त्र कान्तीचे 
स्वतः. पाहिलेळे व अनुभवलेले प्रसंगःदिळे आहेत... ते. प्रसंग. वाचून . हे पुस्तक 
लिहिण्याची प्रेरणा मला झाली. इतिहासाच्या कालप्रंवाहाला धरून मी त्या स्वातंत्र्य- 
लढ्यातील प्रसंगांची मांडणी... केली.. उपरोक्त प्रसंग त्टित:व तुटक तुटक होते 
हास्तव-संगतवार मांडणी करण्याच्या व माहितीच्या दुष्टीने मला. बऱ्याच संदभ 
ग्रंथांचा. उपयोग झाला. म. म. .चित्राव शास्त्र्यांचा अर्वाचीन. चरित्रकोश 
शिखरे यांचे * आमचे स्वातंत्र्य लढे”, श्री. राजा मंगळवेढेकर यांची “स्वातन्यःलव्या- 
-' बरची पुस्तकमाला., श्री. दाते यांचे ' भारतीय स्वातंत्र्याचे रणझुंजार ' ह्या सर्वाचा 
. मी.क्त्णी आहे..श्री._राम..निसळ. खंदे स्वातंत्र्य्सेनिक व ." झाझाद हिंद). चे 


संपादक. ) ह्यांनी. पुरंविल्लल्या ' कान्ती ' अंकामुळे.ही कंत्पना जन्माला आल्यामुळे 
. मी त्यांचे मनःपूवक आभार मानतो 


ज्या शेकडो क्रान्तिवीरांनी: स्वातंत्र्यासाठी स्वतःच्या प्राणांची कुर्बानौ केलो, 
त्यांच्या. स्मृतीला.शेवटी सादर वंद्म, 


७६ « :” 


२०फेब्रुवारी १९७५ |? » - लेखक 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


दुसऱ्या आवृत्तीच्या संबंधात--- क रत 


पाचसहा वर्षापूर्वी दिल्ली येथे स्वातंत्र्य सैनिकांचे दोन वर्षे मेळावे. मरुले त्र 
होते. त्या वेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'कांतिःअंकात स्वातंत्र्यलढत्यात काळे,माणी र 
पाहून आलेल्या व अन्य. काराग्ह्ांत , दीघ : मुदतीच्या खंढतर, शिक्षा.१भोगून - 
आलेल्या क्रांतिबीरांनी . स्वतःसंबंधी व. स्वतःच्या सहकाऱ्यांसंबंधीची “कांति. 
कार्यातील माहिती निवेदन केली आहे...त्या अंकातील मजकुराने &माझ्या 
मनाची इतकी' पकडे घेतली, की, “आजच्या पिढीला 'त्या माहितीचा:-परिचय:होणे, :. 
सुसंस्कार, इतिहास व स्फूर्ती-पा दृष्टीने उपकारक होईल, असे मला वाटले. .यास्तव,. 
त्या “विषयावर मिळाली 'तेवढी : पुस्तके वाचून कालानुक्रमे, संगतवार रीतीने, व 
ऐतिहासिक :घंटनांच्या पार्श्वभमीवर भारतीय कांतिकारकांच्या कथा. चित्रित-केलेले 

रक्तकमळे ? : हे पुस्तकः मी फेब्रुवारी -*रकोणीसशे. पंचाहत्तर साली लिहून..प्रसिद्ध 

केले. :संन *१८५७ पासून . नेताजी: सुभाषचंद्र :बोसपर्यंतच्या ज्या कांतिकारकांनी. . .: 
धारातीर्थी; बॉम्बस्फोटात, इंग्रजांशी:लढताना, :अथवा.'फाशीच्या तक्‍्त्यावर स्वतःची. न 
शिरकमळे अर्पण केली,' अशाच प्रमुख : क्रांतिकारकांच्या; जीवनकथा :या पुस्तकात : 
संकलित - करण्यात आल्या आहेत. या पुस्तकाच्या: प्रसिद्धीनंतर कांतिकारांच्या, : 
संबंधाने आणखी काही पुस्तके वाचनात. आली. ::त्यांत आढळून: आलेल्या: काही 
नवीन, अद्‌भुत व विस्मयकारकं.माहितीची भर या आपत्तीत जुन्याःधडयांत:घालण्यात : 
आली आहे. पं. शामजी कृष्ण वर्मा, . मडम.कामा, डॉ. खानखोजे.ही मंडळी जरी 
प्रत्यक्ष.काराग्रहात गेली नाहीत,. त्री त्यांनी, क्रांतीच्या दिशेने केलेले काय. इतिहासात 
सुवणाच्या रंगाने. रेखाटण्याइतक्या : तोलामोलाचे. आहे... यास्तव हे व इतर:काही 
क्रांतिकारक यांच्या जीवनावरील नवीन चौदा धडे यां आवृत्तीत घालण्यात आले.आहेतं 
त्यामुळे पहिल्या आदृत्तीपेक्षा द्या. आवृत्तीतील पुस्तकाचा आकार साघारणत::दुप्पट _ :.. 
झाला आहे..तथापि हे सव करताना पाल्हाळ व अधिक माहिती शक्‍य तितकी संक्षिप्त केली: _ र्‍ 
असून माहितीची अद्भुतता, स्फूतिप्रदतता व रंजकता यांच्याकडे लक्ष पुरविले आहे... 

इंग्रजांसारख्या ,बलाढऱ्य शस्त्रधारी सत्तांधीशाबरोबर स्वातंत्र्यासाठी लढा देणे" . > र 
हवे काही व्यक्तींचे अथवा 'गटांचे कांम. नव्हे. निःशस्त्र: जनतेची मने स्वादच्याच्या 
आकांक्षेने चेतविली पाहिजेत .व! स्वातंत्र्याची :*चळवळ! ही जनतेची चळवळ केली 
पाहिजे, हे तत्त्व. लो. टिळकांनी , ओळंखले. होते. : म्हणूनच :“केसरी'तील :्लिखाण 
शिवाजी-उत्सव, गणेशोत्सव व कॉँग्रेसचे व्यासपीठ या साधनांच्या द्वारेःत्यांनी जन: 
सामान्यांच्या मनात ' स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे.व. मौ तो मिळविणारचं 
हा मत्र बिंबविला. त्यानंतर . महात्मा. गांधीजींनी देशभरातील जनतेची ह््द्ये 
स्वातंत्र्याच्या कल्पनेने भारून टाकली. जनतेची संघटना उभी केली. या देशव्यापी 
: चळवळीने एखाद्या खबळत्या . महासागराच्या सामर्थ्याने ब्रिटिश साम्रांज्यशाहीला 
'घडका मारून एका बाजूने तिला खिळखिळे केले, तर. दुसऱ्या महायुद्धामुळे 


2-३ क 


(१119041161 


भी 


(६) 
र 


कोसळलेल्या संकटामुळे दुसऱ्या बाजूने ती साम्राज्यशाही हादरली गेली. अठराशे 
संत्तावभ्लला सुरू झालेल्या स्वातंत्र्यमंदिराच्या उभारणीचे काम शेवटी एकोणीसशे 
संत्तेचाळीसला पूर्ण झाले. जनतेच्या पाठिंब्याशिवाय ब्रिटिश . साम्राज्याविरुडधची 
उठठावंणी यशस्वी होणार नाही, याची . जाणीव वासुदेब घळवंत. फडके, . पिंगळे 
कर्मोरंसिंगं, भगतसिंह, सूर्यसेन'य। सर्वांना चांगल्या तऱ्हेने.होती. त्या दृष्टीने बऱ्याच 
पलटणी काही क्रांतिकारकांनी आपल्या बाजूस वळविल्या देखीलं' होत्या: त्या 
योजंना यशस्वी झाल्या असत्या तर कदचित इतिहासाचा ओघ भिन्न दिशेने वाहिला 
असता. परंतु अदृष्टात तसे लिहिले नव्हते. . दारूचे कोठार जसें एखाद्या ठिणगीने 
भडकून उठावे. तसे फितुरीच्या ठिणगीने कांतिकारंकांचे भव्य-मनसुत्रे भस्मीभूत झाले 
असे जरी असले, तरी स्वातत्र्याच्या मंदिराच्या उभारणीत कांतिकारकांचा वाटा मोठा 
आहे. शेकडो ज्ञांत-अज्ञात नरनारींनी आपल्या 'शिरकमलांनी व रक्ताने त्या वास्तूची 
उभारणी केली आहे. परतु 'दुर्देवांची गोष्ट . अशी की; आजच्या सुशिक्षितांच्या 
पिढीला भगतसिंह, चंद्रशोंख्र आझाद, सावरकर: इ. बोटांवर मोजण्याइतक्‍्या कांति 
कारकांची देखील साधारण माहिती असत. नाही, तिथे इतर . जनांच्या चाबतीत 
विचारंच करायला नको. क्रांतिकारकांचा त्याग, शोय, घेय>दानत, इमान व॑ःदेशप्रेम 
या.गुणांनी भारताचा इतिहास उजळून निघाला आहे: . त्यांनी : आमच्यासाठी :रक्‍त 
- सांडले. आम्हाला निदान त्या रक्ताच्या शौ्यणाली कथांची ओळखणं तरी असायला हवी 
या पुस्तकात सुंमारे सव्वाशे क्रांतिकांरकांच्या कायाचा उल्लेख करण्यात आला आहे 

 रक्तकमळे ) प्रकाशात 'आणंण्यास माझे. परम मिंत्रे सुप्रसिद्ध जांनंपंदेकवी व 
कथालेखक श्री. ग. ल. ठोकळ यांनी मला खूप उत्तेजन दिले. तंसेच पुस्तकाची: 
पहिल्ली आवृत्ती संत्वर संपुष्टांत येण्यास पुढील संज्जनांचे साहाय्य व सहकार्य लभले 
नगर जिल्हा कॉंग्रेसंचे अध्यक्ष आमदार श्री: शंकरराव काळे, बी. एसंसी., बी. ईं 
खासदार श्री. बाळासाहेब विखें आणि नगर जिंल्हा युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व जिल्हा 
परिषदेचे उपाध्यक्ष श्री. यशवंतराव गडाख, बी. ए..बी. एड. यांच्या साहार्‍्यांचा 
कृतज्ञतापूवंक उल्लेख करणे, : हे माझे कतंव्य आहे. तसेच काही शाळा, कॉलेजे 
मेंगरेपालिंका शिक्षण मंडळे ध जिल्हा परिषदा यांनी केलेल्या सहकायांबेदहल मी त्यांचा: 
आभारी 'आहे. पुस्तक आकषक करण्यात “चित्रकार श्री :ग. वि. देशपांडे व मुद्रक. 
श्री. मांघवराव तळेकर या स्नेह्यांनी घेतलेल्या परिश्रमांबद्दल मी.. त्यांचे आभार 
मांनलेच धाहिजेत 


शेवटी भारताच्या स्वातंत्र्यलढा लढलेल्या ज्तात-अज्ञात झुंजार वीरांनो वः 
वीरांगनांनो, तुमच्या उज्ज्वल स्मृतीला कृतज्ञतापूर्वक वंदना ! 


२०,,डिसेंबर .१९ ७.६ 


4. 


१ हा. न्हा ले सक 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


शै. 

२. 
क. 
| हि.$ 


- . भस्मासुरांची विद्या (. बॉग्बवाले बापट 


. चंदनाचे खोड ( बांबा'सोहगसिंह भकनां 


् 
ढी शा; /:/ पि 


अनक्रमणिक्काः -/!' 


७,» ६ हा ४06 १111607, 2 
कल अच 22017 3000060000640000::0000010 
प टक्का क प 


१८५७ क्रांतिकारकांचे स्फूर्तिस्थान “7 ४९ प 1440621: 
7७० क 6.1) १14 भा १५ - | 
गरुडझेप ( बासुदेव घळवंत फडके ) ह र र ही: 


कुकांचे प्रतिसरकार ( रामसिंग कुका ) 000०00 या. 
गोंद्या आला रे आला? (चाफेकर बंधु, रॉनडे, आपटे) साठे) 0) 
भारतीय 'क्रांतिकारकौचे . लंडनमधील: धर ;;( पंडित -*:. ; ही 
श्यामजी कृष्ण वर्मा ) कात वय 


क्रांतीची. कालीमाता.( मादाम कामां ) 


आई, तू मला कची भेटशील? ? ( स्वातंत्र्यवी ठर 
सावरकर ) न 
भारताची 'अस्मिता ( मदनलाल धिंग्रा) र 


विजयांनंदे नाट्यग्रहात पिस्तुलाचा . बार 
देशपांडे ) या ि 

आग्यामोहोळ उंठलें ( खुदीराम बोस; प्रफले *चाकी 
सत्येंद्र, कन्ह्य्यालाल दत्त ) क्क 
अभिमन्यूचा  वारत्ता. ' (.सुशील सेनं 
चक्रवर्ती :> | 


अजितसिंग?) 


षद 2 व 


्ट 


दुदैवी: देशभक्त (“लाला :हरदयांळ') 


बागी कतारसिंह र की 
स्टेशनमास्तरचा भाकरीबडव्या ( पंडित परमानंद 3 
गदरचा सेनापती ( डॉ. पांडुरंग. सदाशिव प्वानखोजे 3 


अफगाणिस्तानात हिंद सरकारची स्थापना (राजा. .: - त क 
महेंद्र प्रताप)  . क ही ा. र या नर, 


व “पर. ; 


(८) । 
२९. . पत्त्यांचे डाव ( रासबिहारी घोस)  ., व 
२३. असा बुलंद पती, अशी 'बुलंद.सती/.(..भाई बालमुकुंद, 
__. > अमोर्चेद अवध बिहारी, वसंत विश्‍वास ) १२१ 
२४, अकाली बाब्बर हुतात्मे ( मांस्टर,मोटासिंग-क्रिशनर्सिंग). . : १२८ 
२५. आगगाडीतील खजिन्यावर हल्ला. ,(.रामप्रसाद;बिसमिल,.. ती 
:.. :  गेंदालाल दीक्षित, राजेंद्र. लाहिडी, रोशनसिंह .) १३३ 
२९६. पठाण युबुकाचे.इमान ( अशफाकठल्लाखां,)...... £...... 5; २७० 
२७. . असेंब्ठीत बॉम्ब ( भगतसिंह, .दत्त, राजगुरु, .सुखदेव,), ... १ड्र 
रट. दोने सत्याग्रही हुतात्मे ( जतींद्रनाथ दास व महादीरसिंग ):. . .. १५३ 
२९. झाशीचे सिंह ( भगवानदास ..माहोर..व : सदाशिवराव कुक 
: ___._._._. मलकापूरकर ) क व 000. आ १६५ 
- “२७. _. रक्तकमळ ( भंगंवतीच्रण व्होरा ) ण १७२ 
__३४.. उसंनी बायको ( दुंगांदेवी व्होरा )-::..7:) 2. : श्ट्र 
*-स्वामीराव:(.बाबा पृथ्वीर्सिहे;ःआझाद-)::;. | . ८: : १८९. 
- :३३.. स्वतंत्र म्हणून :जंगेन स्वतंत्र म्हणूनच 'मरेन...(. चंद्रशेखर... . . 
55. . . आझाद, 'वेशंपायन, :भवांनीसिंह रावत) क वा : २००. 
३४. : चितगाव्र : शस्त्रागांराबर ::हृ््ला..; (- सूर्यसेन..मास्तरदा,, ..... 
नप तारकेश्वर दस्तीदार..) ला र्र 
“३५-- -प्रीतिलता.नव्हे.-विद्युल्लता. (. प्रीतिलता वाडेदार.) २१५ 
३६. बळींचाःबेध- एक;.दोन,-तीन ९ प्रद्योतकुमार भट्टाचार्य,..... ... .. 
“>... मंगेद्रकुमार.दत्त, निर्मलुजीवन .घोष.) 0 २१९. 
. ३१७. . हे घे पाणी? (ह्रिपादःभट्टाचार्य ).  _.... २२ 
. रेट. ते तीन मित्र ( विनय"बोस, सुधीर गुंप्त, दिनेश गुप्त > २२८ 
३९. वादळ आणि विजा, (शांती ::घोष,.; सुनीती चौधरी ; 
/>-,. “वीणा दास, कल्पना दत्त, सुहासिनी. देवी, उज्ज्वला ) २२० 
४७, जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा सूड (सरदार उधमसिंग) २४० 
“3४.१... 'चलो 'दिक्ली, जय हिंद ( नेताजी सुभाषचंद्र बोस ) र्थ 


2 शि 272चाय सी की | ॥। (४) | | > १, 


् "स्फरनिस्थान 1 *,” » 


9 र्य ”../““' १) रजि 
अ टटकरॅरय “0... ... अनी. 3 हा 
४४५ ७०७६ स्फ्तिस्थान्‌ 1 . 


न््त्् >्ड्ड्ळ्य््ञ्व्ख्व््व्क्त् 


शन कश री 


| ण दया लाल. 

. े. रो ब. .') इ.स. १८५७.भारताच्या इतिद्दासात ते साल अग्निरेखेने 
१२ शक, आ 02१ क. | 
टक  . मरेखाटले ग्रेले, अग्निरेखेने इतिहास रंगविणारी ती माणसे भूतंकाला- 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


“इत्यादी ठकाणच्या' ॥शपायांना इभ्रजाविरद्ध हत्यार उचलल. बत्रह्मावत ह्या 


(२.) 


प्रतीके कुंणोच्या प्रतिभासंपन्न. कळ्पनेतून स्फुरली कोण जाणे. तथापि 


.__ क्रांतीची साद घालण्यासाठी -लॉल कमळे'व "चपात्या ह्यांच्याइतका अर्थवाही ' 


तुंदर प्रतीके योजणाऱ्याच्या प्रतिभेचे-कोतुक करांत तेवढें :थोडेच.. चपात्या 
म्हणजे अंनन्रह.”अनाची आणंभधाक. म्हणजे. इमान. . लाल, कमळे म्हणजे 
क्रोवीच्यांधिदोवर बलिदान) हिंदी लोकांना इंग्रनांविरुद्द उठावणी .करण्या- 

ठी प्रव्तत्त'करण्यासादी एका गाषाहून दुसऱ्या गावाला चपात्या पाठविण्यात 
येऊ लागल्या. लाल कमळनिरनिराळ्या छावण्यांतील सॅनिकांच्या हाता-हातांतून . 
प्रवासाकरू लागली. २१९-मे १८५७'-हा उठावणीचा ॥देवस_ठरला- (परतु 


“गल पांडे या शिपायांस तोपयंत: थांबणे असंह्य झाले.. त्याचा संताप अने. बर 


झाला? भरलेलीः बंदूक घेऊनं तो परंड मैदानांवर गेला व त्याने इम्रेजल 
अधिकाऱ्यांनारबंदुकीने'गोळ्या' घालण्यास सुरुंधात ' केलो? मंगल पांडेला पकड 
ए्यातःआले व लष्कंरी-कोटापुढे .खंटला चालून त्याला फाशी देण्यात आले 


मंगल पांडे योनेःपहिला बार काढला आणि मग ठिकाठेकाणच्या पल्लटणी 
बिथरल्या. कानपूर; लखनौ दिल्ली, ग्वाल्हेर, जगंदीशपूर ( अयोध्या प्रांत ) 


/>**१५...५..>“” "हह 


*चृठेकाणी *असंलेलें पेशवे नांनासाहेब, झाशीची 'राणी लक्ष्मीबाई, सेनापती 


तात्या टाप, कुव्रासह वलदल्लाचा म्हातारा नामधारा बादराहा बहादूरराहा 


“ह्यांच्याकडे ह्या. स्वातंत्र्यसंग्रामाचेः नेतृत्व आले.: सुरुवातीला : ह्या मंडळींची 
-संरशी्य्याली.-.तथापे सेन्यातील:“बिस्कळितपणा व : नेपाळ, ग्वान्हेर, निजाम 
इत्यादी :हिंदीःराज्यकर्ते: स्वातंत्र्य: सेंनिकांना _:साह्य करण्याऐवजी :इंप्रजांच्या 
. साद्यास गेलेः त्यामुळे स्वातंत्र्ययुद्धात अपयश आले.-शिवोय वरील कारणांच्या 


- :' ज्जोडीला, फितुरी. 'वे:विश्‍वासघात..ही आलीच. लढ्यांची बाजी हरली, पण 
'“बाजी! लावणारी शूर माणसे. हरली नाहीत. *्षातंत्र्याच्या वेदीवर 'त्यांनी 


-.आपलीःशिरकमळे वाहिली य ५ सच क 


नानासाहेब 'पेशत्रे हे दुसऱ्या बाजीराषाचे. दत्तक पुत्र. . बाजीराव 


- पेशव्यांच्या बरोबर.ते गंगाकिनारी ब्रह्मांबत येथे राहात होते बाजीरावांच्या 
. मृत्यूनंतर त्याला देण्यात येणारी बार्षिक आठ लाख रुपयांची रक्कम इंग्रजांनी 
नानासाहेबांत देण्याचे नाकारले. त्यामुळे असंतुष्ट झालेल्या नानासाहेबांनी 


स्वातंत्र्य-संप्रामाचे नेतृत्व केले. नानासाहेब' हे मनांने जसे दिलदार' होते तसेच 
धि 


(1190491161 


(३) 


वृत्तीने “सालस ब सासिक-हेते' आणि: दिसायला भव्य-च. रुत्रावदार होतेः 
नेतृत्व करण्याला 'लागंणारे गुण व,न्यक्तित्व त्यांच्या ठायीहोतेः कानपूर ब 
लखनौ. ह्या ठिकाणी त्यांच््या/नेतृत्ताने. हिंद्री फौजांनी इंग्रजांचा -पराभव केला? 
त्या कामी त्यांचे सेनांप्रतीःतात्यांटोपे ह्यांनी. शौय व मुत्सद्रेगिरी द्याची शर्थ 
करूंन बाजी. लढविली तथापि, नेपाळचा-राजञा,-खाल्हेरंचे शिंदे व-हेद्राबादचा 
निजाम इत्यादी बलाब्य/देशी'राजे: स्वाक्तपयुद्रास साद्य करण्याऐवजी इंप्रर्जांस 
जाऊन'*:मिळाले;!' तसेच*शनिरनिराळ्या ठिकाणच्या :पलटणी जरी सुरुवातीस 
एकत्र आल्या होत्याःतरेरी, त्यांच्या वागणुकीत पुढे ,विस्काळितपणा व: बेर्जबाब- 
 दारेप्रणा आला*:त्यामुळेः हिंदी "्सैन्यांचा-पराभव.द्याला-:इंग्रजी सैन्याने नाना- 
 सांहिबांच्या,चाड्यावर-छाप्रा,धातला-'त्यांच्या मुलीला-पकडले:' तिच्या अंगाला; 
तेलाने 'भिजवलेळ्या'कापडांच्या (चिंध्याःयुंडाळब्या: व. तिलां :जिर्वतंपणी सेटवून 
देऊन जाळलेः'पंराभवाच!-डंख ब. कन्येच्या हृदयद्रातक-भीषण:अंत यांचे दुःख 
शिरी घेऊन हा :अद्वत्यामाःर्यमंतकाच्या : शोधासाठी, .चेपाळात.गेला--परंतु 
नेपाळच्या * नरे शाने ..त्याची निराशा: केली* :नेपाळचे.::देवत जे. पशुपतिनाथ 
महादेव त्याचे दर्शन "घेऊन :नानासाहेब जे गडप :झाले ते परंत कोणालाही 
.. ': आणि वीसबावीस वर्षे वयाची झोंशींची. कोवळी राणी लक्ष्मीबाई तिने 
मांडीवर घेतलेला दत्तक झमान्य 'करूनं इंग्रजांनी तिचे राज्यच धशातः घातले. 
त्यामुळे ती गूर राणी वांधिणीसारखी चवंताळली. शिवाय इंग्रजांनी लोकांवर 
' चालानलल्या क्रेर अत्याचाराच्या कहाण्या राणीच्या कानांवर आदळत 'होत्या, 
डोळ्यांना दिसत होत्या. नानासाहेबांच्या लाडक्या मेनेने जिवंतपणी जळताना 
या नी शि हदय द्रेवले होते. मन संतापाने उफाळले होते. 
सूंडाने पेटलेल्या इंग्रजांनी गावेच्या 'गावे पेटवून दिली. सापडलेल्या क्रांति- 
कारंकांच्या . सेनिकांना शेकेडोनी - झाडांवर टांगून फाशी दिले. हे हृदय- 
विदारक दृश्य पाहून राणीने संग्रामात उडी घेतली. इंग्रजी सैन्याने झाशीच्या 
किळ्ल्याला वेढा दिला. राणीने शर्थीने व शौर्याने किल्ला लढाविला. परंतु देवच 
“टललंटले. एका. फितुराने किल्ल्याची चोरवाट व दारूगोळा ठेवण्याचे कोठार 


इंप्रजांस दाखविले. शाशीजवळच्या टेकडीवरून इंग्रजांनी नेमका त्या कोठारी- 


>. ३१ 


बर तोफांचा मारा केला. किल्ला भागीने पेटला. दत्तक पुत्राला पाठीशी 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४) 


बांधून षर्‍सांथीला दोन-तीन शूर दासी धेऊन राणीने किन्ल्याच्या तटावरून 
घोडा _'फेकला.'“नानासाहेब-संनापंती तात्या टोपे' यांचीः गाठ घेऊन राणी 
निरनिराळ्या आघाड्यांवर लढू लागली. इंग्रजी सैनिकांनी तिचा पाठलाग सुरू 
केला. राणी व"सुद्‌र नावाची तिची “शूर दासी'ह्यांचे घोडे/भरधाव पळत होते 
इतक्यं1त “एका सैनिकाने सुंदरच्या घोड्याला घोडा ' भिडवूर्न तिला ठार केले 
ते'पाहून रांणीने घोडा मांगे फिरविला. सुंदरला ठार करणाऱ्या शिपायाचे 
मुंडके ःराणीच्या तलवारीने धडापासून उडवून तथापि पाठलाग करणाऱ्या 
सैनिर्काच्या गोळ्यांनी राणी घायाळ झाली. डोक्यावर झालेन्या तलवारीच्या 
वांरॉनी डोक्यातून रंक्‍्तं' निथंळेत 'होते. कपाळांवर' गोळी लागून डोळ्यातील 
चुंबुळं बाहेर आले 'होते. राणींची शुद्ध हरपली होती. रक्ताने लाल. झालेली 
राणी रणचंडिकेप्रमाणे दिसंत होती. राणीबरोबर*असलेले त्यांचे एक सेवक 
रॉमंचंद्रपंत शेळके “ह्यांनी राणीचा : घोयाळ : देई: जवळच : असलेल्या एका 
' साधूच्या झोपडीत ठेवला. राणीची प्राणज्योत 'मालवली:'गंगादासंबांबांनी चिंता 
पेटंविली.: एंक 'अग्निंड्योत दु संज्या अग्निज्यांलेत विलीन झाली. मानवी विकारां- 
.वर जयं मिळविलेल्या. निविकोरी गंगादासंबांबांच्या डोळ्यांतून अश्रू आघळले, 
कंठातून हुंदके ओसंडले. . र 
अयोध्या प्रांताचा. एशी :बर्षांचा (वृद्ध. राजा कुंवरसिंह नानासाहेब, 

लक्ष्मीबाई-व-तात्या टोपे. ह्यांच्या .खांचयाला. खांदा. देऊन, लढला. तथापि 
स्वातंत्र्यसेन्याचा पराभव :झान्यामुळे. तो राजधानीकडे आश्रयासाठी:निघाला 

मागून:इंग्रज. सैन्य पाठीवर ,येत 'होते. नावेत. बसून कुंबरसिंह गंगा नदी.. पार 
करीत.-होते- इतक्यात मागून . बंदुकीच्या. गोळ्या ..नावेवर येऊन. आदळल्या 
नाव:कलंडली. कुंवरसिंह पोहून जाऊ लागले. 'एक गोळी कुंवरसिंह्वाच्या 
मनगटात घुसली. वेदना असह्य होऊ लागन्या.'.एका. हाताने तलवार उपसून 
त्यांनी गोळी लागलेला हात कोपरापासून . छाटून टाकला .:व .ते..पोहून 
किनाऱ्याला पोहोचले. दोन दिवसांनी हा म्हातारा; शूर वीर आपल्या राज- 
शखाड्यात 'मरण..पावला 


तात्या टोपे द्दा नानासाहेबांच्या पदरी. असलेला . साधा 'हिशोबनीस 
परंतु अंगच्या गुणांमुळे तो स्वातंत्र्य-सेनच्या. सनापतिपदावर विराजमान 
झाला. तात्या टोप' हे नाशिक जिल्ह्यातील येवले गावचे राहणारे.'शोय, 
युद्धांचे डावपेच व सेन्याच्या चपळाइच्या हालचाली' ह्यांमुळे सुरुवातीला 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(५) 


त्यांनी इंप्रजी फौजांचे पराभव केले. होते. तथापि मानसिंह छ्या मित्राने 
विश्‍वासघात करून तात्या झोपलेले असताना त्यांना इंप्रजञांच्या स्वाधीन 
करून दिले. राजद्रोह ब खून' करणे असे आरोप ठेवून इंप्रजांनी त्यांना 
फाशी ;दिलेर ,खटण्याच्या , वेळी, तात्या टोपे आपल्या जबानीत: म्हणाले? 
____ मी 'इंप्रजी राज्यात जन्माला भालो. नाही| तसेच इंग्रजांचा केव्हादी प्रज्ञाजन 
“*) नव्हतो; मंग राजद्रोहाचा भारोप 'मंजवर कसा लागू पडतो ! हाती ठघड़पणे 
शंख :घेऊन, युद्धात मी हत्या.केली असेल. पण खून, दरवडे, बायकामुलांची 
हत्या हे प्रकार मी “केले नाहीत. ” , 

___  हिंदू-भ्षाणि-सुसलमान एकमेकांच्या रक्‍ताने रंगलेले सात पिढ्यांचे वैर 
विसरले. श्रीमंत नानासाहेब आणि बादशहा बहादूरशहा जफर, सेनापती तात्या 

. टोपे आणि मोलषी *अहूमंदशहा :ब॒पीर अली, राणा. कुंबरासेंह, महाराणी 
लक्ष्मीबाई आणि. बेगम. हज्ञरत्‌:महल. ही सर्व मंडळी -फिरंगी, सत्ता उलथून 
टाकण्यासाठी एक दिलाने, एक.,ध्येयाने खांद्याला खांदा .देऊन लढली. 
हजरत. महल.ही अयोध्येची बेगम मानिनी आणि.शो्यशालिनी. अपमानाने हृदय 
पेटले, सूडाने डोळ्यांत रक्त उतरले. हातात समशेर घेऊन आघाडीवर वीरश्रीने 
लढली. .राणी 'व्हिक्टोरियाने, हिंदी, लोकांना शांत करण्यासाठी एक, जाहीर- 
नामा प्रसिद्ध केला, तर हजरत 'महलने तोडीस तोड म्हणून स्वतःच्या नावाने 
दुसरा जाहीरनामा काढला. सेना हार गेली, पण बेगम हारली नाही. परा- 
भवाचे दुःखं पाठीशी घालून.ती. जी नानासाहेबांप्रमाणेच नेपाळच्या निबिड 
अरण्यात शिरली ती परत. दिसली नाही, अपार शोर्य, अढळ निष्ठा व अभंग 
विश्नास ही सत्तावनच्या संप्रामाची वेशिष्टये होती. म्हणूनच इंग्रजांनी केद करून 
ब्रझदेशांत मंडाले येथ ठेवलेला म्हातारा बहादुरशहा स्वतःचे वृद्धपण बिसरून 
आवेशाने म्हणतो, हिंडुस्थानच्या तलवारी लंडनच्या सिंहसनाशी टकरी घेतील. 

. गाथचिर्यो मे.ब्रू. रहेगी जब तलक इंमानकी | 
' तंबतक लंडन. तक चलेगी तेग हिंदुस्तानकी | 

ह. अशी आहे अटर|शे सत्तावनच्या स्थातंत्र्य-संप्रामाची अपेशी तथापि 

शौर्याने भरलेली ' तेजस्यी कथा. स्वातंत्र्यदेवीच्या एजसाठी त्या वीरांनी 
रक्‍तकमळे वाढिली. भारताच्या संजीवनी मातीत त्या हुतात्म्यांनी आोतीच्या. 
विचारऱ!च्या ठिणार्‍या . पेरकष्पा. त्यांच्यावर स्वतःच्या रक्‍ताचे शिंपण केले. 
यात नभ भावी कालातील रातंत्र्युवीरांनी देह धारण केले. त्याच 
नी त्यांच्या प्राणात क्रांतीचे तेज ओतले. कक 


(७-॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


२९ गरुडझप 
( घबासुदेब बळबंत फडके ) 


पुमारे शंभर >'बषांपूरव्रींची ( इ. स.! १८७३.) गोष्ट. “पुणे शहराच्या 
योकाचोकातूंनश्थाळी वाजवून एकः इसम दवंडी देत ज्वालना होता“ लोकंद्दो, 
ऐका, 'आर्ज सार्यकाळी  शंनवारवोड्यांसंमोर “माझे व्याख्यान आहे. “आपला 
देश. स्वतंत्र झाला पाहिजे. त्यासाठी आपणाला कायं कायं करायला. पाहिजे 
'ते सवे मी सांगणार आहे. तरी "न 
संवोनी माझ्या 'व्याख्यानासे यावे . 
हो5!”त्या काळी एखाद्या गोष्टींची 
सरंकांरी खबर *जनंतसं देण्या-: 
साठी “बेस्कर किंवा  जागंन्या 
देत असे. परंतु व्याख्यात्यानेच 
स्वतःच्या व्याख्यानांची * दवंडी 
पिटवीत .गल्लोगंन्ली फिरण्याचो 
वरील प्रकार अंजब तंर' खरांच 


4५ ५. “४2,५८4 


तसेच-होते..दवंडी देत फिरणारा 
तो ज्य़ाख्याता.: होती. सरकारी 


नकद तती 


(9 :4& 1: 


नोकरीतील एक कारकून, वासुदेव! रत , 
रि --्ज 
बळवंतं फडंके.व्यांख्यांनाचाविषय' | त 


होता इंप्रजांची सत्ता ह्या देशातून 
घालवून देण्याचा. इंग्रजी राज्यात 
व-पुण्यासारख्या-.शहरात ..अशा-._ .... 
भयंकर,।विषयातची.-दवंडी देऊन 2 (जायच्या 
"स्वतःवर'संकट ओढवून घेण्यास कोणाची “छाती होणार ! म्हणूनच वासुदेव 
_ बळवंत फडक स्त्तंःच' दवंडी देत ' होते. ह्या . एकाचे उदाहरणावरून: त्योचे 
स्वातंड्रंपप्रेम, तळमळ ब बेडरपणा है गुण दिसून येतात 00 108108 


कग णिककाशशिपा२ तकर 0 ७ कख 1 य कट 
यु > 5. की... च ह” अती 


न्य 235429: 
> “३-८ आ श्र कर - 
पि 


1 
2४०७१० 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(७) 


.., आणि आश्चर्य असे की,, बासुदेव. बळवंत. फडके. यांच्यासारख्या... 
कारकुनाचे व्याख्यान ऐकायला शनवारवाडय़ाजवळ तरुणांची झुंबड. उडत भसे क 
स्वातन्य. मिळविण्याचे. नवे' क्रांतिकारक विचार उघडपणे. प्रतिप्रादन :करून ... 
त्यांनी इंग्रजांच्या : जुलमी,; राजवटीवर.. असंतुष्ट .. असणाऱ्या :तुरुण, मनांवर 
मोहिनी-टाकली. इंप्रजांच्या-राजवटीवर सर्वच जनता रुष्ट होती-:.ह्यास्तव त्य़ा 
असंतोषाला-बांचा फोडणाऱ्याचे . बोल., ऐकण्यास. तरुणांची . गर्दी व्हावी, हे 
साहजिकच होते | 
वासुदेव बळवंत. जरी 'सरकारी नोकरीत होते, तरी ते. एकसारखे 
रजेवर राहात. रजेच्या अवधीत ते गावोगाव हिंडून' लोकांच्या मनांत. इंप्रज्ञी 
राज्याबदल:अंप्रीती ..निर्माण., करीतं...आईच्या. आजारपणाची खबर लागून 
तिला-भेटण्यासाठी:त्याने : रजा मागितली »परंतु. त्यांनी मागितलेली रजा 
मंजूर झ्याली नाही. .त्यामुळे-रजामंजुरीची ;वा2.न पाहंता.ते आईला.भेटावयास - 
गेले. तथापि .त्रे.गावी .पोहोचण्या पूर्वीच. ओईचे . प्राणोत्क्रमण, झाले... शेवटच्या _ : 
क्षणी.ते आईला. डोळे..भरून .पाहू. शकले नाहीत. त्यामुळे. त्यांना :इंप्रजी 
“राज्ययंत्रणेची चीड आली. .::.... .: कोळ टा 


उ9/पे वासुदेव बळवंत हे-कुलाबा/जिन्ह्यातील शिरढोण.-ह्या गावाचे राहाणारे 
सुरुवातीला ते, मुंबईस . नोकरीला. लागले. त्यानंतर पुणे येथे पलटणीच्या 
हिशोबं 'खोत्यात -कारकून म्हणून: त्यांची. बदली झाली. त्यांच्या: मनांत 
- 'सुरुंवातीपासूनच. इंग्रजी - रांजवटीबद्दल. तिटकारा होता. शक्रबलाने इंग्रजी 
सत्ता.उलथून टाकण्याचे विचार :त्यांच्या मंनात:घोळत : होते.. तेवढ्यासाठी 
त्यांनी» शत्रे चालविण्याचे । ज्ञान. मिळविण्याचे ठरविले. . त्या-वेळी पुण्यात 
'उलड जावुवा नातवाच्या : बस्तादांचा, आखाडा .प्रसिद्ध होता. वासुदेव बळवंत 
'त्या!आखाड्यात जाऊन जोर-बेठका काढू लागले. तरवार:व-दांडपट्टा फिरविणे 
* / बंदूक -ठंडवणे, गोफण, फिरवणे अशा प्रकारचे म्दमुकीचे : शिक्षण त्यांनी 
तेथे संपादन केले; त्यांनंतर: हत्यारे पैदा करूनंतरुणांना :त्यांनी::ते शिक्षण. * 
दिले. इंप्रज्ञांशी'सशक् लढा. देण्यासाठी . ते, अनुयायी 'तयार' करू लागले 
'तिथापि/शिकलेळ्य़ा लोकांत इंग्रजांविरुद्ध लढाई करण्याची हिंमत नाही हेत्यांना .: 
पैदेसून्माले,,: ह, ):::.; . | 
जिल्यात त्सुमारासुमहाराष्ट्रात दुष्काळाने'कंहर केला. दोन वर्षे पावसाचा 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(८) 


थेब पडला नाही. हजारो माणसे अन्नपाण्यावाचून मेली व हजारो गुरे चारा 
पाण्योवा'चून मृत्युमुखी पडला. तथापि लठूठं पंगार “घेऊन ऐषंआरामात, राह- 
णाऱ्या इंप्रंज'अधिकाऱ्यांच्या अंतःकरणीाला': कादह्दी' त्या अभांगी  लोकींच्या 

करुण स्थितीमुळे पावर फुटला नाही. दुष्काळी कामे; अन्न वे वैरण हयाची 
'छोय करण्याचें अधिकाऱ्यांच्या मनातही आले नाही. दुष्काळग्रस्त - जनतेच्या 
'असहाय्य-परिस्थितीचां फायदा गोऱ्या मिशनऱ्यांनी उठवण्याचॉ सपाटा चालविला 
'खिस्ती:धमे स्वीकरण्याच्या. अटीवर त्यांनी अडल्यानडलेल्या “लोकांना अन्न 
“चःकपडा पुरविला. दुष्काळी प्ररिस्थितीच्या कोंडीत. पकट्टून' हजारो लोकांना 
'खिस्ती'धर्मापदेशकांनी बाटवून खिस्ती बनाविले,... 


फक. पोरे राज्यकर्ते व॑ गोरे धमीपदेशक' यांच्या चढाऊ' व कावेबाज 

वागणुकीची वासुदेव बळवंत फडके यांना चीड व संतोप आला. इंग्रर्जांचे राज्य 

“घालवून स्वातंत्र्य. -मिळाविण्याशिवायं देशाची स्थिती- सुधारंणार.. नाहो, अशी 

त्यांची खांत्री' द्याली. . त्यांच्या डोळ्यांसमोर मूठभर. .अंडाणी . मावळ्यांच्या 

साहाय्याने हिंदेवी स्वराज्य उंभारणाऱ्या शिवछत्रेपंतींचा आदश होता.' त्यांच्या 
डोळ्यासमोर सत्तावनंच्या 'स्वातंत्रयवीरांचे ध्रात्रतेज तरळत “होते. शिक्षणामुळे 
भैकड' बनलेल्या सुंशिक्षित माणसांचा न्नाद: सोडून . देऊनः त्यांनी: रामोशी, 

*कोळी; “ठाकरं इत्यादी आदिवासी लोक हाताशी : धरलेः आपल्या ' देशाच्या 
:दुःस्थितीला इंप्रज. लोकच कसे जबाबदार आहेत, हे वासुदेव:बळवंतांनी त्यांना 
“पटवून दिले. त्या. इमानी “लोकांना त्यांनी हत्यारे. चालविण्याचे 'शिक्षण दिले 
.शक्न पुरविली. वासुदेव बळवंतांचे सैन्य उभे झाले. ।- 

/7५7' वासुदेवबळवंतांनी बंदुकी, तरवारी, भाले, पिस्तुले इत्यादी गाडीभर शस्त्रे 
:पुणेःयेथे:आपळ्या घरी जमाःकरून :ठेविली.होती. ती गाडीभर हत्यारे त्यांनी 
-पुम्मापीसून'अंठ-दहा मेल .अंतरावर. असलेल्या लोणी गांवी . नेली. :रामोशी 

कोळी, ठाकर अंशा आपल्यां अनुयायांचा तेथे दरबार झरंबिला. प्रत्येकाच्या 
1दातत्रिर /दहीपोहे ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी इमाने राखीन, अशी 
तशपथ,प्रत्येकाने,घेतली,*बेलभंडार, उचलला.' त्यानंतर सर्ध' सेनिकांना हत्यारे 

देण्यात आली; फेटे, मांदेल बांधण्यात आले. मिष्टान्नोचे जषण. देण्यात आले 
पहिली पत्नी वारक्यावर वासुदेव बळवंतांनी दुसरे लग्नं केले. ती 

"पत्नी म्हणजेच! गोपिकाबाई होत, 'वेळप्रसंग॑. 'आल्यासं, आपण्या : पत्नीलाही 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(९) 


परिस्थितीबरोबर दोन हात करता यावेत म्हणून त्यांनी तिला लिहिणे-वाचणे 
घोड्यावर ' बसंणे, तरवारीचें हाते करणे, बंदुकीने नेम मारणे ह्या गोष्टी 
शिकविल्या होत्या. बीरपत्नीला साजेसे शिक्षण गोपिकाबाइंना म्रिळाले होत 
तथापि स्वारीवर बाहेर निघण्यापूर्वी इंप्रजञांच्या उपद्रवापासून सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीने वासुदेव बळवेतांनी : पत्नीला पुण्याहून जुनर. येथे तिच्य़ा आजोळी 
पाठविण्याचे ठरविले. बैलगाडी 'दोराशी उभी होती. कमरला तलवार लटकावून 
व पतीच्या 'पाया पडून गोपिकाबाई गाडीत बसन्य़ा शरीर खंबीर . हाते 
परंतु मन कोमल होते. वय होत तरा-चौंदा वर्षांचे. पतीचा वियोग होताना हृदय 


:. ' हेलावले>डोळ्यांत पाणी उभे. राहिले. गंदगदित स्वरात:. त्यांनी विचारले, 


--झ्ञाप्रली भेट::परत कधी? !:: शब्द : ब्र :अश्रुबिंदू बरोबरच बाहेर पडले, 
“५:-देशाला स्वातंत्र्य. मिळाल्यावर, ” ,वासुदवं बळवतांनी.. आत्माषश्वासयुक्‍त 
वाणीत :उत्तर दिले....नियती आपल्या आत्मविश्नासाशी क्रूर चेष्टेचा खेळ 
'खळणार.आहे, अशी अंधुकशी कन्पनां.देखील त्या. दुदेम्य आशावादी बीराला 
'कशी:यांवी !.. .... :.......:*.... यी. 


वासुदेव बळधंतांनी डोक्यावर केसांच्या जटाःराखन्या.होत्या, दाढी 
वाढविली हाती, त..रंगाने.. गोरे असून उभट :बांध्याचे. होत.. त्यांचे. नांक 
'श्योरंदार असूनः डाळे निळ्या रंगांचे:व. भेदक होते. ल्यांना:पाहताच लोकांच्या 
मनांत 'भीती व॑.दरार! निमोण होत होता. त दत्तभक्त होते 


इंग्रजांच्या विरुद्ध उठावणी करण्यास'व सैन्याची . हालचाल' करण्यासः 
सोयीचे पडावे म्हणून त्यांनी । भोवताल'च्या प्रदेशाचे नकाशे तयार केले 
सेन्याचा 'पंगारं भागविण्यासाठी ष हत्यारे खरीदण्यासाठी त्यांनी आपल्या 
- . सैन्यानिशी 'श्रीमंत-व 'जुलमी सावकारांच्या व जमीनदारांच्या घरांवर दरवडे 
घालण्यास सरुषात केली. जें सावकार गोरगरीब शेतकर्ज्यांची पिळवणूक 
'करूनं गबर झाले होते'अशांच्याच घरांवर दरवडे घालण्यात आले. .तधापि 
'क्िया*व' मुलेः-ह्यांना त्रास ' देऊ 'नये, अशी “महाराजांची ” आपल्या 
'सॅनिकांना , सक्त. ताकीद होतो. सैन्यातील, लोक बासुदेव बळवंतांना 
महाराज  अंसे म्हणत: असतं. महाराजांनी दोलतराब नोईंक (रामोशी ) 
'ह्यॉस 'सरदार*नेमले' होते. दौलतराव तरुण, 'शूर, धांडशी,':उमदा ब विखासू 
'होता2!इमान व'पराक्रम ह्यांमुळे तो 'लग्रकरच वासुदेष 'बळवंतांचा उजवा 


(1119041161 


(१०) 


'हात बनला. ठिकठिकाणी मोठमोठे .,दंरवडे ,घालून त्याने: अंगणित, नूट 
'मिळविली. छुटीतील..संपत्तीचा हिशोब ठेवणे, सैनिकांची, हजेरी ठेवणे, पगार- 


'बाटपाचा हिशोब .ठेवण्यासांठी दोलेतरावाने एक ब्राह्मण हिशेबनीस नेमलाहोता 

राज्यकारभाराल! संजसा कारभार त्या अडाणी रामोशी सरदाराने सुरू केलां 

वासुदेवं-बळवंतांच्या सेन्याच्या पुंडाव्यांमुळे 'शेट-सावेकार व॑ सरकारी 
अधिकारी घाबरून गेल. सरकारने त्यांचा बंदोबस्त - करण्यासाठी सैन्य 
पाठाववले 'दोलंतराव” ज्यां जंगलांत. होता. त्यांला सैन्याने . वेढा दिला 
दोन्हीही बाजूंनी गोळीबार सुरू द्याला. मोठ्या सैन्यापुढे दौलतरांवाचा' टिकांव 
*लागेना,सांथीदार हणाले; ““:आंप्रण, शरणरूजाऊ; ?१&:दोलतरावाच्या मानी 
मनाला 'तेपटले. नाही::अखेर शन्नशी*लढता*्लढता त्याने देह ःठोधला.5:5 :- 

वासुदेव-बळवंतांस. पकडून: देणारास मोठे :बक्षिस देण्याचे जाहीरनामे 
सरकारने ठिकाठकाणी .लावले-आंणि गंमत: :भशी: की; वासुदेव. बळवंतांचेही 
जाहोरनामं..त्या;स्रकारी , जांहीरनाम्याशे जारीच लागलेले. . जाहीरनाम्या 
- 'तील मजकूर पुढीलप्रमाणे.होता :-' मुंबईच्या गव्हरनरूचे डोके छाटून ,आणण्या 


ऱ्यायाधीश,), ह्यांच्या, .डोक्‍्यांसाठी..तीन...तीन हजार ..रुपये.-देण्यात येतील 
जाहीरनाम्याच्या. शेवटी अशी सही होती----: _...... 
जक. तश तार्‍जणपपेरव्यांचानत्रा मुख्य प्रधान वासुदेव.बळवत पडके 
दीलतराव मारला गेलाः पुढे: सैन्यातील रामोशीही बेईसान झालेरूह्षा 
सरव:पकाराने/ब्रासुदेव बळवृतांच्े मत्न विषण्ण; झाले मनाला :शशांती-लाभोषी 
म्हणून:एक "ज़ोडीदार,.त्ररोबंर घेऊन 'ते:'प्रपम गाणगापस्ला गेलेः,त्यांनो 
कडण्यासाठी,;'सरकारने;* ईॅनिग्रल ' नावाच्या, -छष्करी आधेकांज्पाची नेमणूक 
केली. पेन्स, घेऊन: डॅनियल बासुदेव :बळषंतांच्या मागावर निघाला1।परंतु 


"१" * ह 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(:१५) 


:त्यांचा पत्ताःलांगेनाः अशा स्थितीत त्याला अचानक?बातमी मिळाली स्की, 
-बासुदेब बळवंत गाणगापूरला . भाहेत. पुण्याची एक बाई गाणगांपूरंहून परत 
- 'पुण्पास आली:होती. ती कथा ऐकण्यासाठी देवळात गेली डोती. 'तिथे बोलता 
“बोलतो इतर बायकांना ती म्हणाली, .“ सरकार मारे इकडेच बक्षिसे लावते. 
वासुदेव.बेळवेत 'फडके तर गाणगोप्रला मी प्रत्यक्ष पाहिले. ! जवळ बसलेल्या 
एका 'जंमादाराच्या पत्नीने :ते:ऐकले. बक्षिस मिळविण्याच्या आशेने. तिने ती 
"बातमी नवऱ्याला सांगितली: त्या जमादारानेः डॅनियलला. सांगितली. : 

">: वासुदेव बळवंत “गाणगाप्रहून निजामाच्या राज्यात गेले. इंप्रजांशी 
लढण्यासाठी त्यांनी तेथील घोडेस्वार रोहिल्यांशी करार केले. त्यानंतर ते 
: “नरसोबाच्या वाडीला 'दत्तदर्शनासाठी गेले... तेथून शेल माहिकाजुन -करून 
. *त्यांनी“परत 'गाणगापुराची बॉट धरली. लांबलांबच्या मजला : मारन्यामुळे 
' त्यांना थकवा आला :होता. 'अंगात.ताप होता. मध्येःभीमा नदी लागलीं: ती 
"पुराने दुथडी.भरली होती. 'विनंती 'केन्यावर: एक। 'नांबाड्याने त्यांना घेऊन 
"पुरात होडी ढकलली. पैलतीराला गेल्यावर वासुदेव बळवंतांनी नांवाडयाला 
'भरपूर-बिदागी. दिली: व होडी. पाण्यात ' बुडवून टाकली. कारण डॅनियल 
“त्यांचा पाठलाग, करीत आहे, ही: बातमी - त्यांना लागली होती. बरोबरच्या 
''सांथीदारांसंह वासुदेव बळवंत: शेजारच्या गावी गेले. गावात एक देऊळ 
'होते.-तेथे वाटसरू 'लोक मुक्कामास राहात: अंसंतः वासुदेव. बळवंत देवळात 
*्झोपलेन्या वाटसख्व्च्या मध्ये. जाऊन झोपले. त्यांच्या पाठीवर असलेला 
डॉन्यल निवडक शिपाई बंरोबर घेऊन भोपळ्याच्या तरीवरून नदो पार 
"करून आला. रस्त्याने विचारपूस "करीत तो त्या देवळात: गेला. झोपलेल्या 
“लोकांचे चेंहरे 'चोरदिव्याच्या , प्रकाशात निरखीत तो वासुदेव बळवंतांच्या 
. जवळ आला. सरकारी जाहीरनाम्यात वासुदेव. बळवंतांच्या दिलेल्या वर्णनाशी 


तो "चेहरा. जुळला. वासुदेव बळवंतांच्या शरीराजवळ .क्षथरुणात एक तलवार 
होती. डॅनियलने त्या. तलवारीवर : बुटाचा पाय. ठेवला व. तो वासुदेव 
'पळव्तांच्या. छातीवर. बसला. . वासुदेव बळवंत जागे-झाले. 'परंतु शन्नेचच्या 
अचानक हक्षल्यामुळे ते निरुपाय झाले. बेड्या धाळून व साखळदंडाने बांधून 
त्यांना पुण्यास "नेले. वासुदेव बळवंतांवर खटला चाळून त्यांना काळथ 
पाण्याची शिक्षा देण्यात आलो. बासुदेव बळबतांनी न्यायाधोशासमोर केल ल्या 
'पागणावरून, त्यांच्या ज्वलंत देशप्रेमाची ब जनतेच्या कल्याणाविषयीची 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


पर.) 


कष्पना येऊ 'शकेल. “' हिंदुस्थानातील नननता "ब्रिटिश सत्तेच्या टाचेखाली 
:चिरडली 'जात आहे. उपासमारीने आणि : दारिद्रयाने.लोक म्ृत्युपंथाला लागलेले 
भाहेत. त्यांनीअन्नान करीत उपाशी मरावे;आणि-कझापण कुत्र्यांप्रमाणे स्वतःचे 
पोट... भरीत' राहोवे, हे माझ्याच्याने पाहले :नाही आणि म्हणून मी ब्रिटिशां- 
-'चिरुंद्ध सशस्त्रे बंड पुकारले: स्वराज्यासाठी) लूट :मारून पैसे :मिळविण्या'चे 
ठरविले. 'पुण्याचाःखजिनो. : लुंटण्यांची माझी. 'योजना ' पुरी “झाली ' होती. पण 
फितुरीने :धात,केला. माझे"अतिम . उद्दिष्ट प्रजासत्ताक; राज्याची स्थापना करणे 
हे'होते: तेःपूर्णपणे:सिद्धीस गेले अंसंत. ततर माझा. आत्माःशांत. झाला असता; 
“पणःते होऊ शकले 'नाही. 'शेंवरी मी अयशस्वी 'झालो..पण ईश्‍वरालाच माहीत 
की;'मी हे. सवे देशासाठी केले. 
खटला संपळ्यांवर साखळदंड. व बेड्यांनी बद्ध केलले.: वासुदच बळवत 
पोलीस :;पहाऱ्यात . न्यायालयाबाहेर पडले.. 'एखाद्या. राजाला :-द्याबो 'अशा 
प्रकारची:बंदना 'जनतेने'दिलीःव  “वासुदेवे.बंळवत'फडके की/जंय* ' -अशा 
घोषणांनी : वातावरण दुंमंदूमूनं गेल. त्यांना! 'अंदरमीनच्या. ऐवजी. एडनच्या 
:तुरुगात इ.स. -१८८० मध्ये : ठेवण्यांत: आले» एंडनचा ; भयकर उन्हाळा, 
मचूळ पाणी, तुरुंगोतील*कदाक्ष; जनावराप्रमोणे:करावे;लागणारे कष्ट ह्यांमुळे 
त्यांची प्रकृती 'डूप अशक्त: झाली. :अशा नरकात: कुजत मरण्यापेक्षा सुटकेचा 
धाडसी प्रेंयत्नः करण्याचे त्यांनी ठरविले. एक .रात्री पहारेकज्याला गाढ झोप 
:लांगली असता त्यांनी सवे शक्‍ती ' पणाला. लावून 'हातातील लोखंडी बेड्या 
डन्या.”कोठडीचे दरबाजे कुंसासह मोडून ते-तुरुंगाच्या: तटापर्यंत घेऊनं गेले 
दरवाजांच्या फंळधा तटाच्या. भिंतीला लावून ते. तटावर: चढले. तटावरून 
खाल्ली उडी टाकताना त्यांचाःपाय मुरगळला; तरीःतेःतसेच पळतं'बाराःमेलांचे 
अतर:पळत गेले. कैदी पळून: गेल्याचे सकांळी- कळालें- ..चोहाकडे घोडस्वार 
'पिटाळण्य़ात आले. बासुदेव. बळवॅतांना. पकडून :परतं. तुरुंगात : नेण्यात आले- 
इ*:सः १८८२ मध्ये तुरुंगातच वय[च्या.,केवळ अड तिसाव्या :बर्षी ते. सरण 
पावले. एक मंहान ..तेजस्वी 'तारा अंतर्धान पावला... अंतद्यानः पावला तरी 
- 'झारताचा' इतिहास 'उछज्ञ्वल 'करून गेला. -मलर 


११ ७९% ७ 


शकी हाक, १७७०५७. का... के. के 


101000 * 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


३. कुकांचे प्रतिसरकार ' :: . ). 
( रामसिंग कुका ) ब , 


. :.. अंठराशेसत्ताअन..साली स्त्रातंत्र्य-संप्रमात, हिंदी , ,जनतेच्ा'.. पराजय 
झाला. हिंद्स्थानची महाराणी . व्हिक्टोरिया ' हिने जाहीरनामा./काढहून संतप्त - 
» हिंदी मर्नांना, शांत करण्याचा प्रयत्न 
केला. वरून जरी, जनता शांत दिसत, 
. _..असली.तरी पराजयाचा डंख-अंतयांमी 
त “ड् “> >. खुपत..होता.: इंप्रजञांनी हिंदुस्थानात 
५७) .,रिक्षणाच्या, सोयी, पोरटाची;सुविधा, : 
रि न - आगगाड्या, जमीन-सुधारणा इत्यादी: 
लोकोपयोगी. कामे-करून.देखील काही 
र बि / ग ह" : लीक अस होते 'की,. त्या गोष्टींमुळे 
र. 007923: त्यांचे समाधान झाले- नाही. आपले. 
5३: र ४... स्वातंत्र्य इंग्रजांनी हिरावून घेतले, ही. 
/,. . गोष्ट एखाद्या विखारी काट्यांप्रमाणे_ 
त्यांच्या हृदयात संलंत होती. अशा 
र. भावनेमुळे त्या लोकांनी इ. स. १८७२ 
_ मध्ये इंग्रजी रांजवंटीला आव्हान देऊन 
अ. पंजाब प्रांतांत स्वतःची राजवट सुरू 
:' केली. रामसिंग यांच्याकडे त्या लाकांचे 
(); शो नेतृत्व होते 
ह ह र । याक ७६ रामसिंग हे शीख होते. त्यांचा 
सागणार, जन्म १८२४ मध्ये ठधियाना जिल्ह्यात 
: झांला. सुरुंत्रीतीस ते रणजितसिंग ह्या पंजाबच्या. शीख रांजाच्या सेन्यात 
नोकरीस होते. रणजितसिं्गाच्या मृत्यूनंतर त्यांनी ती. नोकरी सोडली 
त्यानंतर शीख समाजात 'धरमसुधारणा व समाजसुंधोराणो करण्याच्या 
कायीस'ते लागले, असे म्हणतात. की, महाराष्ट्रातील कोणी एक रामदासी 
,पंथांचे बाबाजी पंजाबात गेले 'होते. त्यांनी रामसिंगांना राजकारणाचा गुर्‌मंत्र 


ताता” अ ता ण, 
क जळ क २०). ! 


क (४ ी ग मणा क >" नि १.०- 
का 111 १. “४ 
धणी 


१० री “2, 
ण 


(७:॥॥॥२(०:॥॥॥॥ २०६ 


(१४) 


दिला. त्यानंतर रामसिंगांचे अनुयायी राजकारणाच्या रिंगणात उतरले. रामसिंग 
व त्यांचे अनुयायी शीख हे. जात्यांच फार कडेबे लढव्रय्ये ब शूर होते. त्यांना 
नामधारी असे म्हणण्यात येई. नामधाऱ्यांचे गुरू-रामसिंग यांनी स्थापन 
केलेल्या ह्या सांप्रदायाला “ कुका ? संप्रदाय असे नाव पडले. 

*“: रामसिंग कुंका यांनी रोझ्यव्यंवंस्थेसाठी पंजाब प्रांतांची विभागणी 
बांधीसं जिब्ह्यांत करून तेथे आधिकारी नेमले. कुकॉनी स्वतःची कोर्ट, कचेऱ्या 
शाळा'च पोस्ट ऑफिसे सरू केली. रामसिंग कुकांनी एक जाहीरनामा काढून 
स्वतःच्या अनुयॉयांना' 'व॑ जनतेला फमोविले की,. त्यॉनी इंग्रजी शासन- 
पद्धतीशी' संएूर्णपणे ' अंसहकार' करावा. त्यांनी सुरू केलेळ्या संस्थांवर 


बहिष्कार टांकावा. ह्या जाहीरनाम्यांचा इतका पंरिणांम द्याला की, इंग्रजांची 


राज्यव्यवस्था पंजाबात कोलमंडून पंडली. ह्यांस्तव कुकांचे पारिपत्य करणे 
इप्रखांना ऑबथक होले. 00२0५1 2-1: यस्य ल 

:_ : गाची वध करणाऱ्या खाटकांना कुकांनी देहान्ताची शिक्षा दिली 
अहिनीसाहेब या कुकांच्या ठाण्याच्या. गावी लांच्या गुरूंचा. उत्सव. होता- 
त्यासांठी एक कुका मलारकोट ह्या शेजारच्या मुसलमान संस्थानच्या हद्दीतून 
जात असताना काही मुसलमानांनी त्यांच्यावर हा केला. हे वृत्त कळताच 
चार 'पाचंश हत्यारबंद कुकांनी मलारकोट संस्थानावर हल्ठा चढविला. त्यामुळे 
वाबरून जाऊन मलारकोटच्या संस्थानेकाने लुधियाना येथील डेप्युटी 
कामेशंनरकडे मदतं मागितलो. डेप्युटी कमिशनर. कोव्हन याने. अम्बाला येथे 
असलेन्या'.कमिशनरला. लिहून मदतीकरता सैन्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे' 
मेजर कोरिन हा सैन्य घेऊन मलारकोटमध्ये आला. डेप्युटी .कमिशनर कोव्हनः 
हाही तेथे गेला. ईंग्रजी सत्तेची जरब बसविण्यासाठी त्याने गेल्या गेल्या पकड 
लेल्या -पासष्ट कुकांना तोफच्या तोंडी देऊन उडविण्याचा हुकूम दिला. दोन-तीन 
दिवसांनी|आणखी सोळा कुकांना तोफेच्या तोंडी देऊन उडाविण्यात आले. 
त्यानंतर इंप्रजी सेन्याने नामधारी कुकांचे धार्मिक अधिष्ठान जे बहिनीसाहेब 


त्य़ाच्मावर हा करून ते लुटले. काही कुकांर्‍ची घरेदारे लुटली. काहींचा 


जमीनजुमला. जप्त, करण्यात आला. आपापल्या.-गावी. कुकांना स्थानबद्ध 


करण्यात आले. सारांश, लढाऊ कुकांची ईससेहोलपट सुरू झाली. १८८० साली 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


१ > र ह 
भ ४”: शु टि! 
५५.१, ८४॥५. ८-7 


१०90000002 


रामसिंग कुकांना पकडून:इंप्रजांनी त्यांना/भलाद्वाबादज्या, किछयात. तुरुंगात ब > 
ठेवून काही दिवसांनी त्यांना तेथून हलवून ब्रह्मदेशात , रंगून येथे तुरुंगात... 
ले ब तदनंतर तुरुंगाच्या बाहेर 'बोदशेंहा बहादूरशट यांच्या पडग्याजवळ 
असलेल्या बंगळ्यात-ठेवंण्यात भाले: परतु तेथून ते एकाकी ।नाहीसँःदय्याले- ते. 
' मरणःपावल्पाचेभसरकारने 'घोषित'एकेलेः परतु नामधारी कुकांची/मात्र अशी: 
टढऱश्ंद्वा*आहे की, युंरुः रामसिंग . हे; स्वतःच्या देवी । सामर्थ्याने <इंग्र्जाच्या: 
तांबडीतून निसटून गेले ःवँरते'झद्याप-जिवंर्तःअसावेत फाळके कर्ल, 
._ इंग्रजांनी केल काहीकाळ ते अचेतन'झोल्यासारखें दिसले.परंतु त्यांच्यातील 
*क्षात्रतेजाचा *अंगार-धंगधगतच:होता२:1:१९२००-२०-ह्याः दशकांत :अकाली 


“_- बालवार:ह्या :रूपाने' त्यांची5इंप्रजांना :आव्हानः:दिले:::मारताल। :स्वातत्य' 


- मिळेपरयंत:हे अकाली नामधारीःस्वातंत्याच्या 'चळवळीत भाग घेत. होते 
-  फनामधाऱ्यांची चळवळ .सुर्वातीला :अहिसक : व्र.-<असहकाराची - होती. 
_ त्यावरून गांधीजींच्या असहकारितेच्या “चळवळीच्या: किती 'तरी:ग्र्वी- आपण. 


न > द्या शूर'कुंकांनी जबरदस्त धका*्देण्यांचेःकांमः केले; :एंवढे-भात्र पनोश्रि्त. -.. ... 


५८:१० > 


1 ऱ् फि रद ">> « 6३९०९८१ - >>>. 
र स र मर. "113700: ७:51 हि. 2५7. 0 ७८20-27. 
। ) ी शि. भाब ..' 3“, २*२< 2 :2 हर 
ह: उनी क | च कर्म व बकर 
झ्य >> (ल - 
2: ह र्ड कण चे 
> ? 1 हन 
ॅ र >» ग «> <<.“ 
- टं र > क 
र रड र त “५८ ५१२५-४० >« 
र । नो४- “डड यद 
र टं - ९ २4& 
प ६%४४५४९६४८- ...- 5०... .»०-- > कत ळक र. रः 
शै / ् लँ 
- 24 शी: 
श्र $'* त 
177. 
क र 
बट 2: ट्र 
भवि जत ्ि द 
श्र 8 | ग्र ज्र 
१.2" क अ $ 
द: रि : र»: ्ी 
४८-७० . ' २: शः 
४4५९७ रं र 
] 1 न्य 
वश हत श्‌ 4-२ :- “ 
षी ह ' 
१//"> नह 3. ह. 
ह) 8/ ७४.1. १” १ । व 
क 1 १ « 
21 &- २४४ .,/ -) भे 
9:271-11:ई). ी ५१ कु 
(301. । ४.1, र 
(शे 1] र्ण * शि ? । 8 
टु; €:/९ १ 
क, १ ४ 11 १ १ 1 
| | र 
/ ५३09 
३३४६... (| र] १९३ न या 
र रव । शं 


_ ४. ४ गोद्या आला' रॅ, आला”. 
( चाफेकर बंध, सनडे, आपटे; साठे). ' 

“गोद्या आला रे, आला. गौदया आळ्याची बदी एका. भावाने दुसर्‍या: 
आवास दिली. हा गोद्या कोणी हिंदी माणूस "नसून इंप्रज “माणूस हीतार्‍हे 
ऐकूंनं तुम्हांला आश्चये वाटेल आणि त्याहीपेक्षा:अधिकं आश्‍चर्य वाटेल, जेव्हा 
तुम्हांला कळेल की, गोंद्या. हे नाव'कोणा उडाणटपपू पोज्याचे नसून एका बड्या 
सनदी इंग्रज अंधिकाऱ्या'चे होतेः ते एक सांकेतिक नाव होते. त्या नावाशी संबधित 
असलेला इतिहास 'मोठंया शोयोचा,. अभिमानाचा अंतए्व'रोमांचकारी आहे..... . 

:: इ. स. '१८९६-९७ सालात महाराष्ट्रात महाभयंकर दुष्काळ पडला 
होता. त्या ऑपत्तीत*भर' म्हणून प्लेगने कहर मांडला. 'पुणे शहरात प्लेगच्या 
साथीने घुंभांकूळ धातला>प्लेगच्या प्रतिबंधासाठी. सरकारने पुणे शहरांसाठी 
रँड या संनदी इंग्रज अधिकास्यांची “नेमणूक केली. त्याच्या मदतीला “लेफ्टनंट 
ऑथस्टे ह्यॉ' लष्करी आचेकाथ्यालॉ दिले 2-7 011 वन रा 

 ; प्लेगवर'प्रेतिबंधंकःउंपाय म्हणजे “घरे जंतुनाशक. औषधाने. फवारावी 


-  न्लोगेतंः घरे सोडून लोकांनी काही. दिवस गावाबेहिर <रानात झोपड्या बांधून - 


रह्ावयांचे 'असे.प्लेगने लागण झालेले रोगी स्वतंत्र दवाखान्यात न्यावे लागत. 
प्लेगला आळा घालण्याच्या दृष्टीने. ह्या गोष्टी योग्य होत्या. तथापि दिवस 


चे 


बंडीचे होते. सम्रच. घरात पैसाअडका व. मोलाचे सामान होते. त्यामळे 
लोकांना सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी ताबडतोब करणे भवघड होऊन 
बसले होते. परंतु रँड आणि आयस्ट॑ यांना सामोपचाराचे धोरण माहीतच 
नव्हते. लोकांची अळंटळं ही त्यांच्या इंग्रजी रक्‍ताला सरकारी धोरणाचा ह 
. अपमान वाटला. त्यांनी गावातील . लोकांना घराबाहेर काढण्याचा गोऱ्या _ . 
सोजिरांना हुकूम दिला. त्यो गोऱ्या सोजिरांनी बुटांनिशी. देवघेव स्वयंपाक- *. 


ह: 


घरे येथपर्यंत धडक मारली. देवघरातील देवांच्या मूर्ती अगणात भिरकावळ्या. .“ 
भांडीकुंडी रस्त्यावर फेकली. पुरुष माणसांना बंदुकांच्या दस्त्याने मारून 
घराबादिर काढले. काही ख्रियांना फरफटत ओढीत घराबाहेर काढले, तर 
काहींच्या अब्रूची ब्रिटंबना केली. घरातील दागदागिने व मोल्यवान .बस्तू, 
जुटूनःनेल्या,. रँडच्या सोजिरांनी घातलेला धुमाकूळ पाहून प्लेगने देखील 


(४:॥॥॥-१॥॥-६ 


(१७) 


रारमेने मान खाली घातली असेल ! सरकारी अधिकाऱ्यांची ती 'अत्य|चारी 
वागणूक इतेकी चीड भाणणारी 'होती'की, नामदार' गोखल्यांसारख्य़ा-पीजळ, 
पुढाऱ्याने देखील 'इतारा व त्रस्त जनतेला सल्ला दिला की, “ ्ी व”. 
रंडताल्काय £ आंडदांडास कायदा. शिकवा.?? आणि आशश्‍चयीचीगीष्ट अशी 
को,>त्पा आडदांडांस,कायदा.शिकव्रिला एका कथेकऱ्योच्या तरण मुलीनी.“ 


२. दामोदर बाळकृष्ण व. 
'बोसुदेव* ही 1हारेभांऊ : 
_ 'चाफकरह्याः कथेकेऱ्यांची : 
- मुले होती. हरिभाऊ! हे! !:: 
*पुण्यात'*> रहित असून 
कथा-कातेने करून''आ[पंली 
उपजीविका अकरीतः भसंत. ::: १: 
त्यांचे थोरले. ;पचिरजीव रा र] डार १ व 
-. -दामादरपंतः हे, देखील । -गोर 
-. 'ब्रौतेने.करीत:'असत? परतु 
त्यांचा पड मात्र. प्रदृत्ती> » 
.. सांगींचा होता*'/देश,.आणि * 
'ध्र्मःहाच त्यांचा देव होता 
- ऐण्व्दामोंदंरपंत '। : स्वतः. 
तालीमंबाज होते. बेलाची 
उपासना करण्यासाठी 
त्यांनी रुणांच्यांसाठी 
_. अखाढा! सुरू 
: लो. टिळकांनी तुरू केलेल्या 
शिवांजी*उंत्सवात वं गणेशं- 
उत्सवांत. ते “ भांग घेत 
तं. '' युंद्वकलेचे ज्ञान 


3३39.. ७४ 


रस) 
| 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१८) 


कारक जीवनापासून चाफेकर बंधूंना देशभक्तीची स्फूर्ती मिळाली होती. 


प्रीटशांच्या जुलमी राजवटीने त्यांची कतःकरणे. सूडाने पेटली होती. दामोदर" . 


प्तांनी तरवारी, बंदुका व पिस्तुले मिळविली * होती. आखाड्यातील काही 
सेहकाऱ्यांनी-गांवाबाहेर जंगज्लात नेऊन ते हत्यारे चालविण्याचे व नेमबाजीचे 
शिक्षेण-देत. "ब्रिटिशांची सत्ता उलथून टाकण्यासाठी त्यांनी सशक्ष क्रान्तीचा 


आव्हान शेलले. दामोदरपंतांनी. आपले बंधू. व मित्र यांच्या मदतीने रँडचा 
'त्याला ठार करण्याच्या 
संधीची वाट. पाहू लागले आणि दि. २२ जून:१८९७ रोजी तो मुहत 
साधण्याचे ठरणे. ..:. ...... आय का, 
,_ व्हिक्टोरिया राणीच्या हौरक महोत्सवानिमित्त. गणेशखिडीतील गव्हर्स- 
राच्या बंगल्यावर आनंदोत्सव होणार होता. त्या. आन दाप्रीत्य्ध दिव्यांची 
रोपणाई, दोरूकांमाची आतषबाजी व सरकारी. अधिकाऱ्यांना मेजवानी .ह्या 
गोटी योजण्यात आल्या होत्या. सर्व गोरे अधिकारी ह्या . प्रसगी उपस्थित 


र श्र रि 1 ह न 
8 89 री 


शी, ६ ७” *?!) % 
राहणार हे.स्पष्ट होते. 
४4111: १/7|॥/॥ (.: र्शा 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१४) 


ही. संधी टिपण्याचे दामोदरपंतांनी ठरषले. रॅडची गाडी, पाहून ठेवण्यास... 
.. वासुदेव चाफेकर ह्यांना पुढे पांठत्रिण्यात भाले.',गणेशोखंडीच्याश्रस्त्मांच्या, . 
... झडेला.एका, ठराषिक ठिकाणी लपून .बसून ,रंडंची, गाडी-:भ्षालीका गाद्या.” 
"आला रे”भाला! ” हे परवलीचे वाक्य उच्चारण्यासत्यांना/सांगण्यातःभाले-.. 
. झधार पडन्यावर : दामोदरपंत, . त्यांचे बंधू बाळकृष्ण व; मित्र“महादेव*रानडे 
' आणि 'बिनायक आपटे हे. आपआपले ' रिव्हॉळ्व्हर *( पिस्तुले7/भरून !गणेशी 


>”: >” 7” 
“गै 


6 '%४॥ ७७१04 - 


9 तत म 
टी धज अच भं शर: ह; ी ग 
ण; र्त न ९ ६0) /:/1:)/7-/च 
र , ( १ पि प” स्वि य ८५ 48 >>> 
३१18 नक रट व्य यी नर ् 
ववप्र 9 / 


ब हया 


ला क 


9 ॥:2 
व्ड्तु 


म्य 


| ख खिंडीच्या:रस्त्यालगत 'ठरंलेल्या ठिकाणी दबा धरून सावंजांची वाट पाहाते. 
:. बसले.!रांत्री साडेबाराच्या सुमारास गव्हर्नमेट हाऊसंवरून अधिकारी परतु... 
जा टनट आयस्टची गाडा. हुबहंब«रडच्या 'गाडोसारखी दिसे: 
१ आ[यरस्टचा गाडा प्रथम आली. ती ॥देसताच अधारातूंन शब्द उमटले ४“ गोंदा | 
आला रे, आलां | ? 'ते'परवलीचे शब्द ऐकंताच बाळकृष्ण चापेकर त्या... 
.-गाडीवर-धावले.'आत बसलेल्या ' साहेबाच्या डोक्यावर त्यानेः गोळी झाडली... 
“ती साहबःखाली कोसळला. तो रँड नसून लेफ्टनंट. आयसर होताऱइतक्यांत 
_ दुसरा गराडा आली..“गोंद्याआला रे, आला! १ असेम्हणंत वासुदेव वाप वा 
४ क गाडीमागे १. णी ते 'पाहून दामोदरपंतानी त्या गाडीवर उंडी... ( 
“:वऊन-रढच्या पाठोवर ग ड न 
1100 0.00... 


द . 
१3११९६०! ४1 का 


सरकारी समारंभाचा शंगंमगाट व रहदारीचा गंजबजार' असतानाही. र | 
२ढ-आयरट या सांहबांषर झालेल्या खनी हल्ल्यामुळे सरकारी वरिष्ठ अधिकारी 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१०) 


चकित झाले. रँडवर हछा झाला त्या ठिकाणाच्या जबळच एका खॉौगळीमुळे : 
रस्त्यावर-जो पूल बोधला 'होता त्या पुलाखाली मुठीला तांबडी चिंधी बांधलेली र 
तलवार तपास करताना. पोलिसांना सापडली. 'ती तलषांर ' दामोदरपंतांनी - 
स्वतःबरोबर :'आणली- होती: रँडला ठार 'मारल्य'नंतर पळण्यास सोयीचे पंडांबे 
म्हणून, तंलवांर-बरोबर न 'घेता त्यांनी ती त्या पुलाखाली फेकून दिली होती. 
_ तेवढ्या एकाःखुणेशिवाय गुन्हेगारांसंबंधीचा अन्य कोणताही सुगीवा सरकारला , 
लागला नाही. गुन्हेगारांचा तपास लावून देण्यासाठी सरकारने वीस हजार » 
रुपर्यांचे बक्षीस जाहीर केले - 
एवढे मोठे बक्षास जाहीर झाले असताही रॅडच्या वध करणाऱ्यांचा तपास - 
सरकारला. लागेना. डोके फिरलेल्या पिसाटाप्रमाणे -अधिकार्ऱ्यांनी लो. टिळक 
व_ नातू. .बश्चून्यांना पकडले. सरकारविरुद्ध 'केसरीतून जहाल लेख येत . 
असत. त्यामुळे '-सशयावरून लो. टिळकांना :पकडले. -आपंन्या : कृत्यामुळे 


इतरांना निष्कारांगःज्रांस होत असंश्याचे "पाहून दामोदरपंतांना वाईट वाटले 
 रंडचा.वधं केल्यानंतर ते. मुंबईत 


ऊन  राशले होते. त्यांनी मुंबईतच . 
सुबईच्या-गव्हनरला -पत्र“पाठविले. >त्या पत्रांबरोबर ,पार्किटांत एक तांबड्या 
रंगाची चिंधी जोडली व 'पंत्रात म्हटले, '' रँडचा वध पुण्याच्या कोणी क 
. ब्राह्मणांनी वेला नाही. तो:मी-केला आहे. सरकारने इतरांना पकडून निष्कारण - 
त्रास दऊ-,नेये. ..रंडच्या-वधाच्या-वेळी जी.तलवार्‌-मी रस्त्याच्या-पुलाखाली 
फकून दिल्ली;होती, तिच्या.मुंठीला-तांबंड्या पागोटयाची जी:चिंधी बांधली 
होती, -त्याच पागोट्याची चिंधी पत्रासोबत जोडीत:आहे त्यामुळे. मीच:ते:कृत्य : 
केले याची. खात्री, पटेल...” पत्नांखाली सही होती “गाझी” : अशी श्‍ 

चोफेकरांच्या ओळखीचे गणेश द्रविड हे खोटया सहद्या करण्याच्या गुन्ह्या- 
वरूनःत्या वेळी -तुरुंगात.होते.'त्यांच्या बंध्रकंडूनं त्यांना चाफेकर बंधव त्यांचे .. 
सित्रःसांच्यांतयुप्तःहालचालींची माहिती. मिळत,होती.:झापली शिक्षा माफ करून भं 
ल्ाप्रणास.परता[सरकौरी-नोकरीत'घेतल्यास व॑ गुन्ह्याचा शोध लावून, देण्यासाठी 
ठेत्रलेल ब्रक्षीस, देण्याचेःसरकारने कबूल केल्यास आपण रंडचे खुनी पकडून । 
देऊ, असे गणेश द्रविडाने सांगितले. त्याप्रमाणे गणेशला तुरुंगातून सोडून . 
देण्यांत, आले. (तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर चाफेकरांच्या काही मित्रांकडून त्याने 
 बरीचू)साहिती. मिळविली, त्या माहितीच्या आधाराने .दामोदरपंतांना, मुंबईस 


> र 
५के..३.5 शि. 3 ७. ८४ १६ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२१) 


२५२२०७ वश 
कक 2:7१: ५५: .००९५०५०-.- 


:: पकडण्यात आले. त्यांच्यावर खटला चालून त्यांना (दि: एप्रिल १2९८... 


रोजी,पेरवड्याच्या तुरुंगात फाशी देण्यात भाले हातत भगवदगीता घेऊन . .. 
* तेफासावर चढले. बाळकृष्ण चाफेकर भूमिगत.होत्े: तिथी पितदामादरवताना, 
- .फाशी"दिल्याचे कळल्यावर ते अस्वस्थ झाले (व, सवतूश/होऊज पो लिपीच्या डे 
र - स्वांधीन झाले ८» कक र १ -प£ र अर 


“1 हद्वविड (बंधूनी आपल्या बंधूंचा विश्वासघात फकेला ही” गोट वासुदेव... -. 


'चाफेक्रांना कळाली. द्रविडांच्या निमकहरामीपणाचे प्रायरिचुत्त त्यांना देण्याचः, 
"बासुदेवान ठरविले. ते ब महादेव रानडे. ह्यांनी त्मुसलमानी' पोषाख केला च. 


:“तेह्वविडींच्या धरी गेल; बुईनसाहेबाने गणेश द्रेविडाला ताबडतोब बोलाविले .. . 


"५ 2-2» «०० /७ ५ ४. 


र २ 


टाक 


-झालला.बार तोफेचाच असावा असे लोकांना . प्रथम वाटेल परतु त्यानंतर 
र र 


:: थोडयाच वेळाने, दररोज होणारा तोकेचा बार झाला. आज'तोफ दोनंदा का. 


४ 


-. आहेः असे.ते'डंदूतून बोलले. खटल्याच्या 'तपासाचेजकाम बुईन- नांवाच्या 
- पोलीस अधिकाऱ्याकडे होते. गणेरा! द्रविडाने गुन्ह्याचा तपास लावून दिल्या. : ... 
सुळे:त्याला 'बारंवार बुईनसाहदेबाला भेटावे लागे. त्यांमुळे विर्षांतरित व्यक्वीनी क्य 
: सांगितलेला तो.निरोप खरा .समजून:गणेश व रामचंद्र हेंद्रविड बंधू घराबाहेर 
. पडले. लगेच. 'वेषांतारित .चाफेकरं-रानड्यांनी< त्यांना आपली ख न 
.. दिली व.पिस्तुलाच्या गोळ्यांनी. ठार .केले, ,रानडे दव क 
: द्ॉंबेडांच्या-वांड्याकडे गेले. तेव्हा त्यांचे साथीदार; खंडेराव साठे हे लाटी घेऊन नट 
. गह्ठीच्या कोपऱ्यावर .पहारा.करण्यासाठी उभे होते. वरील वी 
-, काटा काढणे सोयीचे व्हावे, म्हणून त्या गहीत कुणाला न जाऊ देण्यासाठी सारा : 
'..गृ्ठीच्या-तोंडाशी थांबले. रात्रीचा साडेनवाचा सुमार होता वासंदंव. ् 
: .द्रेविड बधूंवर झांडलेल्या पिस्तुलाच्या गोळ्यांच्या बाराने रात्रीची ती शांतगछी . द्व | 
दणांणून-गेली, तथापि त्या आवाजाने लोक .मर्यभीत उधया आश्चर्यचकित 
..ाले नाहोत. त्या वेळी होणारा तसला आवाज़ लोकांच्या परिचयाच होता 
“- त्या.काळी रोज 'रात्री साडेनबाला सरकारी तोफ उंडाभण्यात येत.असलण्यामुळे 


खरी ओळख र. 
वापुदेबराव जव्हा... .- 


[घाना ब्रॉरेडांचा स 


वः रानड्यांनी> 


थ्भ्ो > यी न 


:डढाल|,.हे पाहाण्यासाठी गछीतील लोक कुतहूलाने घराबाहेर: पडले.' घापाळ जे र 


. घालल्या दबिडबंधूंची शरीरे गछीच्या कोपऱ्यावर -पडलेली त्यांना दिसली. . र. - 


; 1! 
-. तोपर्यंत वासुदेवराव, रानडे ब साठे अंधारात नाहासे हाले होते. :३. 


वि 
| 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


, हसऱ्या दिवशी बुश्‍न या पोलीस आधिकाऱ्याने ' द्रविडांच्या पुनाच्या 


" ७१९९) 


चौकशीसाठी बासुदेवराबांना पोलीस चीकीवर बोलाविले. उपरण्याच्या आतून 
खांद्याला अडकत्रिलेल्या पिशत्रीत भरलेले पिस्तुल ब एक मोठा चाकू घाळून 
षासुदेवराध्र पोलीस चौकीत गेले. धुईनसाहेब त्यांना प्रक्ष विचारीत असता जवळच 
उभा भसलेला रामा पांडू 'हा फोजदार उद्दामपणाने म्हणाला, “ सर्व चापेकर 
साले हरामखोर ! !” ते हलकट ठदूगार ऐकताच पिशधीतून पिस्तूल काढून 
बासुदेवराबांनी ए$ गोळी रामा. पांडूधर झाडली. परंतु एक॑ इंचाच्या अंतराने 
गोळीचा ,नेम चुकळ्यामुळे रामा पांडू वाचला. लगेचे.ब्रुईनसाहेबावर दुसरा 
नेम घरला. गेला. परंतु. पिस्तुलाचा चाप ओढला : 'जाण्यापृवींच ब्रुईंन .व इतर 
पोलिसांनी बासुदेवराबांवर झडप घाळून त्यांना निःशस्त्र केले; रामा पांडू हा. 
फारऱदुष्ट, निदेय व: हलकट: वृत्तीचा माणूस होता. पोलीस चौकशीच्या वेळी 
दामादरपतांना त्याने,शिव्या देऊन. त्यांचा: अपमात्तः केला होतां. : त्यामुळे. 
वासुद्वराब ' वः त्यांचेः:मित्र यांचा. त्याच्यावर :दात:. होता.' त्याला . ठार 
करण्यासाठी.त्यांनी केलेले दोन तीनः प्रयत्न फुकट गेल होते 


वासुदेव, बाळकृष्ण, रानडे, " आपटे,” साठे “यांच्यावर ' खटला चान 
पाहल्या [तेथांना-फाशीची “शिक्षा झाली. आपटे 'हे शेवटपर्यंत सरकारला सापडू 
_ शकले नाहोत. खंडराव सारठ्यांना दहा' वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली 


_.. ,वासुदवरावांना त्यांच्या कोठडीतून जव्हा फाशी देण्यासाठी फासाकडे 
चीलविले; तव्हा रानडे-बाळकृष्ण यांच्या कोंठ्डीजवळ येताच ते. मोठ्याने 
भरडले, “ बापू, रानडे, चंलतो मी आता. रामं राम. !! स्वर्गाच्या वाटेवरळ्या 
त्या.एकाक) पांथस्थांला दुसऱ्या दोघांनी कोठडीतूनच मोठ्या आवाजात प्रतिसाद 
दला. “ तू पुढे चालू लाग. आम्हीही येतो तुझ्यामागून. राम राम. ” दोन दोन 


देवंसांच्या अंतराने त्यांना पुणे यथील येरवड्याच्या कारागृहात फाशी 
देण्यात आले. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


जी : ४, र | ५4 
* 2. "५४4221८: 
(अशी ति०1 पक 17. 


५. भारतीय क्रांतिकारकांचे. लंडनमधील घर... र 
(पंडित श्यामजी छृष्ण बघमा ) 972226 


हिंदुस्थानात सशस्त्र क्रांती करण्याचे मनसुबे रचले नात होते. लंडन: . 

मध्ये आणि भारत भवन(-इंडिया हाऊस) या स्वतःच्या मालकीच्या वास्तमुळेचं .._.. 
इंप्रजांच्या रांजधानीच्या शहरात... 

: क्रान्तिकारकांची व्याख्याने, व्रिचार... 
विनिमय, स्फोटक रसायंनोंच्या - -. 
व ८0) चाचण्या घेणे इत्यादी गोष्टी गुत राष्ट्र :. . 
र्र १. >. शकॅल्या.'' ' हिंदुस्थानच्या वीर 
21 'कारणाच्या व हिंदी राजकारणाच्या य र 

__ सोयीसाठी लंडनच्या भरंवरंतीत सुंदर: --_ 


>... ५११५५५५ 
* 4 


है “जागेत पंडित श्यामजी कृष्ण वमा? या. 


६0 


.. गृहस्थांनी ही सुंदर इंमारंत' विकत 
- 'घेऊन तिला “ इंडिया हाऊस? असते 
-' _ नाव दिले. भारताच्या राजंकारणाबेदल 
- आस्था असणाऱ्या काही इंप्रजं व 
. हिंदी गृहस्थांच्या उपस्थितीत इ.-सं.:: -. 
ी १९०५ मध्ये भारत-भवनाचे समांरंभर :: 
पुर्वक उद्धाटन झाले. श्यामजी कृष्ण वमी यांच्यासारखा कच्छ-काठिवाड द 
गराब कुदुबात जन्मलेला. एकं माणूस लंडनला जातो काय, आणि स्वताच्या 
दरावासरीरयांसाठी त्या शहरात एक अलिंशान इमारत विकत घेतो बोय 
सारच विलक्षण! तसे पाहिले तर ह१यामजीचे सारेच आयुष्य मोठे लोकविलक्षण गो 
घटनांनी भरलेले. दरिद्री कुटुंबात जन्मळेल्या-बालपणीच पोरके झालेण्या! 
शयामजींच्या कुंडलीतील ग्रहमान फारच उच्चीचे असले पाहिजे. म्हणून कलूपंना-. क 
देखील आश्चर्याने चकित होईल एवढी विद्या, वैभव, संपती व संगे 
यांच्या सुवर्णपुष्पांची प्रवरण दैवाने त्यांच्यावर केली ! भि सा 

₹्यामजी कृष्ण वमी यांचा जन्म इ. स. १८५७ मध्ये कच्छ संथा. 
तील मांढवी या गावी एका गरीब कुटुंबात झाला त्यांच्या वयाच्या नऊ 


कक 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२४) 


देहा वर्षाच्या सुमारास त्यांची मातापितरे निवतेली. त्यानंतर कुणा सहृदय 
माणसाने त्या पोरक्या मुलाला मुंबईस नेऊन त्याच्या व्रिद्याम्यासाची सोय 
केली. श्यामजींचे हायस्कूलमध्ये. इंग्रजी शिक्षांग 'चांळू असतानाच त्यांनी, 
संस्कृत.पाठशाळेत संस्कृत भाषेचा अभ्यास सुरू केला. श्यामजरींना देवयोगे 
करून भ्षत्यंत.. कुशाम्रब्रुद्दी लाभली होती,- त्यामुळे, .अन्पावधीतच, त्यांनी 
संस्कृत. भाषा, धर्मेशात्र व बाहूमय यांत पारंगतता प्राप्त केली. संस्कृत ' 
भाषवरील त्यांचे. प्रमुत्व व:पांडित्य पाहून विद्वान मंडळी देखील तोंडात बोटे 
घाळू.लागली. त्याच सुमारास सुप्रसिद्ध दयानंद सरेस्वती हे आर्यसमाजाचे 
थोर. संस्थापक आर्यसमाजाच्या  प्रसारानिमित्त मुंबईस आले. श्यामजी त्यांच्या 
दरशेनासाठी..गेले...श्यामजींची गाढी . विद्वत्ता व संस्कृतवरचे प्रश्ुत्व पाहून 
दयानंदांनी. त्यांना _आयंसमाजाची दोक्षा दिली. अशी एक आख्यायिका 
सांगितली-जाते की, -वामन, पंडित .हा-कषी धर्भशास्राच्या प्रंथांनी- लादलेले 
उंट संमबेत घेऊन  ठिकठिकाणचच्या.,पंडितांना वादविवादात हरवीत .भारतभर ' 
भ्रमण: करीत :किरला: अट्पंबयात. मिळालेल्या कीतींमुळे श्यांमंजीच्या मनाची 
वृत्ती, काहीशी ..वामुन :-पंडिताप्रमाणेच : झाल्याचे दिसून. येते. संस्कृतमधील 
स्वृतःचे,.पाईत्य. .सिद्ध- करण्यासाठी. त्यांनी नासिक, . पुणे,- पैठण, काशी 
लाहोर;. अहमदाबाद. इत्यादी धमेपीठे व क्षेत्रस्थाने यांना भेटी. देऊन 
स्वतःच्या ज्ञानाने तेथील पंडितांना ..दिपाविले; त्यांच्या बिहत्तेचा चोमुलखी 
बोलंबाला. द्याला.. त्यांच्या प्रगाढ .पांडित्यावर प्रसन्न होऊन क्षेत्रस्थ विद्वानांनी 
श्यांमजींना ' पंडित) ही,पंदुवी.दिली. त्याच सुमाराला म्हणजे इ. स. .९८७५ 
मध्ये-मुंबईचे धनाळ्य..व्यापारी- शेट. छबीलदास, लल्ठभाई यांच्या भानुमती . 
नामक गुणी घ सुस्वभांवी.कन्येशी श्यामजींचा बिवाह.- झाला 


'ल्मोनिक्षर-चुइल्यम्स-हे ऑक्सफड विद्यापीठातील सैंस्कृतचे. प्राध्यापक 
त्याजवेळी,/हिंदुस्थानात,आले! होते. ऑक्सफड विद्यापीठासाठी. त्यांना: संस्कृत 
भाषेचा एकं (हिंदी. प्राध्यापक. हवा.होता. ही गोष्ट श्यामजींच्या कानावर येताच 
त्यांच्या;डोळ्यांसमोर विलायंतेला. जाण्याची स्त्रपने तरळू 'लागली रावबहादूर 
गोपाळ हरी देशमुख, न्यायमूती रानडे इत्यादी थोर गृहस्थांच्या शिफारशीवरून 
प्रा.सोनिझर. यांनी ,प. हयामजाना ऑक्सफर्ड येथे नेण्याचे मात्प केले. परंतु 
श्यामजींनी,विलायतेस आर्येसमाजाज-प्रचारक या नाव्याने न जाता वैयक्तिक- 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( २५०) 


रीत्या जावे, अशी भट महर्षी दयानंद सरस्वर्तीनी,' त्यांना लधातली. झरा 
घोळात मोनिअरसाहेब इंग्लंडला एकटेच निघून. गोले 0रघेदेशात मिळविलेण्या 
कौतींने श्यामजी कृष्णांची नजर फिरून गेली:हीती.£इंप्रेज “ राज्यक' यांच्या 
देशात जाऊन स्वतःच्यां विदरत्तेचे चोघडे बौर्जवाषेत;।झशा 'जिबर महर्वाकाक्षिने 
श्यांमजींना पछाडले. स्वतःला मिळालेल्या! ;ख्रीधनातन *कांदरी रकम त्यांच्या” 
पत्नीने पतीला देऊ केली. थोडी रक्कम व्ही ऐहवितैसितकाकटनयजीऊ “घेऊन 
इयामजींनी एकदाचे इंग्लंड गाठले. त्यांनीउक्सफेई-विद्यापीठातं नाव दाखल 

केळे. संस्कृत भाषेवरील त्यांचे. प्रभुत्व, ॥त्यांची विद्वत्ता १/तर्लख 'घुद्धिमतता 
पाहून :ऑक्सफर्ड “विद्यापीठात शयामजींना।वांगलाच मानसन्मान मळू 
लागला.!।पाणिनीचे व्याकरण; धमशाखराच्या आक्ञा./व “संस्कृत *वाद्मयाच 

1 रूपाने इंग्रज 
विद्वानांच्या समोर उभा राहिला. पोवोत्यविद्यच्या'त्या चालत्या ” लत्या'क्ञान- - 
कोशाने नरिदैश विद्वार्नांचा आदर मिळावलाःपुढे इयामजी ऑक्सफड विद्यापीठाचे > 
पदेवीधर -दयाले'च नंतर! त्यांनी बॅरिस्टरीची परीक्षा दिली. त्यांची विददत्ता बवून 
भारतमंत्र्याने : : मारताचे !:प्रातिनिधी : म्हणून > इंग्रज *सरकारतफ'रयामजींना 
जपैनीत:भरलेल्या विद्वजनांच्या परिषदेस पाठविले. "यानतर एंग्पायर छव "द्या 
वरिष्ट ःपातळीवरील ; इंग्रज. अधिकांऱ्यांच्या संस्थेने: ८श्यामजींना “त्या >छबचे 
सभासदत्बःबहाल-केले. हिंदी लोकांच्या.वाट्याला कधीही न'थेणारा हा मान 
श्यामजींच्याः वाट्यांला 'आलां..त्यामुळे इंग्टंडचे पंतप्रंधान ग्लॅडस्टन, भारतमंत्री 
मोर्ले इत्यादी वरिष्ठ पर्दावर्राल इंग्रजांशी"श्योमजींचा संबंध ः' आला. श्यामजी 
कृष्णांनी अशा थोर सद्‌्ग्ृहस्थांची शिफारस-पत्रे मिळवून :जवळ ठेवली. त्या: .. 
सप्रे शिफारसपत्रांचाओआशय असा होता:की;! इयामजी कृष्ण वमो हे एक 
असाप्रान्य हुशार व. विद्वान गृहस्थ असन हिंदुस्थान -सरकोरच्या शासन 
व्यवस्थेत : त्यांची नेमणूक. फार. थोर अधिकारपंदावर होण्यासारखी त्यांची 
पात्रता आहे. शिफारसपरत्रांचे भेंडाळे: काखेलां)भारून ऱ्यामजी कृष्ण वमी 
इ.स. १८८'५ मध्य हदुस्थानात आल. हणी तेय बिचिड >: 


हिंदुस्थानात आल्यानंतर स्वतःची पात्रता च इंग्लंडप्रधील भोठ्या लोकांची 
शिफारसपत्रे यांच्या जोरावर त्यान रतलाम संस्थानची दिवार्णगिरी मिळाली 
तिथे' असताना त्यांनी रतलांमच्या महाराजाची 'मर्जा इतक्या चांगन्या 


| 
| 


6 
१ 


दक अकळ तके. पेश: का 
ी क बटर 


॥4५-- हटन 


(1190411 €6 


(२६) 
प्रकारे संपांदिली की प्रकृतीच्या अस्त्रास्थ्यामुळे पुढे दोन-तीन वर्षींनी जेव्हा 
श्यामजींनी,ती नोकरी' सोडली, त्या बेळी रतलामच्या महाराजांनी त्यांना 
बत्तीस हजार: रुपये .भेट देऊन त्यांना प्रेमाचा निरोप दिला. त्यानंतर 
श्पामजींनी काही-दिषस अजमेर येथील कोर्टात वकिली केली. त्या पेशातही 
त्यांना;खूप मिळकत «झाली. ..परंतु !श्यामजींच्या. मनाला: निव्वळ संपत्तीने 
समार्धांन <लाभेना,:. संपत्तीच्या जोडीला . त्यांना. अपार सत्ता'हवी' होती. 
*..>त्याप्रमाणेऱ्थोडाअयंत्मकरून ते उदेपूर ह्या. मोठ्या संस्थानचे: .दिवाण श्याले. 
द्यांतसर्व/अबधीतः श्यामजी आपले स्वामी; ब इंग्रजी पोलिटिकल. एजंट यांना 
आपली कामगिरी व बागणूक र्‍्याद्वारे :खूष ठेवण्याचे प्रयत्न करीत असत.त्या 
काळातर्‍््य़ांनी राजकारण' तर सोडाच, -पण-कोणत्याही स्वरूपाच्या सामाजिक 
अध्ररबा धार्मिक चळवळीशी देखील. स्वतःचा : संबंध येऊ. देण्याचे कटाक्षाने 
टाळले. सत्ता:वसंपत्ती-संपादन-करणे'हे त्या वेळी त्यांचे -मुरूय : ध्येय होते. 
आणिःतेञ्साध्य करण्यासाठी स्वत:च्या स्वदेशी »धन्याची-ब्र परदेशी 'लाट-- 


साहेबांची.मर्जा सांभाळणे, हांःमार्ग होता. 'कांही दिवसांनी 'उदेपूरची 'नोकरी 
सोडून लजुनागेंड संस्थानमध्ये : अधिक' आर्थिक_/लाभाच्या “दिवाणपदी रुजू 
झालेअपरंतुः्द्याःव्ेळी"मात्र-श्यामजींचे इं !':फिरले.<_जुनागंडचा “नबाब: तरुण 
असून; आचारी होता, 'राज्यात ससेसाठी दोनःपक्षांत रस्सीखेच: चाळ. होती. 
आप्रत्याःबाजूला' एखांदा*बडा इंग्रज बेळप्रसंगी असोवा. म्हणून: श्यामजींनी 
म्मोकेनारा. .नावा'च्या :आपल्या ऑक्सफड - महाविद्यालयातील : सहकाऱ्याला 
मोठेया.हुंद्याप्रर! नेमणूक दिली. .: परंतु. म्याकनारा-मित्रच.. पिंडीवरचा विंचू 
ठरला... शेयांमजीचा>काटा :कांढून आपणच. संस्थानचा दिवाण होण्याचा. घाट 
त्य़ाने घातला. जुनागडे ;संस्थासांत. भांडणाऱ्या*दोन ' गटांपैकी एका गटास 
त्य़ान्रेगह्ठ।ताशी ; प्ररून त्याला श्यामजीविस्द्ध च्िथावून. दिले.आणि दुसरीकडून 
नेव्रीबाचे ब» संत्यानच्य़ा .इंग्रज' प्रोलिठिकल एजंटचे श्यामजीविरुद्ध कान फुंकले. 
" यांब्रा परिणाम असा झाला कोत्या. अविचारी ;तरुण नबाबाने तुमच्या 
दुर्वतनामुळे तुम्हांला नोकरीतून काढून, .टाकले आहे. तुम्ही तात्काळ संस्थानच्या 
यामा ससे फमान सोडले. . .. 
ठा पामजीच्या.. माती मनाला. अपमानाचा व अवददेलनेचा डंख विखारी 
बाप्रमाणे दुग करीत होता. ब्रिटिश लोकप्रतिनिधी व त्रिटिश वारिष्ठ. अधिकारी 


(१119041161 


(२७ 


हे अत्यंत उदार, समंजस, गुणग्राहक व न्यायप्रिय आहेत असे त्यांच्यासंबंधी..." 
श्यामजींचे प्रांजल मते होते. आतापर्यंत त्यांना फक्त इंग्रज माणसाच्या सरळ 
स्वभावाच्या 'एंका बाजूचेच दर्शन झाले असल्यामुळे श्यामजींचा इंग्रजांन्यया], ह 
स्वभावांबद्दल वरीलप्रमाणे प्रामाणिक समज झाला. होता: त्यामुळे : जुनागड? .-- 
संस्थानने आपल्यावर वेलेल्या अन्यायाची 'दाद आपण: इंग्रजी-आधिकाऱ्यांच्यो 7:: 
संचोटीला कौल लावूंन घेऊ, या घर्मेडीत श्यामजींनी-हिंदुत्थानपासून/इंग्लडपयंत_ :... 
ओधिकांऱ्यांकडे तक्रार गुदरली. परंतु तिचा काही उपयोग झाला नाही. निराश”. 
झालेले श्यामजी 'पॅरत, उदेपूरच्या महाराण्याकडे गेले. त्या !उदार राजानेश - 
श्योमंजीला ऑपंला 'दिंवाण! नेमले: जुनागडच्या-नबाबाने त्यांच्यावंर केलेले)... 
आरोप त्यानी :खोहून काढल्याशिवायं'त्यांच्या नेमणुकीस कझन वायली या ” | 
पोलिटिकल ऐंजटांने मंजुरी देण्याचे नॉकारेलः-एका इंग्रज अधिकाऱ्याने एकदा 
जो निर्णय श्यामजीविरंद्धःवेतला तोच निणय' एकूण एक इंग्रज*अधिकाऱ्यांनी- : -. 
शेवटपर्यंत 'छंचून धरल्यांचे पाहून श्यामजींना इंग्रजांच्या खंभावाच्या-दुसर्य्या: 
छदूमी बाजूची प्रचीती आली: त्रिटेश सत्ताधिकाऱ्यांच्या:खर्डकावर 'डोके*फोडन 
घेण्यांपक्षा, एखांद्या बलवत्तर हिंदी पुंढा्यांकरवी: आपल्यावर “झालेला अन्याय! 
वेशीवर टोंगांवा' ह्या हेतूने शयांमंजींनी' त्यां वेळचे झुंजांरं पत्रंकांर॑ लोकमान्य! ् 
टिळक यांना ओपंली'कहांणी'कळवेली.. टिळकांनी त्यांची संध कागदपत्रे पाठ. 
विण्यास त्यांना कळविले. परंतु-पुढे थोड्याच दिवसांनी रँड खुनाच्या प्रकरणी: . 
ला. टिळकांना पकडण्यात आले. आपंण इंग्रज अधिकांऱ्यांविषंयी ज्या तक्रारी 
केल्या त्यामुळ एखाद वेळस आपलीही धरपकड होईलं ह्या भीतीने श्यामंजीनी 
सहकुटुंब हिंदुस्थानसोडले वं ते इंग्लंडमध्ये राहण्यांसं गेले 11 पस 
श्यामजी कृष्ण वम यांचे इंग्लंडला झालेले स्थर्लातर म्हणंजे त्यांच्या 
जावनाला ।मळालली एक कहपनातीत विलक्षण कलाटणी  होयः आतापर्यंत 
सत्ता, संपतती व वैभव या स्वार्थीत मशंगुल झालेल्या त्यांच्या विचारा पुढे प्रथमच)... 
आपल्या दशाचे पारतंत्र्य उभे राहिले. स्वार्थाकडून परोथकिंडे त्यांची विचार? > 
धारा व द्रब्यधारा वाहू लागली.' आतापर्यंत मिळविलेली अपार संपती त्यांनी 


गिरण्यांच्या शेअसेमध्ये' गुंतविली होती: तसेच ते स्टॉक एक्संचेंजमेध्ये व्यापारी. 


उलाढाली करीत होते. त्यांमुळे इंग्लंडसारख्या परदेशात सुखासीन जीवित 


जगण्याला लागण्यापेक्षां अधिक संपत्ती त्यांना मिळत होती. इंग्रजांच्या कुटिल 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२८) 


स्वभावाची त्यांना स्वतःच्या बाबतीवरून चांगलीच प्रचीती आली होती. तशात 
इंग्लंडमध्ये गेल्यावर ह्यामजींचा परिचय प्रसिद्ध तत्त्वक्ष हबेर्ट स्पेन्सर यांच्या 
प्रेथांशी झाला. हिंदुस्थानबद्दल. स्पेन्सर यांना सहानुभूती बाटत होती, त्यामुळे. 
इंप्रजांच्या जुलमी, शासनपद्धतीबर स्पेन्सरने, आपल्या ग्रंथात परखड. विचार 
मांडून कठोर कोरडे ओढल. . स्पेन्सरचा 'हा निःपक्षपाती;दृष्टिकोन'ब !भारता- 

बददल 'त्यांना-वाटणारेःप्रेम यामुळे भारतीय जनतेला स्पेन्सरबद्दल | आपलेपणा 
वाटत :म्होतो इतका. घरगुती जिब्हाळा, वाटत. होता की; हरबर्ट स्पेन्सर या 
ध्वनिसादऱ्यामुळे »हिंदी.:लोक:-आपलेपणाने त्याला “ हरभट (:हबेटे ) पेंडसे 
(स्पेन्सर) म्हणत; स्पेन्सरच्या-“लिखाणाचा पुढील नमुंना.पाहा * “आपल्या, 
हाताखांलील. नेटिव्ह :सैत्याच्याच :- हाताने नेटिव्हांना,. जिंकून. दास्यात डांबून 
ठेवणाऱ्या-सत्तेच्ाईमिठावरील त्रासदरायककराचा;बापंड्या बिचाऱ्या प्रजेला |पेळून 
कांढून पतिच्याव्भूमीच्यां उत्पन्नाचा अर्धी भांग: हिसंकून. घेणाऱ्या कारभाराचा 


)-. सनिषेध्र-केला पाहिजे; :४:इग्रज्ञांनी त्रिशेषतः: हिंदुस्थानात:-ज्ञे जञःप्रदेश जिंकले 


किंवा जहेसकावून जोडून घेतले -त्रे5सर्व दृष्ट निन स्वार्थी: हेतूपायीचे : होत: >: ; 
ब्रिटेशांचे ::परंदास्याचःज्ञोखड'5मांनेधरून” फेकून देण्याचा प्रयत्न, जर हिंदु: 
स्थाननेः:केलारतरःःतो अपराध ठरणारानाही:2/ हंरबटे ःस्पेन्सरच्या प्रंथाचे 
घाचन ह्वालूरभसता नाच *श्‍यामर्जींचा संबंधःरआप्ररिश:क्रांतिकारकांशी>आला. 
त्यामुळे: हिंदी: काँग्रेसच्या »राजनिष्ट :विचारांच्या .कितीः तरी :पुढे- त्यांच्या 
वित्तारांनी:: मजल) मारली. : इंप्रज :लोक .सहजासहजी. 'हिंदी लोकांना 
कोणत्याही प्रकारचे राजकीय. हक्क .देणार -नाहीत...याची::श्यामजींना - खात्री 
पटलीःहोती. त्यामुळे हिंदुस्थानला :राजक्रीय: स्वातंत्र्य: मिळविण्याच्या : दृष्टी 
त्यांनी इंडियन होमरूल !_ - सोसायटी; स्थापन केली. ; आतापर्यंत हिंदी 
वांग्रेत्तची .. विचारधारा ...अशी....होती. को, भारतीयांच्या, कल्याणासाठी 
हिंदुस्थानात, .इंप्रज्ञांचे, . राज्य , राहिलेच पाहिजे... इंप्रजांशी . स्षामिनिष्ठ. राह- 
ण्याने आमचे कन्मापा,होणार. आहे... इंग्रज : जनता तशी. न्यायाप्रेय .आहे 
तिच्या; न्यायवबुद्धीला-आवाहन केल्यास. ती आम्हांस. राजकीय सुधारणा देईल 
ह्या वरिचारप्रणालीवर..श्यामजीचा ,अजिबात .बिश्वास नव्हता. 'इंडियन होमरूल! 

- व्वंळवळीच्या प्रच्ञारासाठी त्यांनी ': इंडियन,सोशिआलॉचिस्ट ? हे;नियतकालिक 
काढले; ।£इंथ्यिन सोशिआलॉनि्टू ':या..अम्रभीशीच त्याच्या. अंतरंगा- 


(१119041161 


(:२९) 


संबंधीचे धोरण स्पष्ट केले होते.  स्षातंत्रयाचे आणि राजकीय, सामालिक ब. _. 
धार्मिक सुधारणांचे मुखपत्र! आक्रमणाचा प्रतिकार हा केषळ समर्थनीय आटे. ... 
इतकेच नव्हे तर ते एक अपरिहार्य कर्तेन्य हे ! अप्रतिक्राराने स्वार्थाचीच > :- 
नव्हे. तंर' 'परांधांचीही हानी होते. 'शस्बळाने इंग्रजांना" हिंदुस्थानातून 
हुसकून लावणे शंक्य होणार नाही. म्हणून भारतीर्यांनी . इंप्रज्ञांशी: कप्रत्यक्ष- न 
प्रतिकार ( पॅसिव्ह' रेझिस्टन्स ) करावा. संपूर्ण असंहकार' करावा? म्हणजे 
हांती शस्र न घेताही इंग्रजांना हिंदुस्थानबाहेर घालविता: येईल, , ' । : 0८: 
इंडियन होमरूल * सोसायटीसाठी, राजकीय बिचारविनिमयासाठी व. -. 
हिंदी राजकारणी लोक व विद्यार्थी यांच्यासाठी श्यामजींनी स्वबबरचीने एक इमारत... 
घेऊन ' भारत-झवन.? ( इंडिया हाऊस ) असे-तिचे नाष ठेवले होते. भारता-:..:. 
मधून इंग्लंडमध्ये उच्च अम्यासासाठी येथे होतकरू विद्याथ्याना शक्‍य व्हावे 
म्हणून प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या पाच शिष्यवृत्त्या देण्याचे श्यामजींनी 
जाहीर केलेः मात्र अट ही की, ही शिष्यवृत्ती घेऊन शिक्षण घेतलेळ्या तरुणाने 
इंप्रजांची नोकरी धरता कामा नय. 


हट स्पेन्सरच्या तत्त्वज्ञानाने श्यामजी कृष्ण वर्मा इतके प्रभावित झाले -- 
की, स्पेन्सरच्या अंत्यविधीच्या प्रसंगी श्‍्यामजींनी एक हजार पोंडांची ( सुमारे 
पंधरा हजार रुपये ) देणगी स्पेन्सरच्या तत्त्वज्ञानावर प्रतिवर्षी व्याख्याने 
घडवून आणण्यासाठी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाला दिली व 


श्यामजी कृष्णांनी देऊ केलेल्या पाचपैकी एक शिष्यवृत्ती (रिवाजी शिष्य: :. 
वृत्ती) घेऊन विनायकराव सावरकर इंग्लंडला गेले. सावरकर जरी बॅरिस्टरीचा 
अभ्यास'करीत होते तरी “अभिनव भारत! या गुप्त क्रांतिकारी तरवज्ञानाचा .. . 
_ प्रसार करणारी चंळवळ ते करीत होते. काही दिवसांनी मॅड्म कामा; श्यामजी : 
कृष्ण वर्मी, सरदारसिंग राणा ही मंडळी अभिनव भारत संस्थेचे. सभासद 
झाली. संरदारसिंग राणा हे काठेवाडाताल राहणारे असून बॅरिस्टर होण्यासाठी: 
विलायतेला गेले. त्यांनीही भारतीय विद्यारथ्यांसाठा दोन शिष्यवृत्त्या ठेविल्या. 
राणांनी पॅरिसमध्ये जवाहिराचा धंदा सुरू केला. त्यांनी सावरकरांच्या 
अभिनव भारत चळवळीत भ्रांग घेतला. इंग्लंडमध्ये राहून चळवळ करणे ऱ्ह 
- अशक्य झाल्यावर ही सर्व मंडळी फ्रान्समध्ये पॅरिस ह्या शहरी राहावयास 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


-कृष्ण-षमी १९९७मध्य़े,मरण-पावले; :.... :-_: * ".... _ .. द वि 


( ३०.) 


गेली. तेथे राहून भारतातील क्रास्तिकारकांना क्रान्तिकारी मजकुरांची पत्रके, 
पुस्तके धे रिव्हॉल्वर हे लोक. पुरवीत असत. , , प: 

७: ,'सावरकर.पकडल गेलें. पहिले महायुद्ध सुरू झाले. इंग्रज व केंच हे मित्र 
होऊन ?जर्मनीशी लढू लागले. .आता फ्रान्समध्ये: राहणे धोक्याचे . वाटून 
श्यामजी स्वित्थेलंडला: राहावयास 'गेलेः संगती-सोबती : नियतीने दूर ओढून 
'नेलेःउ्षशाःविषण्ण'मनःस्थितीत भारतीय ,स्वातंत्र्याचा ध्यांस .करीत श्यामजी 


द "४ न 
वका क क चापयर र ३:00 1. र 
रि १: १-0. (३: १ तुल ”हू,. 8... ७. (षक र शि बह: 1. १ 
* ढं १ र 
पम केप दु. ० ५७ कळात मि . र 
क र ह > :5170/1 ५ शि.“ व. 81. ११% 7 ३ 2 
& क 
र क ढ ४ ती च्छ > 
डर १-८, रक झा ॥: ई- डू त त ५०० 6 ह र 
र त्य | शर] क रु 
नत लि र र 
व जु डर द क त्य ना र र अक 
क्क न रि ४८४०५१ 6] >] ४ री 2:> 1 772. << ०: 7६ श्र. ह.14 
17. 2... टर 
फिर तहात * ः 5 
ी “> 1 ? भे > ग 2-८: 1. व्र 
का नल रि 
२ क ७०५३ * > हृ वि न व डे 
र गट डु द क्र कम टू ग 
क 1) डे 8) म्य कि / हि: क ्म्न 
हि; री 
क्क 1.) 
4 शुर >> > | 3 "टं 
/ क क । र ऱ «. ॥ऱी | > 
1” . 
29६४८ क ४० (ति -- --» नवा ह... 
ह *» | 8 सल्वी 9 १ 
त... “४ 
डु £ 4. “>... शि र मल _ 2५ 
। | निल याट फरा » . ऑफ 
* नंगा र “& "हर 
ह कि जक 
क र ': हि 
ः ळे > ह गोवी. की, 
४] 
रर अजी 4 वः कल > उं 
$ £ र 
1 ५. १४” “*” | न, 
टे च शर 
४ ० ८० आ... 
०६६..१- '2 ७: 
द २2०४८४. भृ रै 9 
न शे १५१ ७३७ "६१९ 
भी जे क « ४५. व ि अ) शू 1] क 
१८३१... > व ऱिः > नः ढ ४. 
ह हश: । ९५१७, 2४५. टुर? १.५४: ५४ स र) 
"टिट्स पिया 9 1/200):. १..$ : (| ५ > २: 
शु ४ 
शहा, *  .* र ह ी र 
का उन: व हक १1. जे 1 
१,०7८. -- दि डे १1 टॅ शी क ५८% > ४० ९५० र» & व बर्‍ 
उरवडे क्क य पलक एखा पच ७. ह न्य मव केरी 
टा ळ न द भृ *- भ * 
र श्व - (” :.  »”.“.३ > हि ११0. क..." 
१:20 की शः यु कक. क क 0 य, 0०0200 11100... व. व | 
रन्स ७00 मध भागात ७00 प क्यात ही 
एक आर पक 7 डड पद हर मळ ः 8 200036-3-07 तीह पी 
नक, १० ॥७२२५५३.. ०३० 
र ह लि * कि र क , ्ी 
०.५ 489) £ > ड़ हह. पु” २ ४४.५ ५-२% १०-०० क ->> डॉ 34 
क. ४, ९७ हन क 24४... | ७१/..७४ १९7, ॥ 7८ १४॥४॥५॥॥५४*५४1 ध पा टर डू 
र 2 :.*.२,* दण्ड नी र १. ५८. य बंब 9, की क्षि | ७8. 1 १» न ४» 1* १. र 9 1। भुहि* ः 9 2:25 झं > 
टू >>: र धे ऱ > न ह 1. 
2:52 3 ह रॉ ५८००८३११07. 1 अत्य वरकी म प च ही टू क 
क्कमिन्वि्काानाा धा... किक काच लपा यान ठे 
ईश ः लड भ र; न डि ऱ्य ०207: 5०1. 3.20! हता 
“£ र ु व्य ीी , 1 . 
् र; ध्‌ जर खः _्क र य्ऱ प की 2 १: ४5-24: टत र 
णक कक ७५ ७० धा 2५09: रक | 
व र] ती. किं, र र) ् ऱं 12 221892 १:२३ ७ नल 
५ “र २४ | 1 शै ऱ् :£ 
अरिके 3 
क्व्ळं १. २... £७५ | “. “> ष्ट 
8“ १7//9/ > &-. कि ४५१) 0५५ :-7 "ऱ ९९९. ८० क ७, 
छि र "न हड ! ि धं "११ शे क ३१००३३० 
»3$. 7” / 1* 


६. क्रान्तीची कालीमाता  ' ': ७४ 4. 
(मादाम कामा) , .. १७६ की. 


“ ह| पाहा स्वतंत्र भारताचा राष्ट्रध्वज ] नुकताच त्याचा जम्म्‌ द्याला 

आहे. भारतीय हुतात्मा युवकांच्या रक्‍ताने तो. पावन. झाला आहे' उपस्थित 

:** सदूगृहस्थहो, आपण" ह्या/ अवतर 

. भारताच्या . वजाच्या :-सम्मार्ना- 
साठी उभे रोहूनं त्याला,प्रणाम 

करावा, असे मी. तुम्हांला आवाहन 
करीत आहे, ॥- : ४: ४४४८४ 

1... धीर गंभीर आवाजात,केलन्या 
आवाहनानुसार. .सभताल:; :सव न 

मंडळी उठून. ,उभी:-राहिली-व 

त्यांनी स्वतंत्र -..,भारताच्या त्या 

ध्वजास मानवंदना दिली, :- :- 


इ. स. ९९०७ साली जंमंनी- : 
मध्ये स्टटगाट शह्रों आंतरराष्ट्रीय 
समाजवादी' सभा भरली 'होती 
त्या  (-इंटरनंशनल सोशालिस्ट 
कॉन्फरन्स ) : सभेसाठी: निर"... 
नेराळ्या राष्ट्रांचं प्रातानेधी तंथं.. : 
- जमले * होते. त्या - ठिकाणी *. . 

"का छट .': . जमलेन्या. प्रतिनिधींनी 'व्देशो- 
देशींच्या ध्वजांना वंदना दिली होती. हिंदुस्थान: त्या : वेळी :इंप्रजांच्या 
अमलाखाली होता. इंग्रजांनी हिंदी राजेरजवाड्यांना: जिंकल्याबरोबर 
झगवा छढा, जरीपटका, चांदतारा हे सर्प ध्वज खाली आले 'बःयुनियन 
जॅक हे. इंग्रजांचे निशाण हिदुस्थानच्या भूमीवर फडकू लागले. घस्तुस्थिती 
अशी असल्यामुळे १९०७ साली हिंदुस्थानही. स्वतंत्र, नव्हता:व 'त्या स्वतंत्र :. 
हिंदुस्थानला ध्वंजञ पण नव्हता. हिंदी स्वातंत्र्यासाठी ज्या कॉंग्रेसचा १८८७ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२२) 


मध्ये जन्म झाला तिला पण: स्त्रतंत्र राष्ट्रभ्वज नव्हता. इंग्रजांचे. राज्य -नाहीसे 
करून तेथे आम्हा हिंदी लोकांचे राज्य आणाषयाचे, हे मुळी त्या कॉंग्रेसचे 
ध्येयच नव्हते. उलट इंप्रजांच्या ' कॅन्यांणकारी राज्यात आमचे भले होईल, 
असा' विश्वास त्यां 'वेळच्या ' हिंदी पुढार्यांना असंन्यामुळे युंनियंन जॅकच्या 
ऐवजी “अन्य: स्वतंत्र ध्वजांची कंल्पनाही त्यांच्या ' मनाला शिवली 'न॑साधी 
तथापि प्रकृतीच्या स्वास्थ्यांसाठी इंललंडमध्ये गेलेन्या व्या हिंदी महिलेला आपन्या 
राष्ट्राचाःस्वतंत्रःध्वेज' नाही, ह्या कल्पनेने अस्स्थ केले.. रात्रीतून तिने. रेशमी | 
कापडाचा' तारांकित ६वंज तयारं केळा व दुसऱ्या दिवशीच्या त्या “आऑ[ंतर- 
राष्ट्रीय“संभेमंध्ये स्वतंत्रःभारतांचा तो नवजात ध्वज फडकातव्रिला. . त्या बंहोदर 
महिलेचे नाव मॅडम कामा.  ** की 
'४कामांबाई'चा जन्म मुंबईस एंका सधन पारशी कुटुंबात सन. १८६१ 


>. (३ 


मध्ये<झाला.'त्यांच नावःभिकाजीबाइई. रुस्तुमजी या पारशी बॅरिस्टराशी त्यांचा 
विवाह >झ्योला. रुस्तुमंज्ञी कामा हे : देखील फार श्रीमंत गृहस्थ -.होते. व 


४२ 


बॅरिस्टरीच्यो पेशामुळे त्यांचे सरकारदरबारी चांगले वजन होतेः पारशी समाज - 


चड 
वं श्‌ 2४ 


हा राहणीने/इतर*हिंदी लोकांच्या मानाने बराच :पुढारलेला: असे त्यांमुळे 
ह्याकामो दांपत्याला .गाव्हनर अथवा अन्य बड्या “इंग्रज अधिकाऱ्यांनी 
आयोन्िलन्याः्संमारभाला व. खाण्या-पिण्याच्या मेजबांन्यांना जाण्याचे प्रसंग 


स्स 


वारंवार येत !असंतः-त्यांचप्रमाणे. त्यांच्याकडेंद्दी इंग्रज त्री पुरुषांचे. येणे, ज्ञाणे 


असे१इंप्रजी. समाज; इंग्रज: अधिकारी यांच्याशी येत असलेल्या या संबंधामुळे 
क्रामी कुटुंबाला एक प्रकारची :सामाजिक उच्च प्रतिष्ठा लाभली होती. 


83 “जऑ्भिंकोजीबोइना* संपत्ती होती, वेभव होते व मुलेबाळेही .होती तथापि 
त्या गोष्टात त्यांचे मन।रमत नसे*-रंजल्या-गांजन्यांची सेवा करावी, अशी ओढ 
त्यांच्या मनाला 'लागली,चं त्या. संमाजोपयोगी कामे करू लागल्या. एकोणि- 
साव्या 'शंतकोच्या शेबंटच्या'दशंकात (१८९० ते १९००) मुंबई इलाख्यातील 
बऱ्याच शहरात प्लेगनेःकहरःउडवून दिलां होता. मुंबई शहरुदेखील प्लेगच्या 
केऱ्यातःसांप्डले.”प्लेग'ची साथही नवीन असल्यांमुळे त्याःरोंगावर त्या काळात 
प्रभांवशाली-'औष्रधे निघाली ' नव्हती. !*म्हणूनः प्लेगची ' लोगंणं-- झाली को, 
माणसे, पटापट 'मरत असत वःरोग्यांचीशहुश्रूषाःकरणाऱ्या माणसांना रोग्यांच्या 
संपकोरमुळे व्रसॅसं्गामुळे "्लेगची बाधा होत''अतते. 5ह्यांस्तव* रोग्यांची झश्रूषा 


> “३८० 
(2 


शश 


(७-॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१३१) 


रण्यासं; माणसे धजत नेसत. ' रोग्यांच्या शुश्रूप्रेाठी . उभारण्यात आलेल्या... 
स्वयसेध्क प्रथ्क्कांत' कामाबाशननी स्वतःचे. नाष' नोंदविने. पगारी, नोकरापेकाही 
जास्त|म्क्रळकळीते.. क':मार्येने' त्यांमी'. रोग्यांची सेवा केली, असे! कार्म चोळू 
भर्सतानाचि त्या'स्वतः प्लेगची शिकारऱ्याक्पा/तंथापित्यांच्या भाणि'भीरंताच्या 
: पुदधैतराते त्यां: ल्याःआजारंपणातून बऱ्चाप्रहपा.. परंतुःल्या.: जीवघेण्या. आजाराने 
त्यांची; प्रकृती"खछूपच| ढासंळून-गेली. .प्लेगवू्रित !हवेप्रासून: खूप दूरु अशी 
झीळ्हा ददांयक्क वाथंड,हृवेच्याःदेशातं जाण्याचा संछा। डॉक्टरांनी त्यांना दिला: 
त्याच पुमारास!क्राहीःघरसुती कारणामुळे कामा: पति*्पत्नींचे आपसात नप. 
लागल्यामुळे त्यांनी एकमेकांपासून 'बिचच्छेद धेतला व बाई'प्रकृती सुधोरण्यार 
साठी:१९०२.साली:इंग्लंडला.मेल्या.. :: .......5) कडी लाटा ... झर 


'इंग्चडलायोल्यानंतर मॅडम कामा हर्थोनी त्या वेळी तेथे राहोत असलेन्यां 
दादाभाई *नोरोजी यांची गाठ घेतली.* दादाभाई एंक तर॑कामाबाहेच्या पारशी 
संमाजाचे हीते'व दुसरो "म्हणजे कॉँग्रेसचे एकं नामवंत “पुढारी म्हणून "लंडन 

योना मोन*दिलला जात'होती.' सुरवातीला. काही दिवसं'का्माबाईचे लक्षं 
दादोभाइच्या राजकीय चेळेबळीकेड ऑकर्षले गेले परंतु ककत सुरुवातीचे काही . 
दिवसच." त्यांची पिंड लढाऊ “व बाणेदार वत्तीचा होता. त्यामुळे 'लोकरच 
श्यामंजी(कृष्ण वर्मी: व-सरदार सिंगराणा'्यांच्या सानिध्यात आल्योर्वर लिढोऊ 


स्टंटंगाटे ' येथील संमाजवादी राष्ट्रांच्या  पारिषंदेनंतर' मेडम कोमा 
अमेरिकेत . गेल्या. .'अमेरिकने जनतेपुढे 'दिलेल्यां- एंका रमारपणोत' त्या: " 
म्हणीन्या, '“'आमेच्या' देशातलं उेत्तमेत्तम' माणसांना हदपार' तरीं करण्यात . 
येत आहें) 'किंवो सुंब्हेगारी प्रमीणे' तुरुंगात तरी लोटले. जात घ्आहे. 3 णि 
तेथे. त्यांच्या “पाठीवर 'चार्बकींचे' फटकारे भीरून' रक्‍तुबबीळ स्थितीत त्योना 
इंस्पितळीत 'जीवे लागत आहेः आंम्ही शांतताप्रिय लोवी” आहोत. आम्दाली 
रक्‍तलोच्छित क्रान्तींची' हाद ' नाही, परंतु आम्हीला' आमच्या 'अैनेतेला तिसर्या 
हक्कांची जाणीव करून देऊन तिच्यावर लादलेले पारत््यांचे'जोघड उसन: 
टीकाचया चे”आई १ इजिप्तमध्ये पुरू असलेल्या'क्रान्तीच्या चळवळीला सहानू- 
सूवीगदाबोबिण्यासाठी त्यांनीइजिप्तलाही'भरेटा'दिली.'"!:। ७): ॥ 


१7//सन १९०६ साली'स्वार सावरकर बॅरिस्टरीच्याअभ्यासांसाठीइंग्लंडर :.. 
र. कः... उ: 


(१119041161 


(३४) 


मध्ये.गेले. पं..श्यामजी ' कृष्ण बमी यांनी हिंदी विद्यार्थी व हिंदी राज- 
क्वारणी व्यक्तींच्या ,उपयोगासाठी लंडनमध्ये ,खरेदी केलेळ्या. भारत-भवन 
'(इंडिय़ाःहाऊ़स ) या इमारतीत सावरकर, राहू.लागंले:श्यामजी कृष्ण वमी यांनी 
पुरस्कारिलेल्यारेष्यवृत्त्यांपैकी, एक :शिष्यवृत्ती' मिळवून 'सावरकर विलायतेस 
गले,डोते. लंडनंलांःपोहोचल्यावर.':थोड्याच :':दिवसांत,>सावरकरांनी आपल्या 
भभिनव-भारत. हघा:गुप्त क्रान्तिकार्याची .मुहूतमेढ, रोवली. :छ्ाला,-हरद॑यांळ, 
सरदार: सिंहः राणा5ःश्यामज़ी कृष्ण: वमो,::मॅडम कामाः'या  सर्त्रांना त्यांनी 
. झभिननवःभारताची शपथ ;दिली. त्यामुळे .:कामाथाईच्या. भाषणातील शग्द 
. ठिणग्यांचा दाहकपणा घ्रेऊनेःनिघरू..लागंले क. 

: अमेरिकेहून आन्यानंतर. १९०८*साली त्यांनी इंग्लंडमध्ये दिलेले 
प्रसिद्ध<भाषणऊपाहा::::::: अत्याचारी: किंवा ,हिंसक--जचळवळीचे नुसते नाव 
उद्धार तर: मला: तीन: वषापूवी .त्या गोष्टींचा 'तिटकारा[वाटंत:असे< परंतु 
-.ल्रिबर्‌ल -प्रक्ष]तील-(-उदारमतषादी ) लोकांचा ढोंगीपणा; पाजीपणा. वःनिण- 

पूणा य़ांमुळेऑभाता,माथ्रीडती, विचारसरणी एणपणे,पालटून'गेली आहे; आम्ही 
"-बळाचा-'व[पर: करतो -:कारणे; बळाचा: वापर::करण्यासं <आम्हांला>क्षाग 
झाडण्यात येत.आहे,;:रशियनज्सोफी; परवहोस्काई वुतिज्ञेःसहकारी, यांनी ज्या 
' गोटील्केल्या, वःज्या कारणाकरता केळ्या,त्या- गोष्टींसाठी. इप्रज श्री-पुरुंषांच्या 
दृष्टीने -ते क्रांतिवीर;क्षाणि,क्रांतिबाला ठरत आहेत. 5 आणि:तंतोतंत!:त्याच 
गोष्टी व्‌.त्याच,कारणासाठी केल्या.भसता ही, मंडळी आम्हां क्रांतिकारकांना, 
मात्र 'गुन्हगार,ससजून तुरुंगात तडांबतात.-र॒शियात झालेल्या हिसा-अत्याचाराचे 

तुझही,पोषाडे, गाता..मग,त्यात्र गोष्टी हिंदुस्थानात घडल्यानंतर हा न्याय. त्यांना 
का; लागू. जनुसावा,! जुटूमा,. तो, कोठेही... घडला . (तरी. जुढ्मच. आणि पौडा- 
पिळवणूक; ती, कोणीही, कली. तऱी पीडा-पिळवणूकच..कृतीचे, मोल. तिच्या 
यानेच. जोखले . जाते;, परक्रीय , सत्तेविरुद्ध बंड...यशस्त्रा चाले. को. तेच 
देशाभिमान ठरते. ह्यास्तव, मित्रहो, आपल्या: मनातील.'सर्व, रोका, भोती व 
तरेडहेणा दूर. फेकून, चा;;: ,:.;]:.; .....::. ह 

"्गेडमर्‍्कामांच्या वरीलू.स्वररूपाची जहाल विचारसरणी ..ब., त्यांच्या 
डालचाली, यामुळे त्यांच्या॥दृष्टीन आता. इंग्लंडमध्ये . राहाणे असुरक्षितपणाचे 


£”/ ६, ७ 


- होते.त्यामुळे, क्रांतिकारक्ांच्या ' हालचालींच्या दृष्टीने सुरक्षित ::असलेली 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(३१५ ) 


बागा म्हणजे फ्रान्समधील पॅरिस द्वे राहर होय. त्यांमुळेच पं: श्यामजी 
कृष्णः वमी, 'सरदारसिंग 'राणा ष" सावरकर हे. पारस येथे राहू लागले 'होते..':- 
मॅडम' 'कांमाही पॅरिस येथे 'राहाण्यांसं गेल्या. फ़ान्समधील  ठच्च वर्णीय 
समाजातील ख्ली-पुरुषांच्या सांस्कृतिक चळवळीत त्या मनोभाषे भाग घेऊ 
लागल्या..त्यांच्या उमेद्या स्वभावामुळे फ्रेंच समाजात त्यांना'मानाचे स्थान प्राप्त 
झोलेः..हिंदी:। जनतेमध्ये "क्रांतीचे. विचार प्रसंत करण्यासाठी त्यांनी “संदे 
मातरम्‌? नात्रांचे मासिक पत्रक सुरूं केले होते. ' वंदे मातरम पत्रातील पुढील 
उंतोज्योवरून. त्यां पंत्राच्या लिखाणाची कल्पना येऊ शंकेल.'सनं- १९१ १ व्या 
सुमारास पंचम जॉन बादशहाच्या रॉज्यारोहणाच्या निमित्ताने हिंदुस्थानांतील 
सस्थ॥नक भार कपड व दागंदागेन्यांनी 'सनून लडनचच्य! रस्त्यातून 
लोच्यरीने!त्परेडने**चालंत * होते.) त्याच वेळी दक्षिण हिंदुस्थांनांत पच्छी 
अय्यरने कलेक्टर अँशचा व: दुसऱ्या: एका' क्रांतिकारकाने एकां फौजदाराचा  :. 
वध केला होता. त्या घटनेला. उद्देशून “ ज्या वेळी सोन्याच्या अलंकार्रानी :: - 
मढवलल .हटुस्थानाताल गुलाम (राजेरजवाडे ) इंग्लंडच्या बादशहाच्या: > - 
चरणांशी गाइम्रमाणे लोळण घेण्यासाठी शाही सर्कशीचे .कसरतपटू म्हणून 
लंडनच्या रस्त्याने परेड. करीत . जात होते, त्याच वेळी तिनेवेी आणि. 
मैमनसिंग: येथे आमच्या. दोन तरुण -बांधवांनी शौर्याची व चेयांची कृत्ये 
करून हिंदुस्थान जागा आहे, हे जगाला दाखवून. दिले आहे. ( १२ जुलै 
१९११ चा “बंदे मातरम्‌ 'चा अक ) । 


निरनिराळ्या क्रांतिकायांना व क्रांतिकारकांना मॅडम कामा आर्थिक साह्य 
करीत असत. १८५७ च्या समराचा पन्नासावा स्वातंत्र्यनदिन स्वा. सावरकरांनी 
लंडनमध्ये सांजरा केला. त्या वेळी राणांच्या हाती कामा बाईंनी द्र्यसाहय द, 
पाठविले होते. सावरकरांना पकडल्यानंतरच्या काळात त्यांच्या कुटुंबियांना 
बाईंनी वेळोवेळी द्रब्यसाह्य केले ी की 

केवळ ' भारताच्या स्वातंत्र्याकरताच नव्हे तर आश्या एर्वेकडील 
देशांच्या स्वातंत्र्याची. तळमळ मॅडम कामांना लागली होती. इजिप्त, इराण 
चीन ष॑ तुकस्थान या देशांतील क्रांतिकारक. त्यांचा सला घेण्यासाठी त्यांच्या 
कड जात. पाहल्या महायुद्धाच्या काळात इंग्रजांच्या चिथावणीवरून फरॅंचं 
सरकारने त्यांच्यात्रर खूप बंधने घातली. आठवड्यातून एकदा त्यांनां 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(३६) | 


'पोलीप्त चौकीवर ::हजेरी लावावी लागे. गतिचंक्र व षिचारचक्र यांमुळे 
त्याची प्रकृती. संप्रणेपेंपो . ढासळून शारीरिक दृष्टया त्यो. पूर्णपणे अगतिक 
बन्या. .हिंदुस्थानंःस्रकारने त्यांचे धर! :जञमीनंजुसला ई. लाखाची मिळकत 
झप केली गाना ४४-.:. 1 1:7:) 

आ: 'भशां1भसहाय स्थितीत सर कावसजी; जहांगीर यांनी सरकारला 
ब्रिनंती केक़य्याबरून-मॅडम-कारमांना हिंदुस्थांनात आणण्याची परवानगी मिळाली 
5 अुंबेईपधील::पेट्टि£ इस्पितळातं.. बरीच : वर्षे अंथरुणाला .सिळलेळ्या 
. असहाव्य,अगतिक/-श्रंभागी अवस्थेत दिवल्ल:काढूंन;दि?-१ १;ऑगस्ट १९३६ 
, रोजी त्यांनीःपराणु सोडला. “जिच्या; शब्दांच्या: सामर्थ्याने, प्रबल, साम्राज्य- 
शाहाउएककाळी-हादरत.; होती?:-ती: भारतीय : क्रांतीची कालीमातां मुंबई 
पारड्या 'शजब्रज़लेश्याःनगेऱात<शगंदी अज्ञात अंब्रस्थेत इहलोक; सोडन. गेली 
नाःविठ्य़ा,शवावर हिंदी:;जन्नतेत्ते फुले; उंधळली,.. ना,अश्रू ढाळले.!  :तिच्या 
स्पृंतीब्र:ना चिसरनॉःपणती !! वयो ळ्या ना 


ही मि 
00 1:/009131.). 
णा कही नाड विधाते वगम मळा द त प 
बि ा दिण, याथ [७1 
रळ ्ितीणंगावरी (७०9117: 
९७१. [७५१० लिओन पा 


१ 


२: , .. ७, आई, तू मला कधी .भेटक्ील ! . रं 
(1: (स्वोतंतर्यबीर वि. दा. सावरकर) . 
._ “हे हुतात्म्यांना, आम्ही. तुम्हांला .बिसरलो नाही. शरीरात रक्‍ताचा 


" शेषट्चा थेब असेपयंत 'इंग्रजांशी लढा देऊ, ज्या कायासाठी तुर्म्ह तुमच्या .-.. 


स्टतीच्या साह्षोने आर्ग्री,करीत आहोत. ” इंग्रजांच्या राज़धानीतन,भशी . 
भ[रोळी एको. तरुण क्रांतिकारकांने ठोकूली..१८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या टं 


ही पत्नके त्या तरुणाने तयार कली. बिनायक दामोदर सावरकर हे त्या तरुण प 


1 3 1 


. क्ातिकारकाचे नाव. नासिकजूवळच्या भगूरचा राहणारा हा तरुण बँरिस्टरीचा 


" आ 


श्यामजी कृष्ण वर्मी ह्यांनी लंडनमध्ये एक प्रशस्त इमारत विकत घेतला होती. 


[स करण्यासाठी इ. स: १९०६ मध्ये. लंडला गेला. होता. १९०७. 
साली सत्तावनंच्या घटनेला यत्नास वर्षे झाली. होती. .यया .स्वातंत्याचाअधरातः 
सांवत्संरिक: उत्सव आपल्या. सहकाऱ्यांसह साजरा केला. होब्या ऑफिसच्या . 
प्रंथांलयात जाऊन त्यांनी अठराशेसत्तावनच्या उठाषाच्या अस्सल कागद: 
पंत्रोवरूने ' अठराशेसतांधनचा ' स्बातत्रयसंप्राम ) हा ग्रंथ तयार. केलो. सावरक 
राच्यी' वळेचे ब॑नंतरचे संशंक्ष. क्रांतिकारक ह्या ग्रंथाला. गीतेसारखे पूज्य 
मीनीत अंसंत.' ह्या प्रंथीने तरुणांची मन सशंख' क्रांतीच्या विचाराने पेटवून 
दिली. ह्या पुस्तकांचे हे विलक्षण सामथ्ये' पटून सरकौरंने ते जप्त केले. तरी 
देखील गुप्त रीतीने त्यांच्या प्रती भारतात व॑ इतर देशांत गेलेल्या हिंदी. 
क्रातिकारककिडे पाठविण्यात आळ्या : डर 
र ..सावरकरॉच मॅट्रिकंपर्यंतचे शिक्षण नासिक येथ 'धालें. महाविद्यालयीन. 
शिक्षण पुण्यास होऊनं ते बी. ए. झाले. प्रसिद्द क्रांतिकारक श्यामजी कषण 
वमी यांनी, दिलेल्या शिष्यदतीमुळे, बॅरिस्टर होण्यासाठी ते लंडनला गेले 


इंग्लंडमध्ये ' शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यांध्यीसाठी  बसंतिगृह, म्हणून त्या. 


इमारतीचा उपयोग केला जीत होता. विनायंकरीव सावरकर त्यांच इंडयार 


बडक बुद्धिमान विद्यार्थ[ निरानेराळ्या क्षेत्रांप्रील ठकय शिक्षण घेण्यासारी त 


5 


(३८) 


इंग्लंडमध्ये जात होते. त्या बुद्धिमान व कर्तबगार विद्यार्थीषर्गाकडे पुढे 
हिंदुस्पानचे नेतेपण जाणार होते. म्हणून सावरकॅरांनी त्यांना सशत्र क्रांतीची 
दीक्षा देण्यास सुरुत्रात ..केली. .नासिक .येथे.सावरकर व त्यांचे सहकारी 
ह्यांनी सशस्त्र क्रांतीसाठी * अभेनव भारत ' नावाची एक गुप्त संघटना 
सुरू केली होती. त्या संघटनेची शाखा त्यांनी लंडनमध्ये, इंडया हाऊसमध्ये 
उंघंडली.' सावरकरांच्या 'संत्ताषनाचा संप्रामा'च्या.वाचनांने, त्यांच्या प्रभावी 
वॅक्‍तृत्वाने व जाज्वल्य . देशाभिमानाने इंग्लंडमध्ये शिक्षणासाठी गेलेले हिंदी 
विद्यार्थी'त्यांच्याकडे आकृष्ट होत. देवीच्या मूतीसमोर शपथ देववून . सावरकर 
ह्या तरुणांना अभिनव. भारत संस्थेचे सभासद करून घेत. क्रांतीच्या विंचारां- 


बरोबरच त्यांना शत्नांचीही माहिती देण्यात येई. पुढे ज्यांची माहिती देण्यांत 


आली आहे, तं मदनलाल धिंग्रा, लाला हंरंदयालं, भाई परमानंद, सेनापती 
घोपट- वगैर क्रांतिकारकांनी, सावरकंररापासून .. त्यांच्या. जीवंनकायीला स्फूती 
घेतली. सावरकर व. त्यांची ' अभिनव भारतं संस्था म्हणजे तिसाव्या 


७०-०० 


क्रांतिकारकीांच्या जीवन प्रवाहांनी भिन भिन क्षेत्रात क्रांतिझार्यांचॉ फलांवं केला. 


३११ 


सरजवेद्यार्था असतानाच. विनाय़कराव:सावरंकर._ यांनी त्यांचे. घडील बृंधू 
गण्णेशपंतु, धाकटे बंधू, नारायणराव, खरे, वामनशात्री,दातार, वैद्य, केळकर, 
भट, करन. दूरापांडे, अपंग..शाह्दीर्‌.. गोविद; इत्यादींच्या , सहकार्याने. : मित्र 
मेळा, “नावाची. संस्थ[.. काढली... त्य] . संस्थेमार्फत शिवाजी उत्सत्र- व 
गणेशा तसूत्रसाजर.कले. जातं. असत. ,त्या.वेळी...भाषणे, व मेळ्यांतील -पदे 
ह्यांच्या योगाने जनतेत इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध. प्रतिकार . करण्याची 
चिथावणी देण्यात येत असे. त्याच मित्रमेळ्याचे पुढे .' अभिनव भारत ? असे 
रूपांतर, झाल. क्रा[तकार्‍यांला वाहून घेणे, संघटनेशी एकनिष्ट राहाणे, कायौची 
गुप्तता पाळणे इत्यादी गोष्टीसंबंधी अभिनव भारताचा सभासद होणाऱ्याला 
देवीच्या गू्श[सिमोर शपथ देण्यात, येई. बिनायकराव. सावरकर हे भिद्यालयीन 
'शेक्षणासाठी पुण्यास , गेन्यावर तेथे त्यांनी ..अभिनब, भारत सेस्थेच्या तरू- 
शानाचा प्रचार वला. तेथे.त्यांनी एकदा षिलायती, कापडाची मोठी होळी 
काली, त्यामुळ महाविद्यालयाच्या प्राचायांनी त्यांना दंड केला प्राचा्यीच्या 
व्र॑ सरकारच्या रोपाची त्यांनी पवी केली 13 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( ३९०) 


सांवरकरांनी इंग्लंडमधून जाढजूड पुस्तकांची : पाने. ' कोरून त्या 
पोकळीत पिस्तुल घाळूनं अशी काही पिस्तुले नासिकला अभिनव भारताच्या. 
असलेल्या चतुर्भुज ह्या माणसाबरोबर वीस पिस्तुले'त्याच्या पेटीच्या तळाशी: 
भरून हिंदुस्थानात. पाठवून दिली. पिस्तुलांच्या वरच्या बाजूला फळधा 
ठोकून वर इतर सामाने ब' कपडे भरलेले होत. त्यामुळे चतुर्भुज हिंदुस्थानात . 
आल्यावर सामान तपासणीत ती. 'पिस्तुले.उघडक्रीस आली नाहीत. चतुर्पुजांने १... 
ती.पिस्तुले मुंबई 'येथे ; अभिनध भारताच्या कार्यकत्यांकडे पोहचती केली. >. 
सावरकरांनी पाठविलेल्या :प्रिस्तुलांपैकी एका. पिस्तुलानेच:अनंता: कान्हेरे: - 
यांनी नासिकच्या बे जयानंद नाट्यगृहात जॅक्संन': कलेक्टरला ठार :मारले 
(तोअसंग पुढेःबाचावयास-मिळेल:.)!अनंता 'कान्हेरेची चौकशी तुरू थरान्या- 
_ नंतर,त्यांच्याजवळ:सापडलेले; पिस्तुल सावरकरांनी. इंग्लंडमधून पोठविल्याचे - . . 
निष्पनः झाले. म्हणून' ब्रिटिश सरकांरने..सावरकरांना लर्ढन येथे प्रकढले. २२. 


,_.. त्यांच्यावर भरलेल्या खटल्याच्या संनंधांत सावरकरांना हिंदुस्थानांत 
ण्यासाठी पोलिस 'पहाऱ्यात  * मोरिया ? बोशवर चढविण्यात आजे 
बाटाच्या प्रधासात कोणत्या ठिकाणी सुटका करून ध्यावी  ह्यासंबंधीची 
विचारचक्रे त्यांच्या मनात फिरू लागलो." बोटीवरील संडासाच्या बिवरीचे 
( पोटेहोल ) माप त्यांनी दोरीने घेऊन ठेषले ब त्या बिवरातून त्यांचे शरीर 
माते का नाही, ह्याचा अदाज त्यांनी बांधून" टेब्रक्ा ब योग्य संधोची ते : 


८०४५-८५ चा 
4०/४2/2277. 4... 
->>>.*५५ ४४/४१/५८५० ०४५ ककल 


७६.१ (3110281111 


(४०) 


वाट; पाहू' लागले. प्रषास 'सुरू भ्नाब्याषर बोटीच्या यंत्रात काही बिघाड 
याष्यामुळे मोठ फान्सच्या, किनाज्याबरील '“पार्सेक्स” ह्या 'बंदरांजवळे 
नामेस्ली तोली.'हही धी 'योग्य/आहे असे घाटून सावरकर संढाप्तात 'गेले 
सैडासात ।झसलेन्या'्ञारशात्त झापले! प्रतिबिंब आवाह्वेर ।पहाज्यावर* असगेक्या 
पह्यरेकऱ्यासनदिसू '*नग्ने म्हणून 'त्यांनी .भ्राप्रला 'अंगरखा ''त्या':झारशात्रिरी 

_ सक्षला* शेरीराचे "शक्‍य 'तेत्रढे आकुंचन 'करूनःत्यांनी "पो्टेडोलमध्ये शरीर 
कॉंबले"रल्समुद्रांत जउडी टाकली *3बोटीबरील 'एका,अधिकांन्याने ते-पाहिले किदी, : 
पळाल्यांचीन्योष्ट अधिकार्थ्याच्य़ा !घ्यातात'आाली.बोटीवरूतन ्यांच्यांदखांने : . 
गोळीबाराफ्तरण्यातआला*-:सुदैव्र(ने सोवरकरांना| गोळी लांगली नाहीः काही 
'शिंपारयांनीरत्यांत्रा प्पकडण्यासाठी*लगेच समुद्रात उड्याःठाकल्या.“सुंमीरेत्मेलचर 
अंतरा प्मोहतः 'जाऊंन 'सांब्ररकर ''फान्सच्या, अंकेनांज्याला “लागले. (किनारा 
भाठवाच/गाडी*गाडी? असे भोरडत;तेत्योडागाडीच्या शोधासाठी 'पंळू-लागलेः . 
रस्त्यात न्एक फ्रेंच पोलीसन्छभाःहोता.:'सावरकररंः्आंत्रयांसाठी :त्यांत्याजवळे 
गेले. ते-आता एका स्वतंत्र. देशाच्या भूमीषर उभे होते. नियमाप्रमाणे आता 
त्यांबर्शब्रिटश ्योलीस. पकड: “शकत. नव्हते. 'तंथ[पि. त्या .फेचं. 'पोलेसाने 
जा न का डावना त कसूर केली .-त्यानसांवरकरा च्या पाठीमागून पाठलाग 
करीतन्चस व्या मिठेश पोलिसांच्या स्वाधीन त्यांना केले.” सि 


"हिंदुस्थानात 


ग्रयाणल्यावर . सावरकरांवर. खटला भरण्यात आंला- जो 
सावस्करांनी हिंदुस्थानात: इंप्रजांचेःराज्य घालवून देण्याचा प्रयत्न केला: ->: 
 तल्क चक, ख्रून'करण्यासाठी पिस्तुले पुरविली इत्यादी आरोपांखाली 
त्याग." दोच...ज्ञमठेपेत्री> पंनास'वर्षे काळ्या*पाण्यांची- शिक्षा ठोठविण्यात 
आली.॥( इन्स. ९१९९०). ::' /*. | री 
सावरँकरॉन्च्या हातापायात लोखंडी बेड्या ठोकण्यात आळ्या व साखळ:- 
तड, झडकूवण्यात .भाळे. बोटीतून त्य़ांत्ञा समुद्राच्या -पल्लीकडे,..दूरदूर . काळ्यांस्‌ 
पायावर ,न्यावय़ाचे होते./झग्यत कैद्याचा पोषाख घातलले-सावरकर्‌.भदमाना[प 
'जायपूऱ्य़ा , घोटकूडरे सगिनधारा.. पोलिसांच्या. -पहाऱ्यात.. चालले ._ होत 
त्यांच्या हु!तापायांज्ञा त्रांधलेले-साखळटूंड.. खल्लखळ ब्राजत.,होते बुटाच्या 
धडधड ्ाव्राजा ठा; साखळदुडाचो पंळखळ .:भाषाज!साथ देत होता एकां. 
धीरुगीर ,म्रुसगाला एक] प्प्र नादाश्री. पार्श्बस्ाथ,! भारताचा... क्रिनारा 


(१119041161 


132203 
(४ शी: 
| 


तोडताना सावरकर जमिनीवर वाकवले. धरणीवरसी चिमटमर, गाती. उचळून -- 
: त्यांनी आपल्या कपाळी लेनिली; सोडावे घातली १ धरणीमातेला वॅदन कले 

ग (याचि मन 'जणू म्हणत होते, “-प्रारतमात, तुया गाया गीःहे सर्वकेले-. .-.. 
. आई, मला तू वधी टशील १ भापरपा घाळाचा शेवटचा नमस्कार. घे झॉणे. - 
- > आशीवाद दे? केवढे हे देशप्रेम | बोवढा हा दे ण्य ] कड 248: 
बोटीने भारतांचा]किनारा सोडला. भारतोपासून 'तानर्‍चारशे कोसांवर 
अंदमान नावाचे बेट आहे. त्या बेटावर अट्टल द पणी खुनी ब भयंकर , 
या कैद्यांना ठवण्यासाठी खूप कोठ्या असलेल| एक. तुरुंग आहे. त्र्याला 

सेक्युलर? जेल.(खोल्यांचा तुरुंग) भसे म्हणत झसत. काळ्या पाण्याची शिक्षा 


ने झालेले केदी तेथे ठेवण्यात यत असत. अदमानची. हवा फार वाईट होता. 


.. * छावराल दाट धों मुळे हवां रोगट होती कैयाच्या खार्ल्यांतून डास, ढेकूण; 
पिसवा व इतर क्रीटक-यांचा -सुळसुळाट 'होता.। गवतात असलेळ्या जळवा 


र - > कैद्यांच्या अगात तोड 'खुपंसूनं त्यांचे रक्त शोषून घेत-असत. जर एखाद्या 


. केथ्याने मोठया प्रयासाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर तो. जिवोवर बेतत_ 


. :.. असे अंदमान बेटावरील जगलात तेथील मूळच्या रहिवासी रानटी लोकांची : 


> ति लगेच शिकार करीत. _ | 


.__. बसाहत होती. ते लोक नरमांसभक्षक होते . पढून जाणाऱ्या अशा केद्यांची _ 


अशा त्या राक्षसी तुरुंगात सांवरकरांना ठेवण्यात आले. तेथे त्यांना . 


गा 


५ 


*. जि जाते, ओढीत दळण :दळावे लागे-( चक्की पिसणे ). आहो. वेळेजञा लट 


त्याचि तळहात रक्तबंबाळ होत: त्या राक्षसी श्रमांनी त्यांचा ऊर फुटून निघून 
:>. (तोंडातून. रक्‍त येई. करर बारीवाबा जलरचे चाबूक देखील खावे लागत. तरी. 
देखील हा. स्वातत्र्यवीर त्या :यमयातंनांना डरला नाही; नमला. नाही. खरा 


> |.“ $, वि ४७:11 2 ती ३७1५./ ३३ 
:0::|मृत्युजय धीर 100: य पकती 


ककी क विकी 
2) त्यांना तलघाण्याला बेलाप्रमाणे जुंपले जाई: कार्श्यांचे दोर हाताने षळताना - 


४१७ ३-४ 


क साखळदंडाने. जखडलेला.हा देशभक्त | दिवसभराचे जोषधेणे काम 
.. "संपल्यावर संध्याकाळी,अफाट पसरलेल्या या सागराच्या क्षांतिजकक्षेपलीकैडे 
,.. .|अंसलेन्या आपल्या .मातृभूरमीकडे दृष्टी रोवत त्या सामर्थ्यवान सागराची 


7”. ”/मनोमन' आळवणी करीत अपे." :*.' 


ने मजसी ने परत गातृभूमीला गर|, प्राण तळगवळला ||. '-. 
2 ग हट | अ: जॅ. 


..५५-५५-५--“ “>” 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


८, भारताची अस्मिता 
( मद्‌नंलाल धिद्रा ) 


पं. श्यामजी कृष्ण वमी. यांनी लंडनमध्ये. 'इंडिया हाऊस? (भारत भवन) 
नावाची एक इमारत इंग्लंडमध्ये शिक्षणासाठी, गेलेक्या. हिन्दी 'वबिद्याश््याच्या 
वसतिगृहासाठी विकत घेतली होती. स्वतः श्यामजी कृष्ण वमी हे क्रांतिकारक 
होते. क्रांतिकारक हिंदी विद्यांथ्योना ते उत्तेजन देत असत. त्यामुळे. इोडया- 
हाऊस म्हणजे क्रांतिकारक हिंदी . विद्याथ्यांचे संशक्ञ क्रांतीच्या चळवळीचे 
केंद्रे बनले होते. सन १९०६ मध्ये विनायक दामोदर. सावरकर' हे बॅरिस्टरीच्या 
अंभ्यासांसाठी लंडन येथे गेल. ते “ इंडिया .हाऊस मध्येच राहात असत 
सांवरकरांनो इहाडयां हाऊसमध्ये --अभिनव भारत ह्या. त्यांच्या सशस्त्र. गुप्त 
संघटनेची शाखां उघडली. इंग्लंडला. आलेल्या हिंदी विद्याथ्यांना शपथ देऊन 
सांवरकर त्यांना . अभिनव भारताचे ' सभासद.करून.घेत. मदनलाल-धिंप्रा 
. हा पंजाबी विद्याथी अशाच प्रकारचा एक सभासद होता. _ 
-:डाडया हाऊसच्या माळ्यावरील. एका. खालीत एकदा सावरकर एक 
'काचेचे भांडे तापवीत होते. त्या काचेच्या भांड्यात काही स्फोटक द्रव्ये . होती 
ते.भांडे फार तापले होते.व लगेच. खाल्ली. उतरविणे .आवश्यक होते, नाही 
तर काचपात्रातील द्वन्याचा.मोठा, स्फोट झाला असता आणि त्याबरोबरच 
गुप्ततचाहा स्फोट द्याला असता. काचेचे. भांडे. पकडण्याचा चिमटा जवळपास 
आढळेना. पुढे घडणारी ही.गंभीर घटना लक्षात-येताच थोडाही त्रिचार न 
करता सावरकरांच्या जवळ .बसलेन्या मदनलालने उघड्या-हाताने. ते. काच 
प]न्न पकडून खाली. उतरून . ठेविले. तापल्या .काचपात्राने मदनलालच्या 
हाताच्या तळ्याची नाजूक कातडी भाजून करपून गेली, तरी देखील स्वत:च्या 
दु:खापव्ा पुढे धडणारा अनर्थ आपृण टांळू शकलो, , ह्या. विचाराने. त्याच्या 
पेहऱ्यावर॑ आनंदाचे स्मित झळाळत होते . 
"31 दनलालचे..वडील अमृतसर. येथे . शब्यचिकित्सकाच्या ( सिव्हिल 
छन) हुद्द्यावर काम करीत होते. पुढील शिक्षणासाठी झलंडला जाण्याची 
परवानगी, ,मदनलालने. वडिलुंळ्याज्षंवळ. मागितली. परतु मुल)च्या हड 
स्वभावामुळे वॉडेलांनी त्याला तैद्ली परवोनगी दिली नाही 'हणून मदनलाल 


ऱू ग : 


(1119041161 


(४३) ही 1. डा ै 
एके दिवशी गुपचुपपणे. घरातून बाहेर पडल. इंग्लंडला जाणाऱ्या बोटीवर... 
इंजिनात कोळसे टाकण्याची नोकरी प*करून तो इंग्लंडला गेला. तेथे “तो. | 
. स्थापत्यशास्राचा अभ्यास करू लागला. इंग्लंडातःअसताना तो 'सावरकरांच्या | 
सहवासात आला ब * अभिनव भारत? संस्थेचा सभासद बनला | 

हिंदुस्थानचा. व्हाईसरॉय लॉड कर्झन ह्याने हिंदुस्थानातील राष्ट्रीय | 
चळवळ दडपून, .टाकण्याचे धोरण अवलंबिले. होते. ' बंगाली देशभकक्‍्तांच्या 
संघटनेची :शक्‍ती-खच्ची करण्यासाठी त्याने बंगाल प्रांताची फाळणी केली. ; 
होती. पंजाबचे पुढारी लाला लजपतराय ह्यांना हद्दपार केल होते. ला. टिळकांना - 


२१०१४१ 


१) ५१: 


प 


डेस्ट्रक्ट मजिस्ट्रंट  जक्तन ह्यांनी 'सांवरकरांचें. वडील बंधू गणश॒ दामांद्र 
सात्ररकर ह्यांना काळ्या पाण्याची .शिक्षा दिली होती. कारण काप तर त्यांनी: 
देशभक्तिपर कवितांचे पुस्तक प्रसिद्ध केले: होते. 


ही. सव... परिस्थिती . ऐकून: मदनलाल धिप्रा यांच्या अंगाची संतापाने 
लाही लाही झाली होती..भारतातीलदडपशाहीच्या.व जुलमाच्या राजवटीसः:! - : 
सर कद्चनं वायली हा भारंतंमंत्र्याचा चिटणीस (स्टेट. सेक्रेटरी फॉर इंब्या) 
व भारताच] गव्हनर जनरल लाड कझन हे. दोघ .जबाबदारं आहेत, असे. 
धिंभ्रांन्ना बाटले गक त्या दोघांचा कांटा काढण्याचा बेत त्यांनी मनाशी ठरविला 
आपल्या:यो जनेची पवतयारी म्हणून त्यांनी एक... पिस्तुल 'विकत घेतले... 


नेमबार्ज] शिकण्याच्या वगात नाव:नोंदविले. थोड्याच. दिवसांत नमबाजीत 
ते तरबेज झाले. पटल मव, 


आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी सर कर्झन वायलाशी परिचय 

करून घेतला ब त्यांच्याकडे वारंवार जाणे-येणे सुरू केले. थोड्यांच दिवसांत | 
" धिंग्रांनी कथन वायलीचा विश्वास संपादन केला. कडन वायलींना वाटले 

हद्या तरुणा मुलाच्या पोटात शिरून क्रांतिकारकांच्या गटातील. गुप्त ..बातंग्या - टर 
र 
| 


वि. ९५०५९०१ ””"'₹ » 


ह 


काढून घेण्याच्या मार्गच. उपलब्ध झाला आहे 


एके, दिवशी हिंदुस्थानचा 'व्हाईसरॉय.. लोड कस्नन ह्याचे. लंडनमंध्ये 
श्याल्यान हाते. त्य़ा प्रसगी सर कथ्चन वायलीही उपस्थित राहाणार होतो; 
दोघांनाही ठार करण्याची दवी. संधी पोहून, भरलेली ' दोन 'पिस्तुले धेऊन 


७६.१ (3110281111 


(४४) 


मदनलाल. त्या ठिकाणी गेले तथापि ते प्नाण्याच्या अगोदरच व्याख्यान सुरू 
झाल्यामुळे सभागृहाचे दरवाजे श्वंद झालेहोते म्हणून 'निराशेने मदनलाल 
परत गेले. करीनसारख्या अरेरावी ब जुलमी अधिकाऱ्याची-भोठी शिकार हातची 
गेल्याने ते 'पित्न झाले “ |. र्ट 

त्यानंतर दि. ९ जुलै १९०९ हा दिवसं. तो दिवस नॅशनल ' इंडयन 
असोसिएशन ! ह्या संस्थेचा वार्षिक 'दिन. वार्षिक दिनानिमित्त व्खाणे-पिर्ण) 
व्याख्याने अशा पद्धतीने ती. सॉजरा झाला. संर कडन वॉर्यली डॉ. त्या संस्थेची 


संभासंद होता; मदनॅलॉले 'देंखील त्यां संस्थेच "सभासद 'होते 18: 


“”-” समारंभ संपला. संर कशन बांयली जाण्यासाठी बाहेर पडू “लागले 
मर्दनलाल देखील त्याच्यामागून गेले. त्यांनी पंजाबी पद्धतींचा पेहराव . केल] 
होता. डोक्यावर पैजाबी पंद्धतींद्री टोपी व. तिच्याभोवती साॉफा ( फेटा 


(मिरर 


रि 


११५४ हि ४ वि 


र »” 

७००७7. 3> > 
२.1 3६.85 | र प 
ा: २ य 
ऱ्ःः नज र र 1 ऱ्ह भ 
धडे 
क क 
त र स्का > न्हे 

"- >> रै: 2 टू 

पूर & र्जी >> > 

अ व्य ज्र 
2: वकि ऱ्र् जू ट्‌ 
- *7- 


1 


२ 
॥॥॥५ 
ल नाण शि, 1 
५१०१-५६ १-५: * र" 
ी कपी 0 "१ एकण, !_ 
अक ऱ्ऐ-> ती तिर पफ 9 
२. का ता जथशािव,! पला 


शी 


टं ७ अंशात) 


गुंडाळला"्होता-'अगरख्यात दोन-तीन 'पिस्तुले व एंक: मोठा . पात्यांचा चाकू 
लपवून घेतलेला .होता. जणू कांही तरी ' गुप्त बातमी सांगण्याच्या मिषाने 
यांनी“क्नःधायलीच्या चेहऱ्या झ्षेंवळ (कानाजवळ )' तोंड “नेले. 'इतक्यात्‌ 
"खिशातून पिस्तूल “काढून मंदर्नक्षालती',कशन.. वायंलीच्या तोंडावर “गोळी 
झडली. कझन वायली 'लगेच' जैमिनीवर ,कोसळले ब गतप्राण ' झाले. त्यांनां 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


* 4 षत 
-५॥५५- ४५१0४५४९०७ ५५ “१५१५५ ८५0५ -०८५»८५५ ५८ “/*५”** 


५७६५-५.९५०५. ५2५०५०४" 


**--५-->-.->>-_><._._..“. ०-0 «५-८. ->*>-->“*>. “०५५५-५०-०५... ०-५ 


">>>, <<.“ 


५४५) 


। 


घावविण्यासांठी :लालकाके]न]3च] पीर! व्ट्र मल्य पदला, 'त्यॉच्यावरद्टी 


गोळी शाडूंन मदनलालनी स्माला-ठौर कले. त्यानंतर स्वतःच्या वापाळाठर 


"जोळी:ाडण्यांपाठी मंदनलाल्नने प्रिस्तूल धर, बैल. पतेर्बयात, जमलक्या मडळ 
पेकी काहीजणांनी त्यांच्या द्वातातील पिरतूल काढून घेतले व.त्यांना पकडले 


त्यॉनच्यांवर : खटला. भरण्यात, आला पाशीची (शिक्षा. होऊन; त्यांना 


'दि. १७ ऑगस्ट १९०९:रोजी लडनमधील, पॅटन व्हिल .क्रारासृद्टात फार 


देण्यात. भाले ण सकी क म्रधिफ 
* , हरनमध्ये असणाऱ्या काही राजनिष्ट 'हिंदी लोकांनी -मदनलालच्या 
कृत्याचा धिकार करण्यासाठी "एक सभा भरविली त्याःसभेस ।इंप्रजञ. लोकटी 


: उपस्थित होते. संभेत. मदनलालचा निषेध करणारा ठराव आला. त्या ..वळा 
- सावरकर ठभे:राहिले व. म्हणाले, “ह्या “निषेधाच्या. ठरावास ,माद्ा विरोध 
.._ आहेः ” सावरकरांचे हे शब्द ऐकतांच एका. इप्रज मनुष्याने: रागाने ने. त्यांच्या . 
.,] तोंडावर बुक्का मारला. त्यांचे तोंड रक्तबंबाळ | झाले त की 


मदनलाल धिंर्ग्नांना'फाशीची-शिंक्षा 'सांगेण्यांत आला त्या वेळी त्यांच्या 


“मनाची थोडी देखील. चलबिचल झाली नाही- मातृभूमाच्या प्रॅमांने त्यांचें. 
हृदय किती भारावले होते व मृत्यूदडाच्या (शिक्षेला ते किती धेयोने व. 
: सहजतेने सामोरे... जात होते, हे त्यांनी. 


"केलल्या भांपणावरून दिसून येईल पी 


न्यायालयात त्यांच्या. पुढीलप्रमाणे 


.. ...“ देशभक्त हिंदी युवकांच्या निदेय फाशीच्या, शिक्षांचा आणि. सोमा- 


...पारींचा अन्पसा प्रतिशोध (सूड) म्हणून "परवा एका इंप्रजाच रक्त सांडण्याचा . 
“मी. प्रयत्न. केला, हे.मी . मान्यच :करतो.-या प्रयत्नात माझ्या सद्सद[वेवक :_ 
' चुद्धीवाचून.: दुसऱ्या.. कोणाचाही. मी, विचार, प्रेतला .नांही माझ्या*कतेव्यबुद्धी 


च्छ 


. वाचून दुसऱ्या कोणाशीद्दी गी कट. केला नाही 


माद्या असा विश्वास आहे!की;.परवीय' संगिनींच्या साह्याने परदास्यात 


. जखडलेलं राष्ट हे.नित्य युद्गमानच ,असत.। निःशस्र “जमातीला. उघड युद्ध 


करणं अशक्य असल्यानं मी दंबा धरून हछा चढवला: *मला बंदुका मिळू 


- शकन्या नाहीत, म्हणन गी गा पिस्तूल बाहेर काढलं आणि धाडलं 


। 
| 
। 
1 
|] 


(क, 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४६) 


हिंदू म्हणून माझी अशी भावना आहे की, माझ्या मातृ&मीवर झालेला . 
अन्याय हा परमेश्वराचा अपमान होय. "तिचं कार्य हे' प्रभू रामचंद्राचं कार्य 
आहे. तिची सेवा. ही श्रीकृष्णाची सेंधा आहे. निकृष्ट 'प्रकृर्तीच्या नी बुद्धीच्या 
माझ्यासारख्या मुलांजवळ स्वतःच्या रक्तावाचून मातेला अपण :करंता* येईल . 
असं'दुसर काही नाही“आणि म्हणून मी. तेच तिच्या वेदीवर*अपण केल आहें 

हिंदुरस्थांमला संध्या ज्या एकाच शिकवणीची आवश्यकता आहे, ती 
म्हणंजे आत्मबलिदान कसं करावं ही होय, आणि ती शिकवण देण्पांचा/ मार्ग 
म्हणजेःस्थत*च /आंत्मार्पण*करणं-हा होय. म्हणून मी. आत्मयंज्ञ न्करीत आहे 
आणित्माझ्यांहोतात्म्याचा मला अभिमान वाटत आहे: सध्याचे 'अस्वांभाविक संबंध 
संपुष्टातःआले'ःनाहीतःतर; हिंदुस्थान आणि इंग्लंड यांच्यामधील. हे; स्वातःय- 
युद्ध हिंदूज्ञाणि इंप्रेज हे दोर्न वंश विद्यमान अंसेतोपं्यंत चाळूच' राहील 
पेरेमेश्वरापाशी 'माझी इतकीच* प्राथना आहे. का? हें कार्य * यशस्वी होऊन 
मानवाच्या हितासाठी आणि' परमेश्वराच्या वेभंवांसांठी ती''स्वतंत्र होईपर्यंत 
याच-र्‍मातृुसूमीच्या पाटी. मला. पुनजेन्स प्राप्त होवो आणि-त्यात्तः पवित्र -कार्यात 


र शत /भ 
मला पुन्हीःमृत्य़:येवो | डा प तर्क तान उतत पिट र 
टोन ता 5. हू प ह. रड कोल पाप्र- प्र: ३ 
. क य वंदे मातरम्‌" न. 
ही व 8; र्ड »ऱ्ा 
- ४... द क .. १ 


। १ 1 10001.) ४” यि शः रक ग | 3. 
( बॉम्बबाले बापट )! १10110 (1707 


| 
] 
| 


सन एकोणीसशे दोनचा सुमार... पुण्यातील ॥डेकन.:कालिजाती विसवि) र 
गृहात. एक कॅलिज विद्याथी गंभीर.मुद्रेने बसला. होता .>त्याच्या,समोर-एक|. -. 
स्नेह्याने नंगी तरवार ठेवली होती. नंग्या . समशेरीच्य़ धोरदार; -चकाकत्या 

तात्याला हाताच्या बोटांनी स्पर्श करून तो. विद्यार्थी-दल्क्‍्या आत्राजात म्हणत 
होता : मी पांडुरग. महादेव बापूट,,या नंग्या समशेरीची. शपथ घेऊन अशी. 
प्रातज्ञा करतो को, माझ्या परतंत्र मायभूमीला, स्वतंत्र :करण्यासाठी:-मी आज: : . 
सून, काया-वाचा-मनाने, (काया नन.शरीर,.वाचा "वाणी; 
आणि तिची. हांक येताच. तिच्या सेवेसाठी धावत. येईन य़ा 


होम..(:सर्वेनाश,. मृत्यूला कवटाळणे )क्रावा लागला. तरी 


. शपथ घेणारा हा कॉलेज विद्याथी नगर जिल्ह्यातील राह्यार्‍ 
तालुक्त्याच्या गांवचा राहणारा. . यारनेरपांसून>थोड्या  धतरा] गराच्या . : 
पोटाशी-असलेल्या गणेशाखडीहील/ गणपतीच्या मंदिरात, त्याची 'मातापितरें करच 
राहात हातरी, डोक्यात्रर-लांबसडक पांढरे केसरव'- छातीवर रुळणारी रुपेरी: 
दाढी;ह्यामुळे,त्याचे म्हातारे चडाल एखद्या: नव्षीप्रमाणे: दिसत असत :; आणि र य 
त्यांच्रे जीत्रन (आयुष्य, जगणे) देखील कषीप्रमाणे--निगेळ आणि. परोपकारी: : 
हातन पाथ्यपुराणांचे वाचन व. कथानिरूपण:(कघा सांगणे ) ह्यात त्यांचा 
काळ, जात ,असेः-आई. देखील तशीच,:धार्मिक,बागणुकीची होती; सांजसंकोळ 
गरायाच्या-मंगलमूर्तीपुढे व,,..तुळशीच््या.बृंदावनापुढे नंदादीप लावणे च: 
मंदिराला;आणि तुलसीवृंदावनाला एकरोआठ,प्रदक्षिणा (फेऱ्या) :घालण्याचा 
त्याऱरमाउलीचा, नेम ,कधी चुकत नसे*ददेवदर्शनाला 'आलेन्या 'मोणंसाला मूटुभर 

प्रसाद व घोटभर पाणी दिल्याशिषाय ती माउली कधी राहिली. नांही आई? >. 
बडिलांच्या.निर्मळ-व परोपकारी वागणुकीचे. -प्रतिबिंब.:-शपथ ेणाऱ्या त्या. र 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४८) 


विद्याथ्यीच्या बालमनावर पडले असक्ष्यास नषल नाद्दी. गणेश खिंडीच्या 
प्रसन परंतु एकान्त वाताषरणात धाढण्यामुळे त्यांचा स्षभावर गंभीर व उदात्त 
( धोरपणाचा ) झाला होता. 
बी. ए. ची परीक्षा पास झाळ्पानंतर पुढील ठ्रच्च्‌. शिक्षणासाठीच बापट 

विललायतेंला गेले. उच्च शिक्षणासाठी त्यांना एकां धनिक ग्यांपाथ्याने ठवलेण्या 
शिष्पवृत्तीपैकी एक शिष्यवतती मिळाली. एडिंबंरी ( आर्यलेड ) येथील डॉजिनि 
अरिंगे* महाविद्यालेयात यांत्रिकी ' शिक्षणं घेण्यासाठी त्यांनी" प्रत्रेर घेतला 
बॉपिटोंचें हात यंत्राधरूंन* फिरत होते, डोळे अभ्यास-पुस्तकावरूंन फिरंत' होते 
परतुं मन लागले होते. पारतंत्र्यात पडल्या 'मोतृभूमींकडे, हिंदमूमीकडे 
हिंदुस्थानवर असलेले इंग्रजांचे राज्य घालविले पाहिज, हा एकच विचार 
सदोदित त्यांच्या मनात घोळत होता. त्या द््टाने बापटांनी, स्वतः तयारी सुरू 
केली: इग्लंड ई! स्वतंत्र देश. तेथे कोणालाही लष्करी शिक्षण धेता यते. क्वीन्स 
रायफल पेलटणीत लष्करी शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी नांव नोंदागले. ग्रुप्तपणे 
दारूगोळा तयार करून त्याच्या साह्याने ठिकोठकाणी इंग्रजांचे अधिकारी वे. 
"पलटणी यांच्यावर. हंछे केल पाहिजत.तंरच भारतातील इंग्रजी संत्ता संपुटटात 
यईल. तेव्हाच इंप्रज भॉरंतातून आपले चंबू गंबांळे गुंडीळतील, अंशी बापटांची 
ठाम समजूत होती क फछाऊ 3 पाण 

नपश्वेरील' विर्चीरीमुळे"त्यांनी-औषधे' विकणांञ्यारएंका जर्मन व्यापाय्याशी 
संधान(संबंध जुळविले;. मेत्री जोडली )*बॉधर्ले; "बाँब घंनाविण्यांची * कृती 
असलेले” एंक-चो पडे !(हस्तालाखिंत; बही.) 'त्याच्यांजवळ होते, तथापि ऊते 
रशियन 'भाषेत 'होते; डॉक्टर! 'अन्यांखोरस ही :रशिंयनंःविद्योर्धिनी जंममीतील 
बॅलिनशहरी"वेद्यकीय 'भहाविद्यालेथात 'शिंकत 'होती;” बापटांनी तिचा 'स्नेह 
संपादन कला. बॉम्बच्या कृतीच्या'रशिंथर्न*भापेतीलं'चोंपड्यांचे ' डो. : अन्या- 
खोसंने 'बाप्रटांना, इंप्रजीत-भाषांतरे करूनदिले 'त्या'कामाभुळे'त्या 'निचारीचा 
अम्यींसा बुडाला बं तिके! वर्षेः फुकट : गेलें. :पंथापि :पारेतंत्र्यांवाल लो!कोच्या 
प्रयत्नाला आपण-हातभंपर' ( मदत > लावीत 'भाहोत; ःहथा"बिचारामुळे'अंभ्यो, 
सांचे,वर्पाशवाया'गल्यांबंदरल”तिल।*धाईटे,वाटले' मोही. 'अंशा.-रीतीने* भस्मा- 
सुरांची विद्या सिद्ध धाली... । : '.) । ७ जत 


700 ॥श्वॉम्बि तयार करून इंग्रजांच्या पाशगेटवर ( कायदे ' करणाऱ्या मंडळाचे 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४९) 


सभागृह) टाकण्याचा बापटांचा बेत ' होता. तथापि तसे केष्याने आर्पल्या 
पुंढीलःकामात विध्न ( संकट'.) येल, असे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्यांना 
सॉमितले. सावरकरहीः त्या बेळी इंग्लंडमध्ये शिकत, होतें. भारताच्या स्वातंत्र्या- 
एज गि साठी त्यांचे देखील गुप्तपणे 
प्रयत्न 'चाळूच होते. बॉम्बच्या 
कृतीच्या भ्रार्षांतराचे फोटो 
घेऊन त्या फोटोच्या प्रती 
बापटांनी ' भारतात पाठवून 
दिश्या. . त्यानंतर बापट." 
.: भारतात परत आले... 
| ' 7सेन १९०८) र. " 


बापटांनी. _ . पाठाविलेल्या 
भोम्बच्या कृतीच्या ..कागदा- .. .. 
वरून. बंगाल प्रांतात काही. . 


क्रांतिकारकांनी ( इंग्रजांचे. 
राज्य धालवून देण्यासाठी 


गुप्तपणे :शक्षांचा उपयोग 
. . करू इप्रजांवर.. . :हलछे 


१ कै; |, हर 


अ .2. करणारी. मंडळी. म्हणजेच 
सी 
7.2 काीतिकारक ) बॉब तयार. 


र फश 2 द्या 
"जळ 


२? 


इप्रज़ ( न्यायाधीश ) आधेकांरी 
होता. त्याने बंगालमधील रे ८ 
क्रांतिकारकांना शिक्षा दिली. 0 
क __ त्या गोष्टीचा सूड घेण्यासाठी 
७. रश | 'बंगालीक्रॉंतिकारकांनी किंज- 
5.) फोडच्या बंगीवर बॉम्ब टाकून 
त्याला ठार करण्याचे ठरव्रिले. खुदिराम बोस नाषाच्या तरुणाने किंग्नफोईच्या 


बंगल्यातून निघालेष्या एंका बगीवर बॉम्ब टाकला. ती बगी दिसायला किंग्ज- 
र. क... 


 - 3 
०1% 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


> 


| ( ५9 3 


फोडेच्या बंगीसारंखीच होती. तथापि ती केनेडी नावाच्या साहेबाची असून 
बगीत त्यांची ' पत्नी व॑ मुलगी . होती. बॉम्बमुळे त्या दोधी ठार झाळ्या 
खुदिराम बोस पोलिसांच्या स्वाधीन झाला. त्यानंतर बॉम्ब तयार करणाऱ्या 
रुणांच्या टोळीला पोलिसांनी पकडले. पंकडलेल्यांपैकी एक तरुण नरेद्र 
गोस्मामी यांने बॉम्बच्या कृतीवरून बापटांचे नाव" पोलिसांना, कळविले. ही 
जातंमी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होताच भापट भूमिगतं झाले. त्यांनी पुणे सोडले 
काही दिवसं शेतकरी म्हणून ते राहू लागले. नंतर वेष /”ब॑ नाव पालटून 
औरंगाबाद येथे आचारी म्हणून राहिले. तेथूनं तें इंदूरंजवळ देवास यंथे गेले 
. विद्यार्थी म्हणून ते तेथील हायस्कूलमध्ये. अभ्यास करून ' मॅट्रिकच्या ,परीक्षिस 
बैप्तले. त्यानंतर नाव बदंळून काशी येथे एका: पंडिता जवेळ संस्कृतचा अभ्यास 
करू लागले. काही नदिवसांनंतर परत देवास यथे शिक्षकाची नोकरी . करून 
ते विंध्य पथेताच्या पायथ्याशी असलेन्यांःएका दाट अरण्यात गेले. तेथे. 
एंक स्नेही कंत्राटाची कामे करीत होता; कोणाला संशय येंऊ-नये म्हणून त्या 
कंत्राटदाराच्या पत्नीला शिकवण्याचे. कॉम ते कुरू. लागले. 'बोपट “जरी वेष 
' यौलंटून गावोगाव हिंडत होते तरी-इंग्रज सरकारचे. पोलीसं दखील-एकंसारख 
त्यांचा शोध करीत, त्यांच्या पाळतीवर होते. पोलीसः>जव्हाः.एंकंदा त्या 


2८. «> 


2 १.._२०६१% ६ ४ 


पुढे ते इंदूरला गेले. तेथे एंका गृहस्थाच्या :विश्नासघातामुळे पोलिसांनी त्यांना 
पकडले. बापटांवर कोणत्याही प्रकारचे अपराध सिद्द_न झाल्यामुळे सरकारने 
त्यांना सोडून दिले. . 


_. त्यानंतर काही काळ ते पारनेर येथे होते. त्या वेळी पहाटेच उठून :हातात 
खराट] घेऊन ते.गावातील गळ्ण्या झाडूनं टाकीतं. रस्त्याच्या. कडेल।. कोणी 
शोःचास. बसून घाण केली असल्यांसं ती घाण. उंचळून दूर' नेऊन टाकत असत, 
रात्री हरेजनवाड्यात जाऊन हारेजनांच्या मुलांना शिकवीत असते. हातातील 
झाडूने ते .गावातील,.घाण झाडून काढून गाव प्रसनन करीत होते. महारवाड्यात 
. जाऊन स्वतःच्या ज्ञानाने अज्ञानी' मुलांच्या अंधाऱ्या 'भनात ज्ञानाच्या पणत्या 
पेटबीत. होते 


पुण्याजेबळ मुळशी ह्या नावाचे एक गाव आहे. त्या. भागालां मावळ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(५२१) 


असे म्हणतात. त्या ठिकाणी .टाटा नावाचा धनाढ्य. गृद्दस्थ वीज. निर्माण: . 
करण्यासाठी धरण बांधणार,होता. त्या .धरणाखाली गरीब, शेतकऱ्यांची, शेते . 
पाण्यात जाणार होती. हजारो. गरीब मावळ्यांचे संसार मोडले जाणार :दोते...... 
ही गोष्ट बापटांना पाहवेना. त्यांनी .सर्षे .मावळ्यांची . :संधटना केली.'त्रे "या, 
संघटनेचे नेतृत्व करू लागले. बापटांच्या मार्गदर्रानाखाली मावळ्यांचा .सत्याम्र्ठ * - 
सुरू झाला. बापट सेनापती व मावळे सैनिक. त्या वेळेपासून .लोक बाप्रटांना£ . 
* सेनापती बापट ? ह्या नावाने: ओळखू लागले.. टाटाचा नोकरवर्ग धरणाचे  :. 
कांम करण्यास आल्यास ही मंडळी मध्ये आडवी पडून त्यांना काम. करू देत: 
नसत. ते लोकं निर्दयपणे ह्या सत्याग्रही लोकांची उंचंलबांगडी करीत वर्त्यांना- 
मारहाण करीत. त्यांना धडा शिकविण्यासाठी बापटांनी देखील त्या नोकरांवर.:. .. 
हज्ला करून त्यांना थोडी शिक्षा केली. त्यामुळे सरकांरने त्यांना सात वर्षे 
तुरुंगात पाठवून दिले. त्यानंतर देखील सेनापती बापटांना लोककल्याणासाटी. 
बऱ्याच वेळा तुरुंगांत जावे लांगले न 
सेनापती म्हणंजे एखादा रसाळ फणसच. वरून खडबडीत दिसणाऱ्या? 
फणसाप्रमाणे सेनापतींचा स्वभाव वरून कठोर, गंभीर व उप्र दिसत असला 
तरी अंतयामी (आतून ) ते फार प्रेमळ होते. जणू फणसाचे रसाळ गोड गोंड. 
गरेच ! परमेश्वराने निर्माण केलेल्या संर्व प्राणिमात्रांवर ते प्रेम करीत असत. 


एकदा घरातील छोट्या भाचीने कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी जाप्रणं 
करण्यासाठी सोंगट्या मागितझ्या- प्रेमळ सेनापतीने छोट्या मुलीचा हट्ट पुरविण्या- 
साठी बाजारात जाऊन सोंगट्या.ब पट आणला. घरात एकदा एक साप 
निघाला. जमलेले लोक त्या सापाला मारण्याच्या तयारीला.लागले. सेनापतींना. 
त्या सापाची दया आली. ते म्हणाले, “ तो बिचारा काही तुम्हांला डसण्याच्या * 
उद्देशाने नाही आला, भक्ष्यासाठी किंवा गारठ्यामुळे बिळातून बाहेर आला. 
त्यांनी सापाचे वेटोळे पत्र्याच्या तुकड्यावर ठेवून दूर सोडून दिले न 
मात्र तसे ते फार शिर्स्ताप्रेय होते. तुरुंगाचे नियम ते काटेकोरपणे >. 
पाळीत. सेनापतींना तुरुंगात भेटण्यासाठी काही आप्तमंडळी गेली भेटीचा वेळ: - रर 
पंधरा मिनिटांचा असे. त्यांच्या छोट्या मुलीने त्यांच्यासाठी झग्याच्या खिशात. : 
खाऊ आणला होता. तुरुंगाच्या नियमाप्रमाणे केथाला घरून आणलेले पदाथ 
देता येत नाहीत. त्या छोट्या मुलीला ह्या गोष्टीची काय कर्पना ! बालस्वभावार 


श्‍ 


(१119041161 


(५२) 


नुसार फारा दिवसांनी भेटणाऱ्या षडिलांना ती खाऊ देऊ लागली. सेनापतींनी 
नंकाराधांने माने हालविली. “ तुरुंगाच्या नियमाप्रमाणे मला ' तो खोऊ घेता 
येणार नाही, बाळे. शिवाय भेटींची पंधरां मिनिटेही संपत आली आहेत. तेव्हा 
(; तुम्ही जा. ' 'असे 'म्हणून सेंनांपती तुरुंगाच्या आत जाऊ लागले. त्यांच्या 
हांतोंपोयांला बांधेलेन्या साखळदुडांचा खळखळ असा आवाज होत होता.त्यांच्या 
छोट्या मुलीच्या डोळ्यांतून गंगारयमुना ( डोळ्यांतून पाणी )) वाहात होत्या 

तुरुंगाच्या. शिपायाचे डोळे देखील पाणावले होते 


नंग्या समशेरीची शपथ- घेऊन देवाला. वाहिलेले त्यागी जीवन! 


* 


$$ क्र 


(७:॥॥॥२(०:॥॥॥॥ २०६ 


ह 339६९ ५1182) 


१८,.-विजयानद न न 
पम (कान्हेरे क 


155४६७३७०५; क शय 2९ टया क ऱ्य 
कांही वर्षापूर्वी येवल्यांची बाजारपेठ : रेशमी व. जरतारी - कापंडाबद्दल 
फांर प्रातेद्ध : होती. म्हणून दुखरे) न्यापारी खरेदीसांठी . तेथे येत असंत... .: 
औरंगाबाद हे शहर'ःत्या वेळी निजामाच्या. हैदराबाद या संस्थानात होते, 
तेथील एक 'व्यापारी गंगाराम रूपचंद हा माल खरेदी ' करण्यासाठी येवंल्यास 
आला होता. “नाशिकचा : एक, गृहस्थ : त्या दुकानदाराकडे बसला होता. : 
गप्पांच्या“ओघातं त्याने गंगाराम रूपर्चद यांच्याकडे सहज. चौकशी केली की? 

औरंगाबाद येथे : पिस्तुले, जिये, तारी अशा प्रकारची. हत्यारे मिळू 
शकतीलं की .काय.2 “औरंगाबादला तशी हत्यारे मिळू शकतील, असे गंगाराम : 
रूपचंदने त्याला सांगितले; कारण औरंगाबाद हे. संस्थानात '*असन्यामुळेच_ 
संस्थानात -हत्यारबंदीच्या . कायद्याची :अंमलबजावणी इंग्रजी - मुलुखाप्रमाणे 
कडक नसल्याने, तेथे हत्यारे मिळू शकत तःहोती( रका न 
त्यानंतर .नासिकहून “ अभिनव भारत? ह्या क्रांतिकारकांच्या संघटनेचे _ 
' कांही सभासद ओरंगांबादला गंगाराम रूपचंदकडे. गेले. त्यांनी तेथे जंबिये,. . 
पिस्तुले;'तरवारी इत्यादी . हत्यारांची .खरदी. केली... त्यानंतर गप्पा चाळू . 
असता,:गंगारांमाकडे अनंता कान्हेरे. नावाचा; अठरा-एकोणीस ; वर्षांचा एक 
तरुण आला; “तो गेंगारामचा: मित्र | होता. ओरंगाबाद येथे नवीनच :सुरू: 
झालेल्याःन्यायांमशाळेत* तोः जात ::क्से.* व्यायांमशाळेत काही . महाराष्ट्रीय 
तरुण येत -असत.'त्यांच्याशी कान्हेरे याची आळंखं झाली. : त्यांच्या संगतीने | 
अनंताच्या मनात. संशख्र क्रांतीच्या : विचारांचे वारे वाहु -लागले. गंगाराम ._. 
याचा देखील संबंध, गुप्त-चळवळी .करणाऱ्या लोकांशी होताः*अंशा परिस्थिती: 
मुळे अनंता.कान्हेरेःयाला 'तेथे-असलेळ्या :नाशिककर - मंडळींच्या . संभाषणात 


निःसंकाचपणे*सामीलं होता आले. -!|:- 71:05 यि सिता 


नांवाच्या 'एका इंग्रज इंजिनियरची र! येत होती.. गाडीवानांचे बैल मरतुकडे 
असंन्याने/लवकर;कडेला होईनात. १ गळा .आदमी भापल्याला वाट देत नाही, 


ग्रहातपिस्ठुला'चा वार 
देशपांडे ) 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( पश 3 


हे पाहून त्या गोऱ्या इंजिनियरचे पित्त भडकले. तो बगीच्या,खाली उतरला व 
हातातील कातडी 'चांबकांचे फटकारे .त्यांने भराभर॑ त्या गाडीवानाच्या अंगावर 
ओढले. गाडीवानाच्या भंगातून.रक्‍ता'च्या,.चिळकांड्या उडान्या. त्यातच पुढ 
त्याचा भंत झाला. त्या गोऱ्या इंजिनियरवर पुढे खटला भरला. खटला जॅक्सन 
पा मॅजिस्ट्रेटपुढे-चालला. त्यांने:आपल्या!गोऱ्याःदेशबांधबाला निदीषी'म्हणून 
सोइन-दिले. त्याच्या, हिशोबी, 'एका,जित ; काळ्या  माणसाचे!. प्राण .. कवडी 
मोलाचे होतेः: ह्या उलट): देशभक्तिपर : काव्रिता, अंसलेले. एक पुस्तक :त्याली 
संहारकारी भयंकर :बॉबंगोळ्याप्रमाणे.. वाटले. ,: त्या. पुस्तकाचे प्रकाशक' 
विततार्यक्रराषं:;सावरंकरांचे वडील बंधूउगणेश.. दामोदर ,सावरकर ह्यांना त्या 
पुस्तकाच्या प्रकाशनाबद्दल जॅक्सननेःकाळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर. अंदमानांलाः 
पाठविले: होते क: न लीड न ग वं च 
"ह्या. गोष्टी अनंता :कोन्हेरे- याच्या. कानांवर - आल्या. होत्या. म्हणून 
शस्त्रेः्घेण्यास 'आलेल्याःनासिककर मंडळांची त्याने हेटाळणी केली -नासेकलां 
एंवढारजुळम- करंणांरा (आधेकारी “अद्याप जिंवत. कंसा राह “शकला, असेन 

अनंताने त्यांना हिणविष्ले. आपणास; पिस्तूलःमरिण्याचेशिंकविल्यासं” आपण 
ज्नक्सत्नता'ठार>करण्यास तयार आहोत; असे अनंताःम्हणीला. : :-. 

४7 :अनंता कान्हेरे यांचे वंडील: इंदूर : येथे: राहातः होते: “इदूर-येथे “काहीं 
शिक्षण ,घेतल्यावर-ते-ओरंगाबांद येथे. मामाकडे पुढील: शिक्षणासाठी गेल 
तेधरेःते हायस्कूलमध्ये व. एका... धदेशिक्षणाच्या :शाळेत. शिक्षण- घेऊ :लागले> 
नासिककर“मंडळींची ओरंगाबादं-येथे.गाठ पडल्यानंतर*काही दिवसांनी त्यांची? 
क्षनंताल्ा,जासिक येथे 'बालाविलेः :जॅक्संनला.ठार मारण्याचे कृत्यःकरण्याइतपतः 
धेय क्षनंताच्य़ा-भंगी .आहे;की'ः-नाही, अशी शंका काही क्रांतिकारकांना आली 
त्यांत्ची. त्री :पटविण्यासाठी: समोर : जळत असलेन्या. दिव्याची तापलेली 
कार्म;अंनंताने हातात, घट्ट. -प्रकडटून , ठेवली, हाताच्य) कातडीला खूप चटके 
बसत्र/भस्ततानाही'त्याने-हंःकी.:चू. केले नाही... त्याच्या .मनाची:,अशी खंबीर 
'तयारी पाटून मग त्याला पिस्तुष्षाची नेमबाजी करण्याचें शिक्षण: देण्यात आले? 
त तत, कचेरीत. जाता-्येताना वारवार्‌...त्याला दाखविण्यात .आले. 
अनंताच्या डोळ्यांत त्यांत्री ओळख, पक्की ठसली शम 


४15 जॅकसनाकलेक्टरची :नांशिकटूनःमुंबईस वरि. जांगेवर बदली झाली 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


.:.:”'बाकावर प्रवेशद्वाराज्वळंच बसला. त्याचे साथोदार कृ. गो. कवे 


>>.“ -“-<> >>>». “>... 


1101 
होती...त्यामुळे .त्याला निरनिराळ्या :ठिकाणी,-पानंसुपाऱ्या ,दोत | होत्या 
जक्छन,पाला संस्कृत भाषेची आवड-दोती- तैघेच. त्याला मराटी चांग 


येत होते त्या वेळी नासिक! येये :किलास्कर ':ताटक "मंडळाचा मुक्ताम होता... 
जव्शूनसाहेंबाने 'रारदा १. द्या नाटकाचा पयोग “पाहण्यास “्रेण्याचे मान्य : . 


-. केलेहोते. त्याच्याच सूचनेवरून मंगळवार दि.२१॥१२1१९०९.्या दिवशी 
रात्री ते नाटंक करण्याचे ठरले. र | 


व्या दिवशी नासिकचे विजयानंद नाटयगृह प्रेक्षकांनी फुळून गेले होते. 


अनंता कान्हेरे हा नाटकाचे तिकीट काढून नाटयग्रहात खुच्यांच्या रांगामागील झ्य 
र, भण्णा) 

वी व बी. चा ब्रिद्यार्थी 'पंचवटीतील शिक्षक वि. ना. देशपांडे थो डया अंतरा... 
0. वर निरानेराळ्या जागी बखले होत..नाटकाला सुरुवात झाली. तथापि-अंद्याप 
कीचा पुज्य पाहणा. जकसन ह्याचा पत्ता नव्हता, नाटयगृहातील प्रक्षकांच्या 
1 ..नजरा रंगभूगीवरच्या झंगमगाटावर केंद्रित द्याण्या.प्रेक्षकांची अत:करे भानंदाने 

“- 'बद्दर्न गली. तथापि अनंता कान्हेरे. याचे डोळे व मन ही मसरा रर त्या 
.धंगमंगाटानेव सुंदर दृश्याने इतर प्रेक्षकांप्रमाण बहरून गेले नव्हते. त्याच्या मनात 
.. धझ्चात्राती वादळ उसळले होते. त्याची दृष्टी चित्त्याच्या सदिरांगारी शेळ्या 


च 


| 
1 
|) 


(५६) 


भोपळ्या सावजाचा वेध घेत प्रवेशद्वारावर खिळली होती. भाणि इतक्यात जॅक्सन" 
साहेब प्रवेशद्वारातून आात भाले. ते खुच्यांच्या रांगित मध्यभागी बसण्यास जांऊ 
सांगले तोच भंनंताने चित्त्याच्या. चपळाईने त्या दिशेला शेप घेऊन जॅकॅसंन” 
च्या 'पाठीवंरे :पिस्तुलॉने गोळी . झाडली. . लगेच. जॅक्सनच्या संमोरे जाऊन 
त्याने एकामांगून एक अशा गोळ्या त्याच्या छातीवर मारळ्या.' जॅक्सनचे 
शरीर रक्‍ताच्या थारोळ्यात पडले. बिचाऱ्याला कर्ष्पनाही नव्हती, की, एका 
सुंदर.नाटकाच्या नांदीच्या पार्थरभूमीवरं भारतीय इतिहासातील दुसऱ्या रोद्र- 
भोषणा.नाट्यांची भेरवी क्रांतिकाली गाणार होती ! आणि खलनायकाची 
'भरूमिका निष्ठुर नियतीने आपणावरच लादली होती 


: .' अनंताला. पकडण्यात . आले. ..त्याच्याजवळचे . पिस्तुल “पोलिसांनी 
हस्तगत. केल्ले. ते पिस्तुल ब तशा. प्रकारेची आणखी एकोणवीस “पिस्तुले 
सावरकरांनी इंग्लंडातून * अभिनव भारत”. संस्थेकडे . गुप्त. .रीतीने.. पाठविली 
होती;<. असे तपासात आढळूनं . आले.. म्हणून. सावरकरांना लंडन. येथे 
'पकडण्यातैथ्ञाले, ' *:.. ', ४. * 

_._.. नासिक कटांच्या संबंधात एवढया माठ्या प्रमाणावर झालेली: धरपकड 
ही काही अशी योगायोगाची 'ब.:काही अंशी .गाफेलंपणांतून < उंदृभवलेली 
दुदेषी घटना.होय: वास्तावेक पोहाता जकसन साहेबांचा वधं इं. स: १९१०-:च््या 
अगोदर करावयाचां.षिचार कृ. गो. तथा अण्णा कर्वे यांच्या मनात नव्हता.. 
'परेतु जक्‍्सनसाहेबाची नेमणूक कमिशनर म्हणून बढतीने झाली असंल्यांमुळे. 
नासिकहून तो जाण्यापवी त्याचा काटा काढणे . आवश्‍यक. झाले. ह्यास्तव 
बिनायकरांव देशपांडे व गणू वैद्य हृ दोघे अनंतराव कान्हेरे यांना . आणण्या- 
साठीं तातडीने.औरंगाबादला गेले. वैद्य व देशपांडे औरंगाबादहून परतन्यानंतर 
दुसऱ्या दिवशीं अंनंता कान्हेरे ह्यांनी नासिककडे प्रयांण कले. त्यांच्याबरोबर 


११8. ७६३५ 


निघाले.” ते दोघे एंका डब्यात व अनता. रेल्वेच्या दुसऱ्या डब्यात कोणोसं 
संशय येऊ नये म्हणून मुद्दामच बंसल. | 
'“-  छकुशंकर-व दत्तू जाशी ह्यादोन मुलांना गणू-वैद्य याच्या घरी ठेवण्यात 
थीश. .भुनता ब्रिनोमंकुराव देशपांडे. यांच्याकडे उतरले, विनायकराव देशपांडे 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


क प यची 
93; ४.२... बि 


हे:पंचचटीतील, प्राथमिक शाळेत टेन्ड शिंक्षक होते. त्यांचे'बयधीस बांवीसं वर्षाचे 
होते.-त्यांचे दुसरे सहकारी बामनंराव ऊफ दोजी जोशी (हे द्रिखील/त्यॉचच्याच 
शाळेत 'शिक्षक.असून त्य़ा वेळी ते धुळे, येथे, ट्रे. कॉ. त”शिक्षणासाठी गेले द्वाते 
कृ. गो* ऊर्फ अण्णा कर्वे;हे बी, ए.;, होऊन एलएलबी शर्चा क्षम्यास करीत 
होतेः त्यांचे वय २२-२३ वषाच होतें. त्यांचे वडील जॅक्‍्सन.“कलेक्टर्रांच्या 
कंचेरीत नोकरीला होते. गणू वैद्य हा वरकांती बढाईखोर होता .त्थाप्रि खरोखर 
फार भित्रा होता. देशपांडे मास्तरांच्या घराचे मालक चंद्रात्रे व. गो: रा. सोमण 
हा विद्यार्थीही त्यांच्या मसलतीत सामील असे. , - ल ८: 1. 
: :-.स्वा..साषरकरांनी त्रिभुवन चतुर्मुज या. आचाऱ्याच्या हांती;हिंदुस्थानातं 
जी .वीस.पिस्तुले पाठविली : ती ..त्याने ..सरदारगृहात :अभिनव:: भारताचे .एक 
सभासद पाटणकर'यांच्याकडे.दिली :क्षण्णाकब्यांनी त्यांपैकी सांत पिस्तुले विकत 
घेतली... त्यांपैकीच एक. पिस्तुल अनन्ता कान्हेरे यांना देण्यात. आले होते 

: .जॅक्सनचा वध॒झाळ्यानंतर देशपांडे मास्तर व अण्णा कर्वे हे कव्यांच्या : 
घरी गेले सर्वे हत्यारे लपवून ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी'आपल्या सहकाऱ्यांना 
दिल्या हत्यारांचा साठा गणू वैद्याच्या घरी असे. हत्यारे दूर कोठे तरी लरपवि व्ह | 
सांगण्यात :आले. त्याच्या भिन्या "स्वभावामुळे. जॅक्सन वधाच्या ग; योजनेचा या . टु 


आरगाबादर्ची मुले गणूकडे उतरली होती त्यांना ताबडतोबःरात्रीच्या गाडीने 
सुंबशला पाठवून देण्याचे.व तेथून औरंगाबादकडे पाठविण्याचे काम गणूला 
सांगण्यात आले.. परंतु जक्सनच्या वधाची बातमी ऐकताच गण खूप हबकून 
गेला. दत्त जोशी ब अकुशकर यांच्या रेन्वेभाड्यासाठी गणूने भावाकडे पैसे 
मागितले. एकूण वृत्तान्त ऐकून गणूचा भाऊ रागाने खूप भडकला: त्याने अण्णा 
कन्याकडून पैस भाणून गणूला दिले. गणूने त्या मुलांना “त्तासक स्टेशनवर 
पाठवून दिले बास्तविक त्याने त्यांना ताबडतोब रात्रीच्या राजी आगगाडीत 
बसवून द्याव्रयास पाहिज होते. ती मुले नासिक येथे नवखी असल्याने स्टेशन: 
वर जाऊन ताबडतोब गाडी पकडू शकली नाहीत सकाळी.गाडीची वाट पंहात 
फलाटावर चकरा मारीत असताना स्टेशनवरील रेल्वेफौजदाराने त्यांना पाहिले 
त्यांची चोकशी केली. पोलीस फौजदाराच्या अचानक भटीमुळे ती: मुले 


८-4 1100102010 10४18 2/0/10 "४! प री १ &:ऱ् प 
डक ् क भनिजकीय मिनन्की ४ “ क्क व व क ः "७५९ १, ९-०-०१०- ०५००० ५... .“-००००>५० .५-०५-५०५५५००७५०००००-” 02 
१९००४न००-०५१७७०७००-२००>०-----७---५>०- “>. लल” कर, पक ०.&422 औसा ळभकारन ५५0७0००0४१” ला व १ ०” ५४-१५) ककसलकडहॉक नि भवनच्या ककचडेसवळ नी कळे क --/- -- -याा टू - 
र ल्न म ' १] र र्ड 121: १ क १५५४३८.” १ ८ १०५0 दू *ड ढ ! 8 $ शै '* भ 
१ न «« ५०-१४ २ ह 2. १ र] 3 5४) १६९ 1८-४५. २.१.) १९२. १ 
| 3. 2.4 १.६ ': १.3 >") 1 50 क ५४१. ४५ ४७५७, ५४७७५ “०११५ » ५ * ७, ५०४३ »११३.>००. *”),'7. री १५-२१ / कु. ह शी ह. र 


७६.१ (3110281111 


९५८) 


गडबडली. एक 'म्हणाला, 'मुंबहून .आलो' तर दुसरा म्हणाला, “मी बनारसट्टून 
आलो. * त्यांच्या बोलण्यातील विसंगतीचा संशय येऊन पौंजदाराने त्यांची 
रवानगी नासिक शहरातील. सरकारवाडा था पोलीस ठांण्याकडे. केली. पोलीसी 
मात्राः उगाळणे सुरू होताच. त्या दोघांनी-खरा प्रकार सांगितला. त्यावरून 
: गणूला -ण्कडले. गणूने सर्वे सहकाऱ्यांची नावे. सांगितली बं लपबिलेली शास्र 
दाखवून |दिली:'अशा गणूच्या जबानीवरून .भण्णा'कर्वे विनायकराव देशपांडे 
सोमण, बामनराव जोशी, चंद्रात्रे इ.'ना पकडण्यात आले. 
खटला चालून अनंता व'त्याचे दोन साथीदार, कर्वे एलएलं. बी. ला 
विद्यार्थी व देशपांडे शिक्षक ह्यांना काशी देण्यात “आले. ह्या कटाच्या संदर्भात 
'भाभेनव भारताच्या बऱ्याच 'संभासदांना कमी-अधिक मुदतीच्या शिक्षा देण्यात ' 
आल्या. न्यायमादेरातीस कान्हेरे यांची जबानी-“जनतेच्या न्यांयालयांतील नयम 
असरा आहे को, जो हिंदी लोकांचें प्राण :कवंडीमोलाचे आंहेत. असे सुंचवितो, 
त्या अपराध्याला-देहान्ताची शिक्षा देण्यात यावी;तीः शिक्षा जॅक्सनलाःदेण्याचे 
कास माझ्या -भंगावर':पडळ्य़ाने मीही गोष्ट केली आहेः. इंग्रजांच्या जुलुमाचा 
सूड;उगविण्यासाठी मी. हे कृत्यंःकेले आहे. :? क त कडा) 


रासा जाण्याच्या आदळ्या' दिवसाची रात्र. उद्या आपले प्राण जाणारं 
सा भाताने त्या तिघाच्या मंनात विचारांची कोलंवांकालव .: चालली नव्हती. 
या उलर आयुष्यात-अनुभवली :नसेल' इतकी गाढं झोप त्यांना लागली होती 
कदाचित्‌ कर्तेन्यपूू्तीच्या-भानंदाची ती संमाधी* असेल! पहारेकऱ्याने त्यांना 
बाग कल. प्रातर्षिधी व स्नाने. करून मातृभूमीचे नामस्मरण करीत त्यांनी: 
प्रफुल्लित मनाने. स्वतःच्या हातानी दोराचे फांस आपल्या गळ्याभोवती? 


अडकवून घेतले होड ई 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


20१ १-/१// ठी 
[|.» । १| % 1 |; 0. । ४7 11 &> र 4 


११. आग्या. मोहोळ , उठल 6८. 0700117 


2४12: 
७्े”.?' 


कड | ४६ 11॥17,07127/1.1”! 

" ( खुदिराम घोस, प्रफुलु चाकी, सत्येंद्र कन्हय्याला दत्त.) 

'-- मध्यरात्रीची भ्रयानक,वेळ. मंदिरातील,-भश्वार्‌!; समंयांच्य़ाज्यांतीच्र्सा, . 
प्रकाशात-उजळला दोता..त्या.मंद. प्रकाशात कालीम्रातेची,। शस्रघारी/मूती 
दिसत होती. त्या मूर्तींच्या समोर प्रजेचे साहित्य असून 'देवीपुढे काही तरुण .. 
बसले होते. काहींनी कालीमातेच्या पायाशी पिस्तुल ट्वल्ली, होती. कार्दाजण'... 
डोक्यावर भगवद्‌गीता व तरवार धरून पाळीपाळीन :शुपथ,,व प्रतिज्ञा उच्चारात; 
होते. स्त्रतःच्या सुखासाठी -देवीजवळ मागणे मागण्यासाठी. “जमलेले -त. ,भक्त, 
नव्हते, तर कालीमातेला साक्ष ठेवून देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी -उप्रजारा युतत... 
रीतीने 'टकरा देण्यासाठी संञ्ज झालेला तो बंगालमधील तरुणवंग दाता .,३* स-.. 
१९०५ च्या' पुढें बंगाल्यात ठिकठिकाणी देवीच्या: मादरात'च .काह| टकाणा._ . 
स्मशानात देखील वरील प्रकारचा शपथविधी-चालतं, असे-.(” ... .......... . 

भारतांत इंग्रजांचे पाय रोवले गेले ते. प्रथम बंगालमध्ये, "त्यामुळे ल 
पाश्चात्य शिक्षणाचा सवीत प्रथम व सर्वात अधिकः परिणाम झाला बंगाली... . 
लोकांवर. इंग्रजी शिक्षणाने जस कांही खर्डेघाशी.कारकून तयार झाले, तसेच... 
इंग्रजी वाघिणीच्या. दुधाने करारी विचारवतही निर्माण झाल. होते. इंप्रजांचे .. .. 
राज्य हे वरदान नसून शाप आहे, अशी पक्की खात्री. त्या करारी बंगाल्यांची 
झोला होती; आधीच बंगाली लोक फारे भावनाप्रधान; आणि त्यांच्या . 
भावनाप्रधान डोळ्यांना इंग्रजी. सत्तेने चालविलेळ्या जुढूमाचे हेदयविदारक . म: 
जित्र दिसत होतेः तंशांत बंगाली लोकांची चळवळ'*द्डपून "टाकण्यासांठी ... 
त्या वेळंचा हिंदुरसंथानंचा गव्हनर जनरल लॉर्ड कथन याने बंगाली लोकांचे -. . 
बळ' खच्ची करण्यांकारेता बंगाल प्रांताचे दोन तुकडे पाडले. बंगाली लोकांनी . री 
कझनंचा. कावा आळखल्षा. शाळा-कॉलेजातं जाणाऱ्या भावनाप्रधन तरुणांना "य 
बंगालची फाळणी म्हणजे आपल्या मातृभूमीच्या हृदयावर" केलेला. जिव्हारी. 
वारच 'वाटला. त्यांचे 'डोळे त्वेंषाने 'रक्‍ताळलें.. त्यांची मने-सूंडाने.पेटली. 
ठिकाणी दा म हि पि गुप्त संघटना. हाका .व.-कलकत्ता' या... . 
आरिविन इतर र्य ] च्या शाखा ठिकठिकाणी उघडळ्या गेल्या. : . 
थून 'पाडण्यासाठी. जिवावर 'ठंदार "झ्ालिले तरुण. 


(911190१110 


(६०) 


ह्या गुप्त संघटनेत सामील झाले. इंप्रज अधिकाऱ्यांचे प्राण घेण्यासाठी गुप्तपणे 
| पिस्तुले ब बंदुका जमविण्याचे क्राम सुरू झाले, सेनापती बापट हे इंग्लंडटून 
य॒प्तपणे हिंदुस्थानात आले होते. बॉम्ब बनविण्याची कृती. ते. एका राशीयन 
क्रांतिकारक मुली जवळून 'शिकून आले होते. ती. विद्या त्यांनी बंगाली क्रांति 
कांरकांनोः शिंकंविली- बारिंदरकुमारे घोष ह्यांचा माणिकतोळी बाग म्हणजे बंगाली 
क्रांतिकारकांचा भड्डा बनला. तेथे बॉम्ब तयार करण्यात येऊ लागले 


बारिंद्रकुमार हे अरविंद घोषांचे धाकटे बंधू. त्यांचे वडील कृष्णधन 
है लंडन. येथे डॉक्टर होते. अरविंद 
व बारिंद्रकुमार:द्या दोघांचेही शिक्षण 
३७०६ > इंग्लंडमध्येच झाले. आय. सी. एस 
>... हई “ह... परीक्षेत -अरविंदबावू अश्वारोहणात 
हट ग किण: . नापास झाले.. त्यानंतर - बडोद्याचे 
च... राजे. .श्रीमंत सयाजीराव महाराज क्ल 
> ट्ह्यांनी त्यांनाबड़ोदा मह्याविद्यालयाचे 
९५१/):-... प्राचार्य ..: नेमले, . ....पुढे :ब्रडील 
गत / .. . निवर्तल्यामुळे.बारिंदकुमार. बडोद्यास 
कुमार घोळ :: वडील. बंध्रकडे.राह लागले. इ.- स 
ओक .. १९०५. मध्ये. बंगालची . फाळणी 
. , झाली< बंगालवर. कोसळलेल्या ह्या 
1: आपत्तीने अरब्रिंदबावूंना मनस्वी दुःख 
की, थाले त्त: इंप्रजांबद्दल< संताप. वाटू 
): -: लागला..तसोकरीचा,राजीनासा-देऊन 


त्र. कलकत्त्यास«गेले. ..इंप्रजांविरुद्ध 
कमत. तयार, करण्यासाठी .त्यांनी । 


वदमातरमू-... नावाच... वर्तमानपत्र 
फपरू.केले.र्‍क्रांतिकारकांची संघ 
. करण्याकरिता. “ युर्गांतर ' नावाचा 
| आश्रम सुरू, केला. बारिंदकुमारांनी 
'ज्युगांतर ..हे.्रंगाली व. “सध्या :_ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


५००००००... 


(1६५) 


8::.). 1. 


हेईप्रजीःवतमीनपत्र सुरू क्ले शह चरातिकॉरीची-मने ता प्तमानपत्रातीले र 
लिखाणामुळे करीऱचेतावली जा होती ह्याची कण्पना 4: युंगातर यंत्रातील... 
'पुढील धै्तीच्यान्मजकुरावरून पठ शकेल (गव १220. 101./072'. 
"त्रेटिश राज्य आता र आले असून त्याचे तुकडे तुकडे होत 
आहेत. ऐक जोराचा फटका दिल्यास ते. कोलमन जाइल. बंगालमध्ये लबाडा 
करून, खोटे कागदपत्र करून भागारकाना फसवून इंग्रजांनी बंगालचा कबजा, 
घेतला. त्या पापातून उत्पन्न त काळसर्प : आता फुत्कार.करीत असून , 
तोंच मिटिशे राज्याचे निदोलन करील. ता काळसर्प आता. बंगाली लोकांच्या . 
हाती आहे: की र. : | | 
युगांतर * पत्रात प्रसिर मी निर्भय'व्हा हया लेखातीलद्दा 
उतारा आहे. लेखक होते भूर्पेद्रनाथं दत्त. विश्वविख्यात स्वामी. विवेकानंदांचे ।. 
धाकटे चंधू भूपेद्रनाथ दत्त देखील क्रांतिकारक असून 'बारिंदकुमारांचे मित्र होवे- 
* बंगालमध्ये सरा कांतीच्या आयाला. भडकू लागल्या. सरकारने 
अनुशीलंन-सामेती बेकायदा ठरविली. “क्रांतिकारकांची धरपकड सुरू झालो. । 
इग्रजी न्यायाधीश व. मॅजिस्ट्रेट क्रांतिकारकांना जरब. बसावी म्हणून जवर 
रिक्षा ठोठावू लागले. त्यामुळे 'कग[तिकारकांना अधिक त्वेष आला; आगगाडीच्या । 
रुळांवर बॉम्ब टोकून व्हगरची "आगगाडी 'उलथविण्याचा प्रयत्नंतीन वेळा | : :. 
करण्यात आला. 'तंथांपि तो फसला. क्रांतिकारकांना “शिक्षा देणाऱ्या : इंग्रज र नर 
जिल्दा चिफ व॑.न्यायाधीश ह्यांच्या टेइळणीवर पिस्तुलधारी क्रांतिकारक 
राट््ला कड ळे म वह व्ह मीड > ई० 


%०-५/००>० >>. “५. - 


५.» 


«९५५५५५०. * ९५०५-०५» 


किंग्जफोई-हा मुजफ्रप्रचा जिल्हा मॅजिस्ट्रेट होता. त्याने क्रांतिकारकांना 
जबर: शिक्षा सुनावल्या -होत्या- -त्यामळे:,तो-क्रातिकारकांच्या. डोळ्यांत सलत 
होता. त्याचा .-काटो *:काढण्यांचा बेत .:माणिकतोळा-बांगेत : करण्यात आला | 
खुदीराम बोस व प्रफुल्लचंद्र .चाकी हे दोघे अठरा-एकोणीस वषाचे तरुण: बॉम्ब 
व पिस्तुले घेऊन ,का्मगिरीवर ,निघाले..क्रांतिकारकांना:जबरदस्त शिक्षा देऊन | ऱे 
क्रान्तीची -चळवळ-दुडपून टा षण्याच्या बहुमोल , का्गांगेरीबदल दल, किंग्जफोडला. : 
जिन्हा न्यायाधीर म्हणून "सरकारने,बढतीच्या जागेवर नेगले. सध युरोपियन 


इंप्रज ) अधिकारी वंर्त्यांच्या बायका संध्याकाळी एका छुनमध्ये जमत असंत-' 


| प 


| 

1101011 मड 

की करच, | 
१ 


७६.१ (3110281111 


(४२) 


'किंग्जफोडला रात्री 'कबमध्ठन बंगल्यावर परत,जात'भसता त्याला दि. २०. एप्रिल 
१९.०८ ला ठार-मारण्याचे ठरले. ठरलेल्या :बेताप्रमाणे 'खुंदीराम बोप व प्रफुछं 
चाकी हे पिस्तुल ष बॉम्ब घेऊन छत्नच्या जवळपास: दबा "धरून बसले. काही 
वेळाने: छबमध्वन एक बगी बाहेर पडली. ती हुबेहूब, किंग्जफोडच्या;बगीसारखी 
होती. त्या बगीत .किंग्जफोर्डच भसणार अशा कल्पनेने खुदीरामने त्या वगीवर 
बॉम्ब फेकला..“ धुम धाम ' असा भयंकर आवाज.ह्यालला...त्य़ा स्फोटाबरोबरच 
क्षियांच्याकिंकाळ्यांचे आवाज -उठले. त्या गाडीत किंग्जफोर्ड . नसून सरकारी 
वकील केनेडी,यांची पत्नी ब मुलगी होती. बॉम्बच्या स्फोटात, त्या-दोधी ठार 
झाल्या. .किंग्ज फोर्ड व केनेडी यांच्या गाड्यांच्या सारखेपणामुळे' खुदीरामची 
फसगत झाली. . . . . | 


 :>_जम्बिचा:स्फो्ट केल्यानंतर खुदीराम,व-प्रपुल्च हे द्वोवेही अंधारात पळत 
सुटले. अंध्वारात वाटेची कढ्पना यावी म्हणून ते.रेवते रस्त्याच्या कडेने "जातःहोते. 
हातरीतून त्यांनी 'चोर्बास मैलांची मजल मारली. इंजुरका शुंबुरका ते एका रेब्ये 
स्टेशनच्या जवळच्या झाडीत. विसाव्यासाठी -यांबले. .. बोम्बफेकण्याच्या प्रसंगी 
अंगात संचारलेल्या विजेची शक्‍ती मनावर पडलेला प्रचंड दाब व रात्रीच्या 
अवसुर[तील. ती देमळाक दोट यामुळे एव्हाना हपच कमी ह्याला होती. पहाटे 
झाडावर कांबळे काव. काव करू लागले शोते. आणि त्या दोघांच्या पोटातही 
कावळ्यांची, कावकाव. पुरू दाली होती. स्टेशनच्या आसमंतात तुरळक तुरळक 

सै वर लागली होतो. एखादे दुकान उवडले अंसण्यास.खाण्यासाठी काटी 
मिळते की काय,. हे. पाहण्याच्या उद्देशाने खुदीराभ' स्टेशनवर गोण. तेथे 
स्टेशनमास्तर पोटरला सांगत होते,“ अरे, रात्री सुद्यफरपूरला काय भर्यकर घटना 
घडली ती. ऐका.किंग्जफोर्ड-जजावर 'म्हणून “टाकलेला बॉम्ब 'चुंकून केनेडी 
'नावोच्या बॉकिलॉ'च्या 'गडीवर*पडून गाडीतील दोन बाया मांत्र मेल्या. सुदेवाने 


'किंग्छेफोड चेचावले. 'स्टेशनंमास्तरंच्या तोंडचे ते “शब्द ऐकताच सुदिरामच्या 
'तोहून'अंचानकपणे'न'कळते उद्गार बाहेर पडले, “* काय, किंजपो& मेह 
'नाही !/'-तेउंदूगार स्टेशनमास्तरने:ऐकले.' खुदीरामांचा भांबाषलेला चेहरा 
"त्यांच विप व तेविस्मयदर्शक शब्द ऐकून स्टेशनमास्तरला त्यांचा. संराय आला. 
'ती'गेष्टिरलगेच- त्याने पोलिसांच्या कानावर ' धातली पोलिसांनी 'विचार पंस 
। 'केरताचं"खुदीरांम यांच्याकडून ॥ असंबद्ध उत्तरे भमेळाली. त्यांना पंकडून पोश्लीस 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(-६३.) 


-चौकींवर नेण्यात आले. प्रफुळ चाकी ज्या झाडीत दडून बसले "होते तेथे 
जांऊन.पोणिसांनी त्यांना पकडले. पोलिसांच्या ' छळामुळे. आपन्या सह-..'. 
“काऱ्यांची नावे सांगण्याचे घोरे पातक: भापण्या हातून होऊ नये ह्यास्तंत 
स्वतः जवळच्या ।पेस्तुलाने. त्यांनी स्वतःच्या कानशिलावर . गोळी झाडून 
प्राणत्याग केला. फौजदार नंदलाल बानर्जी 'याने खुदीरामांना पंकटूनं 
मुझषफरप्रला नेले र,” 


खुदीरामचा . प्रयत्न फसला. किंग्जफोड वाचला. म्हणून त्याला न : 
आरण्याचा क्रांतिकारकांनी परत प्रयत्न केला. एंका पुस्तकाच्या पा्नांचा-भाग 
कोरून त्या पोकळीत बॉम्ब घालण्यात आला. पुस्तकाचे. पार्सल किंग्जंफोडकडे 
पाठाषिण्यात आले.;तथापि किंग्जफोडेचे देव 'शिंकंद्र. ह्या वेळीही तो वाचला 
पासल स्वतः'न'फोडता ते. 'दूर॑ अंतरावर 'नोकरास “खंबरदारीने. उघडण्यास “० 


'त्याने सांगितले. त्यामुळे बॉम्बला धक्का"छागला-नाही-वे स्फोट”न* होता तो 
-तसाच शाबूत राहिला 


9 ७५ 6 


खुदीरामने. केनेडी मायलेकीवर' फेकलेला 'बॉम्ब' व किंग्जफोडला 
पुस्तकांच्या पार्सलमंधून पाठविलेला. बॉम्ब हया. घटनोंबरून बॉम्बच्या कटामागे 
सशत्र क्रा|तिकारकांची टोळी असावी अशा सरकारने अंदाज बांधला. माणिक 


तोळा बाग व बागेतील बारिंद्रकुमार धोष ह्यांचे घर यावर पोलिर 


पोलिसांनी छांपी -. ृ 
'घातला.:तेथे.पोलिसांना बॉम्ब, बॉम्ब बनवावयाची : रसायने पिस्तुले, बंदुका 


इत्याद सा]हत्य मिळाले. म्हणून अरविंद 'घोष, 'बारिंद्रकुमार, नरेंद्र गोस्वामी, 
सत्येंद्र 'बोस,'कन्ह्यालाल दत्त इ. पंचवीस जणांना पकडण्यात येऊन त्यांच्या 


चर खटला भरण्यात भाला. अलीपूर कटाचा अथवा माणिकतोळा बाग कटाचा 
खटला म्हणून. तो प्रंसिद्ध:आहे. . 


व्ह 


न्यायालयात खटला चाळू. झाला. खुदीरामांना पकडणाऱ्या  नंदलाले. 
बानर्जी:या फोजदाराला सरकारने.त्याच्या भ्रारी कामागेराबद्दल एक ' हजार 
रुपयांचे पारितोष्रिक दिल. ह्या बातमीमुळे क्रांतिकोरकांच्या काळजावर कंत 
तेल पडल्यासारखे चटके बसले. नेदलालच्या ह्या भारी कामागिरीबद्दल त्याच्या 


'भाच्यानें भर कलकत्त्यात त्याला गोळी घालून यमसदनास पाठविले समसःउल 


डेथ 
होरा हाःडेप्युटी पोलीस: सुपरिंटेंडेंट .राजकीय. बेदिवानाचा खूप छळ करीते 


"पराचा क्रूरपणा ब्र मगरूरपणा क्रान्तिकारकांच्या डोळ्यांत म्रिखारासारखा 


4 र्र्‌ 


('11]190411]€6 


(१४) 


ववेक बसविण्यांसाठी दिवॅखा- 
क्ना्विकॉरकांनी ठरविले- 
उतरत 'असतांना 


छुपत होता. इतर उन्मत्त व. घुलमी अधिकाऱ्यांवर ध 
ढबळ्या ब'सार्वजनिकःठिकाणी त्याचा काटा काढण्याच 
त्याप्रमाणे भर ःहुपारी. गजबजलेण्या न्यायालयाच्या पायऱ्या उ ' 
शमस-उल-झभ्ालम पाच्यावर 'बीरेंद्रकुमार' दत्तगुप्त' .ह्या "तरुण क्रातिकारंका 
पिस्तुलातून गोळ्या. झाडून ठार केले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी. क्नातिकरंकांची 
चौगलीच दहशत घेतली. अशुतोष विश्वास हवे सरकारी बवील पूर्वी राष्ट्रवादी असून 
अरविंदबाबूंचे एकेकाळचे सहकारी होते . परंतु,पुढे ?सरकारी “मानमान्यता ल 
पैसा यांच्या मदाने .त्यांच्या डोळ्यांवर धदी चढली वः क्रांतिकारांच्या विस्द्ध 
खोटेनाटे पुरावे .तयार::करूनः त्यांनी त्यांच्या. माना 'फासा अडकविण्याचा 
सपाटा चालविला: तशा प्रकारच्या ;वांगणुकीपासून परावृत्त. होण्यातच्या सूचना 
देऊनही अश्चुतोष विश्वास यानी त्या;सूचनोकडे दुलेक्ष केले. .ह्यास्तत्र'ते क्रान्त 
कारकांच्या रोषाचे. लक्ष्य :व भक्ष्य बंनले>:' चारुचंद्र बसत, नावाचा. एक: थार 
क्रान्तिकारक होता. बॉब बनविताना स्फोट होऊन त्याचा!.होत 'तुटला : होता 
त्या -थोट्या- हाताला..त्याने पिस्तुल बांधले: दुसज्या<हातानॅ:प्रेस्तुलाचा चाप 
ओढून. कोर्टाच्या. आत्रारात.-अशुतोष ..त्रिथास >यांना ठार. केले: 'चारुचंद्रांना 
इ. स. १९०९ सध्ये..व वीरेंद्र दत्तपुप्त (यांत्र, इ.स. १७९०*मध्ये फारशा 
देण्यात,आले ल आ की ताच] 

:. सः्येद्रनाथःबोसः:उव्हासकर: दत्त, 'इंदुभूंषंप्प रॉय व कन्हय्यालांल दत्त 
हे:संव:क्रांतिकारक माणिकतोळा/बागेतं सापडलेली शंख्रास्रे.' बॉम्ब व. भंन्य 
दारूगोळा:ह्या प्रकरणी पकडले. गेले. सव्येंद्र*बोसं हे बाब*भंरविंद घोष यांचे 
मामा.» होते, 'उश्हासकर; दत्त हे एक. अत्यंत: उंत्साही ' तरुण क्रान्तिकारक 
असून ते बॉम्ब बनविण्याच्या कामात फार. वाकबगार होते.' बंगालचे प्रसिद्ध 
पुढारी -बिपिनचंद्र.पाल यांचे, ते. जावई. इंदुभूषण रॉय/हे बुद्धिमान *तरुण .एका 
वृत्तपृत्राचे,संपादक असून उत्तम वक्ते होते-कन्हंय्यालाल दत्त हे कलंकेत्त्याजवळच्या 
श्रीरामप्रूरचे ,रहिवासी महाविद्यालयीन शिक्षण 'चालू असंतानाच''त्यांनी क्रान्ति 
कारकांच्या“भनुशीलन समिती? ह्या युप्त संघंटनेशी 'संधान बांधून क्रान्तिकायीत 
झ्ाऱ्ा घेण्यास सुरुवात केली. कलकत्पाजवळ. 'चंद्रनगर येथे 'करेचांची वसाहत 
होती.-त्य़ा-भागात:-शस््रबंदीचा . कायदा 'नंसंष्यामुळे) बाजारात: उंघंड' उघड 
राख्रात्रे ,.मिळत. असत. ..कन्हयालाल. दत्त हे'-चंद्रनगरला राहून: कॅलकत्त्या- 


(1190411 €6 


तील आपळ्यांर्‍साथीदारांना/शक्नांस्रे,पुरव्रीतः,त्याेप्रमाणे तरुणांना दगा 1) 
समितीचे संदस्पंत्र देळन''ते(क्रांतिकरिकॉल्पा > संघ्रटलॉ ।बांधण्यांचे: म 2... 
करीत. होते; माणिकितोळा,बीॉग -बेम्बि प्रकराशी प्रकडला लेला निरेंदरभ्शो रामी ...... 
हा क्रोतिकारक कन्हय्यालाल दत्त'यांच्या गावचा असून: कन्हय्यानेत्र (याला '- ... 
कान्तिकांयाची दली देश २ याया नाकी कर्क 0. 
मोणिकंतोळा “बागेत, पकडलेल्या , क्रांतिकारकांकडन, कटाची तार वड 
काढून घेण्यासाठी पोलिसांनी 'त्त्पाचा-*अतोनात छळ करेला--त्या शारीरिक 
यातंनांना कंटाळून,रेंद्रगारामी: हा) माफीचा :साक्षीदार :झाला/व: त्यानें... 
क्रान्तिकारकांच्या कायोसंबंधानेःपोलिसांनाःमाहिती दिली: आपल्या! : गावचा 
व 'आपण क्रान्तीची दीक्षा दिलेलाःनरेंद्र 'गोसांमीयाने: फितूर होऊनं संबट; र 
नेचा घातकरांवा हेःपाहनरकन्हय्यालील दत्त याना मनस्वी दुःख झाले. त्या 


विशासधातंकी.माणसांचा काटा-काढण्यांचे त्यांनी 'ठरविले:पण हे:जमावे कसे: :_. 


“५ ३: ५५, ५५४५." रः ५५ “५९५ 


गात पिस्तुल : पाठविण्यासंबधाने वं र 


अरी &- £:% 2: 


त. कळविले-। पिस्तुल कशासाठी पाहिजे; हे!नरेंद्र, 


गोस्वामी'द्या राज 


मिळालेल्या <साथीदाराने: चार आठ दिवस टेहळणीवर: 

> जाणाऱ्या व. येणाऱ्या व्यक्ती व वहान यांच्या व्यवहारावर "लक्ष: ठेवून 

आपला बेत आखला. कारागृहाच्या ; आवारात दररोज जरीःगवताची गाही भे | े डर 
त्या 'गार्डीचा;गाडीवान' बनून आप ज्युस 


पा,ती गाडी घेऊन आत येऊ, त्यावेळी ? 
तयार :रंहाव,.असाःसंदेश त्याने न्यायालयात इतर राजबंदांबराबरआलेरर त मन 
ककन्हय्याला दिला. ;राजवीय,ब्याच्यारजवळपास-जा.मंडळी'आपसात. बोलत. 
उरा .होती. त्यांल्याप्रोलण्यात (जप -भाग,घेत.भाहोत;भरशा मिषाने -सांकातेक 
ः्ोलण्यातन.त्याःसाथी दाराने कन्हय्यांली शापला योजना कळविली 
"7. ठरन्याप्रेमाणे”'तो!प्साथीदार-“गाडीवान  :बनून "नेहमीप्रमाणे गी ताः 
' गांडी ब्रेऊन/ तुरुंगाच्या महाद्वारातून आवारात शिरला. केर्यांच्च्या . खाळ्पाप 
र.क....५ | 


ह्या 


(.६६) 
त्याला कन्हय्यां दिसला. गाडीवानाने गाडीचे बेल त्या बाजूला वळविले. कन्हय्या- 
जवळ गाडी येतोच पेंढ्या पडल्याचे निमित्त करून त्याने गषताच्या पॅढीतुन 
कन्हय्याला/पिस्तुल देऊन खाली पडलेळ्या पेंढ्या गाडीवर टाकून 'गाॉडी 
पुढे हाकार ली» | | ी 
पिस्तुल मिळताच कन्हय्याने आपण आजारी असक्‍्याचे निमित्त करून 

कारोगृहातोल दवाखान्यात प्रवेश मिळविला. सर्त्येद्रनाथे बोस हें देखील रोगी 
बनून 'दषाखान्यात दाखल झाले.” दवाखान्यात औषधासाठी येणाऱ्या एकां 
आजारी कैद्याच्या हाती त्यांनी नरेंद्राला निरोप पाठाविला. नरेंद्र स्वामी हा माफीचा 
साक्षीदारःझाण्यामुळे इतर:क्रांतिकारकांपासून त्याच्या 'जिवास धोका होऊ 
-नये, म्हणून त्याला युरोपियन: केद्यांच्या*वबा्डाजवळ युरोपियन शिपायांच्या 
पहाज्यात' ठेवले ' होतेः पोलिसांच्या मारहाणीमुळे आपणही संत्रस्त झाले 
असून आजारी पडलो व. उपचारासाठी दवाखान्यात आहोत, हा जाच संहन 
होत'नंसळ्यामुळे : आपणासही ऱमॉर्फाचे. साक्षीदार व्हायचे आहे. -ह्यास्तंव तू 
आम्हांला /दंवाखान्यातःयेऊन 'ऐएकांन्तातं भेट:व “सल्लाः- दे. सत्येंद्र-कन्हय्यांनी 
-रोगी केद्योबरोबर-पांठबिलेला:हा निरोप :मिळताःच' नरेंद्राला फारं आनंद झाला. 
सत्येंद्र त्रक्रल्हय्यालाल हेंःदोधे;आता .आपल्या* जारीला;' येणार असल्यामुळे 
आता. आपणास क्नातिकरारकांपासून फारःधोका नाही, असे त्यालां वाटले. 
'त्याने व्सः्येंद्रनकन्हस्यींच्यानिरापांची -बातमी. आधिकाऱ्यांना सांगून त्यांना 
'झेटण्याची :परवानगा मिळविली. आणखी 'क्रान्तिकारक. फितूर झान्यामुळे 
आपंणोस, आंधेकःमाहिती मिळेल. ह्या'आशेने एक युरोपियन शिपाई समवेत 
:देऊन त्यांनी: नरेंद्राष्या सर्त्येद्र-कन्हय्यांना भेटण्यास पाठविले. 

*. दवाखान्याच्या एंका-खोलीत त्या तिबांचे.बोलणे सुरू झाले. युरोपियन 
शिपायाला दूर अंगणात उभे राहाण्यास सांगण्यात आले. इतक्यात कन ह्याने 
सदऱ्याळ्या खिशातून पिस्तुल :काढून. नरेंद्रावर गोळी झाडली. नेम चुकला 
'नरेंद्राने' खोलीबाहेर-धूम ठोकली. कन्हय्याने दुसरी गोळी झाडली. ती नरंद्राच्या 
"पायाला लागलो. तो तसाच. लंगडत 'तुरुंगाच्या कायीलयाकडे पळू. लागला. 
- तो-कार्यालयांत शिरला -की, हातची शिकार जाणार. हा विचार मनात मताचे 

' कन्हय्याने ननिकराने पाठलाग 'करून 'क्रार्यालयाच्या पायऱ्या चढत. असताना 
' ज्त्रदरा्लो गाठून .त्याच्यावर भराभर गोळ्या झाडल्या. नेरेंद रक्‍ताच्या 


(१119091161 


(६७) 


थारोळ्यात 'खाली कोसळला. त्याच्या कलेवराला लाथ मारीत कन्हय्या | 
संतापाने म्हणाले,  ।' ' हः अ 
“हे घे फितुरीचे बक्षीस. ”_. . ... र, 
नरेंद्राची कोर्टापुढे जबानी झाली असती तर आणखी निती पी क्रान्ति-: 
कारक पकडले गेले असते व क्रान्तिकारकोंचे मनसुबे ' उघड ह्माठे असते. 
हयास्तव कोटापुढील जबानीपूर्वीच सत्येंद्र-कन्हय्यांनी त्याची जबान- बंद 
करून. टोकली “- 
_ _ नरेंद्राच्या वंधाबद्दल कन्हय्यालाल दत्त यांना १० नोव्हेंबर रोजी. 
१९०८ ला अलीपूरच्या तुरुंगात फाशी देण्यात आले. त्यांच्या;थोडे दिवस 


-/*:4* 


चितेवर त्या हुतात्म्याने शेवटची काळनिद्रा घेतली अन्त 
हय्यालालांच्या जंगी: अत्ययात्रेची सरकारला. कंल्पना:आली : होती 
म्हणून सत्येंद्रनाथांचे प्रेत त्यांच्या नातेवाइकांच्या तान्यात-न देता . सरकारने 
तुरुगाच्या आवारातच त्यांचे दहन केले. त्यांच्या अगदी जवळच्या . दहा 
पंधरा नातेवाईकांनाच फक्त . अंत्यसंस्काराच्या वेळी उपस्थित राहाण्यांच 
परवानगी. देण्यात आली | ; 
दि. २१९ नोव्हेंबर १९०८ रोजी. सत्यंद्रांना फाशी देण्यात आठे... 
फाशी जाण्यापूर्वी ते वेदातील संस्कृत मंत्र म्हणत होते. य: 
". बटण्यात दराबधू चित्तंजन दास ह्यांनी क्रांतिकारकांची विनामूल्य: 
वाकेली केली. अरविंदबाश्रू निर्दोषी सुटले बारिंद्रकुमारांना* काळ्या : पाण्याची > 
शिक्षा झाली. सत्येंद्र बोस ब कन्हयालाल यांना *नरंद्राचा वेध ..केला म्हणून 
फाशी देण्यात आले आणि. खुदीराम बोस यांना दि..११.भॉगस्ट १९०८ रोजी 
फाशी देण्यात आले. हातात गीता घेऊन हसतमुखाने ते फासावर चढले. 


" खुदीरामच्या उदात्त मरणामुळे त्यांच्या जाळलेल्या 'देहाची . पविज्र 
राख जनतेने सोन्याचांदीच्या करंडकांतून ठेविली 


२ ४०. स्त 
"३21 रू 2०. या 


(१119041161 


१२. अभिमन्यूचा वारसा 
( सुशील सेन च प्रफुल 'चक्रवर्ती ) 


कौरव-पाँंडबोच्या युद्धात छोट्या. अभिमन्यूने भीमपराक्रम करून 
अभेद्य भसा चक्रव्यूह भेदला व कोरवांच्या सैन्याला त्राही भगवान करून 
सोडले. ब्यूहाच्या चक्रात सापडलेल्या बालंअभिमन्यूवर र॑णधुरंधर अशा 
शेकडो कौरव वीरांच्या गदा ष तरवारी कोसळल्या. अभिमन्यूला .वीर-मरण 
आले, परंतु त्याच्या दिव्य पराक्रमाने भरतभूमीची कूस. पावन झाली 
त्याच्या शोयाने पराक्रमाची परंपरा. तळपत राहिली. एका आमिमन्यूच्या 
बलिदानाबरोबर शोयांची ती उज्ज्वल परपरा 'बिराम पावली नाही. तेव्हा- 
पासून तो आत्तापर्यंत तशा शेकडो अभिमन्यूंना ह्या भरतभूमीने जन्म दिला 
आहे...अशा भरतभूमीत आपण जन्माला आलो, हे. आपले महदृभाग्य 
धन्य ती चौरप्रसवा भारत. माता !. असांच. एक .बालअभिमन्यू बंगाल्यात 
जन्माला. आला.-त्याचे नाव सुशील सेन..- 


___ भूपेंद्रनाथ दत्त हे खामी विवेकानंदांचे "बंधू. स्वातंत्र्याच्या  आर्कांक्षेने 
ज्याबंगाली तरुणांची हृदये पेटली होती; अशांपैकी ते एकं. त्यांच्या वाणीतून 
- निधणाऱ्या ' शब्दांत. अग्नीचा 'दाहंकपणा . होता. लेखणीतून. स्रबणाऱ्या- 
अक्षरांतून विजेची धारा वहात होती. षीरद्रकुमार 'घोषं ह्या देशभक्त क्रांति 
कारकांच्या ' वदे मातरम्‌ ह्या वृत्तपत्रात भूपेंद्रनाथ दत्त इंग्रजांच्या जुटुमो 
राजूवटीवर स्फोटक लिखाणाच्या हारे विजेचे कोरडे ओढीत होते. ' बंदे मातरम! - 
मधील त्या लेखांनी तरुणांची हृदये पेट घेत होती: .त्या लेखातील . आगीने 


प्रज्ञांची “नोकरशाही-होरपळू लागली . होती.. राजद्रोहाचा आरोप ठेवून 
सरकारने अूरपंद्रनाथांवर त्या लखांसुळे खटला भर 


सन २६ ऑगस्ट १९०७ रोजी कलकंत्त्याच्या कोटीत खटला 
द्याला. बंगालचे प्रसिद्ध पुढारी बिपिनचंद्रं पाल ह्यांना सरकारने घटना याच्या, 
वेरुद्ध साळ देण्यासाठी साक्षीदार म्हणून कोटात बोलािजे होते पंयानचे 
देराभक्‍त लाला' लजपतराय, महाराष्ट्राच लोकमान्य बाळ गंगाधर टिघ्टक 
बंगालश्रे बिपिनचंद्रपाल ह्या तीन पुढाऱ्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात (र >. 


“. 


(1190411 €6 


(६९) र 
महान कामगिरीमुळे लाल-बांल-पाौल ही नांवे भारतीय जनतेच्या मुखार्त.. ... 
(या काळी मंत्रशन्दाप्रमाणे होती. भू फेदनाथांच्या पवित्र देशभक्तीरी द्रोह... 
करण्याचे विचार पालबाब्रूसारख्या थोर देशभक्ताच्या मनात देखीन येणे,- -., 
' शक्‍य नव्हते. परंतु एका थोर देशभक्‍्ताला भूरपेंद्रनार्थांच्यात्रिरुद्ध साक्ष देण्यास... 
भाग पाहून कपटी सरकार बंगाली जनतेच्या स्वातेत्र्याच्या भावनेला सुरुंग 
लावण्याचा प्रयत्न करीत होते, हिंदी जनतेत दुष्ीचे विष पेरण्याचा कुटिल 
डाव खेळत होते. परंतु पालबाबूंनी साक्ष देण्यास व खटळ्यात भाग घेण्यास 
शर्णपणे नकार दिला. इंप्रज न्यायाधीश संतापाने जळफळला. पालबाबूँनी 
साक्ष देण्याचे नाकारले, हे .कृत्य त्या न्यायाधीशाला अपमानास्पद वाटले 
कोटोच्या अपमानाच्या आरोपावरून 'त्याने पालबांबूंना सहा महिन्यांची . व 
तुरुंगवासाची शिक्षा दिली ” अ 

न्यायाधीशाचा -निकाल. ऐकताच कोंटोबाहेर जमलेल्या हजारो बंगाली टा. | 
लोकांनी “ बंदे मातरम्‌? च्या आरोळ्या देण्यास व. सरकारच्या धिक्काराच्या  » 
घोषणा देण्यास. सुरुवात केली. ते पाहून चिडलेल्या अधिकाऱ्यांनी जमावावर 
लाठाइहळा करण्याचा आदश -पोलेसांच्या लाठ्या सपासप लोकांच्या 
अंगावर पडू लागल्या, एकच आरडाओरडा वं हलंकछोळ उठला. की 

इतक्यात सुशील सेन हा चौदा-पंधरा वषाचा विद्यार्थी त्या रस्त्याने द वी 
जात होता. गुरांढोरांना* निर्दयपणे बडबावे तसे पोलीस गरीब जनतेवर २ 
हात टाकीत असल्याचे पाहून त्यांचे हृंदय द्रवले. त्याच्या त्वेषाने पेट घेतला: 
तापलेल्या शिशाच्या रसाप्रमाणे रक्‍त सळाळूंन उठले. नागाच्या त्वेषाने 
'आणि जोशाने त्याने लाठीप्रहांर करणाऱ्या एका गोऱ्यां पोलीस अधिकाऱ्यावर 
( साजट ) झडप घाळून त्याच्या हातातील लाठी हिसकावून घेतली आणि 
त्याचे रारीर त्याच्याच लाठीने,, फोडून काढले. रक्‍तबंबाळ झालेला सार्जंट : 
जमिनीवर कोसळला. शत्रूला घायाळ करणाऱ्या त्या बालभभिमन्यभोवती 
लगेच पोलिसांचे कडे पडले ब त्यांनी त्याला पकडून नेळे..यंथावकाश.त्याच्या:' पटणा 
नर खटला भरण्यात आला. कोरटाभोवती ' जमलेल्या जमावाजवळून'आपण 
रस्त्याने जात असताना पोलिसांनीच आपणास बेदम मारले ष .पंकडूने 
आणिले, आपण;पूर्णपणे, निरपराधी आहोत, .असा जबान्न त्याने कोटोपुढे 
दिला. परंतु तरुणांच्या इंग्रजांविरुद्धच्या अत्याचारांनी इंप्रजञ न्यायाधीशीचे डोके 


दै. ७०३०००७ .ध. 
अ 0 


1? १७ ५0 ५९४ 4५ च! ' 
»2१५ ऐैनभ2 ७:५०५४'..):....>). 3 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


ऱ्ट क >> द ७ 1) द ळर व 
रश“ * १ “ च्छ 


(७० ) 


भडकलेले असन्यामुळे तो सुशील' सेनसारख्या तरुण मुलाची गय करणे 
शक्‍य नव्हते, गुन्हेगारला देतात तशी पंधरा फटक्यांची सजा त्याला देण्यात 


आली. तुरुगांच्या-आर्वारात-सुशीलच्या 'कोषळ्या अंगावर वेताचे फटके बसत 
'असताना,र॒क्‍ताच्या *चिळकांड्या उठल्या तरी त्याने हुं की 'चू.केले नाही 
इतक्या कोंबळ्या वयातही त्याने अपार:मनोलिपग्रह' दाखविला... : 

४ तुरुगांतून बाहेर पडताच जनतेने त्याची मिरवणूक काढली. त्याच्या 
सन्मानार्थ विराट सभा भरून:बंगालचे प्रसिद्ध पुढारी सुरेंद्रनाथ-बॅनर्जी यांच्या 
हस्ते.त्याला सुवर्णपदक देऊन जनतेने “ वंदे मातरम!च्या जयघोषात त्याचा 
"गौरव केला गे न 9 

किंग्जफो्ड ह्या आढ्यतेखोर न्यायाधीशाने क्रांतिकारकांना निर्घेण शिक्षा 
देण्याचा, सपाटा चालविला होता.' त्यामुळे तो क्रांतिक्तारकांच्या डोळ्यावर 
येणे साहजिक ःहोते, . त्यांनी त्याचा! काटा': काढण्याचे :ठरविले.: खुदीरामने 
कलेला प्रयत्न फसून केनेडी ' मायलेकी! ठार .“झाळ्या 'ब किंग्जफोड वाचला 
 क्नांतिकारक्षांनीफिरून प्रयत्न 'करण्याचे ठेरंविले.  : ,:!: 
 घटडालसिनापती बापट वं! हेमचंद्र दास. ह्यॉनी इंग्लंडहून* भारतास परतताना 
'चम्बच्याकतीचा पाठ' ( फोरम्युला')'आओपण्या समवेत आणला! होता. 'तोच 


(1119041161 


ल र (७१/) 
पाठ बंगाली ्रांतिक्रारकर्वेडे  पोढंधिण्यात”आल]- “ह्या. पाठानुसार बंगाल 
क्रांतिकारक बॉम्ब तयार कैरू>्लागले:किंग्जफोडला मारण्यासाठी ठकास, दत .... 
यांने बॉम्ब तयार केला >याची ७ चाचणी चिण्यासांठी? वो/श्रफुछचंद्र- चक्रवती; . न 
तुंशील सेन इत्यादि क्रांतिकारक कलकच्याजवळ.एका अरण्यात गोल त चट: 
चक्रवर्ती हातात बॉर्म्ये घेऊन त्यांचा स्फोटश्वरण्यांसाठी "काही अंतरावर गला | 
बाकीचे. तरुण ,बेम्बिस्पौटापौर्सून-सुरोक्षित*रांदाण्यासाठी आडोशाला . लपले 
कानठळ्या बसण्यासारखा बॉम्बचा स्फोट झाला स्फोटानंतर. सकजण स्पाटाच्या 
जागेकडे आनंदाने “पळंत गेल: बेम्बच्यायंशस्त्रितसुळे त्यांना आनद 
झाला होता परंतु स्फोटाच्या. जागा पाहाचताच त्यांची धाबी दणाणर्ल] 
प्रफुळचंद्र  रक्‍ताच्या...:थारोळ्यात :: गतप्राण .होऊन: प्डलां.: होता.. त्याच्या 
मस्तकाची छकले-होऊन.मेंदू व डोळे बाहेर पडले. होते.:क्रातिकालीने: आपल! 
हविर्भाग घेतला:!: त्याचे शव पुरण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी टिकाव “फावडे 


> :*: 


घेऊंन क्रांतिकारक-तेथेःगेले तो तेथे 


हाता. पुस्तक उघडतोच स्प्रग र ०४८-ऊ 
करण्यात आली होतो:-तेथ|पेकिर्जफोडंकडे.ते:पुस्तमः नेऊन देण्याचे धार्स 
कोण करील? सहाच्या 'गुहेत*जाऊन त्याची: आयाळ : घेऊन. यण्याइतकेचं 
धाडसाचे हे काम/होते. कामःसाधलेःतर यश; .फसले' तर मृत्यू - फाशी 
परतु सुशाल सनननलते; काम पत्करले.':शाळकरी-|षिद्योथ्यांच्या .वेधांत 'तो 
किंग्जफोड न्यायाधीशाच्या बल्यावर गोळा. भट्टाचार्य: वकिलांनी . साहेबांसं 
देण्यासाठी , हे पुस्तक /प्राठविले: असा निरोप. सांगून ..त्याने ते. पुस्तक 
शिपायाजवळ?,दिले.'०परतु :किगजफार्डचे देवच: ।शिकंदर/! त्याने ते पुस्तक 
न. उघडता. बाजूला > ठेवण्यास सांगितले. :*काही) दिवसंनितर एक 'पोलिस 


अधिकारी ("सुरेश मुकर्जी ते 'पुप्तक :उघडं लागताच .बॉप्बचा “स्फोट 
होऊन ठार झाला 1९२: ४७, १७ण0/ 5.19. £:) 


(१119091161 


(५२) 


त्यानंतर सरकारने सुशील सेनला अरविंद घोष.(अरबिंदबावू ), बारिन्द्र, 
कुमार इत्यादींवर सुरू असलेल्या अलीपूर खटल्यात गोविले, त्या खटन्यात 
त्याला काळ्या पाणीची. शिक्षा ठोठाषण्यात आली. त्या शिक्षेषवर ठच्च न्याया” 
छयाकडे.भअपीक्ष करण्यात आले. त्या न्यायालयाने त्याला निदीषी ठरविठे. तो 
निकाल होईपयंत त्याची. दोन-अडीच वर्षे तुरुंगात निवून गेली होती. [१९०८ 
ते १९१०] अशीच चार-पाच वर्षे निवून गेली. इ. स. १९१४ मध्ये. पहिले 
महायुद्ध सुरू झाले. भारताला स्वतंत्र करण्याची एक नामी संधी चाळून आली. 
अमेरिकेत गेलेल्या भारतीयांनी भारताला स्त्रातंत्र्य मिळविण्यासाठी “ गदर ? 
'पक्ष स्थापन केला. गद्रच्या क्रांतिकारकांचे हस्तक इराण, अफगाणिस्तान, 
चीन, जपान, त्रह्मदेश, इंडोचायना या सर्व भागातील भारतीय लोकांत भारतांत 
इंग्रजांविरुद्ध उठावणी. करण्याचा प्रयत्न करीत होते. तसेच भारतीय जनता 
च लष्कर ह्यांना इग्रजांविरुद्ध बंड करण्यासाठी त्या'च्यातं गुप्तपणे प्रचार करीत 
होते- बंगाल्यातही काही क्रांतिकारकःइंग्रजांविरुद्द बँड करण्याचे 'गुंत्त बेत करीत 
होते. या कायासाठी 'इत्यारेःच दारूगोळा 'बेरोदण्यासाठी “पैसा हेवा होतो. 
सरकारी खाजने ब जुढ्मी सावकार, जमीनदार ,यांची ढूट करून पैसा 


खमविण्यांचे ठरविण्यात बोले... 0. व 
एके दिवशी दोन.तरुंण एंका क्रांतिकारकाचे 'खुणेचे पत्र धेऊनं सुशील 
सेनकडे आले* हत्यारें ,खरीदण्यासाठी द्रव्य उपलब्ध करण्यास्तव . एका श्रीमंत 
ग्हस्थाच्या. घरावर: दरोडा"घालण्याच्या कामी. त्यांना -सुशीलचे नेतृत्व...हवे 
होते. रामकुंत्रर- हा एका: पोलीस: अधिकांऱ्याचा . भाऊं, होता; भावाने 
लबाडीने -मिळविलेली. गडगंज . संपत्ती. त्याच्याजवळ होती. : लबोाडीने- ब 
जुलमाने “मिळविलेली ती. संप्र्ती देशकायीसाठी लुटण्यांचा. बेत त्यां 'तरुण 
कॉतिकारकांनी . आखला... जोगेश्वर “नावाच्या . क्रांतिकारकाने पोलिसांच्या 
जाचाला कंटाळून. पूर्वी काही क्रांतिकारकांची... नाषे सांगून: फितुरी केली 
होती. ती7गोष्ट.त्याच्य़ा.मनात सुईसारखी सलतं. होती. कूतकमीचां.. त्याला 
पश्चात्ताप, होत :होता,..ह्ा 'जोगेश्वर त्या ; धनाळ्य गृहस्थाच्या. घरी नोकरीस 
.होता.केलेळ्य़ा;पाप्नाचे,,प्ररिमाजझन म्हणून. त्या -सावकाराचे-. द्वव्य : क्रांति. 
कारकांना;“'देशकायीसाठी, मिळवून . द्यावे अशी त्याल्षा-' उपरती : झाली. 
त्याने वाड्यात संपत्ती ठेवलेल्या सध ठिकाणांचा तपरीलः क्रांतिकारकांना 


(1190411 €6 


(७३५) 


सांगितला, एकदा केलेल्या फितुरीमुळे आपणांवर कांतिकारकांचा त्रिश्वास 
चतप्पार साही, ह्यास्तव 'आपक्याला , ताब्यात - ध्यावे. ब, सुचविल्याप्रमाणे 
चाड्यात धन-न..मिळाल्यास आपृले मुंडके'छाठावे असे त्याने. सांगितले 

/ “ जोगेश्वरला. ताब्यात. धेऊन सुशील सेनच्या नेतृत्वाखाली त्या 
क्रांतिकारक.तरुण मुलांनी एके 'रात्री रामकुवर- साबफाराच्या घरावर सशस्त्र 
दरवडा घातला. जोगेश्वराने सांगितलेल्या जागी त्यांना धन मिळाले. धनाने . - 
भरलेल्या. पिशव्या धेऊन सुशील सेन, महेशचंद्र ब हरीब इत्यादी 
तरुण दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी दोन होड्यांमधून नदीतून पैलतीराला 
जात होते. पैलतीरावर लोकांचा जमाव दिसला. रात्री पडलेल्या दरवड्याचे टक 
वृत्त दुसऱ्या दिवशी भोवतालच्या गावांपर्यंत पोहोचले होते. लोकांचा जमाव -- ट 
पाहून पैलतीराला न जाता त्यांनी होड्या नदीच्या पात्राने खाली वल्हातरिन्या चळ 
काह अतर गेल्यावर त्यांनीं होड्या पैलतीरांला लावल्या. अंधार पडला... - 
हता. श्रमामुळे त्यांना भूक लागली होती. शेजारच्य़ा गावातून तांदूळ? :.:- 
' आणून ब एका शेतकऱ्याच्या छपरातून एक पातेळे आणून त्यांनी भात 
शिजत घातला. त्यांचा भात शिजत असतानाच पहारा करीत असलेल्या 
कांतिकारक तरुणांना पोलिसांची चाहूळ ळागळी. अन्नब्रह्माळा नमस्कार 
. करून त्यांनी होड्यांकडे घूम ठोकली पोलिसांनी त्या पळणाऱ्या मुलांच्या डि 
[दिशेने बंदुकीतून गोळ्या झाडल्या. सुशील आपले साथीदार होड्यात टं 
सुराक्षतपणे असेपर्यंत किनाऱ्यावरून आपल्या पिस्तुलातून पोलिसांच्या दिशेने: 
गाळ्या झाडात होता. त्या धामधुमीत सुशीळला पालिसांनी झाडलेल्या दोन. 
गाळ्या लागल्या... जखमी सुशीला साथीदारांनी होडीवर आहढून घेतले. : 
खाली खोळ काळे काळे पाणी व वर घोर निबिड अंधःकार. अज्ञात अंधार: जर - 
कापीत होड्या पुढे सरकत होत्या आणि त्या अंधारातून अज्ञाताच्या उजेडाकडे*. वट 
सुशीलचे डोळे लागले होते. मरणा'च्या वाटेवर असणारा सुशील आपल्या 
साथीदारांना म्हणाला, “ मी आता काही क्षणांचाच सोबती. आता फक्त एक 

करा. मी मरताच माझे मुंडके ह्या जांबियाने धडापासून कापून टाका, धड. के : 
एका ठिकाणी तर मुंडके दुसऱ्या ठिकाणी पुरा म्हणजे पोलिसांना कशाचाच . >. 
पत्ता लागणार नाही ब तुम्ही सर्वजण सुरक्षित राहाल. भाषनाविवश होऊन * ये 


असे करण्यास कचरू नका. मला तसे षचन द्या! ” असे म्हणून त्याने 
स्वतः जबळचा जांबिया त्यांच्या हवाली केला 


(1119041161 


(७) 


होंड्या पैलतीराला लागल्या. सशीलचे प्राणही तत्पूर्वीच पैलतीराला 
लागले" होते.सुशीळळा दिलेल्या वर्चनपूर्ती साठी साथीदारांनी जड अंतःकरणांनी 
शीलचें मुंडके धडापासून वेंगळे केले.'* नंदीच्या पात्रांशेंजांरी खड़े खणून 
शीर व''धड भिन भिन्न ठिकांणी परंतु थोड्या अंतरावर पुरण्यात आले 
टीत निळंविलेल्या तीस हजारांच्या धनाने भरलेल्या पिशव्या घेऊन ते 
क्रांतिकारके' जड पोंबलांनी अंधारोत अदृश्य झाले र 
.- _ कांतीची वाट ही रक्ताच्या रांगोळ्यांनी रंगलेली असते. क्रांतिकाली ही एक 
उप्रमंगल देवता आहे. वेदीवर . ऑर्पेलेल्या बलींच्या नरमुंडांच्या. माळा 
. गळ्यात धाढून रक्ताने रंगविलेळ्या हातात मांगल्याचा, जनक कल्याणाचा 
नंदादीप घेऊन ती त्या वाटेने येते. तिच्या, स्वागतासाठी प्राणांचे .अनुष्टान 
मांडणार सुशील सन व प्रफुळचंद्र चक्रवती धन्य होत ! | 


ऱ्् * 


|; डर” ऱ्ह हू र 
बज कढ 
५३ हह... 
-: रट न पम बेक. 
«५ ने > ट्र आव >> प्रम नर ह 
४] "भः र टी ह: 
तं र्ट १ 
| ह आयी 20 व ऱ्य 
५2” 
११ 
-! 
(२: 
> क र्यी 
] 1 वि पध 
**”* ११९) ऱ्ट न 
ठा र! टि 
कं 1. न] हत 
क टि र 
1 ळा ८ 2: अली 
४ “2५१7 ४.) >>> >-॥«:॥” 
१ >> "५! रि पम १4 
-- 71. अ द्द ) एग ऱ्य 
118२ वल -: 7. 
रि 19:५5. 0: | र क 
र. षड ३ चि - 
/ ०) 
4**« 


१३, दक्षिण, हिंदुस्थानातही वादळ उठले - गी: 
| ( बांछींनांथ अय्यर 3 . क १9 : पया 


«मॅश या इंप्रज कलेक्टरच्या छातीवर पिस्तुलातून गोळ्या झाडळ्या-? 
नंतर तो तरुण रेल्वे स्थानकावरील. स्वच्छतागृहाकडे .( शोचकूप ) पळत 

गेला. त्याच्या मागून रेल्वे पोलीस धावत होते. त्या तरुणाने शोचकूपाचे ०: 
दार आतून लावून घेतले. परत. एकदा पिस्तुलाच्या बाराने रेष्ये स्थानक > 
हादरल.. आण मग आरडाओरडीच्या कोलाहलाची मती एकदम बंद 

झाली. पोलिसांनी शोचकूपाला गराडा घातला. खुनी माणसाला दार 

उथडण्यास सागितले. परतु आतून उत्तर येईना. सर्वत्र सामसूम. पोलिसांनी र 
दार फोडले. रक्ताच्या थारोळ्यात कोलमंडलेला एक तरुण तेथे पडलेला 1 
त्यांना आढळला. _ त्याच्या कलेवराजबळ- त्याचे परस्तुल पडले हाते... 
पिस्तुलाच्या गाळीन त्याच्या शिराची शकले उडाली होती. फलाटावरील 


गोळाबाराने . त्याने कल्लेक्टर अँशचा बळी . घेतला. आणि स्वच्छतागृहात 


उंडविलेल्या शेवटच्या गोळीने त्याने स्वातंत्र्याच्या वेदीवर स्वतःचे बलिदान 
हात 


..... त्याच्या खिशात पोलिसांना एक कागद सापडला. त्या कागदावर 
असा मजकूर. होता.' '““ आज प्रत्येक हि 
ळच ] जी * 


क 


देशावर राज्य 
छ पंचम 'जॉज़ ८ 
इंग्रज लोक करीतू 
१". मादराहा. पंचम जॉर्ज ह्या देशात उतरताच त्याला ठार मारण्याची 
शपथ 'तीन सहस्र मद्रासी बांधर्वांनी घेतलेली आहे. त्यांचा. हा निश्चय 
सर्वाना ज्ञात व्हावा म्हणून त्यांच्यातला एक सब | 


त लहान माणूस जो मी; 
त्या धांछीने (वांछी'झंय्यर ) आज ही कृती केली आहे. !? 


पिस्तुल आणि पिस्तुलाच्या गोळ्या ह्यांच्यापेक्षा देखील तो कागदे | 
महाभयंकर स्फोटक होता. कलेक्टर कॅशच्या शरीरात ' थोडी घुगघुगी होती. .__. 


आ धा 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(७६) 


म्हणून त्याला ब वांछी अण्यरचप. ती विण, :जा णाऱ्या आगगाडीने 
तिनेवेछीला पोर्ठंबिण्यातेः झालि 'े.भर्धातरी' ची यांचा प्रवास एकाच ' 
गाडीने सुरू झाला. त्यांचे क जमिनीवरून धावत रेती. गत दात 
त्यांची शरीरे घेऊन आगगाडी सचा तो काज 
"नसेन १९१७्या भा यवि, होता. अठराशे सत्तावनचा 
स्फोट, बासुदेव बळंवेतांची वढा २! उत्यादीचे ग रामसिंग कुका यांनी दिलेले 
आव्हान चोफेकर बंधूचा ल. जरातत निभाव चे पीट यांच्या तडाख्यातून 
हिंदुस्थानातील इंग्रजी संता... स तीने तेव गेली होती ब हा य 
संत्तेचा' प्रासाद भंकमे पार्या. जनता आता सेट दोता. .त्या वि 
मान चाबिबून'असदाव्य. सागो” डनंमध्ये इमला स. लागली होती. 
आणि इतक्यात. साताससुद्रापा वायलीवर गोट्या ता रामथानीतच 'मंदनलाल 
िंग्राने भर सभागृहात कर्थन .,गालमहंये १ तिक गालात खुदीराम 
बोसने 'बोन्यिचा लोटे. के. 7... १. कॉतिकारेकांवर; इंभरली सत्तेच्या 
अमलुच शुदेपाची वरई वि च्या आ पपराया सरदार आणित 
सिंग इत्यादी पुढाऱ्यांनी नुनडे ब देरयोडे याम या ..3टतिले 
महारोंट्रात अनंते कारे” ला. लोकमान्य मिळव. नाटयगृदात 
जॅक्सन कलेक्टरचा वर्थ 5 व कंठोर शब्दातून को. खनतेच्या. .ह्या 
असंतोगाला 'केसरीपंगर्वत सरकारने कठोरपणे स्वोठारली . सालाज्य 
सरेला दिलेली ही ऑव्हने (यांना देशाबाहेर तर्ढीण, अ न जणपी; 
राय प सरदार अजितर्सिध येथील तुरंगात पाठविले. आ व य 
टिळकांना ब्रह्मदेशात | मंडाठे >ब्रिल्े- ' हरे रनर पक सावरकर 
यांना काळ्या पाण्यावर १८. पत्येद्र बोस. कन द्य "77 खदोराम बोस, 
चारुचंद बोस, वरद दर्चर्छ' कित्येकांना डि ब नाद 'कांतिकार- 
कोना . फोलबर चढापिले....; 'जामठेपीच्या काळ. यो.िले 
सोत्यिवीर'-सावरमरोनी, (0710 “0207 प कवागर अंदमानला 
पाठविण्यात आले; .५:.. 38. 001) तयी 5. तायीय 
त. य ची र्मी 21.“ नावे हेंगालष. महाराट्र ह्या 
क्रांतिकायाची . होती. दक्षिण: हिंदुस्थानात मात्र, सर्वत्र-सामसूम ह.ते. 


> 


ग दित.. ८ क़ बिलेल्या द 
., : ' नाशिकला. १ 1... ह 


(1119041161 


( ७७ ) 
रोपंट्याची एक फांदी , स्षा. सावरकरांनी डेंग्लंडला जाताना' स्वत समवेत. 
नेली होती. लंडनजवळच्या टेम्स नदीकाठच्या भूमीत' ती “चाॉँमलीच रुजली 


वही. व्ही. एस्‌. अय्यर, एम. पी. टी. आचार्य हे मद्रास' प्रांतातील! विद्यार्थी 
लंडनमध्ये होते. त्यांनी मद्रास प्रांतात अभिनव भारताच्या. शाखा उंघडन्य 
येक-प्रसंगी असे आढळते की, असामान्य, देवी तेज सामान्य 
दिसणाऱ्या, हृदयातून 'प्रगट'होते. वांछी अय्यर हा अशाचपैकी एक तरुण 
होय. मद्रास प्रांतात एका गरीब ब्राह्मण॑ कुळात त्याचा जन्म झाला- "2. 
पुरे केले आणि तो. जंगलखात्यात वनरक्षक ( फॉरेस्ट गाड ) ह्या नोकरीला 
लागला. वास्तविक पाहाता वांछीची परिस्थिती व शिक्षण ह्या गोष्टींचा 
विचार करता .इंप्र्जांच्या. राज्यातील जुळूम, क्रांतिकारकांचे कार्य व ठादे्टे 
इत्यादी _ गोष्टींचे पाणी वांछीच्या डोक्यावरून जात होते. तथापि कसे... -. 
कोण. जाणे परंतु त्या .वेळच्या चळवळीच्या वातावरणातील वारे वांछी £ -- 
अव्यरच्या कानातून आत घुसले व व्याच्या . हृदयात . सुप्तावस्थेत असणाऱ्या 
त्या दिव्यत्वाच्या.स्फालिंगाला त्याने फुंकर घातली. श्री. व्ही. व्ही. एस. 
अय्यर व. एम्‌, : पी. टी. आचाय. यांनी सुरू केलेल्या * भारतमाता संगम? 
( सोसायटी.) ह्या क्रांतिकारकांच्या गुप्त संस्थेत तो सामील झाला. नीलंर्कठ 
ब्रह्मचारी, शंकर कृष्ण अय्यर इत्यादी बरेच तरुण त्या गुप्त संस्थेचे सभासद 
होते. नीलकठ. ब्रह्मचारी यांच्याकडे त्या ..तरुण क्रांतिकारकांचे . नेतृत्व 
होते. गुप्त संघटनेत सामील होताना पुढीलप्रमाणे दीक्षाषिधी होई- संघटनेत. 
सामील होणाऱ्या तरुणांना वतुळाकार बसविण्यात येई. मध्यभांगी 
कालीमाता भथवा सरस्वतीचे चित्र ठेवण्यात येऊन त्या चित्रापुढे निरांजन 
तेवत ठेवले जाई. पुढे रामायणाची पोथी ब सामील होणाऱ्या तरुणांची 
नावे लिहिलेला कागद ठेवलं| जांई. नीलकंठ ब्रह्मचारी चित्रप्रतिमेवर कुंकू 
ब “फुले वाहून तिची पजा करीत. त्यानंतर प्रत्येक तरुण. एका सुईने 
स्वतःच्या भंगठ्यास टोचून निघणाज्या रक्‍ताने त्या कागदावर स्वतःच्या 
नावापुढे अंगठा उठवीत असे ब पुढील अर्थाची प्रतिक्षा करीत असे 
मी..संधटनेशी प्रामाणिक राहीन. विश्वासघात करणार नाही. केला. तर पूज्य 
क्षी. व :पावित्र. काळी कपिला गाय. यांच्या वंधाचे 'पाप मला लागो ! -- र 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(७८) 


संघटनेची गौप्ये फोडणाऱ्या सभासदाला गोळी घाळून ठार करण्यात येईल, 
असा इशारा नीलकंठ ब्रह्मचारी त्यांना देत असत. : 

) _) 'चिदंबरमं पिछे-व सुत्रह्मण्यंमू. शिव या दोन तरुंण नेत्यांनी त्या बळी 
व्याख्यानांच्या: द्वारे': जनमतं जांगृत करून: इंग्रजी रांजंवंटीविषयी जनतेत 
असंतोष निर्माण...करण्याचे कार्य सुरू ,वेले होते. चिदंबरम्‌ पिछे यांनी 
“स्वदेशी .स्टीम. नेव्हिगेशन कंपनी ? नावाचा: जहाजबांधणी उंद्योगद्दी 
सुरू. केला. होता.. दशी उद्योगधंद्याला, चालना देणे; : क्रांतिकारकांना 
साहाय्य करणे. शक्‍य , झाल्यास - अंदमानातील बंदीवान क्रांतिकारकांची त्या 
जहाजांच्या योगोने सुटका करणे; अशा प्रकारच्याः उदिष्टांनी प्रेरित होऊनं 
पिछले यांनी-हा उद्योग हाती घेतला'होता 


याच. सुमारास 'तिनेवेछी जिल्हयला अश नावाचा असिस्टंट . कलेक्टर 

£ उप-जिल्हाधिकारी ) 'म्हणून'नेंमण्यात आलां. होता इंग्रजी रांजवटीविरुद्ध 

झार »क्ररणारू,दराभक्त 'व वृत्तपत्राचे संपादक यांना' तुरुंगात डांबण्याचा 
. सपाटा-त्याने सुरू वेला. चिदंबरम.व्छिव सुत्रह्मण्येम्‌रशेवः योना तुरुंगात टाकं 

सवदा स्टास जाव्हणरान.केपनी संपुष्टात 'ऑणंली. त्यांच्या ह्यां चांगल्या 

काम्राराचळसरकारन "व्यांचीज्लोकरचं तिनेवेीचा जिल्हाधिकारी म्हणून 
मक कला. ,आपल्या-चढाइच्याःधोरणासुळे तो क्रांतिकारंकांचे ल॑क्ष्यं बंनला 


स्वाः” सावरकरांना इंग्लंडांत पकडून हिंदुस्यानकडे आणण्यात येत 
असताना सच्चा साधून वाटत त्यांचो सुटका करावो ह्या उद्देशाने श्री. व्ही. व्ही 
एसु. अय्यर, इग्लडटून हिंदुस्थानकडे येण्यास निघाले. स्वा. सावरकरांच्या 


भोवतालच्या कडेकोट' बंदोबस्तामुळे त्यांना आपले इप्सित साध्य करता 
आलि नाहीं». | 


हिंदुस्थानात आल्यावर मद्रासजबळच्या पॉडेचरी ह्या कॅच वसाहतीत 
रान त्यांनी गुप्त काये सुरू केले. त्या ठिकाणी .त्यांनी-नीलकंठ ब्रह्मचारी 

वाछी अव्यंर, रोकर कृष्ण अय्यर, धर्मराज अय्यर वेंकटेश्वर पिछे इत्यादी क्रांति 
- कारकांना.व्ही. व्ही. एस्‌. अय्यरांनी पिस्तुलाच्या नेमबाजीत तरनेज केल. 


कातिकारकांना,. त्यान दिलेल्या . जबर. तुरुंगवासाच्या शिक्षांमुळे 
"* जिल्हाधिकारी,, हा, क्रांतिकारकांच्या डोळ्यांत सलत होता. बांछी अय्यरे 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(,७५ 3) 


त्याचा काटा काढण्याच्या संधीची वाट पाहात होता. .आणि एकदाची-ती .. 


संधी चाळून भाली, . | 


सदऱ्याच्या खिशात पिस्तूल घेतले ब वरून अंगावर उपरणे पांघरून 
घेतल. स्टेशनवर त्यांना अंश दिसला. समवेत त्याची पत्नी होती. सामाना 
बरांबर एक चपराशी होता. वांछी व शंकर यांनी दुसऱ्या वगीची तिकिटे. -: 
काढली...गाडी, मन्याची स्टेशनवर आल्यावर अश व त्याची पत्नी गाडीतून य 
खाली उतरले. कोडाईकनालकडे . जाणाऱ्या गाडीला बेळ होता. म्हणून चेहे 
दुसऱ्या फलाटाला उभ्या असलेल्या एका गाडीच्या ढन्यात अश आणि 
त्याची पत्नी यांची तोपर्यंत विश्रांतीसाठी स्टेशनमास्तरने सोय वेली र 
थोड्या वेळाने वांछीने फलाटावर येरझाज्या घालीत परिस्थितीचा अंदा | 


नि अंदाज 
वेतटा. लगेच डब्याच्या खिडकीजवळ जाऊन बांछीने भेशच्या खव 


छातीवरे:... 


७. ..०५५ >. 


(1190411 €6 


(८०) 


गोळी झाडली. त्याच्या 'छातीतून रक्‍ताचे फवारे ' ठडाले 'ब' अश आपल्या 
पत्नीच्या अंगावर कोसळला. अश्या मरणाची खात्री पटताच बांछी 
फेलाटींधरूंन स्वच्छतागृहाकडे पळू लागला-.'रेले. स्थानकात एकच हृलकछोळ 
उठला. पाठलाग करणाऱ्या. पोलिसावर पिस्तूल. रोखीत वांछीने स्वछता- 
गृह गाठले. आतून कडी लावून त्याने. ' पिरतुलाची 'नळी. स्वतःच्या' 
तोंडात घाळून चांपं दाबळा. कानठळ्या बसषिणारा आवाज झालां 

__ ह्या कृत्यामागे क्रांतिकारकांचा-कट . असावा असे सरकारळा वाटेळे 
संशयित क्रांतिकारकांची . धरपकड . होऊन त्यांच्यावर खटळे भरळे गेले 
खटल्यांत कट सिद्ध झाला नाही. तथापि सरकारविरोधी राजद्रोही कृत्या- 
बद्दल नोलकठ ब्रह्मचारी, शंकर नायर इत्यादी क्रांतिकारांना निरानेराळ्या 
सुदतोच्या' शिक्षा झाल्या 

: : अशच्या वधानंतर: वांछी. अंग्यरच्या.घराची . झंडती घेण्यात आली. 

झडती तोल > कागदपंत्रांत : आपल्या नावाचा. संदर्भ :असल्यामुळे पोलीस 
आपल्याला पकडतील व", आपल्या. “साथीदारांची ..माहिती : सांगण्यासाठी 
 अनान्वत छळ'करतील.. त्या. छळामुळे वैतागून मित्रांची नावे प्रकट करण्याचा 
द्रोह आपल्या हातून होऊ नये, ह्या.उदात्तं विचाराने प्रोरेत. होऊन . धर्मराज 
अय्यर यांनी विष प्राशन,करून प्राण दिला व वेंकटेश्वर पिछे यांनी स्वतःच्या 
हाताने. आपले :शिरकंमंळ . काहून. घेतले. ' दुवांखान्यात- नेताना ते मरण 
, पावले. . इंग्रजांना. वाटत होते दक्षिण शांत आहे. परंतु तेथेही. चक्री- 
वादळ उठले. *_ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


क्क 


धं ::%%2 ्ं त 
१४. हिंदू पीराची इराणात कबर: ॥नन्क ला. 
पकार ४8 11: 
( सुफी अंबाप्रसाद ब अजितसिंग) (1070010200. 
वि. 
संस्कृत भाषेत अशा अर्थाचे एक सुभाषित आहे की, 'पुरप्राचे “भाग्य 2 
देवाला देखील माहीत असत नाही, मग मनुष्याची काय :कथा 2 पुरपाचे 
भाग्य देवाला माहीत असते की नाही ह्याचा पडताळा देपाची .;प्रत्पक्षात 
गाठ पडून त्याला विचारल्याशिवाय सांगता येणे, शक्‍युं नाह|. मुंनष्यू 
मात्राला मात्र दुसऱ्याच्या तर राहूच द्या, पण स्षतःच्या देवांतील., देखील 
किती तरी घटनांची पुसट कल्पना सुद्धा असू शकत नाही, हे, मात्र खरे आटे; .. 
शोध 
क | 


महणूनच संयुक्‍त प्रांताच्या, सुपीक भूमीत जन्माला र सुझी अंबाप्रसाद 
यांना आपला ग्रृत्यू इराणच्या वाळषंटी भूमीत होईल ह्या गोष्टीची यंव्कचित. : . 
र. क.-इ प मीत सा 


२ 
1५५7१५३ 
कन नीच 


4 
डे 


२... 


(१119041161 


(८२) 


देखील कल्पना नव्हती. आणि त्या परकी मुस्लीम देशात, त्यांच्यासारख्या . 
हिंदु माणसाची समाधी. एखाद्या पिराच्या कबरीसारखी मोठ्या भक्ति 
भावाने पएजिली जाईल, असे भविष्य जर एखाद्या ज्योतिष्याने त्यांना 
सांगितले असते, तर सुफिजींनी याधर विनोद करीत त्या ज्योतिष्याला 
बिदागी दिली नसतीच, उलट त्यालाच विनोदाने सवाल केला असता, 
आता काय मागतोस मजजवळ पैसे! मी देव हाळ्यावर माग, म्हणजें 
भरपूर तरी मिळतील. 

सुफो अंबाप्रसांद यांचा स्वभाव फार विनोदी होता. जन्मतःच त्याचा 
एक हात थोटा होता.' त्या' शारीरिक व्यंगाबद्दल कोणी विचारले तर 
सुफीजी म्हणायचे, “ त्याचे असे झाले. की, अठराशेसत्तावन्नच्या स्वातंत्र्य- 
सप्रामात लढताना मांझा, तो हात तुटला गेला. ह्या जन्मात मला घालताना 
तो तुटलेल! हात दुरुस्त करावयाचे, देव विसरून. गेला ! 


एकोणिसाव्या शतकाची -अंखेर व. विसांन्या. शतकाची सुरुषात ह्या 
कालखंडात उत्तर भारतात इंग्रंजी. सत्तेच्या जुलमी. राज्यकांरभाराविरुद्ध असंतोष 
पसरविण्याचे. कार्य:ज्याःदेशभक्तांना :केले.त्यांपैकी: सुफी अंबाप्रसाद एक होते 
सफोजींचा जन्म ःइ-सः १८६८ साली. संयुक्‍त प्रांतात मोरादाबाद येथे झाला 
त्यांचे उदू भाषवंर फार . प्रसुत्व होते. त्यांनी ' जामल असफ नावाचे 
उदू वर्तमानपत्र काढून त्याच्या द्वारे. जनतेत जागृती करण्याचे कार्य सुरू 
केले. त्याच सुमारास पंजाबांत सरदार, अजितसिंह यांनी इंग्रजी राजवटी- 
विरुद्ध किसार्नांमध्ये जागृती करण्यासाठी.“ भारतमांता ! सोसायटी स्थापन 
केली होती. सुफी अंबांप्रसादांनी.. सरदार 'अजितरसिहांना त्यांच्या कायीत 
साहाय्य केले. ,सरदार अजितसिह हे. भगतसिंगांचे चुलते होत. राज- 
- द्रोहाच्या आरोपावरून त्यांना सुन १८९४ साली. दीड वर्षाची शिक्षा 
झाली होती. इ. स. १९०६ च्या सुमारास भारतमाता सोसायटीच्या 
चळषळांन पजाबात बराच जोर. धरल्यामुळे इंग्रजांनी त्या चळवळीशी 
संबध असलेल्या पुढाऱ्यांची धरपकडं सुरू केली. .त्यामुळे सुरक्षिततेच्या 
दंरीने अजितसिंह, सुफी अबाप्रसाद व इतर सहकारी साधुबेषाने नेपाळात 
पळून. गेले. त्यांच्यामध्ये एक इंप्रर्जांचा हेर त्याना पत्ता' लागू न. देतो 
सामील झ्ाला ' होता. त्याने त्यांच्या हालचालींची बातमी सरकारला 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(८३१) 


कळविक्यामुळे त्यांना नेपाळातून पकडून भाणून त्यांच्यावर खटला भर॑ला;' ' 
पंरतु ते निर्दोषी म्हणून सुढ्ले त 

नंतर सुफीजींनी ' पेशवा ' नात्राने वर्तमानपत्र काढून जनतेत. 
एाजातविरद उठाष करण्यांचा जोरदार प्रचार चालविला. त्याच सुमारास 
बंगालमध्ये अरबिंद घोष, बारिंद्रकुमार घोष, भूपेंद्रनांथ दत्त इत्यादी क्रांति, . 
कारांनी सशस्त्र हछ्यामुळे सरकारला सतावून सोडले होते. महारोष्ट्रीत 
लोकमान्य टिळकांनी असंतोष फैलावण्याचे कार्य' चालविले होते. त्यामळे 
लोकमान्यांवर राजद्रोहाचा खटला भरून त्यांना ब्रह्मदेशात मंडाले येथे स्थान 
बद्ध करून ठेविले होते. महाराष्ट्र व बंगाल या प्रांतांतील ज्वाला पंजाबात. 
भडकू नयेत म्हणून सरकारने पंजाबात धरपकडीचें सत्र सुरू केले. आपल्या* 
वरही ती पाळी येईल हे हेरून सरेदार' अजितंसिंह व सुफी अंबाप्रसाद यी 
गुपचिपपणे देश सोडून इराणात जाण्याचे ठरविले. त्य!च्याबरोबर जाऊ 
हक्क ह्या नावांचा एक क्रांतिकारक होता. हे तिघेजण गुप्तपणे भारताच्या . 
बाहूर पडून इराणात शिरले. परंतु बक्षिसांच्या आशेने पुढे जाऊल ' हक 
ह्याचा बुद्धी फिरून आपल्य! दोन साथीदारांना इंग्रजांच्या स्वाधीन करून 
देण्याचे त्याने ठरविले. ह्या ठरविलेल्या बेताप्रमाणे त्याने त्या दोघाना 
आपल्या बरोबर चलण्यास सांगितले. “ तू पुढे चल. आम्ही तुझ्या पाठोपाठ : 
येताच ” असे त्या दोघांनी त्याला उत्तर दिले. त्याप्रमाणे हक्क पुढे गेला. व॑ 
आयताच इप्रजांच्या तावडीत सापडला 


अबाप्रसाद व आजेतासंह ह्यांना हिंदुस्थानातून इराणपर्यंत र- 
'नराळ्या प्रदेशांतून जात असताना कित्येक वेळा वेष पालदाबे लागले वै 
अडचणाना ताड देत जाबे लागले. एकदा सारषानांच्या उंटांच्या तांड्या? . 
बरोबर प्रवास करीत असताना रस्त्यात इंग्रज आधिकाऱ्यांनी तांड्याची तपा... 
सणी केली. दूर अंतरावरून इंग्रज लोक दिसताच सुफीजी उंटाच्या पाटीवर... 
असलेल्या एका पेटीत दडून बसले. त्यामुळे ते तपासणीतून निसटले. दसऱ्या 
एका प्रसगी इंप्रजांच्या तावडीतून निसटून जाण्यासाठी त्यांना एका अरब 
सारवानाची बायको बनून गोषा पांघरून जावे लागले 


काही दिवस इराणात राहिल्यानंतर सुफीजींचे इराणी राजकारणांत 1: 
षजन वाढले. लोक त्यांना मान देऊ लागले जमनीने इंप्रजांच्याबरोबर यु .* 


रि » 


७६.१ (3110281111 


(८४) 


पुकारल्यानंतर इराण, अफगाणिस्तानच्या बाजूने खानखोजे, पिंगळे इत्यादी 
गदर कार्यकर्त्यांनी हिंदुस्थानवर ( इंग्रजांवर ) हछा करण्यासाठी सेन्यं आणले. 
सुफी अंबाप्रसाद यांचे इराणात बरेंच षजन असल्यामुळे गदर सैन्याला 
इराणी जनतेचे बरेच साहाय्य झाले. खानखोजे यांच्या नेतृत्वाने गदरी 
सेन्याने इंप्रजांच्या इराणातील सैन्यावर हा चढविला. हातात.पिस्तुल घेऊन 
अंबाप्रसांद इंग्रजी सैन्याशी लढत होते. लढता, लढता ते इंप्रजी सैन्याच्या हाती 
सापडले ब त्यांना पकडण्यात आले. त्यांच्यावर लगेच लष्करी कोरीत खटला 
भरण्यात.आला. इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारल्याच्या आरोपावरून लष्करी कोटाने 
त्यांना फाशीची-शिक्षा ठोठावली. फाशीच्या शिक्षेपूर्वींच्या रात्री सुफीजींनी 
स्वृतःच्या इच्छाशकतीने शरीरातून प्राण ओढून घेऊन सोडून .दिले. .सुफी 
अबाप्रसादांचे .प्रेत इराणी जनतेने ताब्यात घेतले ब त्यावर सुंद्र कबर 
बांधली. भजूनही. त्या. कबरीची. दर वर्षी. मोठी. जत्रा - भरते. 'भक्तिभावाने 
लोक कबरीची. प्रज्ञा करतात ब तिला नवस करतात.सफी जींची कबर.नवसाला 
पावते अशी त्या:भागातील जनतेची श्रद्धा आहे 


>» 


(1119041161 


१५. चंदनाचे खोड . 
(बाब्रा,सोद्दनसिंद भकना)  . 


गदर चळवळीचे एक प्रमुख संस्थापक बाबा सोहनसिंदद भकना पुचि वडी 
जीवैनकार्य भारताच्या. स्वातंत्यचळवळीशी फार निर्गाढेत आहे. 2 0 य 
बाबां 'सोहनसिंह हे 'पंज्ञाबात राहणारे. गृहस्थ. अमेरिकेत मजुरीसाठी 
गेले होते पुढे त्यांनी लाकडांचा धंदा सरू केला-व त्य़ात . पुष्कळ संपत्ती 
जु मल मिळविली. त्यांच्या:आयुष्याला कशी 
* कलाटणी मिळाली: हे, -पाहणे,मोठे- :: : 


£-- :३“मनोरंजक आहे ऱ 


14५... १2%. र त्र्य 


'६ त्यांचा जन्म पंजाबात रका 
५ :सधन-शेतकरी कुटुंबात: थालां-:ते 
5 एकःवषाचे असतानाच त्य़ांचे:वडील 
(पि ':. *: निवतेले. ..: झाई रामकौोर, सा वृत 
प आई ::हरकोर. व.:.आत्या -इकमकोर 
*“ ह्यांनी :त्यांचे.: पालनपोषण... योग्य 
प्रकारे :,केले. .एकुलता- एक. मुलग 
':असन्यामुळे' तो :फार. लाडात वाढत फं 
. होता.त्या वेळी शिक्षणाचा फारसा. :.. 
* प्रचार नव्हता . त्यामुळे , गुरुंमर्खातून 
"“_ कामापुरते प्रंथवाचनाचे “मामुली 
शिक्षण सोहनसिंहाला . मिळ 
_ त्यानंतर * गावात उदू. शाळ 
. 'उवडल्यानंतर त्यांचे /योडेप्राचामेक 
"  शिक्षणं*झाले. शिक्षंणः'सेपल्यानंतर 
. तरणपणी ते गावातील !!हारगट 
.' '' तरुणांचे ''म्होरके बनले: :धरी 
५०:६० एकर सुपीक जमीन भर्सण्यांमुळे भरपूर उत्पन येत' होते. खाण्या 


पि 


मयत क व 
<< र , > हर . * 
प... 
पि - £ 
क व्यि न 
- ॥ जं 
३ 1 ब्ट:>.. 
टू ९. प्या) 
10113 
र * 
ह.) 3/,. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(८६) 


पिण्याची ददात नसन्यामुळे ख्याली खुशाली, दारूसारखा व्यसने व टारगट- 
पणा ह्यात ते काळ घालवू लागले. 


एक दिवस ते केदारसिंह ' नावाच्या 'संत्पुरुषाचे कीतेन ऐकावयास 
'गेले. कीतन ऐकून त्यांना उपरती झाली. व्यसनी लोकांची संगत सोडून घे 
संन्मार्गाने वांगू लॉगले. न्यसनापाथी होणारा खर्च सत्पुरुषांच्या सेवेत 
खचचे होऊ लांगला. बयाच्या सव्विसाव्या वषी परिस्थिती घंसरत जाऊन 
*सोहनंसिंहांना' 'उद्देरनिंग्रीहाची श्रांत पडूं लागली. अशा परिस्थितीत एका 
"मित्राच्या  सळ्ल्यावरून नोकरीधद्यासाठी ते अमेरिकेस गेले.' सुरुवातीला 
''लाकडांच्या. कारखान्यात 'मजुरीची, कष्टाची कामे त्यांनी केली. हलके हलके 
ते लांकडाच्या व्यापारात पडले. त्या व्यापारातःत्यांनी अलोट पैसा मिळविला 
अमोश्केन लोक हिंदी लोकांना तुच्छ लेखात असत. .हिंदी-लोकांच्या मताने 
"अशी वागणूक ' मिळण्याचे कारण म्हणजे हिंदी लोक हे ब्रिटिशांचे गुलाम 
“होते, हे.होंयंः अमेरिकेत त्यं[च ' वेळी रशिया; तुर्कस्तान, इजिप्त: चीन इत्यादी 
देशांतूंनही - मजूर लोक “आले होते.- ते. लोक आपल्या देशातील जुलमी 
' राजसत्ता'ठलेथून टॉकण्यासाठी बेत आखात होते. ह्या क्रांतिकारक लोकांच्या 
संपकात अमेरिकेत गेलेले “हिंदी'लोक आले.- हिंदुस्थानातून. ब्रिटिशांची सत्ता 
उलथून -कण्यांसाठी“सशेस््र क्रांती केली पाहिजे हंथा विचाराने प्रेरित होऊन 
< हिंदी लोकांनी  सॅन-फान्सिस्को “येथे गदर संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था 
स्थापन करण्यात बाबा सोहनासेह यांचा मोठा वाटा...होता. गदर संस्थेने. गदर 
पत्रांच्या द्वारे अमेरिकेतील हिंदी लोकांच्या मनात..हिंदुस्थानातून ब्रिटिशांच्या 
सजवटीबद्दलं अप्रीती निर्माण केली. हिंदुस्थानातून ब्रिटिशांच्या सत्तेचे उच्चाटन 
करण्यासाठी वैसा उभा केला; शंस्त्रे उभारली.व'कार्यकर्त तयांर केले 


भू. 


१९१४. मध्ये जमनी व इंग्लंड यांच्यामध्ये युद्ध . पुकारले 'गेले. ह्या 
“्युद्ठाच्या: पर! स्थतीचा फायदा घेण्याचे गदर कांयक्त्यांनी .ठरविले. त्यांनी 
"अमेरिकेतील...जमन वकिलाचे...साहाय्य त्या कामी. मिळविले. जभनी हिंदु- 
'उस््यानावर बाहेरून , जेव्हा ,हृछा करील त्याच वेळी ' हिंदुस्थानातून गदर 
कार्यकर्त्यांनी इंग्रजी , सत्तेविरुद्ध, उठाव करण्याचे ठरविले. डॉ खानखोजे 
"ह्यांनी भमेरिकत ,लष्करी शिक्षपरा भेतलले होते. डॉ. खानखोजे ब विष्णुपंत 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(८७) 


पिंगळे ह्यांनी हिंदुस्थानात उठाव करण्यासाठी गदर कार्यकर्त्यांचे सैन्य तयार 
कोले. बरेचष्े सैन्य इराण, अफगाणिस्तान ह्या मार्गीने हिंदुस्थानकडे 'रॅबाना 
करण्यात आले. हिंदुस्थानात ब्रिटिशांच्या सत्तेत्रिहद्ध प्रक्षोभ उठत्रिण्यासाठी काही,,.:- ठे 
गदर कार्यकर्ते जहाजाने पाठविण्याचे ठरविले 2 
त्याच सुमारास ' कोमागातांमारू ' हे जह्दाब हिंदी लोकांना घेऊन. :.:: 
कॅनडाच्या बंदराजवळ आले. परंतु हिंदी लोकांना अमेरिकेत येऊ दॅण्यास...... 
कॅनडाच्या सरकारने बंदी घातली. जहांजातील हिंदी लोकांनी अमेरिक. व्य 
उतरण्याचा हट्ट धरला. प्रकरण फारच हातघाईवर आले. कॅनडाच्या सरकारने...” 
कोमांगातामारू जंहाज बंदरातून हुसकून देण्यासाठी त्याच्यावर आपले लँढांऊं... ... 
जहाज पाठविले व धमकी दिली की, जर कोमागातामारू निवून गेले ' नाही: . 
तर ते तोफेने उडवून देण्यात येईल. 'कॅनंडांच्या सरकारने कोमागातामारूंवरील्‌ > 
'प्रवा्शांना अन व'पाणी यांचा पुरवठा करण्याचे देखील नाकारले. ही परिस्थिती... 
पाहून कॅनडातीलं हिंदी रहिवाशांनी कॅनडाच्या सरकारल। असा दम दिला'की. - 
- जेर कोमागांतामारू जहाजाला तोफेने उडविण्यात आले. तर आम्ही »शंहरःच 
"पेटवून देऊ. त्यामुळे कॅनडाच सरकार नरम आले. . जहाजावरील लोकांना 
*अंनपाण्यांचा पुरवठा करण्यात आला व ते जहाज मायदेशी येण्यास निघाल? 
बाबा सोहनसिंहू-मकना हे गदर पार्टीचे. फार मोठे कार्यकर्ते < होते. 
“त्यांच्यासह काही 'गदर कार्यकर्त्यांनी हत्यारे जमवून हिंदुस्थानात प्रवेश करावा. 
वाटत चान, जपान, ब्रह्मदेश इ. पूर्वेकडील देशांत धद्यानिमित्त वसत असलेल्या 
"हिंदी लोकांची गाठ ध्यावी. त्या देशांतून. देखील श्रे जमवून हिंदुस्थानात . 
"बैऊन जावा..ठरन्याप्रमाणे बाबा सोहनरसिंह आपल्याबरोबर काही का्यकुत्यीना 
घेऊन, कोमागातामारू . जहाजातून , निघाले. जपान, ब्रह्मदेश ह्या.देशात 
थांबले. त्या त्या शहरातून त्यांनी बंडासाठी हिंदी लोक तयार केले. याचे: 
प्रमाणे शख्े जमविली. हिंदुस्थानात बंड उभारण्यासाठ| शस्रे ब कायकर्त धेऊन उरक 
बाबा सोहनसिंहृ भकना कलकत्त्यास आले. कोमागातामारू जहाज कलद या न 
बैदरास लागले. इंग्रज सरकार त्यांच्या स्वागतासाठी तयारचे होते जहाज . 
नदरास लागताच ह्या लोकांची तपासणी पुरू झाली. बहुतेक सर्व कार्यरत 
पकडले गेले.. त्यांची रवानगी पंजाबच्या तुरुंगात करण्यात आलली 


बाबा सोहनसिंह अगदी सरळ स्थभाषाचे सज्जन गहस्थ होते त्योना | 


(१119041161 


८ 


( डँट') 


राजकारणातील छक्के पंजे माहीत नव्हते. त्यांनी कधी क्रान्तीचा इतिहास 
वाचला.नव्हता. त्यामुळे कामागातामारू जहाजावर ष निरनिराळया बंदरांतून * 
त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंडाचा प्रचार केला. तसेच जपान व सिंगापूर येथून 
त्यांनी जमत्रिलेली ह:यारे लोकांच्या नजरेतून निसटू शकली, नाहीत. शिवाय 
अमेरिकेत असताना सेहनिहाचा जो पोषाख होता त्याच प्रकांरच्या..पोषाखात 
ते:प्रवास करीत झ्वोते. त्यामुळे त्यांच्या सर्वे हालचाली निरनिराळ्या 
ठिकाणच्या. इंप्रज लोकांच्या लक्षात. आल्या होत्या. त्या अनुरोधाने त्यांनी 
इंप्रज, सरकारला कोमा[गातामारू जहाजासंबंधींची इत्थंभूत माहिती कळविल्ली 
:होती. त्यामुळे-बंडासाठी मोठ्या हिमतीने आलेले गदर कार्यकर्त आपन्याच 
चुकांमुळे आयंतेच जाळ्यात अडकले गेले 


त्यानंतर'गदर कार्यकत्णावर खटला चालून कार्हांना फाशी देण्यात 
:आलेन्वे काहींना: काळ्या. पाण्यावर, अंदमानला 'पाठविण्यात. आले. . बाबा 
“सोहनसिंहः भंकना ह्यांनाही १९१"५:साली काळ्या पाण्यावर 'पाठातरिण्यात आले 
अंदमानमध्ये.असताना हे.राजकीय़ कैदी एकजुटीने तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांशी 
भांडत. म्हणून त्यांना: एकत्र -ठेवणे धोक्याचे आहः-असे.::सरकारला “वाटले 
- त्यापुळे त्यांना मंद्रासर्‍येथीलं. तुरुंगात पाठविण्यात . आले. ! तुरुंगात असताना 
केद्यांच्या हक्कसंरक्षणासाठी.त्यांनी .कित्येक वेळ. दीधे मुदतीचे उपवास केले. 
१९२३० साली त्यांची 'मुक्‍ततो झाली: 


१०० भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी काळ्या पाण्यावर गेलेल्या बाबा सोहनंसिंहांला 
. स्वतःच्या आयुष्यातच भारत स्वतंत्र ह्यालेला दिसला. स्वतंत्र भारतात देख, 

' बांबांनी किपतानांच्या चळबळीत भाग घेऊन परत कारावास भोगंल 
१९६८ साली ते मृत्यू पावले | 


(१119091161 


१६. दुर्देवी देशभक्त 

(लाला हरदयाळ ) य पका 

विसांब्या शतकाच्या सुरुत्रातीस इंग्रजांच्या जुलमी सत्तेने हिंदुस्थानंति मि 

पक्के पाय रोबले होते. अशा वेळी एक गरीब पंजाबी प्रोध्यापक अमेरिकन. स 


राहून हिंदवी स्वराज्यांची स्वप्ने; ; 
पाहांत होता. त्याच्या अंगी... ... 
त्याग, निःसीम देशनिष्ठा<ध :- . 
"अकांड पांडित्य'होते.त्याचंप्रमणि 
कुशाप्र घुद्धिमत्ता, अमोघ वक्तृत्व. -: :.. 
"वब. कुशल 'संघटनाचातुर्य ह्या... 
गुणांमुळे त्याच्याकडे अमेरिके: : 
“तील'- हिंदी लोकांचे : नेतृत्व 
रि ओघानेच. :'आल.: , देशाच्या 
> --_ ५-४->.> : स्व्रात्यासाठी आमरण भगीरथ. . 
> प्रयत्न' करणारा त्याच्यासारखा. *. 
त्यागी पुरुंषं आढळणे विरळांचे!£ : . 
लाला हरदयाळःयांची*जीवन: 
-: कहाणी म्हणजे.एक उदात्त 
“7 __ लकरुणरसएण ःमहाकान्यन्आाहें 


लाला हरदर्याळ यांचा. . 
जन्म दिली येथे १८७६: :-:. 
मध्ये झोला. वडीलं 'कोटीत 5. 
कारकून होते. घरची गरिबी, - 
त्यांना आणखी तींन भोऊ > 
होते. ही मुले गरीब असेली 
तरी बुद्धीने फारच कुशाप्र होती. तशीच दिसाषयास देखील' फार ' नांजूक _ वे 
सुंदर होती. लाला हरदंयाळ मात्र रूपीने सुंदर असून “देखील चहय्यावर 
बेंधळे भाव व गबाळा पोशांख ह्यामुळे बांबळंट दिसतं असत. । 


४-५", 
५0%). “£ 


(९०) 


दिछीच्या सेंट स्टीफन्स महाविद्याज्ञयातून ते १९०३ साली बी. ए॒ 
पास झाले. दोन वषीनी इंग्रजी वित्रय घेऊन त्यांनी लाहोर विद्यापीठाची 
एम्‌. ए. ची पदरी मिळविली. इंप्रजी 'विप्रयातील उच्च गुणवत्तेमुळे 
सरकारने. त्यांना शिष्यवृत्ती देऊन इंग्लंडला पाठविले. ऑक्सफर्ड येथील 
: बरेलीयन ' महांत्रिद्यालयात ते शिक्षण घेऊ लागले , सौ 
हरदयाळ; यांच्या : मनाचा ओढा अध्यात्माकडे होता. दयानंद 
,सरस्वतींनी :सुरू केलेल्याःआयसमाजाचा त्यांच्या. मनावर मनस्त्री प्रभाव 
'पडला>आर्यसमांजाच्या. शिक्षणसंस्थेस जीवन. अंपैण करूनं त्यागी जीवन 
,जगावे; असे त्यांच्या:मनान घतले 


त्याच,सुमारांस ( १९०६) स्वा. वीर सावरंकर हे. बॅरिस्टर होण्या- 

* साठी इंग्लंडमध्ये गेले. होते. हिंदी विद्याथ्यांसाठी..पं. श्यामजी . कृष्णंवमी यांनी 
£ झारत-भवनः” :ही इमारत. खरेदी केली. होती. त्याच ठिकाणी लाला 

ऱ्हरदयाळ' यांचा 'सावबेरकरांशी संबंध आला. सावरकर यांनी हरदयाळ 
र्याच्याःमनातःसशस्त्राक्रांतीची बीजे पेरली. लाला हरदयाळ. हे “ ऑभनव 

भरितः संस्थेचे सभासद: झाल. इंग्रजांनी. भारतात चालविलक्या .जुलुमाचे 
इतकेःशहारःआणणारे चित्र,ःसावरकरांनी लाला हरदयाळ यांच्या मनावर 
बिंबाद्रेल को>व्यांना इंग्रजांची आघृणा आली. इंग्रजी पद्धतींचा पहराव टाकून 

ते धोतर !कफनी-तर: फेटा 'घाळू लागले. इंग्रजांच्या हातचे अन्न देखील खाणे 

नक्रोःम्हणून-ते-स्वतः हाताने रवपाक करून. अथवा हिंदी आचाऱ्याकडून 

स्वैपाक -तयारःकरून घेऊत्तरखात असत. तसे न जमल्यास उंपाशी राहत 

त्यांच्या अशा वागणुकीमुळे ते आजारी पडले. म्हणून सावरकरांनी त्यांना 
परिस यथ. ब. राणा ह्यांच्याकडे पाठविले. बॅ. राणा हे ( परिसमधील ) हिंदी 
"ऱ्लोकांचे क्रातिवेद्र होते... त्यांनी. एका जमन बाईशी विवाह केला होता 
लाला हरद्याळांना गोऱ्या लोकांची इतकी चीड होती की, ते राणाजींच्या 
पत्नीशी बोलत देखील नव्हते. नंतर त्यांना सांगण्यात आल की, त्या बाई 


-इंग्रज नसून जर्मन आहेत त्र.जमन लोक. हे हिंदी लोकांचे मित्र आहेत 
तेव्हापासून ते राणाजींच्या पत्नीशी बोळू लागले 


त्यार्काईइनत्७£१९.९. च्या. सुमारास सरकारने पंजाबचे पुढारी लाला 
लजपतर[प यांनू,,, पकडले. .त़्रामुळे पंजाबात सरकारविरुद्ध चालणाऱ्या 


(1119041161 


(९१) 


चळषळीचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य पुढाऱ्यांची आवश्यकता होती. म्हणत. 1) 
सावरकरांनी लाला हरदयाळ थांना त्या कामासाठी, हिंदुस्यानला .पाठवून 
दिले. अशा रीतीने लालाजींच्या मनातील अध्यात्माच्या विचारांची जागा 
देशप्रेम व क्रांतीच्या षिचारांना घेतली 


लाला. हरदयाळ यांनी लाहोर येथे राहून पंजञात्र प्रांतमर किसारनांची 
चळवळ सुरू केली. त्यामुळे सरकारने त्यांना पकडण्याचा हुकूम सोडना-'हॅ : 
कळताच हरदयाळ भूमिगत. झाले व गुप्तपणे फ्रान्सला गेले. पुढे मदनलाल 
धिंप्राने १ जुले १९०९ ला कथ्चन वायलीचा वध केला. . मदनलालला फाशी 
-देण्यात आले. सावरकरांना जॅक्सन कलेक्टर. यांच्या खूनखटन्यात पकडले 
दोन 'जन्मठेपींची शिक्षा देण्यात आली. ह्या घटनांचा लाला हरदयाळ ह्यांच्या 
मनावर फारच गंभीर परिणामं:झ्याला. भाई. परमानंद हे त्या वेळी. पॉरेस. येथे 
"राहात होते. भाई परमानंद: हे एम्‌. ए: असून :बिद्वान व सच्छील होते.ते 
“देखील. त्यागी जीवन जगून आर्य समाजाचा प्रचार वं. प्रसार करीत : होते 
त्यांना . पंजाबातील :चळषळी पुळे सरकारंने;हृद्पपार केले ::होते. भाई. 'परमा 
. नंदांच्या सहवासामुळे लाला हरदयाळ परत राजकारणाकडे ओढले गेलंघ्व: - 
मायदेशी परत आले. त्यानंतर: भाई परमानंद यांच्याबरोबर: ते. अमेरिकेत :गेळे 


“भाई-परमानेद ह्यांच्या शिफारशीवरून. त्यांना अमेरिकेत . सन-फ्रॅन्सिस्को 
*सस्कृतच्या प्राध्यापकाची जागा मिळाली 


ञ १३: गा 
| त्या वेळी अमारकेत व्यापारधंद्यानिमित्त अनेक शीख; पंजाबी व बंगाली 
माणस जाऊन स्थायिक झाली होती. रशिया, चीन; तुं$स्तान ह्या. देशांतील 
' काही "कामगारही अमेरिकेत काम करीत होते. आपआपल्या देशातील राजसा 
सशश्न क्रांतीच्या योगाने उखडून टाकावी, अशा विचारांचे. बारेःस्यो 
“कामगारांच्या.मनात वाहात होत. त्यांच्या . सहब्रासांने::अमेरिकोतील . हिन्दी .: 
:लोकांना देखील हिंदुस्थानातून इंप्रज्ञांची सत्ता उखंडून,,टाकाषी :असेलवांटे  * 
- लागले. त्यां दृष्टीने त्यांनी 'गदर? नावाची एक संस्था स्थापन केली ष:'युगानतर 
नाषाचा आश्रम ,स्थापंन केला. लाला . हरदयाळ. ह्यांच्यासारख्या विद्वान्‌, 
: घुद्धिमान, चारित्र्यसंपनन माणसाकडे गदरपार्टीचे. नेतृत्व. आले गदर'&ह्या 
“शब्दाचा , अर्थच मुळी बंड... इंग्रजांविरुद्ध .सशंस्नः बंड.,करण्याची चेताषणी 
देण्यासाठी “गदर? हृया नाषाचे एक.वर्तमानपत्र काढण्यात आले. ते पत्रइंप्रजी 


७६.१ (3110281111 


(९२) 


पंजांबी, हिंदी, उंईू, गुजराथी, मराठी व बंगीली हया"भार्षांवून काढले जात 

शेते. 'जगभर पसरलेल्या हिंदी लोकांकडे ते 'अंक पाठविण्यात थेत असते. 
दर? पंत्राचे अंक भारतातही गुप्त रीतीने पाठविले 'जात असत. ( १९९ - | 

: सन १९१४ च्या जुलैमध्ये पहिले भहायुद्ध सुरू झांठे. ऑगस्ट १ ९ ४ 

भेध्ये इंग्रज 'त्या युद्धामध्ये जमेनीवरिरुद्ध उतरळे.'ही संधी गदर पाटाच्या 

छोकांना/इंप्रजांविरुद्ध 'उठावणी करंण्यास योग्य 'वाटली. अमेरिकेतील जमन 

वक्तिलाने जमेनीतर्फे हिंदी 'क्रांतिकारकांना. साहाय्य देण्याचे ”कवूळ केले 

र्‍त्याप्रमाणेः अमेरिकेत ' हिंदुस्थानच्या . लढ्यासाठी सैन्य उभारण्याचे 'काम 

'विष्णूःगणेशत्पिंगळे, बाबां सोहनसिंह, डॉ. खानखीजे'इत्यादी गदर 'कार्यकत 

करूं : ळागले. लाला” हरंदथाळ' ह्यांनी अमोरकेतील'“निरनिराळ्या शहरांत 

पफेरून'तेथील हिंदी रहिवाश्यांपासून युद्धासाठी पैसा व स्वयंसेवक उभे केले. 

न्लालीऱ्हरदयाळ'हे अमेरिकेतील 'हिंदी लोकांनाःइंग्रजांच्या विरुंद्ध बंड'करंण्यास 

प्रवृत्त करीत असून हिंदुस्थानांतील: पंजाब, 'संयुक्त'प्रांत व 'बंगाल.हथा प्रांतांतील 

जनतेला !इंग्रजांच्या त्रिरुद्द झ्डकांवीत'आंहेत, असे इंग्रज सरकारने अमेरिकेला 

ल्कलविलेःव्हथास्तंवरअमनेरिकनःसरकारने' “लाला. हरंदयाळ'हंथांना अटक केली. 

-हिंदीऑलोक्रींनीःबश्यचिःझोठंबा »रंकमेच्या* जामिनोवर त्यांची सुटका केली. 

उ्तावरकरांच्याप्रमाणे'पॅकंडले. जाण्याचा प्रसंग: लाला हर दयाळ हंबांच्यावर येऊ 

नये, म्हणून गदर कार्यकत्यांनी जर्मन वकिलांच्या साहाय्याने. त्यांना गुप्तपणे 

“अमेरिकेतून स्रितर्यश्लंडला-पाठविले.. . ... . -. .. . & 

जत परस्वित्झलंडला गेल्यानंतर त्यांनी जमेनीचा बादशहा केसर ह्यांची 'भेट 
स्थेतलीः सर्मनीच्या मदतीने युद्धाच्या वेळी*सिंगांपूर,त्र्मदेशमार्गे ' हिंदुस्थानवर 
म्हिछाताचढवावयाचा, भंदमानच्या ““तुरुंगांवरऱहन्ला “करून “तेथील तुरुंगात 
मिकोंडलेल्या.,राजकीय केंद्यांची' सुटका करावयाची वगेरे योजना त्यांनी आखंन्या 
उद्दोत्या-श्दुदेवांने'त्या योलनेचे"्कांगदपंत्र 'कोमांगांतांमारू जहाजावरील ' हिंदी 
'ज्रांतिकारॅकांच्या धरपॅकेंडीच्या वेळी (इंग्रज सरकारच्या हाती पडले. कोमांगाता- 
; त्मार ' लहाजावरीलं “गदर क्रॉतिकारिक भारताच्या किनाऱ्यावर उतरताच 
___ स्वॉचोग्रपॅकट झाली. त्यांनतर पिंगळे, अरतीरसिंट,' सोटनसिंड, प. परगेनंद 
._  ाप्काकायकत पंजाबात पेकंडले'गेलेआणि लाला हरदयाळ हयांच्या हृदयातील 
व्ह्यंझावबिलीरी'झुंबराम्रमाणेश्वळकर्भ'गळून'.पुटले. 'पुढे 'जमनोचाःबादशहा'केसर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


1:2१ .५८५॥॥॥, (3020292) 
$] १७-५१ ७८. 72, “९०1 
१.////६- ४५ >“... र टू 
(९३) 10 ही 
३.1 (% * १, , ई. 
१ ४1३ र 
०-७ १५ भे ४.” 


जीवनाचे अखेरचे क्षण हताश मनाने मोजीत ते स्ित्झुलं ् ध्ये भुत्युत देन्यावस्थेत ; 
कालक्रमणा करू .लागले .स्वित्झणडच्या आल्हादकारी व नि सर्गरम्य अंशा व 


227// 
व्य ला 


सुंदर भूमीवर त्यांचे शरीर पंडले होते. परंतु डोळे. ग्ले.होत (भारतमातेकड| 1. व 
मन आसुसले होते मातृभूमीच्या उटीसाठी य र डे... येण्यास..पेसांही.. ..-: 
नव्हता व परवानाही नव्हता. अंदमानचा कारावास संपवून, भाई परमानंद . 
जेंव्हा भारतात परत आले, तेव्हा लालाजीच्पा, हलाखीची स्यिंती त्यांना... 
कळाली: त्यांनी लाला हरदयाळ यांच्याकडे भारतात येण्यासाठी लागणार “ ::: 
परवाना व पेसे पाठविले. 


होता. फिदौसीने. सुलतानाची स्तुती असलेल 
लिहिले. काव्याच्या प्रत्यक. . छोकागणिक 
सुलतानाने फिदोसीला. देण्याचे कबूल कले 
लोभी सुलतानाने स्वतःचा शब्द ।फिरवून*-सोन्याच्याऐवजी : 
फिरदोसीला दऊ लागले. फिदोसीने“ही नाणी ना, 


3 6५ 


कला 


दोन-चार मोती मिळाविण्यासाठी मी सागरात “बुडी मारली... माझ्या हाताला 
मोती तर लागले नाहीतच, परंतु त्या सागरानेचं;*मला -गिळेकृत: करण्यासाठी 
स्वतःचा जबडा उघडला.” काही वषानंतर: सुलतांनःत्या मशिदीत गेला. त्याने 
तो छोक वाचला व त्याच्या डोक्यात स्वतःच्या :कृत्याबद्दल लख्ख. प्रकाश . >. 
पडला. सुवण मुद्रांना लादलेले उंट सुलतानाने :फिदासाकडे पाठविले. फिदासीचा अ 
शोध घेत घेत सांडणीस्वार एका गावाच्या वेशीजवळ आले सुवणमुद्रोनी 
लादलेले उंट फिर्दासीचे भाग्य उजळावयासाठी ज्या वेळी वेशीतून आत प्रवेश... 


(९४) 


करीत होते. त्याच वळी लोक फिर्दोसीचे कलेंबर दफनासाठी खांद्यात्रर घेऊन 
धेशीतूनं बाहेर पडत होते 

भाई परमानंदांनी लालाजींना भारतात येण्यासाठी म्हणून पाठविलेले 
पैसे ब परवाना ज्या दिवशी स्त्रित्झललेंडमध्ये पोहोचले, त्याच दिवशी लाला 
हरदयाळांचे प्राण स्वित्रलंडची भूमी सोडून परलोकच्या प्रवासाला लागले 
होते. किती करुण, दारुण, ्रिचित्रे योगायोग ! 


.._ देशाच्या. स्वातंत्र्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करणाऱ्या एका उत्तुंग, भव्य, 


दिव्य.जीवनाची करुण,कहाणी मातृभूमीपासून. दूर दूर अशा परकीय भूमीच्या 
मातीत विराम पावली ! 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


१७. डफेदाराने विश्वासघात केला ' ४१४ 
(. विष्णू गणेश पिंगळे ) शी 


पिंगळे हे पुणे : जिन्ह्यातील तळेगांव ढमढेरे येथील राहणारे 


तळेगाव दाभाडे येथील समष विद्यालयाचे ते सुरुवातीच्या . व्रिद्यार्थ्यांपैकी 
विद्यालयाच्या इमारतीचा पाया भरण्यापासून तो छताची लाकडे तासण्यापयंत ची - 


कामे प्यांनी निष्ठेने व श्रद्धेने केली. व्पायाम करून त्यांनी शरीरबल संपादन -' 
केले होते. त्यांच्या अंगात इतंकी शक्‍ती होती की, एकदा समर्थ रामदास 

स्वामीच्या समाधीच्या दर्शनासाठी आपळ्या वृद्ध पित्यास पाठकुळीस घेऊंन* : 
ते सज्जनगड चढून गेले होते. ' क 


व 
१ > 3: ७८ ४ पर्व १. टे." 
१ ११४५ ४५0४४५0१४१ 07090१ ४५५ 0४00 00९0 ४7000” *00000**- 


५ * *-५०%* ९७% "५५: ५. १९५ -> २ 


पा>4५०0१ 7-०.ग£ * 
सम्या यण 


पिंगळे ह्यांचे बालपण. विपन्नावस्थेत गेले होते. .चरिताथीसांठी त्यांनी 
मराठवाड्यात लातूर येथे विणकामाचे माग बश्तविले होते. ' परतु महत्त्वाकांक्षा > . - 
त्यांना 'स्वस्थ बसू देईना. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यासाठी इ. सं. १९१५ 
मध्ये ते अमेरिकेस गेले. भारंतात असताना श्री. पिंगळे ह्यांचा सशक््र क्रांति धी 
कारकांशी संबंध आला होता. अमेरिकेत असताना . त्यांचा संबंध बाबा सोहन - : 


सिह, लाक्मणा हरदयाळ, डॉ. खानखोजे इत्यादी गदर पार्टीच्या कार्यकर्त्यांशी 


बंब अआडद्यगडय » नन 
८०५२०५५००५. »... > 
12७१ ५०३६५५१ /१५& 


७६.१ (3110281111 


(९६) 


, आला. हिंदुस्थानला, मिटिश्रांच्या दात्यांतून मुकत करण्यासाठी गदर पार्टीने 


जी सैन्य-उभारणी केली तिचे नेतृत्व डॉ. खानखाजे व पिंगळे यांच्याकडे होत 
(गदर पार्टीची स्थापना १० मे १९१२. गदर पत्रिका पदिला अंक प्रसिद्रो 
१:११-१२). . पहिल्या महायुद्धाच्या वेळच्या परोस्थतीचा फायदा घेऊन 
इंग्रजांच्या बिरुद्ध उग्रांवणा करण्याच्या उद्देशाने ते भारतात आल पिंगळे ह्यांचा 
स्थझाव वं व्यक्तिमत्व लोभस होते. . त्यामुळे ते लगेच दुसऱ्यावर छाप पाड़ोत 
असत.-शिवाय त्यांना मराठी, इंग्रजी, गुरुमुखी, बंगाली, हिंदी अशा बऱ्याच 
भाषा येत होत्या. ते उत्कृष्ट वक्ते होते. त्यामुळे निरनिराळ्या भाषा बोलणाऱ्या 
लोकांत प्रचार.. करणे. त्यांना सापे जात. होते. कानपूर, अम्रतसर, लाहोर 
मीरत इत्यादी ठिकाणच्या लष्करी छावण्यांतून गुप्तपणे प्रचार करून त्यांनी 
इंप्रजांच्या विरुद्ध सैन्य फितविण्यास सुरुवात केली 


भुरली होतो. तिची बातमी एका. फितुराने इंग्रजांस. दिली. इंग्रजांनी घरास 
वेढा दिला. फक्‍त: /पिंगळे.व'रास . बिहोरी तेथून .निसेटल; इतर . कार्यकर्त 
पकडल गेल. '- , । र ा 
त्यानंतर पिंगळे बॉम्बची पेटी घेऊन मीरत - येथील लष्करी छावणीत 
प्रचारास. गेले. इंग्रजांविरुद्ध -उठावणी करण्यास “सेन्य (मीरत-छावणीतील ) 
अंनुकूल झाले. :इंग्रज्ञांविरुद्ध उठावाची तारीख -२१- फब्रुबारी १९१५ हो 
ठरली होती. तथापि एका - फितुराने .( कृपालसिंगं नावाचा गुप्तहेर ) बातमी 
दिल्यामुळे पिंगळे. ह्यांना ..मीरतच्या लष्करी छावणीतच. पकडण्यात' आले 
लष्करातील एका अफगाण*डफदांराने बिश्‍वासघात करून त्यांना पकडून दिले 
त्यांच्या पेटीत महाभयंकर असे .१८ ज्वालाप्राही बॉम्ब होते. एकेका बॉम्बची 
शक्ती लष्कराची अर्धी पलटण उध्वस्त करण्याइतकी होती 


२२. माजर १७१५० ला ते पकडले गेल. १४ स"धबर १९१५ ला त्यांना 


फाशीची शिक्षा झाली ब. १६.नोव्हेंबर १९१५ ला त्य़ांना लाहोरच्या . तुरुंगात : 


क्राशी देण्यात. आले. ह्या लाहोर'कटाच्या “खटल्यातील ६ . जणांना फाशी 


देण्मात,क्षाले व ४० जणांना काळ्या,पाण्याची शिक्षा देण्यात आली 


फाशीत्री.शिक्षा,ऐकून-प्रिंगळे म्हणाज्ले, “ इतकीच शिक्षा १ ??. न्याया- न 


ज़ियात उरत ची ब्राजू मांडताना *ते.म्हणाले,.'' देश स्वतंत्र करणे हा मुळीच 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(९७) का १. 
गुन्हा नाह्वी. हे कार्य करीत असताना कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करण्यात "मी 
पाप मानीत नाही. मातृभूमी स्वर्तश्र करणे हा * एकंच ध्यात मला लागला. 
आहे. आमचा लढा इंप्रज हथा व्यक्तीशी मुळीच नाही. इंग्रजांनी भारतीय 
जनतेला. जे पारतंत्र्यात खितपंत ठेवले आदे, त्या .राज्ययंत्रणेशी झामचा 
लढा, आहे. हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य.हेंच माद्य इप्सित आहे. हा.लढा,या,आयुप्यात .:. . 
यशस्वी झाला नाही तर पुनरपि जन्म धेऊन आम्ही लढयाला,सिद्र होऊ, /:: 
.... फाशी जाताना पिंगळे यास 'अखेरची इच्छा काय £” असे 'बिचारण्यात 
आले. “ माझ्या हातातील बेड्या काढा. मला दोन्ही हात जोडून परमेश्वराची 
प्राथना करू द्या.” असे त्यांनी सांगितले. ' हिंदुस्थानचे स्वातः्य हेच अ 


उ पा गुप्त 2 
पोलीस) खात्याचे मुख्य इंग्रज अधिकारी श्री. पिंगळे: हंयांचे ्यक्‍्तिमत्त्व, ठदात्त त्त... 
हत; श्वाडसः इत्यादीमुळे फार प्रभावित . झाले :होते. :£ ाळेना 


जाणार :नाही.: :त्यांच्याइतके :दुर्लभ्र, मानवी गुण-समुच्चयाचे व .चारि याचे : : -. 
निधान असलेली दुसरी व्यकती मी पाहिली नांही. १. 50. या 


१८. बांगी कर्तारसंह 


'_ .- कतोरसिंह सरावा ह्यांचा जन्म पंजाब प्रांतात लुधियाना येथे झाला. 
त्यांचे वडील पुढे नोकरीनिमित्त. ब्रह्मदेशात गेले. कर्तारचे नवव्या इयत्ते- 
पर्यंतचे शिक्षण तेथेच झाले. त्यानंतर काही मित्रांच्या मदतीने ते अमोरके 
सॅन-ँन्सिस्को येथे पुढील शिक्षण घेण्यासाठी गेले. ( सन १९११ | 
' भैमेरिकेत शिक्षण घेत असता, बाबा 
. सोहनर्सिह भकना, लाला हरदयाळ 
'“ इत्यादी गदर कायकत्यांशी त्यांचा संबध 
आला. कतोरसिंद्द कविता करीत अंसंत 
_ त्यांच्या भाषणात स्फूर्ती देण्याचें 
र » * सामंथ्य होते. तसेंच त्यांच्या अंगी 
(१ |. सुघेटंनो-कौशल्यही 'हीते. 
“ ' _ अमेरिकेत निरनिराळ्या शहरांत 
"5२. ज॒ हिंदी लोक व्यापार; धंदे; मजुरी 


ट्र १ ्ि "२ इत्यादी 'कॉमें करीत होते. त्यांच्यांत 
न्य सच्चे प ७.  गंदर * पार्टीच्या उदेशाचा प्रचार ध 
र; 9 1.0... र: ण्याचे. तोम त्याच्यावर 
वि ७ अ. सोपविण्यात आले. * गंदर ! पत्रिक्षेत 
का ४ > ':“ लेखं लिहून 'कर्तारसिंहाने. अमेरिकेतील 
र । क,  भारतीयांत संघटना निमोण -केली बै 
टी कई इंप्रजांच्या विरुद्ध . उठाव करण्यास 
- > त्यांची मने तयार केली 


. जुले १९१४ मध्ये पहिले महायुद्ध 
“सुरू झाले. ह्या संधीचा फायदा 
घेण्याचे गंदर . कार्यकर्त्यांनी. ठरविले 
.:-'/:) »५,काही**.हत्यारे,, दारूगोळा . इत्यादी 

युद्दोपयाग्री. . सामान. बाबा सोहनंसिंहांबरोबर पाठविण्यात. आले.' त्यांना 
कामागातामारू ,जहाजातून कलकत्ता येथे उतंरततोना पकडण्यात आले. त्यामुळे 


९ ०: क 


(1119041161 


(६६३) 


व साबध होऊन, ।पिंगीळे. बः.,कत्तरिसिंद क्नत्यंत :गुप्तपर्णे 5 भमेरिकेवनां तनिवाले 
“ब क्रोलंबो (श्रीलंका );, मा7? भारतात आले?' 'ते*रासबिहारी“बोसतांनां' 
 झटलेनक्रतीरसिंह]ने|प्रंजाब ही ।भापिली, कार्यभूमी »ठरविली. .&प्रजरच्यितविर्टध) 
:_.लढाऊदेण्यासाठी ,रस्त्रे,तषरेदी,,,करण्याकॉरती ल्लागिणारा? प्रैसा'!उपलब्ध*- : 
< "होण्यासाठी कतोरसिह 'भै-त्यांचि£ सांधीदार, दरवडे, घालीत असत नने र 
': शेनिक..:अपवा.. जमीनदार... सरकार-धार्जिणे होते. व..स्थातंत्र्याच्या चळ“ 


581 


ला _खीळ.घालीत'होते .- फैर्ची झुशांच्याच: घरांवर. .दरवडे...धालण्यात;. 7 


१८४५६. 


श्रीमत बाश्चे,..असून . घरात,...ती. घ.,तिची मुलगी अशा फ़क्त, दोघीजणीचं हा. ठं 
“राहात.-असंत. क्रारतकारकांप्रका एकं: जणांचे मन त्या सोंदर्यसंपत्न युवती- .. 
-.; कडं जाऊन त्याच्या मनांतील. सेतान: जागा झाला.. त्याने तिचा हात धरला! य 
_ त्यावरवर,ता घुवती बेअबूच्या भीतीने.किंचाळली-' तिची: करुण.भात किंकाळी. 
- इकून कतारा]सह, तेथ आले; त्या अपराधी सहकाऱ्याच्या छातीवर र्‍पेरंतूल-:- : 
> रोखून. पस्त्रयांच्या...व्रिटंबनच्या,,कर्माबदलंच्या ..शिक्षेची :त्यांनी-- त्याला. 
-“ कष्षपना नदेलीः स्वतःच्या सहकाऱ्यांच्या घोर अपराधाबदलं कतारसिहानी 
ज्र "च्या युवतीच्या.म्हाताऱ्या आईच्या प यांवर मस्तक ठेवून तेची क्ष्मा मागि 
- तली आणि तिच्या घरातील'गोळा केलेले सर्व धन त्यांनी तिथे परप 
आपण चोर, ठुटारू नसून देशासाठी आपणास दव्य वे लोहे अते च 
सांगितले, :दरवडेखोराच्या रूपात देव- उभा राहिल्याचे पाहन म्हातारीचे द 
अंत:करण गदिवख्ने आले. “बोळ, देव जागा आहे. तुह्या रूपाने त्यानेच 
: भामची ॥वेटबना'थांबावेली. देशासाठी घरेदारे सोइन तुम्ही कोवळा पले व 

पजतावर/उदार झालातं..त्या.माझ्या द्रन्यापैकी काही भाग मो> परत तुम्हाला य ः्‌ 


ज्ञा तरी एवढ्या"दव्याची कोय. . 


: देत>आहे.,तेवढीच, तुमंच्या कामात मदत. म 


- 'जररी ४, देवःतुमचे,भने.करो ! तुमच्या देशका रौ ह 
८ यात.मदतःकरो; २ बाद "६३, 
...-देतःम्हातारी.म्हणाली- रक र 
। 1 1१ ०, दूर १ ५-१ 


री र भक माजे प.मरमानद)“इत्यादीआदर कार्यकत्यांची “जम्हा धरपकड र 
नं ही दा" कर्तोरसिंह।'झेपफंगाणिर्तानकडे पसार होण्यांसाठी' भारताच्या 
: 'कपपत जाऊन. पोहोचले';होते. "तथापि ' आपल्या सहकारी' मित्रांना _. 


12) क ह.” ७! 
१ ६४ * 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१७४) 


सोहून:त्यांना पुढे जाषषेना. म्हणून ते भारतात . परत आले ष पकडले गेले 
तेःअमेरिकेतून पंजाबात भाले त्या वेळी अमेरिकेपासून इंप्रजांचे लक्ष त्यांच्या . 
- हालचालींकडे होते. तर्थापे क्त[रसिंद्द निरनिराळे वेष पालटून अगदी गुप्त .: 
रीवीने. भापल्या हाक्षचाली करीत असत..त्यामुळे -आटोकांट प्रयत्न करूनंही 
त्यांच्य़ा पाळतीवर असणाऱ्या इंग्रज हेर खात्याला ते सापडू शकले नाहीत 


गदर चळवळीचे समारे ८० कार्यकर्त पकडले. गेले. कृपालर्सिंग ह्या : टे 
नाषांच्या गुप्त पोलीस खात्यातील हेराला. इंग्रज सरकारनें गदर चळवळीची. ... 
माहिती :कांढण्यांसाठी अमेरिकेस पाठविले. होते. हा घरभेद्या कित्येक _ 
दिवसपर्यंत गदर कोयकत्यांशी एकरूपं-झान्यांचे  नांटक बेमाळूमपणे करीत .. .. 
होता. फक्‍त. रांसबिहिरींना त्याचा 'संशय आला होता व त्यांनी त्याला *: 
ठार करा, असे सांगितले होते. परंतु. इतरांना _ते पटले नाही. त्याच्या : 
हालचालींवर संक्त नंजर 'ठेवांवी''असे 'ठरले. तंथापि हाच कृपालसिंग. _ 
अस्तनीतील निखारा ठरला. २१ फेब्रुवारी १९१७५ ला भारतात इंग्रजांविरुद्ध >. 
सांवेत्रिक उठावणी करण्यांच्या गदर कार्यकर्त्याच्या मसलतीची बातमी : 


धरपकड झाला 


.... ह्या केद्यांना लाहोरच्या .संट्रल.. जलमध्ये ठेवण्यात आले. जेलमव्येच 
त्यांच्या खटल्यांसांठा कचेरी ठघंडण्यात आली. तुरुंगाभोवती लष्करी घोडे- 
स्व्रारांचा पहारा बसविण्यात आला. __. & 


शश” 


खटल्याचा. निकाल .सांगण्यासाठी कैद्यांना तुरुगाच्या कोठडीतून .बाहेर र 
850० पोलिस अधिकारी शे-दोनशे .. हत्यारबंद -पोलिस कैद्यांना नेण्या. 
साठी आले. होते लड ठे 


/१,,-”;.. ही ००% र." ७8-०4). ४.९५" १; 
विकारी ४८५५०, र) त लव] 1 भर 
८१॥..५1.> पि शक शि, 9 1 1.00..0-010 1210210 > रीज शीक 
का व्य ५८ ४ 2५५५५१॥॥॥४१८१७४४ 4-५ ४.६, 7://:. र वा 


सर्व कैदी सजा ऐकण्यासाठी तुरुंगातच : परंतु न्यायासाठी उघडलेल्या व 
न्यायालय कचेरीजवळ उभे होते. त्या सर्व कैद्यांच्या वतीने खटला चाल-_ 
__ विणाऱया त्रकील-बॅरिस्ट्रांचो आतबाहेर .ये-जा चालू होती. इतक्यात 


. एकोणव्रीस वर्षाचा उमदा कतीरसिंह 'पं, परभानंदांना . म्हाणाला, “पंडितजी, : 
तेऱगाण एकदा म्हणाःना:?? . 


त 
क (. 1 क 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


व) 


॥ २४ (ज्क्कोणत गाण ४१ ,१,परेमॉनदींनी विचोरल 2.20.) 
"४. ४ तिमहमारा हिंदे'भी*फले<फलेगा एंक दिन लेकिन 7 1202). 
7.७ ४लगेचं कोतिकारी,बंदी प्रःपरमानदांनी ते: गाणे म्हणण्यास सुरुवात यात: 


«» *२ रर हो 4 | £* ३” 
१: काणी १०५; 51 ग 0110001: वदा फिट टार 


प. बह पकार “खुशी के दोरे दोरे गे हे रजोमंटन पहले 
5 बहार आती हे पीछेसे खिजो गारंदे मन पहले 1 
कत्यी क्र -:.>मुनव्बर 'अंजमन होती है, महफिलं मम होती ह? . 
3), मगर कंब जब क खुदःजलती शमाये अंजुमन पद्दले । 
-_)"मुसीबत'आ कयामत-आ कहा जंजोरे। जिंदा हे, '__: 
“यहां तैयार बेठे हे गरीबाने वर्तन पंहले 1 पी ह | नड 
:>हमारा हिंद भी फूले-फलेगा एक दिन:लेकिन, र 
रो पा > ... मिलेंगे-बाक मे लाखा हमारे गुलवदन पहले । 
की व >> हम दुख 'भोगना 'लेकिन .हमारी नसलं सुखं पावे, न 
| ये दिल में ठान लो अपने एं हिंदी-मर्द जन 'पहले। १०) 
प..परमानदां्या मुखातून गाण्याचे स्वर बाहेर पडू-लांगले; सर्व राज- 
"बंदी त्यांच्या सुराशी सूर मिसळून ते.गाणे म्हणू लागले. मृत्यूच्या उंवरठ्यावर . 
उभे असलेल्या त्या क्रांतिवीरांच्या? ब्वलंत भावनेतून वाहणाऱ्या ला उदात्त 
घराने 'जिलचे कूर- व. भयाण: व्रातावरण देखील भरून ब भारून गेले... 
भोवतालचे वकील, नोकर व प्रोलिस अधिकारी >यांच्या डोळ्यांत पाणी उभे. 


| 

। 

| 

| 

। 

| 

| ऱ ७ 7) ९-३ ८४-००. 9 
| ल र पारस्थत पाहून-न्यायाधेशाने पव .केद्यांना त्यांच्या कोठड्यांत 
परत नेण्यास सांगितले कक णक कट रं 


€४११॥४८५.///..॥ 49///ई 
४21212 6 


*“५“**"> 


00५ 0: क ८ क ३,>, 


शर 


हस्तक आहात: ह्यास्तव माझ्या अंगावरचा हा 'कोट; पायजमा व पार्यादील 
इट ह्यांचा लिलाव करून आलेले पेसे त्या सामाज्यशाहीच्या खजिन्यात झरा?” 


केतोरसिहाचे. हे. उद्‌गार . ऐकून सर्व अधिकारी. चिन भिन: होऊन गेले 


जेलच्या सुपरिटेंडेटने त्याला तुरुंगाच्या कोठडीकडे नेण्यासाठी पकडले. जेल 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


/(६१०२.) 


सुपरिंटेडेंट मि. टॉपर हा जरी इंप्रज होता तरी 'कतारसिंह [सारख्या कोवळ्या 
उमद्या मुलाचे ते बीरोचित उद्‌गार ऐकून म्हणाला, “ शाब्बास ! 
*-, खटल्याचा, . निकाल 'लागल्यानंतर काशी देण्याच्या दिवसाच्या 
मध्यंतरीच्या काळात पंजाबचा गव्हर्नर ओडवायर ह्याने लाहोरच्या सेंट्रल 
जेलमध्ये जाऊन राजकीय बंद्यांची व्यक्तिश: गांठं घेतली. तो कर्तारसिंहाच्या 
कोठडीजवळ आला. ब,पंज्ञाब्री भाषेत . त्यांना . म्हणाला, . ' मि. कर्तारसिंह, 
तुमचे षय तर फारच कमी आहे. ह्यास्तव फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी तुम्ही 
दया-याचनेचा अर्जे करा. म्हणजे. फाशीरेबजी काळ्या पाण्याची शिक्षा 
तुम्हांला मिळेल. तुमचे प्राण बाचतील. !!.ओडवायरची नोकरी पंजाब प्रांतात 
बरेच दिवस झाली-होती. म्हणून त्याला पंजाबी. भाषा येत होती. चा 
ओडवायरचा तो...सछा ऐकताच : कर्तारसिंह *तिरस्काराने उद्गारले, 
“ मेहेरबानी करून. तुम्ही माझ्या कोठडीपासून :चालते व्हा. ?” 
१६ नोव्हेंबर १९१५, फाशी 'देण्यांच्या. तक्र्त्याकडे-पिंगळे व कर्तारसिंह. 
ह्यांना चालविले: होते. :कतेव्यंपूतींचे समाधान, व्र. आनंद ₹ 


टे & च 
् न 'त्यांच्पा 'चेहज्यांवर 
"दिसत :होता:. तुरुंगात कतोरसिंद्वांचे वजन .१०.पौंडांती 


वोढल्ले होते. फासाकडें 


ज्ञाना ते गाणे म्हणत चालले: होते:, . . - - 
* ७ 5 : ': "नमाज संध्या यही हमारी और... - 
2 '. प्राठःपूजा भरी संब यही है .: 
धरम, करम सब यही है प्यारो 
यही खुदा और राम अपना । 
तेरी सेवा में ए भारत 
डं _ : अगर-तन जाये सिर जाये । 
*''':_. _ - तोमैं समु कि'हे मरन 1 
- “*“__  यददापर मुक्तिपंथ मेरा । 


शेन देल क 


१९, स्टेशनमास्तरचा भाकरीवडव्या । “. _. 
'(पाडत परमानंद) धी 


प. परमानंद झाशी हे बुंदेल खंडातील झाशीचे राहणारे. वरिद्यार्थी......... 
म्हणून ते.प्रयागला शिक्षणासाठी गेले होते. विद्यार्थिदशेत त्यांचा क्रांति-. 
कारकांशी सत्रध आला व १९०५-०६ च्या सुमारास त्यांनी बॉम्ब देखील 
तयार केले होते. वेळप्रसंगी तुहुंगात जाण्याची पाळी आल्यास दळण्याच्या.... 
न्य अठुभष असाबा म्हणून त जात्यावर दळण्याचा सराव देखील करीत. टु 


चर 
कळ. ० 


अ प्र्जां स्म “ ह की ४६ का 
हिदी रश्‍मी उठाव कर्यासाठी, हत्यारे जर्मविण्यासाठी ष जपानमुध्यीलू. ".. 
" गने. होते पहिले मो ज्षाषिरुद्ध उठठाषूणी करण्याच्या प्रचारासाठी ते जपानला... :_. 
करण्यासाठी अमेरिये युद्ध पुरू झाले. गदर. पार्टीचे कांही लोक भारतात उठाष- 
महासागरात धुभाकू मली गावात भाल एमडेन ह्या जर्मन युद्धनौकेने हिंदी तला 
वाहतूक करणाऱ्या स. वातलाःहाता. त्यामुळे , पूर्वेकडील देशांशी इंप्रजाच्या _ : 
प्रवास करण्याची प साजांचा संबध पुटला होता. फक्त जपानी जहाजांताच _ 

_'रेथानगी. होता. दोन महिने थॉबळ्यानंतर त्या प्रवाशांनौ _.. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १०४) 


हिंदुस्थानला जाणाऱ्या  तोसामारू _. ह्या. जपानी..जह्ाजात. जागा मिळाली. 
अमेरिकेतून आलेल्या गदर कार्यकर्त्यांबंरोबर पं. परमानंद ब जपानात गद्र 
पार्टीचा प्रचार करीत असलेले इतर क्रांतिकारंकही ' तोसामारू जहाजाने 
: ज्निधाले. षाटेत ते जहाज सिंगापूर, रंगून इ. बंदरांत थांबत थांबत कलकत्ता ' 
बंदराला लागले, _.... , 
अभेरिकेतून आलेले गदर क्रांतिकारक ठिकठिकाणांहून.. हत्यारे गोळा. 
करीत होते ब जहाजांवर निरनिराळ्या बंदर्रांत व॑ जपानमध्ये असणाऱ्या हिंदी 
लोकाना हिंदुस्थानात जाऊन इंग्रजांच्या विरुद्ध उठावणी करण्याचा सदेश दत 
होते. ही गोष्ट जहाजावरील इंग्रज प्रवासी व अधिकारी यांच्या नजरेतून सुटणे 
शक्‍य नव्हते. जपानमध्ये असणाऱ्या ब्रिटिश वकिलालाही गद्र-क्रांतिकारकांच्या 
हालचालींची बित बातमी लागत होती. ह्या. इंप्रजञ अधिकाऱ्यांनी क्रांति- 
कारकांच्या हालचालीची आगाऊ सूचना-इंप्रज सरकारला . दिली. त्यामुळे 
तोसामारू * -जंहाजातील उतारूतच्या*स्वागतासाठी इग्नेज सरकारने कलकत्ता 
बंदरावर सेन्य तयार ठेवले होते.  :_.. : * ”: 
_ "जहाजं कलकत्ता बंदरासः लागताच इंग्रजांचे मुलकी. व: लष्करी अधि- 
कारी .भरांभर:बोटीवर चढले. त्यांनी प्रत्येक उतारूची* कसून तपासणी 
करण्यास सुरुवात केली. पिस्तुले, बंदुका इत्यादी शस्त्रे जवळ अंसणाऱ्या क्रांति 
कारकांची धरपृकड-सुरू झालो. हा बांका प्रसंग पाहून <पं. परमानंदांनी त्या 
गदीत स्वतःचा वेष पालटला..काही हिंदी . मजूर ब्रह्मदेशातून हिंदुस्थानंला 
येण्यासाठी रंगून येथे ' तोसामारू ?, जहाजात बसले 'होते. मजुरासारंखा 
पेहराव करून ब जहाजावर पडलेली एक जुनी बादली घेऊन व फाटक्या 
बुटांचा जोड तिच्यात घाढून पं. परमानंदही . मजुरांच्या त्या घोळक्यात 
घुसले; यांच्या तपासणीची वेळ आली ,तेव्हा,अधिकाऱ्याने विचारले, “तू रे 
कुठून आलास? 2. . 5 ::: क्क ३: > 
7 १०३ ४ /रंगूनंहून. ? पंडितजींनी उत्तर. दिले 
55, तेथे>काय*्ठद्योगधंदा 'करीत होतांस/?2१' 2 ::81.. ६. ... 
1८48121) श्र्कां स्टेशनंमास्तंरच्या री 'भाकः था'बंडंबीत होतो १५ ॥॥5॥॥७)३ 
30 यवा 
| च्य़ा 'फॉटकाच्याज्बाहरु'-सोडन"दया:?. झंडती 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


जेगाऱ्या शिपायांना त्याने आज्ञा. केली. फकत पंडित न एवटे. त्यांच्या जा 
"माडा बितावणीमुळे'त्या कटाव पटीसलामत (सुटले: उरलेले स्म शैद्र- यी 
-” बोगमत पकडणे गेज होते; पंजाबातील मुलतान :येंथील'-तुरंगांत "त्यांचा ... 
न रवानगी 'एका' स्पेशल आगगाडीने करण्यांत:आत्ी | क 
" न>"मपे."परमानंद बंदराच्या बाहर -सहोसलामत पडले. गदर:पार्टीच्या... 
- 'सदभाग्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट फार महत्त्वाची होत य परमानंद. ह्यांना... 
जपानमधील जगन 'राजदूताकहून हिंदुस्थानचा युद्दोपयोगी नकारा मिळविला, _ . 
“होता-.पर्‍्यात हिंदुस्थानावर..हब्ला करण्याच्या 'दृष्टांन पूल १. लष्करी छावण्या,' 
र महत्त्वाची शहरे, बंदरे इव्यादी माक्‍याच्या गाष्टा नमूद केलेळ्या हत्या. जमन. 
-युद्धखात्याने तो नकाशा ,तयार.. केलेला. होता. . त्या नकाशावर जमन युद्ध 
:- खात्याची.-मोहर (शिक्का ):होती..!तो' नकाशा पंडितजींच्या खिशात होता." 
-: “पंडितर्जींची झडती न घेतली गेल्यामुळे.तो नकाशा बचावला होता 
बद्रावाहेर पडताच पंडितांनी टांगा पकडला.।व* ते कलकत्त्यातील. :_. 
"..*एका वा सहकाऱ्याला भटण्यासाठी गेले. लगेच रात्रीच्या गांडीने ते 
लाहोरला .र॑वानो झाल. लाहोर येथे माई परमानद राहात होते. भाई परमानंद 
>्हेएम- ए-.असून फार ववेदवानव चार यसंपन गृहस्थ ःहोते.. काही दिवस ते. 
आर्यःसमाजाने चालविलेल्या महाविद्यालयात : प्राश्यापक म्हणून काम करीत प 
होते..झाय: समाजाच्या प्रचारका्यासाठी:ते आफ्रिका; अमेरिका, इंग्लंड इ: . 
देशांतही जाऊन आले. होते. आफ्रिकेतील त्यांच्या एका सभेलामहात्मागांधी 
हे-अध्यक्ष होत.,गांधीजी; पं.मालवीय वप - नेहरूही स3 मंडळी. 
माई परमानंदांना फार मान देत असत. पुढे पंजाबात सरकारविरुद्ध सारांबदीची 
चळवळ सुरू झाला. त्या घेळी लाला लजपतराय, अजितपिह इ. पुढारज्यांबराबर 
पंरमानंदांनाही इंग्रज सरकारने: पंजांबांतून , हृदपार केले. त्यामुळे ते. - 
अंमेरि क्षेत-गेल- त्याच्याच प्रेरणेने लाला हरंदयाळं री गेले. अमेरिकेत. 
असताना 'माईजाचा गदर कार्यकर्त्यांशी घानष्ठ संबंध 'आलां.. ते इंग्लंडमध्ये  - : 
गल. जसताना त्यांचा सा. सावरकर'व त्यांच्याअभितष भारत ह्या करोति 
कार[. संघटनेशी संबंध आला होता: अशा रीतीने सश क्रांतिकारांशी त्योचे 
॥जन्हाळ्याचे :संबंध निर्माण ह्यालेः ते जरी प्रत्यक्षसशस्त्र चळवळीत भाग घेत. > 
नसले, तरी क्रांतिकारकांना 'स्वीतोपरी मदत करीत सित म की 


| 


(१119041161 


१५०६) 


पं, परमानंद हे भाई परमानंदांना जाऊन भेटले. झालेली हकीकत" 
त्यांनी भाईजींना सांगितली. 'भाईजी त्यांना म्हणाले,“ बाकीची सर्व मंडळी ' 
कलेके'त्यास पकडली मेली असून त्यांना मुलतानच्यां तुरुंगात. धाडण्यात 
आले आहे, अशी बातमी आहे. तुम्ही फार सावधानतेने वागा, कर्तोरसिंह व. 
पिंगंळे ब्रिटिशांच्या हातावर तुरी” देऊन भारतात आंले आहेत. एक-दोन 
दिवसांत. ते येथे. येतील. त्यानंतर पुढील" बेत तुम्ही ठरवा. तोपर्यंत इथेच 
विश्रांती-ध्या, मात्र :त्यानंतर लागलीच. काही. दिवस कपूरथाळ्यास जाऊन 
राहा: कपूरथाळा संस्थांनं .असन्यामुळे . त्या. संस्थानच्या हंदीत इंग्रजांचा ' 
ससेमिरा तुमच्या पाठीमागे लागणार नाही. ?_ . 0: 

भाईजींनी ::सांगितल्याप्रमाणे* पिंगळे आणि कंतीरसिंह : तेथे आले. 
पं-परमानंद, पिंगळे; कर्तारसिंह भाईजींच्या सांगण्याप्रमाणे कपूरथाळ्यास गेले. . 
साधूचा वेष घेऊन ते एका मंदिरात गेले:-पं. परमानंदांनी जपानहून आणलेला 
तो.नकाशा कर्तारसिंह, पिंगळे-व सचिंद्र संन्यांल ह्या आपल्या सहकाऱ्यांना 
दाखंविला. त्या :नक्ताशाबर-महताच्या, बाबींवर [पंडितजीत्ी. लाल शाईने खुणा 
केल्या होत्या, त्या;अनुरोधाने. पुढील बेत ठरविण्यात ऑल. पिंगळे व्र-कर्तार- - 
सिंह. ह्यांनी 'सेन्य फितूर करण्याच्या दृष्टीने सैनिकी “छावण्यांतून: प्रचार. सुरू 
केला, पं>-परमानंदांनी: एका 'सहकाऱ्याच्या मदतीने दोन. डट्चनः,बॉम्बःतयार 
केले. जर्मन युद्धखात्याने .तयार: केलेल्या हिंदुस्थानच्या ..नक्ाशात :२२ प्रल ' 
महत्त्वाचे दाखविले गेले होते. हे २२ पूल उडवून देण्यासाठी दोन:डद्यन बॉम्ब - 
तयार--कैेले*.होते. तारायंत्र ब टोलेफोनच्या तारी तोडण्याची सामुग्रीही 
पं. परमानंदांनी. जमविली ,होती.* २१ . फेब्रुवारी १९१५ ला संथ बाजूंनी 
भारतात.,उठाव करण्याची; 'एकाच वेळी प्रल:उडवून :देणे, टेलिफोन वःतारा- - 
यंत्रांच्या “तारा तोडणे, व सैन्याच्या फितूर «'छावण्यांनी इंप्रजांविरुद्ध बंड 
“उभारणे तारीख ठरब्रिए्यात आली होती. पंरंतु. देवाचे:;फासे उलटे पडले. . 
फरितुरीने दगा, दिला..:फिव्र, कृपालसिंग ह्या सरकारी हेरांने..ती बातमी 
इंग्रजांना |दिली>ऱ्वोहींकडे धरपकड, सुरू थाली; पिंगळे: मीरतच्य़ा लष्करी - 
'छाघणात,बॉम्बरत्या-ऱ्रंकेसह..पकडले गेले, प. पंरमानंदांना-लाहोर येथे: पकंड- . 
ण्यात;क्ाले: भारताचा 'तो,खुशा. भसलेला नकांशा त्यांच्या खिशात सापडलां. 
: ८६ लोकांना पकडण्यात. झाले. भाईपरमानंदांचा. जरी प्रत्यक्ष .कटाशी. काही : 


(१119091161 


(१०७) 


संबंध नव्हता. तरी सरकारने खोटाच पुरावा तयार करून त्यांना ह्या खटल्यात 
भडकवून दिले. कावीळ हालेळ्या व्यंक्तीस:सेर्व गोष्टीलपिवळ्या दिसतात* इप्रज् 
सरकारला देखील भाईजींसारखी विद्वान, स्व्‌तंत् विचाराची व समाजावर 
बजन असणारी माणसे शत्रूप्रमाणे घाटत होती म्ह॑णूनच सरकारन भाईजींना द्या 
कटात गोषले. खटल्याचा निकाल लामगून-सवांना फाशीची,शिक्षा दण्यातःआली. 
भाई परमानंदांसारख्या सज्जन माणसालां फाशीची शिक्षा सांगणे म्हणचे 
साप साप म्हणून भुई.बडविण्यासारखे होते. पं.-मालबीय वगेरे पुढाऱ्यांनी व्हाईस 
रायची गाठ घेऊनं खटल्याचा फेरविचार करण्याची विनंती.केली.. व्हेइस रॉयने 
सखटल्ा .प्रिव्ही. कोन्सिलकडे (इंग्लंडमधील वरिष्ट कोर्ट / पाठविला... काही 
दिवसांनंतर .प्रिव्ही कोन्सिलचा. निकाल. आला. . पिंगळे, कतारसिंह इत्यादी 
सात जणांना फाशीची शिक्षा व इतरांना. जन्मठेप काळ्या पाण्यांची शिक्षा 
देण्यात आली. ... .. 
_'. _ 'पंजांबचा गव्हर्नर ओडवायर याने लाहोर तुरुंगात इतर केंद्यांप्रमाणे 
पं.-परमानंदांची गाठःघेऊन .शिध्ता कमी होण्यासाठी दयेचा-अजे सरकारकडे 
करण्यास सांगितले. बावीस वर्षांची उमर असलेले पं. परमानंद उत्तरले. “ मी 
वऱ्साझे. साथीदार ह्यांनी जे कले. त ' देशाच्या संरक्षणासाठी केले न्हात 
आम्ही-स्वतःला ' निरपराधी समजत “आहोत. इंग्लंडला. विजयी करण्याचे 
विच्वार्‌ आम्ही स्वप्नातही आणले नाहीत. ह्यास्तव इंग्रज सरकारजवळ प्राणांची 
भिक्षा मागून आमच्या देशाच्या उज्ज्जल इतिहासाला आम्ही कलंकित करू 
इच्छीत नाही. 
परमानंद अदमानला 'काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगीत होते. बारी ह्या 
नावाचा गोरा इसम त्या कारांगरुहाचा जेलर . होता. तो 'स्प्रतःला अँर्देमानचा 
देव समजत असे व राजबंद्यांना सेतानाप्रमाणे छळीत असे. अट्टल खुंनी व 
दरवडेखोर कैदी देखील त्या सैतानाला पाहून थरथर कापत असंत. 
क. य वय 
ही. . त्यांनी फोडंदिशीं 
बारीसाहबांच्या थोबाडावर लाथ मारली ह. 
' छाल 1111 ता कूळ गा डीड के नी 
सुटका झाली 6 


1 


१० 


7 (// 17:71.) ||४५.. | म (२ | | « | वी > 3६५३6 र; 


(१119041161 


२०, गद्रचा सेनापती 
( डॉ. पांडुरग संदांशिव खानखोजे ) 


'पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुषातीच्या सुमाराचा काळ. ( १९१४>). त्या 
काळाच्या सात-आठ वर्षापूर्वी नागपूरजवळील वर्ध्याचा एक - सामान्य 
विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेस जातो काय आणि दुसऱ्या महायुद्धांची संधी 
साधून 'हिंदुस्थानातून इंग्रजांचे राज्य घालवून देण्यासांठी वीस हजार फौज 
घेऊंन हिंदुस्थानावर चाल करून यंतो काय, सारेच अत्य, सर्वचं असामांन्य 
तंचापि ते अतक्ये ते असामान्य वः ते. अशक्य पांड्रंग सदाशिव खानखोजे 
ह्या तरुणाने शक्‍य करून:दार्खाविले 

खानखाज ह विदर्भ प्रांतातील रहिवासी. विद्यार्थीदशेतच खानखोजे 
'होंचा तबंध “बंगालमधील - . .. .. 1... 200. 
गुप्त क्रांतिकारकांच्या अनु- _. _ -< 
शीलन' द्या संघटनेशी आला. . 1... 9. 00600... त्त 
होता. हिंदुस्थानात माध्य- द्या > ग र्र व ; न्स श्व 
निक शिक्षण झान्यानंतर ' न्न कू १ हू ण वी टा; क 
उच्च शिक्षणासाठी. ते. अमे- क्य 
र॑केस:-जाण्यांस. निघाले. हट रळ री 
ब्ाटेत-_ :काही....दिवस ते. 0 
जपानमध्ये व. चीनमध्ये... आडी 
थांबले.. तेथे. जपानी _व 
चिनी क्रांतिकारकांशी संधान 


साधून. त्य़ांनी. शस्तराख्े, 
स्फोटक पदार्थ, दारूगोळा. 


इ. ची. माहिती मिळविली 
च:नंतर.त्े अमेरिकेस-गेले. . 


अमेरिकेत गेल्यानंतर त्यांनी शोते 
केली*त्या शासत्रातील एम्‌. एस्सी. 


1 ' शाखांचे शिक्षण घेण्यास सुरुवात 
ही उच्च पदवी त्यांनी संपादन केली. त्याच 


(1119041161 


( १,५९१) 
काळात खानखोजे ह्यांनी लष्करी 'विद्यालथ 
नोंदवून ' लष्करी शिक्षण घेतले. व त्य़ा. शिक्षणाची पद्विका*मिळत्रिली, 
खानखोजे हे जरी शेतीशिक्षण घेत: होते' तरी त्यांच्या मंनात क्रांतीच्या 
विचारांच्या. _ ज्वलंत भावना पेटलेल्या * होत्या. त्या . विचाराची. प्ररिप्रर्ती 
करण्यासाठी लष्करी शिक्षण ष स्फोटक ,पंदाथीचे शास्रीय ज्ञान ह्या गोष्टींची 
फार आवश्यकता होती. खानखोजे ह्यांनी त्या गोष्टी हस्तगत केल्या. 


त्या वेळी हिंदी लोकांनी उद्योगधंदे, नोकशे, व्यापार, शिक्षण ह्यांसाठी 
इंग्लंड, अमेरिकेत विनाम्रयासाने जाता येत होते. हृघीप्रमाणे बंधने नव्हती 
त्यामुळे -पंजाब, सिंध, संयुक्‍त प्रांत व बंगाल ह्या प्रांतातून बरेच हिंदी लोक 
भमोरेकेत जाऊन स्थायिक 'ाले होते. त्यांची सांपत्तिक स्थिती चांगलीच 
समाधानकारक:बनली होती .- त्या सुमारास चीन, जपान, रशिया तुकेस्तान 
ह्या देशांतूनही तेथील.काही लोक हिंदी लोकांप्रमाणेच अमेरिकेत गेले होते. 
त्यां देशात राजेशाहीविरुद्ध जनतेचे संघर्ष सुरू झाले होते. त्यामुळे तेथून 
' अमेरिकेत: गेलेल्या लोकांच्या मनात स्थत *च्या देशात सशस्त्र क्रांती करण्याचे 
_ विचार घोळत- होते. एकंदरीत. त्या..सुमाराचा काळ असा होता की, .बऱ्याच 
देशांत राजस्तेविरुद्ध काही जहाल. देशभक्तांनी क्रांतीची कुंडे पेटविली 
. होती-ह्या लोंकांच्या संपकोने अमेरिकेतील हिंदी लोकांच्या मनातही इंग्रसा 
राजसत्ता हिंदुस्थानातून उखडून टाकण्याचे विचार येऊ लागले. . 
__ लष्करी रिक्षण पुरे. झाल्यानंतर” खानखोजे वरीलप्रकारच्या हिंदी 
लोकांना जाऊन मिळाले. हिंदुस्थानचे स्वाकतःय. मिळविण्यासाठी ह्या सवे 
मंडळींनी एक संघटना स्थापन केली. . त्या संघटनेच्या शाखा अमेरिकेतील 
निरानेराळ्या शहरांत . उघडण्यात आल्या. ह्या संघटनेचेच पुढे ५ गदर?! 
सुंघटनेत रूपांतर द्ाले. गदर पक्षाचे प्रचारकार्य लाला हरदयाळ. ह्यांच्या- 
. कढे गेले. लष्करसिद्धतेचे काम खानखोजे यांच्यार सोपविण्यात आले. 
पहिले महायुद्ध पुरू धाले. हिंदुस्थानात डतीत. उठांव करण्याच्या 
कार्यासाठी बाबा सोहनसिंह 'भकना, बाबा पर्वीसिह आझाद इ: गदर 
कार्यकर्ते कोमागातांमारू जहाजातून हिंदुस्थानात रवाना शोले. खानखोजे, 
पिंगळे ष कर्तारसिंह यांनी. वीस हजार सैन्य ष भरपूर दारूगोळा भरून तीन 
जहाजे इराण, तुर्वीस्थानकडे रवाना केलो. त्यानंतर पिंगळे बे कतौरसिंह हिंदी 


त. ( मिलिटरी, कर्किडमी:.) जनावर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


.( ११५) 


लष्करात किंतुरी फैलावण्यासाठी हिंदुस्थानात रेवाना झाले. इराण अफगाणि- 
स्तानमार्ग हिंदुस्थानावर हल्ठा करण्याची कामगिरी खानखोजे यांच्याकडे आल्ी- 
खानखोजे यांनी इराणमधील मिटिश सैन्यावर हा करून त्यांचा 
परांभधं केला व ते. भफगाणिस्थानात आले. तेथे असलेक्या ब्रिटिश सैन्याने 
खानखोजे हयॉच्या-सैन्याचा पराभव केला: खानखोजे पकडले गेले. इंग्रजांच्या 
लष्करीकैदेंत असतांना-त्यांनी पहारेकऱ्यांशी. संधान बांधळे. लष्करी शिपा- 
यांचा गणवेश मिळवून तो. पोषाख चंढवून ते ब्रिटिशांच्या लष्करी छावणीतून 
निसटले व डोंगरी भागात जाऊन पहाडी लोकांच्या टोळीत. सामील झांले- 
ठोळीवाळे्यानी त्यांना फार आपलेपणाने आश्रय ..दिंला: .. खानखोजे 
प्रिटिशॉंच्या 'लष्करी तुरुंगांतून निसटल्यानंतर त्यांच्या. तपासासाठी चोहोकडे 
शोधाशोध सुरू झाली. ब्रिटिशांच्या. लष्करी अधिकार्यांनी टोळीबाल्यांच्या 
बॅस्तीमंध्येही चौकशी. केलीं. परंतु खानंखोजे. ह्यांनी टोळीवांन्यांप्रेमाणे., वेधांतर 
इतके बेमाळूम -केले: होते. की, अधिकांरी . त्यांना.<ओळखूं ; शकले .नाहीतः 
त्यानंतर टोळीवाल्यांच्या.-साहाय्याने तेःगुपःचूपपणे'र्‍हिंदुस्थानात:- आले. -परंतु 
हिंदुस्थान सरकारला, गदर: कटाचा- सुगावा लागून .त्याने.'गद्र'च्या सवे 
'कॉर्यकत्यींची धरपकंड:करूने'काहींना.. फासावर चंढविले-होते; तरं काहींना 
अंदमानला काळ्यां-:पाण्यांबर पाठविले . होते. अशो. .स्थितीत खानखोजे 
ह्यांनी हिंदुस्थानात राहाणे. धोक्याचे. आहे अतएव त्यांनी प्रत. परदेशात 
जांवें. असा :लो. टिळकांनी .त्यांना. सछठा दिला. त्यामुळे ते रशिया व जर्मनी 
ह्या देशांतून अमेरिकेस गेले.तेथे स्थायिक झाले. .. '..__, 
.. त्यांनी शेतीचे उत्पादन सुधारण्यासाठी बरेच. मौलिक संशोधन-कार्य 
केले. त्यामुळे, मेक्सिकोच्या (अमेरिका ) सरकारने त्यांचा मोठा संन्मान 
'केला. व.त्यांना डॉक्टरेट दिली. ह 
_:- वतःला .मिळणारे मानसन्मान “च सुखी. जीवन. ह्यांच्यावर पाणी - 
:सोडून,मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेसारख्या परदेशात सैन्य उभारून 


.... हराणची. बाळवंटे.व अफगाणिस्तानचे बफोच्छादित वैराण दऱ्या-खोरी व 
- --<पह्माड;<झ्ोलांडीत . हिंदुस्थानचा, उंबरठा गाठणाऱ्या. खानखोजेचा लष्करी 


२ डावपेचाचे, अतुल, साहसाचे, संघटना-चातुयीचे, कुशाम्र बुद्धिमत्तेचे व उत 
देरप्रमाचे कौतुक, करावें तेवढे थोडेच. | र 
क्य > । अ जेर जॅ 


(१119041161 


( ७३१ ऱ 

२१. अफगाणिस्तानात. हिंद्‌.-सरकारची -स्थापना ..... 

( राजा महेंद्र प्रतापं ) 1९ 9 वि , फम्या 

काही माणसे एखाद्या ध्येयाच्या माग लागूंन आयुष्यभर त्या ध्येयाचा पोर्ट 

पुरावा करतात रांजा महेंद्र प्रताप अशा व्यक्तींपैकी होत. हिंदवी, स्वातंत्र्याच्या 
| » प्राप्तीसाठी ह्या माणसाने उभी हयात 

घालविली. हृदयांत. स्वातंत्र्याच्या 

कल्पनेचा अमोल ठेवा साठवून बँ 

पायाला चक्रे बांधून हा देशभक्त 

प्रथ्वीच्या गोलाला चक्कर मारून आली: 

5 ओसाड आफिडी मुळख, सेबिरियाची 

वाळवंटे, तिबेटांतील बर्फ व दुर्गम खिंडी, 


की 


ऱ ब द बकरे. चिनी-जपान्यांचे मुळ्ख आणि अ्थांगः 
रु च “8 प्रशान्त महासागर ओलांडून अमेरिकेची 
््नताप 95) प : 


:' सुवणभूमी-जगाच्या ह्या सर्व भागात 
राजा महेंद्र प्रताप फिरले. आणि 
फिरले ते एकाच 'जंबरंदस्त आकांद्दोने 
स्वतंत्र भारताची राज्यस्थापना करण्या 
साठी. ४ | 


भकश्‍ीया 
शशि 


र २० डिसेंबर १९१४ रोजी महेंद्र 
"र्‌ प्रताप भारतातही गुप्तपणे. निसटून 
: :>3 शी न्य फ्रिडी 3 8 
ठी - खैबर .खिंड मागीने आफ्रिडी 'ठोळी- 
ी ७ वाल्यांच्या मुलखांतून अफगाणिस्तानात 
टर ११ गेलेव काबूल ह्या राजधानीत पोहोचले. 


त्या वेळी *अफगाणिस्तानवर. अमीर 
हबिबुन्लाखो राज्य करीत होता. राजा 
| महेंद्र ्रतापं यांनी जर्मनीचा प्रमुख कैसर 
यांचे पत्रे.अमिराला आणविले. परंतु अमीर इंग्रजांच्या पूर्णपणे. कच्छपी गेला. 
असल्यामुळे ता केसरच्या सल्ल्याप्रमाणे इंग्रजांशी युद्ध पुकारण्यास तयार होईना, 


त्या वेळी 'जमनीने इंग्लंडविरुद्ध युंद्ध पुकारंले होते. तथापि अमिराने राजी महेंद्र... 


(७:॥॥॥२(०:॥॥॥॥ २०६ 


(११२) 


प्रताप ' यांच्याशी बांटाघाटी करून कॉंब्रज्ल येथे हंगामी डिडॅ्ॅरकार स्थापण्यास 
मान्यत्ता दिली. ह्या हंगामी सरकारला इंग्रजांशी 'छिढण्यांसाठी पन्नास ' हजार 

अफगाण सैन्य भमिराने. द्यावी, युद्धात ठार झालेष्या.. अफगाण -सँनिकांच्या 
दरडोई दहा हजार रुपये स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या. सरकारने अफगार्णिस्तानास द्यावे 
व सिंधू नदी हिंदुस्थान व अफगाणिस्तान ह्यांच्या दरम्यानची सरहद असावी 
अशा अटी ठरल्या. दिनांक १ डिसेंबर १९१५ रोजी कावूल येथे पहिले 
हंगामी हिंदी सरकार स्थापन झाले. रजा महेंद्र प्रताप हे त्यां राज्याचे कध्यक्ष 
निवडले गले. 'भोपाळचे डॉ. बरकतुळ्ला हे प्रधान मंत्री ब॑ मोलानां. उबेदुछाह 
- गहमंत्री व प्रचारमंत्री म्हणून निवडले गेले. लाहोर येथील बीस तरुण विद्यार्थी 
व दोन शीख गृहस्थ मिळून सचिवालय तयार. झाले. -. 


>. .राजा महेंद्रःप्रताप व-मोलाना 'ञबेदुछाह यांनी हिंदुस्थानातः निरनिराळ्या 
व्यक्‍तींना"पत्रे पाठवून. हंगामी हिंद. सरकार. स्थापनं झाल्याची वाता व पुढे 
करावयाच्या कामांची ;योजना कळविली. महेंद्र. प्रताप, यांनी पं. मदन मोहन 


(९ ७). 22 डड 


प 
मालवीय यांच्याशाहा नवचारावातमय:सुरू-कला:हांता 


पेशावरं येथे 'अर्मारचंद:बम्बवाल..ह. हंगामी सरकारकडून, येणाऱ्या गुप्त 
संदेशांचा प्रसार व प्रचार'व करीत.'होते..त्या कामी. त्यांनासरदार. गुलाम 
हेदरखांचे: खूप साह्य लाभत. होते गुलाम 'हेदरखां हे अंफगोणिस्तानचे 
पेशावर येथील पोस्टमास्तर होते>मोलवी अबदुछाह:हे एंक गृहस्थ अमीचंदांचे 
त्र असून ब्रिटिश -रियासतीच्या उच्चाटनाच्या प्रयत्नांना साह्य करीत असता पुढे 
त्यांना) इंप्रज्ञांनी. पकडले, -परंतु.. पोलिसांना मोठ्या शिताफीने. चुकवून ते 
भंफंगाणिस्तानात पसार झाले. :डेरा इस्माइलखानचे नबाब 'हे. हंगामी हिंद 
'सरकारलो :सहानुभूती दाखविणारे राज्यकर्ते. होते, :त्यामुळे, इंग्रजञ आधेकारी 
नबाबाचा *द्वेषः ब. हेटाळणी करीत .असता. 'एका इंग्रज अधिकाऱ्याने तर 
स्वतःच्या कुत्र्याचे. नाब “ नबाब, असे ठेवले. तो. कुन्ञा भुंकू 'लागला 
तो इंप्रज-आधिकारी हिंदी.भधिकाऱ्यांना म्हणे, “ तुमचा 'नबोब ह्या कुत्र्या 
सारखा फक्‍त भुंकत राहतो.॥,ही:गोष्ट नबाब कासिमषां यांच्या कानावर गेली 
"ल्या इंप्रज्ञ* अधिकाऱ्याचे 'दात त्यांच्याच .धशात , घालण्याची एक, नामी. युक्ती 
“ ह्यांनी शोधून,काढली स्वतः पोळलळ्य़ा,कछुन्यांनातत्यांनी इंप्रज:अधिकाऱ्यांची 
नावे दिली.'एवबढेच नव्हे -तर नबाबांचे 'चुत्रे-संपून. काही 'इंग्रजांची नावे .शिछुक 


(१119041161 


क वी 6०८ /॥-०५॥ "१4 
क क. ळू » क .. ५ ** 1:2:9.022. 5 


(१४४) 


राहिली होती. तेवढ्यासाठी 'नबाबांनी त्या ' उरलेल्या -भधिकांथ्यांच्या संख्ये... 
इतकी भाणखी कुत्री.विकत घेऊतनन'*त्यांना ' त्या अधिकाऱ्यांची नावे दिली . 
काही भधिकाऱ्यांना कुत्रे, बनाविले.व..काहींना. नाही, असाच ठगाच पंकतिप्रर्पचं 
नबाबासारख्या खानदानी.भणसाला कसा:आवडेल ? नबाब कासिमखां यांच्या 
दिवट्या चिरेंजीवाने त्यांभै एक अुप्त'पत्र इंग्रजांना नेऊन दिले. त्यामुळे नबाबाला 

कैद करून त्यांच्या त्याःनिमकॅहॅरांस॑ मुलाला इंप्रजांनी गादीवर बसविले. *' 


राजा महेंद्र प्रताप यांनी सोन्याच्या पत्र्यावर मजकूर कोरून ते पत्रं 
रशियाचा बादशहा झार यांलां देण्यासाठी डॉ. मथुरासिंग समशेरसिंग व 
खुशी मोहंमद या दोन राजंदूतांबंरोबर पाठवून 'दिले. रशियन हद्दीत जाताच 
रशियन गन्हनरने ते पत्र झ्ारकडे पोहंचतें करण्याचे वचनं देऊन पंरत पाठविले. 
रशियाकडून काहीच उत्तर न आल्यामुळे सरदारांसेंग व दुसरे. एक अधिकारी. 
परत. रशियाला जाण्यास निधांले.'वाटेत ते पंकंडले गेले व त्यांना इंप्रजाच्या 
स्वाधीन करण्यात आले. इंग्रजांनी'त्यांनां पेशावर येथे फाशी. दिले. नेपाळ 
चीन, जपान या. देशांकडेही महेंद्र प्रतापांनी आपले राजदूत पाठविले इरांणला 
साठोवेलल दूत करसास्प व एक शीख सरदार वाटेत पकडले गेले. त्यांना गोळ्या 


धाढून इंप्रजानी ठार केले. करसास्प हे पारशी गृहस्थ बडोद्याच्या दिवाणांचे :. 
चिरंजीव: होते. ““-. ... ५: 


सन १९१६८ साली डॉ. बरकतुलञाह मास्कोला गेले. त्यांनी रशियन. . 
नेत्यांशी जोडलेल्या सोजन्यपूर्ण संबंधामुळे राजा महेंद्र प्रताप यांचेही 
रारेयात 'हा|द्क स्वागत झाले. त्यांना एका स्वतंत्र आगगाडीने ताश्‍्कंदहून र 
लोनेनंग्राडला नेण्यात आले. रशियन-क्रांतीची घुमश्‍चक्रा चाळू होती. बरकतुळाह. - 
याच्या प्रयत्नामुळ काम्रेड लेनिन यांच्याबरोबर महेंद्र प्रताप यांची मुलाखत 
चाला. महद्र प्रताप यांची सभा आयोजित करण्यांत' आली त्या काळी त्या 
सभेला पंज्ववीस हजार श्रोते उपस्थित हात. त्यानतर' १९१९ 'मध्ये महेंद्र 
प्रताप युरोपात गेले..ते जमनीत असता त्यांना बातमी मिळाली की ' अफगाणि 
स्तानचा अमीर हबिघुछा,यांचा खून. होऊन शहाजादा (राजपुत्र) अमानुल्ठाहं 
हा अफगणिस्तानचा अमीर झाला आहे. हो बातमी ' समत्ञताच राजा महेंद्र 
प्रताप काहा अनुयायी बरोबर 'घेऊनं षलनटून मास्कोमार्ग काबूलला पोहोचले 


रशियन. लोकांच्या आप ती 2; 
ह साताल.' चकमको- (झारंचे पक्षपाती 'व साम्यवादी> . 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४९४) 


यांच्यातील ) मुळे व घोडयावर बसून लाँब पक्ष्ल्याचा प्रवास करावा लागळ्या- 
मुळे त्यांना काबूलला पोहोचण्यास बरेच दिवस लागले 
दिवंगत अमीर हबिबुछांखां यांचे बंध्र'नसरुछोखां हे भंफगाणिस्तानचे 
बजीर'होते. बजीर .नसरुछाखां ष शहाजादा अमानुछोदर्खा हे इंग्रजांचे द्र 
होते. नसरुछाखां यांनी स्वखचीनें बारा हजार आंकिकी लोकाची फीज ईंगांमी, 
हिंद सरकारसाठी ठेवली होती. . त्या फौजेने इंग्रजांच्या. सरहदीवंरील लष्करी 
ठाण्यांवर. वारंवार हल्ले चढवून त्यांना सळो की पळो करून सोडले होते. अशा 
परिस्थितीमुळे तरुण शह्ाजादा-अमाचुछाद गादीवर येताच राजा महेंद्र प्रताप 
यांच्या डोळ्यापुढे इंग्रजांचा. पराभव-करून: कावूल-य्ेथील हंगामी हिंद सरकार 
हेंदुस्थानात.. नेण्याचे स्त्रप्न तरळू लागले. . त्या. दृष्टीने पंजाबात. उठावणी. 
करण्याचे. ठरले. तीन, बाजूंनी उठावणी-झाली :परंतु पेशावरच्या बाजूने उठावणी 
होण्यापूर्वीच इंग्रजी. सैन्याने. पेशावरला-वेढा घातला. सरदार गुलाम हैदर यांचे 
उठावण] करण्यासंबंधीच-एक,पत्न: इंग्रजांच्या .हातात पडल्यामुळे: असा घात: 
झाला. गुलाम हेद्र, अमीरचंद बम्ब्नवाल इत्यादी'कार्यकंत्यीना पकडण्यात आले 
शिवाय खेबर..खिंडीच्या..बाजूने.अफगाण सेनापती: सालिह मुहमदखां याच्या 
मूखपणामुळे.त्या.बाजूचा.हछा;फसला. : ... :::७ : 
. राजा महेंद्र प्रताप यांना अमीर अमांनुछाहखां याने सदिच्छां मंडळ' 
सदस्य म्हणातात. चीन, - जपान, तिबेट, सयाम, जमेनी,: तुर्कस्तान-व . अमेरिकेला 
जावे अंसे सांगितले.. त्याप्रमाणे.त्या कामगिरीवर ते निघाले. इकडे अमीर. व. 
प्रज म्ांचा सलोखा झाला..त्यामुळे राजा. महेंद्र प्रताप यांच्यासमवेत बालिनहून. 
आलेल्या सहकाऱपांना ताबडतोब अफगाणिस्तान सोडण्याची अमीराने :आज्ञा 
केली. त्रसेच हंगामी हिंद -सरकार'चे-गृहमंत्री उबेदुछाह यांना त्यांच्या सरकारचे: 
बुगबाळे अफगाणिस्तानातून भावरण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे ते व बरकतुा: 
मॉस्कोला गेले. राजा महेंद्र प्रताप अमीराचे सदिच्छा मंडळ सोडून अमे!रेकेला गेले.. 
::( .. काबूलमध्ये. हंगामी'. हिंद, सरकारचा: ओट ,घटकेचा खेळ दैवगतीने : 
उधळण्यानंतर. राजा महेंद्र ,प्रताप,सन १९२५. साली,अमेरिकेत कॉलिफोओनेया 
सस्थानात..गेले. हृदयात अपार देशप्रेम, डोक्यात स्वतंत्र हिंदूचे बिचार व पाठी- 
' च्रट्विंदो राऱ्याच्या,आराखड्याचे 'बोचके' घेऊन नावाप्रमाणेच प्रतापी असलेला 
हा:राजा स्त्रतःचे स्वप्न,साकार करण्यासाठी महिनाभर चाऱ्यासारखा फिरत होता. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


> 
भी 


( ११५ ) 


गदर चळवळीचे कार्यकर्ते व भफग]ण असोसिएशन्स यांच्या साह्याने त्यांनी - 
हिंदी मजुरांकटहून बारा हजञारुं डोलरची सक्म जमत्रिली, त्यांपैकी काही 

रक्कम त्यांनी बेशिन येथील आपल्ले सहकारी बरकतुछा व इतर यांच्यासाठी ' 
पाठविली. काह्दी रक्कम ब सात हिंदी खयंसेवर्कीसमवेत घेऊन राजाजींनी परत 

_ उगुबत्या सूर्यीच्या देशाकडे प्रस्थांन ठोकले. चीनममध्ये उतरून काही खेचरे व 

थोडे खरेदी करून व सोबतीला काही चिनी व तिबेटी नोकर घेऊन महेंद्र प्रताप 

तिबेटच्या लामांची गाठ घेण्यासाठी निघाले. वाटेत त्यांना तिबेटच्या गव्हर्नरने 
थांबवून ' त्यांचे स्वागत केले व लारमांची परवानगी येईंपर्थत थांबण्यास 
सांगितले. काही दिवसानंतर लामांचा निरोप आला. रांजा महेंद्र प्रताप यांनी 
तिबेटमध्ये हवे तितके दिवस  राह्वाण्याची परवानगी देण्यात आली. तथापि 
ज्हासा या राजधानीच्या गावी जाऊन लामांची गाठ घेण्यास. त्यांना नकार 
देण्यात आला. नेपाळच्या तिबेटातील वॉकेलांची गाठ घेऊन नेपाळ प्रवेशाबाबत 
त्यांनी विचारणा केलो. परंतु नेपाळ नरेशांकडून उत्तर येईना. बीस-पंचबीस 
माणसे व तितकीच खेचरे यांच्या राहण्याखाण्याचा. खर्च वाढत होता. काम 
होण्याचे -हिंद सरकार स्थापण्यासाठी राजकीय साह -दिसेना.जवळचां पैसा- 
अडका संपुष्टात येऊ लागला त्यामुळे महेंद्र प्रतापांचे हे सैन्य वैराण बफीळ 
प्रदेश. व दुर्गम खिंडी ओलांहून परत चीनमध्ये आले. एव्हाना दुसऱ्या महा- 
युद्धाचे कुंड पेटले होते. त्योच्या ठिणग्या चीन, जपान, सयाम या पूर्वेकडील 
देशांपयत उडत होत्या... । 

: _ ह्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी राजा महेंद्र प्रताप पुढे सरसावले. त्या 
घेळी .जपानंमध्ये असलेले रास बिहारी बोस यांची त्यांनी गाठ घेतली. हिंदी 
स्वातंत्र्याबद्दल तळमळ असलेल्या पूर्वेकडील देशातील काही भारतीयांची बैठक 
घेण्यात येऊन दुसऱ्या हंगामी हिंद सरकारंची सन १९४१ मध्ये जपांनमध्ये 
स्थापना करण्यात आली. इटली, जमनी व जपान या देशांच्या सरकारांनी त्यांना 
साह्य करण्याचे आश्वासन दिले. जपानी सैनिकांनी. भारतामध्ये प्रवेश करता 
कामा नये, अशा मताचे महेंद्र प्रताप होते. या मतभेदामुळे त्यांनी रासबिहारीच्या 
बरोबर काम करणे सोडूंन दिले. 'पुढे सुभाषचंद्र बोस त्या आघाडीवर आल व 
त्यांनी हंगामी हिंद सरकार ष आद्याद हिंद फोज यांचे अधिपत्य सांभाळले. 

आणि भारतीय स्वातंत्र्यो'चे राजकारण जगभर खेळवणारा हा पराक्रमी व 
त्यागी राजा आजा स्वतंत्र'भारंतात ओढेगस्तीत बार्धक्‍्याचे दिवस मोजीत आहे. 
0५८ | ' १५ इ कॅ. अ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


२२. पत्त्यांचे डाव 
कड .. (रासबिहारी बोस ) 


रासबिहारी बोस ह्यांनी जीवनाला . सुरुवात केली ' जंगल खात्यातील 
कारकुनीने. तथापि एकेकाळच्या ह्या सामान्य कारकुनाच्या शेषंटंच्या आजार- 
पणात जपान ह्या स्वतंत्र राष्ट्राचे बादशहा त्याच्या समाचारासाठी हॉस्पिटल 
मध्ये गेले. एवढेच नव्हे तर, सूर्याचे दुहेरी वलय असलेले सर्वोच्च जपानी 
| मानचिन्ह (.सेकंड ऑडर ऑफ मेरिट ) 
त्यांनी. . रुग्णशय्येवर.... पडलेल्या 
रासाबेहारींना आदरपूर्वक अपण. केले 
जमतेम मॅट्रिकंपर्यंत .शिक्षण. झालेल्या 
व _ रासबिहारींचा - एवढा 'मोठा सन्मान 
“» ४७१३. होण्याइतकी .महान... कामागरी. त्या 
/ 5... माणसाच्या कतृत्वामागे उभी. होती 


रासबिहारी विनोदनिहारी -बोस हे 
कलकत्त्याचे राहाणारे. त्यांचे . शिक्षण 
माटरकपयंत झाल. विद्यार्थिदशेतच ते 
अनुशीलन सामेती ह्या बंगालमधील 
क्रान्तिकारकांच्या संघटनेत सामील 
झाले त्यामुळे त्यांनी पुढील शिक्षणास 
राम राम ठोकला. लष्करी शिक्षण 
/>» मिळविण्यासाठी त्यांनी लष्करात 
१४ ४. "शिरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना 
लष्करात घेण्यात आले नाही. एक-दोन 
ळं . नक्स्क र. ठिकाणी किरकोळ नोकऱ्या करून मग 
7000 पहा ह... _..डेहराहून येथील जंगल संशोधन कचेरीत 
.» नोकरीस.लागले.-रासनिहारी जरी डेहराइून येथे नोकरी करीत होते तरी तेथे. 


२०१४0००” “2५. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(११७) १00 
' राहून ते बंगाल व संयुक्‍त प्रांतांत गुप्त क्रान्तिकारकांची संधंटना बांधीत होते | 
रासबिंहारींची वागणूक “इतकी सभ्यपणाची व: सौजन्याची होती ब आपले बेत” 


ते इतक्या' गुप्तपणे आखीत की, त्यांच्या ह्या पाताळयंत्री स्त्रभावाची ककपॅनी- . 
त्यांच्या सभोवतालच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनाही येऊ राकली नाही. 8 * "- 


त्यांचा एंक सहकारी शचींद्रनांथ संन्याल हा कलकत्त्याहून बनारसला /-: . 
येऊन राहिला होता. तो देखील गुप्त क्रान्तिकारक चळवळीत भाग घेत होता 2 
बनारस येथे राहूनं तो संयुक्‍त प्रांतात क्रान्तिकारकांची संघटना बांधीत होता. 
त्या संघटनेबंद्दल संशय' वाटू नये म्हणूंन तिला ' यंग मेश्ते असोसिएशन? 
( तरुण मित्र मंडळ ) असे नाव दिले. नोकरी ' सोडून रासबिहारी बनारसली  - 
शचींद्रनांथ संन्यालजवळ येऊन राहिले. तेथे राहून त्यांनी पंजाबमधील क्रान्ति-... 
कोरकांची संघटना बांधली. हिंदुस्थानातून ब्रिटेशांचे राज्य हुसकून देण्याचा 
डाव ते खेळत होते. यी 


>> 


एकोणिसशे-बारा सालची गोष्ट. त्या साली 'गव्हमर जनरल दिल्लीच्या 
-नव्या राजधानीत प्रवेश करणार होते. ती. संधी साधून 'रासबिहारी पहिला: 
डाव खळल. इप्रजी' राज्याच्या नव्या. राजधानीत हजारो लोकांच्या डोळ्यां- 
दखत दिवसाढवळ्या त्या. राज्याचा मुख्य नियंत्रक जो गव्हनर जनरल? 
त्यालाच खतम करून इंग्रजी सत्तेला हादरा द्यावयाचा, असा हा डाव होता. 
रासाबहारांच्या योजनेप्रमाणे वसंतकुमार विश्नासने फेकलेल्या बॉँबने जर 
व्हाईसरॉय लॉड हार्डिज हे ठार झाले असते तर ब्रिरिश सत्तेला लावलेला तो 
माठाच सुरुंग ठरला असता. कदाचित्‌ मानसिक प्रतिक्रिया भारतीयांच्या 
दृष्टीने फारच मालाची ठरली असंती. आखणीप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी 
भगदी तंतोतंत बरोबर झाली. गव्हनर जनरलच्या पाठीमागे उभ्या असलेल्या 
डजऱ्याच्या शराराच्या त्या बॉबने चिंधड्या होतात. त्या हत्तापासून काही अंतरा- _ 
वर.उभा असलेला.प्रेक्षक ठार होतो. आणि हजऱ्याच्या.अगदी पुढेच अंबारीत 


बसलेला ग॒व्हनर जनरल वाचतो. ही केवळ. देवगतीच ! अत्यंत हुषारीने 
खेळलेला. डाव रासबिहारी हरले 


तथापि 'डाव हरला तरी रासबिहारी हरले नाहीत. नव्या उमेदीने<व 
नव्या जिद्दीने त्यांनी 'दुसरा' डोब'"मांडला.'. हार्डज बॉम्ब प्रकरणाचे गुज्य 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२१८) 


सूत्रधार रासबिहारी होते. ' अशी ' मिळालेन्या , पुराव्यावरून सरकारची खात्री 
झाली. त्यांचे फोटो वृत्तप्त्नांतून प्रसिद्ध करण्यात आले. मोठमोठ्या ' शहर्रांतून 
भिंतीवर लावण्यात भाले. त्यांचा तपास सांगणाऱ्याला सात हजार रुपयांचे 
बक्षास देण्याचे जाहीर करण्यात आले.'भशां 'रीतीने, सप्र बाजूंनी हेरांचे व 
गुप्त पोलिसांचे जाळे. त्यांच्याभोवती विणले जात.असतानाही , रासबिहोरींची 
भागेकूच चाळूच हाती..महायुद्ध सुरू शाळ्यावर इ. स. १९१४ .मध्ये अमेरिकेतून 
कर्तोरसिंह व विष्णुपंत ,पिंगळे हे गदर... पार्टीचे क्रान्तिकारक इंग्रजांब्रिरुद्ध 
ल्लोकांच्ना उठावणी करण्यासाठी हिंदुस्थानात आले. त्यांनी रासाबिहारींची भेट 
घेतली. त्या दोघांच्या बरोबर , रासाबेहारी पंजाबात व संयुक्त प्रांतात लष्करी 
-च्यवण्यांतून हिंडल. इंग्रजांविरुद्ध उठावणी करण्यास सैनिकांची मने. त्यांनी 
तयार केली. पश्‍चिमेस पंजाब ते पूर्मेस सिंगापूरपर्यंत एकाच, दिवशी उठावणी 
करायची योजना रासाबेहारींनी आखली. बंगाल, आसाम, ब्रह्मदेश, सिंगापूर 
ह्या भागातील क्रान्तिकांरकांना त्याप्रमाणे सूचना देण्यात आळ्या. दि. २१ 
फेनवारी १९१५ ही ठळेवणीची तारीख. ठरविण्यांत आली. परंतु दुर्दैवाने हा 
दुसराही डाव रासांबेहार च्या अंगावरं आला. : फितुरीमुळ'ती तारीख ब क्रांति- 
"करांच्या 'बेतासंबंधीची ' माहिती. संरकारंला कळली. पिंगळे, पं: परमानंद, 
"कतार सिंह, प्रथ्वीसिंहह आजाद, बाबा सोइंनसिंह, भाई परमानंद, शंचीद्र संन्याल 
इत्यादी कायकन्याची धरपकड झाली ओणि इंग्रजांचे राज्य उलथंन टाकण्याचा 
"माठा प्रयत्न फसला. 7२ १ र 


. इंग्रजांच्या हेरखात्याने ब पोलीस .खात्याने आटोकाट प्रयत्न करूनही 
ढ > . ह ह > (ल .: इ. अ की, 
पज्ञाब, ते बंगालपर्यंत फिरणारे रासबिहारी त्यांना सापडू.शकले नाहीत. 
._ "गदर पार्टीच्या क्रान्तिकारकांची मोठ्या प्रमाणावर धरपकंड झाल्यावर 


0) 


हिंदुस्थानात राहाणे धोक्याचे आहे असे रासबिहारींना' वाटले. म्हणून वेषांतर 
(करून गुप्तपणे ' हिंदुस्थानातुन ते 'जपानाते गेले ( १९१५) तेथून ते 
हत्यारे व दारूगोळा हिंदी “कार्यकत्यांना गुप्तपणे पाठवू लागले. ही गोष्ट . 
ंप्रज सरकारला कळली त्या वेळी जपान हे राष्ट्र इंप्रजांच्या बाजूने जमेनी-) 
रविहृद्रयुद्रात:उतरले.-होते; म्हणून इंग्रजांनी जप्रानकडे. रासापहारीची मागणी 
४क्रेलीर रासाब्िह्वारीनाह्या सर्व गोष्टी. कळत. होत्या. जपानमध्ये ' ब्लॅक इॅंगन ? 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


"(“४९)) 


“ "मोबोची एके मोंठी -राजवीथ' संस्थ होवो. : त्या 'सस्थेशा जपानचे . सरकार . 
. संहेखोल-घांबरत'असः रासमिहारी तवतःच्या चातुयीने त्या संस्थेच्या भध्यश्वाच्या 
तधराच'त्साचो पाहुणा म्हणून रोहू लागले. त्यामुळे जपान सरकारला इंप्रर्जाच्या 

सांगण्याप्रमाण रासाधहारींना प्रकडता आले नाही? ' 


जपांनमेध्ये राहून 'हिंदी क्रान्तिकारकीनॉ. सांद्य करण्याचे रोसामद्दारांचे 

“काम चोलूच होते. एका जपानी : महिलेशी. लग्न करून ते जपानातच राष्र 
: लागले. ते जपानी भाषा शिकले. जपान,-मलाया; थायलंड, ब्रह्मदेश इत्यादी 

राष्ट्रांत हिंदी स्वातंत्र्याचा प्रचार करण्यासाठी त्यांनी पुस्तकेही लिहिली. 


इ. स. १९२९ . हे.साल उगवले. 'दुसरे: महायुद्ध . सुरू झाले. जंपान 
इंप्रजांच्या विरुद्ध जर्मनीच्या, बाजूने : युद्धात,उतरला:; भारतीय स्वातंत्र्यासाठी 
रासाधेहारींना, आता उंघड .3वड प्रयत्न! करता .र्‍येऊ लागले: जपान ब हिंदु- 
स्थानच्या ने -सरहद्दीवरील मलाया, सिंगापूर, ब्रक्षदेश; थायलंड; जावा, सुमात्रा 
इत्यादी राष्ट्रांत त्यांनी . प्रचारदोरा& करून : त्या ':भांगावील हिंदी" लोकांची 
-*सधघटना:तयार केली:.इग्रजांच्या “दास्यातून हिंदुस्थानची मुक्तता करण्यासाठी 

इंडेयनःनंशनल आर्मी ' उभी केली.. हे. सेन्य म्हणेजेच:' आझाद हिंद सेना. 
'त्या:कामात्ञपानी “सरकारनेहा.: त्यांना साह्य “कल. '-स्वतंत्र हिंदुस्थानचे मुख्य 
'सचालकअसा मान जपानी सरकार'त्यांना देऊ लागले. त्यानंतर: सुंभाषबाबूंच्या 
याग्यतचा कळ्पना होतो. त्यांनी आझाद हिंद सेनेच्या <नेतेपणाची माळ सुभाष- 
'बाबूच्या गळ्यात. घातंली. .कत्रढा हा.'मनांचा ..मोठेपणा:! केवढा हा कौर्तांचा 
त्याग!” सुभाषबाबूंनीही त्यांना आझ्याद हिंद सरकारचे सह़ागार नेमले. 


तथापि'सुभांषंबाबू .षिमांन-अपघातात ठार झाले. जपान युद्धात हरले 
आणि आझ्यांद हिंद ' सेनेचा प्राभवःझाला. रासापरहारींचा हया वेळेचा डावही 
देवाने उधछून लावला. हा पराजय:देखील त्यांनी पचविला. कारण रासाबिहारी 
म्हणजे देशाच्या ' -दास्यविमोचनासाठी ::आविरत प्रयत्न'करणारे एक कर्मयोगी 
होते. त्यांनी कधी जयांपज्ञयाची पर्षा केली नाही 


शेत्रटी आजारपणामुळे' त्यांना 'हॉस्पिटलमध्ये ठेवावे लागले. .त्यांच्या 
'जीवनकायीने भारावून गेलेल्या जपानच्या बादशहाने दवाखान्यात जाऊन 
“त्यांची भेट घेतली बं त्यांचा सन्मान केला 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


“(.१२०) 


प्रखर देशप्रेम, प्रचंड प्रयत्नवाद, प्रभावी .संघटनाचातुर्य, अद्वितीय 
मुत्सद्वेगिरा, संकटकाळी सावधानता, कुशाप्र बुद्धिमत्ता इ. . गुण समुच्चयामुळच 


रासंबिहारी_पंजाबपासून . जपानपर्यंतच्या. आतमाडीवर इंप्रजांसारख्या प्रबळ 
राज्यकत्यांशी झुंज देऊ शकले ी 


रोसबिहारी डाव हरले, तथापि इंग्रजांना हार गेले नाहीत ! 


१ च्या य » ऱः 
४" ,्या ज 
९ 
> नर 
२ 
ग्र 
भे च य नि द 
ह क री 
लट ब; भा न््टा ह$ ग्र क 
टु ऱ 128 ४-० 
नी 
ळ्‌ ८ धु ये 
न 2 ह. ह ह हि 
की. बट र ड्‌डै न 
> 2: *५-7रळ र > शू ९ टं 
ी भर कीन की 1 ज्ये कट र्र 
ी १. "ल व 
शट न र 
चु.” टे ट्रॅल' च द: ट्र 
1 यज भु विच 
२<- 
ट्क न टता शर 
आब 1 > 1 
३ ती; '> कने, 
“क ब 8. 1 >< 
"वरी ऱ्य क 
व २६ कुर क, 
"हा ठर री ही 
डी की कीय 
»* 
“>” ऱ क 
तती 
“क <*%. 
४१ 2. ४५४४८० ४ पुद ची ज्र १ > 
क, ल्क” म 
14 व >” शू - द 
| 
4 “ऱि)। * 
| औ क 
रा 1 ३ 
ी 
2 चा" 
10.218। रं प 
“>>>. क्ट जे 
र ् ४ ० 
४५" /८ रा | भ्र ह ]).. भु 
ी ट्या 
त 
५६८: / क्क * त वॉ ह 
| ९१ डर “शते ग्डूः क << - & 


७६.१ (3110281111 


१1४. ४४५१: वी ; 
२३. असा बुलंद पता, अशा बुलद्‌..संती“5£ 
( भाहे बालमुकुंद, अमीरचंद ब अवध बिहारी, वंसंत विश्‍वास') 


लोड कर्थ्न ह्या गव्हर्नर जनरलने इ. सः १९०५ मध्ये बंगालची 
“फाळणी केली.त्यामुळे संतापलेल्या बंगाली क्रांतिकारकांनी इंप्रजञ अधिकाऱ्यांना 
पिस्तुलाच्या गोळ्या घाळून व बॉम्ब टाकून ठार करण्याचा संपांटा चालविला 
महाराष्ट्र ब पंजाबातही सशस््र क्रांतिकारकांनी ' इंग्रज सत्तेवर प्रहार 
“करण्यास आरभ केला होता. त्याच सुमारास इंलंडंच्या गादीवर पाचवा 
जाजे.हा राजा आला. इंग्लंडचा-राजा हिंदुस्थानचा बादशहा असे. टा, 
सिंहासनावर ओल्यावर: पंचम जॉाजे बादशहा. इ. स. १९११. '्साली-: 
हिंदुस्थानात आले.-त्यांनी.दिन्लीःयेथे मोठा दरबार भरविला. त्या: दरबारातं 
-बंगालची फाळणी रदद केळ्याची .घोषणा :केली. त्याचप्रमाणे हिंदस्थानंची 
राजधानी . कलकत्त्याहून . दिळ्ली नेण्याचे जाहीर . केल. हिंदुस्थानात 
असंतोषाच्या भडकलेल्या ज्वाल| .द्या<धोषणांनी:शान्त होतील; असे इप्रजाना. 
-वाटले...परंतु इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीने:--संतापलेले ते. तरुण ती राजवट 
उल्लथून पाडण्यासाठी,,सरासत्र-क्रांतीकडे बंगालच्या फाळणीएवींच वळले होते: 
"कातकारकांनी पिस्तुलानेझाडलेल्या गोळ्या अथवा फेकलेले बॉम्ब हे बंगालच्यां 
फाळणांचं कारण नव्हे. इंग्रजी राजवट॥वरुद्ध वाटणाऱ्या संते,पाच्या उद्रेकालां 
"फाळणा ह ]नामत्त झाले. इतकेच... सशस्रः. क्रासीची चळवळ फाळणीपूर्वींच 
सुरू जाली ढोती... ... >... -.. .... ...... . >. 


“परतु इंग्रज राज्यकत्यांना, वाटले की; बंगालची फाळणी 'रदद केल्या. हे. 
"सुळे व्र; हिंदुस्थानच्या मूळच्या राजधानीच्या ठिकाणी राजधानी आणल्यामुळे. 
हिंदी लोकांच्या-मनातील असंतोषाचा अग्नी विझून गेला असेल. दि. २३ टे 
डिसेंबर १९.१२.रोजी हिंदुस्थानचा नवा गव्हनंर जेनरल लॉड 'हार्डज हा य 
"ग्या डलिदार ]मेरवणुकीने. नवीन-बांधलेल्या “नवीदिल्ली ? ह्या राजधोनीत त: 
वेश करण्यासाठी निश्रा्ला तो. हेसीवर असलेल्या चांदीच्या अंबारीत बसला . . 
होता. त्याच्या रेजारी त्याची. पत्नी बसली होती. पाठीमागे .चवऱ्या ढाळी चा व 
*डजऱ्या उभा होता. गव्हनेर जनरलच्या मागे आणखी काही” हतींची र > 


श्वर 


(१1190१1161 


( | १२२) 


होती. त्या हत्तीबरील अबार्‍्यांत हिंदी राजे. ( संस्थानिक )) व बर्डे इंप्रजा 
भधिकारी भापंआपल्या मानाप्रमाणे विराजमान झाले होते. वार्द्यांच्या गजरात 
मिरवणूक दिल्ली. राहसच्या चांदणी चौकात .आली.”. मिरवणुकीचा . थाट 
बघण्यासाठी रस्त्याच्या दुतफो घराघरांत व घरांच्या गन्च्यांवर स्री-पुरुष व 
'सुलांची दाटी झाली. गव्हनर जनरलचा हत्ती चांदणी. चौकातील पंजाब, 
'नरानल्ल बँकेच्या इमारतीसमोर आला. दुपारी बारा वाजण्याचा . सुमार होता. 
. इतक्यात आकाशातून डोळे.दिपविणारा, विजेचा लोळ कोसळाबा असा भ्नास' 
झाला. गन्हनेर जनरलच्या अंबारीवर तो प्रकाशाचा लोळ उठला. कानठळ्या 
.बसविणाऱ्या त्या महाभयंकर आवाजाने इमारती हादरल्या. सारा चांदणी-- 
.:चौक काळ्याकुट्ट धुराने भरून गेला. काय भयंकर:प्रंकार: घड्ला, हे कुणालांच 
”समजेना, गर्दीत पळापळी, रेटारेटी.ब आरडाओरड सुरू' झाली. 
४ .गव्हनर; जनरलच्या अंबारीवर बॉम्ब पडला. होता. . त्यां बॉम्बच्या: 
*स्फोखमुळे. अंबारीमागे ज्ववरी ढाळणाऱ्या' हु ज्यांचे शरीर 'छिन्नंभिन होऊन' 


म. व 


“त्याचे, प्रेतं अंब्रारीच्या दोराला > लोंबकळत : होते. मिरवणूक पाहात अंसलेला ' 
'एकऱप्रेक्षकबोम्त्रचा,कवचा र 'ठार-झाला होता कांही प्रेक्षक जखमी . झाले. 
ऱ्होतेः-भाणि जखम द्यांन्यामुळे गव्हर्नर जनरल अंबारीतच. बेशुद्ध -पंडले होते.. 
“:> > पोलिसांची धावपळ सुरू “हाली. चौकशी चक्रे पिरु लागलो. "तथापि 
'शिक्कस्तीने.प्रयत्न करूनही तो बॉम्ब कोणी. टाकलां चाचा पत्ता सरकारला! 
'लायू:यकला भाही. 7-7 0. त. ५, चुलता 0 ताक शोता 
“ “:: “गव्हंगर'जनरल लॉड 'हाडज यांच्यावर फेकण्यात. आलेला. बॉम्ब' 
क्रान्तिकारकांनीच फेकला असल्याची सरकारची खात्री झाली. वर्ष दीड वर्ष 
ल्लोटले तरी गुन्हेगारांचा यत्किंचितही मागमूस*सरकारलां लागूं शकला नाही. 
म्हणून |दिछी; कलकत्ता, लाहोर इत्यादी ठिकाणी संशयित: क्रांतिकारकांच्या' 
हालचालींवर 'ब॑ पत्रथ्यवह्वाराघर सरकारी गुप्त पोलीस खात्याने टेहळणी'ठेवली.. 
(युन्हेगारांचा तपास,,लावून ::देणारास सरकोरने. एक लोखाचे पारितोषिक 
म्ज्ञाहीर:केलेः 'तरे :कोरिमिरच्या “महाराजांनी. दहा-लाखाचे बँ ग्वान्हेरच्या' 
पमुह्टाऱा जाब्री>भाठ.हजारांचे'ब्राक्षिस 'जाहीर' क्रेले.' जनतेच्या पैशाने ढोंगी राज- 
पू्निष्टेच्ले माततम्रावी प्रदर्शन) तथापि योगायोग; जसे. पुदैषाने'*्धहून येतात; तसेच: 
दुर्दैवाने, देखील)... | $$ भे. १” यि. १५४१ ७७०0 !! ॑. कर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १२३ ) 


(क : 
* "हट, ह... /. “4 
|] ट्र 


एके दिवशी एम्‌: एस्‌. ह्या सांकेतिक सहीने अवध 'ब्रिह्वारी यांच्या. ८. 
नावाने दिछीच्या पत्त्यावर पत्र आले. पत्र. लाहोरहून टाकले होते. * तुमचा. ८2 
मिन्न : येथे भाला भसून तो पैशाच्या अडचणीत आहे. पैसे पाठवा 1! असा > 
सजकूर,.पत्रात होता. पत्रातील मजकूर व एम्‌. एस. ही सांकितिक सट्टी- 
पाहून पत्रन्यवहाराच्या: पाळतीवर असलेल्या गुप्तचरांना संशय आला. पोस्ट .. . 
मनच्या मागोमाग जाऊन त्यांनी अवध बिहारींना गाठले. एम्‌. एस्‌. म्हणजें 
दीनानाथ एवढेच त्याचे नाव माहीत असल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. 
लगेच- दिल्लीच्या पोलीस भअधीक्षकाने ( डी. एस. पी. ) लाहोरच्या अधीक्षर्‌ 
काला तार करून: दीनानाथाला पकडण्यास सांगितले. तार मिळताच पोलिसी... 
चौकशीची-चक्रे.फिरू लागली. ,दीनानाथ नावाच्या सापडेल त्या-मार्णसांस 
तुरुंगात-आणून.'डांबण्यात आले. .लाहोरातील . दीनानाथ नावाच्या स्थ व्यक्ती 
शोट घटका शनीच्या फेऱ्यात सापडल्या. गेल्या. :आंधळं दळत नी कुत्रे "पीळ: 
खरात तशातला प्रकार.:शेवटी हवा ,असलेला दीनानाथ एंकदाचा साण्डला. ३ 

__ हा दीनानाथ मॅट्रिकपेयंत शिक्षण झालेला एकं तरुण होता. कुठेतरी. 
खाजगी कंपनींत हिशोब लिहिण्याचे कामं तो करीत असे. रासनिहारी, मास्टर 
भर्मारचंद; अवध बिहारी ह्या क्रॉतिकारकांच्या जथ्यात त्याने [|शरंकाव करून 
घेतला. तथापि त्याच्या भित्र्या स्वभावामुळे त्याला' मोठ्या स्वरूपाच्या मसलती. 
घेतले. ज्ञात नसे. रासबिहारीचे देव असे शिकंदर की; दिनानाथाला पंकडण्याः 
साठी पोलीस जेव्हा त्यांच्या' घरी गेले त्यांच्या अगदी. थोडे क्षणच अगोदर 
रासाबेहारी बोस पठाणाच्या वेशात घरातून बाहेर: पडले होते म्हणून बचावले. 
बॉम्बचे साहित्य, ब शस्ने यासाठी रासबिह्ारीना पैशाची आावश्यकर्तार होती? . . 
म्हणून त्यांनी दीनानाथ यासअवध बिहारींना पंत्र लिहिण्यास सांगितले ः होते. 

._.. दीनानाथला क्रान्तिकारांनी केलल्या कोणत्याच घटनाज्संगाची माहिती. 


र्ल 
१" २५ :,! 
»२ 


र ३ *.« 


नव्हती. तथापि क्रांतिकारांची गुप्त पन्ञके, बॉम्ब तयार, करणे. इत्यादी मोझे. 
ही. एयाणा माहीत होत्या. पोलिसी रट्टा बसताच. भित्र्या दीनानाथाची 
भीतीने गाळण उडाली. त्याच्या।निवेदनावरून ।दिछ्ठी येथे अवध <बिहारी क़ 
माष्टर कमीरबेद प्रांनापकडलेरमरडील्षारले म्हणून:लाहोरहुन: कलकत्यालः- 
घरी गेलेल्या बसंतकुमार :विश्वीसला. प्रकडून दिष्ठीसं भाणण्यात:आले.::-- र 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १२४) 


: मास्टर भमीरचंद हवे दिल्लीचे रहिवासी. 'त्यांचे वडील हुकुमचंद हे 
'पंजाबात भसिस्टंट कमिशनर होते. व भाऊ रतनचंद हे हैद्रांबाद येथे न्यायाधीश 
होतेः अमीर चंदानी बॅरिस्टर होऊन यावे, अशी त्यांच्या वडलांची इच्छां होंती 
परंतु भमीरचंदाने महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या दुसज्या वंषीतूनं शिक्षणास 
रामराम ठोकला *व.. मिशन: हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी धरली 
इप्रजी, संस्कृत, उदू व फारसी था. भाषांवर त्यांचे चांगलेच प्रभुत्व होते 
. मास्टर अमीरचंद हे दिसायला फार'कुरूप होते. : परंतु या माणसाचां स्वभाव 
'फार:प्रेमळ; विनोदी व परोपकारी होता. ते स्वतःच्या कुंरूपपंणामुळे ' बंदर 
९ वानर.) मास्तर *-असे' स्वंतःचे नांव - गमतीने “सांगतं असंत. अध्यापन, 
विषयांचे. ज्ञान वप्रेमळपणार्‍यामुळे ते तिद्याथ्योत फारच प्रिय झाले होते. त्यांना 
'मूलबाळ नसल्यामुळे त्यांनी बंधू रतनचंद यांचा मुलगा :सुंलतानंचंद याला 
दत्तक घेतले होते. अवध बिहारी-हे.अमीरचंदांचे विद्यार्थी. अमीरचंदांनी त्यांना 
स्वतःच्या घरी ठेवून. शिक्षण,दिले.'पुढे ते.बी. ए., बी; टी: झाल. बी. टी. 'च्या 
पराक्षत ते सत्प्रथम-यंऊन -अवध बिहारींना - सुवर्ण पदक... मिळाले. लाहोरला 
अध्यापन-महादिद्यालयात ते.प्राध्यापक. म्हणून नोकररास “लागले... 

लाला हरदयाळ गुप्तपणे पंजाब:प्रांत; सोडून परदेशात. गेले. आपल्या- 
मागेःक्रांतिकारकांची- संघटना. करणे,क्रांतिकाय करणें इत्यादी गोष्टींची धरा 
लालाझानी मास्टर. अमारचुंद.व भाई बालसुकुंद यांच्या .खांद्यावर दिली. झाई 
मुकुद:हे बो. ए. झाले. होते.व जोधपूरच्या ' राजपुत्रांचे शिक्षक होते. पंजोबचे 
"शयातनाम-आय. समाजी-पुढारी.. भाई ..परमानंदं यांचे ते.चुलतभाऊ. मास्टर 
सभारचद भाड बालमुकुदे व: अवध बिहारी . हे.प्रसिद्द बंगाली क्रांतिकारक 
नंत र्‍्रासाव्हारा बोस:्यांच्या सळ्याप्रमाणे-'दिछी, संयुक्त प्रांत व पंजाबात 
का[तकाय करू लागले. रासाबेहारींनी बालमुकुंद ब अवध बिहारींना बॉम्ब 
बंध शिकांव्रेली. मास्टर अमोरचंद दिहोहून लिबटी, नावाची सरकारविरोधी 
पत्रके काढीत असंत. सरकारच्या दंबावामुळे मिशन हायस्कूणने अमारचंदाना 
नोकरीतून: काढून टोकले. त्यानंतर ते काहो देवसं एका संस्कृत पाठशाळेत व 


:.. 'पुढे/हतमानःसहाय यांच्या- राष्ट्रीय शाळेत. शिक्षक म्हणून काम करू लागलें 


2५०७भारताची'रान्नधानी कलकत्यंहून'दिल्लीलो नेण्यात यावयाची होती. 
दुस्थानरची इह्ाइसरॉय लॉड हाई ज .याच्या.हस्ते नेव्या राजधानीचे उद्‌ घटन 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(११५) 


व्हावयाचे होते. धाडसी ब. पाताळयंत्री व-दूरद्प्टीच्या*रॉसबिहरीना 'इप्रेजी 
सत्तेला हादरा, देण्याची ही संधी नागीःयराटली. त्यासाठी त्यानी' कॅलॅकच्याली . 
जाऊन वसंतकुमार :बिश्‍वास या. देखपया .व. नाजुक: बोंध्याच्या "मुलाला. 
आपला नोकर म्हणून डेहराहूनला बरोबर-नेले/काही'-बॉम्बद्दी -बंरोबर “मेश यि 
हळूहळू त्यांनी वसंतकुमार बरिश्‍वासला अचूक बॉम्बफेझीत तरबेज केला" रास. 
बिहारी म्हणजे क्रान्तिकार्याचे मुख्य . कांयालय,-वसंतकुमारसारख्या नंवृख्या :_. 
ब अगद कावळ्या तरुणाला एकसारखे जवळ':ठेवणे हे ' गुप्त "योजनांच्या 
धोक्याचे होते. म्हणून रासाबैहारींनी त्याला बालमुकुद यांच्याक पाठवून : 
दिल. बसंतकुमारचे शिक्षण कमी झालें. ह्यास्तव त्याला बालमुकुंदांच्या. .. 
ओळखीमुळे लाहोर येथे पाप्युलर डिस्पेन्सरीत . औषधे खपविण्यांची नोकरी. 
मिळाली क की ट्ट 


लोड हांडज यांच्या दिल्ली. प्रवेशाच्या. वेळी *रासबिहारींनी बाल. ल: 
उुकुद व वसतकुमार ।वश्‍वास यांना दिन्लीला. बोलावून. घेतले! मिरवणूक दी 
चांदणी चोकात आली को, चोकात असलेल्या पंजाब. नॅशनल: बँकेच्या वरच्या ठा 
गच्चावर चसतकुमार विऱवासने गोषाधारी माहलेच्या: वेषात, व्हाईसरोयच्या वर 
अंबारविर बॉम्ब फेकावा, अशी योजना रास बिहारॉनी आखून दिली होती. . 
वंसंतकुमारचा नेम यदाकदाचित हुकला तर. स्वत: : रासबिहारी चे बाल-_ 
मुकुंद हे.त्यानंतर बॉम्ब फेकण्यासाठी योग्य ठिकाणी थांबणार होते ठरल्याप्रमाणे. 
वसतकुमार. ॥वश्‍वासन.पडदानशीन क्ीवेषात-गंच्चीव संरायच्या-: 


भबारीवर 'बॉग्बः फेकला व त्यानंतर उडालेल्या गरदी-गोंधळात तो. तिर्याच्या- . 


घाळक्यांतून ताबडतोब बँकच्या इमारतीतून बाहेर पंडला. व .गरदोत नाहीसा 
झाला. त्याच्या नाजूक अंगकाठीमुळे त्याचे सोंग बुरखाधारी स्रियांतं.: संपादून . 


ग. सरकारने जग जग पछाडले, परंतु बाम्बचे : सूत्रधार कोण.याचा पत्ता >. 
सरकारला लागला नाही की यर 


क कजे, > 
२१.९ ३..५,>५ ७ 1060 


दानानाथला ह्या योजनेतील अवाक्षरही स [गण्यात 


परतु हृया प्रसगानंतर रासाबिहारी थोडेच स्वस्थ. बसणार ? त्यांनी लाल य 
मेयो गार्डन मॉटगामेरी 


टाकण्याची योजना आ 
यांनी, सायकलवर जाऊं 


१८०५७ 32127 


(१119041161 


(११६) 


छबच्या इमारतीत. बौम्ब ठेषला. तेथील वर्दळीमुळे वसंतकुमारने घाईत 'भले* 
न्त्याच. रस्त्यात बॉम्ब ठेवला. त्या.बाजूला आधिकारी : जात नसंत. काही 
वेळाने. बागेचा माळी तिकुडे गेला. त्याचा धक्का लागून बॉम्बचा स्फोट झाला 
-ब*माळी ठार. झाला. संध्पाकाळी. मोहिमेवर जाताना. बंसंतकुमारने दीनानाथंची 
सायकल त्याच्याकडून मोगून नेली.होती. दुसऱ्या दिवशी स्फोटाची बातमी 
प्रसिद्ध होताच. दीनानाथने अदाज बांधला की, बॉम्ब ''वसंतकुमारनेंच 'ठेंवला 
असला पाहिजे व तेवढयांचसाठी त्याने.आपली सायकल नेली भअंसली पाहिजे 


दीनानाथाला , पकडल्यावर त्याने मोघम दिलेल्या माहितीच्या. आधारे 
मास्टर अमीरचंद, अवध प्रिहारी; वसंत 
कुमार विश्‍वास, .हनुमान सहाय, भाई 
. बालमुकुंद ..यांना फ्कडण्यात आले 
._ .तर्थापे हार्डिजवर. झालेल्या. बॉम्ब 
_:__ फेकीची योजना दीनानांथला माहिती 
:_.. नसल्याने ती सरकारला कळू. शकली 
नाही: व आरोप. सिद्ध होणारा प्रत्यक्ष 
:.. पुरावा.सरकारला मिळू शकल्ला नाही 


दीनानांथांच्या . फिंतुरीमुळे - बॉम्ब- 
स्फोटाच्या रहस्याचा स्फोट झांला नाही, 
तरी. अमीरचंद, “बालमुकुंद, अवध 
"बिहारी व वसंतकुंमार विश्‍वास ह्यांना 
पकडून दिन्ली येथे तुरुंगात-ठेवण्यात 
आले. खटला चाळू असताना. बाल- 
मुकुंदची पत्नी' त्यांना .भेठण्यासाठी 
तुरुंगात.गेली होती. नुकतेच एंक वषी- 
परव त्यांचे लग्न झाले होते. तिचे नांवं 
होते. लञ्जावती. लज्जावती - एखाद्या 
लावण्यसुंद्र राजकुमारीसारखी . होती 
राजकुमाराप्रमाणे भसणाज्या आपल्या 


(१119041161 


/१४* *४***शी 


क यक (१२७) 10011 


". रॉजबिड्या पंतीची: देशा तिने. पाडिली.- डोस, ढेकूण, शरळे, पिंगा इत्यांदानी 


"'अरलेल्या एकारभंधारकोठेडीते-बाल-मुकीद 'हंथानोठिवण्यात रील होते.झोपायला 
"रक खडबडीत तरट व" साण्याला-कंदानाधी भाकरी: त्यांना) तेथे देण्यात येत 


< 'भसे.*लज्जावती घरी. आला: तती *पंतित्रता * तरुणी एका. 'फोल्क्या ' पोत्यावर 


| ण या 
घरातील, अंधाऱ्या. खोलीत झोप 'लागली--कुजक्या धान्यांच्या भेसळीची 


* रोटी 'करून त्याप्र ती राह लागली. : पतीचे सुखुःख..हेच (तिचे. सुखटुःय 
.. 'होते.:त्याच्या जीववात अर्धांगी म्हणून ती संमरसंःहोत होती 


४'२-/२५ २ ७.” >) 2 |! 


: :रांसबिहारी बो र न्या 
..-सापडू'शकले नाहीत. ' य 
:-:खटला चाळून फाशीची शिक्षा: झाली. दि... 


००: ७:2४. 


वी आता त्या 
गोणपाटाच्या 


र. ५4४ 


् भासनावर वसला. डोळे मिटून ती: पतीचे (ध्यान करीत बसली 
जोराने दीव बास. घेत . तिने शरीरातील. 


"अ क 1,160» “प. ४* 
ही क» » ५... ळे. | मना 
2५ 2. 22:32: “2 
2 वट »..०१५”. ८५ 2./”2.» 87१७» ४४५ 
***४४*९१७ ४० 6१ 720 ” 8”/” 000 ३032002209 शा --**' 
> . ६? ७ १... ॥/.-१. 
४५५ .७७,,»/ ४ ॥** १...» ” 
४८ त ट्र ष. ्ि श 
४-१ «>» ” 


« > 
भ्र > डु ती > 
- न र ढु 
3२. भक नक ि. चु 
्ी «> र क. हु 
11 व मी >. |] 
१ क... - 
7 
९ च र १. १3471६ की -* 
-५९*०,.०४४* ५१०८”. ४ राण. क २** ०-३ 
४ ८ श/१/१) ३ गो ९२.,. .. 109. ०२ ५१२ क करे >. २ १ 
« र -. > क र. 1 २२ 
५५ बे: 
१ 
:* ». क 


ह २४ ५०४५०९७ ०४४ ७० | 8820९ ९७१०० 0९०४७७७५2०“ "”"५*७०% १” “* (800 “७५ "२ ”७९४*” “*” ९" 
च ८242 ० (४/९” १. 
1... 


क गाती क. > 5.1: 
- २४. अकाली बाव्चर. हुतात्मे, 
>! ('मास्टर मोटासिंग किशनसिंग ) 


पंजाधातील शूर 'ब लढवय्या शीख जमातीतील काही कडव्या 
लोकांनी बाब्वर अंकाली हे नाव धारण वेले. 'बॉब्बर म्हणजे सिंह. अकाली 
म्हणजे चिरंतन भसणारां पुरुंष, म्हणजे परमेश्वर... चिरंतन असणाऱ्या एका 
परमेश्वराला भजणारे ते अकाली. सिंहासारख्या शूर अशा त्या बाब्बर 
अकाली वीरांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ' केलेला त्याग, दाखविलेले शोय 
'आणि: फाशीच्या“ तख्तांवर चढताना. दाखविलेले 'धेर्य यांची कधा जितकी 
रोमांचकारी घ उदात्त आहे, तितकीच हृदयद्रावक आहे. 

गदर चळवळीत भाग घेणारे बरेच स्वातंत्र्ययोद्धे हे ह्या शीख 
जमातीतीलंच होते. गंदर चळवळींच्या योजनेच्या. गोप्यांचा स्फोट' होऊन 


व व » नि; क 


््ट् (2८-5 


१ व (८ श्‍ -&£%% २ ) 1” धर कू 
ची. क क” ५ क क! डे धर // *, 
६: डं र (1 >. € ॥ /4<. ९ 
[ >. ९.” रव मी त 
१ ६ शी र. शर 
> > "ह ५५. ४३ 1 . '*> खर 
| १ ट्र | 
स्ट च र ञ बै 


त्या चळवळीशी संबंध असणाऱ्या कतोरसिंग, विष्णुपंत पिंगळे इत्यादी 
स्थातंत्र्यवीरांना फाशी देण्यात आले. बाबा सोहनसिंह, पं. परमानंद, 
“भ्राइ परमानंद इत्यादींना काळ्या पाण्यावर पाठविण्यात आले. रासबिहारी बोस 
ह्यांच्या शिरासाठी सकारने तीस हजारांचे बक्षीस लावले तरी ते सापडू 
शकले नाह्दीत, ते गुप्त रीतीने निसटून गेले. अशा रीतीने पहिल्या महायुद्धाच्या 


४६५“ , €-2/ »< 
यी. & ».« 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


भख्ेरीस, ( सूत;,९७ १८): उत्तर) माझतरातू;:स्वातन्याप्राद्री पेटलेल्या उपरोक्त 
, होमकुंडात्रील:अग्नी सरंत:झ्याला[ह्वोत्ता.. . . ; : ।.॥ ॥ट पजा, 
खात्यासाठी ,-लुढणाऱे ; काददी;बीर ; जरी फाशी: गेल्यामुळे उरे जर :” 
सोहून गेलोव -काल्य़ा पाण्माच्या, शिक्षेमुळे काहीजण या 7राजक्रीय रण. 
भूमीवरून दूरदूर मेले, तरी: त्यांनी -.पेटाब्रिलेक्या| होमकुडातील 2झआरनीच्यां:_ .. 
ठिण॒स्य[नी., बाव्नरः-अकाली वीरांच्या; हृदयांत; प्रवर, केला :दोत; ,होमकुंड- ... 
तिझ्लल. होते, परतु: त्यात्रून:उड लेल्या ठिणग्यांत्ती हृदये;पेट धेत, होती” 1:८5 
बाल्बर्‌. .. भकालींम्री; चुळूवळू ; सुस्तातीला-धार्मिक;रुंवरूपाची होती? ह 
तिरितिराळंया: युरद्रारांतील महंत,बिलासी व: दुनुरतनी-बनंले. होते; नानकाना :-. 
साहब येथील, युरुद्दाराचा-महंत. नारयागद्रासु ह्याने. तरःएंकानतक्री रखेली. 
म्हणून, ठेविली हती, ..गुर्दयराच्या- समझागृहात.. देखील .तित्रे:तत्यःकरविले. - 
वि भुसाच ,प्रकार-थोड्याफार: प्रमाणात,,इतर;:काही .गुरुद्रारांत” चालत-असे; . :- 
असल्या, किळसवाण्या ..प्रकारांनी--काही;. एुशिक्षित, सुत्रिचारी'वअक्नालींच्या 
कियरांना धका “बसला: वः युहदारच्साः न्मुवरस्मापनात सुधारणा बडवून -_... 
_ आणण्यांची त्यांनी आघाडी उघडलो. स्वतःच्या अस्तित्वावर  येणाऱ्या- ह्या... - 
गुझतूराह्रा !ताड.देण्यासाठी महंत, नारायणदास यानेही चग-बांधलारःसंमान- 
यज अशा :महततरी त्माने: एकजूट; केलर जञानक्राना>साहिबयुरद्वारांवर 
झुकालींनी (मोची नेला» त्या; मोचीचीःआगाऊ: बातमी: नाराप्रणदांस र त्याचे: 
साय्रीद्र सांत्रा लागली असळ्यासुळे; मोर्चेबाल्यांचेः परिपरत्यकरपपासाठी ते. 
हत्यारानिश्रीतयारीत होतेरमो्चीहील,झक्काली. गुरुद्वाराजवळ येताच: आतील 
हपारबद-महूत तलवार कुऱहाडी घमशांली.बेऊन.त्यांकयावर तुटंन पंडले त > 
त्यांनी;मोर्चवान्यांच्या:शरीरांची खांडोळी करूंनं त्याच्यावर द्रकेल ओतून ती. . 
पेटवून दिल्ली.व..अकालीप्रासून संरक्षणु-मिळण्यासाठी सरकारकडे धाव.घेतली- 


४-५ > १५४४ 


ता. इप्जन्सरक्रानआब्यर,अकालांची 'धरपंकडं सुरू केली-त्यांच्याभोवती र वळ 
युप्तहेरांद्रि,जा]ळे. पसरविले. त्य़ांचे,नातेवाईकर:व. त्यांना मदत करणारे दांना. 


खपात्रास ॥देला. कित्येकांभ्री घरेदारेःव,जेगीततजुमला. जप्त करण्यात आला: 
पराव] 78 ८ 1 शार ०: पणाचा कित पका ३: 


४ न १६५८७.” 
(६५१... 21१: 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥ २०६ 


( श॑) 


संने'९९२०-मध्ये, गांधीजींनी "भ्षर्सहकारी ची व्यळवळे, पुंकारली. ' परदेशी 
कपर्ड्यांच्या होळ्या पेटविण्यात आल्या.'''शॉळा, कोले जे' व वोट शचेर्याविर 
'घंहिष्कार धालिण्यात आला. राष्ट्रीय शीळा-कॉले ज' निर्धीली “सरकारी यंत्रणा ब्‌ 
सस्था यांच्यावर बहिष्कार घालून अपतंईकीरांने सरिकार 'उंलर्यून 'पाडण्पाच्य 1 
मोहिमेत “विद्यार्थी? -बकील, "प्राध्यापक, डॉक्टर, ' सरकारी नोकर व अन्य 
नोगारक सामील झाले. ह्या सावत्रिंक उठाषामुळे आता * सकीर निश्चितपणे 
उलथून पडेल हय विजिगीपू विचाराने जनतेची “अंतःकरणे उचंबळून आली. 
होती? इतक्यात 'चौरीचुरा येथे जमावाने पोलीस चीकोला'आग लावून चौकी: 
. तोल पोलिसांना जाळेले. ह्या हिंसक प्रकारांमुळे गांधीजीनी- अंपहमाराची 
चळवळ 'स्थगितं.“केली.' सरकारच्या) देडपर्शाहीर्न्या” वरवर्यीखाली अनती 
रगडून निघून्लागली. अंसहकारांची चळवळ? मांगे-वेण्यात' आल्यामुळे जनते: 
तील उत्साह खोली खेचर्ला गेला: त्या उत्साहावर'अंगातिमतेच्या ववैफक्याच्यी 
भोवेनेचेग्सीवट पसरले. तंथापि काही तरुणीच्यार मनात घुमेसेर्त अपंग 


असंतोष, 'यीडचे' त्वेष ह्याच्या ओतोररव? सैकेबांपुळे “काही 'तरुंग हे अर्शी 
पैकीर्चम्होीत/. भगाळाळ 2 फनज्काऊ 8 जिागाड गा वीना ऱ्याणा& 


गचऱ्फ मारटरमोठॉसिंगल्बालयदारणकिशनसिंग' गोगटिप्ह'अकालचिं: पुढारी 
गावोगाव हिंडून ॥ईभ्रजाच्यान जुलमी” रा जंवंटीविरुद ए्जञनंतचा असंतीच शिल 


१७ . - »-/७०५०५ 


गोंबीत होते ल्यॉच्या भाषणातील र्शन्दाशन्दातन रंततरशीत* अंगाराची. आंग 
बाहर पडतं 'होती. श्रोत्यांची मने पेटली जात पहाती त्यांच्या 'संम्रा “इतकया | 
, याजनांबद्द असतल्का? त्यांना' पकडण्यासाठी आलेल्या पालेसांच्या हातांवर 


"77 7-.बोत््वर, अकाली क्रांतिकारकांनी /एका.'अज्ञात ठिकाणी 'छापखाना. सुरू 
.केलाःहोता.»त्या छापखान्यात, “बाब्बर अंहाली पत्रिका ! नावाचे-त्यांचे 
-साताइक-सुखपत्र युरुतुखी भाप्रेत छापले जात असे. ह्याःसाप्ताहिकातन 


(१119041161 


क, 
२११) 


४ ७५ र 
धी र जपटविठ ळीत. प्रचार , केला, जात. अतत, 
की धिकररी, ' क्रांतिफारकासंबंधी सरकारल]...माहित ,.पुर्‌बिणारे >... : 


* ** '* ६ 


. डंयकतीचरा भोतोने थरकाप उडत अते,  स्त्रत:ःचे_.नाव पत्रिकेत येणे, म्हणजे 
मृंत्यूच्भ| घटेचा नाद निवू. लागज्ञा आहू _अप्तेव ते, जुजमी-अधिकारी व... 
शैरभेदे.सम जत...कारण पत्रिकेत नाव आलेल्या व्यकती .थोड्याच अत्रधीत 7 
चाखर अक्रालीच्या नेमाचे निशाण. बनत. अप्तव...ह्या. अक[लींची भाषाही": 
सोकोतिक कोडाची असे सुधार. म्हणजे जुलमी अधिकाऱ्यांचा ,काटा-काढणे .... 
मक्का म्हणजे मोटासिंगाचे जन्मंगाज. “हायका, म्हणजे ज्या अधिकाऱ्पांचा -_ 
“ुधारं [णा]! करंत्रयाचा, त्यांच्या. नावांची पत्रिकेत छापण्यासाठी 
यादी तयार करण्याचे ठिझाण., श्रिया, मुले, वद्ध, व. निरपराधी. लोक . यांचे 
काणत्याह| पारंस्थितांत सरंक्षण करण हं त्यांचे ब्रांद. होते 
ब्वर्‌ अका्लाचा चळवळ इ. स. १९२२ ते २६ एवढोच अस्पकाळं 

होती. तथापि. तेअढ्या छोट्या अवधीतही तिने सरकारच्या तोंडचे पाणी 
'पूळ विले, होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिड्ासात स्त्रतःच्या रक्ताने अकालींनी 
शक उज्ज्वल चित्रे रेखाटले आहे 
सरकारने. अकाली क्रांतिकारकांना पकडण्याचे सत्र सुरू केले: 
होशिपारपूर जिल्ह्यातील एका खडेगावात धनसिंग नांवाचा भूमिगत बाब्बर॑ 
अक्ताली क्रांतिकारक झोपला होता. त्याच्या मागावर असलेला थुरोपियंन 
पोलित आधेझारी च पाच पोलित ह्यांनी त्या अरस्थेत त्याला ' पकडण्याचा 
प्रमत्न केल. बाक प्रसंग पाहून धनसिंगाने स्ञतःच्या अंगाला एक जोराचा 
झटका. दिला. त्याबरोबर कपड्यात लपवून ठेवलेल्या बौबचा स्फोट द्याला: 
स्वतःच्या मृत्युबरोबरच त्याने तो गोरा पोलिपत अधिकारी व पाच पोलिस 
ह्यांचेही बळी घेतले ळ 
| दुसरा एक अकाली क्रांतिकारक रतनसिंग, त्याला पकडून अंदमानला 
नेले होते. त्यानंतर बेड्या घाळून पोलिस पहाऱ्यात त्याल हिंदुस्थानात परत 
आणण्यात आले, पोलिस पहार तोडून तो हातात बेड्या अप्तता शे-पाऊणशे 
मैल पळत, गेला ब एका घरात आश्रंपाला राहिला. पोलिसांनी त्या घरालां 
यआग लावली. रतनार्सगाच्या देहाची राख जळालेल्या खांबा -वा्शांच्या राखेत 


११५» 


(1190411 €6 


( १३२) 


मिसळून गेली. त्याचा उज्ज्वल आत्मा ज्वालांच्या शिखांतून_ अंतराळात ण नु 
योलीी पमडयेल्या बाब्बर अकाली. ९१ क्रोति कारकांवर खटले भरण्यात आले. 
त्त्य पुदी "५ 4 जणांना निरनिराळ्या मुंदतीच्या कारावासाच्या व काळ्या? 
'पॉण्यांन्या शिक्षा ध्याल्या. किशनासंग, सन्तासिंग प पर्रिंग, धरमसिंग,. 
करमसिर्ग आणि नंदोाग यांना फाऱीची' शिक्षा प यात आली दि. २७ 
फंनुभीरी ५६२६ रोज्ञा'द्या संहाजर्णांना फाशी, देण्यात अ ले फाशीच्या 


र ४ अ... 


'तरूत << 


तावर उभे असताना किशनसिंगने इंग्रजांनी आपल्या 


-तर । ल्या. दुशाव 
 लुलमांचे इतक 'हृदयांवेदारक॑ वणन केले. को, तुरुंगाच्या विकायची 
उंडोळ्यातील श्र पुसण्यासाठी डोरल्याना रुमाल लाषले 


डेर निलि ह डच 1५४४ 


चेंदे आतरमू.” ब “सत श्री.अकाल ". ह्या घोषणा : देत ते फासावर 


शि प 
उ » >” ी ८ >> , अ > रा 
भे च ऱ्ऱ न > 0 १ हय ही, * ू- री क |! 
५: ४ १८-. (४५७1, 
पवि क य गर रे. ०9 
१४१९१ 4 - ही | |, 3... 
२ त १४५ ८. -ज- ी- 
मन्ना क “ल ब ल , 
र्र 1. 
कध 
भः 
<< 
द्र ३8 ह. की, क । 
४ ह: 1 न्य र्र 1 | 
प्र “ 
या वी 
> क 


9. कक हया 110. .: १४.६: ! 
री 2४22201212. 17.7 
(५2.. उ श्श्त क प हि 117 1]. क्टर त * & ! ४१ र शि न 


ऊईनड 1 १३- 1:44 रट म्ह छा ष्ठ $$. य ह क. ७ ४ 3 तव १ ५१५५:;- ळी *:,५ > कमता 1 


(१119041161 


» पि र्त 1100413777 ह. न 


।॥. ७. 


..» > २५. आगंगाडीतील खजिन्यावर हल्ला ' - ४ 


धरा 
(रामप्रसाद बिसामिल, गेंदालाल दीक्षित, राजेंद्र लाहिडी, रोशनसिठे 
- . प्रदेशातून काही, हत्यारे त्रिक्रीसठी,आली. होती. क्रेंतिकारकांना.त्ती?' : 
'हृत्यारे:प्यावयाची.:होती. परंतु .जवळ .पैसा. नव्हता. पैसा मिळविण्यांसाठी!: 
कोठे तरी सरकारी खजिन्यावर धाड घांक्षण्याचा बेत ठरत्रिण्यात आलो. त्याबेळी 
ऱरामप्रसाद “ बिसमिल./ हे क्रांतिकारकांचे. ( संयुक्त॑ प्रांतातील ) नेते होतेर*: 
त्यांनी अशी बातमी .,लागली, की, . लखनोहून, सहराणंपूरला 'आगगाडीच्या' 
ऱ्डब्यातून: तीन लाखांचा सरकारी खजिना जाणार आहे. त्याबाबतची निश्चित: 
माहिती. क'ढग्यासाठी : रामप्रसाद ब्रिसामिल 
मुक्रिदीलालं,. चंद्रशेखंरद॑ आजाद इर्‍यादी' 
६ क्रांतिकारक वेष पालटून 'रे्वेच्या- ध्यम 
3. “शाळेत . थॉबले.. तेथून ते; गुप्तपणे रन्वेने 
रवाना . होणाऱ्या . सरकारी खजिन्याचा 
इ शोध घेत होते, वेध .घेतं - होते. तपासा अंती 
०त्यांनाःफळले. को, तीन 'लाखांचा खजिना 
घेऊन ज़ाणारी' गाडी नुकतीच गेली होती. 
":,.. त्यानंतर;दि.. :९ . ऑगस्ट: १९२५ 
3 'नदेवेसर-संध्याकाळ : होऊन: अंधार: पेहू 
ग »> लागला होता.'£एक आगगाडी: 'लखनो्न 
:.-अनेधूतत; ,.. सहराणेपूरकेडेः,:;निघालीं: त्या 
'“ग्राडात . शहाजांपर. स्टेशनत्ररः:काही. तरुण 
. अचढले. काहीजण : दुसन्या .वर्गाच्या .. 
'इब्यात -ष..काही जण *उत्सिऱ्या ब्रगीच्या - - 
: उडब्यात; घुसले" (गांडी. हलली. थोड्याच -: 
रुल जा "५ चेळात;तित्ते, वेग ;परकडला प !त्ती काकोरी : 
01214. या ऱयपा ण) स्ठेशनाच्या हूँ रोखाने; धावू लागली : ऊः 
८04 गाडीतील, धोक्याच्या,वेळची; साखळी ओढली; गेली गाडीचा पडे 
ग. कमी कमी होत जाऊन गाडी थांबली. साखळी कोणी ओढली * 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(११३४) 


हे पाहण्यासाठी भागगाडीचा गार्ड डब्यातून खाली उतरला इतक्यात बंदुकीचे 
बार होऊ लागले; एक्षा पिरतुलेध्ारी पागसाने!र्‍यार्डवर-पिरतूल. रोखून त्याला? 
जामनोवर गुपचूप पडून राहृण्यास फमीविले. गाडीच्या दोन्ही बाजंनी काही 
शखेंचरी'घदुकीचे बोर काहून धोणीह) गाडीच्या बाहर पह नये असे लोकानां 
बॅत्ञावत.होते. रात्रीचा अंधार घ छनपेक्षितपणे शालेह्ा ६ल्ला हामळे'गाडीतील 
प्रवाशी चीच त्काथ पण रेल्वेच्या डब्यांत खजिन्याच्या - रक्षणासाठी असलेल्या 
हत्यारबद हिंदी ब'गोऱ्या* शिपायांची देखील भीतीने गाळण उडून गेली 
गाडवर हल्ला करणाऱ्यांची. संख्या किती आहे.हे अधारांमुळे कळणे शक्‍य 
नव्हते. त्यामुळे!> सुरक्षिततेच्या : दृष्टीने डब्यात गुपचूप बसून राहण्याशिवाय 
दुसरा 'माग-्नव्हता, हन्लेखारांपेकी- काहीजण ज्या डब्यात रेत्वेच्या पैशांच्या 
पेट्या व :पिशब्या होत्या. त्या."डन्यात 'चढले. त्यांनी त्या. डब्याच्या खाली 
लोटून :।देल्य़ा.”-तिजोरी 'घणाने फोंडली. सर्व ऐवज घेऊन ते हरलेखोर 
क्षधारात 'पसार“झ्याले तठे ककि धी. टाकीचा | 
"5२7 खाना लुटण्याचे काम,क्रांतिकारकांचेच असले पाहिजे; असे संरकारल्ाः 
चाटले न्म्त्याः द्टीत्र/लखनो, !शहार्जहापूरइः टिकाणी गुप्त पोलिसांच्या चौकशा' ृ 
छरूध्याऱ्मा. खा.जनात्लुटीत ,चोरीस” ग्रेलेल्या . काही ,भारी:किंमतीच्या नोटा. .' 
शहाजह्दापरच्य़ाछयापारी ,पेंठेतः5ञाढळूनः आल्या.-त्यावेरून चोकशीची चक्रे. 
1५रन क्वतिक्वारेक्ाची'5धरपक्रेड'॥सुरू झाली; बनवारोलाल ह्या नावाचा 
एकर ल्क्रातिकारक होता. .>तो.£सरकांरला फितूर...झाला. त्यांने.हरल्याची सरक 
हुकोगतःसंरकारला पुरविली“त्याःमाहितीच्या आधारे सरकारने काकोरीजवळ, 
रेल्लेषंरः हल्ला करणारे हललेखोरा परकडण्यांस सुरुषात वेली 

!£5 पंळ्रामप्रसादः बिसाभिलह्यांना शंह्ांजेद्दापरर येथे,त्यांच्या घरी पकडण्यात . 
आले. त्य़ांनंतररामूचद लाहिडी'वंऱ्ठाकूरें) रोशनसिंग थांना, पकडण्यात आले. . 
भंगतास्रिंग, चंद्रशेखर आजींद व .भ्षशंफाक उल्ाखा ऱ्ह भ़मिगत झाल्याने 
सरकारला सापई'शकले>नाहीत.“सांपंडलेळ्या हल्लेखोरांवरे सरकारने खटला. 
भरला.हा “खटला, काकोरी कॅटोचा खटला म्हणून प्रसिद्ध-भे : 
्रिकाकरमिप्रसादांचेश्याव 'ंधांन्हरजर्वळे''' होते उद्योर्गर्धद्यानिमित्त त्यांके . 
"अँजिबॉ”लखूनीञवषळ र््दा'जहापूरंला 'अलि. तेथेच रामप्रसादांचे उदूंचे शिक्षण :: 


*शालेशत्यानंतरत्ि माध्यामिक शिक्षणं घेते व्ञसतोना" त्यांच्यावर आये समांजी : 
शिहाड ॥१ण%& बि वहात डिपा  न्सात ७5 शिक शिक रि प 


(१119041161 


((3%१५)) 


। पुढानसांच्यात्य़ागीर्कीवेत्ताभ्तानफ्रास्ठप्रभात्रः"पडला पिप पामीनंद्रासारल्या . 
त्याग्री, सच्छील चायोर-॥त्रिचारबर्ताजञा सलरकारने: गदर :चूळवळीत.हेतुपुरीसर 
उअडकवून काळ्या, प्राण्यावरःअदसानला-पादब्रिलें.हयाधित्ताराने-रामैप्रसादांच्या 
सनात; सरकारबद्दल असंतोष...)निमीण-.झालार सरकारची £संत्ता म्ठलयून ': 
"पाडण्याचा प्रयत्न-क्ररणाऱ्याक्रांतिकारकांत तेःसामील झाले; गॅदालाल दीक्षित. 
ह्या नाबाचे;एक. मुख्याध्यापक: होते. त्यांनी 'मातृदेवी - नावाची क्रांतिसंस्थां- 
काढली होती. पं. गेंदालाल हे लो. टिळकांचे भक्त होते. : ते विद्यार्थ्याना” 
इंग्रजांविरुद्ध उठावणी करण्याचे*शिक्षण 'देत. त्यामुळे त्यांना नोकरीतून काढून 
टाकण्यातःआले;:ह्यास्तवः त्यांनी: स्वतःची :-राष्ट्रीय शाळा:कांढली* त्यांनंतर: 
क्रांतिकारकांस!ठी शस्त्रे ;घेण्यासाठी;*पैसीा मिळविण्याकरिता .'गॅदालील :दीक्षित 
ब.त्यांचे. अनुयायी: दरवडे घाळू-लागले. रामप्रसाद व काकोरी-कटातील राम- 
अपसादांचे एक-सहेकारी मुर्किदीलाल हे दोघेही पंः गेंदालालांचे,शिष्य.असून:... 
च्या; संघटनेत,काम.करीतं-असत. .-. . . :, प्रक 
ह्प-:गदालाल “ह्यांना ब्रह्मचारीजी:.नावाच्या'.लष्करातील ..ग्ृहस्थांचे? ् 
त्यांच्या कार्यात फार साह्य, झाले. ज्ञह्मंचारीजी, पं. गेंदालालःब'इतर सहकारी 
झेनपुरीच्याः जंगलांत;ःअसताना:हिंदसिह् ह्या:नाषाच्या.:माणसाने: विश्‍बासंघात 
करून सरक्वारला त्यांच्या ;हालेचालींची :माहिती.कळतविली;: एवढेंच नव्हे तर 
देवाच: अंगारा “म्हणून....बिषांमोश्रेत्त-: र]खेच्या:- पुड्या : हिंदुसिंहाने. त्यांना 
उखाण्य़ास दिन्या: हिंदुसिंह, हा :इम्रजांचा हेर असून क्रांतिकारकांच्या,बातम्या.... 
काढण्यासाठी, त्यांच्या गोटात शिरला होताही. गोष्ट. लक्षातऱ्येताच त्यांला:- 
पुढे अह्मच्ारी जनी, गोळ्या घाढज-ठार कले. हिंदुसिंहाने: पुरविल्या ब्रातमी- . 
नुसार ०९. पोलिसांनी,मेनापूराऱ्य़ा.:जंग्रलाला;वेढा दिला>क्रांतिकारकांती: 
चगिलीच -शुंज; दिली. २७,,प्रोलीस ठार धाले, . अद्मचारीजी)सारले-गेले. : 
श्रदाज्ञालुना पकड्प्यात;आले. पुढे.व्यांनीःमाफीचा साक्षीदार ृहोप्याचा-बहाणा... 
| केलाष त तुरुंगातूननिसटले. त्ाहेर-कोणीच:थारा देईना, स्हणून ,तावव्बदळून. . 
झुज़ाऱपणात्र.ते.दिल्ली येथे, गेले, [तेथेच हेसिपिटलमध्ये)ते मरणूपाबले. राम- :. 
प्रसाद ह्या,हन्णुयातून:निसदले,वतेपाळू झेथे. जाऊन जंगलात राहिले.. काही. 
दिवसांनंतर वाताषरण शांत झाल्यावर ते परत आपल्या;शाव्री क्षालेः, उद्र- . 
निषीहासाठी काही तरी उद्योग करण्यासाठी ते रेशमाचे विणकाम करू लागले 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


((>श३६)). 


"95 *धर्धीत 'त्यांचे'मंन 'रमेंनाः।हिंदुस्थोन 'रिपंब्लिकन' अं सोसिंएशन*्ह्या 
क्रॉतिकोरकॉच्या गुप्त सेंघंटनेत ते सामील 'झोले: शमंप्रसाद हे 'कंती' व' भेखक 
'होते&बिस्मिल १'ह्या नावांने ते कविता 'पसिद्द “करीत असंत. ते निरग्गॅसनी 
होते अमीठल्देखील खांत नसतं.'व्यायांम करून त्यांनी शरीर कमविले होते 
अंगचे गुणच उमदे व्यक्तिमत्व ह्याच्या 'योगाने 'ओधानेच “संघटनेचे. भेतृतव 
त्याच्याकडे आले.-कांकोरीजधळ रेॅब्ये खंजिन्यांवर झोलेल!: हल्ला त्यॉच्यांच 
प्नेतृत्वांखाली झाला. ': _' '. . 

रामप्रसाद; 'राजेंद्र लाहिडी, ठाकूर ' रोशनेसिंह इत्यादी क्रातिओरंक 
केद्यांना लेखनौच्या*तुरुंगात ठेवले होते. तेथून निसटून जोण्याची संधी आली 
असतानाही 'रांमप्रसांदांनी ती सोडून दिली. रांमंप्रसादांची सोज्वळ वॉगणूक 
चूजा-अचाऱ्ह्यामुळे तुरुंगांतील शिपाई'व अधिकारी त्यांच्यावर प्रेम करीत 
झसत. आपल्या "पळून जाण्याने त्या बिचाऱ्यांना विनाकारण त्रास होईल ह्या 
विचाराने तुरुगातून निसटून जाण्याच्या 'संधीवर॑ त्यांनी पीणी सोडल. 
ऱ्य काकोरी्कटाच्या व्खेटन्यांत रामप्रसाद बिसमिल; मरोजेर लाहिडी, 
'णकूर"रोशनासहलह्यांना फाशीची नशक्षा “सांगण्यात आलो. मन्मथ“ गुर्त, 
, सर्चीद्रनाथ संन्याल;र्‍रांमक*्णसंग्री, उयोकदीलाल ह्यांना न्दह ते म्यो चा वर 
सदतीच्याजशिक्षा झाल्या काहींना ३ त ७वपीच्या शिक्षा झोल्यो! “57: 

77” रॉमंप्रसादांना फोशीची*शिक्षां सगिण्यात आल्याचे 'ऐव्म त्याची आई 

त्यांनी. भटण्यास आली. आईला. पाहातो च. रॉमम्रसादे सिया! डोळवात अश्रू उभे 

- रीदिले.-ते पोनी वीरमाता त्वेषाने म्हर्गाली, "माझ्या डार मुलाला हेप्रज 

लाक वळचळा'कांपतं*होते, "हे ऐकून 'माद्या *छाती' छभिमांनाने घर 

होतीः7प्रेतु तिच माह्या सुलगी"आती मरणाला अमिन रडत 'औहे, हे 'पोहूंने 
मला"चीडं !झालीरआहे??”: त्यांवर बिस्मिल '*हणाली; ।र्था. मरणाला पाहन 
मँथिश्कतरासारख काळीज उरत ःमीही. परेतुःतुद्ठी' म मूर्ती यापुढे मोड्या 

डोळयनिगिदिसणार नाही; हंथा' ठु खीमुळ'डोळे भंखून ओले." । 6 3 

"/--दिनीकं*१९)डिसेबर "₹९१७०शेजी 'रागंप्रसादर ठांकूरे रीशनंसिंह्‌ 


याना व%१७हसेंबर रोजी राजेंद्र'लहिडींना फाशी 'ंदेले: बंदे भोतरम म्हणत 
त्ते “वध स्तंप्रार्धेर चिंढले: 00॥,4100॥.4.,0,0)/0071:)1५// 


"त्रण क्रोध एकार्ण] (170 5 (हाका, 


भीड फा. फा 


१॥८ ९१५ ८! ।: ३ 13 
0 क कज 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


:,्् 2: 
» >/2/८..५-2 
र्य क क वका >*>> >2/>* »१5. > 


. १६. पठाण: युबंकाचे इमान 
(अशफ़ाकडलाखां  . :, 5 .  : टक 


राभप्रसांद 'बेस्मिल ह्यांनी 'मेनांपुरी. येथे झंडेलेल्या रंणसंम्रामत . . 
जह्मचारीजी'च पं. गेदालाल दीक्षित यांच्या खांद्याशी खांदी लावू इंग्रज 
सैन्याडरोबर झुंज दिली. त्या : झुंजीत ब्रचारीजी मारले गेले. गॅदोलॉल 
'* हातावर तुरी देऊंने रामॅप्रेसोदे . 
निसटले. ते. नेपाळात जाऊन 
* "अज्ञातवासात 'रॉहिले. ' त्यानंतर 
त्यांनां. . पंकडंण्योसंबंधीचे. वॉरंट. 
'संरकारने मांगे घेतले. 'हे कळाया 
नतर रामप्रसाद परत. शहाजहाएर 
'“ ह्यो 'गांबी आले. उंदरनिवाहा साठी 
ते. रंशंमी. कापडोच्यी “विण कामांची 


र स. ्वदाकरू लागले: 
॥..”,,::-_ _* ऐके दिवशी ' एक. पठाण 
। ' './-!_ विद्यार्थी त्यांच्याकडे आला. त्याला 


रामप्रप्ता दीच्या सहिंसी जीवनाबद्दल फार आदर वार्टत'होता. त्याने जिद्वासे 
्रामप्रसांदांना  सेनपुरौच्या" सैप्रामासबंधी काही माहिती. विचारली. ऐक 


न क 
र्‍यःकॉश्चित शाळकरी मुलगी आणि तोही मुसलंमान धर्मीचा भलत्याच 


.७853!.>3/.< 

मर्यकर स्वख्पार्या विषयांची माहिती आपणास विचारीत आहेः ही गोष्ट रामः 
६7:53 

प्रेथादांना आवडली नाह एक तर मैनापूरचे. प्रकरण म्हणजे एक धगधगता 


हीच्या क. 


अंगार होता. ती धगधगता निखारा आता. काळाच्या 'ओधाबरोब परिस्थित म्ये र छु 
राखेखाली धाकला पीली होता. त्याच्याधर' एका अजाण मुसलमान पीर व क 
कर घॉलणे रॉमिप्रसादासाररूया कद्र 'आर्यसमांजी' कातिकारकाला आवडणे 
यु सव्हे. कारणे 'आर्थसंमाजाच्या शुद्रोकरणीच्या धोरणामुळे आर्वयमाजी  :. . 
म्मंडळी घ॑ मुसंलमार्म हाचि हाडवैर प अशा वस्तुस्यितीमुळे त्या पठण : 


(१119041161 


(१३८) 
मुलाच्या विचारपसकडे रामप्रसाद्जींनी संशयी दृष्टीने पाहणे साहजिकच होते- 
व्हणून त्यांनी त्या मुत्ताच्या जिज्ञासेलाः जुजबी एउत्तरे' देऊन त्याला षाटेला? 
छाषिल न... | 
त्या मुलाचे नाब होते 'अशकारव्ठिहार्खा. त्याचा जन्म शहाजहापूर येथे 
एका :उसराव.;"पठाण. कुटुंबात * झाला ।होता. . विद्यांर्थिदशेतः;असतानाच 
छझरफाकउल्लाखांचा.ओढा क्रांतिकार्याकडे : लांगंला, रामप्रेसादांच्या बैद्दादुरी- 
विषयी: :अशफाकउल्लाखां ह्यांनी -बज्याच गोष्टी ऐकल्या होत्या न णूनचे 
त्यांच्यासंबंधी :तरुण .अशफाकला.जबरद्स्त:आकपषेण-:वाटत. होते. त्याने. काही 
दिवसांतच रामप्रसादांचा बिश्नास: संपादन केला व हलके हलके तो 
फ्रांतिकारकांच्या,हालचालींत भाग घेऊ लागला. स्वतःच्या सच्च्या वागणुकी- 
मुळे.तो. रामप्रसादांचा जिवलग 'मित्र बनलां ी 
€- एकद]. शहाजहाए्रमध्ये-हिंदु-मुसलमानांचा::देंगा सुरूं >झाला. तो. 
दंगा ळामाविण्यासाठी अशफाकउलछाखां. ह्याने. फार: प्रयंत्न. केले: 
वृत्तीमुळे-काही कडव्या*्सुसलमानांना तो हिंदूधाजिणा; आहे, अ 
होते..भशफा 


त ह पळ त रकन क ३: गोत 

: त्याच्या विचाराची. झेप. जाति-धर्माच्या*-संकुंचित , बतुळांच वा छेद -करून 
पलीकड गेली होती. ह्या: गोष्टीची:रामप्रसादांनाः इतकी खात्री पेटली को> 
काही वेळा ते दोघे एकाच थाळीत्‌ जेवले. रामप्रसादांवर्‌ ।अशफांकउललाखांचा, 
किती जीव'होता, हे पुढील प्रसंगावरून दिसून येते 


5 कद्रा अशफाक फार आजारी होता.. त्या कोर 


यावेळी ,र॒मप्रपतांद बाहेरगावी 
गले होते त्यांच्या भेटीसाठी अशफाक फार तळमळत, होता. तापात.तो. एक- 


सारखा “ राम, राम ! असे बडबडत होता..हा मुसलमान असून ' अल्ला अल्ला! 


४५ 
के लि ९ तोह; लोकाना, उकलेना- 
जेव्हा . रामप्रसाद त्यांला, भेटले - तेव्हा: राम राम: म्हणणे. बंद. 
या राम डो 

माले, याचा राम, डोळ्यांना दिसला. .लंगेच तड]चा,राम बंद. थाला. 
झराफावघळाखा. रॉममसादांना ' राम . ह्या नावान-हाक, मारीत क 

र्ल पीच परे “ही र 
कना कोरी स्टेशनजवळ, आगगाडीतील ,.. जिना, छुदण्याच्या योजनेला. | 
आरा काकटठाखाचा विरोध होता., कारण त्या 0काणाजषळच रामप्रसादांचे व 
र्यांचे गाव, हाते. महणून तो प्रसंग त्यांच्या.अगावर बेतण्याचा संब, होता. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १,३१३. ) ह वी (र 


परंतु .रामम्तसाद, चंदरीखर.) आजाद. इत्यादी ज्येष्ठ ककार्यकत्योची खजिना“ .... 
लुटण्याचा निर्णय घेतला ह्वा निर्णय <जरी.. भापल्या मनाच्या (बिरद्धार्त्वासंला”-- ... 
तर्री सेन[पत्तींचा.. तो निर्णय;-भशफाकठछाखांत्री मनोभाव्रे<करून श्मांनला. :. * 
आगगाडीच्या इब्य़ातून..ती.. जड ।तिजोरी. त्यांनीच.) बाहेर  लोठली आणि: ८... 
ख्रणाचे घ]व घाळून ती - फोडण्यास . मुकुंदीलाल ह्यांना त्यानीच साद्यनकिले> '... 
लालबुंद चेहऱ्याचा -हा पठाण मुलगा बांध्याने उंच व शरीराने टुहेरी-. 


हाडाचा होता... एखाद्या उमद्या युषराजाप्रमाणे त्याचे न्यक्तिमत्त्व लोंमसंःचः-.. . 
आकर्षक .होते वा त व्र 


हि) ११ 


काकोरी ..कटाचा छडा. पोलिसांना लागला. धरपकड -सुरू*झाली?- . 
रामप्रसादांना ,पकडले. त्या वेळी अशफाकउलाखांच्या घरावरही पोलिसांची. . 
थाड गेली. परंतु'त्यांना..हात. हलवीत जावे लागले. परिस्थितीचा रागरंग 

पाहून अशफाकंउछाखां गावाजवळील उसाच्या शेतात लपले होते. :- - '& 
<-..... बनारस येथे-क्रांतिकारकांचा- महत्त्वाचा अड्डा, होता. अशफाकंउळारखाः 
तथे.गेले. परतु तेथील. कार्यकर्ते पकडल गेळ्याचे त्यांना कळले..मंगःतेःक्राशी- 
हिंदू .विद्यापीठात .गेले. तेथील :काही मित्रांच्या सल्ल्यावरून व .सहकायाने'ज्े- . 
बिहारांत.ग्रेले..तैथे नाव.व घेष बदळून ते.राहू लागले. आपण-कायस्यःप्रभू: 
क्षसून मथुरा जिल्ह्यातील रहिवासी आहोत; असे सांगून ते:एका-कंचेरीत 
कारकून म्हणून:क्तामःकरू लागूले....:' 1 . "डड; न 
अशफाकठहाखांचे).भातापंसेतचे!. जीवन :महणजें . नंग्या. संमशेरीच्या* 
तूळप्रत्मा.फेकीप्रमाणे होते. कचेरीतील: कारकुनी जीवनात त्या .खळखळत्यो- 
सळसळत्या जीवाला कॉडूंन गुद्रमरल्यासारखे वांटू-लागले* नंऊ-दहाःमहिन्यांतच - : 
त्यांना त्या जीवनाचा उबगः;आला: कोणत्या तरी मार्गाने ती कोंडी फोडून * 
परदेशात जाण्याचा बेत त्यांनी*भाखला. त्यासाठी ते. दिल्लीस गेले 
अशफाकउहाखां, चंद्रशेखर क्षाजाद्‌.इत्यादी काकोरी-प्रकरणातीले हेखोर* 
भूमिगत झाले होते. त्यांनाः प्रकहूत्तः, देण्यासाठी .:सरकारने हजारो रुपयोचीः-. 
बक्षिसे लाविली होती. अशफाक दिल्ली येथे एका पठाण मित्राच्या खोलीत उतरले 
होते. तो मित्र. स्थापत्मशाक्षज्ञाचमा ( इंजिनिअरिंग.) -महाषिद्यालयात 'शिकत... 
होता. 'अशफाकडछाखानने रात्री) त्य़ा मित्राबरोबर:एका उपाहारगृहात 'भोजन> :. 


केले व नंतर मित्राचा निरोप.;घेऊन ,ते ,एका. ठरलेल्या ठिकाणी दोपण्यास> 
अर 4 क 


(१119041161 


( शश ठ' ) र 


ग्योखेः!पहटिच. त्या 'ठिकाणी पोलिस गेले व त्यांनी त्याला पकडले. मिञ 
घात केला. बौक्षेसाच्या लालचीने मित्राला दंगा दिला. 
अशफाकउलोखांना पकेडण्याधर त्योच्यांवरील सटला तुरू झालो? 
तुरुंगात इप्रजांनी अशफाकउलछाखांकडे एका मुसलमान पोलीस सुॅरटेबट्ला 
"पाठविले-:नोकरीत बढती मिळविण्या सांठी इंग्रजांच्या सांगण्पविरून स्मतःच्यां 


» &4 


जञातमाइशी देखील निमकहरांमीपणा करण्यात तो कंचरला'नं3ईता.”अरीकॉर्क 


>» -*«» 


» ७): ८८ *_ 


र्‍्माहूता ।मेळवण्याची कामांगेरी त्याच्याकडे सोपविण्यात आली होती हद 
लोक :हिंदूचेःराज्य आणण्यासाठी धडपडत आहेत. ' तुझ्यासारख्या मुसलमान 
"तरुणांनी, व्यांच्या जाळ्यांत सापडू नये.? सहानुभूतीचा आव 'आंणून तो 
आदकार| अरफाकच्या अंतःकरणाचा ठाव घेऊ लागला. *“ हिंदूंचे जरी राज्य 
आल तर| तब्राटशांच्या राज्यापेक्षा निश्चितच चांगले राहील?“ हंदू राजं 
ॅकेसी;भी तरहअंब्रेटिश राजसे अंच छाश्हु| हांगा! ?” 'त्यांवर त्या अधिकाऱ्याने 
मानभावीपणाने त्यांनाःअंसा सहञाःदिला की. जर त्यांनी' सरकोरकड मापी 


मागतलाःतर' सरकार त्यांना 'दयाःदोर्संवील त्यावर ती बाण दार तरण 


उत्तर ला;”/"एका."अछारिवोय .कोंणापुढेही-देयेची “भोक मागणे शी पांप वे 
"लाचारी समजतो.” » 5: क मिडी त! ् 


असकाकउलञाखांना फाशीची ' शिक्षा-'झाली.“त्यांनीगदें १९ डिसेंबर 
*२९२७ऱ्सेजी'केजाबाद"तुरुगात'फाशी' देण्यांत आलें. ८५५४5 


"”) ' 'डॉरिफाकउाखॉ उ्टू भाषेत सुंदर कांबता करीत असंत. "बंदे मातर! 


"म्हणून स्वतःची कमिता'म्हणत. तें कासावरःचढले; “४ 6 ताम वस्नळेपे 

पाय पक सुना गमेःकीनैकेसें कहानी; ४5 "ताल 1:45 जाऊ 

गळ. रश हमे तो अपने संता: रहेर्हेतां 9 ४ (७107 तावर 
पिट हमेशा सुंबह-शॉमशदिला पर” 81. तै. का 

टर कल्या | सिंत॑मके खंजर' चला? रहे हेन” . ति मळ भे 

हशा ० मना कई इंग्लिश, कोर लमेन पत 13 जया 

टर “- ह क 1110007100 रती श्न कोई रशियन, 'कोडे तुर्की 1 १ क 

तकात यम 5.पिराने'श्ाले है अपने हिंदी त वनी 

न» गयी) '१५3., ॥/जी आज'हम बो मिटो'रहे हैं । 1 9-0 तर्क 
ू * . आ. आह. ३ 


॥६॥॥॥॥॥॥.॥॥.॥-३१/ 


२७. असेंब्लीत 


(, भृगताप्रेह, दुत्त, राजगुरू, सुखदेव) 
"प कि ण्की-ा 
दिल्लीच्या भ्षसब्ली ग्रह्यत असेंब्लीची बेक ,भरली, होती. सरकारने... 
सांषजनिक पुराक्षितता र ( पब्लिक सेफ्टी बिल) सभागृहापुढे ठेडिले होते; 
क्रांतिकॉरकाच्या दहशतवादी चळवळीमुळे,सुतापलेळ्या...सरकारन चळवळीचा 
बंदीवसत करण्याच्या. दृष्टीने हे.बिल.. सभागृहाच्या ,मंजुरीसाठी सभागृहापुढे; 
ठोंविले होते. त्या बिलास संभागृहाची मंजुरी मिळाली असती, तर त्याच्या! .. 
आधारे सरकारने. क्रांतिकारकांच्या नावाखाली निरपराधी, जनंतेवूर देखील 
जुलूम केला असता ह्यास्तव सभागृडातीलं हिंदो,समासद त्या बिलास मंजुरी. 
च सभागृहातील ३प्रज्ञ सभासद ब्रिलास अनुकूल होते: शेवटी बिलास? 
निकल वे अतिकूल असणाऱ्या सभासदांची मतमोजणी करता ती समसुंमान 
ह द व्लीचे-सुभापती श्री विबलुभाई पटेल: ( संरदार वछभभाई. 

र द चेर्‍्बो न होते. सरकारच्या रोषाची पर्वा न. करतां ते आपंलेमत बिलाच्या  - 
दवश | देण्यासाठी उप्रेरें[हेले क की डी 
री ग सूसागुहात ऐक मोठा रफोट झाला. सभागृहोच्या मिती. ]द्रंल्या. - 

त्या भयं क, जान,“सभागृहातील माणसांच्या कानठळ्या बसून गेळ्या- 
सभागृहाची इमारत.दाट धराने भरून गेली. सारे-लोक, भांबावून गेले. कायर 
झाले हे कोणालाच समजेना. इतक्यात प्रेक्षकांच्या जाणवून दोन तरुण. पुढे 
आले. त्यांच्या होतात पिस्तुले होती व ' इन्किलाब द्विदावाद ! ' (क्रांवीचा 
जयजयकार! १ द;मातर से. (:सामज्यशाहीचा नाश.होबो ! !':अशा:घोषणा 
के देत.होते, तांबड्या. रंगाच्या. हस्तपत्रिका ते सभागृहात; ,उधळीत होते. ज्या 
तृब्रिडरया हरतूपत्रिकांत मजकूर, होत.“ आम्ही;'मनुष्पाच्या : जीवनाला प्बिञे . 
समजतो, आम्ही .असा ,ऱ्ज्वूल भ्रविण्पक)]ल., पाहू, इन्छितो,की;।उ्यांच्यात!: हर 

एक व्यक्तीला, स्वातेत्र्य, सुरक्षितता ब्र प्रतीचा अवसर ॥मिळेल. मनुष्याचा. रक्त 

पात करण्यात आम्हाला दुःखं होत आहे. तथापि क्रांतीच्या दोरे; सर्वीनां 
स्वापरल्यानी समान. सुधी, दणे .व, काही,पाणसांकहून, इतर ],माणसांचे, होणारे .. 
प्रवण याबवण्यासाठी.काही प्रमाणात रक्रतपात,.हापो;:अनिवायं,आहे. भसे; 


1 । 
(७:॥॥॥२(०:॥॥॥॥ २०६ 


( १४२) 


म्ञझसले तरी, माणुसकीबद्दल,आदरर .दाखत्रिण्मात व ८मानवतेषर प्रेम करण्यात 
'आभ्ही कोणापेक्षाही कमी नाही. ” 

सभागृहातील धूर निवळल्यांवरं हातांत. पिस्तुले असलेल्या त्या दोन 
न्य्तरुणांपैकी एकजण अवेशाने बोळू लागला, “ बॉम्बच्या,योगाने कोणाला ठार 
भारेण्यांचा आमचा उद्देश 'नाही.' तसे नसते तर आम्ही 'तो -बॉब माणसांच्या 
'सेवंजी संमागेहीतील मोकळ्या' जागत टाकला नसता. आम्ही करू तो जुळम 
भश्रंजा सोसते म्हणून काही कझनछाप अधिकारी राष्ट्राची छकले करण्यासाठी 


"पुढे धावतात. तशा मदांध अधिकाऱ्याच्या कांनी त्रस्त प्रजच्सा आंत 1ककाळ्या 
> ४1.॥06%1:21::15). 


र मिम्किमड तकर ग नाता णक उ ताड 
3 भगतसिंह. .... .. बट्टकेश्वरःदत्त 
“पोहोचूच ::शकत नाहीत. अशा - चेंगुंमांन *अधिकोऱ्यांचे* कान खोलंण्यांसोठी 
म्हाला बाम्बचे आवाज काढावे -लागतातं.””»असे म्हणून ''त्याने ' हातातील 
पिस्तूल! जमिनीबर फेकून दिल. त्या तरुणांचे नाव-होते भंगतोर्सह वे त्याच्या 
खांध्रीदारांचे नाव होते बुकेश्रर-दत्त,-भंगंतसिंह व दत्त 'ह्यांनी' शक्रे फेकून 
'दिन्यानंतरच:पोलिस त्यांना पकडू शकले., ८. एप्रिल १९२९ रोजी ही 
चटनाःघडली 


"३ भृगतसिंहांचा "जन्म ५ ऑक्टोबर १९०७ रोजी पंजाब प्रांतात झाला. 
चंडिलांचं'नाव'किसनसिंग.'आईचे नाव विद्यावती. त्यांचे दोन चुलते व वडील 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१४१५) 


छ्यीना इंग्र्'शेजवेटीविरुद्ध चळवळ वैल्यामुळे' कोरीवासांडी “शिक्षा मोगाधी र ह 
लगली? होती. "अर्श पदेशभमत ' कुटुरजात  जन्माश्यामुळ याले गरणीपॉरतूंनचं 1 
भगतेसिंहॉना देशंभिक्‍तीचे धाळकडू मिळाले होते.. लाहोर येथील नरानेर्ले .. . 
ममहाविद्याल्यात शिकत,भसतांना भगवंतीचरण व्होरा, सुखदेव, यशपाल हया. . 
विद्योथ्पाशी त्याची मत्री 'जंडली? भौ जवान 'सोसायटी काटून त्यांनी" वजाबात 
कातिकार्याला सुरुंवोत केली. त्यांनी कतीरासग बागींची पुण्यतिथी मोठया 
प्रमाणावर साजरी केली. ' क्तारसिहांच्या फोटोला स्वतःची करंगळी कागून 
त्यो. ' 'रक्‍ताचा  'टिळा' ''दुंगीदेवी' व्होरा यांनी' लाविला, पदवीधर 
'झल्यानंतर  'त्यांची ' विवाह. ठरविण्याचा विचार त्यांच्या वडिलांच्या 
मनात घोळू लागला. भंगतासंहींना. देराकांस करण्याच्या मागात 'ब्रिवाहबंधन 
"नेकी होते. म्हणून ते धर सोडून युपचूंपरणाने कानपूरला निघून गील. स्वतःचा 
ण सां नये, म्हणून ते नोव बदडून वेततपत्रारतन 
लिहोतंःअसत. कॉग्रेसचे पुंढीरी गणिश शकर विदयार्थी २ ती देवरस त्य पय 
चैतपंत्रांचे संपोर्दैक म्हणून कॉम देले व त्यानंतर एका शाळेच. मुख्याध्यापक 
“हैणूननेमंणूक केली. फंगततिहांना फाशी 'दिल्यानार देण र भाड हरवा 
पडंलार कानपूरला मुसलमान स्यापाण्यांनी दुकाने? देई केवी नाहीत म्हणून: 
हिंदु-पुसलमोनोरचा :दंगा सुख झला. गे. शः विद्यार्थी डे थोर गाह्स्य द्गो 
रांमेविण्याचा प्रयत्न” करू लागले. 'ऐकांने “विश्वासाने त्यांना घरात बोलावून - 
त्यांना ठार मारले. त्यानंतर चंदशेखर आदयाद, सर्चाद्रनाय सऱ्या, रमपरसाद 
वॅबेसाभेल इत्यादी क्रॉतिकारंकॉशी संबंध येऊने त्यांची मेत्री/ जमती. संवेदिमथ र 
संन्यांल यॉनी इ.स. १९२९ मध्ये ' हिंदुस्तान रिपाव्लिक अं |सिएशन नावाची, : 
संस्था काढली द्वोती. शक्षांचा वापर करून इंप्रजोची राजवट उंलथन टाकण्याचे 
'इथा सस्थेच ध्येयं होते. हया संस्थेच्या शाखा संयुक्‍त प्रांत, पेजोब व बंगाल 
- र्‍याआंतांत्र होत्या. ऱं]ळा कॉलेजातालूः5तरुण:लोक या ).संस्थेसः येऊन मिळाले 
'होतेः शाखे /त्रिकत, घेण्यासाठीच बॉम्ब. बनविण्यासांठी , पैसा उपलब्ध व्हाषा, 


प्हणून!ते,तरुंग सरकारी खाज़ेना व्र बँक लुटीत इ. स. १९२१ मध्ये महात्मा 
गांधांनी :असहृकारितेची. चळवळ ,पुकारली असहंकारितेंच्या चळवळीच्या 
योगाने एक वषीत स्वराज्य मिळवून देतो " अस गांधी जींनी जनतेला सांगितले 
'होते. सरकांरची" दंडेपशाही' व “असहकारितेच्या चळवळीत चोरीचुरा येथे 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


| ( शड) 


फा १९अर मते. जनतेने. पोलिसांची. ड्रिसा... करून, असहकारितेच 
१ टिंसामय, चळवळीस, गालबोट फासले. . हृामुळे गांचे|यीनी भुसहकारिते 
$३0॥)1 प 

र. १२-२-२२.. अशा, प्रकारच्या वैकषय़ाच्या-परिस्थितीत 
ल तरुर्ण परत सशस्त्र चळवळीकडे वळले 

1133188 | 

“७: पपमीना देशातून . घालवून... ययाव्र्‍याचे.. एषढेच. ध्येय, आतापस्ेत; 
र | त कारवी च्या पुढे होते परतु भगतसिंहांनी त्यांना वी, दृष्टी द्लि त्यांचे 


क अस हात कोः, इंप्रजांचा, सत्ता, देशातून. घालवून देणे,ही.क्रांदीची; 
पहिल 


रायरी त्यानूृतरची पायरी म्हणज राज्यकारभारासाठी देशादीलच कोण 
एंखार्चा ्यक्तीच्या. भुथवा.. गटाच्या, हाती. सत्ता. जाऊ न.:.देता समाजवादी; 
(साम्यवादी ): प्रजासत्ताकाची. उभारणी करणे; ही. होय- या ध्येयानुतारक्र 
त्योनी कातिकारवच्या मुळच्या "हिंदुस्यान; रिपाई्िकन असोसिएशन? हत्ना 
नत सोशालिस्ट (समाजवादी 25 हया शंब्दाची:,भर.घाळून संस्थेचे ताक 


ी हंदुस्यांन रि “। रिप्ब्जिक भार्मी !. असे त्िण्यात-आलू. ,असोसिएशन; 
समिती ) खी: सामी,(,तैन्य)असाही. फरक करण्यात आला; असब्वीत 
बॉब टाकल्यानंतर जी जाल. पूत्रक ,फेवण्यात आली.त्यांच्यातील,:मजकूरूव; 
यायालयात... व केलेले. २ ण हवातरनळभगतासहाच्या-;.राजकीस; 
नारीन पराजी कना, येत. सरले क्रांतिकारक. म्हणजे, इप्रजांचा. रक्तपात 

९८१ बोम्ब गोळ सडविणारे कोणी आविचारी, माथे[फेरू. तरुण होते 
असा गरसमज, होऊ, नये. म्हणूनच. येवूढय़ा.- विस्ताराने त्य़ा, मंडळी च्यूऊ 

भाराभो,बेठक, विराद कली. आहे.. इतक्या “लहान यात: व. राज्ययंत्रणेचा 
भद २ फण नमुतात भारताच्या, आजच्या... राज्ययज्रणूचे.. चित्र भगत 
तहाच्या मनःचक्षूसमार स्पष्ट नख्या जतरळत,, होत, हे पाहून - कोतुक-वाटते, 
भगत गत सह म्हणाजे. समाजवादी प्रजातंत्र रोज्यप्रद्धतीचा .अमदूतच, होत 


).: _ असेंब्लीत,, भगत पिहाने.. जे ” पिस्तुल फकून दिले . होते, त्यावरून 
सरकारने5-भगतसिंहाचा संबध सॉडतेच्य़ा ववाशी', जोडला. सॉडर्सचा बंळी 
, सेतलेल्य़ा.पित्तुलाज्यी .गोळीचाः आकार त्या 'पेस्तुलांशी: जुळला. शिवाय 
“पाडता तपन बाळ्पावा,.५सॉडसे मारा गया,, खालाज़ीक्री | ।मृत्त्यू-का, बदला 


सेपज्रिया;गया; द्रामजकुराचे,.ज' पत्रक. सा 
गया: द्या). जि पडले , त्यातील 'हस्ताक्षराशी. 
परत हाचे स्तावूर ग.. सॉडसूच्या वध]ची, हगिगतःभशी 5... .: 


“ड 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(' १४५)” 


"'करोहिंदुस्थोर्नीतीले *सरेकाराप्रिरोधी  'चळेधळी' 'शभविण्यांतांठी हिंदी 
लोकांना राज्यकारभाराते' काहो. अंधिकीरे देण्याचा. विचार. ब्रिटिश सरकारने 
ठरविला. तेवढा साठी' छीथमन नांवाच्या 'साहेबाच्या . अध्यक्षतेखाली सरकारने 
एक्ककमिरान '( समिर्ती ) :भांरेवीत '“पॉठाविले. कमिर्शनमध्ये . एकंही 'मारतीय 
सरभासंद :“मव्हता. “हे बमितन : नेभून सरकार नेहमीच्या धोरणानुसार 
भारत्तीय बततेला'काणतेही रांजकीयःहंक्क' देणार नाही, अशी हिंदी' जनतेची, 
पक्की ;खात्रीऱाली. ह्या | कमिशनची नेमणूक करणे म्हणजे हिंदी जनतेच्या 
डोळ्यांत धूळफेक कॅरण्पासारखे!होते..'ह्यास्तव जनतेने सायमन॑कमिशनवर 
बहिष्कार :डाकूला. <लोकांशी ::विचाराव्रिनिमम करण्यासाठी ज्या ज्या. शहरी 
द्वे कमेशन गेल.त्या त्या. शहरी. -ज़नतेने प्रचेंड मोर्चे, . मिरवणुका कोढून 
सायमन, परत जा? हया आरोळ्यांत_ त्या कमिशंनंचे स्वागत “केले. सायमन 
कमिशन दि. २०. भॉक्टोंबर १९२८. रोजी लाहोर. येथे गेले. पंजाबचे 
श्रार्सद्ध पुढारी लाला लजपतराय यांच्या. नेतृत्वाखाली एक मुचंड मिरवणूक, 
निघोली, हातात “काळी , निशाणे घेतलेल /व॑ “ सायमन, परंत जी”: अशी 

दवणीऱ्या लोकांचा तो मांची चोलला. होता झंग्रभागी लाला. 


व्हि 
जा 


जोराने ठोस लगावले. त्या दुखांपतामुळे . 
लालाजी” थोड्याच दिवसानी, दि: १७-११-१२२८ रोजी निधन पावले 
स्कॉट.ज्या वेळी लालाजींच्या छातीवर मुठीने प्रहार करीत होता त्या, वेळी 
लालाजी.म्हणाले होते; “ माझ्या :छातीवर मारलेला प्रत्येक ठोता म्हणजे 

ब्रिटश.:साम्रांज्यशाहीळ्या शवपेटिकेला. ठोकलेला खिळा ठरणार आहे.? 

सांलाजींची. भाविष्यवाणी खरी ठरली 


ह्यांच्या ' छातीवर 'स्वतः . जार जोर 


“> 


लालाजोंचा त्याग, व्रिद्त्ता व देशसेवा ह्यामुळे. ते जनतेच्या गळ्यातील 
ताश्‍त बनले होते. जुलु मी ब्रिटिश आधेकाऱ्यांनी लालांञीचा-बळा घेतला, हया 
मुळे सरदार भगतसिंह, चंद्रशखर आझाद. इत्यादी क्रांतिकारकांची मस्तके. 
संतापाज्ञे, पेटून. .गेली. लाललाजींच्या मृत्यूचा सूड.घेण्यांचे''त्यांनी ठरविले 


जयगोपाळ ह्या साधींदाराला त्यांनी स्कॉटच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यास. 
र. क...१० री र 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१४६) , 


सांगितले. त्याने. पुरविलेल्या माधितीवरून १७. ड्रिसंअर १९२८ .हा. दिवस 
_, _ * स्कॉटला मारण्यासाठी ठरविण्यात आला. 
| ' भगतसिंह, चंद्रशेखर' :आद्याद, : शिवरांम 
1, , हरी राजगुरू हे तिघे भरलेली "पिस्तुले 
२ ४9 4: खिशात घाळून पोलीस कचेरीजवळ चांत्रवे» 
४ ” (राजगुरू, हे. पुणे; जिन्हर्यातील “खेडचेः 
राहणारे. संस्कृत शिकण्यासाठी ; काशीस 
गेल... तेथेच आझादहीा संस्कृते '-शिकत 
होते: त्योच्या. मेत्रीमुळे राजगुरू क्रांती-. 
कारकांच्या संघटनेत सामील झाले. ) 
पोलीस कचेरीतून एक गोरा...अधिकारी 
शिवराम राजगुरू....... बाहेर्‌.,आल[,व.माटार. सायकलवर -तुत, 


1 धू 


लागला. जयगोपालने इशारा केला. लगेच ऱाजगुरूने खिशातून पिस्तुल क्ताढून 
त्या गोऱ्या पोलीस आधिकाऱ्यावर गोळी धयाडलो.,गोळी पायाला लागून;ता खाली 


$$ ४३४. सिंहांनी > श्र 


"पंडला.' भगतसिंहानी . त्याच्यावर झडप -जाढन आणखी गोळ्या याहत . त्याला; 


९ 


: थंमसंदनाला पार्टविले. लगेच . सायंकलीवर-स्वार होऊनू,<ते वाऱ्याच्या वेगाने 


४४-८०. 
४५॥॥॥५॥७॥,५!,॥/॥५,, 


४७१४५३५: 
१ *& ७४४ .॥ “> 


री 1101002 50पनर ट न“ 
५४७७४४४५४१ 4 र . 
री त 41.1). >) 
शर. ४2८८4. 0747 ह 
» 2 ४२' (1 क्व : 
५301173 ू 
८८४........ श्या 
किक; न र 
न 1211 टीप्व् 
क, ३८ ११ सिट्रील् कूल 
] 0, ५. “डळ ०८.”” .. २. शि 
ग ४.20 4,” ““” र & 
क, टी ह “५. 2कज 
1] क "%१%५॥॥- ७ त 
1.1. भन) 


दु यतीत 


ऱ्- नि -ऱ् त घा 


4 ** -** ही कळ 
१८.११% *. >> 
॥ ४: '“«& ७७०६७ 
४” “क 
- ऱ् > 
घ्य ४ 
स्स > * 
- क्ट स्स्स “्ञ 
र य > स 
शे ि 
ड्‌ टॅ 


../ट 4“ “ 9 ह » >. 
स्का ४5 कक. ॥०0॥॥/७४॥७ ।! 
ची 


. ( १४७ ) 
यांना 'मोटारीपैन' दूर नेलें. 'कॉलिंजच्यां वसतिगूशॉत  सोंवीदार, मित्रकिडें गळ. . . 
-ब तेथून पसार झाले म्प्ट, 
डोक्यावरचे लांब केस इंग्रजी पद्धतीने कापून घेऊन ब इंप्रज गुंडस्या' . 
'सोरखा उंची पोषाख “करून प्रगतातेह एके 'रात्री कलकत्त्यास जाणाऱ्या ' 
भागगाडीच्या,पहिक््या वगीच्या डब्भात बस्ते. इया वेबांतेरित संडिबाने स्वा” 
चरोबरच .आपल्या सुंदर मेमसाहेभलाही घेतले होते. ही तण स्त्री म्हूण 
क्रांतिकारकांचीच सइकारी व प्रसिद्द क्रांतिकारक भगत्रतीचरण, व्होरा यांची. 
सातिकारक धाडसी पत्नी दुर्गादेवी व्होरा ही झोती:' तिच्या समत्रेत ' तिचा छोटा 
मुंलगा  शचीनही होता. राजगुरू हा त्या अद्ययावत पोषखातील साईबांचा 
अडली ? ( नोकर ) बनला होता. अश रीतीने भगतसिंह व राजगुरू लाहोर 
येथील नाटकातील प्रवेश संपवून कलकत्ता येथील प्रवेशात दाखल झाले. 2 


दुसरीकडे एक ध्रष्टपुष्ट. पंड्या काही. म्हाताऱ्या यात्रिकहंची' दिंडी घेऊदी र 
मथुरेच्या मागीला. लागला ..होता. तो. पंडा... होत! चंद्रशेखर. आदाद]: मात्र. 
. स्कॉट. समजून ज्‌ आधिकारी ठार मारण्यात ,आला,.तो स्कॉटचा.. मदतनीस, : 
५ झासे.. सुपरिटेंडेंट,) सॉडरसे.हा. होता... इशारा करणाऱ्या जयगोपालने त्यालाच... 
स्कॉट..सुमजून..इंशारा..केला, असेंब्लीत, बॉम्ब. टाकल्याबद्दल काळया, पाण्याची, -_. 
, च-साडसच्या बधाबद्दल .देहान्ताची. शिक्षा भगतसिंह, बटुकेश्रर दत्त व राजगुरू... 
आयांना सांगण्यात आली; 6... 2. म ममी 

दशनी.उमदेपणाप्रमोणेचं भगतसिंदाचे. अंतरंगही उंमंदे : होते. *त्यांना> 
'वाचनांची फार आवड:होती.*काव्य; संगीत, विनोद, चित्रपट . ह्यांच्यात ते; - 
नेहमीःदंगःअसत..त्यांना चित्रपट. पाहाण्याची एवढी: आव& होती: की, त्यांचे; - 
सहकारी .थट्टेने म्हणायचे की] .“ रणजित ” हा पोलिसांना चित्रपठंगहातचः :. 

पडला. जायचा. .त्य़ांच्या: एका 'हातात. पुस्तक तर :.दुसज्या . हातांत पिस्तुल”. 
असे. एका हातावर शुभदा सरस्वतीचे अधिष्ठान तर दुसन्मा हातावर! प्रलय 
कारी क्रांतिकालीचे! . .' : 7 फ्त क पळतील जो 


तुरुंगांत राजबंद्यांना गुन्हेगार केद्यांप्रमाणे वागवीत. त्यांना रांजबंचा> 
अमाणे सँन्मानाने 'वागविण्यात यावे ह्या मागणीसाठी भंगतपिंहीना तुरुंगात: 
. प्तताना एकशे पंधरा दिवस उपोषण करावे लागले, 'तशी वागणूक भगत>* * 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(४ पक 3 


सिंदॉंना स्वहापरतीलू कक्ष हेही 'तर सर्वच, राजबंदयांच्यास्रादी. इषी होती. ढी 
मागणी सरकारला मान्य करावी लागली 

त््यायालयात भापूला बाजू, सांडतान. भगतसिंह सहरणाले, “ क्रांती हा 
नियतीचा नियम आहे वी. मानवी प्रमतीचे मूळ शु काही. व्यक्तींचा 
रक्तपात करणे हा क्रांतीचा, उद्देश. नाही. आमच्या देशात, ,मनुष््याकरवी” 
मलुष्याचे “शोषण. थांबवून. आम्हांला स्वतःला. राज्यकारभाराचा अधिकार्‌ 
प्रस्थापित, करावयाचा झाहे,?.. ...-. .. .._... . 

९: कारिमरी बिळ्डिंगवर) छापा.घाळून पोलिसांनी. क्रान्तिकारकांचा बॉम्बचा 
कारख्षान!:ताब्यात :घेकन सुखुदेव व,:जयगोपाळ यांना :अटक केली. पुढे .जय- 
गोपाळ माफीचा: साक्षादार,.:झाला. .त्याने सँडसंवधापासून. .क्रान्तिकारकां ची, 
सवे रदस्ये,पोलिसांना:सांगितली सुखदेव; .सरतसिंग,.व .-दत्त पकडले गेले 

होतेच- फुरारी चंद्रशे खर्‌ आझाद यांच्यासाठी पाच हजारांचे इनाम जाहीर' 


मरते लि या.ठिकाणी काही दिवस रन मंग पृण्याला क जा भेटण्या 
पया पसे ते पेांबाविषात वोबरंत होते. तरी देखील कोणा घरभद्याने त्यांच्या पाठी 

वरे असलेल्या पालासांनी त्यांची बातमी दिली. पहाटे त्यांना टिळकरोड्वरील 

रका थोव्याच्या लॉन्डरीत पकडले व बेड्या धालून लाहोर येथे नेले राजंगुरूचे 

पार्टीचे नाव ' रघुनाथ ? किंवा “ एम्‌. ' भसे होते. ते खूपं झोपाळू होते. इंतके. 
कौ एखादे पेळी थिंतीली टेकून उभ्याने झोप घेत किंबा: :एंखांदे वेळी. चाल- 

तॉनाही झोप घेत. परंतु दिसांयंला झोबेडधोबड-वःरंगाने:काळाःअसा हा झोपाकू- 
नेमबाजीत“ परका ब: इमानात! सच्चा होता. 'म्हणूनचःसबैजणं त्याच्यावर फार'प्रॅम 

करीतःहोते. त्या ना“लाहार: तुरुंगात आणताच भगत, दत्त,सुखदेव आदि क्रानि:- 
कारक; मित्रांनी, मोठमोठ्याने. “घंदे:' मातरम्‌ !; “ इन्किलाब .झिंदाबाद * च्या. 
“वोषणांनी; त्यांचे स्वागत 'केले की 

, ..._ त्यांच्या खटळ्याचा निकाल ८ ऑक्टोबर १९२० :लागून : भगतसिंह 
" मुंखदेव-रांजगुरू यांना,, सोंडसचा .वध केल्याच्या. भारोपावरून,.फाशीची 
. शिवा सापृण्यात, शाती-, बदुकेधरदत यांना भ्षसन्लात. बॉम्ब . फेकण्याच्या: 
झ्ञारोपावरून काल्या. पाण्याच शिक्षा झाली. | 


1 ि 8 १) है 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


९१४५) 


*.. शिक्षा झोर्ल्यानतर लागी  'तरकीरवडि- दपेधे झाड वरवित, असे 
कोटी. प्रमुंख लोक त्यांना सुचू 'लॉगलॅ. 'केबळ ' त्थॉच्यीपरील? त्योच्या 
खेहवादूरीवरील व प्रेमामुळे. परंतु त्या' सू बनेची 'भगतंसिं्दीभा खूप व्ीड 'श्नार्ली 
स्योच्या अपरोक्ष त्याच्या. वडिलांनी व्हीई परी पंकडे दयेचा अज केक्योचे 
सव्हां त्याना कळलें तेवहां त्यांनी वडिलांची खूप निंभेर्त्सना ' कॅली 
म्ेरकीरला त्यांनी रोकठोक सग्राले टाका : “ आम्हांला देया नका आहे. दर्थाच 
पाखवावंयाची असळ्यांस गुन्हेगारासारखे फाशी न देतो र॑णांगणातील वीरा 
भ्रंमोणे बंदुकीच्या गोळ्या घालून ठार करा. 

7: र्‍श्वास्तात्रिक भगतसिंह; सुखदेव 'व॑ राजगुरू थाना. दिः '२४ “मार्च 
४१४९२१ रोजी फाशी देंण्यांचे ठरले होते. परंतु सरकारच्या. द्या निघृश उदी 
नँनेर्णयामुळे देशात लोकमत फार क्षुब्ध हीऊं लागंळे होते... त्यामुळें काशी 
रदेण्यांची घेळ लोकांना न केळू देता त्यान” ऑदँर्यॉ दिवशीचे म्हणजें 
छ३ मार्च १९२९ रोजी संध्याकाळी लाहोरच्या तुरुंगीत केशी देंग्यात आले 
काशी जाण्याच्या आदल्या दिवपापार्तूने तों. फाशी जाण्याच्या ' वेळेपॅर्यंत 
"संगत सिंह शेनिनचे 'चारत्र वार्चणयांत गुंग होऊन गेले होते. 'श्वींच्या वाचना 
च्या... तद्रीतुने- जागे करून, तुरुंगाच्या, आयिकार््यांनो, त्यांनी फाशीच्या 
'चेळेची/कर्लना दिली वाचन थोबवू्न ते.प्रसन मनाने वधता भाकड गेले. ऐका 
जिला रो जेंगुरू, "दुसऱ्या बाजूला सुख देव पथ्ये सरदार मगतीतेह अशी 
रीतीने भीळीत तीन फाशीच्या तत्थावरर इंप"राहिबेः” फीशी दवता आपले 
बात बांधू नयेत ष चेहरे. काळ्या. कापडाच्यॉ*मुखवटरया नी * झाकू नर्म; अशी 
'प्रग्रतसिंहयानीशविनंती केली ह्ये चीतत्रिनेती भाधेकाज्मांनी;सान्प केली. फाशीच्या 
नुक्‍तावरवढत :श्रेसती तेथे,ब्रस्थित्त ॥झ्रसलेळ्या 'डूंग्रज्ञ, कामिशनरकडे ब्रिघृत् 
'भंगततिंह म्हणाल मित्र जिस्ट, ।लुम्ही 5 धय्रबोत्रः: भाहात:कारणि . 
'झारंत्रीयाक्रान्तिकारकऱक्ा पन््यासत्रेच्वःभादैशा साठी किती: प्रसनतेनेः:अर्ह्यूखा 
आर्लिंगन देतात हे स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहाण्याची संधी आज 'तुम्हाक्षा 
र 2-7. तसे म्हणून “वंदे,मातरम्‌ हत्किलाब.शिंदानाद.!. डाऊन 
याणिद्यमम 1 शार्प हीचा नाश-होवो ! ) अशा घोषण[ देत त्रे 

गळ्यांत फॉस अर्डकाबली' तक्त्याच्या 

र या 'ओढटया आणि फीसात लेविकळणीव्या त्या. पबित्र कुज्यातून त्यांचे 
ध्य आत्मे झनंतात बरिरींमं पावले 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१५०) 


,-£ . आणि तुरुंगापासून थोड्या अंतरावर सभा भरली होती. भगतसिंहाचे 
सुडील.किशनसिंह. सभेत भाषण करीत. होते. राजगुरू, आणि दत्त व सुखदेव 
थांच्या माता तेथे होत्या. भगतसिंहांची आई,. आजोबा, आजी व चुलत्या तेथे' 
ट्रोत्याः फाशी जाणाऱ्या त्यांच्या ,ाडक्यांना शेवटी एकूदा डोळे भरून पाहून 
जेण्याची संधी ,निष्ठुर,आधिकारज्यांनी ..नाकारली . होती....अंधार पडत चालला 
होता;-सवोची :मने अंधारून गेली होती. इतक्यात तुरुंगात दूध घालणारा 
गवळी :तेथे आला व फाशीची बातमी त्याने.सभेला सांगितली. दुः$ःख,,सूड.आणी 
संतापाने तो अंधार पेटला. प्रेते ताब्यात घेण्यासाठी धावपळ सुरू झाली... पण 
कसचे काय !. 'तुरुंगाधिकाऱ्यांनी . रातोरात .ट्रकमध्ये'ते. मृत. देह..धाोलून पंचा 
हत्तर मैल अंतरावर :फिरोजपूर येथे. सतल ज.नदीच्या.. पुलाजवळ नेले व. दोन्नः 
झटजींना त्या-गावातून पकडून. आणून .त्यांच्या करवी .त्या मृत :देहांना. अनी 
दिला लाहोरमधील. जनत्तेला-स॒त्य घटना कळळ्यावर.पहाटेच्या.--सुमाराला तो. 
संतापाने पेटलेला वहातात पेटलेले चुडे घेतलेला जनसमुदाय. फिरोज़पूरला,आला- 
ुळतू:झसलेली-चिता त्यांना सतलजच्या ,पुल्लाजवळ... दिसली...पेटलेले परलिते 
नदीकडे येत:असल्याचे पाहून ,ऱ.कबरोबर आलेळ्या ,तिलेज्ज़ भ्याड <आधिका- 
ज्यांनी, जळत्या1नित्ततील,लाकडनद]च्य़ा:पाण्यात-लोदनः.:देऊन. :तेथून ,पळ, 
काढला: आठी -सदददय. वाचकहो ,.निष्टर निशजतेने माणुसकीचा खून करणाऱ्या 


ना उन्मत्त-भाधेकाऱ्यांचे शौय तर. पाहा. शरगतसिंहू,..दत्त, राजगुरू यांच्या 


ख्रुतदेहाची ..खांडोळी,करून:व:पोत्यात,भरून: ते,मतदेह, येथे. आणून. दहना- 
साठी एकाच 'चित्तेबर ठेवण्यात ;भाले, >... ।:.:., ८६ ता. -- रक कार 
जवी दुरात्म्य़ांनो्रतदेहांच्यात्या (“पवित्र “मृत्तिकेचा घोर'-अपंमान:'करून' 
तुम्ही *कोणता घोरी पुरुषाथे-साधला १: सृत्तिकेला; ठित्नमिन्5 करून? का 
तिच्यातील त्तेज_ विझविता थेत £9.त्या :गतीला सोन्याची झळाळी आली परंतु 
तुम्ही ःतुमच्या-त्य़ा अंधम नोत्र कृतीने माणुसकीच्या उञवल *मुखाल्ा'डांबर 
फासले! छता हील आला एत झागरे( 
0 दुसऱ्याच दिवशी "कराचीत कॉग्रेसचे ' वार्षक अधिवेशन होते. सगे 
डपावर तक कळा पसरली होती. भंगंत - सुखदेव - राजगुरूच्या स्मृतीला 
मद्धांजली वतांना, पुभापचुद बोसांगी.दु;खादार काढले, “,मित्रहो, आज्ञ 
छापण मोठ्या दुःखाच्या छायेखाली जमलो, "भाहात; ,भगतासहू, न. त्मक 


.- , ।४..., 
क$ 
1 ९४7 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१५१) 


सहकारी हे 'बंडखोर' प्रवृत्तीचे बोधचिन्ह होते. 'ते गेले. तरी ती'बृंती' छहार्लिक्पर्थ :.. 
राहील. ती अमर'आहे! 7... १7 11.1 0 तिळ रोता राहि 
ह वा ह हण कीन 1. याद करा 5 )१णि्डाट 
. भगतसिंह, राजगुरू व. घुखदेव.यांना सँडर्स वधाच्या, आरोपावरून 
फाशीची शिक्षा, सांगण्म़ात बटुकेश्रर दत्त यांना असेंब्लीत बोंम्ब, टाकण्याच्या 
आरोपावरून जन्मठेप काळपा पाण्याची.थेक्षा झाली. त्यांना २३ मार्च.१९३.१. 
रोजी लाहोरच्या तुरुंगात फाशी देण्यात आले.. फाशी जाण्याच्या आदल्या 
रात्रीची गोट. रात्रीच्या गडद अंधारात शिववमी व इतर काहे राजबंद्यांच्या 
कोठडीजवळ तुरुंगाचा आधिकारी आला. ते राजबंदी भगतासिंहाचे सार्थादार 
असून' त्यांना दीध मुदतीच्या शिक्षा सांगण्यात आल्या होत्या. त्यांना घेऊन 
तो अधिकारी भगतसिंह्याच्या कोठडीजव्रळ गेला. भगतसिंहांचे शोर्य, स्वभाव 
व ठमेदेपंणां यांनी तो तुरुंगाधिकारी प्रभावित झाला होता. म्हणूनच मरणाच्या 
उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या सरदार भगतसिंह्ांना एकदा डोळे भरून अखेरचे 
पाहाण्यासाठी तो त्या मित्रांना घेऊन आला होता. भगतसिंहांना भेटताना 
शिववर्मा म्हणाले, “ सरदार, उद्या तुम्ही हे जग सोडणार. मृत्यूचे तुम्हांला . 
दुभ्ख तर वाटत नाही ना ? ? भगतसिंहांनी रिमत केले. नंतर गंभीरपणे ऐे 


बोलू लागले, “ कांतीच्या वाटेवर जेव्हा मी पाऊल टाकले, तेव्हाच मनाशी 
ठरविले होते की, “क्रांतीचा विजय असो । ) .( इन्किलाब द्रिंदाबाद ) 
हा जयघोष मी राष्ट्रांच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत जरी पोहचवू शकलो, तरी 
चवनाचे सार्थक झाले असे समजेन. आज ह्या तुरुंगाच्या ह्या भिंतीआड. 
व कोठडीच्या मागे असताना देखील, तुरुंगाबाहेरील माझ्या हजारो देश- 
बांधवांच्या कंठातून निघणारा “ इन्किलाब द्विदाबाद ? हा जयघोष मी सारखा 
. ऐकत आहे. मादी खात्री आहे की, 'देशबांधांपर्यंत पोहोचलेला क्रांतीचा 
जयघोष स्वातंत्र्य-संग्रामाच्या सक्तीच्या रूपाने साम्राज्यशाहीच्या . डोक्यावर 
प्रह्मर करीत राहील. बस झाले. इतक्या छोट्या जीवनाचे यापेक्षा मोठे माल 
तरी काय येणार १? असे म्हणून गर्जांवाटे हात बाहेर काढून भगतसिंहाने 
शिववर्माचा हात हातात घेतला. कायमचा निरोप घेणाऱ्या त्या दिलदार 
मित्राच्या उंदार अंतःकरणातून  ज्रवणाज्या उदात्त भावनांनी हस्तस्पशीतून 
शिववर्माच्या हृदयात प्रवेश केला. आलेल्या सग मित्रांच्या डोळ्यांतून अश्रू. 
वाटू लागले. भगतसिंह म्हणाले, '* असे भावनाविवश होऊ नका. मी तरू' 


क 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


ळ्* 


(६१५३) 


काय या खरय" ेद्याय्रवत; उघया काकाळी जोकळांः झेकव .'जाईन- अरंतु | नतुमचा 
भ्रवास फार दूरचा आहे. कित्येक दिवस तुरुंगात खित्तप्रत - पडाबें. लागेल; 
अडचणी व दुःखे भोगावी,लागतील. पण . मध्येच थांबू नका. ठेचाकू नका. 


: खेरी' रणमद ! राणा 'प्रतापचा वारसदार ! पिकल 
पिप्छेजार ०71. त डन्किलांबधिदांबाद 1”? .- - । -.. 
” 'आंद्यादी और भिदगी एक बात हे 1 गुषामी-ओरे मोत एक बात है | 
रर गील. १ फत कस्याप कडी एत णात भागंतसिंढ 
पिक णं भ्‌ ै त्रयी र्र 
ळी न ल्क र व जॅ. क्रि 
क ल्क कक कणा पाार पका, न्यत छा भतातहाल 
नावा उपकार त. णा स्वा धिगे फर त विणा 
चर काप ाधधटे गळ ह ब्रिंग: णकर शिक्त 


टश 


1 ५४०१185832 
क क वॉ र र & टम. स्स १५ ९ 
र्ल 1: प्ट्ु ी ठं र वि : ४४”. व. ह. २७ “1 116५1 

-"- ४4 र डेक ऱ 2१9२ ब बो ]। शडे ही ि 1021121४९5 रि 


0 3 $्व्घ व ओता 


क टि 


मकी र र म 8सा! १ | पुंड म मली ७ >“: स रा 
ही टि चू. २! झि. 0-0: २. पि 91-72 ०]: 1७31 गशलि[फ र्ला 
टा टे फफिक् दी, प 
२. कोली पातक? षछिढ_ छम एरिक. क्रि काऊ पपर 


हक. .त्क्रिप ,्ी धळ कगिसयाकिफक शजप पि गहिरे !8 
शमर प मातत २७ काट तफ छळ ला काऊ नाना 
2 रा ज्ञा $$ र णि !फ छा डी र 
अक प्रि््ह पजा त वान ,ति्ऊक नााः 39 जक्फिराकि षि 
७8 १ शिफान 5 जान्कण लाऊन ' राण एक फजोल्फाळ 
डा (म आला रं डू द 
; लिंक ठा पलाश कि राळ शिण डा डा पका 
हाका ततिपकाणचाहाठ निळळ फीचे फनमार-फ्ला एिफाळ 

व्‌ र रश र र प टर “४ रि 
क्रो णा लनिठसाच फणा कष्ट तार प लक फभ्रिक५ 


र 
“४ 
। हो.“ 
१ £ 


| ति १1१ 3४3 
ति )४-184),. णू कुत्र घास दरप : 2 "५३ - - 
| गिः| णा; त उऊ गड शती हि ४१ "ण्फण ९ १६३ छ उक १५४5 
4 मर “न रू मह १. र्य 
”*> ग 1 वि ७9 “« »”“४ 
"२1१८६ ७८०७६ (7४ "दा ४४. प ७ व ०-0 अन्यच क... र 
। व्ह. पित नाण णत एनकाक तकी भाताचे पाच कात्री 
2८ 7९ ८ ही र ९ ९००) 2. भू 0 > 38. ५ * हा ध्‌ 
कती १४ १००१८७४ ५ फोड किगाणतत ० २०७ ०२ इ ४७) घनी 
४ * . * १ * | »* र 
व. 


शर ळी पलानी क [फाजल र्त शीर 5... 
.- पि गळार छा द्रानागताी 5! 


हृ > >. ४१” -“९-२>- १ 
> डा > रण: 


08१32 आ: शि बम. क...” २० 
पा ३५, हो च, १! डे. 32024 


चि 


( ५०४१ ) 


द '; व 1 १: १9 ४ ॥%> टी पी प्री तप्त 
२८. .दांन सल्याम्रही हुतात्मे . . .. >, 


( जतौद्रनाथ दास ब महावीरॉसिग ). 0 


हिंदूस्थाने सोशालिस्टिक रिपाब्जकन "आर्मी ( एच्‌. एस्‌. 'आर- "एज 
हिंदुस्थान समाजवादी भ्रजासत्ताक.सेनेची स्थापना झाली ९ सप्टेंबर १९-९८ 
रोजी आणि चंद्रशेषर आहाद योचे होताम्य (२७ऱपेब्रुव्रारी १९२७, ) आणे 
झगतसिंहांचे स्वर्गारोहण दि. २३ मार्च १९३१-याबरोबरच !तिचे *बिसर्जन्न 
झाले. तीन*चार वर्षांचा इतका छोटांः्कालावधी, परंतु इतक्या छोट्याःअवधति ' 
च:छोट्या , उंमरीते एंचूं. एस्‌: आर:-ए च्या सैनिकांनी: कलेःना“पीम-परक्तमि 
'साहून कळीकांळाने “देखील''त्यांच्यांपुढे मान ऱ्लेवंबांवी- स्वातंत्र्यक्ञाजप्रार शौयॅ- . 
पुद्दृदनिष्टा, सच्छाल:च आदर्श श्येंयनिष्ठा ह्यांची ह्याशतरुणांनी, इतकी 3उत्तंम 
'शैलारोखरे :उभविली :आहेत! की ती: पाहून:-कोणत्याही राष्ट्राने स्तिमित होऊन 
झादरांने त्यांच्यापुढे ःनतमस्तक्र व्हावे त्फाशीच्यां तक्तीवराः चढण्याच्या 
चेळेपर्यंत, संर दार :<भगततिंह;्लेनिंनचे र चारितरःवाचण्यात ॥ररगून गेले होते 
कतय्ूच्यांजसिहासनावर .पाऊलऱ्ठेव्ताना तेथे5उपस्थितःअंउलेल्यानइंग्रज' डेप्युटी: 
क्रॉमिशनरला 'तै:महणाले, मिस्टर मॅजिर र: तुम्ही फार: भाग्यवान आहात > 
कारण भारतीय क्रांतिकारक आपल्या सर्वोच आदुर्शासाठीः किती प्रसनतेते 
झत्यूसु,झुालिंगून न्हितात, म्हेलस्वतच्या डोळयांची) पाहण्याची सुधी आज 
तम्हाला 7 ग्रळत- आहे? एकीकडे जीवतातील:)मोहकरपलोभने: मृगाजळातील 
त्राधप्राणममूए दूरवर 'तरतळत.!झाहितःझांगि-भुढे; मृत्यूच्याःदू्ताच्या;;्टोल- 
ब्राउांवाज़ 5क्रानठून्या बसवीत :आहे/! गेजीव्रनअत्त्यूच्या ःसीमारेषेजर 
काडलेल.हेळरदार ऐकले,महणजञे स्थितप्रज्ञ महायोययाच्या भषढूळअचित्तवतीची 
शादत्रण दीतेऊ चांग्रदेवासारखा,महायोग्री देखील 'ती भंग्नलःक्रचित्तवत्ती>पाटूंन 
स्वत:च्या, समराधीत,क्रोतुकाने हसला, असेल (स्वतःच्या अग|भर शोळ्यांचा 
च्प्राव् होतत्असताना आजूबाजूच्या:लोकांच्षे,प्राण त्या शोळीबारात ;िनीकारण 
घऊ मयत, म्हणून, दूर पळा, दूर.,पळा :-इकडे,गोळीबार चाळ आह इकडे 
आ क गग चेद्ररोखर:] भ्ाझादाच्या :दयातील 
होते याधी,कण्पना येते; 'जतीन्द्नोथ, ;दोस श्व 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१५४) 


महावीरसिंग हे अशाच थोर प्रभाषळीती होत. कारावासात सर्व उपायर 
' सपल्यानंतर त्यांनी प्राणांतिक उपोषणांचा संत्यांप्रह "केला आणि स्वतःच्या* 
बलिदानाने आख्खा देश हादरून सोडला. 


जतोन्द्रनाथ दास हे बंगाल प्रांताचे रहिवासी. जन्म इ. स. १९०४ 
साली झाला. (बयाच्या भवभ्या सतराग्या वर्षीच 'ते गांधीजींच्या. असहकार 
' व्वछवेळीत* दाखले : झाले. त्यांना 'तुरुंगवासाच्या अन्पमुदतीच्या शिक्षाही 
झाल्या. त्यांनंतरे ते बंगाल्यातील सशस्त्र क्रांतिकारकांत सामील झाले. हेमचंद्र- 
दोसंःयांनी* इंग्लंडमधून सेर्नांपती' 'बापटः यांच्याकडून बॉम्बःआबनविण्याचा पाठ 
(फाम्युला:) बंगालमध्ये पूर्वीच भाणला होता; बंगालमधील क्रांतिकांरक बॉम्ब 
'विद्येत तरबेज*्झाले होते. ' त्यांच्यात राहून जतींद्रनाथनींही ती विद्या 'संपादनं 
केली होती;'काकोरी कटाशी'संबंधःअसन्याच्या संशयावरून पोलिसांनी त्यांना' 
पकुडले' होते. तंथापि:आरोप सिंद्धं न झाळ्याने-त्यांना:सोडूनः देण्यात आले. परतु 
त्यांना बॉम्ब बनविता येतात :असे!व्राटल्यावरून त्यांच्याःकलरकत्त्यांच्यानिवार्सर 
स्थानावरः:पोलिसांचे काही !*काळ लक्ष होतेःउब्रंगालमंधील > क्रांतिकारंकांनोर 
सशयावरून अटकेत ठेवण्यासाठी ब्र॑गाल*ऑर्डिनन्सःकोयदा*सरकारने लांगू केला" 
. होताः त्याअन्वयेःब्नतीद्रनाधीलाःअटक !झालीहोती.. तुरुंगातील अन्यायांपरुद्ध 
त्यांनी “११६.॥दवस उपवार्स-केलाः होता. शेवटी जेल.सुपरिटेडेटने माफी मागि 
त॑क्य़ावरर त्यांनी तोःसोंडला;. जा ७ १7 क कात 
£ :£ 'श्काकारी कटांत' हिंदुस्थानातील >रपाध्लिर्कन 'आरमाचे मुख्य मुख्य मोहरे? 
चर्कडलेःगेलेः होतेः 'रामप्रसारद*निसांमेल ठाकूर'राशनासंह,' रांजेंद्र लाहिडी व 
अशफाक सल्लाखी यांना फाशीची 'शिक्षाः्याली: मन्मवनांच) 'गु'ता; रामकृष्ण 
_ मंत्रीमसुकिदालालःइत्यादींना दीध-मुदतीच्या शिक्षा दाण्या!1निसटले काय त्ते 
दशर आझाद. दलाची'शी वाताहत झाल्यानंतर क्रांतिकारकांची नवी! 
पटना तिमोर करण्याचे प्रयत्न आ्यादानीःसुरू*कले. त्या “कार्यात 'सरदारे 
झंगतारसहे "त्यांना थेऊन मिळाले; दिल्ली, आपर; फानपूर,”लाहोर!' लखनौ 
| य िकाणील्त्रीतिकारेक तरुणांची नवीआधांडी उभी' करण्यांत आली 
79 "झा 
झर पा वी हिर व्होरा, हॉ. गथयांप्रसाद)* फंणीद्र “घोष 
यंगापाल7 शिवराम राजगुरू, बटुकेश्वर 'दंत्त, सुखदेव, सुखदेवराज, मंही- 
रथोरातग, मविश्र्नाथऱ्पे शपायन, भवानी रावत; वीरभद्र तिवारी, 'दुंगीभावी , 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१५५) 


सुशीला. दिदी भसे किती तरी. तरुण. क्रान्तिकारक ह्या आघाढीव सामीलःझाळें- 
पिस्तुलाच्या नेमबाजीत ही मंडळी तयार झाली होती* तथापि शत्रूशी मुकाबला” 
करण्यासाठी, लागणाऱ्या . नव्या भमोध अख्लाची-बॉम्बची ' विद्या त्यांच्यापैकी” 
कोणालाच अवगत नव्हती. सन १९२८ मध्ये कलकत्त्याला. कॉग्रेसचे अधिवेशन 
झरले होते. त्या गदीत भगतसिंह कलकत्त्याला गेल. तेथे बंगाली पोषाखात :ते 
वावरत होते.त्यांनी जतीद्रनाथ दासांना गाठले व क्रांतिकारांना बॉम्बविद्येचे शिक्षण'* 
देण्यासाठी. आप्रा येथे -चलण्याची गळ घातली. ह्या सुमारास जतींद्रनाथासंबधाने 
पोलिसांचा :संशय..नाहीसा झाला होता. त्याप्रमाणे जतींद्रनाथ आग्रा येथे गेले 
त्यांदी «एच.-एस. आर. ए. च्या काही सभासदांना त्या विद्येत तरबेज केले 
_ उजवीद्रनार्थांच्या-ह्या यविद्येमुळे हिं. सो. रि. आर्मींने खूपच प्रभावी कार्य केल 
भगतसिंह-बट॒केंश्‍वर दत्त.यांनी असेंन्लीत बॉम्बस्फोट केन्यानंतर त्यांनां 
पकडण्यात आले. तरी देखील हिं. सो. रि. दलाचे सभासद बॉम्बची, निर्मिती 
करून सरकारी .यंत्रणेलाहादरून सोडण्याचा प्रयत्न करीतच होते. भगतर्सिद्दांना” 
पकडल्यावर काही क्रान्तिकारक लाहोरला .गेले.. काही कानप्ररकडे रवाना 
झाले.....काही थोडे. दिकली आग्रा ह्या.भागात. राहिले. सुखंदेव .व.-मगवती-- 
चरण:व्होरा-यांनी.. लाहोर. येथे काशिमरी बिदिंडगमध्ये एक. जागा भाड्याने 
ब्रेऊन तेथे-बॉम्बचा कारखाना. सुरू:केला | 
वाजतात हिंदुस्थानच्या दोऱ्याहून व्हाइ्सराय:दिर: २३ ८ डिसेंबर १९२९ रोज 
दिल्लीला,परतणार होते. ही. गोष्ट चंद्ररोखर आद्यादांना माहीतःह्याली* लोह*- 
माग्रीवर'बॉम्बःठेवून,व्हाइसरापची गाडीचं, उल्लथून पांडण्याचा :धांडसी व्यूह 
त्यांनी रचला. त्या:,कामांसाठी .जतीद्रना्थांनी :प्रश्षावी बाम्ब तयार केला: 
यशप्रालःव,इंद्रप्राष्ष-तो बॉम्बःथेऊन:आदक्या. दिवशी रात्री दिह्लीःस्टेशनच्या: 
द्ोननत्रीनु:मेल अलीकडे असलेल्या "पमुनेच्या. पुलाचंबळ ::गेले. :पुलापांसून 
थोड्या भ्रतरावर जुन्पा कल्क करपाची ;-पडकी <इर्मुरत क्षाहेत्या इमारतीच्या 
भिंतीच्या: अडोशाला त्यांनी बॅटरी :ठेवली& बॅंटरीला,तार-जोडून ती , पुलाषरील: 
क्ाग्रगाड्रीच्या ,लोहमाग्रीवरःठेप्रलीपहाटेशभेधार -झसतांनाः त्यांनी. पुलावराल* 
लोहमागीवर उ्ाम्भठवून तारेचे टोक त्याला'जोाडलं'व ते कण्ल्याच्यां  पंडक्यार 
श्रितीमागे व्हाईसरासच्यागाडीश्ी घाट. प्रहात:बप्तले,,त्ते; कडाक्याच्या: थडीचेः . 
दिबस, होते, भोवताली .दाठधुकेः पसरले होते, थोड्या :अंतंरावरील;: भाग .. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१५६) 


न्देश्वील-चुक्याच्यी दर्ट आवरणामुळे दिसू. शकत नव्हत |. इंवेरक्याते दूर अर्तरॉ- 
"पॅरून'आगगोडीचा आंब्राज येऊ लागला. थंशपाले ष इंद्रेपाले डोळ्यात तेल 
घाढून-पुंलाकडे"पाहू लागले. इतकयात धाडधाड आवाज करीत गांडी पुलावर . 
“प्रवेश करती झाली. यशपोलने बॅटरी सुरू केली. बेंटरौली जोडलेंन्या तरिवस 
"विजेच्या प्रवाहाने बोबवर ठिणगी टाकली. कानठळ्या बसविणार ऑर्मार्ज 
झाला. गाडीच्या तिसंजञ्या डंन्याचा चुराडा झाला. पाचव्या डब्यांत 'व्होईसंराये . 
-होतेःत्यांना कोहीचःइजा. झाली नाही. क्रातिकोरकांची 'अपेक्षा अशी 'होती 
'की, बॉम्बच्या स्फोटाने.आगगाडीच्या काही ड्यांचा चुराडा होईले घ स्फोटामुळे 
लोहमार्ग-उघडले जाऊन गाडीःपुलावरून खांली कोसळेल. परंतु .ओडाखी 
*थोड्यावरून चुकला. रेल्वेचे लोखंडी रूळ उले गेले नाहीत. कवी जाने 
र्‍याडीअदिळ्या :स्टेशनलाऱनेण्यात _आली. यशपाल: व, इंद्रपालः दाट “धुक्याचा . 
भषश्रंयं घऊंन-तेथून :प्रसार दाले.. .. . ) ८7 :.. - नव पव 
७ व्हाईसरॉयंच्यागोडीवरील ह्या. बॉम्ब फेकीचे कुंत्यःक्रान्तिकारकी चेच 
.. खसले पाहिजे अशी सरकारची खात्री “झाली. “तथापि योर्म्यर्या 'संत्रथीरांचा 
तंपेसिं लागला नाही." उलट आम्ही "धोम *का उडवतो, हे. विशद करणारी 
'बेग्विमांगरचे तत्वज्ञान 'राताळठा ल 5.0” ही पंत्रक> देश र 
'असूत करण्याचे धाडसी कृत्य क्रान्ति्कोरकांनी2करूनेः औपली भमिका नगी 
समोर मांडली. हेऊप्रेत्रक *भगवतीचरणः "व्होरा या बुद्धिमान *क्कान्तिकारकाने 
सग्रार बोबिरहोतेः यर नात फा प्या. उफ जिनक 
दार | पणतसिद म्लाहोरचेदशाहीरणारिर असलयामुळे "हसेंब्लीताश्सेडविलेल्या 
'्यॉम्बची काही क्रवच्ने दिठी पोलिसांकडे -!आधिर्क ब्योकशीसाठी पांठेवूने दिली: 
"सॉडततेनवर्धकारी,जद्याप पापई शकले नव्हते: त्यांना छट लोवून- देणाया 
माठ पेठे बक्षीस व्याहीराद्वालेर्‍्होत;: 'लांहोरचे पोलीस "क्रान्तिकोरकाच्यी 
नहोर्धाकमहोतेच? त्यांच्या श्ुदैवाने "त्यांच सुमारास तासिमारकचो पुंगावी 
"गणारी'पर्क अतुर्कलनाधटनाग्बडेली?'लाहोरेमंील मातिकार क बॅम्बिसीठी 
*खागणाऱ्या लोखंडी खोळीशुलामारसूल मावांच्यी लोहाराकेडून बनवून पेत होतेत: 
____ 'आान्खोळीन्यापल्येयंनाच्या कारखान्यासाठी लागतात.जते ते त्या ताहिरीस 
४ नसगित असतःःपरंतु. वारंवार बहुसंख्येने लागणाज्या खोळी पुळे -त्या' लाहोरोली 
" च्याःगोष्टीचा आसशय भाला. शिवाय करोन्तिकारकॉच्या शोधाचे बक्षिस त्यांच्या 


(1190411 €6 


( १९५) 


डोळ्यांपुढे तरळत होतेच. लोखंडी कवच्यांची घाती त्याने प्रोलीस अधिकाऱ्यांना”: . 
द्विल्ली. कत्नच्या.; नेणाऱ्या... इसप्तावर पाळत ठेवून पोलीस अधिकार्ग्यीनी“ 
काश्मिरी..ब्रिण्डिगला -वेढा.. दिला. क्रान्तिकारकांच्या 'खोलीच्या . दरवाजावर 
भाधिकारऱ्यांसी- ठकट्‌क बाजबिल-.दार. उघडताच सुखदेव. समोर आले. त्याना: 
पकडीत.: भसताच्‌ ..भ्ोबळ आन्याचे.. निमित्त करून ;ते जमिनीषर, पडले; 
पोलिसांनी .त्याच्याडडोक्यावर: थंड. पाणी. शिंपडले. इतक्यात:त्यांनी.: खिशातून 
पिस्तूल. बाहेर काढले. पुरंतु पोलीस. अधिकाऱ्याने त्यांचा . हात पकडळ्यांमुळे- 
त्यांचा-बेत.फ सला. पोलिसांना..,खोलाच्या; झडतीत तयार बेम्बिच्याकवच्या; 
ऑसेडच्या बाटल्या, .बॉम्बसाठी- लागणारी. रसायने. इत्यादी गोष्टी सापडळ्यां.- 
खोलीत असणारा: जयरग्रोपाळ.. यालाही. सुखदेव. यांच्या बरोबर पकडण्यात. 
ह्या..जयगोपाळने माफ़ाचा .सार्क्षादार, बनून;क्रान्तिकारकांची 'नावे व 
त्यांची -केलेन्या कृत्यांची “माहिती. दिली. त्या. माहितीच्या अनुषगाने:क्रान्ति- 
कारकांच[-धरपक्रड-पुरू' झाल[.-त्यामुळे. जतींद्रनाक़ व महावीरसिंग यांना: 
पूकूडण्यात. आजे. ,....;..- -: 4: 2.२ ९ चो मकक 
__ :_. लाहारलाज्या तुरुगात.भगतासेंह, बटुकेश्वर .दत्तःइत्य़ादीक्रान्तिकारकांनाः- 
देबिलेनहोते. त्याच-तुरुंग्रातज़तींदनाथांनाही. आ णण्यातःआले.- जतीद्रनाथ तेथे 
झाल :त्यालेळी 'भगतसिंइःवाब्रटुकेश्रर दत्त यांचा-अनसत्यांप्रहं पुरू होता. 
क्रन्तिकारकांनाडतुर-युन्हेम्रार केद्यांप्रमाणे.: र. वामत्रिता “त्यांना राजकीयः 
बंदिवानरांप्रमाणे बाम विफ्यात-यावूर त्यांतां:चांगल. अन्न देण्यात यावे वःपुस्तके 
क-डृत्तप्रक्रे मिळ्ण्याची,/सोय/करावी, थर 'यांच्याःसागण्या होत्या: आणि हा 
सोयी: फळ: स्वतापूरत्या-क्त स्वीकारता ”सर्व क्रान्तिकारकांना. दिल्या गेल्या 
पाहिजंत,, असा झगतसिंहोंचा,आग्रह ब हट्ट इता. ह्या मागण्या मान्य: होईपर्यत 
सरत्रकात्ततकारक.राजबद्यांनी भनंसव्याम्रह करावा, अस.त्यांनी सुचावले. 
श्‍ढत्यान ,दलाच्यान्येठकात. एखाद्या विषयावर चंची चालली असली 
वरी 'बतीन्द्रनाथ संददसा वादविवादात भाग. घेत नसत अथवा एखाद्या मुद्दयाचे 
अंद्टहयासाने,प्रतिंपोदन करीत 'नसत: मितभाषी 'असलेला. हा तरुण स्वतःची 
कामगेरी मात्र जीव. शोतून 'करीत असे. ' कोणताही 'निर्णय सांधुकत्राधुक 
विचारातून घ्यावयाचा व. घेतलेला नि्णीय अढळ ठेवायचा हा. बाणा. ' 


' ' आपल्या मागण्या'सरकारकडून. मान्य होईस्तोवर भनसत्याम्रह भूव्कळ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१५८) 


'हरताळ ) करण्याच्या बादळी विचाराने राजबेर्द्यांची मते ' ह्ृपाटली होती 
काहीही करून सरकारला नमवावयाचे ह्या ईर्ष्येने पेटलेल्या मर्नांना त्या उपोषणा-” 
आड दडविलले भयानक केश ष यातनाही दिसत' नव्हती. जतींद्रनाथांना 
पूवीचा उपोषणाचा अनुभष होता व म्हणून उपोषणाच्या 'यावर्नांची' कर्पना 
फक्त त्यांना एकट्यांना होती. उपोषणासाठी हुरांवलेर्पा आपट्या सहकाऱ्यांना 
जतान्द्रना्थांनी उपोषणातील भंयानकतेची कल्पना दिली. “ अननधत्याप्रह 
करणे दिसते तितके 'सोपे नसून ती एक महान तपस्यां आहे. छातीवर गोळी 
थेलणे अथवा फासामध्ये मान अडकविणे प्राणांतिक उपोषणाच्या तुलनेने 
"बरंच सोपं आहे. त्यात दुःख वे यातना आहेत. परंतु त्या फक्त काही क्षर्णांच्या; 
परतुःप्रार्णांतिक उपोषणाने क्षणाक्षणाला होणाऱ्या असंख्य वेदनांनी होणारे 
दुःख दीधकाल 'शरीर जाळीत राहाते.- त्या 'यांतना सहन करण्याचे ज्यांचे 
' आत्मबल असेल,'त्यांनीच.ती' गोष्ट करावी. एरव्ही ' त्या. मागाची. अवलब . 
"करणे चांगले. आपल्या प्रेतिष्ठेला डागाळू देऊ नका? अशा प्रकारचा इशांरा 
सहकाऱ्यांना देऊन दि. १३ जुले १९२९ रोजी ते मागण्या मीन्य होईपर्यंत 
: श्रोणा[तक उपोषणासःबसले १ ४ शिरे मावत न्न फ्किता 
खुरुत्रातास.“सरकारी-आधंक्वार्ज्यांना “ क्रोन्तिकीरकांच्या' उंपोधणाची 
“पारखेळासारखीः*गंमत वाटली!" परतु: आठ-दहा “दिवसानंतर "मात्र उपोषण 
' करेंणाऱ्या क्रांन्तिकारकांची. प्रकृती. काळेजी करण्यासारख्या गंभोर बनू 
लागल्या. . त्यांचे: ते. ब्रत “ढासळविण्पासाठीं 'कांरोगृ हीच्या 'अंधिकारज्यांनी 
-कैर्य्यांच्या*खोन्यांतून-मिष्टाननाची! ताटे ठेवण्यास सुरुंबांतंःकली., 'झुकने' कासावीस 
झालेळ्या-उपोषणार्थाच्या तोंडास पाणी सुटून त्यांनी सुंप्रांस' अंभांचा मोह 
रहावा, हा,त्या कृतीमागचा अथ होता. भूक 'ही*एक 'ज्योलामुंखीची आगं 'आहे 
ता. आग शांत करण्य़ासांठी सामान्य माणूस वाटेल ते*पॉपंक्करांवयासं तयार होतो; 
हा. ;सामान्य. जनांचा सिद्धान्त) आहे... तथांपि:-भर्गतसिह, बटकेश्‍नेर दत्त, 


:जंतीन्द्रनाथ द्रास हे. स्वतःच्या .. सामान्य देहांतून '-असामान्य*) व्यक्तिमत्त्वाचे 
ज्रीव्रनाशरटप घडत्रीत होते. त्या :मोहक अनाने त्यांना, क्षुरळ. घातली. नाही 
त्यांनी त्याला स्पर्शही केला. नाही. अन्नाचा काही भागू गुपचूपपणे राजबंदी 
ातांत की काय, हे. पडताळून पाहाण्यासाठी कारागृहाचे, आधेकारी ताटातील 
“पंदार्थ-प्ररत.मोजून' पाहात: - तथापि ताटात' आलेले अन परत्रह्म तशाच ण 
*मह्मावस्थेतरपरत''जाई, 'पाची''आधेकाऱ्यांना खात्री पटली, 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १५६ ) 


. अनत्यागाने. देह. वाळवणाऱ्या,..राजकीय।: केद्यांला. कोणत्या का 
खपायाने जगावणे. हे; तुरुंगाधिकारज्यांना आपले.कतब्य वाटतः'होते:'त्यांसांठी 


१०% 


«> 


>< 

-च १५% (1229 | ट्र 
१ 
दती 


५-1 - 
. आ. » ८ 
> 4. पे श-टे 
ल्म म 
1िओ> कि. 
९ व्ह पह. __ 
-(”' 


न 
३ %% 


क्ट 
| 
“१ 
क, क्व री 
्ि। 
2 
भट 
क 


>1। 


1 ४4१ डे. (मी. ष्‌ / 
र न श्‌ क ट्र १ 3 र ' 


व 
डी 


द श्र 


] “५ -व 
> "७ 
ळर. 


2 


क ण्य ॥, 


फं 

यी रय्न 
वाका 
घल 


र. 
(8. ० 


>>> 
व नि १, 
षः द 
न > ऱ, 
२ 1-ट 
र्क 2 


ड _ 
|: 
1 


क "को निळ किति ना.. काशी 
जिफे 111: ४क्षर्वशी पाडून 


"त्यांनी. आता 
. षापर करण्यांचे ठरविले» 
"तुरुंगांचे डॉक्टर जतीन्द्> . 


नळीचा 


नाथांना बळजबरीने*दूध 
पाजू लागले: परंतुः त्यांनी 


तोंड घट्ट मिटूंने घेतन्या- 


मुळे डॉक्टराने दुधाची 
नळी त्यांच्या नाकपुडीत 


, घातली. तथापि: जतीन - 
'" नाथांनी इतंका प्रातिकार 


केला _ की, . . डॅक्‍्टरला 


त्यांच्या धडपंडीमुळे हताश 


व्हावे. लागले. त्यामुळे 


दुसर्‍या [दवशा डाक्‍टरल- 


चूप, जेव आला... त्याने चार-पाच अलवान, केद्यांना, जातीनदासांना, पकडून 
"ह्यास सागेतले...जातीनदीसांनी तोंड घटट मिटून घेतल्यामुळे, डॉक्‍्टराने 


'इक्लाचा- .नळ[..त्यांच्या. नाकपुंडीवाटे. आत. खुपसली 


ता नळ] ताडात 


"उतरताच. दासांनी...ती दातांनी, पकडून वली त्यामुळ रागाने. पिसाट 
झायळ्या त्या. डॉक्टराने. दुसरी. नळी_ त्यांच्या दुतन्या नाकपुडीवॉटे . आंत 
अडून तच्यावाट दूध आत लोटून दिले. दोन्ही नाकपुड्या दधाच्या नरळ्या- 
सुळे तुंबन्याने त्यांचा रवास कोंडला गेला. व त्यांनी डोळे पांढरे केले- 
“फटरात, दुधाच्या, नळ्या : घाईने. बाहेर काढल्या व- जतीनदासांवर इतर 
उपचार : सुरू केले.या अघोरी प्रकारातून . दास वाचले परंतु डॉक्टरांनी 


त्यांच्या नाकातून .खुपसलेल्या नळीतील 


दूध त्यांच्या पोटात न जाता 


ऊफुसांत शिरले. थोड्याच दिवसांत. त्या दुधाचे विष बनले: व विषाच्या 


*आतिक्रियेमुळे' त्यांच्या. अवयवांधर सूज चढू लागली 


(१119041161 


(१६५) 


क ॥ह्वा श्रसंग्नितर दूधा पाजण्याचा 'तो आतिरेकी प्रकार बंद. झाला- दासांची" 
व्रकृती० दिवेसदिवतत चिंताजनक होऊ खागली...ह्या £ प्रकारात /- दार्सांच्या/ 
देहांबसानाचा!ठपका'भापळल्यावर येऊ नये म्हणून सरकारने त्यांना जामिनावर 
- सोडिफेय़ाचे प्रयत्न/सुरू'केले, परंतु :जतीनर्दास' जोमिनावर सुटण्यास तयार 
होईनात. एवढी: गंभ्रीर परिस्थिती निमाण झाली. ,'तरी सरकार राजबंद्यांच्या 
आगण्पा*पान्य:!करण्यांसबंधाने अवाक्षरही कांढीना- आणि जतीनदासही आपल्या 
ईळोनिश्चयापासून !रतिभरहीा मागे हटेंनातरमोठंमोठया काँग्रेस पुढाऱ्यांची तुरुंगात 
च्नाऊनः 'उपोषण:, सोडण्याविषयी दासांचे/ मन. वळविण्याचा . प्रयत्न केला. 
नाजूरहरलालजींनीही (तुरुंगात जाऊन जंतीनदांसांची भट घेऊन त्यांचे मन 
बुळविण्याचा...प्रयृत्न केला. पाशवी. “शक्तीच्या रांजसंत्तेच्या ने्ठुरपणाला 
च्वतीन दासासारख्या-सच्च्या कोबळ्या:देशभक्तांचा नाहक बळा जाऊ नये, ह्या 


सुदूहतूने प्रेरित होऊन, उपरोक्त पुढाऱ्यांनी प्रयत्न कले ती मोडेन,. परंतु 


७-1 11117) 

परिस्थिती पाहून : सरकारने .दासांचे. धाकटे. बंघू- 
कलकत्त्याहून. बोलावून घेऊन आपल्य़ा झासन मरण पणती 
शुद्मषा करण्यास सांगितल. पत्यूच्या कमानीतून खर्गावड जाणाऱ्या मागीर 
एका,बंधू्जा वाटचाल सुरू झाली. होती 'आणि दुसरा भाऊ 'अ्गरिकपंणे 
हळुवॉरपप्णांने त्याची शेवटची. सोबत करतं होता. एक. तज स्वगीरोहण॑ वीत” 
होते. बंधुप्रमाने ओथंबलेले दुसऱ्याचे अश्न त्याच्या खडतर . मांगीवर' मायेची 
शिंपण करीत होत. जंतींद्रनाय किरणकडूंनं “ वंदे मातरम्‌); * एकला चालो रे> 


*-“**“-. “वर 


हीं गीते. म्हणवून; घेत.*पोटात दुधाच्या विषाचे हलाहल' ढवळत असता माते 
भरमीच्या जयजयकाराच्या धुंदींत तो देशभक्त संमाधीसुखाची धुंदी अनुभवीत 
होता:.किरेणबावू.रंवीद्रनाथांचे * एकला चालोरे' हे गीत म्हणत होते. ऱपेरंतु- 
चतीन्द्रेनांथ मांत्र त्या'वाटेनें एकटे. चालले नेव्हते. त्यांच्या मागून :शेकडी 
* जरवीरल्य शेकडी बीरंकन्या छातीवर गोळ्या (शेजीत व 'गळ्याभोवती :फासाचे- 
'सपाटाळी*खळवीत'त्या मागीने जाणार आहेत 157४ 


दि. .१३-सप्टेबर १९२९. चादिषस आजजञ ्त्तीनदासांच्या उपवांसांचा' 


-< ५ "डू 
178 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


६३ बा दिवस दुपारी'त्यांचे आण पंचत्वात विलीन धयाले/पंचवीत यरवीच्याचा 


गर देश झ क्तान् झा र्‌ताच्या सुंजज्वल म्प्रेंपरेत शिक -सुबणीचे/पानःखोत्रले. अ तीन -. ० 
बाहच्या धीरोदात करुण होतात्म्याने!सारा. देश !इळदळल्ला. कोटीकॉी दृदये 
गहिषरली-..कोटी कोटी ,लोचरनांवूनअश्रू ओघळले!  _ . हि 
:. ४ सुभाषचेद्र बोस, त्या वेळी बंगाल कॉप्रेसचे अध्यक्ष होते.त्यांनी रेषे 
भपिकाऱ्यांना तारेने सहारे. झपये. पाठवून जतीद्रनायांचे शब. भांगगाटीने 

साहेरहून कतकत्साला,आणण्याची व्यवस्था केली. मोठमोठया स्टेशनांवर लोक... 
जहा रचे रेवदचे दर्शन, घेत होते. त्यांच्या पार्थिव देशावर फुले उधळीत 
शेते. [देही स्टेशनवर. य्राडी:शाली. :चंद्रशेखर आझादांनी हिंदुस्यान.समाजवादी.._. 
दलाच्या,सरसेतापृतीने वेशांतर ..करूनं आपल्या शूर सहकाऱ्याच्या पायाला... 
प तलन : त्याला; अखेरची ,बंदना : दिलो. अलाहाबाद - स्टेशतवर 
पःजुवाहर लालांनी दासांच्या शवावर पुष्पमाला वाहिली. कलकत्त्यामध्ये दासांच्या. >. 
गातेमपाजालाबचोकाजाल हीत. .... ..... 
"0१७'ड्ाय़ा सम्राटाच्या , वाट्याला न येणारे भाग्य जतीन दासांना लाभले |... 
ल्न प्या शा ० ऊफ र्र सहावीरसिंग कका बटन ह री २ 
“११ मुहोवीरातेगहे”झादाद-झगतसिंहांचे. सहकारी. त्यांचा जन्म उतर 
प्रदेशातील इटावा” जिल्ह्यात» ह्याला: शाळकरी बरिद्याची असतानाच इ. सं 


धी 


१९२ १च्याः्ञसहकारितेच्या चळवळीत त्यांनी भांग ' घेतला: महाविद्यालयीन 


शिक्षणीसाठीते कानपूरच्या डी. ए:व्ही* महाविद्यालयात प्रविश झाले व वसतिः ._ . 
गृहात राहू “लागले. “शिवता ह्याविद्याथ्यीची खोली म्हणून क्रान्तिकार कार 


.“ऑश्रयस्थान होते: लेथेच महावीर सिंगानी क्रान्तिकार्याची दीक्षा घेली. 
"१८, त्याच सुमारास महावीरसिंगांच्या वडिलांनी महावीरासेंगांचा विवाह. . 
करण्याचे “'ठरावले. ते. वृत्त : ऐकून : महावीरसिंगांपुढे मोठा पेचप्रसंग उभा... 
राहिला. देशकार्यीला. वाहून, घेणाऱ्या माणसाच्या जीवनात विवाहबंधन. हे. 
:एक£खोडाच /होऊन बसणार, अशी त्यांच्या विचारांची धारणा होती म्हणून 
'श्ीपन्या(मनोदयांची. कल्पना .वडिलास देण्यासाठी त्यांनी पत्र. लिहिले..ते.पत्र > 
पाजून वेडरिलांना,.खप 'भानेंद वाटला. '* माझा मुलगा देशासाठी लढणार 
आहे, हेतपाून मला फार आनंद होत आहे. तथापि काहीही झाले तरी मग - : 


िठन,-मागे.,परू नको. भाण, संगती-सोबरत्यांचा विश्वासघात करू नको... 


ये अक आ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१६१) 

सुझ्यामागोमाय्े भ्षांशीश्रीक्र उपि,)झाहेत? न्हेग्सास्रयतिविटावोटी, सोडून  दिर्ल्या 
आहेत .हिर्याजर्भधीचेई्छंशर(महात्रीरपिंशीरपात्बंडितींमी।पार्ठपिले. “77 
58 मिहींधीरित्िगाधाच्यांने/चिप्पार्ड'असूर्म शीलिंगीमुळे स्वीच शेरीर पिळदार 

: (उशी श्रोष्दकि/धरगलि हित. दलाच्या. कामी 
क पतीची शिख .विर्स्तुलीप्रमाण चै मोटर- 
ली त 0. रल्टय्िगहार्ही प्र होतें. बेळप्रसंगी' 
ना. 1 ितिर्ची “क्रॉति्कॉरकॉना वरी 

मन्या कः र कवी र एद्वपर्यीर्ग इणिरिं होता? दिंदुस्यान सँमोर्जे- 
द त करा: ध्वादी-धिलीनॅअ्लाहोर यथ दलाच्या 
नक त कही सदस्यासाठी मेट हया्िगची 
[त्हीय कली होती.» महवीरसिंगांनी तेथे 
ठो नज 'म्होऊर्न " डायव्हिंगचे. "शिक्षण श्ववले 


केल्य 1६.» :त्याच्यात्त्वी शिक्षणाचा दलाला पुढे 
वल णि०डरनराल कह ताणा रुपर्योग झालो. लाला लजपतराय 
ं 1 ब न्स याच्या मृत्यूच्या थोडेअगोदर दलाला 


एपैशांची-फारजज्ञरुरीःहोती5'डणून लाहोर 
्येथोलाप्र जाबऊ्नेशे नल;स्बरँकवर दुपारी 
तशी१.कॉमाच्यावेळात.दिरवडाःघालपएयाचे ठरले: 
रि 1५ चॅंदशखराभाझाद इत्यादी “क्रांतिकारक 
८-1). ॥१॥४५पिस्तुले: घऊत्न ब्रिकच्या आवारात तयार 
(| ॥ ९-0 हितेळी बँकच्या. ज्कायीलर्यात प्रेस्तुलाचे 

पर ाराकाढावसाचेर*तेथील ज्स्कम घेऊन 
१ सडेअगोदुरच एरब्रकेच्या * .,दरवाखाजवळ 

ऐ तयार ठेबलेल्याःमोटारीतून पसार. व्हयेचे 
:७छसे "छरले'होते. भगतरशिंइ व महावीर* 


प्रक्र स्व क । 


| शि | ६%) 


| र १ फ्रा! र १८ सा भाटार"मिळविण्यासाठी गेले! . 
/॥४७ ।-.अद्रींवीरॉसिंग” ' '. परंतु मोटार न 'मिळू शकब्योने पंजाब 
नेट्रनेल” बँकवरील * दरवड्यांचे काम. ' पुढे ढकलण्यात आले आणि लाला .. 
शञपतरीय थोच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे त्या कामावर पंडंदा पडला. लांलाजींच्या 


(1119041161 


- अंगावर घालण्याचे चंत्ररा बीथबेब्लाछातीव्रर' लावण्याचे नाकारले: ३ 
 अलरनरर्यांनाबरीच-मारप्रीठ केबी, ए$दा'ते:जेलरपाहेब तुरुंगांच्या खोल्या 
_ पुढून चक्कर मारीत असता महावीरतिंगांनी त्यांच्यावर :अचातकपणे : झडप | 


(१९३) | 


मुल्यूकया छसूर्वीचे  "प्वेध सक्राशिकारकांना व्लायले/£ शसीडतच्यातसथानतरी 
?भगत्तेसिंह ब्र:रजिगुह>डी( ए०४ही७ बोलेचच्या' ००५4 
'शिरूम वुप्तर्याठोकाला ळेजे/'र्याफठिकाणी'मडीवीरठित मोंराशव्वेऊन । 


*॥०9अ्तॅ्लीतीलेःवस्कोगनतर थोडयाच दिगेततिगणीयुरापुकर वि म 


कोरिकांची धरपकर्डध्य़ीली मेहीवीरसिंगेही त्यंत्रिक्ी पर्कईलेंथीले "पडिवण्यी व. व्यक 


सारख्या बलदड 5पुक्तीवर अत्याचार करणे फारच कठोणं होते. त्यांसॉ' काही 
-सेल्यूलर च्या जेलमध्दये,पाठविएयात झाल नट “प ..5 श्‍:£ ७3 र ञ्जं कर्क प्राच्य $ 


188 -महावीरसिंगेन्बेल्लारीच्या तुरुंगात अ पंतार्नांची “गोळ; ह्या! तुमरे 


"१३३७-३१.्या्कायंदेमंगांतील*सत्वाग्रडीनी 'तुरुंग भरला होतो.'कैथानी 


९३209५” 


'फॉरि्वाईट रीतीने वगविंग्यातर्येत होतेर ती अर्पमानंत्पद वागणूकल्योबविण्यी 
साठा'महोंबारोसंग'च त्यांचे सहकारी डॉ. गंयाप्रेसाद यांनी केया चा” पोशाख 


यामुळे 


घातल! व त्यांच्या. नाका-तोंडावरं खूप गुद्दे लगावले जेलरपाहेब प्रवी मुषटिद्ध 
"%त असतश्व आत केद्यांना बुकलून काढून त्या मल्लविद्येचा रियाज (सराव). . 
करात असत. परतु महावीरातिंगासारख्या तगड्या जवानाने अलरसाहबांची. - 
विद्या त्यांच्याच चलनातःत्यांना परत भेली. केद्यांच्या उपस्थितीत जेलरसाहेबं .. 
रारा!राच्या बाह्यांगाप्रमाणेच अंतर्यामी देखील रागाने लाल झाले. त्या वेळी: 


त्त्यांनी तेथून धूम ठोकली. परंतु महावीरापंगांच्या अपराधाबद्दल त्यांना तीस 
. "फटक्यांची 'स॒जा सुनावण्यात आली फटाक्यांची सजा देताना एका लाडी: 
ठम्या चोकटीच्या वरच्या व खालच्या बाजूला भघ्षलेल्या कड्यात भपराध्पाचे 


"(शै दश ) 


हातपाय फाकून अडकले जात ष कंबर कातडी पट्ट्याने त्या चौकटीस बांधून 

जली जाई; :आणि मग पाण्यात भिजविलेष्या वेताच्या फोकाचे फ्ठॅकारेर 
कवाच्या घड्या पाठीवर भोढले..जात.., अशा शिक्षेच्या:क्रूरतेने केदी फटके 
बसत अंसंतांच बेशुद्ध पडे व याला-स्ट्रेचरवरून . त्याच्या कोठडीत, पोचविले 
साई कैद्याला 'अडकषप्याच्या त्या: लाकडी -चौकटीला ..* टिकटिकी ! ;म्हणत. 
महु[वर]सुंगाना. ,टिकटिकीत ,अडकवून जेव्हा त्यांच्या अंग[वर वेताचे 'फटकारे 
बसु-:लागले; त्या वेळी, प्रत्येक फ़टक्यागणिक. त्यांच्या: ,अंगातून :रक्‍ताच्य..७. 
रिळकांड्या व्र,मांसाचे तंतू.उडत झसत| तथापि प्रत्येक वेळी. ते-'.इन्किलाब; 
श्षिंदाबाद > चो.-घोषणा.. देत.असत..मारणाराचे:हात; थकले. .महावीराच्या 
वीरश्रीने-जेलरचे तोंड काळे: रिक्कर प्रडल्ले.- आणि: तो:-विजयी - वीर .एखाद्याः 
- सायाळ. सिंहाच्या उठ्द्या गतीने स्वतःच्या पार्यांनी- स्टेचरवरून नव्हे--खोली 


कड आला. प५९ भट गर । २४७ “५५ प्र । ८ क हि) 


ग्ननहंदमानला ' गेष्यावरं : तेथे : देण्यात” येणाऱ्या” अंमानुष- वागणुकीमुळे 
महावीरसिंगांनी अन्नसत्याप्रह सुरू केला! “त्यामुळे “तुरुंगाच्या अधिकाऱ्याने 
डॅक्टरकरवी नाकात (नळी: ब्ाळून: त्यांत्ना दूध पाजण्याचा (प्रयत्न सुरू; केला. 
त्या प्रयोगाला त्यांनी प्रतिकार <केला.;.अशाच, एक! ,प्रसंगी: प्रतिकाराच्या* 
घड्पूडात दुधाची :नळीमह[विरासंगांच्या- फुप्फुसात : खुपसली-गेषी. : त्यामुळे- 
थोड्याच द्विसात'त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे: प्रेत-समुद्रात फेकण्यात :आले 
हुतात्म्यांच्या रक्ताने, अंदमानच्या मातीने भांगांमध्ये-रंगः भरला. 


. हुताल्यांच्या-विव्हल बोलांचे सूर झेळन जलपरी अंदमानच्या सागर किनाऱ्या” . 
. चरःशोकर्गातःगात आहेत 


ना जिक लर प या माक पा क क: 
ण्या 464 ( - 1 9 >> »> 


8७६ 17... | कै पल शीचे सिह ४४८ 1: ४५ ७४०१. कफ 
२९,.झ रह 2. 1131: रयााय 


( भगवानदास माहोर.ब सदाशिवराव मंलकांपूरकर ) 
च 


मोठेपणाचां मार्ग मृत्यूच्या.मैदानातून जातो, '.असे एका .लेषकाने 
र्‍व्हटले. भाहे. क्रांतिकार्यीच्या बाबतीतही असे म्हणणे योग्य...होईल की, 
'क्तांतीचा मार्ग हा ग्ृत्यूच्या चोक्याचोक्यांतून जात -असतो. भारतीय... सशद्ञ 
कातिकारकांच्या जीवन-पथावर ठायी 'ठायी. मृत्यूच्या चौक्‍्या.. बसविललेळ्या 
होत्या, असे.त्यांचा इतिहास अवलोकन 'करताना आढळून येत.. बॉम्ब, बंदुका, 
प पछरध य. पिस्तुले ही मृत्यूची आयुधे म्हणजे 
क्रान्तकारकांची - ... दररोजची 
>, .,खळणी-्याली.होती. त्यांचे डोळे 
“क्रांतीच्या ज्वालेने तळमळत होत. 
".“ हृदयात क्रांतीच्या --.“बिचारांच्र 
क : ज्वालामुखी धगधगत होतेःआणि 
शिरावे 3. किड शी 'संचांरली 5होतीऱ::. देशाच्या 
1 7.1 स्थातंत्र्य-सूथाकडे::त्यांची मने 
5 शेपाषघत होती....त्य़ा; ध्येयवेडापुढे 
खर :,,' प्राणांची. '“कुबीनीही .£त्य़ांना 
> 'दीपरज्योतीवरील : : प्र्त शा'च्या 
०4 |: ४, आत्मसुमपणासारखी .. .यःकश्चित 
ह 2100 0 ६0. ग न बाबू वाटत होती घ्यामुळइप्रज! 1) 5. 
उडा मल्या ती | भा बायोनटे भाणि बंदुका , तुरुंगाच 
जक, शी 350 सापळे आणि फासाचे-दोर-र्याची 
श्भयानक रूपे.त्यांना शातात उभारलेळ्या त्रिदूषकी बुज्ञगावर्ण्यांच्या रूपांसारख्या 
मामुली. गोष्टी, वाटाव्यात ह्यात नबल.नाही क 
देशाच्या स्वातञ्यासाठी प्राणांची... बाजी * लावणाऱ्या तरुंण-तरुणींची 
"एक, पिढी. विसान्या.रातकात. जन्माला आली हार्श[,. येथील भगवानदास 
-माहार ब सदाशिवराव मलकापूरकर हे तरुण विद्यार्थी ' अशा तरुणांपैकीच 


"2, ५ 
री 1। ४. र 


व” १ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१६६) 


सन १९२४-२५ च्या दि तरुण मुले द्याशीच्या माध्यमिक: . 
शाळेत शिकत होती. त्या री 'र दर्माथ बक्षा नावाचा क्रांतिकारक- 
बिनी रकुं् मकी बांधण्यासाठी उत्तर ज्ारतातूचा, हाी.यरेये आला-. 
त्याने तैरुण विद्याथ्यांमध्ये क्रांतिकार्याची.बीजे पेरण्यास सुरुवात केली थोड्याच? 
दिवसात कहासर आहेवि'हे गुप्त विवात शाशी येव मेज राहिल काकोरी” 
येथे आंगगाडीतील पावन टटल्यानतर ते 'भूमिंगत झाले होते. त्याना पकडून | 
व्देण्यासांठी इंग्रज सुरकारने देहा हजार पांचे बक्षीस-लाविशे होते. ' ह्यास्तत्र 


झां >> -* 


चंदरोखर आहांद हे उर्तर भारतातून निवूनं.झाशी येथे आलि होते. झो नियेळेच 
पूटमारबाबा नावाच्या साधूच्या मठांत चेला म्हणून ते रह लागल. शचिद्रनांथ : 
बिल्लीम्हीशक्षाधाद;> पेंगंतासह इत्यादी ..क्रांतिकारकांच्याच दलापैकी एक: 
'किर्यिकंती असल्यामुळे "्वदरशेखर आह्यांद हे मंधून-मंधून . शचिद्रनाध. बक्षींच्या' 
व्घरी न्यित्त. असंत.(त्यांच तठकाणी. भगधानंदासे मोहोर. “व “सदाशिवराव 
मलंकाप्रकर/ ह्यांची. चंद्रशेखर आहयांदांबरीबर प्रथम भट झालो नआद्यादांचा 
पर्तोभ्चलवानादेहरंब त्यांची, उग्र करारी मुद्रा”. पोहूंन -भग्रवानंदास ! वः . 
, सदाशिवराव प्हरफोरचऱ्यजापित याल शचिद्रनांथ बक्षीसारख्या/ किरिकोळ- . 
 शिरीराच्या-माणसाकडन तेक आतापर्यंत. बँरब-पिस्तुला तारर्या भनक. - 


बिस्वुच्या गोष्टी "ऐकत 'ित्रिभः होते. परंतुःत्यांनी जव्हार अर्ध रआंझादांना, 


: चिंहिले” तिव्हाळत्यांची "खोत्रीर झाली को इप्रज्ञांसारख्या बलाव्य*शत्रूशी .. 
व्समेनी करण्याला हा मंनुष्यः समर्थ आहे->वँदेवसांमांगून: “दिवस - जाऊ 


न्लिंगिले. आयादांचा  वन्त्यांचा परिचय याद ला, आारदांच्या प्रभावी' :: 
बर्वॅक्‍्तिमंत्वाकडे 'लोहचुबकाप्रमाणे तेझ्षावर्षिने गज २. ल. ] 


म्य एकदा शंनिटरनाच बक्षी घरात*शुप्तंपणे शग तेकारकार्श । काही "च्ची' 
क की ॥ लिवा 'शूपेस्तुल होते न ही अ बड ओघधं र ति की फे 
$ दानाने शर पिस्तु च. या - 
धानोन त्याज्री बोटे पिस्तुलांचा चाप भोढू लागली. पेस्तु ल -भरलेले आहे, . 
ष्य गोष्टीचे त्यांनी भान रोहले नाह. पिस्तुलाच्या चि 'तोंड भगवानदास त 
'माहोरीच्या छॉतीकड'' होते. (इतकयात चंद्रशेखर' 'आझादाच्यां समेयेपूच्क- . 
णन! पुढील भयंकर प्रसंगाचे 'चिंत्र* विजेच्या चंधखल चमचमाटीप्रमाणे 
चमकून गेले. 'घटदिशी पुढ होऊन'आझादांनी बद्षाच्या होपृवेर आपला? 


शजछरम. परतताच मेळी बयाच 
प्रि ळी ली शारी १0४५ 0, ठेतकड केली. पिस्तुल “त्यांच्या; 


1.» ७ ७ पफ 


१.५0 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


-> 8 


(४३४9) 


हातातून काइनमेतज़ेः व४च्यापीग्खाली इपीडला] *झथिदादपा॥दष्टीलप्ही व 
पोष्टल्काली-त्तसतीरइवर ब्रोवार्ण्याक्मिगीझोब्रात ठिरंलेलाझर्धीओत्राप मल्षींकटून 
त वळते भोढलारेल़ा असैताकःच्यांडयाः खमोरशब्रसलित्यी प्रिगावानदासांच 
. सुदा: गाफडल]प भुसृतठमुभा[परिः १पेर्स्तुलाच्य़ा घिशिर्चयागक्नाव्राजानेशन्क्रातिं 
कारकांल््या-शुप्त काय़ीचा ॥डका र -प्रेटला न जाऊन :/त्य़ांच्याऊहीतात्र 5द्दीतकड्या' 
उडल्य[-असत्या.,भाादकिया<युसंग्रात्रधानानेः ततो /भिय़ंकर-प्रसंग्रभ्दळला "०7 
लगेच 'आझादानी 5माहोरांचा. हात हातीत 'व्वेतलार :!“-मलविष्य 
देखीलू, समजते. बघू तुद्या हात; १॥असे:म्हाणत;आय्यादांनीऑभैगवानदासांचा 
हात. हातात “घेऊन : तळहात प्राहिला र -नाडीवर £बोट £ठेवलले: हीत 
पाहण्यात (झसाःउदशूनहोता क्री; घडलेल्या ,प्रसंग्रामुळेध्राबरूंन भ्रगवांनदाप्तांचें 
हृदयाचे स्पंदत: जोराने होऊ,-लागले-की काय£ परतुतसे.;काही झालेले 
आझ्ादांना आढळले नाही.. म्हणून ते ज्योतिष्याचा;आवःआणून:म्हणाले; 
काहीही .कार्य-न, करता. फुकाचा थोडाच, मरतोय £ तसा योगही ह्या 
चा काही -तरी-सिहासारखे वु प हातुन त तन कत 
रि प्ममिगरवानदसाथाप्रन्यानर्थात्विणी्ांगर्तानाःम्हणतात, मला कॉरन्य़ाचे 
फार-तिड; मी ।नेहमी(भेमकाळ्येशगाईर राठी: नाटकातील :पदेहीत्मी 'भावशने 
गाई ल्भवानंदासांजी मातृभाषा हरिंदी:१हवोतीर) :असेंब्लीतः टाकण्यासाठी, 
बॉम्ब तपार-करण्यासाठीरझाम्ही.ज्ाम्रािध त्रॉम्बि तयारशकरीतःहोतो. त्यावेळी 
पडजगाव्य़ा भगतसिंह प्रलपहणा ला, केलास, त: फाशी -ःजातानाईदेखील 
झानदात्ते गातात फ़ासापरात्वढशोल काई!? मला.त्या वेळी. त्याच्या म्हणण्याचा 
तात प श्रक्षातभ्षाला त्याही व्रयापि काहीत्तेरी.'उत्तर ह्यायचे*म्हणूनं 
मी म्हणालो,» होय» कर्माचे; उततर. ऐकताच ्याचंदभरानेःच्याने माझा 
हात,,.हातात-फ्षेऊत माझ्याकडून त्से .त्बच्चन 5 घेवविले. (:क्रांतिकारकोच्या 
दषातील ।;सदस्य 5एकमेकांच्ता -सांकेतिक'-नावाने; संबोधीत असत: कैलास, 
हे:झगव्वानुदासांचे सक्रितिक॑ त्तांवः) वेळ झाली तर क्वांतिकार्यासाठी पॅनेंधड्या 
छातीने 6 सत्यूला त्सामोरे जाण्याची :आई्या 5मनाची तंयारी 'आहे की माही, 
इंथा-गोष्टीची-माझी परीक्षा. भंगतसिंद्वाला 'थायच्ची होती ध्य: 


१: ग्भाझांद"जरी-भामचें' नेते'ध/सेनापती होते तैरी'आंम्हा 'सहकाऱ्यांधर 
च्यांचे -झोर्वाप्रमार्णे । प्रेम होत.'कोन्यं विनोद, संगीत 'इत्यादी"कलात॑ रममाण 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१६८) 


हीणारे ,झगवर्सिह, विज्नयुमारपिंडू .व.'मी ।भशा सहकाऱ्यांच्या "संगतीत 
असणाऱ्या भाझादांच्या:प्रारयांनी कधी /नञमिनीचे “पाय सीइत/कंळ्पनांसष्रीच्या 
अस्पात्तात भरारी घेतलो,नाही-ते. अत्यंत व्यवद्वारी ब 'वॉस्तबंवांदी होते.” मी. 
- ' प्रेमकाव्य महणू. लागलो कोते म्हणायचे, “ अरे, तुम्ही त्या मदंभाच्या शरॉनी 
“काय: विव्हक्ष > होत? हयापेक्षा रात्रच्या बंदुकीच्या गोळ्या . हृदयात ' शिरून 
मरण्यात आनंद, माना. भादे हृदय मदनंबाणाने घायाळ: होण्यापेक्षा त्याच्यात 
शत्रूय़ापिस्तुलाची,गोळी शिरली तर म्ला-आनंद वाटेल!» क ह ग: 
"अशा मित्रांच्या तालमीत माहोर आणि मंलकाप्रेकर तयार “झाले होते. 
“हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? ज्या ज्या चढाया करीत असे त्यात 
ते! भाग: घेऊ'लागलेसॉड्स वधाच्या वेळी तें दोघे देखील चंद्रशेखर 'आद्यांद, 
भमतसिंह;'राजगुरू इत्यादींच्या समवेत "पिस्तुले घेऊन वेळसंगी' मदतीला 
भंसावेःम्हणूनाबोजूलोःदईन होते. - :: 1-:5* 31. तपळाळ तर 


0 (“भतती बॉज यकत्यानतर मेगतति अ बमवर पर योना सरमरने 


* १५. ह 


«<” ३ 1. ९ 1 1 


पकडले. त्यानंतर क्रांतिकारकांचा छेड लावपॉताटी गुतदेर व पोलीस खाते 
जनारीनेः्पयत्नासे .लागले/'क्रांतिकारंकांनी लएकेभठेकाणीथांबणे 'आतोा'धोक्याचे 
रचंलिशह्यास्तरपीझाझादरानीत्सर्वीनानिरनिराळ्या ठिकॉंगी लाग्यास सांगिक्‍्लेः 
अंगवातदास सर्दाशिंत्रेराव ( मलकापूर केरे 'यॉच्यांकेडे “मध्यप्रदेशात *अंकोला 
येथेःबॉम्ब - वेऊनःअ्जाण्यांची ल्कामागरी''सोपविण्यातर्ञाली./उकारण उस 
प्रदेंशापेक्षा उमध्यप्रदेशः-आता 'क्रांतिकोर्यासाठीशसोयीचा :होता अपे. राजंगुरूने 
'&र॒घुनाथ:):सु'्चविलेंऱ्हीतेः "एका मोठंया' टंकेतन्तळोशीकापरस 'वःवपड टाकून 
सोम्बम्भरण्यात »ञले.'४शिवायः 'पिस्तुलाचे म्छेरे | काही ्स्को्टके ' पदार्यांनी 
भरलेल्या ्ाटल्याहीज्ठेवण्यात*भाळ्या.त्तीझंकाधिऊरन भंगवानेदार्सत 'भोहोर विं 
सदाशेवरात्रीमलकेामूरकर£ हेझाशीईन अक्रोन्यॉ्स जाण्यासांठी 15 रे्येत 
चढले मुसावळं स्टेशन 'आले*ऱदुसर्‍्या प्रांतातून मुंबई श्रांतीत येणाज्या लोकांची 
त्यावेळी तसुंसावळ!ज्येधे! भंबकारी'श्खीत्यामार्फत ल्तंपार्तणी!| “होत “असे 


ह्यालाच्या डोकयावर टंक देऊनम्हे प्दोवेजण मागून जाऊऱलागले.” तपासणी 
अधिकाऱ्यांनी सामानाबीबत चोकशी केली? कपडे वं, इतर सामान भपतत्याचे' 


प्यादतांनीसाितजरे.तय्नापि तुपापुर्ण)ुधिकाऱ्पांना[संययक्षात्पानेतत्ांनीटंक . 
उव या कसागोतजे,ल्राटन्यांत:ज्ञीषृधे.झाणून.झाम्ही ओष्दरे वि$त फिरतो,अप्तेः 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(4६५९) 


सियांनी ।सांगितलेः तथापि, “भधिकाऱ्यांचा संशय 'दुणावून त्यांनी उंचंकण्यांस 
-सुरुत्रात: "केली. “पाहातात; “तो न्थोम्बे. आणि '“छर्र. झाता आर्पणं 'पंकर्डले 
'ज्वबाऊ असे !पाहाताच त्या* दोघांनी खिशातून पिस्तुले. काढून त्यांचे बार 
काढले ' च/”स्टेशनच्या “बाहेर पडण्यासाठी 'ते पळू लागले. “परंतु* दुर्देवाने 
"त्यांना आडवी टांग मारली. रेल्वे “लाईनच्या “कडेने जाणाऱ्या सिंग्नलचच्या 
्तारेतःपाय अडकून 'सदाशिवराव पडले. मोहोर स्टेशनातून॑ बाहेर पडण्यासाठी 
'जे'पळाले ते आयतेच * पोलीस चीकीत घुसले. पोलीस त्यांच्या पाठीमंंगि . 
"धावत होतेच. त्यांनी त्यांना पकडले. त्यांची पिस्तुले काढून घेण्यात आंली- 
नंतर,;सुळ्याच्या तुरुंगात त्यांची ..रवानगी करण्यात आली*.दुसऱ्या दिवशी 
त्पतमानपंत्रात मोठया अक्षरात बातमी: आली: झाशीचें सिंहःपकडले ! 

घुळ्याच्य़ा 'तुरुंगात: असताना आपल्य़ा धकिलामाफत त्यांनी “चंद्रशेखर 
ऱ्आय्यादांना. आप्रणाला एक: पिस्तुल , पाठवून .देण्याचा . निरोप .पाठापैली 
आझाद हे, .पिस्तुलांना फार जपत>असत. कारण,एक तर पिस्तुले मिळविणे 
फार. सहागाइचे-वु-धोक्याचे काम होते; आणि दुसरे असे की,क्रांतिकारकांच्या 


४-०. 0८%. ढे 


करण्यासाठी झाझादांनी .भगवतीच्रण व्होराकडे ही कामगिरी सोपविली. 
'आपवेलली. ही कामगिरी सोपी नव्हेती. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून 
ती. करावी लांगणार “होती. भगवतीचरणांनी बरिळरासारया अद्ययावत 
न्युकंपक पोघाख केला व ते मुळ्याच्या तुरुंगात भगवानदास उ सदाशिवराव 
न्या चौ मेट घेण्यास त्यांच्या 'वकिलासमंवेत गेले... भगवती चरणांचा ॥पय 
धटिन कैद्यांच्या वंतीचा' वकील त्यांना भेटावयास आलां. आहे, भसे 
ोटटनात्यांनी'ह्या' 'केदयांना* भटण्यांची परवानगी मिळाली. आपल्या प्कष्ले 
सहकाऱ्यारी [वेचारविनिमय करून बॅरिस्टरसाहेब आल्या पावली परर गेलेः 
४ जिथोंड्याच दिवसांत 'जळंगावच्या : जिल्हा न्यायाधीशासमोरे खटला 
उभाऱ्राहापार हाता: म्हणून खटल्यासाठी त्या दोन आरोपींना पुळ्याहून 
'अळ्यावला 'आणुण्यात आलेः व" जळगावच्या ' संबजेलमध्ये ठेवण्यांत आलेः- 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


((/९७४७०)) 


छंबटळयाचा निकाल लुशोपुर्यक्राभोरोप्रींनानात्ती*च्या!श्षरत्ने जेवणापगयविण्याची” 
सिंवलत्त भिस्ततेः त्पा,्सवलगचाप्फाय़दा पेऊनॉजळगावज्रागआरकेब्रेशसदाशिप्ठ- 
कांब म्रलक्ताएरकरा चे चिंधू-भिंगव्रानादार्स बैःप्तदोशिब्नराव सांनात्रब्राह्वेरव नेव्रण 
पिऊन; जात;ःभसत :॥एके ऊदिवशीएय़ांनी5;भनंप॑दार्थाच्याश्वालीर्नपेहतलतब' 
शोळ्या.प्ताळून:-ज्ञेवणाचा इबा भगव्रानदातांकंडे.(पोहोचतां 5 कॅला।श्मग्वान- 
दार्सांचा गोड :स्वभाव त 'गोंड गीणी ह्यामुळे पहारेकरी पोलीस“ त्यांच्याकडे 
. सहानभूताने पाहात अस्त. ह्यास्तध (इब्यांतील-!"वस्तूंची- फरशी. पाहाणीन्ति 
करीत नसंतर पाक प लि कता नित विल हाड पहा 
फक आझादांनी"पिस्तुल-पाठवितानी-निरोपैरपांठविला कौ? पपेस्तुलाचा' 
उपयोग फिक्तःकेलासने  (भगवानंदासांनो'चं3 करावाः कोरंण नेंगंबांजीत ते 
5ज्ञांस्त निपुण: होते',खरला सुरू, झाला; बेड्या खालून आरोपींनोःखंटन्याच्या' 
दिवशी जिल्हा न्यायालयात नेतंः असत: लाहोर” येये सॉड्सच्या झलेल्या: 
वधाच्या संबधात भंगवोनदोसे व 'संदोशिवरावे ह्या 'जोडगोळीच्यां “शोधात 
__ 'संरकार्यूवापासून होतेचं.“पंरतु त्यांचाः पत्ता लागत मिव्हता. सोडव धाच्यी च्यी 
खंटल्याशी संबंधित असलळ्या! क्रांतिकारक पैकी अयगोपाळ वरकरणी धोप 
- माफाचे सांध्ीदार दयाल होते "त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांनी कलेल्या बत्याची 
तपशील सरकारला सोंगितलो. भगुवानंदीस व र ह्याच्या वि 
'सरकारतफ साक्षीदार म्हणून पंजाध पोलिसाचं ; बर त्या दोघाना घन 


इ जळगावला झाणण्यात भाले.होते. ण भी प शी र 
७७16 द्य त हो ह) मक 12 1: म्िच्क 
| च खटल्याचे काम बरेच दिवसःचालले.होते. एक जदवशी ह भगव्रानदासादी, 


प्त 
कोटीत. जाताना, बेमाढूमपणे पिस्तुल अंगावरच्या कपड्या घत 


01१ 88 कैयांरा अँ! 


कोटाच्या आवारात. नेण्यात आले. गुंगारा च्यासाठी खाण्याचे 

| भाण द्ोत दोघे कदी जथे बसले. होते. .तेथून घोड्या >भेत्रावर्‌ 
समोर राहुटीत ञ्म्गो प्राळ त्र:फर्णीद्रे धोष-हे,: पंजाब: पोनिसांसमषेत श्नसलले 

9 दसत;हा १1 कि "७, ऊफ 
185 .मोत्यापाब्रळर्यांचा पाऊस क्वत्रितकाळी,बरसंत;असंती >! तशी'ही संधी' 
छतसकळ्पाच्या उत्कठवर्‌ तरंगत 'आली.ऱ्होती. उ्भरावानदार्सांचा1:उंजवारच न 
सदारिवराव!चा डावा,हात!एका घेडीच्या जोडीत अडकाविलेला' होता खाण्याच्या 


89 २>)12 ५५-०५ ४७. 5757. >, र! र 19 


(१119041161 


(१७१) 


वेळेपुरता आपला उजवा हात बेडीतून मोकळा करावा, अशी विनंती भगवान-- 
दासांनी पहारेकरी पोलिसाभिकिलीज्मंगवषानर्दींसांचे गोड गाणे व खेळकर 
_ स्वभाव ह्यांवर खूष असलेल्या पोलिसांना त्यांची अडचण रास्त वाटून त्यांनी” 
त्यांचा हात बेडीतून मो्कळा*केला7प्केव्डयाच्यामपेब्रळ्या धम्मक कणसांच्या” 
डवीतढ दता रत्क्रार रप "आहेत; याची. “त्या .त्रेच्चाऱया ,,भाबड्या' 
प लेसांना, काय कल्पना हात; मोकळा_.. ण भगगषानदासांनी वरिजेच्याः' 
चपळाईने समोरच्या राहटीकडे ण , कपड्यात लपूत्िलेले. पि. 
काढून त्यांनी ज़यगोपाळ ब फणीद्र ह्या .तरिश्वासुधातको सहकार्ज्यावर - गोळ्या* 
झाडल्या, भंग गुषानदास नार्‍याचा .आनंद-षॉटला की, आपण मागविलेळ्या ' 
पैस्तुलाच , साधक, क्रेळे उविशवासूधातकयाचा, काटा काढला. परंतु दुदव 
हया संपल ह्ते पेस्तुलाच्या, गोळ्या... जयगोपाळ व फंणांद्र 


११1. 


हाच्या ममत्थांनी न लागता पायाला चान. गण्या हत्या -भगवांनदार्सांचा 
4 स्का ॥ | ४४४८! ्ि शिडी] र! क 
बोरभदरचा अवतार, पाहून पंजाबी, पोलिसांवरोबर; असलेला एक लढ: 
युरोपरयन पा फ् यी 7." मुला नको मुरू, .मी काही तुझा शंत्रू नाह! 
ी टर ४7 2-1 र 


बांनदासाच्या अंगावर पडला त्याच्या अगंडबॅब ' 


याल्याच्या. आवारात, एकच शाधळ :उडाला. भगवानदासांनात 
कुढण्यात आले. पुढ.खटळा.च] रानराळ्या आरोपाखाली त्यांना काळ्या 


प्राण्याची रिक्षा झालं ब्राशोचे ह.! पण आता. य. पिंजऱ्यात 


“न्स £ 


यि शी | भागा 


कॉडले.-फर्णी दत्राय थोष-या माफोच्या- सोक्षादाराला. पुढे बैक. शुक्‍ल या” 


ह ्ं 1! ४८ प्रार्याश 
नेरठूर मारून त्याच्य पापाचे प्रायश्चित्त दिले. वैदठला न 
गा र च्या पापाचे प्रायंशिचत-दिले. वेंठ्ला 
श्‌ रि _ 
या 1117101658 फा र ग देले ऱ इ ७७ ४०७७ एफ मिन 
> ४ टून -- ट्ट “५ न मी. कुड 
शिव्या लि ७. कन ७ नाका पम! 5 हाऊ. 
फाचत५)२0 निकर न 0२ 0 ' जात कफज $-- 
र. ७ 9114: ४8.३ । ि 
शक) ३ त ७ य 
ति शः क मा 2 /५१ क्त र न स्ड्र 
1४४५ 2 हं १४४ ्ि ) 9 ४9) । रे | मै ट्र (९ न्न; भूक 5२ री र १४९ न 4 र: | पोर फड न - 
जिटत्रा ना) 1717 डे कि ४४ प्र 
ही! 1४, (1 ३ >! 


ऱ ५०१३: ४५६४११५ ४८- कि “> कॅ ह. कद हय ी 
फणी हाफुऊ नाप "0. कण्व काला माना फिकाहे 


७६.१ (3110281111 


9 "य 


५, “८५. ! शक 1). ठू ४१५ |. १. श्र रफकमळ.. 0४1» 


लला भे ल ५९ भगवबंतीचरण व्होरा ) ह 53 


'“_!' 'अगवतीचेरण' व्होरा आणि दुंगीदेवी' व्होरा ह्या . पतिपत्नींनी' स्वार्त - 
-ज्र्याच्या चळबळीत केलेल्या 'धेर्यशाली, 'शौभशांली कार्यीला क्रचितंच तोड 
मेळ, शकेल. हिंदुस्थान संमाजवांदी . प्रज्ञातत्र सेनेचे समासद' भंगवतीभाइंना 
-चाबुभाई म्हणत व चंद्रशेखर आझादांना भेय्या' म्हणत. ' कुठंब्याही फळांची 
कीतींची, स्तुतीची अथवा मानमान्यतेची पवा व 'अभिलाषां न. करता 'एखांद्या 
-कमेयोग्याप्रमाणे बाबुंभाई कार्य करीत राहिले. विनयंवंती व॑ विद्यावती रूपवती 
र्सांपत्तिक स्थिती देखील बग्यापेकी होती. आणि ह्या काळाच्या ' मानाने 
यांचे बी. एससी. पर्यंतचे शिक्षण, झाले होते. “बट लागण्यासारख्या पुखा- 
संषेचाराने त्यांचा * जोवनप्रवाहच 'भामूलाम्र बंदलून- गेला. बुद्धिपुरःसर 
ऱ्सतीचे वाण घेतलेल्या बांबुभाईनी 'ना कंधी कोतीची अभिलाषा कला, 


कि. सुखांची "चळ. 


नां कधी वेयक्तिक सुखांची पवा कली... आणि इतक असूनही, निर्दय नियतीने 


८5६ 2.१:4 

र्‍्मात्र . त्यांचा निर्मळ जीवनप्रवाह गढूळ” करण्यासाठी, हात धुऊन यश त्यांच्या 

प लागली. .हात ज्या . सहकार्यासाठी ते व्णवणल. रणरणले, 
9 (ह ग स्का, त्य र नक डी 

। शेणरिणल, त्यांच्याच रड आलन्या संशयाच्या -को त्य 

अंतःकरण अ्यथित होत होते. कार्यासाठी. त्यांनी जीवनाची “बाजी लावलो 

“होती, परंतु क्रूर दैवाने त्यांच्या पदरांत मिर्त्रमंडळींची इतरा 

व्होती. तथापि. बाबुमाईना त्याची खंत नव्हती, . खेद मात्र वाटत होतां. 


“हे गेरसमजाचे घुके विरावे, असा सारखा ध्यास त्यांना लागला होता 


भगवतीचरण व्होरा यांचे घराणे गुजराती ब्राह्मणाचे. त्यांचे एवेज 

. लमुजरातमधून निघून लाहोरला स्थायिक झाले. तेथेच भगवतीभाईचा १९०४ 
... ऱममध्ये.जन्म द्याला. 'लाहोरला त्यांचे स्वतःच्या मालकीचे घर होते. घरची 

“. _ ऱ्सांपत्तिक. 'स्थिती चांगली होती. भगषतीचरण नॅशनल महाविद्यालयात 
ऱ्शैकता. असतानाच त्यांच्याहृन दोन-तीन षर्षे वयाने लहान असलेल्या . 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १७५?) 


दुर्गौदेषी, ह्या. पुंदर मुलीबरोबर त्यांचा. षिवाद्द झाला. दगुगीदेवीही,.महिलात. 
विधालयात. शिकत होत्या, , द क म 
भॅशनले “मदह्ाविधालयात. शिकत असताना * नयचंद्र . बिद्यालंकार ग्रा? 
प्राध्यापकांच्या ठत्तेजनामुळे भगवतीभाई : संमाजवादी . 'ब्रिचारसर॑णीची” 
पुस्तके , षाचू "लागले. त्यामुळे समाजवाद , व क्रांती "यांकडे त्यांचे” 
मन: आकृष्ट झाले. त्यांच्यामागून दोन वषानी सरदार भगतरसिंह,... सुखदेव 
हे त्यांच्याच महाविद्यालयात शिकण्यासाठी आले. :* समान !: विचारामुळे” 
लोकरचे त्यांची शट्टी, जमली. सुरुवातीला हे!'तरुण गांधीजींच्या £ असद: 
कारितेच्या चळवळीकडे, आकृष्ट झाले: होते.. परंतु गांधीजींनी चळवळ मागे? 
येतंक्‍्यामुळे* हा तरुणांत!“वेफल्याची :आभावना ' निर्माण - झाली: स्वतःच्या” 
मनात 'प्डिसळणाज्याः जळजळीत : विचाररांना.वावः:देण्यासाठी ,ते . क्रांतीच्यार 
मांगाकडे 'बळले. !'इ5:संः/१९२४/च्या, सुसारास त्यांनी. “ नौजवान ,:भारत' 
संभा? सुरू केली भाणिःसत्तावरनच्या /स्नातंत्र्ययुंद्दापासून ते. गदर चळवळी-: 
पंँय्रंतच्या 5 वीरांचे कार्य :आणि' फ्रेंच :बवंः;रशियन ':क्रांती. यांची .:माहिती: 
निरनिराळ्या ठिकाणी 'ज़ाऊन:हे:तरुण>ज़नतेला- देतं. अंसत. त्या सुमारास: 
: रॉमप्रंसादःब्रिस्मिल;--शचिंद्रनाथ सन्यांलःइत्यीदी, क्रांतिकारक, उत्तर प्रदेशात 
इंग्रज्जा विरुद्ध“शक्षधारी क्रांतिकारकांची! गुप्तं, संघंटता बांधण्याचे...का्य *करीत- 
होतेः तपंज्ञाबांतील वरील तरुणांनी: त्यांच्याशी, संधानं बांधलेः.. त्यांच्याकडून 
मिळणार संदेश वसॅचनोपत्रकेःयांनुसार: झंगवतीचरण, भगतसिंह, सुखदेव, 
यऱापाल , झादीः लाहोरचे:' युवक कार्यकर्ते पंजाबात कार्य. करू लागले... 
गणपती भा हे. त्या सवे: विद्यार्थी युवकांत बयाने व शिक्षणाने पुढे होते. 
राशियातील:समाजवाद, फ्रान्स, रशिया, इटली इत्यादी देशांत झालेल्या क्रांत्या- 
संबंधीच्या ग्रंथांचे त्यांचे.वाचन. दांडगे. होते.. त्यामुळे भगततिंह, ,सुखदेव, 
यशपालादी सहकाऱ्यांना. 'क्रांतिकायीचे .. सुरुवातीचे पाठ. त्यांच्याकडूनच , 
मिळाले. भगवतीभाई,अंगाने -दुहेरी हाडाचे व सहा फूट उंचीचे होते..त्यांच्य।. 
ढोळ्यांना ,चप्मा.,होता. त्यांचे'व्यक्तिमत्व भारदरत दिसे. , वृत्तीने ते. गंभीर. 
असून: मितभाप्री. होते 


॥> नॅशनल ,..महाविद्यालपातील, ,प्राध्यापक, जयचंद्र' फ्रिद्यालंकार यांनी: 
घारतविक रात्या,!आपक्ष्या!. विद्यालयातील 'हया. तरुण :ब्रिद्याथ्याना क्रांतिप्रवणः 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


((९७९)/ 
चंमगिपब्ििपचदोर्थीर पुढैरिंपिर्ण*धत्रे शेत,भचरतु £श्ववटने्तीटी*प्रीटी, 
- रचनात्मक कार्स करण्यास त्यांचे मन धजत नसे. तेक धैलिधिवडे 
"र्‍हेति. तदीतिद्रेखी लःत्तेगप्राधय़ापत्ताःभसक्नपामुळे तक्रात्रिकर्रिउमचळवव्हीत्र काम 
'करेणारे5विदीर्थायुधैकर्यांना मानीता 1; भर्सतृ, परतु. भगवतरीभाशनी: 
चीडंधोच अर्षकाशाती/त्!ंजाबातःज कार्स क्षेलेफतत्याचर्राप्रभावानेठ युरवमांत्रे 
नेत वे साइज़िकचार त्यांच्याकडे "व्येऊऊ लागले"-आपली!;फकळवरिद्यायी 
झपृत्पा* पुढारी प्रणाला .'प्रासू |लागव्याचे2 पाहून प्राजनियचंद्रांनरा ७क्मग्रवती5 
। भाईंचा हेवाज्वोट्रालिंगलाऊञापल।पश्ट्याचे :पुढारीपप्राःदविरावून व्िऊन्न पुढेमागे, 
:ऑॅगवतीचरेण व्होराचंक्रांतिकारकांचाल्युढीरी होईल: ह्याकर्झसूयेच्या ;वितारीने 
त्वाच्याः्भनात॑पेटड घेतलय भगवतीभाईच्याःकर्यालाब्काळिमा 3 फासण्याच्या 
उंद्योगील हे भ्राध्यापक्रःलागले.1त्त्याच ल सुमारास'व्हा» खमप्रसाद-तत्रे स्मिज्ञअ 
रामकृष्ण *खत्री,* मेन्मंधनाध एगुप्त 5मुकिदीलाल* *शन्रिंद्राथ . धसंन्याल ब्वंगेरे 
-क्रौ तिकोरंक 'कोकारी यिथे* केलेल्या रलगांडीच्याऱ् हळयाच्या त्मिकरणीःपकडले' 
_ _. -गेले होते. त्यांना सीडंविण्याच्यो'कार्यासाठीर पैशांची जरुरी होती? बाबुभाईनी' 
'-त्या्कामासाठी स्वतःचे बरेच पिसे तदिलेव्वःजञ्नतिकडूनही निमाजिलेन्यामजियर 
' चंद्रॉनी'त्यांच' कामासाठी कर*्सुशीलादिदी'च्या 'क्रांतिकॉर-कॉर्मकतीकडेत्दोनशे 
- रुपूर्यांची मागणी म्किलीः एवढे 7पैसे!/तिच्याजवळ व्हत भ्हणून्हांतांतीलः 
- सुंवर्णकंकणेमोईडने' आलेले? पैसे »तिनेदयवित?>असे जय चंद्र विचालकारांनी 
तिला सुचविले: एवढेंच नव्हे'तर'दोनंतीन दिवसांनीभतिलाः निरोप पाठविला 
“पुशीलादिदीने> आपल्या सोन्याच्या “बाँगड्याड्यांच्यीकडे पाठवून 
-द्यब्यातरय्आापेल्यां भाचीचे लन असलत्यामुळे*तिला बॉँगड्या द्याव्यांम्लागतोलं 
- त्यांसाठी लागणारे पैसे “काकोरी “कटातील ' क्रांतिकारकांना सोडवण्यासाठी 
उंपेयोंगी-पंडतील च दिदीच्या बांगड्या त्यांच्या भाचीली होतील. '“शेंगवेती- 
- भाईंनी जेव्हा, हा' प्रस्ताव'' ऐकलय,” तेव्हा? (यांचे *डोपेचेअकिरले! त्त्यांनी 
जयंचंद्रांना' निरोप “पाठविला. की तुरशीलादिदीप्वारख्या/ ऐका मार्हिला- 
. कार्यकर्तीला "तिच्या असलेल्या” सोन्यांच्या “बॉगंड्था विकायला सांगण्यापेक्षा 
--याध्यांपक .महाशयांनी.. आपल्या भाचीला लग्नात नवीन बोंगडयांतविकत!मॅ* 
"घेता ति. षांचनेले/- पैसेकाकोरीच्या.,क्रातिकोरकांच्या:! मदतीसाठी :: द्यावेत 
-र्‍्भंगरवंतीभाईंची।दवाणलेला,टोला,बावदूक*ज्ञयचंद्रांच्या|!चांगलाच:बर्मी :लांगला* 


१५५९४५५ 


(१119041161 


(( ७५१ > 


ऱ्ुखोधशेंल्याभॉर्गीप्रमाणिहव्च घरभर लियचनिनी एल्यनितर सतयितीतारड्यॉ 
ऱमॉर्गति विष'पिरण्याक सुरवात केल्ली. झागधतीसाई ० निलितीचेश्रुप' हंसीक 
असूनाशिवर्टगते ॉपणा "सवना धर्वेडून देतील, अपा गुप्तप्रचार त्यांनी्रवतिर 
- -कॅरिकारथुंबकार्ती किरण्याला' सुरुषात पोली* व ते म्युत्रक!क्षमैचंद्रॅरविद्यिलिकरॉरय 
' 'बिर्चाधीत्भश्तन्यामुळे क्ञापररया7 गुरूच्या »शन्दावरी श्योर्चा नाही वम्हटरेच्तरी 
काही भंशी विश्वास बसला. त्यामुळे पुढे पुढे सुखदेव ब झऑरगतार्सिहचाबुर 
"भाहशी तुदकूपणाजे,प्राग्र लागले व 'दलाच्या:अंतर्गत महत्तवाच्या*गोष्टी त्यांना 

ळू देपयाची खबरदारी प्रेऊलागले--काकोरीच्या. खटल्यानंतर :हिंदुस्यान: 
परेपाग्निक असोसिंएशत्रचे:,तेतृत्व ...चंद्रशेखर ,,आझादांकडे आल्यावर तत्यांज्य़ा 
मनात ,देख]ल,अ गूवतीचरण[बदल:विकल्प होताच..त्यामुळे त्यांच्यापरासून.दोनः 
'यावले-दूरराहण्याचा पसा, आदयादांती सप्र सहकाऱ्यांना“दिला-होता; ञ्यांच्या, 
साध्रीचे,झञापण,े. काये करीत,झाहोतू त्या सहकाऱ्यांचा आप्रक्सावर : विश्वास, 
ननुसून ते आपुणाप]सून': दुर राहण्याचा: प्रयत्न: करीत: आहेत: द्या, गोष्टीची: 


४17257 


पंज्ञाबात ।'तंसाः “प्रसंग येऊ प्नये, म्हणून भगषतीभाईनी :,भार ताचे ध्येठः 
कडचे व्टोक .गाठले.१क्नामंगारांच्या* बकांली बंस्तीत *ते' रांहू.-लागले> 
क्णकषत्यात*ः असताना ब्र[म्बर बनविण्याची” कृती *शिकण्याचा. प्रयत्न त्यांनी 
केला5 परु ती गोष्ट शिकयाझाली नाही”कलकत्याहूनाकेच्हा तरी'ते लाहोरला 
"पत्नी 2" छोट्या शिंचिनूला ';भेटायला जात ब एखादंदसरा'दिवर्सतैथेः 
साहू पंरत' पररांगदा/हितः असेचः'एकदा ते लाहोर येथे . आलें. 'दुर्गाभाबी* 
जंवळःघरंखर्चाला. हाजाररुपये देऊन गेले. त्यानंतर 'थोड्याच दिवसांनीर 
सॉंडंतचा, वध »थ्याला. :दलातीलं ( पार्टीतील ) सदस्यांनी सुचाविल्याप्रमाणे 
दुंगाभ[बी भगतसिंहांची पंत्नी' बनून त्यांना भागगाडीच्या पहिल्या वर्गोच्यां 
-डब्यातुनं सुखरूपपणे कलकत्यांला घेऊन 'गेल्या. भगवतीभाईनी घरखर्चासांठी* 
-ठेवलले हजार: हपये: त्या वेळी आगगाडीच्या भाड्यासाठी उपयोगी * आले 


त्णका॥गुप्तहेरीची, पत्नी अशा ' संशयी नंजरेने समाज दुर्गाभाबींकडे पाहात: 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( १७६), 
न्न 

द्ोता*:द्रनातील सहकार्ज्यांचाही . त्यांच्यावर . पूर्णपणे, विश्वास . नव्हता >. 
झ्षाणि:पतीही, देरशकायीसाठी घरापासून दूर अंतरावर : राह्वात . होता. - भंशाः 
सर्वचःचाजंज्ती दूर. फेकले. गेल्यामुळे. भाबींचा कोंडमारा होत होता. तथापि 
सी [धीराःची,युवती, ती सर्वे अग्नीकाष्टे भक्षण करून: पचवीत ,होती* आश्रयाला. . 
स्ञालेण्यं-क्तांतिकारक-साथीदारांना -दोन-घास:भरवीत-होती.:अडीअडचंपीला) 
पदरर्‍च:्दानापस दत होती ४. यू अक का ९४: विकि 
४, भगतसिंह व!दत्त थांना“ पकेडन्यांनंतर काही दिवसांनी त्यांना लाहोर 
येथील ःकारांगृहोत ठेवण्यात आले' होते." त्यांची * सुटका “तेथून कशा? रीतीनें 
करता यंइल यांचा अंदाज घेण्यासाठी' चंद्रशेखरांनी/ बच्चनंलॉ. ( विश्वंनार्थ' 
 यैशपायनंला ) कांनपूरहूंन लाहोरला. पाठविले! टुंगोभांबींकडे *न"जाण्यावदल 
बजावून सांगितले." उदेश 'हा की; नें- जाणो ती. पाणिसांनां“ खंबर. देऊन 
“दलातील अंन्य'क्रोतिकारांना पकडून देईल. वैशंपायन ' त्याप्रमाणे लाहोरला” 
गेले* काहो दिवसं त्यांनी टेहळणी केली. दर रविवोरी "ऑंगंतसिई व दत 
यना गोंवांतील'दुसंर्‍्यां तुरुंगात असलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना : भेटेण्यार 

. साठी घेऊन “जात असते. तुरुंगाच्या फॅटिकापांसून थोड्या अंतंरोवर पोलिस - 
“जाडी उभी राही: पोलीस भंगत-दत्ताना घेऊन फॉटेकापोसून पोलिसंगांडीपंर्यंत' 
> बेतःअसत:: ह्या-वेळी,पोलिसांवर:ब्रॉम्ब“फेकून गडबड : उडवून टद्योवील्व त्या 
गडबडीत !::अगादर'च.:तयारः: ठेवलेळ्या,:मोटारीतून भंगत-दत्तांना पळवून' 
“-न्यावे;:-अशी कल्पना “वैशंपायन यांच्या.; डोक्यात. आली. लाहोर: येथे 
-चेशंपायन-ज्या 4मेत्राकड-उतरले' होते. त्यांच्याकडून शेषटीःत्यांना कळले :की > 
चैशंपार्यन> योच्या ::राहाण्याची, जेवणाची: वं भाड्याची सर्व: सोय : दुगी- 
झाबींनी : केली होती. व जाण्यापूर्वी . भेटण्यास ' सुचविले होते. ; त्याप्रमाणे* 
वैशंपायन. भानींना-भेटले. भाबींनी मंनमोकळेपणाने आपले: दःख : व्यक्त केले: 
चरआपणं.' व.. भंगवंतीभाई सर्व सहकाऱ्यांशी इंतक्या 'प्रामाणिकपणे:-वागत 


: असताही “सहकाऱ्यांनी. आपणाशी अंशा संशयींवृंत्तीने वागावे: यामुळे होपाऱ्यंर 
दुःखाच्या तीत्र वेदना त्यांनी . वेशापायनजवळ: न्यक्‍त केल्या क..बाबुभाई- व 
आपणं "मगत-दत्तांना सोडवण्याची पराकाष्ठा,करू:असे कळवळून. सांगितले-. 


उविशंपॉर्यनंने कांनप्ररला“येऊनं आद्यादांना ही संभ हॉकेगत': सांगितली 
अँझांदीचीही दुंगाभांबीच्यां निवेदनांने खात्री पटली; बच्चन' दिछीला जाऊन? 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


ही 


( १७७) 


भगवर्ताभाहना घेऊन कानपूरला आला. शैय्या आणि बाबुभाईंनी एकमेकांना 
बाहुत कतरळून दृढ आलिंगन दिले. त्यांच्यामधले गैरसमजाचे धुक्रे विरून गळे. 
भगतातिंहाची सुटका करण्यापूर्वी इंग्रजी शासनाला एक जबरदस्त 
हादरा दण्याची योजना. भाईंनी आझ्यादभेय्यांना सांगितली. मध्यंतरीच्या 
काळात बाबुभाई कलकत्त्याहून निवून काश्मिरमध्ये श्रीनगरला गेले. ' तथे 
रसायनशास्त्राच्या एका 'प्राध्यापकाकडून बॉम्बचा मप्ताला तयार करण्यास 
शिकले ष तो'मसाला भरण्यासाठी प्ल्ॅस्टरच्या खोळी ते स्त्रतःच बनवू लागले 
अशा एका बॉम्बने व्होईसरायाची गाडी उडवून देण्याची योजना ' त्यांनी 
आंखली. यशपाल व इंद्रपालने ती कामागेरी स्वतःवर घेतली बं भगववीभाईंना 
भंगेत-दंत्ताच्या सुटकेच्या योजनेसाठी लाहोरला जाण्यास सागितले 


२३ डिसेंबर .१९२९ रोजी व्हाइसरॉय .लाडे आयंर्विन ,फिरंतीवरून 
स्वतंत्र आगगाडीने दिल्लीस पहाटे येणार होता. दिछी स्टेशनपासून तीन- 
चार. मेलं अंतरावर: रेल्वे लाईनवर यमुना नदीवर पूल 'होता.. इंद्रपाल- 
यशंपालांनी भेगवतीभाईंनी बनंविलेला बॉम्ब त्या पुलावर रुळा जवळ' ठेवला 
ब बॉग्बला , जोडलेली. तार थोड्या अंतरावर असलेल्या 'कोरव-पांडवोर्च्या 
पडक्या किळुयांजवळ बॅटरीला जोडून ठेवली व अंधारात 'बॅटरीजवळे ते उभे 
राहिले. पहाटेची वेळ... धुक्यामुळे अंधार अधिकच . भासत होता. थोड्या. 
अंतरावरचे ' देखील. दिसंत नव्हत... 'अंध्यारातून गाडीची. घरघर ऐकू येऊ 
लागळी. ते दोघे सावधं दांले. इतक्यात गाडी यमुनेच्या ' पुलावरून धाडधाड 
आंवाज करीत 'जाऊ लागली. यशंपालनं बॅटरीची किछीं फिरविलो. बॅटरीतील 
विजेचा प्रत्राह्य क्षणाधीत बाभ्बपर्यंत पोचला. “ धुम धडाम ! 'असा ' एकच 
मोठा आवाज अंधार आणि धुके भेदीत दूरवर गेला. बॉम्ब फु!ला. एकां. 
डब्याचा'चुराडा झाला. पण व्हॉरतरायचे देव शिकंदर. त्याचा 'डबा पुढे 
निवून॑ गेला . होता. _बॉम्बचा, अपेक्षित परिणाम “होऊन गाडी पुलाखाली 
कोसळली नाही. गाडी हलके हलके दिल्ली स्टेशनात गेली. अधार व घुके 


यात सेशपाल व इंद्रपाल गडप झाले 


ह्या हछ्यावर गांधीर्जींनी 'कल्ट ऑफ बॉम्ब ) ( बाम्बबाल्यांचा पंथ 83 
ह्या नावांचा लेख. लिहून बॉम्ब 'फेकणारांचा ' निषेध केला होता. जनतेत 


आपल्यासंबंधाने ' गेरसमज॑ निर्माण 'होऊं नये म्हणून गांधीजींच्या' त्यां 
र. क.-- १२ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


१ अर र स्क्ट ) 

लेखाला समक उत्तर देणारे ब आपल्या कृतीचे समर्थन करणारे 
: फिलॉसॉफी ऑफ बॉम्ब ! ( बॉम्बचे तत्ततज्ञान ) नात्राचे पत्रक भगवतीभाईंनी 
तयार केले व त्याच्या प्रती देशाच्या सर्वर भागात एकाच दिवशी दि. २६ 


जानेवारी १९३० रोजी वाटल्या जातील अशी योजनाही केली. एवढेच 
नव्हे, तर एक प्रत गांधी जीच्या हाती पडेल अशाही व्यवस्था केली 


भगवतीभाई लाहोरला गेले. बॉम्ब बनविण्यासाठी काश्मिरी बिकडिंग 
नावाच्या इमारतीचा.वरचा मजला भाड्याने घेण्यात आल होता. त्या ठिकाणी 
सुखदेव, जयगोपाळ, यशपाल, भगवतीभाई इत्यादी मंडळी बॉम्ब बनवीत 
असत. बॉम्बचा मसाला भरण्यासाठी लागणाऱ्या खोळी गुलाम रसूल नावाच्या 
लोहाराकडूनं -तयार . करवून .घेतल्या :ज्ञात असत... आम्ही; तयार करीत 
असलेल्या इंजिनासाठी ते भाग लागतात. असे ते लोहाराला सांगत असत 
परंतु त्या लोहाराला संशय आला. शित्राय सोंडसेचे मारेकरी पकडून देण्या- 
साठी सरकारी मोठे इनाम लागले होते. त्यामुळे त्या लोंहाराची बुद्दी चळली. 
त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले, त्याने पोलिसांत खबर दिली. पाळत ठेवून 
नदि: १५ एप्रिल १९३० रोजी . गुलाम रसूलकडून बँस्बसारी लागणाऱ्या 
“लोखडीखोळी. घेऊनं. जाणाय्या माणसाच्या मागोमाग ' जाऊन पोलिसांनी 
खोलीच्या दारावर थाप मारली. सुखदेवांनी दार उघडले. पोलिसांशी सामना 
करण्यासाठी त्यांनी , रिव्हॉरूहरला .हात घातला, पंरंतु पोलिसांनी. त्यांना 
पृकडले. जयगोपाळ, इंद्रपोल. हेही पकडले. गेले. भगवतीभाई ष यशपाल 
'तत्या वेळी . तेथे. नव्हते. तयार झ्यालेले. काही बॉम्ब, रसायने, पिस्तुले वगैरे 
साहित्य पोलेसांच्या हाती लागले. सुखदेव आदींना पकडून नेऊन त्यांच्या- 
-चर खटला भरण्यात आला. 

एक जूनला भगतसिंह-दत्तांना सोडविण्यासाठी . बॉम्ब टाकावयाचा 
होता. आज दि. २८.मे १९३०. चा दिवस. मध्ये फक्त दोनच दिवस उरले 
म्हणून आपण. स्वतः -तयार . केलेल्या बॉम्बची रंगीत तालीम घेण्यासाठी 
भगवंतीभाई फार उत्सुक झाले होते. भैव्याच्या मनातील गैरसमज दूर 
'झाळ्यांचे पाहून त्यांच्या अंगात हत्तीचे बळ संचारले होते. 
२ ११ मंगतसिंहांना पकडल्यावर , त्यांच्याजवळ . सापडलेल्या पिस्तुलाची 
* हंगोळी,व..सॉडस मारलेली .गोळी ही सारखीच असावी, असे भनुमान 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१७९) 


'पोलिस अधिकाऱ्यांनी काढले. तसेच ' सॉडर्स मेला, लालाजींचा सूड उगवला; . 
हया हस्तपत्रकाशी भगतासिंहांचे इस्ताश्षर' जुळले. सॉडर्सचा खून करणें 
खच भसेब्लीवर बॉम्ब टाकणे हया अपराधांबद्दल भगतर्सिह व दत र्याना 
लाहोरच्या केंद्रीय .कारागृहात* ( सेंट्रल जेल ) ठेवले होते ष त्यांच्यावरील. . . 
खटला सुरू होता | त 
भगतर्सिह व दत्त यांची कारागृहाच्या इमारतीतून सुटका करण्याची: 
“मसलत लाहोरमधील बहालपूर .कोठी ह्या इमारतीत क्रान्तिकारक करीत 
होते. काश्मारी ब्रोळ्डगवर पोलिसांनी धाड घातल्यामुळे ह्या नवीन जागेत 
क्रान्तिकांरकांनी आपला संसोर थाटला. आंझादही तेथे आले होते. ही जागा 
कारागृहाच्या जवळ असल्यांने कार्यभागाच्या दृष्टीने योग्य होती. लाहोरच्या 
तुरुंगावर बाम्ब्र टाकून गोंधळ.उडवून द्यावा ब त्या गोंधळाचा फायदा घेऊन 
'त्या दोघांची सुटका करावी, असे ठरले. त्यानंतर बॉम्ब कवचात भरण्यात आले 
सोतधगिरी व खजंदारी.घण्यास जरा देखील हलगर्जीपणा झाला तर मध्येच 
बॉम्बचा स्फोट होऊन . जिवावर बेतायचे, 'आवाजाने लोकांना गुप्त कटाचा : 
“सुगावा लागायचा, आणि अशा रीतीने सर्वे प्रयत्नांवर पाणी फिरायचे ऱ् 
म्नि.;तयार झाल्यावर ते. सुखदेवरांज, वैशंपायन .व भगवतीचरण 
'्हारा हे.बॉम्बची चाचणी घेण्याकरता बाहेर पडले. भगवती चरणच्या 
खांद्याला झोळी 'अंडकविलली होती आणे तिच्यात बॉम्ब ठेवलेले होते 
सुखदेवराज| हा. पूर्वी लाहोर येथे महाविद्यालयात शिकत होता. त्यामुळे लाहोर... 
शहरातील रस्ते, गळया व भोवतालची ठिकाणे यांची त्याला चांगली माहिती : 
होतो, गावाच्या बाहेर पडून... ते. रावी नदीच्या तीरावर आले. नदी पार॑* 
करण्यासाठी तेथे. एक होडी होती. सुखदेवराज व भ्रगप्तीचरण यांना होडी 
घल्हविण्यास,येत होती. ,आपळ्या बेताची गुप्तता राहावी म्हणून होडीबाल्याला 
काही पैसे देऊन त्याला बरोबर न घेता त्या 'तिघांनीच होडी हाकारला.. 
होडोने. ते. काही अंतरावर पैलतीरी पोहोचले. राधी नदीच्या त्या भागापासून 
पुढे एक.निबिड अरण्य होते. तेथे गेल्यावर एका मोठ्या ढबकयाच्या काठी: : . 
ते.थांबले. सुखदेवराज व वैशंपायन भगवतीचरणांना म्हणाले, “ भगषती- 
भार, तुमच्यासारल्या वीरांची आपल्या कायीला गरज आहे. बॉम्ब उडवताना 
काहो अपघात होऊन आम्ही मेलो तरी चालेल. तुमच्या मृत्यूमुळे सात्रु. 


७६.१ (3110281111 


(१८०) 


क्रांतीची वाट आंधळी होईल. क्रांतीची लाट थिजून जाईल. ! त्या तिघांचे 
संज्रंध नव्हते आप्ताचे, नाते नव्हते रक्‍ताचे, नाते जडले होते उदात्त भावनेच्या? 
बंधुभावाचे. वडील भावाच्या जाणीत्रेने भगवतीचरणने उत्तर दिले, “ भाई,. 
माझ्याबद्दल नका काळजी करू. ग्रृत्यूच्या 'सावलीत चालण्याची ' मला सवयच- 
झाली आडे. परंतु जर का तुमच्यात्र काही अनर्ध ओढवला, तर मात्र हे 
काळे तोंड घेऊन मला भैथ्याकडे जाता येणार नाही. म्हणून मीच बॉम्बची: «. 


१. 
र 6 ः 
0१५७ ९७५५५९७१११७ १ क्र 
क "क ् र 
1 


-गा॥!|श॥. 


। न 
७. रग क्ट 
1. शस. नं क £1,४॥.*५”..” 
०९४७५. (यवन बि र र 
च रि नाणा प 
१०५०२५ रसु. 
५, रन: 0 570 
१.4) पॉश, ४ ७ ज्य . 
मार. &. यारा ह -27067.; 9 
आळ िि 1 
20५111 ४ * | 
क * ध्‌ 


11.11 11 
पैसात॥॥॥!!00१' 


॥ 


| 
प 
4१ १] ॥५॥१॥४”' 
५" 
१ | ४१ 1) क ॥,,, 


चाचणी घेतो. तुम्ही जरा अंतरावरील झाडाच्या खोडामागे आडोशाला 
ठभे राहा. 

वेशंपायन व सुखदेवराज हे दूर जाऊन झाडाच्या बुंध्याच्या आड 
उपे रादिगे. भागबतीचरणने झोळोतून बॉम्ब काढला. हातात घेऊन त्यांनी 
हलकेच बॉम्बची पिन काडलो व तो खड्यात फेहणार इतक्यात धुम धडाड ? 
अष्ठा.कानठळ्या बततगारा आवाजं झाला. बॉम्बच्या स्फोटाने भगवतोचरण' 
योचा एक.हात"खांद्रांपासून तुट्न दूर उडाला दुसऱ्या हाताची बोटे तुटून 
गेली. डोळ्यांची , बुबुळे बाहेर पडली वं. संत्रांगावर झालेल्या जखमांतुके 
रक्ताच्या 'चिळकांडंथा उडू लागल्या. जणू ग्रृत्यूचे कारंजेच फवारत होते 


(१119041161 


(१८१) 


बॉम्बचा एक कत्रचा उडून सुखदेषराज यांच्या मांडीत घुतळा. तशाही 
“परिस्थितीत ते बैद्यकीय मदत. आणपमासाठी  शहूरीकडे निघाठे, रक्‍तबंग्राळ 
“झालेल्या पायामुळे त्यांना चाठेताही येइना कसे. तरी चालत त्यांनी एक. 
टांगा गाठला. हे कायल क्षशी 'टॉगेत्रील्याने शंका प्रदर्शित करताच क्म 
झाडावरून पडल्याने पाय मोडल! ” अते.त्याने, सॉंगितले. ते शहरात गेले... 
घरापासून थोड्या अंतरावर तो टागा सोडून. ते; धरी गेले. संत्र क्रांतिकारक 
गुप्तपणा राखण्याच्या दृटीने धोक्याचे होते. म्हणून, वेद्यकॉंय . महात्रिद्यालपात 
शिकत असलेल्या ओळखोच्या-दोनं त्रिद्यार्थ्यांना औषधे. घेऊन . तिकडे :पाठट... 
बिण्यात आले. वैशंपायन स्त्रतःच्या हॅटमध्ये नदीवरून पाणी आणून,भंगवती- 
चरणांच्या तोंडात थेंब ' थब :पाणी” साडीत होते. परंतु भगवताचरणांच्या डं | 
कुडीतील प्राणज्योत केव्हाच विझून गेली होती... हन 
रात्र श्याली. टिकाव; खोरे, घमेले इत्यादी सामान घेऊन. क्रांतिकारक . 
अंधारातून राबी नदीच्या. पैलतीरापरलीकडील जंगलात गेल; हिंदू असूनही _ 
भगवतीचरण यांच्या शंत्राला आंग्नसंस्कार: देणे अशकय झाले होत. जंगलात : - 


शं 


सुन्या असत्या म्हणून खडडा खणून त्यात भंगवती> - 


प्वरणांचा मृतदेह पुरण्यात ऑल 


काोंतिकारक भगवतीचरणांच्या भग्न ' शरीरावर ' मातृभूमीची मंगल मांदी... 


घालीत; होते. दुसरीकडे-दु्गीदेमी मृत. पतीच्या "दिव्य -स्मृतिचित्रावर अश्रेचा 
ब्ञभिषेक ढाळीत होतीं.'“'॥ '॥॥:/, 


221 । व्ह वेर ी 
| भगत्रतीचरणांचे बलिदान म्हणजे स्वातत्र्यदेवीला वाहिलेले रक्‍तकमळ! .... 
"॥६2५770:/ ११२ १ "109 वमर जर 
क. । | ५7.५.) ७0... 1५ वी रे 
9 ह.५0441000101.1.7102:-,, (र १७३११ .!. ! /.> से€: , जॅ अः :: 
मिती किरी शहधिकी शी र 
(क ९२9९२९ य गी श१ २ २ े२न२8े 0 पळ. 
्ी धो (४५१ ; ्ा €ड र “३ 


"१९५६० ७२९०००१७०७ 
४ 1) ञ्न्हः > वडी, 


७६.१ (3110281111 


३१, उसनी बायको 
( दुर्गीदेबी व्होरा ) 


सांडसेवर गोळ्या झाडल्यानंतर भगतर्सिह व रांजेंगुंरू हवे डी. ए. व्ही.. 
' महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात शिरले. वसतिगृहातील साथीदार मित्रांच्या 
इषाली सायकली करून ते वसतिगृहाच्या इमारतीच्या दुसज्या बाजूने बाहेर 
पडले. पूर्वयोजनेप्रमाणे महांवीरसिंग मोटार घेऊन तेथे थांबले होते. त्यांना 
मोटारीत<घेऊन महावीरसिंग जलदीने निघुन. गेले. 

:__ सॉडसंच्या वधानंतर पोलीस. तपासाची चक्रे जोराने फिरू लागली. 
गुन्हेगार बाहेर पंडू नये म्हणून लाहोरातून बाहेर पडणारे व रेल्वे स्टेशनवर 
हत्यारी व साध्या 4नील ४-८ 
गुप्त पोलिसांची टेहळणी 
सुरू झाली. गुन्हेगारांचा. . . 
छडा लावून देणाऱ्यासांठी.. . 
--सुरकारने बक्षीस घोषित 
केले. तरी देखील गुन्हे 
गारांचा थोडाही मागमूस 
लांगण्याच चिन्ह दिसेना. 
ठलेंट सेनापती हिंदुस्थान 
सोशालिस्ट रिपाश्लिकन 
आर्मी (एच. एस्‌: आर. ए.) 
च्या . सहीने काढलेली. 
भिच्तीपत्रके लाहोरच्या 
चौकाचोकांतून लाविली 
गेली. कारण संशयावरून यु , की त 
भलव्याचं निरपराधी राज- क कककाकाल १0. “त्या 
कीय कार्यकर्त्यांची धरपकड चालली होती. ती थांबविण्यासाठी भशी पत्रके. 
जाहीर ठिकाणी भिंतीवर लावणे हिं. स. प्र. सेनेच्या कार्यकत्यौना आधश्यक. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१८३) 


घाटले. “ पकडले गेलेले कोणीच वधाविषयी दोषी नाहीत, आणि वधकर्र 
, काँग्रेसवाले नाहीत. तेन्हा वरील लोकांच्या वधाच्या शोधात उगाच छळ चालूं 
राहिला तर त्याचा बदला घेतला जाईल. /-बलराज, सेनापती हिं. स. प्र. सेना. 


& सरकारला जरी सॉडर्सच्या वधकऱ्यांचा तपास लागू शकत नव्हता, 
तरी खऱ्या वधकऱ्यांना लाहोरची ती रंगभूमी सोडून शक्‍य तितक्‍या लोकर 
सुरक्षितपणे दूरवर जाणे आवश्यक होते. त्या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी 
यशपाल दगीभाबीकडे गेला. परंतु भाबींजवळ विषय काढण्यास त्याची 
जीभ रेटेना. शेवटी मनाचा हिय्या करून त्याने बोलण्यास सुरुवात केली. 
“: याजी, भगतला शक्‍य तितक्‍या लौकर लाहोरच्या बाहेर पाठविले पाहिजे 
लाहोरमध्ये चहूंकडे पोलीस आणि हेर यांचा सुळसुळाट झाला आहे. कधी 
घात. होइल याचा नेम नाही ” “ मी काय मदत करू £?' भाबीने 
विचारले. यंशपाल कांहीच बोलेना. त्यांने खाली मान घातली. त्याची 
अडचण लक्षात घेऊन भाबीने परत विचारले, “पैसे का. पाहिजेत काही 
भाड्याला £ हवे असल्यास देते. गेल्या आठतड्यांतच बाबुभाई घरखर्चासाठी 
हजार रुपये देऊन गेले आहेत. लागतील तेवढ त्यातून दईन. /__ 


$ 


पेसे तर.लागतीलच भाबी, परंतु त्यापेक्षाही मोलाच्या अन्‌ अवघड 
कामात दलाला तुद्यी मदत पाहिजे.आहे व 
“ मग सांग को, दलासाठी आम्ही दोघा .नवराबायकोनं आतापर्यंत 


काम करण्यात काही हातच राखल आहे काय ? मग आताच तुला अशी शंका 
का आली £ // 


तसं नाही भाबी, आताचं काम जरा नाजूक आहे, म्हणून तशी शंका 
आली... भगतने. मोठ्या सनदी अधिकाऱ्याप्रमाणं पोशाख करायचा. रघुनाधने 
( राजगुरू ) त्याचा ओडंरली ( गणवेषातील शिपाई नोकर ) बनावयाचं ी 
आणि:तू.३०००--”. : 

आले लक्षात. ठौक आहे. लागा तयारीला. 


, आणि एका रात्री कलकत्त्याला जाणाऱ्या गाडीच्या पहिल्या वर्गाच्या 
डब्यांत एक उंचापुरा देखणा तरुणं चढला. त्याचा पोशाख, वर वळविलेल्यां 
टोकदार' ऐंटबांज मिशा षं छाप पाडणारे. न्यक्तिमस्व पांहून तो कोणी बंडा. 


(1190१11 €6 


( १८४) 


सनदी अथा सनदी पोशाखातील लष्करी अधिक्रारी असावा, से. वाटावे 
त्याच्याबरोबर त्याला साजेशी सुंदर, सुशिक्षित, तरुण पत्नी व, लहान मुलगा 
होता. डब्यात बसल्यानंतर तो अधिकारी डब्याच्या खिडकीकडे चेहर्‍याचा 
दर्शनी भाग न होऊ देता संत्रे सोळून त्याच्या फोडी मुलाच्या हातात 
देण्याच्या कामात गढून गेला होता. इतक्यात नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे दोन 
पोलीस प्रत्येक डब्याची टेहळणी करीत प्लॅटफॉमॅत्ररून वरील डब्यासमारून 
_-जात असता एक पोलीस दुसऱ्याला म्हणत होता, “ पहिल्या-दुसऱ्या वगाच्या 
डन्यांकडे उंगाच कशाला हेलंपाटे मारून पाय शिणून ध्या. त्या भुक्कड क्रां ति- 
कारंकांच्या बाला तरी असे डबे पाहांयला मिळतील का? तेसऱ्या वगांच्या 
डॅब्यातच कुठं तरी गर्दांच्या आड आडोशाला जीव धरून बसले असतील साले. ” 
इतक्यात खाकी गणभेषातील एंका राकट शिपायाने ढब्याच्या '"विडकोजवळ 
येऊन क्षणभर त्या अधिकाऱ्याशी बातचीत करून, त्याला लष्करा सलाम 
ठोकली ब तो. तिसऱ्या वर्गाच्या डब्याकडे धावला.. गाडी सुरू झाली आणि 
स्टेशने घेत घेत. .तिने एकदाचे कलकत्ता गाठले. भगतर्सिइ, दुर्गाभाबी व 
व॑राजगुरू एकदाचे प्रवासाच्या त्य! दिव्य जोखमीतून सुखरूप पार. पडले 
“अधिकाऱ्याच्या पत्नीला साजेते दर्गाभांबींचे सोंदर्य, व्यक्तिमत्त्वे ब ऐट आणि 
त्यांच्या. जोडीला बरोबर घेतलेला त्यांचा छोटा मुलगा शंचीन यामुळे त्यांनी 
वठवलेले नाटक बेमालूम वास्तववादी झाले 


“त्या सुमाराला सुशीलादिदी हया क्रांतिकारक साथीदार कलकत्ता 
येथे एका श्रीमान व्यापाऱ्याच्या मुलीच्या शिक्षिका म्हणून राहिल्या होत्या. 
बाबुभाइई ( भगत्रतीचरण ) नाव बदळूच. मजुरांच्या वस्तीत राहात होते 


७ 9 


सुशीलादिदीला राजंगुरूंनी एका स्टेशनवरून तार. केली होती. त्यामुळे 
ती-त्या. संत्राना' उतरून घेण्यासाठी स्टेशनंवर आंली होती. शेटजींच्या 
एका "रिकाम्या . बंगल्यात त्यांची राहण्याची तांत्पुरती- सोय करण्यात ओली. 

बु ९४_/«« * "१ *६ ०५. -_ _/९ “५ व, ५ क 
बाबुभाईनीही तथे येऊन त्यांची गाठ धेतली. बंगाली माणसासारखा पोषांखं 
करून भगतर्यिह आता उघडवणे कलकत्त्यात वावरू लागले. ह्याच वेळी भगतसिंह 
च. यतेंद्रनाथं दास.यांची गाठ. पडून. भगतसिंहाने त्यांना पाटीतील मंडळींना . 
. .चम्बिची - विद्या शिकत्रिण्यास आग्रा येथे येण्याची विनंती केली. कलकत्त्याची 


व्य 
कोमागरी-आटापून,भाबी परत लाहोरला. गेल्या व राजगुरू नागपुराकडे गेले. .. 


(१119091161 


(१८५) 


___ बाबुभाई ष दुगीभाबी यांचे कार्य पाहिले म्हणजे तुमच्या आमच्या- 

, सारखी वाटणारी ही सामान्य माणसे अस्तीम त्याग, अनन्यसाधारण निष्टा 
च ज्त्रलंत राष्ट्रप्रेम यांनी भारित होऊन मोठेपणाच्या किती. उत्तुंग शेल; 
शिखरावर विराजमान झाली, याचे कोतुक वाटेत. आणि हे सर्वे ती दोघे 
करीत होती केवळ कर्तेव्यबुद्दीने -कीर्तीसाठी किंबा स्वाथीसाठी नव्हे. दुर्मिळ 
कभयोग्यांचे जीषन! सुंदर, सुस्त्रभावी घ सुमिद्य पत्नी, गोजिरव्राणा मुलगा 
स्वतःच्या अंगचे कतृत्व व घरची संपन्नता ह्या . गोष्टींचा भगवतीचरण 
व्होरांनी. कर्तब्यकठोरतेने त्याग केला. होता. प्रा. जयचंद्र त्रिद्यालंकारांनी 
मत्सराने प्रस्त होऊन भगवतीचरण हे सरकारी ग्रुप््ेरे आहेत, अशा 
आवडईपुळे दलातील सहकारीही त्यांच्याशी तुटकपणाने व तुच्छतेने वागत 
असत. विव्हल करणारा हा वार छातीवर झेळून व राजद्रोहाच्या वेराचा भार 
पाठीवर बाहून घायाळ अश्‍वत्याम्पाप्रमाणे बाबुभाई कलकत्ता, आप्रा, श्रीनगर, 
'घुळे, जळगाव इत्यादि गावांतून कर्तेळ्यासाठी भटकत होते. आणि दु्गोभावीची 

_ 'स्थितीदेखील अनुकंपनीयच होती. घरभेद्याची पत्नी म्हणून समाजांचे 
श्वारंदार डोळे त्यांच्याकडे रोखलेले असत आणि सहकाऱ्यांच्या राहण्या- 
जेवणाच्या पैशांच्या खस्ता 'खाऊनही त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षरीत्या होणारी 
अवहेलना. .पतीच्या संइंबासाला अंतरलेली आणि घरी' येणाऱ्या दलातील 
सहकाऱ्यांच्या वेळी-अवेळी होणाऱ्या बर्दळीमुळे जनर्निदेचें प्रवाद षाट्यास 
आलेली ती एक”'आर्यमद्दिंला होती. . लोकापवादाचा , वसा ओटीत, भरीत 
स्वजनांकडूंन होणांऱ्या अंबहेलनेच्या दुःखाचा सल मनात जिरंवीत, वीराच्या 
धैयाने नी शोयांने दुगाभाबी ध्येयाचा गड चढत होत्या. सौंदर्यशालिनी 
दूगाभानाच व्याक्तमत्व हाते. नाजूक सुगधा कवड्याच्या सांनेरी कणसास रख. 
पण 'मंनांची निष्ठ्रता आणि कार्यवाहीची चपळता होती त्या केवड्याच्या 
कणसाआड दडलल्यां जहरी ना!गेणीची ! 


..... भगत व दत्त यांना लाहोरच्या' मध्यअती कारागृडात ( सेंट्रल जेल ) 
भेटण्यासाठी दुर्गाभा|बरी जात असत. भेटीच्या वेळी त्या दोवांची सुटका. कशी 
करात्री,- यावर त्यांच्यात विचारविनिमय होऊन पुढील योजना ठरली. दर 
रविवारी भगत,व दत्त या दोघांना त्यांना ठेवण्यात आलेल्या तुरुंगातून 
“शहराच्या ' दुसऱ्या भागात...असलेन्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना.. भेटण्यासाठी 


(1119041161 


(१८६) 


पोलीसगाडीतून नेण्यात येत असे- गाडी तुरुंगाच्या मुख्य दरवाज्यापासून थोड्या 
अंतरावर मुख्य रस्त्यावर उभी राहात असे. तुरुंगाचा मुख्य दरवाजा व 
पोलिस गाडी यांच्या द्रम्यानचे अंतर पोलिसांसमवेत भगत व दतत चालून 
जात असता त्या ठिकाणी अचानक बॉम्बचा स्फोट करून घबराट-गोंधळ 
उंडवून द्यावयाचा व त्या गोंधळाचा फायदा घेऊन पूवनियोजनानुप्तार तेथे 
तेयार ठेवलेल्या मोटारीतून त्या दोघांना पळवून न्यायचे 

.____भगत-दत्तांच्या सुटकेचा अंदाज घेण्यासाठी. कानपूरहून आद्यार्दांनी 
बेच्चंनला ( वैशंपायन ) लाहोरला पाठविले होते. त्याची आणि दुर्गाभाबींची 
गाठ पडल्यावर तिने ती योजना त्याला सांगितली. भाबींची तळमळ व निष्ठा 
पाहून बचनची भाबी व बाबुभाई- यांच्या सच्चेपणाबद्दल खात्री पटली. त्याने 
कानघ्रला जाऊन  आद्यादांना संत्रे वृत्तान्त निंत्रेदन केला व त्यानंतर नैय्या 
(आधाद ) व बाघुमाइ यांचा मिलाफ घडवून आणला. . 


बाबुभाई लाहोर येथे. गले, व्हाहसरॉय लॉड आयर्विन यांची गाडी 
दिञीजवळल. निजामुदिनपूर. येथे उलथून पाडण्याची. .योजना तयार करून 
यशपाल जवळ देली. त्यानंतर. बेम्बचे. तत्तज्ञान.! ही हस्तपत्रके तयार 
केरून दराच्या .सः भागांतून वाटण्याची योजनाही .बाबुभाईनी पार पाडली. 
त्याच वळा भगत-दत्तांच्या सुटकेसाठी हवे असणारे. बॉम्ब ते स्वतः तयार 
करू लागल..बहावलष्ूर कोठी मागावरील ह्या घरी पुढे सर्व क्रांतिकारक येऊन 
रा|[हल.. शथच.ब।म्ब तयार _करून. सुखदेवराज.व-वैशंपायन या सहकाऱ्यांना 
चरजर घऊन भगवतीचरण त्या बॉम्बच्या .पू्वचाचणीसाठी रावी नदीकाठच्या 
झ्रण्यात गृले.आणि बॉम्ब-स्फोटात त्यांचा अचानक अपघाती मृत्यू ओढवला. 
7. सगवतचरण मृत्युसमयी वेशंपायनजग्रळ म्हणाले होते, “ माझा हा 
भक स्मक गृत्यू भगत-दुत्तांच्या सुटकेआड ; होऊ. देऊ .नका. !? भगवती 
चरणांच्या भेतिम इच्छेप्रमाणे चंद्रशेखर आझाद, यशपाल, घैशंपायन इत्यादी 
सहकीर्ज्यांनी. भगत दत्ताच्या सुटकेसाठी जंग जंग पछाडूनही पोलिसांच्या 
खबरदारी पुळे त्यांना योग्य अशी संधी मिळूं शकली नाही. हिंदुस्थांन 'संमाज 
वादी प्रजांतंत्र,सेनीच्या या बेळी दुर्दैव 'हात धुऊन पाठीमागे लागले होते 
भंगत दत्ताच्या, सुटकेच्या व्रिवंचनेंत ही सहकारी मंडळी असताच ते राहात 
असलेळ्या'इमारतीत दोन घेळा' बॉग्बचे स्पीट धाले फटाक्यांच्या पेंटीने पेट 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


५ ( १८७) 


घेतल्यामुळे, आवाज झाला, असे भाजूब्राजूच्या मंडळींना त्यांनी सांगितले 
्तरी पण शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांत कुजबूज सुरू झाली. आता यापुढे त्या घरातील 
रहिवास धोक्याचा ठरण्याचा संभव असळ्यामुळे आझाद, यशपाल, सुशिला 
मोहन ( दिदी ) सुखदेवराज इत्यादी मंडळी भिन्न भित्न मागीनी व भिन्न 
भन्न स्थळी रवानां झाली. दुगीभाबींच्या तोंडावर अजून पतिनिधनाचे दःख 
ओले होते. तशा स्थितीत त्यांची व लहानग्या शचीनची सुरक्षित ठिकाणी 
रवानगी. करणे आवश्यक होते. घुंगट पांघरून एका खेडवळ श्लीच्या वेषात 
दुर्गाभाबी .बश्चनबरोबर कानपूरला रवाना झाल्या. भावाबरोबर बहीण 
जोबन-मरणाच्या नाटकार्ताल नवीन भूमिका वठवू लागली. 


अलाहाबादला वैशंपायन, आझाद, 'यशपाल व भाबी राहात असताना 
एक ।देवस गदर चळवळीत काळ्या पाण्याची शिक्षा झालेले पृंथ्वीसिंह आद्याद 
ह आहादांना भेटण्यास गेले. ते चालत्या आगगाडतून पोलिसांच्या पहाऱ्यातून 
उंडी फेकून पसार झाले ते परत पोलिसांना सापडले नाहीत. अज्ञातवासात 
फरत असताना ते अलाहाबाद येथे चंद्रशेखर 'आझ्ादांकडे गेले. उत्तर 
हिंदुस्थानात :एव्हाना. पोलीस, गुप्त पोलीस, घरभेदे व माफीचे साक्षीदार 
न्यामुळे क्रांतिकारकांना सुरक्षितता वाटत नव्हती. . त्यामानाने नभमदऱ्या 
दक्षिणेकडे हिंदुस्थानात धामघुमीची परित्यिती नव्हती. त्यामुळे सरकारच्या 
गाफोलपणाचा फायदा धेऊन दक्षिण हिंदुस्थानात इंग्रजी सत्तेला एखादा 
प्रचंड सुरुग लावाबा, असे विचारविनिमयात ठरले. भगतसिंगांना सोडंवि- 
ण्याच्या दृ्टांने सरकारच्या मनावर बिंबवण्यासाठी मुंब*च्या पोलीस ठाण्यावर 
. अधवा. सरकारी कचेऱ्यांवर गोळीबार' करून सरकारला हदरावयाचे व 
जाणीव द्यायची की, भगत-दत्तांच्या पाठीशी देशातील आम युवकशक्‍्तीः 
उभा आहे. एवढ्यासाठी स्वामी दत्तांच्या पाठीमागून सुखदेवराज, दुर्गाभांबी 
व. वैशंपायंन मुंबईस रवाना झाले. भाबीला मुंबईस पोचवून वैशंपायन परत 
गेल ब॒त्या शंचीनला मुंबईस काही दिवसं बाआाराब सावरकर ( गणेश 
दामोदर ), यंच्याकडे ठेवण्यात आले 


7. टॅता(सह आझाद त्या काळी मुंबई भागात स्वामी राव ह्या नावाने 
वावरत होते. मुंबई येथील सरकारी नोकरीतील आधिकारी श्री गणेश रघुनाथ 
पायन यांचा व आझादांचा गाढा' स्नहे होता. गणेशपंत हे बिनतारी 


(१119041161 


( श्ट्ट) 


संदेशवहनाचे. इन्स्पेक्टर होते. आगगाडीतून उडी मारून फरारी झालेन्या 
'प्रथ्वीसिंह आह्यादांना त्यांनीच आश्रय दिला. त्या बेळी ते भावनगरला होते 
सतारखात्यात काम करणारे शंकरराव मोघे हे सरकारी नोकरीतील गृहस्थ 
त्या वेळी दादरला तुळशीबाग तेजपाल चाळीत राहात होते. गणेशपंत 
'बैशंपायन ब शंकरराव मोघे हे दोघेही गृइप्य खरे देशभक्त होते. सरकारी 
'पोतळीवराल गुप्त बातम्या ते सावरकर वगेरे क्रांतिकारकांना सांगत असंत. 
गणेशपंत वैशपायन यांच्यामुळ'शचोनला भावनगर येथे डॉ. काणे यांच्या- 
कडे ठेवण्यात आले. जनादन बाळकृष्ण बापट. ह्या क्रान्तिकारकांचा व प्रथ्वी 
सिंडांचा वेशपायनामुळे स्नेह. जमलां. बापट हें कर्जत-नेरळजवळील पेण 
गावचे राहाणारे. मोरार-'चालबिण्यात ते.फार निष्णात होते. वैशंपायन- याची 
एक-मोटार,भाडयाने घेऊन पृथ्वीतिह आयाद यांच्या ताब्यात दिली. तिच्यात 
एथ्वा[सइ, दुगाभाबी, सुखदंवराज व बापट बसले. रात्री अकराच्या सुमारास 
लॅभॅंग्टन पोलीस स्टेशन जवळ जाताच. ती गाडी थांबली. व आतील माण- 
र्‍सांनी. पालीसस्टेशनच्या रोखाने पिस्तुन्ञातून गोळ्या द्याडल्या. इतक्यात 
“पाल!स ठाण्यात एक गाडी आली. तिच्यातून एक गोरा साहेब व त्यांची पत्नी 
सुबरचा पालीस कमेशनर हिली हा असात्रा. म्हणून त्यांनी मोटारीतून त्याच्या 
रोखाने गोऱ्या झाडल्या व मोटार भरधाव वेगाने निघूंनं दादरला तुळशीबाग 
तेजपाल चाळीजवेळ थांबली: बरा) - 

मोटरसायक्रलवर.बप्ठतलेला गोरा अधिकारी कमिशनर हिली हा नसून 
साजट टलर हाता. पाठोमाग त्याचो पत्नी बसलो होतो. मोटारीतुन झाडलेल्या 
पस्तुळाच्या -गळ्यांनी फक्त टेलरच्या हाताच्या बोटांना. जखम झाली. 
“पालेसांनी मोटारंचा पाठलाग केला. परंतु बापटांच्या डायव्हिंगंच्या कोशल्या- 
मुळेःती मोटार. पोलिसोंता सापड शकला नाह... तर्थापे तुळेशाबागेजवळ 
कुठ, तर!:गाड] थांबल्याचा पोलेतांना पत्ता लागला 


7 ह 


“400: 'डसर्‍्या नदेवशी. त्या चाळीतील संशयितांच्या -घरांचो झडती घेण्यास __ 
पागल. सरशायरेतांत शंकरराव मोघरेयांचे घर हातेच. तेथे पोलीस गेल 
“शाल[सआधकारी बेठकीच्या खोलीत चोकशी करीत असता त्यांच्या डोळ्यां- 
-80ाकात नप घातलेली एक महाराष्ट्रीय'माहिला काखेत व हातांत कळशा 
चेऊने घरुहीन बाहेर पडली. त्या होत्या दुगीभाबी. तेथून त्या फरारी झाल्या. 
डक ७, धक 1511 क चक रने, 


611:4:8028006 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


३२. सामी राव 
( बाबा प्रथ्वीसिह आजाद्‌ 3) 


 वृथ्वीसिंह आझादांचे जीवन म्हणजे एका बलंदंड सामर्थ्याची कथा 
आहे. विद्यार्थी असल्यापासून त्यांच्या डोळ्यांसमोर फकत एकच कल्पना, 
एकच ध्येय आणि एकच चित्र दूरवर 'चमकणाऱ्य। दीपाप्रमाण चमकत होते 
आणि ते चित्र होते मातृभूमीचे. तिच्या प्रेमासाठी त्यांनी अनंत यातना सहन 
केल्या; अनंत दिव्यांतून सुरकांड्या मारल्या. अफगाणिस्तानच्या उजाड व 
“भयाण अशा अज्ञात पहाडी मुलषातून 
रात्रीच्या अधारात आडवाटेने धावताना, 
टोळीवाल्यांच्या पहांडी शिकारी 
कुत्र्यांच्या हछ्याला सामोरे जाताना 
ऑफ्रिडी लुटारू, अफंगाण सानेक 
रंशियन सानिक यांच्या सरहद्दीवरून 
सुटणाऱ्या बंदुकीच्या गोळ्या चुकविताना 
बफाळ वेगवान नद्या पोहून' जाताना, 
त्रह्यदेशाची निबिड अरण्ये तुडविताना हूर 
क्रूर जंगली टोळ्या, भयानक हिस. ९ 
श्वांपदे ब खवळते. जलप्रवाह यांतून : 
घाट काढताना भर वेगात 'दोडणाऱ्या 
आगगाड्यांतून 'पायांत बड्या असूनह 
उड्या फेकताना . व '. सरकारी 
पोलिसांच्या. गोळ्यांच्या टप्प्यातून 
निसंटतांना ह्या बलशाली पुरुषाने 
दाखाविलेल धेय ष शोय ही इतकी 
चित्तथरारक ष . स्फूतिप्रेंद आहेत 'की, 
त्या. घटना ऐकणार्‍्यांची कल्पना थक्क करून सोडतील. बाजी 


लावून 
जीवनाचा खेळ ' खेळणाऱ्या पएथ्बीसिंहांनी त्यांच्यामागे धावणाऱ्या विक्राळ. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


मड 


(१९०) 


मृत्यूला हरप्रसंगी टांग मारून तोंडघशी पाडले. सामर्थ्यशाली इंग्रज सरकारची 
यंत्रणा किती बलवान | कुठे खट वाजले तरी जिच्या श्रत्रणशक्तीतून सुटत 
-नाही ब माशी उडाली तर जिच्पा दृष्टोतून निसरत नाही, अशा सरकारच्या 
अनंत डोळ्यांना व अगणित कार्नांना जंग जंग पछाटूनंह्दी सोळा वर्षापर्यंत 
य्ृथ्वीसिंहांचा ठावठिकाणा लागला नाही. एवढी मोठी शक्‍ती, परंतु ती त्यांना 
वाकवू शकली नाही. अथत्रा चिरट्ट शकली नाही 


एथ्वीसिंहांचा जन्म पंजाबात अंबाला :शद्दराजवळील लालडू नावाच्या 
'खंड्यात. एका रजपूत कुटुंजात इ. स. १८९१ च्या. २" सर्पेंबर रोजी झाला. 
'चंडलाच-नाव .शादीलाल' चोधरी. आईचे नाव चमेली. तिचे माहेर सुप्रसिद्ध 
- चव्हाण-या रजपूत घराण्याचे-होते पथ्वरीसिंह ष त्यांच्या पाठावर झालला 
भाऊ लहान भसतानाचं त्यांची आई मरण पांबली. दुष्काळ पडन्यामुळ वडाल 
जह्मदशात.. उद्योग पाहाण्यासाठी गेले. तेथे त्यांचा धाकटा .भाऊ फौजेत 
करत. होता. वास्तविक. शादीलाल याची उंची. सहा. फुटांपेक्षा. आधिक 
च बांध्या बळकट असूनही त्यांची. सैन्यात अथत्रा. पोलिसांत भरती होऊ 
शकला नाहो. त्यांनी कोही गाई विकत -घेऊन फौजी छावणीला दूध . पुरवि 
हक, ले केला.'त्य़ा धंद्यात त्यांचा चोगलाजम बसला. त्यानंतर सुटी 
धा कय म गेलेल्या आपल्या भावाला. त्यांनी परत येताना 
अस सांग्रेतंले.. त्याप्रमाणे त्यांचा .भाऊ रुजंवरून परत 
येताना एथ्बीसिंह व.त्यांचा धाकटा भाऊ यांना.घेऊन आला 


... घरापासून दीड-दोन' मैलांवर. एक. ख्रिस्ती, मिशांनरी.शाळा होती 
'त्या शाळत मुलांची नावे घालण्यात आली. 'मिशंन'शाळेत ब्रह्मी वः इंप्रजी 
'भापूवून शशक्षण देण्यात येत अपतेल, परतु मातृभाषा उदू -ष 'गुरुसुखा याच 
शिक्षण आपण घेतले पाहिजे,..ही ज्ञाणीव पएशत्रीसिंहांना झाली. त्यांच्या 
वरापासूंन. काहो अंतरावर शीखांचे एक गुरुमुखी .( मंदिर ) होते. ते्थाले 
'पुजाऱ्पाकडे, जाऊन त्यांनी उदू. गुरुपुखीचा अभ्यास केला. तसेच सैन्यातील 
.एक.- हवालदार वडिलांचा. मित्र होता. त्याच्याकडून त्यांनी ठदूचे ज्ञान 
वमेळात्रिले. मिशन शाळेत अम्यास चाळू असतांना एक दिवस एका इंग्रजी 
. ततचा धडा'बगीत सुरू झाला. ती. इंग्रजी. भाषेतील . एक . देशभक्तिपर 
१ तट. डी" 'माझी।प्रिप मातृभ्रमी आहे,असे शब्द ज्यांच्या मनात 


(1190१11 €6 


(१९१) 


उभे राहात नाहीत, असा मुदीड मनुष्य असन्यास तो मृतवतचे समज़़ावा]5 
अशी त्या कवितेची सुरुषात होती. ( ब्रीदूज देअर दी मॅन, वुडथं सोल - सो 
डेड हू नेव्हर टू हिमसेल्फ हॅज पेड, धिस्‌ माय ओन. माय नेटिव्ह लॅंड )३ 
एक साधी कविता, परंतु तिच्यातील आशयाने प्रृथ्वीर्सिंह्ांच्या विचारांना 
जबरदस्त धक्का दिला व त्यांच्या डोळ्यांपुढे हिंदुस्थान व॒ पंजाबचे चित्र 
उभे राइिले. एका अनामिक भातनेने मातृभूमीने त्यांच्या मनाला आपणाकडे 
आकपून घेतले. चौदा-पंधरा. वर्षांच्या ह्या मुलाने वडलांचा निरोप घेऊन 
पंजाजची वाट धरली. पंजाबात जाऊन त्याने पुढील शिक्षणास सुरुवात. केली; 


- ८. : तो काळ राजकीय दृष्ट्या धामध्रूमीचा होता. सरदार अजितर्सिह, सुफी 
अंबाप्रसाद घ.लाला लजपतरांय य़ांनी पंजाबी किसानांची सरकारी शेत 
सारा..न. देण्याची चळत्रळ सुरू केली होती. त्यामुळे पंजाबात: अशांतता 
निर्मीण, झाली होती वर्राल पंजाबी पुढाऱ्यांना. सरकारने पंजाबत्राहेर. हद्पार 
केले, होते. बंगालमध्ये. तरुण क्रांतिकारक जुढुमी 'राजबटीविरुद्ध बेम्बिस्फोट 
करीत, होते.. महाराष्ट्राचे वातावरण चाफेकर बंधू व लो... -टिळेक यांनी खूप 
. तापाविले* त्यामुळे. सरकारने टिळकांना ब्रह्मदेशात. कैदेत ठेवले होते. . ह्या सर्वे 
ब्रटनांची, प्रतिक्रिया देशातील पुर्शिक्षित तरुणांवर होत होती. विद्यार्थी प्रथ्वीर्सिह 
.. देखील ह्या घटना .वाचून.व ऐकून बेचैन होत. होता. इतक्यात वडिलांच्या 
आजारपणाचे वृत्त. कळल्या पुळे ते. बडिलांकडे ब्रह्मदेशांत गेले. वडलांची 
म्रकृती पुधारल्यानंतर पृथ्वीसिंहांचे मन तेथे -रमेना> पंज्ञाबमध्ये अंसताना त्यांनी 
ऐकले होते की; तेथील किती तरी माणसे पैसे.मिळत्रिण्यासाठी, चांगल्या रोजर 
गारासाठी व विद्या, संपादन. करण्यासाठी अमेरिकेत जात अपततात. पुढील 
विद्याभ्यासासाठी अमेरिकेत जाण्याचे त्यांनी ठराविले. वडलांकडून काही पैसे 
घेऊन ते घरातून बाहेर-पडले. रंगून, ठिंगापूर, हाँगकाँग, मॅनिला या ठिकाणी 
थांबून, नोकऱ्या करून पुढील. प्रवासासाठी द्रव्याजन. करीत त्यांनी इ. सः 
१९१२ मध्ये अमेरिकेच्या. भूमोवर पाऊल ठेवले. दुठे जवळचे पैसे संपले, 
तर कुठे चोरीस गेले, कुठे फेरीव्राल्याचा धदा करून, तर कुठे नोकरी करून, 
कुठे. परदेशी लोकांच्या ' भांडणतंट्यात : सापडून, तर कधी बोटं बुडण्याच्या 
व ता ताशा संकटांना तोंड देत देत त्यांना हा प्रवास 
राना लागला. उदर रेता काही दिवस त्यांनी हिंदी मजुरांसमवेत . 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१९२) « 


(लफोर्सियात (अमेरिका) मजुराची कामे केली.. त्याच सुमारास .लाला 
हरंदयाळ यांच्या' नेतृत्वाखाली -सुरू-झालेल्या गद्रच्या चळतळीत ते सामील 
झाले. गंदर .'कार्यकत्यांबरोबर अमेरिकेतून दि. २८ अगष्ट. १९१४ ला 

रिया ?,बोटीने. निघृतं जपोनात व तेथून पुढे “तोसामारू ? 'जहाजाने 
हिंदुस्थांनात “आले; _. - 


तोसामारू जहाजाने. कलंकरयास उतरलेल्या. गदरच्या कार्यकर्त्यांना. 
पकडून -आगगाडीने' पंजाबकडे-नण्यात. येत होते. मध्ये तुरुंगात ठेवण्यांसाठी 
वाटेत एका स्टेशनवर 'उतरणाऱ्या लोकांच्या 'गदांत घुसून पृथ्वीर्सिंहह आझाद 
तिसंट्ून्न'गेले,.- त्यानंतर * पंजाब[त-.जाऊंन ते जनतेत मिसळून इंग्रजांविरुद्ध 
उठावणी करण्याचा :प्रःचांर करू, लागळे-. एके दिवशी ते” अंबाला येथील 
राजपरूतजवेद्याथी-बंसतिगृहात मुकामाला होते. त्याच दिवशी राजपत. समाजाचे 
एक सरकारथामणे सरदार - तेथे मुक्कामाला होते. -दुसऱ्या दिवशी* सकाळी 
त्याः>न्सरदारांत्ची.व: पथ्वीसिंहांदी गाठ झाली त्यानंतर ते संरदार सरंकोरी 
कायांलयात्त-काही-कामांसाठी गेले असता.गदरच्या केद्यांपैक्ी करारी झालेल्या 
केद्यांचा विषय. निघाला: त्यात 'पृथ्वीसिहांचे नाष-निंघाले,संरकार'चे*ते बगल- 
बचे; संरदारेःलगेचःम्हणालें, *“'ंमला:हे माहीत असते,- तर आज संकाळीच 
मीश्थ्ब्रीसिंहालाःतुमळ्या ताब्यात दऊ शकलो..अंसतां: प्रयत्न करून पाहाः 
तो कदाचित, "अजून ,-राजप्रूत वरस तिंगरहातः असेल. ?? पोलीस. 'अधिकाऱ्याने 


ताप्रपत पथ्वासिंह तेथे. असन्यास . त्याला. संभांधणात गुंतंवून. ठेव, असे त्या 
वसतिगृहात'गे - 

पाला: सांगण्रय़ात*,आले.. प्रथ्वीतिह : तेथेच . होते. .नागरी पोगाखातीला ल्या म 

शिपायाने, त्यांनानमस्कार करून. इकडच्या त्क्रडच्या 'गप्पा सुरू केन्या. . 

. तयात एक'क्रांतिकारक,स्नेही तेथे आला. सदरचा. माणूस छुपा पोलीस 

_आहे;:अर्श] सूचना-त्याने.प्रश्वीसिह्ाला दिली एथ्वीसिंह"तेथून' निसटण्यासाठी 

उठताच .त्या पोलिसाने. खिशातून पिस्तूल) काढले; . परथ्थीसिहांनी- हयवन 

- 'त्माच्या ;हाताव्र;थेप्पड मारून: ते पिस्तूल. दूर. उडविले व त्याला दाता 


टॅ 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(५१५३) 
'*पॉडले न पा्हीतस्यॉर्च'पिस्तुलाने'पथथी सिर्हाना तवी धोततका मीणसाजा 
"हार मॉरेता' भाले असते. पंरतु त्यांनी-तर्से कॅले नाही. 'धोबार्थयीबीत' अर्वाली 
गेलेल्या स्था पोलिसाने' जवळ्या चाकूने पर्थ्वीरसिहॉच्या गळ्यावर वॉर केले... 
पृंथ्यीरसिहीनी बुंकालंल्यांमुंळे त्या दोंडग्था.पोलिसांच्या' नांकार्तोडीतूर्न रक्त वाटू 
लागले” वे. मानेवर. घालेल्या चाकूच्या 'वारोसुळे पृथ्षीसिंदरच्या 'गंळ्याला 
रक्‍तांची धार लागली. थोड्यावेळाने पोलीस पाटी आली. तिने बेशुंद्वांवंस्थेत 
कसलेल्या ल्या दोघांना अंबाला येथील संरकांरी हॉस्पिटलमध्ये नेले.- अरखंमा 
शिवून 'परथ्वीसिंहींना अंबाळ्याच्या तुरुंगात पाठवून!” दिले. त्यांनंतर' गंदेरंच्या 
“केचांबंर लाहोरचा पंहिला खटला चाळून त्यांना फाशीची शिक्षा दयाली.-पंरतु 


*>> -“--« -_*5₹ 


अंदंमानंलाः पाठविण्यात आले.' कैद्यांच्या पायात पीच शेर धंजनांच्या बेड्या 
होत्य. वं गळ्याभोवती अडकंविले्या 'सांखळीलाः असलेलया 'क्षांकडी' पट्टीवर 


“त्यांची 'कैदेची*मुंदत संपण्याचे सालं लिहिलेल होते. 'यु्वीसिह भोझांदांच्या 
“"'पंश्वेवर सुटकेचे सोल. लिहिले होते १९०१ 


"हिंदुस्थानांतील तुरंगांत दोन बर्ष काढल्यानंतर दर्वीरिंइ अंदमानच्या 
सेल्युलर. जेलमध्ये आले. या तुरुंगाला ७२० सेष्स. (खोल्या? होत्या. 
"म्हणून तसेल्युलर जेल म्डपतरझसतः घाणा :ोडूंन ऱ्खीबऱ्याचे ल गाळणे 
३ काथ्या कुटणे,काच्याचे दोर-तयार :करणेशइईत्यादी-कार्म कैद्यांकडून करवून 


घेण्यातल्येतःझसत-कैद्याला :सर्बघ;दिवसातं पुरा न!हवोईल:>ऐंवढा':कासाचा 


॥क्षाराःदेण्यात :येई'व 'काम-पुरेःन. करणाऱ्यांना ऱ्वेताच्या छडीचा मार; इतर 

'उकतेद्यांकडून वंड्याचा : मारःदेणे,, हातकड्यातं हातःवर अडकवून देवणे. इत्यादी : 

'>प्रंकारच्याउअन्नोरी-शिक्षा "दिल्या जात; कैद्यांना देण्यात येणाऱ्यांना भअसानुष 

वागणुकीला; प्रतिकार,..कर ण्यासाठी पूथ्बीसिहांनी झद्ध-पैल्यांप्रइ ':सुरू:, केला: 

'“आठतवडाभरत्यांनी अन तर नोहींच, पण: 'पाणीः देखील घेतले. नाही.-मग 

'ल्त्यांना तुरुंगांच्या | दवाखान्यात :नेले-- तेथे 'कैद्यांनी-त्यांजे हात, .पायं -.डोके-. 
'दाबून धरले' वुःडॉक्टरांनी नाकातून “नळीवाटे त्यांच्या शोटात दूंच्व-घातले 


"०: ।उेक्षंदमानच्या 'तुरुमातीले रॉजकीय'ेद्यांचा. भूक'हरताळध्भयानक।जांचाला . | 


. " वेमानहोनीलाळ्ेतागूनन्काहीजणांनी केनलीरआतमदुल्या » कैद्यांना पशूपूमाणे 
र.क...१३ ८. 


७६.१ (3110281111 


रि 

« अ. 

्प््स 
>” , 


(८१९४५) 


न्देए्सात; येण्परी यागणूक;या “गोपी. हिंदुस्पानात, क्रप्ठरया, व्य़ाबावरुत/वृत्तपत्रांनी 
पुढाऱ्यांनी, सरकारला घारेवर:,धर्ले;:; प्याचा ,पारिणूम ८र्‍हृ्ुन::या-जत 
गोष्टींची :त्रोकशी, करण्यासाठी ,एक.. आयोग -(.कमिशत्ञ|:नेमएय़ात्र-आले 
:-त्या,भचायोगातील..सदस््यांनी,;भंदमानला.. भेट. देऊन,.तेथील वस्तुस्थितीची 
प्याहणी केली -ब्र'कैद्यांची:]ठ:घेतली...त्यानंत्तर. सन; १९2. साली; पंजाबी 
एराजकोयः क्रे्यांना:'महाराजा,!: ब्रोटीने,:-मद्रासलां. पाठत्रिपमात्र आले. ...ह्या 
'फरसाजकीय-कद्यांनानमद्रासतला ;प्राठविण्याचे.कारण असे की,.हे-पंजाबी-क्रेद्री. फार 


-खेड्यातामावत“्नञसुत>-.हे. सवे बंदिवान. ,एकजुटीने -षागत>;क!म :करण्याचे 
पर्‍नाकारीतू-्र अप्रशब्द्रबोलणाऱ्या तुरुंगाधिकाऱ्यांवरःहछेही-करऱीत>व्यासळयांना 
भंद्वमानहून:हलविषो *योग्य..व्राटले .-..सुद्रऱच्या काही: केंद्यांनी हिंदु स्थानमध्ये 
॥ान्हजासब्रामज््य़ा च्वुरुंगात, असताना ततुरुंगाच्या,आध्रुकाऱ्मांवर-हलछा।-करून-त्या 
उसका त्रोप्रून काढलेव. तुरुंगाच्या ,भिंतीवरून:उड्या-मारून,त्रे पळून,-गेले 
फभयराजस्तुत्थितीमुळे सुंबप्रांतातील: अधिकाऱ्यानी अंदमानहून- परत येणाऱ्या 
ह्या.महाभयंकर. पंजाबी . राजबंर्द[ना? आप्रल्या€ राज्यातील :तुरंगात ...वेण्याचे 
मात्या क पतानीतास प्रांतातील ,नेरनिराळ्या तुरुंगातून त्यांना 
मतिध्रागूनाम्क्याते ठु. ०2. जमत प झाट पाड परी 
"णक पूक्निडीतऱ्दोन 'केचांचे!हातःघाळून अशा:जाडीनेःत्यांना कर्लकत्ता मेल- 
त्ये 'चतवूंन 'मद्रातहून “राजमहेंद्रीच्या :तुरुंगाकडेउनेण्यातःयेत :होतेः ९९ १ 
॥ांचाळ्लुलेध्महिनाऱ्होता- गाडी वेगात चाललीऱ्होती.,"्बँहिरऱ्पाव्साच्यास्यारा 
प्रक्वीसळते 'होत्याः ढगांमुळे 5अधाराची' काळोखी 'भाणखीच तषाढली*होती 
रगोडीची गाती; ल्नलधार्रांचेः गीतःवःरशात्रीचा, :संमयःयामुळे>यांडीतील 'प्रवांसी 
त्स्रिंगत होतेः लघवीला '"जाय'चाबंहाण11करून परथ्मीसिंहीने पशिप्मयात्वा*बेडीतून 
| पला ऱ्हाते,मीकळाकरेण्यीसेःसॉंगितले.>संडासातून बाहेर आण्याबर'स्यांनी 
्म्याहिले' तीस शिपाई झोपले होते. , त्यीमी. हलकेवः- शिडंक्ीच्या बाहेर अंग 
_ ठहकाढलेंःय गाडीच्याशबाहैर उडी फेकली. सुदैवाने र्यांना फ़ारशीःइजा झाली 
 नाहीळपायोतीला बेड्यांसह तपा प्रात च अंधारात शेतातून पळू: लागले शेताच्या 
'॥ल््किडेता त्साबरीचे प्युपरप्रा! होते. त्यातून डोळ्यांत्नर' हात.-ठेवूनःत्यानी;उडी मारली. 
शिसवी भंगातकाटें भरलेतसततेःतुडेबीत'ते एका: धोपडीजबळ;दिव्पाच्या अनुरोधाने 


धर ह न षु 
नट र: * ७.७4. कि «> 
*५€ य भि क 
४-ठ १! 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


| 


0६ “” 9) _ ९6 1। क.” तु 
अ. य 4 ७२ - ४.0 ११७. ६. 2) ८५६ »/ 2४» 
दभ ह”, :» ७: € “१५ ॥ १", (५८ | १५...» ५ 3 
< १ मी र ह ४/२९.-- / १ ढे 
अक की १४* ”** १:28: हील 
व १ " ४/ » १.४ ८-८: ४११ “ 
॥/४५/ « ) 0 ॥00१146.4.2% १५2 “ 
र 7, ४०% 7? ,17(7://6 /42..> 26 
4 क्क “> ट्र ॥४५/ ४ हि 
् १ 7 
र री व» ८...” ७ ४ 
| र & 


झाले, एक, मचुष्प ,ख्राेवर झोपला, होता. स्माजी 'बायुक्रा जरगमिथीवंर ध्रोपधी” 
होती...पृथ्वीसिंह्ांनी. त्या माणसाखा ममागे [केजिश लगाव रैततीपिनियळत. आहे.” ऱ- 
कपड्यांतून रक्‍त व पाणी.निथळत;आहे,|पार्यातेड्याःक्ाहेतः असेल? मयानकर 
रूप पाहून तो शेतकरी व त्याची पत्ती भयभीत .दयाले,>व्सा:झाधिशेतकर्‍्याला, 


261 


प्रश्वोर्सिहांची भाषा समजू, शकत-नव्हती...शेवूटी स्वराज्य. देरोभका असे. 


टि) 


संस्कृतनिष्ठ राब्द त्यांनी उच्चारून, त्याल]. समज देण्याचा-प्रयंत्न,केला,मत्या 


चेळा गांधीजींनी भसहकाराची चळवळ सुरू केली , .होती-त्यामुळे संभ! होत 


भाषण हात. त्यांमधून “ देश, स्वदेश, ,स्वराज्य,देशभक्ती;; अशा/.गुन्दा 
उच्चार हाई. -आंग्रमध्येही ..असहकारितेच्या .चळत्रळीत बरेचः'लोक /तु्टगात 


जगले होते. ह्या पारोस्थतीमुळे पृथ्व[[सि्हाच्या:वरील -शुब्दांमुळे-त्याशेतकऱ्याला- :. 


त्यांच्या ।स्थयतीची.कष्पना आली एथ्वा।|सहाना.-खूप भवी: लागलाकहोतीऱ्य 


क 


कगापराल कद्याचा पोशाख पाणी वःरक्त यांनी-ओल]चिंब-झालार्‍हाता; परंतु 


इत असेको, त्या शेतकऱ्याच्या&परात शिन शि्का्राहिले लनव्हतेर्‍व 
ण्यास देण्यास कोणताही पदाथ नव्हता. .नवऱ्याच्या अंगांत एक छ्ोोटे-कुडत 


*द- 


क 


अन 'आणि वत्न कस मिळावे £ 
आवश्यक होते. द्योपडीच्या कोपऱ्यात रि र नांगराचा 

टाकून अंगावरचे कंपडे जाळून टोकले प पक्त र. 

माग धरला. दिवसं उगवता उगवता त र लि स्या माया 

कडेने, ते “एका 'स्टेश लै रव्य च्या म्णजे पाणीऱ्या 

1. र८रानवर आले.  दरवड्याच्या, तपासासाठी आगगाडीने 

जाण्यासाठी एकं पोलिस पोर्टी र नवर थांबली] होगे. ळच जी 

रात्री एक कैदी आंगगाडीतून' उडी टाऊन 'पळव्यांची बातमी रनयारर 

“> 4 0४:५५: १ न विग ध रर स्तर- 

'कडून' त्यो पोलिसांना कळली होती, पथ्वीचि वा अवतार पहाच गातात 

खोत्री पटली को, रात्री पळालेला कैदी हाय £ सावा. पोलिसानी विचारनेत्या 
प्रश्‍नांना परथ्वीसिर्ददांना समाधानकारक पपर देवत ह (९४: 

' त्यांना पकडून . ज्या अंगोला नाव क अक पामुळ-त्यांनी 

नी. 
टाकली होती तेथीले 'पोलिस टॉए याना गाडातून: उडी 


च 
दस; 
ठर 


1च्या' गं[याजमळ 
पा च य रं | 


नंगड्याचे लहानसे 
दवी. झाते आजा 


इली. > जी कल 
क गि , मप 1 लगोटानिशी- “पुढचा 


व गोप्णसा ॥ | अगोला येषील प 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


((“१९६/) 


कोर्टात त्यांच्यावर खटला दौखेलं येला. 'तुरेंगार्तन 'चॅळििंपांबदल” त्यॉच्या 
शिक्षेत एक वेषींची वोढे करण्याचा! निर्णथ न्यॉधाधि्शांनी दिला. त्यानंतर 
त्यांना रॉजंभहेंद्री' येथील तुंरंगांत' पोहोचविण्यात आलें “स 


1?" : 'पृथ्वीसिह' रॉजमेहेंद्रीच्या तुरुंगात. असताना स्रँकॉरला ह्या राजकाय 


कर्यांना तेथून परंत हॅलविण्यांची'पाळी' आली. कॉग्रेसचा सव्यांग्रह जोरात सुरूं 
'होता.'त्यांचा फायदा घेऊन आप्रिमधीलं सीताराम राजू नोवँच्या तरुण राज्नपुर्तीने 
डोंगरांतःजाऊंनं आदिवासी लोवीचे सैन्य उभारले व' संरकांरी कचेऱ्यांवर 
हेछे करणे व सरकारी खजिने लुंटणे 'सुरूं केले. सीताराम राजूच्या पुंडाव्या- 
मुळे पोलिसं धोबरूनं' गेले होते. त्यांच वेळी 'सोतारांमला. कळले का, सरदार 
'पृंथ्वीसिंह नांवाचा. राजपूत 'तरुणं' राजमहेंद्री तुरुंगात आहे. त्यांमुळे त्याने 
व्तुतुगांतील आधिकार्थ्यांना' निरोप पाठविला. की, “' पृथ्वीर्सिंहालां सांडविण्या- 
"साठी 'मी तुरुंगावर हा करणार 'आहे. ” ह्यास्तष. प्रथ्वीसिंहं व .इतर काही 
उ्राजेबेदींना'्दुंसऱ्या' तुरुंगात पाठविण्याचे ठरले. . _ ' 
१. जऱ्टुजमहेद्रीच्या. तुरगातःअसताना द्या. राजकोय कैद्यांची .बागणूक. फार 
ज्वोगळ्या' प्रकारची दिसून आली.. शिवाय. .राजकीाय. कैद्यांना गुन्हेगार कैद्यां- 
'अमाणे बेड्या घालण्याच्या च्या पद्धंतीवर्‌ व तमानपत्रांनी खूप कडक.टीका-केली होती 
' त्यामुळे मुछे' बेड्या. त्त घालता त्या कैद्यांना आगगाडीत बसविण्यात.-आले...संमवेत' 
"एंक. हंप्रज इन्स्पेक्टर ब तीनं शिपाइ.. होते. राजबंदी राजमहेंद्रीहन जाणार . 
हो बातमी गावात समजताच कॉंग्रेसचे - कार्यकर्त ब इत्र, तरुण खूप-मोठ्या* 
संध्येने स्टरानवर त्यांना निरोप- देण्यासाठी आले. . एवढे पाहताच तो इंग्रज 
पोलीस इन्स्पेक्टर घाबरला. परंतु पथ्थीरसिहांनी त्याला आश्वासन दिले को. 


(क जमावापासूनं त्यांना मुळीच धोका पोद्दोचणार नाही. ..त्यानंतर गाडी सुटली 


| 
चिंकदरोबाद स्टेशनवर गाडी बंदेलण्यासाठी कदी व,भ्षाधिकारा खाली उतरले. 


1५*7५*£ 


पैंव मंडळी दुसऱ्या आगगाडीत बसली. गाडी सुरू-झाली 
व पशवीसिंहू खिडिकी- 
, बॅगळ वसले होते. ती. गोष्ट त्या इमर्स इन्पपेकटरला सहन. होईना. त्याने एका. 
क्रय्यांच्या कानांत संगितले. वी... “ सिंहाला सांगा. की, :खिडकीजवळूनं 


27 ४.४. । 
उेटून' माझ्या शेजाश'- येऊन बैस! /. संहकारी मित्रा पृथ्थीसिंहाला तसे... 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


व १ 


(११७ 


मावितले,.ते ऐकतात ,प्रर्थी पूढचा तेदया-केंद्रपदितू,ज्ञागला भरत त -याग्यात र. री 
ज््छ्भु र -हाग्ाने. श्व; री या:झधिकाऱ्माकडेःपराहःलागले, 


फाहू वेळाने र जी ठठलेन दोन-पोनिर्साच्य़ामंध्ये/ज्राऊन:ब्रसल, हाओीते 72 
ग ! 'इप्रस  भाधिकारी- डुलक्या सेऊकालागलार एका. 


५११. १ 


संडासात गेले..त्यांनी आतून बोलट.<लावून घेतला. संडासाच्या खिडकीतून 

.- शरीर बाहेर काढले व. खिडकीला धरून खाली. ठडी...मारली.-.बाहर. चांदणे 
देशाच्या कोणत्या भांगात आलो आहोत, हे समजण्यात. त्यांना आर्ग-नव्हता. 

-कारणं-कोणत्या गावांकडे त्यांना नेण्यात.-सेत -होते,-हे कैद्यांना सांगण्यात; येत 


- उनव्हते..काही वेळ त्या हमरस्त्याने- चालल्यानंतर -त्यांना रस्त्याच्या कडेचा 
मैलाचा दंगड दिसला 


धर ह रा 
त्यांनी खोलीचा: दरवाजा- वाजविला अ 
श्रथ्वीसिहांनी _. त्याला ..बरोबर  : घेतल 


बुसतिगहाची ती इमारत असून एंक विद्याची अभ्यासार 


:3>.' 3) 


| गुतयाच्रे. कळले, तंदेत्रस.,उज[दंण्यापूर्व] उकुठ,तरी सुरक्षित ठिकणी : जाणे 
आवशयक होते म्हणून त्यांनी बराकषरच्या विद्याथ्याला सांगितले क्री“: झोण- 

ह ह पाऱ्याच्या घरी चल, ?!.गविययाश्याने त्यांना डॉ, बूऱ्हाडपांडे 
पा सच्य़ा पुढाऱ्यांच्या धरी ऊन धावले. डॉक्टरांची गाठ घालून देऊन _ : 

जो बिद्याथी प्रिवून गेला "डॉ: बऱ्टांडपांडे थांनी, प्रस्षीसिदांना झाश्रय दिला. :. 


31:21 183114 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१९८) 


त्यांची ''हृंकिकंत' कळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी . त्यांना द्रेब्यसाह्य देऊन 
तुंबईस डॉ. माराथणंरांव सांवरकरांकडे रवाना करण्यात आले. डॉ. नाराप्रणरीत 
संधिशकर हे स्वा. विनांयंकरांव साधरकराचिं धाकटे बंधू. ते मुंबई येथे दाताचे 
डॉक्टर होति. *प्रथ्वीसिंहांची व त्यांची ओळख नव्हती: तथापि प्रॅश्रीसिंहांची 
हॅंकिकंत ऐकून त्यांनी त्यांनी भावनगर येथे. आपलें ' मित्र डॉ. . काणे वू 
गे; रं. 'वैशंपायनं. “यांच्याकडे सुरक्षिततेसाठी पाठवून दिले. त्या' दोघाच्या: '. 
सांद्याने प्रंथ्वीसेहांना शारीरिक शिक्षकांची नोंकरी तेथील हायंस्कुल!त लागला-.... 
स्वोमीराव 7 ह्या नावाने “त्यांनी उघंडेपणे सुमारे आंठ वर्षे तेथे. नमुनेदार... 
काये'केले. वः हैजारो*शिस्तप्रेय व सामथ्यंवोन 'युवंक' तयार 'केणि य 
"> :. त्यानंतर एकोणीसशे तीस मध्यें मिठाच्या सत्याग्रहासाठी ते गेले असता ..: 
पोलीस त्याच्या पाठीमागे - लांगले. त्यांना शुकांडी देऊन ते अलाहांबादलां : . 
चंद्रशेखर आंटयादाकडे ' गेले. आह्यादांनी. त्यांना. एक पिस्तुल दिले व... 
'भोरंतात. साम्यवांदांची क्रांती. करण्यासाठी रशियात ' जाऊन शिक्षणं घेण्यास :.- 
व साह्य मिळेंबिण्यासं सांगितले. आद्यादांची गाठ घेतंन्यानंतर भर्गतसिंहांच्य! 
सुटकेसाठी सरकोरंवर दबाव आणण्यासाठी. त्यांनी दुंगादेधी व्होरा यांच्या. 
मिमोवित लॅगिटंनं रोड पोलिस स्टेशनवर हा केला, भगतसिंहांना सरकारने फाशी. > : 
दिज्यानंतर: प्रथ्वीसिंह . आह्यांद कराचीस गले. तये सरहद गांधी यांच्याशी 
कचाँरविनिमंयं . करून 'पठांणांच्या घेशाने हिंदुकुश पवतांच्या रांगा र प 
ओलांडीत टोळीवाळ्यांबरोबर अफंगाणिस्तानांत ब तेथून पायंदळी रात्रीचा प्रवास? > 
करीत*रशियांच्या हद्दीत गेलें. तेथे त्यांना .पकडूनं केदेत.ठेवण्यात आले. हिंदी 
क्नातेंकारक ' असन्याची खात्री पटल्यानंतर. “त्यांना. रशियात सन्मानाने 
शिक्षण देण्यात "झाले. शिक्षणानंतर एंका'रात्री राशेयाच्या सरहर्दावरीले बं्फी--- 
भ्रमाणे 'यंडं पाण्याची नदी पोहून ते अफगाणिस्तानात शिरले. अफगाण सरकारनें 
त्यांना कैदं-केले!-राशियन. अधिकार्ऱ्यांच्या साह्याने ते तेथून निसटले व नंतर 
सिंमुंद्रमर्गिनिं- पॅडिचरी येथे "हिंदुस्थानात 'उतरले: पाठीमागे लागलेल्या एका 
सुंप्हेराला"चोप देऊन पॅडिचरीहून ते मद्रासला आले वै >> व्य 
- 2 ळा>बीबा ग्रथ्वीसिह आझाद' साळा घर्षे अतवासात राहिले ही 
"८. राशियाहृन, परत भोल्यावर्‌ त्यांनी. पाहिले. की देशाचे.राजकारण' 
पणे बदलले आहे. आता. सशक्त गुंतत चळवळ करण्याचे कारण उरले” 


-*> 


९0१५६०२ 294 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


४. | च 
297. (20570 "2 


>. १४३४ 
000५४ 


2-4 


त्त्‌ 


५८% ४ / 5०५04२... > 4१५. 
44 “४-४ ९०५४७ १ 


शि 


आजह 


। 


अ 


> 


झा 


यि 2 ०-० 


५-7” ** <<" 
ला 
>> 


7; 
हू 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


"कुहू. संत्र म्हगून जगन, खतत्र मुंणूमच मरेन 


र 'दशोखरा/कासिंद्र, 'घेप्राफायी, शर्घांनीसिं्ठ त्याचत ); "पार्क 


». 7 ह. (४०): ४५/ । हु 
| पिण्या महायुद्धाच्या वेळी गदरन्या 3.40: प्रारताततईप्र्ताच्या 
त्र नज्ञाठन क्करण्याचा जोरदार प्रमत्न केला...वे व फासे उलटे पडले 

भी ठिणगी पडली. . क्रान्तीच्या डावपेरचासिबथीसे क्रांतिकांरकाले अज्ञान | 
'काशना.फासात्रर जावे. लागले, काहींना लाहोरच्या तुरुंगातून कलकत्ता | 
महाराज ' ह्या जह्वाजातून अदमानला काळ्या पाण्यावर जावे लागन: 
इ. स. १९२० 'मध्ये लोकमान्य टिळक निधन पाबल्ले. गांधीजींचा 
उद्य हिंदी राजकारणाच्या क्षितिजा- 
चर झाला. इप्रजी राजवटीबरोबर 
संपूर्णपणे असहकार _ करण्याची 
“चळवळ त्यांनी. सुरू केली. सारे ॥॥॥॥ धा 
राष्ट ह्या. नव्या. चळवळीने भारावून १११ (क्षी. 
गेले... कोई-कचेऱ्यांवर वकिलांनी. [1 | ऱ् री 
बहिष्कार टाकला... शाळा महा- 1. 1 
विद्यालयांवर  ब॒दिष्कार. . पडला. १. ही वि... 
राष्ट्रीय शिक्षण सुरू झाले. विलायती प 1 7 11. 
कापडाच्या हाळ्या पेट्ट लागल्या. ८." प 
स्वदेशीचा चरखा फिरू लागला 
सरकारी नोकर व पाटील, पटवारी 
सरकारी नोकऱ्या सोडू लागले 

"«धरणीकपाच्या जबरदस्त. धक्क्याने 
“धरणी :हृदरून..त्वावी, : त्याप्रमाणे 
"बभतहकारितच्या '“ञ्वळवळीने . देश 

 दृदखून:निघधाला 

५५०८४. छोटा चंद्रराखर्‌ त्याःथेळी बनारस येथे.शिकत होता 

१ भ्देशात., ते... पंडित सीताराम :/तिवारींचा .त्तो मुलग! 


चंद्रशेखर आझाद 


त्याचे गाव मध्य- 
पंडित साताराम हे. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


((९५४१७) 


घागेचे रखवरालद्रार--व्हणूत कम क्वरीत द्वि 'वेदरोखदी चा उॉजिन्म 'झ्ालुरी 
१९-०६ रोज़ी .- पाला, गरिबीमुळे या -दिवसं.॥ी मुंबईत: लोकरी करत? 
रिकले. व पुढे, संए्कृताप्राप्रेचा कप्पा ॥रूत,थडित द्वोण्याप्ाठी कारी] शो 

असहकारितेच्या (चळवळी त इतर कोरी | विद्याच्यीप्रमाणे त रंपानेष्टी: ठ2 वेतलीर 


४५ त्र,“ 


पोलिसांनी .चद्रशखरला पकडले, परंतु ह्य़ांचे वहात इतक लढा ..होत दी, ते, 
घेडातून निघाले. त्यामुळे फटक्यांची शिक्षा करूनं,त्याला सोहन देण्यात भले... 


ह्या प्रसगाने चद्रराखरच्या मनात . इंग्रजांविषयी.. संतापाच्या आगीचा लाळ. 


पेटला. संस्कृत, महाविद्यालयात. संस्कृतचा अभ्यास, करीत असताना चंद्रराखरने 
च्यायाम करून शरीर.'चांगणे सामध्येत्रान बनविले... . ळी 


9 ,॥-! >: द »“०/*” 
2: टि ऊ 


-चाराचुरा: :( संयुक्त :-प्रांत्र ) :येथे. असहकार तेच्या :चळ्वळीला; हिंसक; 


ह क 


चळण :लागल.-:त्या.ठिकाणी खवळलेल्या - जनतेत. २१.'पालिसांना जिवंत 


| अडू, 4 


जाळले; [सरकारी दडपशाही -ब:असहकारितेच्या. चळप्रढीस <लागलले एहिसक , 
- चळणु-ह्यामुळे आधी जांनी.काही, काळ चळवळ “मागे तली; ,हिंदी राजकार: 
“णात एंक वेफल्याची पोकळी निमीण झाली.. असंइंकारतच्या चळवळीत, भाग 


. चेणारे काही तरुण,ह्या वैफल्यामुळे सशस्त्र क्रांतीच्या मांग्रकडे वळले.” : 


७ हिंदुस्थानात रिपान्जिक- भसोसिशन !: नावांची ;क्रांतिकारकांची गुप्त 


“संघटना क्ररणारी एक संस्था-बनारस येथे होती: रासाबहारी बोस तशसित्रनाय; 


" सन्याल हया .:बगाली तरुणांनी: ती: सस्याः सुरू:कली: होती.:हंत्यारे-पेदा 


'क्षरणे,,बॉग्ब तपार-करणे घ:त्यासाठी लांग्ंणारा पैसा सरकारी खजिने लुटून: 
. , अधवाःदरवडे घाळ मिळवणे, इंग्रज आ आविकाऱ्यांना ठार. सारणे हय गोष्टी 
क्रौ!तेकारकांची ही गुप्त संघटता.करीत अस, वरोखर झाझाद इया संबटनेत 
सामील€झाले...शिवराम हरी राजगुरू..हे ओआदादांबरोबर 'संत्कृतचा अभ्यासं 
करीत होत. राज 


- ते काशीस..गेले..होते, चेद्शेखर, आझादसंमत्रत.ते देखील क्ांतिकारझांच्या 
गुंतत संघटनेत सामील झाले 


५१ 7) 1 0४-%.. न 1१ 1११५०4५ ह ह र 


काक्ोरी-स्रेशनकडे जापाऱ्या/झाुगाडीती लु>सरकारी खु निती:लुरण्साचे ठर 


क 


पुरू.हे पुणे जिल्ह्यातील खड येथील रहिवासी «शिक्षणासाठी, 


गाण श्‍शज्राक/त्रिकृत,घेण्यासाठी॥संस्येला पैरा[यी. जरूर ..होती.; लखनोहून :: 


१०.० 2४: ३३% 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


((२४९2) ) 


भर्गाडी'चयांबवून' खॉजिनो 'लुटण्यांत 'झला जिनी मुटलेक्यी कोष्टी क्राति- 
कारॅकांना'रंकारने पॅकंडले. भोगंगाडीवर करणयात आलेल्या हेछभीत चद्ररोखर 
भाझांद त्यीनीही भोग धेतला” होती? ते “करारी' (“भूभेगंतर)-' धोले.। त्याना 
पकहूंभ-देण्यासाठी "सरकारने हजारो रुपयांचे बक्षीस लाविले होते 7". 


भूमिगत अंसतींना चंद्रशेखर हे 'काही दिवस धाशीजवळ जगलात 
उदासीबाबोंचा' मठ 'होतो, त्यांच्यात बाबाचा . चेला. म्हणून, राहात. होते 
त्या वेळी द्योशो येथील क्रांतिकारक 'शिद्रॅनाथध॑ बक्षी, भंगवांनेदास, माहीर , 
सदांशिवरात्रे मलकांपूरकर इत्यादींशी त्यांचा परिचंय॑ झाला, . झाशी. येथील 
रुदरनॉरायंणसिंहे ह्या उमद्या धनिक गृंहस्थांचे चंद्रशेखर -आझादांवंर भावासारखे 
प्रेम जडले. 'शरूमिंगत काळांतःदेखवील आयारद उंधंडपंणे रुंद्नारायणसिंहींच्या 
घरी राहात असत. . पोलीस ' आंद्यादांच्या ' तपासासाठी 'आले असताना 
रुद्रनारायणासंहांच्याच धर थांबले होते. 'त्यांच्या. डोळ्यांसमोर ” भंय्याच्या . 
वेषात आझाद 'ठंघंडपणे' वावरत होते;'' एंवंढेचं . नव्हे* तर “त्यांच्या “बरोबर 
पत्त्यांचा डांबंही"खळत'होते. पोलिसाच्या-बोलण्यात आजा दांचा विषय निघाला 
को,पत्ते खेळणारा हां भय्याही आश्रयाने म्हणायचा, * बराच बेरकी दिसतोय 
हातुमर्चाशओच्याद 12701 पय मव (७. कन काक मेडी ह 

चंद्रशेखरांचे झापळ्या सहकारी मित्रांवेर फार प्रेम असे. पंडित राम- 
प्रसांद  बिस्मिले ह्याना कांकोरीच्या कटाच्या खंटक्यात फाशी देण्यात आले 
त्यानंतर -हिंदुस्थांन'* सोशालिस्टिक * रिपब्लिकन ' आर्मीचे: सेनापतिपंद भीमा: 


मंदनाचे बाण इत्यादी कान्यविषयोची टर उंडधीत असते. त्यांचे व्यवहारी] 
बोले मित्रांना सांगत“ झर हृदयात मंदनाचे बाण घुसू देण्याऐवजी पिस्तु- 
लाची "गोळी घुसू द्या: माझ्या हृदयात जर शत्रूच्या 'पिस्तुलांची गोळी घुंसर्जी 


तर्‌!मी ल्जन्माचे क्वाथिक' मानीन. वांब्य, संगीतः व कलां यांय आवड भसणारो :*: 
भगतेसिह 'विनीदांने*म्हणंत; '४४पंडरतजी "तुम्ही "जर' इंम्रजांच्या हाती सपिडल 


(१1190१1161 


(रक) 


तर तुम्हाला कोंशीःदेण्यासॉर्ठी त्यांना "िकीरऐेवची दोन वत 
एका! दोरोचान्फासा तुमंच्मी गिळपीगोवती वेर दुर्सऱ्या चा 


4४ 


२-२ ४%£ 


जंसां“पकडलेल्या 'भस्वर्लोलॉअेकवा/मारकडोली "दो 


हवा. आहे कोणाला -१--जोपयेत;मांद्या:; अबुल चुखारा 2 ५फञझदांनी:स्वतःच्या - 
पिस्तुलाचे ठेवलेले. नाव ),मंजजवळ, आहे. :ततोपर्यंत £पोलिसांना.“मला पकड 


ण्याचा: छाताच होणार: नहा कपार 26 ण्या कला 


““दुष्मन की गोलीयोका दम सामना करेंगे! आद्याद. ही रहे-हें आय़ाद 


५७. "४ 


मरेंगे । !*' आपल्या कर्कश भसाड्या आवाजात आंद्यादांनी स्वत:च रचलेळ्या - 


काव्यपंक्ती म्हणून दाखविल्या. कोमल -काव्यावरून <खंडी- दाबण्याचा<रखूळ. : 


०2:_,>>-» “:5* २,” 


फिरवळ्याप्रमाणे' त्यांच्या भसाड्या: आवाजाखाली* ते “काव्य चिरडून निघत: 


होते. तथापि आद्यारदांच्या जीवंनाचे "ते तत्वज्ञानर सार होतेः त्यांच्या  इंतरं : 2: 
करारी. आत्म्याला अंधाऱ्या:अदृष्टानेः दाखविलेले !ते-स्वप्नचित्र चेत्र 5 होतेत्की काय. 


कोण: जाणे'! ही हव 


र्ता 


. भगंतासिह द्यांनीच “आखली होती: एखा्या धरधर धाडशी सोनिकास शोभण्या >: -- प 


सारखेच आंझादांचे* वॉर्गणे 

प्रवशात त्यांच्या बंबुल' बुंखाऱ्याने पाठलाग ह र्ण ऱ्या पोलिसाला (चरणातेंग)- 
यमसंदंनाला  *पांठविले* व: /भंगतसिंह व! राजगुरू 
पळण्यास अवसर करून>दिला-:.त्यानंतर भगतसिंह व रांजगुरू यांनो 


वेषांतर'करून कलकत्त्यास ;पाठविल:;स्वंतः : पंड्या: बनून: त्यांनी :यात्रेकरूचाः 
तांडा. हाकीत मथुरेची वाट धरली: सन: बनला सध 


पुन लार 


भगतसिंह, राजगुख्तच्या फोटोंची वैत्तपत्राताल कात्रणे क्रांतिकारक सहकाऱ्यांनी 
चंद्रशेखर ' झाध्यादांकडे' “आणून दिली. कोणत्याही .. संकटात “डोके 'शात 
ठेवणाऱ्या 'व 'संहजासंहेजी “पावेनाविवश नं हाणा र्‍या 'चंद्रशेखरांच्या डोळ्यांत 
देखील त्या वेळी छत्र उभे राहल. . परी ही 


> ऱ् 


'“_ भगतसिंह भसब्लीत पकडले गेले; त्या वेळी आद्याद* दाशी येथ होते. गर ऱ् | 


उपाव लांगताल- “ :: 
मया हिरीभोवती- . -. 
चंदरशेखरीचे शरीर फारच “ध्पुश होते शय नधाद म्हणता मदारी... 
नाधून प्वानववा “त्याच “. 
प्रमाणे पोलीस बंदीवानोनी' दोराने बांधून आढत. नेतात? हा मंदीराचा, खळ 


लाला लजपतराय ह्यांच्या हत्येचा सूड घेण्याची “योजना आदादः क-- - प 


म १० ज्र पेये २४४ २-.' र 


९९०) 


वास्तविक, भसरेंन्लीत .ेम्त्र, टाकण्याचे! कामे करून त्यासाठी प्रगातसिंद्या 
सारखा. मोहरा खर्ची :यकपमास..भाध्यादांचा विरोध शोता, परंतु :अग्रतसिंहवानेतर 
डी भाप्रह्: ,धरला,...क्रां तिकारकांचे “तत्वज्ञान, अर्सेबतीत -त्: .कोर्टत लपोग्म 
रीतीने मांडण्यास भापल्याइतका योग्यःदुसरा माणूस ज्ञाही,:भसे.त्याचे''दगणे 
'पडलं. म्हणून त्या योजनेस. चंद्रशेखर आझ्रादांना संमती .द्यावी लागली 


२३ दिसंबर १९२९ रोजी 'व्हाइसरायं 'लॉड आयर्यिन ह्यांची “स्पेशल 
'ट्ैनेन्बॉम्बंने"छडंवून देण्याचा 'धीडसी प्रयत्न 'चंदशेखर॑ ,आद्ारदानी 'आपल्या 
सहकाऱ्यांनिशी केला. गाडी निजामुद्दीन स्टेशनजवळं*्येतःअसता, 'रुर्ळामध्ये 
ठेवलेल्या :- बॉम्बचा स्फोट. : झाला. ...गाडीचे .तीन-चार..डबे.. फक्त...रुळांवरून 
घसरून पडले. हाईसरायचे देव बलवत्तर होते. .बॉम्बच्या..प्रकरणी कॉप्रेस 


पुढाऱ्यांनी टिका केली. .. . ..._ ही 


गे दयाष्टीकमुळेज्यनतेचा गरसमज होऊ नये हणून: “बॉम्बंचे तत्वज्ञान 
ही प्रत्रके ्रांतिकारकांनी-देशभरःएकाच वेळी प्रसोरितजवली 1-1. ० 3 


७. भेगतेसिंहांच्या अटकेनंतर "झाशी व आानेपूर'“येथे 'क्रांतिकारकीच्या 

-_ मागावर बरेच युप्त पोलीसं आले. सर्व क्रांतिकारकांनी एके 'टिंकांपी न 
जाहाता निरनिराळया गावी..ब्रिखरून राहून: पुढील..कार्य--करावे, ,असा सल्ला 
क. दैलाः त्यांनी आपले[काय़ालिय/ाशीहून!भ्रलाहाबादला नेले.:एक. 

_ खोली भोड्याने ब्रऊन-तेथे आझाद, -मृत्रानीसिंह रावत; सुरेंदू-पांडे, यशपाल 
वातिरप्रायना ह तराहू लागूले,ःमवाती>सिंहाच्या:भटकेन्रंतर क्रांतिकारकांच्या 
पपञाव,वसयुक्त प्रांतातील !हालत्तालीत:एकसूत्रता आणण्याचा 'प्रयत्न :झाझाद 
दोंथून करोतः्होते प गाळ कडी एक पा तळ 


०० ज्मगतास्हानापकडन्यांनंतरःपोलिसींनी'कान९;/लाहोर,' झाशी; आग्रा 
* इत्यादी शहरी क्रांतिकारकांच्या हालचालीवर सक्त येहळणी “ठेवली; त्यांमुळे 
[तिक[रकांनी रित केंद्रे-सो (र देणे:भपरिहाप:बनले;लाहोर'येथे.काश्मिरी . 
् 'रडममुत्ये सखदव,पांच्या.समभेत.पकडलला;जयगोपाळ :माफीचा सा$ दार 
तीला तहीता., त्याप्ममाणे,-फर्ण]द्र घोष.हा देखोल,माफीचा  साक्षीदार.. झाला 
कोता/भाणू दही काहा ना पक्षी दाराझाले-दोते, हयांनी आापळ्या 
सहकाऱ्यांची - ठिकाणे, हत्यारांचे -साठे,. योजता शगेरे,माहिती 'पालिसांना 


(१119041161 


५,* 1 ढे क , » ह 4 3” १८९ >” री. खू >... >. * री 
र भट प इ..४: 1 --// »///- ४-०. र... 4” $ ८: क 
ष श 1 »* टा य. ल'% 42५... १४-५८- 


र ( र्र्‌ं& ८) ) 


पुरविशी' 'हेतो.!' शास्तंम' थाशादीनी /भगवानदीत “माहीर 'वः.संदारिवरांव 
मंलकापरंकर शोंच्यांबराधुर दोन ट्रकात बॉबंचा मसाला 1 अस्रेडच्या धोटंक्या 


पिश्‍्वुसे, छट हे'सोमान पसून :वंरे कपड्यीड्या 'वैव्या' वं पुस्तके मरन टया 
ट्रॅका त्यांना ,वऱ्हांडात”अंकोले ! येथे धरऊन जाण्यास सांगितल. परंतु दुदवाने 
मुसाबळे येथे ते'पवडले गेल शा किर डर ७2:07.” 


रिववर्मा, जयदेव. .क रर. .विजंयकुमगुरसिंह .व "8. गयाप्रसाद हे 


*सरहणपूर येये बॉब तयार. क्ररीतं असत. 'विजयकुमारतिद्द व. रिववर्मा 


हे'. दोघेही. कानपूरच्या, डी... ए.. व्हो. महाबिद्यालयाचे . विद्यार्थी. .शित्वर्मा 


विद्यार्थिदेशेतच क्रांतिकांरकांसमावेत काम. करू लागंले होते. काकोरी कटात 


"फाशीची . शिक्षा सोंगण्यात आलेले “रामप्रसाद ' तुरुंगात असताना. त्यांची 
आई त्यांना भेटण्यास तुरुंगात -गेली. आपण रामंध्रसादांचा धाकटा भाऊ: 
* .आहोत. 'अरा 'बहाण्यांने ते रॉमंप्रसांदांच्या भाईबरोबर- गेले. फाशी चाण्या-. 


पूंवी हिं, रि. दलाच्या .न पक डले. गेलेल्या. सहकाऱ्यांना, कांही महत्ताच्या 
सूचना रामंप्रसादाने आपल्या ह्या मांनीव धाकट्या भावाच्या हाती पाठविल्या. 


विजयकुमारसिहं . हे काकोरी कटात पकंडले गेले 

गि णि कालरा 

नाड. _सिंबैवमी टे 

01-13) ची णस् वा गोंदा दाकंडे गेले. त्याच सुमारास फणीद 'घोष 
या फितूर क्रान्तिकारकाने शिववमो इत्यादीच्या हालचालीची 'माहिवी पोलि> 
सांना दिली... दुसऱ्या दिवशी उनाडण्यापूर्वी पोलिसांनी कांतिकारकांच्या च्य घरावर 


॥77-, 


दरवाजा उघडण्यासाठी तिकडे. गेले. त्यांना वाटले पैसे आणण्यासाठी गेशीले 


“डॉ. 'गयाप्रसादच परंत ह! छसविते “त्यांनीदार 'ठप्रडताच. पोलीस आतं. 


शिरले. -पोलसाच यी भनपे क्षत -घ- 'अचानक्त कैधाडीमुळे' '-शिववमी . पकडले 
, गेले. ' कपूर व. विजयकुमार यांना झोपेतून ठठवून अटक करण्यात आली, : 
इतकयात डॉ. 'गयांप्रसाद तेथे आले. त्यांनाही टक करण्यात आली 


'“प्रोलीसं 'ठाण्यांकडे.. नेण ज्ञात छंसंताना. रस्त्यात. 'डॉ..गयाप्रसाद * योनी .. 
'*हघर्वीला भसण्यासाठी बा अला जाण्याची ' परवानगी: मागितली. काकोरी बोर 


“कटात शिक्षा झालेल्या योगेश चंद्र चतर्जी यांना तुरुंगातनं कते सोडवावे, यायनंथी- 


[1 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(१११९) 


“ज्पासोअनेचे,कागद्वप्तत्र ग्रयाप्रसाद्र यांच्या शिशात,द्दोत्े,्रे पोलिसांचिपा इ]तात 
पडू मयेतम्हणन.त्या;कागदाचा.'बोळांमोळा 'कखूतठ्र्‍यांत्री] तो तोडात, प्रातला 
ख चावून तेःयो.. कागदाचा ,,लगदा गिळू लपले. परंतु.) लगदा ':जरडय़ात 
अडकल्यामुळे ते घाबरे. घाले, पोलिसांच्या: जक्षात:खरी,..ग्णेष्ट भाला. नाही 
परंतु कैदी घाबरा झाल्याचे पाहून त्यांनी त्याला :पाणी,.पाजले;: पाण्याच्या 
>घोटाबरोबर .कागदाचा तो.लगदा._गयाप्रसादांच्या घशातून, पोटात उतरला 
शा रीतीने तो गुप्त मजकूर वाचला व्‌ सयाप्रसादांचे , प्राणही - वाचले... त्या 
> संवाना 'लाहीरच्या तुरुंगात पाठविण्यात आले, भगतासिंहाच्या _खटल्पाबरोबंरन्व 
हत्याच्यावर, खटला. चाळून त्यांना काळ्या पाण्याच्या शिक्षा ध्राल्या- शिव्वा भोगून 
आल्यावर्‌ शिवूवमं [उत्तर प्रदेशचे, आंमदार-म्हणून निवडून आले..विजयकुमार- 
सह चांगण्या. दज लेखुक असून नरनिराळ्या.- इंग्रजी नियतकालिकांतून 

लेखन करतात.-.शिववमा यांना दल दिलेले- टोपणनाव...” प्रभात 

विजय कुमांरोना दिलेले. नाव ' बच्चू असे द्रोते...... प मकी 

उ 8 अ र समा ७4. > 2 * 

पतातशा्ीतीने,दलातीलुडसाथीदार, एकामागून, एक: स्जात होते 

पचदशेखर. ाझादांनी: 'अक्धचज़ पला जयूप्र.सस्यानात::हत्यारे-आणण्यासाठी 

कज अड हे भागाम टि शि फे नात त्यांचा: जन्म ९१७१० साली 

टस श दलाचे सभा डर की रि न्य 1 दि पबकीापरकर यांच्याबरो - 

पहि म्या दलाने सभासद थल, वेरपायनाची आांदांवर' एकनिद 

म्होती. वैशेपायनाव आझादांचा च मश्वास.हाता.- जयपूर यथे एको -मुसल 

गू हर र 11.44 कोवे र तुत 4 

३5) 8! त्र शमपू ति च द्‌ अण रे व्यि ल्प ध्य रति नेशमांयनाचे भप रज 
५ णाला हत्यार चालावता पतात को नाही जशा. शका त्यांना 

“आली...” तेर 

मुल्य, टि डा न गार प्र ह. भ्र पतटाल्या "काऱ 1505 पाषर न्र[बर॒ 

११00008 बरे गूहस्याने वैशंपायन यांना काही. रिव्हॉल- 

डली रं दू री दली य मंत्राच्या पत्नं षा सप वा पघरण्यास देऊन 

४217. क भर १2 षेटचन टि हत्यारे सुराक्षेतपणे आाशार्दाकडे आणली 

- गराच्या 

19: ननी िसळ्यासु पाणी यान सोशालिस्ट 

वन जातत -दलू.) मोटर कानपरल्ला 


शा ण्यासाठी िहासन-याठा क झादाती कानंपुरास पुल. होते, वीरभद्र 


(1190१11 €6 


(९९९०) ह. 


> च 


7चिंवाख तीताित्रचीरपरा तह, साधीदीरीन्कॉतिक्रारकीनी'्रिश्‍वार्सप्रातठीकरून :: . . . 
" ॥ैपोलिसांतात्तबयरुदिली!'वैरांप्रायन'पॉना दि-१२१-१५९ १) रोजीगपत्रदण्य़ीत :.....:. 
(एआाजि(इतराबरोबर "लाहोर करीतील'आरोपींच्या खट्यातःत्यांना काळ पाण्यात्री ४80: 
पपशिक्षाःालीः'नऊ दहा 'वषोची "शिक्षा भोगून आल्यानंतरतपरतताझाले...त्यानंतर “7. 
झापले सेनापती 'बलराज चॅद्शेखर'भाशाद'थांचे त्याची'विस्तृत व' रोमांचकारी :£:_ 
'चैरिज लिहिले, "फे ' तन तिल शिर शासित वित तिरीधित न 


१० एिडिर ता ४५ 


-. ."आादादांच्या मृत्यूनंतर घडलेली .ही घटना. 'येथेच..सांग्रणे..सोयीस्कर तट 
-होडलः वीरभद्र तिवारीने, दगलबांजी, करून वैशंपायन, यांनरा,.प्रकट्टन :दिले,-. 1002£ 
>भाल्फेड ८ पाकमध्ये. चंदरशेखरांना,..विश्‍वासघात. करून,..त्रालाविले....ह्यामुळे 3620 
भवानीसिंह रावत द्या .क्षाद्यादांच्या सहकार्याच्या डोळ्यात, रक्‍त तरले. ,.. >. 

झवानीसिह-हे.हिमालयातील कद प्रांतातील. राहणारे, त्यांचे, वडील इंग्रजी की य 
ताल. उत्कृष्ट कामागेरीमुळे .बादराहा पंत्रम ..?:--. 
1 ठं 00000. 
जज यांच्या रज्यासेदण सार मांत उपस्थित राहण्यासाठी इमेज. सरकारने :..... 

9७ तिला ॥ 19: व 


रेप जह कत्नाद ३3 ना गार फना ताड ऊळ ठे 
रक तगझत्रिद्यालयीन शिक्षणासाठी जक्षवानीसिंह ;रात्रत अदेन्लाला उ आने- 
स ९ ह4११. निलि दिवसी होतेपन्देशातः महपीन्द्यानंद)संरस्वंताच्या 
जन्मशताब्दी-महोत्संवांचे(समारॅम; ठिकठिकाणी ल्साजरेह्वोत'होवे: -अंशाच. एक, 
टोलेजंग/संमर्रिभासाठीभवातीसिंह; मथुरा, येथे! शेले? होतेत मह्तींच्या कायाचं 
स्मोल, कू नाभबानी/ सिंह प्रभावितन्शाले जराते झार्यसम्रुजी, जचनर, & य़ा, धाम 
सुध्टीच्याःकांळात. दिल्ली; येथे; पुंढाज्याच््यातब्नारंवारसभा ,भरतर>पं जवाहरलाल: 
पहख्त्च्यार्‍पका सभोसःभवानीसिंहा शेक ः्तेथे;काही क्रांतिकारकांची ब त्यांची 
ऱभोळूवव्होऊनते हित: ज7दलातः प्रत्रिष्ट झाल; दिल्ीजबळीलुमिल्नामुद्दीन 
न्सेरॉतजकळ ञ्हई सराय जो झायविन,यांची.गाडी उल॒थ प्यासा: प्रयोगाच्या 
तषेळी 'या:प्रयत्श[त;मंत्रानीसिंहाने (साह्य .केल: बॉम्बच्या, .तरषक्षानांची पन्नके | 
पमध्यप्रद्वशातताठण्याचेगक्षाम भ्रवानीसिंहानिचंकेल लदललालात्लागणाऱ्या दन्पा 
परसाठी दिल्लीची इभ्पोरियल,बँक ,१. जुले::१९३७.; रोजी ठुटण्याचे आद्यादांनी : 
वरीवलेलप्ररतु '२४,जूनःरोजी/पं. मोतीलाल नेहरूना[सरकारने.पकडले त्यामुळे डे 
"कः लुणेला-दिछीत.हृरताळ;पडला, शहरात पोलिसाची गस्त सुरू:झाली-त्यामुळे .. : 


कः: 


> ५ ॥/”५*च्छा 1) 


"। जले. जाण्यापूर्वी स्वत 


(८२५८) 


सथ्रागदिवशीन्पीरिपर्पीऑवँक।शुटण्यांची'प्रोभिता सोडून 'दयाश्रीलधगिणी, कपार्नतर 
फरिगणुलिम्रोध्ी न दरि्ीतील;मडोदि्ी स्ठोअरवरइंछॉ. करेण्यीतननालालवग्रामेळी 
॥ढातात र पिस्तुल धिळला'भेब्रानीसिंदे!;पहाथ्यीवर?' कर्फेहोतेरः'सवानीसिंहदाच्या 
न्मसतिग्ृहांतीलाखीलीवर! झुटीचा: ऐव्जः पोर्ज्यांत)"भाला; ट्जबळजवळ/त्रिरा 
विजार रुपयाची ;रवेकप होती.दलाच्या-कामासाठी? क्रोधी: रकम निरनिराळ्या 


आवास तीलीस खारीने कू. लागले महणून दिछीतरादाण” मंबानीिहांना 


2 5:24 


मंनरनिराळ्या ररत रन रोबी ते आ्लदाके कोरला गेले ब तेथून 


2>-.-४--> 


'ाझादांच्यातमत्रेत लाहीबादला गेले 'बँ.त्यांच 


>> 


"हौतात्म्याची गंभीरे ५: र ,29)00/02_>0 तहांनी प वळे 3९ सघातंकी अ 2:22: तिवारं 04%0/२९०८७५०००८7४-७ 
नतर परवॉनीतेंहांनी “ विश्‍ंबासधातकी*'चीरभद “तिवारीचा. 'कॉटा 


नमी क 


_: श््याजारंच्या -संमोरंच्या गठीत वीरंभंद राहात होता “भंवानीसिहांनी* त्याच्यावर 
- पटेहळणी ठिवलीरधीरंभेद्र घरातून निघून गाठीच्या “वळणावर 'आला.*तेवढयात 


:: 'कसुरण्यांच्या/आंदल्या' दिवशी 'मुंबडेसं तेःआजोरी पंडले'त्यामुळे. त्यांना “पर देशी. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


कू ९० 112023): ४ 
२०.९.) मी - 


७९५७५. ६, 5१ 


"८ (0:72 रि 


भवानीसिंद्ट. यांना अटक केली.-दिली. येथी कटाचा! “खटला बरेच दिवस क काक 


१1५४. च 0८.2८, ४ / '-../ 


चालन:पुढे“भवानीसिहांना पुरेशा -पुराव्याअभावी-सोइन देण्यात री 


२७फ़ेब्रुवारी १९२१. चौ तो दुभोग्याचा दिवस :*सकाळीच 
कामे”आटोपून, ओझीद खोलीबाहेर |पडूःल[गले:<भत्रानी पह! रावते ग असेइ-:- 
काऱ्याला ते म्हणाले, “मी बरा: ज़ररीच्या कामासाठी'क्राही, मित्राना. भेटण्या- 
साठी. जात आहे. तेथून आल्यावर 'चद्दाऱ्नांस्ता घेईन... १५४५७७४ . 


* “१ 


"2२१८ 


अलोहाबादच्या आक्प्रेड- पाकमध्ये (बागेत ) “काही मित्रांच्या बोला - . 


बक्षिसाच्या-आशेत्ते ;चद्रशेखरांना'पंकडून--देण्यांचा > व्यूह रुचला होता गुप्त __ 
मोलीसरज्पुपरिंदेडेंट ,नाटबावर,.. डे; सुरपारटिटेंट : विश्रेखरसिंह व: काही पोलीस 
तेथेठ्ह्ोते: ताटबावर;आझादांची : विचार प्रूर:करूःलागलाः! त्यांच्या-वागण्याचा -. 
संशयु.येऊन,.आद्यादांनी... त्याच्यावर पिस्तुल .झाडले. ,पिस्तुलाची. गोळी _ . 
-नाटंबोवरच्या हाताला लागून त्याच्या हातातील पिस्तुल खाली पडले जवळच हक व. 
असलेल्या एका झाडाच्या. पाठीमागे --तो.:लपला:.. आहांदही दुसऱ्या एका: 


७६.१ (3110281111 


(२९१०) 


' झाडाच्या खोडामागे लपले. डे. सुपरिटेडेट विश्वेश्‍वरा्सेह यांनी आझादावर 
स्वतःच्या पिस्तुलातन गोळी झाडली. आाझादांना विश्‍वेश्वरसिंद्द दिसले 
नाहीत. तथापि पिस्तुल्लाच्या आवाजाच्या अनुरोधाने आद्यादांनी गोळी 
झाडली. आझाद हे आवाजावरून देखील 'लक्ष्यत्रेध करण्यांत तरवेच्य होते 
त्यांच्या पिस्तुलातून सुटलेली गोळी ' विश्वेश्वरसिंद्दाच्या तोंडाला लागून तो 
खांळी पडला? लगेच 'पोलिसांच्या बंदुकीतून आझ्यांदांच्या 'अंगावर गोळ्यांचा 
वंषीव होऊन शेवटी सतच्या हाताने. त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेऊन ते 
जमिनीवर पंडले. चंद्ररोखरं - हुतात्मा झाले. त्यांनी आपले बोल खरे करून 
दाखविले 

:£ :» > _.“दुष्मनकी गोलियोका हम सामना.करेंगे प 

सा आद्याद ही रहे हें आंद्याद ही मरेंगे ' :_ . .- 


अञ्या झाडाने आद्यादांना आश्रय दिला होता. त्याच्यावर फुले व गुलाल 
उधळून लोक त्याची पूजा करू लागले. ते माहात्म्य. न  साहून सरकारने 
से झाड तोडले] तथापि इंग्रजीचे राज्य . गेल्यांवर एका साधूने तेथे जाळीचे 


दुसरे. द्याड लावले. आंतो आकमेंड पाकला ' चंद्रशेखर आझाद पार्क ' असे नाव 
च्ननंतेने दिले आहें ह 2 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


४2 000 तहात ता ल प्या स प कककतातृ ता त््््स्स््द कल्कक्य वपक द कध ह १ £ 
&१/.00५ ९११७५७९४७४, १४८१ २६० 
<< ७ ह ऐ८७-% 


, ३४. .चितगाव शत्नागारावरः, हल्ला / *:' 
( सर्यसेन मास्तरदा, तारकेश्वर दर्स्तादार ) क 


मोड एकोणिसरोतीस साली गांधीजींनी कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली. > 

मिठाचा' कायदा. मोडण्यासाठी एप्रिल १९३० मध्ये त्यांनी दांडी येथे - . 
समुद्रकिनाऱ्यावर सरकारी' मोलकीचे मीठ उचळून कांयदेभंग केला. गांधीचींच्या :. : 
आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रातदी सरकारी : जंगलातील लाकडे तोडून लोकांनी. . 
जंगलाचा कायदा तोडला. वेडाने पिसाळलेल्या सरकारने कायदेभंग करणाऱ्या -.. 
सत्याप्रहींवर अमानुषपणे लाठीहल्ले केले. ' सत्याप्रही जमावावर घोडदळ __। 
६::. १.  /__ घातलेव काही प्रसंगी गोळ्या : 

7. हि... कू घातन्या. त्या हल्ल्यांमुळे कित्येक 

सत्याग्रही. ठार झाले व शारीरिकं : 

- दुखापतींमुळे कित्येक अधू झाले. -. 
नेमके त्याच वेळी बंगाल :! 


मल्य 
ल! 
>>: 


1 


८ ४०८०-५० ८५५७१.) १ ८०% 
४् क क त हि च्य 
हयात टननना>--- >>>“ :-->>_“_>>.>>_“_>* 


1 
टु 
1 
च 


"४४५१५५ “ 


र्ट 


ऱ्भ 


** 


प्रांतात सशक्त क्रान्तिकारकांच्या :.. 
._. _ चळत्रळीने उठाव केला. आता-:_| 
> ' पर्यंत (काँग्रेस इंग्रज सरकारजवळ_...! 


* 
> 
>“ १५ त 


बेड न प्रे 


(२१२) 


__ सूर्यसेन हे , त्या: बंगाली गुप्त क्रारन्तिकारकांचा नेता होते. ते चितगाव 
जिल्ह्यातीछ पहाणी, ]- ए...झाण्यानंतर्‌ ते गतीच्या झसहकारितेच्या 
प्चळप्रळीत पडले. त्यानंतर राष्ट्रीय शाळ! काढून तेथे शिक्षक म्हणून काम करू 
ागले..तेव्हापासून ते. कायदेभगाचपा चळवळीपर्यंत ,.क्रान्तिकारकांची गुप्त 
संघटना करीत-होते. श्रे घ्यसवीत हे गे तरुण. मुला-मुलींना बंदूक चालवणे, 
तरवार फिरविणे, परिस्तुलाने,नेम.मारणे..भश [.:तरहेचे . शिक्षण ते,युप्तपणे,देत 
होते; शाळा:क्रलेजांत[ल शेकडो, मुलेमुली सरयसेनांच्या चळवळीकडे आकूर्षित 
झाली होती; :त्सांना:हाताशी धरून सूर्यसनांनी इंडियत्,..रिपब्लिक .आरमीची 

.भारतीय.प्रजातंत्र सेन्य..) स्थापना: केली.» :-. 0: (2 


: > त्या.सेन्यांने प्रधम 'चितगाव येथे असलेले.सैन्यांचे च पोलिसांचे शस्त्रा- 
गार लुटण्याचे; ठरविले. इंप्रजांशी. लढण्यासाठी . मोठ्याप्रमाणावर: हत्यारे 
मिळंबरिणे आंवश्यक!होते.' दि::१८. एप्रिल १९३० (रोजी रात्री साडेदहा 
षाजता-हछा करण्याचे: ठरले>: त्याप्रमाणे... सूर्यसनांनी* चार ”गर्टांत. कामाची 
विभागप्पी-करून:दिली...एका गटाने टेलिफोनच्या तोरा. ताडावयाच्या. दस 
उपाने:तारायंत्राच्या तारा :तोडावयाच्या- ' तिसऱ्य़ाने, युरोपियन. छबवर हला 
करून तेथे... जमलेक्या. इंग्रज. आधिकार्य्यांचा, काटा काढावयाचा,.व चोथ्या 
गटाने..शक्षागारावर ..हछा करावयाचा. त्याप्रमांणे तारा . तोडण्यात आळ्या. 
युरोपियन लोकांचा छञज सुटून -गेल्यामुळे तो बेत फसला. शस्त्रांगारावर पत्नास- 
जणांच्या. टोळीने इछा केला. प्रतिकारं,करणाऱ्या एका :इंप्रज आधिकाऱ्याला 
व.काही पद्दारेकऱ्यांना क्रांतिकारकांनी ठार केले: हत्यारांचा साठा व दारू- 
गोळा :हस्तगत,करून व.त्या इमारतीला आग॒ लावून ते :. जवळच असलेल्या 
जलालाबादच्या टेकड्यांवरील दाट जंगलाच्या आश्रयास गेले. तेथे स्वतंत्र 
हिंद्री:लोकर]ज्याची घोषणा करण्यात आली. सूर्यसेनांना ह्या स्वतंत्र राज्याचा 
मुख्य म 0पात आले. भाता आमचा लढा .इंप्रजांबरोबर . सुरू . झाला असून 
-इंप्रनञांना इंथा.,देशातून, घालवून दिल्याषरच तो संपेल, अशी . पत्रके वाटण्यात 


- . _ ::झाली. श्रागार लुटण्याची बातमी सरकारला, लागली. . लुटारूंचा. बंदोबस्त 


“त्करण्यासाठी एक हजार शिपार्‍यांची,पलटण.जलालाबादच्या टेकड्यांकडे रवाना 
* “घाली: *दाट:.याडझाडोऱ्पात दडून क्रान्तिकारकांनी त्या सेन्यावर टेकड्यावरून 
गनिमी काव्याचा हछा चढषिला. साठ-सत्तर गोरे शिपाई मारले १. भान्ति- 


(1119041161 


| डु. ४, » 
र) ९.५, 7 - क 
1 (>. ,9/. श १५४॥// 5३ 
६-५. १",४१.१८,,/ (२ 10१ र 
कक 44२. स्ट »- > क «48 ट्र 
- थती. हीही. १3:०४: ण. 
४.८४ ९ (हट 


कारकांपैकी पाच-सद्दा लोक ठार झाले. क्रान्तिकारकांनी इं जी न्याचा 
पराभव केला त 
सरकारने सूर्यसेनांना पकडून देणारास दहा हजार रायाचे खंती 


जाहीर केले. तरीही ते सापडेनात. . गुप्त . पोलीस त्यांचा . एकसारांवा तपास. 1: 
करीत होते. सूर्यसैन ढालघाट पोलीस स्टेशनचवळच्या पतिया | नावाच्या. 
खेड्यात असल्याची बातमी पोलिसांना लागली. कॅप्टन कॅमेरॉन नावाच्या... . 
इप्रज  अधिकोऱ्याने काही गुरखा शिपाई बरोबर घेऊन र सेन. ज्या :.. 
घरात होते त्या घराला रात्री वेढा दिला. सावित्रीदेवी नावाच्या, गरीब बाईचे 9 ::2 
ते: घर होते... सूर्यसन आपल्या काही सहकाऱ्यांसह त्या घरात; सळ्लामसलत..: ... 
करीत होते. इतक्यात दारावर थाप पडली. सूर्यसेनांनी दाराच्या. फटीतून . _ . 
डोकावले. बाहेर बॅटऱ्यांचे झोत पडले होते. त्या प्रकाशात त्यांना हत्यारबंद _ 
शिपाई दिसले. बाकां प्रसंग ओळखून त्यांनी तेथून निसटून* जाण्याचा बेत. 
भाखला. घराच्या खिडकीच्या फटीतून निर्मलसेन व अपूर्वसेन द्या क्रांतिकार 
कांना पोलिसांवर गोळ्या झाडण्यांस सुरुवात केली. उलट बाजूने पोलिसांनीही. 
. गाळीबारास सुरुवात केली. पोलिसांचे लक्ष घराच्या पुढील 'भागाव टा 
झाल्याचे पाहून. सूरयसेन, प्रीतिलता बडेदार .व कल्पना दत्त हे! 
घराच्या परसदाराच्या थ्िंतीवरून उड्या मारून अंधारात पसार झाले. _ ह्या 
. चकमकोत कॅप्टन कॅमेरॉनला क्रांतिकारकांनी ठार केले. अपूवसेन व 'निर्मलसेन 
ह्यांनी सूर्यसेनाला सुखरूपपणे पार पाडण्यासाठी खिंड लढविली 
पोलिसांच्या गोळीबारात ते ठार झाले 


फेब्रुषारी १९२३. मध्य सूर्यसेन गौराल खेड्यात पूणा 'ताटुकंदार _ : 
ह्यांच्या घरात असल्याची बातमी एका फितुराने नरा लगेच 
गुरखा शिपायांच्या तुकडीने त्या घराला बेढा दिला. झालेल्या चक र 
"डफदार ठार झाला. सूर्यसेन पकडले गेले. त्यानंतर: त्यांचे 
तारकेश्वर दस्तीदार हे पकडले गेले. त्यांच्यावर खटला चाळून 


शिकु झाली. १२ जानेवारी १९३४ रोजी त्या दोघांना 
| 


सूयसन यांना मध्यरात्री त्यांच्या चिंतनातून जागे: करण्यात आले :. | 
: फाशाचा क्षंण जवळ आण्याची जाणीव त्यांना झाली एखाद्या, कुद्द .वाधाने 


(१119041161 


(२१४) 


- गगनभेदी गर्जनेने गहन अरण्य दणाणून सोढावे, अशा गंभ्नीरपणे उच्च 

स्वरात ' वंदे मातरम्‌ ' अशी आरोळी त्यांनी ठोकली. त्यांच्या आवाजाची धार 

मध्यरात्रीच्या शांततेचे. आवरण कापीत गेली.. चितगावच्या कारागृद्दाच्या . 
खाण्याखाल्यांतून' ही घोषणा प्रतिध्वनित गेली, ' वंदे मातरम्‌ ! कैद्यांनी त्या 

. घोषणेला प्रतिसाद दिला,.' वंदे मातरम्‌! ' . 

... सूयेसनांना सरकारने:फाशी दिले तरी. त्यांच्या तरुण सैनिकांनी पुढे 

किती तरी इंप्रज़ अधिकाऱ्यांचे बळी घेतले ! 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


* री > 1122 
4 ऱ्र्ट किड टं ऱ्ड क र टं 
७४00010000 
३५, प्रीतिलता नव्हे..विदयल्ल १:03: 
ट की 


0 ४1.000:6000104 217 

प्रीति ७्षताचे वडील दरमहा पन्नास रुपये, प्रगारावर: ,कारंकूनं म्हणून 
'नोकरी करीत होते. तसे पाहिले तर एकंदरीने. घरची. परिस्थिती गरिबीचीच 
होती. प्रपंच मोठा. प्रीतीच्या पाठीवर चार बहीण-भावंडे.द्वोती:,.प्रीविलता ही 
सवोत वडील मुलगी होती. . तिचा जन्म १९११. साली. द्याला. .ती इरार 
असल्यामुळे प्रा्ताच्या वडिलांनी तिला खूप, शिकवावयाचे.._ ठरविले. ते..मनारशी 


म्हणत की, एकदा का प्रीतिलताचे शिक्षण : पुरे .होऊन,.तिला नोकरी .लांगणी 


की माझ्या डोक्यावरचे प्रपंचाचे ओश्ले हंलक होईल: ' प्रीतिलता होच भाविभ्प 


काळातील त्यांच्या आशेच स्थान होते 


नका ्ी ७ *«- क 
र“ > 4. वि 
९१ ५५.० वक ०-६... ०० ०: ५०००००.) 


चितगाव ,येथे हायस्कूलचे शिक्षण संपविल्यावर ती. डाक्का येथे: ह व भे 
विद्यालयात शिक्षण घेण्यास गेली. ' हयाच. .ठिकाणी .तिचा. क्रांतिकारकॉशी 


संबंध आला. डाक्का येथे लीला नाग. हिचा. दीपाली. संघ: ही 


(२१६) 


ख्रियांमध्ये सशक्र क्रांतीची बीजे पेरीत होती. त्या संस्थेत प्रीतीने प्रवेश 
_ मिळवून लाठी, जंब्रिया, पिस्तुलाने नेम मारणे अशा प्रकारचे शिक्षण घेतले 
त्यानंतर ती कलकत्ता येथील त्रेंथुल महाविद्यालयातून उच्च द्जीने ब्री. ए 
झाली. बी. ए. झाल्यावर चितगाव येथील नंदन कानन मुलींच्या शाळेच्या 
शाखेची मुख्याध्यापिका म्हणून काम करू लागली 

__ प्रीतेलता जेरी नोकरी करीत होती तरी तिचे मन मात्र नोकरीत रमत 
नव्हते क्रांतीच्या विचारांनी तिचे मन धगधगत होते. इतिहासांत शिकलेळ्या 
झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईच्या पराक्रमाचे चित्र तिच्या डोळ्यांपुढे तरळंतं 
होते..-छोंट्या पुत्राला पाठीशी बांधून शत्रूची मुंडकी छाटीत घोडा दौडात्रिणाऱ्यां 
राणीच्या दश्यांने प्रीतीच्या भावनाप्रंधानं मनाला उदात्ततेच्या उंच जगात 
नेले. आपणही स्वातंत्र्यासाठी तसे काही केले पाहिजे, असे “तिच्या मनाने 


४५, ५ (0 


धेतले. हया. विचारांनी प्रॉरेत होऊन आपली सहकारी कक्ष्पंना दत्त हिच्या 


ओळखीने ती सूयसेनांना-भेटली. 

प्रीतिलतेला . स्वतःच्या घरचा फाटकातुटंका:संसार॑. दिसत असूनही 
तेचे लक्ष देशाच्या :परिस्थितीकडे लागले होते.त्या वेळी आंपल्यो देशावर 
इभप्रजाच राज्य होते. इप्रबसंरकारने- भारतातून खप : संपत्ती त्यांच्या देशात 


नेली. : भारताचे उद्यागधदे बसले होते. 


होते>-शेतकरी. कंगाल झाले होते. व 
सामान्य-जनता निरनिराळ्या करांच्या *भाराखाली . वाकून: गेली होती. ही 


४. /_ ७ 


सवे-परिस्थिती गांधीजींनी पाहिली. . सन. १९३०: साली. गांधीजीनी दांडी 
यंथे-.]मंठाचा सहत्याप्रह - करून कायदेभंग. केला. <त्यापुळे कायदेभंगाची 
( कायदे मोडण्याची, ). चळवळ देशभर पसरली. 'बंगाल “प्रांतात सूर्ससन 
नावाचे एक शाळामास्तर ठोते. ते: अत्यंत बुद्धिमान ब देशाभिमानी होते 
त्यांनी अस ठरविले की, हातरी शस्र घेऊंन इंप्रज लोकांना देशातून पिटाळून 
लावले पाहिज. म्हणून त्यांनी काही तरुण' तयार केले. त्या तरुणांना त्यांनी 
' जुब्रया, तूलव्रार, लाठी, इत्यादी गोष्टींचे शिक्षण दिले. प्रीतिलताही त्यात होती 
-सूयसेनाने सरकारी शस्त्रांचे साठे व खजिने यांच्यावर. इछा.करण्याचे ठर- 
विले. त्याप्रमाणे पाहिला हछा चितगाव येथील सरकारी शस्त्रांच्या साठधावर 
करण्यात आला. सूर्यसन व"त्यांचे साधीद्वार पोना भरपूर शंक्ले मिळाली व 
हो सव मंडळी डोंगराळ भार्गात पळून गेली:(इंप्रजांचे सैन्य ब शिपाई त्यांच्या 


७६.१ (3110281111 


प 


( २१७ ) 


मागावर होतेच. एके दिवशी सूर्यसेन, प्रीतिलता व इतर काही साथीदारांना 
इंप्रजांविरुद्ध लढण्याचे काही बेत संमजावून सांगत हाते. तितक्यात दरवाजा 
डोंठावण्यात आला. प्रीतिलतेने दरवाजाच्या फटीतून पाहिले. बाहेर पालीस 
उभे होते. त्यांच्या हातात बॅटय्या ध खांद्यांवर बंदुका होत्या. सू्थसन, 
प्रीतिलता व इतर काही साथीदार त्या घराच्या धाऱ्यातून धान्यावर चढले 
आणि मागच्या बाजूने पळून गेले. वरील प्रसंगानतर पोलीस लगेच प्रीतिलतेंच्या 
घरी आले, परंतु प्रीतिलता तत्पूर्वी घरी आली होती. जणु आपणास काहीच 
माहीत नाही असा साळसूदपणाचा आत्रिभीव तिने आणला होता. परंतु अशा 
'प्रकारचे सोंग फार दिषस टिकविता येणे शक्‍य नव्हते. म्हणून ती भरूमिंगत 
झाली. सरकारने तिला पकडून देण्यासाठी रु. ५०० चे बक्षिस जाहीर केले! 
'-तथापि ती सापडली नाही. एवढेच नव्हे तर रामकृष्ण विश्‍वास .ह्या केदेताल 
साथीदाराला ती ४० वेळा भेटून आली 

इंप्रज लोकांच्या पहारतली येथील एका क्‍्लंबवर द्या करण्याची काम 
गिरी प्रीतिलतेवर सोपविण्यात . आली. त्या क्‍्लबवर इंप्रज अधिकारी व 
त्यांच्या बायका चेन करण्याकरिता जमत असत. दि. २४ सप्टेंबर १९३२ ची 
ऱरात्र. प्रीतीनें पुरुषाचा पोषाख केला. तिने बरोबर सात आठ साथीदार धेतले. 
तिच्या हातात पिस्तुल होते आणि सांथीदारॉच्या झोळीत बॉम्ब- होते. दि 
२४ सप्टंबर १९३२ रोजी रात्रीची दहा वाजायची वेळ. अंधारातून मार्ग 
'काढींत स्वतःचे सात-आठ सैनिक बरोबर घेऊन प्रीतिलता त्या क्लबजवळ 
आली. क्लंबमधील अधिकारी नाचण्यात .रंगून गेले होते. कलबवर बॉम्ब 
"फेकण्यास प्रीतीने . सांगितले. स्वतः प्रीतीने पिस्तुलातून गोळ्या झाडण्यांस 
सुरुवात केली, बॉम्बचे ष पिस्तुलाचे आवाज यामुळे क्लबमंधले अधिकारी 
'घाबरून पळू लागले. पिस्तुलाच्या गोळीने एका अधिकाऱ्याच्या बायकोचा 
बळी घेतला. काही अधिकांरी जबर जखमी झाले. प्रीतीने आपल्या साथी 
दारांना पळून जाण्यास'सांगितले. आपले मौष्यवान पिस्तुल साधीदाराजबळ 
दिले व म्हणाली, “ साथींनो, शब्नूचा पराभव होईपयंत शस्र खाली ठेवू नका. 
"पूज्य मास्तरांना प्रणाम सांगा.!'? षयाच्या विशीत असणाऱ्या तरुणीचे हे देशप्रेम 
व नेत्याबद्दल निष्ठा व पूज्यभाव होता. बॉम्ब किंवा पिस्तुलाच्या आवाजाने 
"पोलीस शिपाई धावत आले, परंतु त्या पूवीच प्रीतिलतेने स्वतःबरोबर आणलेले 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(९(ट) 


बरिष खाणे होते, भापण शत्चच्या हातात सापडणो तर ते आापक्षी ब्रिटंबना 

करतील, 'म्हणून , तिने गुशामच स्वतःजवळ विषाची पुरी ठेवली होती... 
प्रीतिलतेने स्वतःच्या संसाराकडे लक्ष दिले नाष्ठी, तपापि देशातील लोकांच्या 

कषण्पाणासाठी स्षतःचे प्राण दिले. प्रीतिलतेच्पा कोगल शरीरात देराप्रमाचा 

केवढा मोठा ज्वालामुखी धगधगत होता | ती प्रेमाची छता नव्हती तर देश- 

प्रेमाने धगधगणारी विययुष्लता होती 


(१1190१1161 


३६. बळींचा वेध - एक, दोन, तीन ; 
( प्रथोतळुमार भदा चाय, म्रगेंद्रकुमार' दत्त, निमेलजीवन घोष. 


, . _ “ कुकाफुकी मोठेपंणा मिळविण्यासाठी सामान्य लोकांत अहमहमिका: 
लागण्याचे द्य नेहमीच दिसते. तथापि मरण्यासाठी अहमहमिका लागंळ्याचे. - र 
दृश्ये क्‍्वाचितच पाहावयास मिळत असेल. अशा प्रकारच्या घटना विसा 
शतकाच्या दु सज्या-तिसऱ्या दशकांत बंगालने पाहिन्या. सूयसेन मास्तरंदा ह्यांनी 
इंग्रजी राजवट उखडून टाकण्यासाठी जी सशत्र क्रांतिकारी मोहीम सुरू केली होती 
तिच्या. प्रभावाने बंगाली तरुण-तरुणींची हृदये प्रभावित झाली होतो--क्रांती :. 
व'जुलंमी इंग्रज अधिकाऱ्यांचा सूड हया बरिचारांनी त्यांची मने पेटली? होती. :- 
झारंतीर्यांची. स्वातंत्र्याची चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी इंग्रज आधिकारी जो... 
जो आविकाधिक जुनून करीत तो तो क्रांतिकारकांच्या झुंडीच्या .झुंडी-त::-. 
आांव्हान घेलून इंग्रजी अंधिकाऱ्यांना कंठस्नान घालून फाशीच्या कड्यात. 
स्वतःच्या .मांना अडकबिण्यास अहमिहकेने पुढें येत. त्यांच्या मनश्चक्षंसमोर : 
तंरळत होते फक्त स्वतंत्र भारताचे सुंदर चित्र, त्यापुढे त्यांनां ना कनंकाळ ग 
अशा इंग्रजी सामध्याची भीती बाटली, ना मृत्यूची क्षिती वाटली. त्यांच्या 


नन 


णा 
017700780009:/64-: शर (३ 


2४. | 


6.21” 


ज्म 
4“%११॥४५६ ५.४५ ५; 
“४१०१ व क: बु रै 
१, र 9 हि 
र :“* :2-५९ 9 


27१५11: 
द0०४०१५००५०-०-.. 
१600957 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(ररेर) 


-- म्डोळ्यांतील प्रखर अंगाराने इंग्रजांची बयोनेटे वितळत होती. मृत्यूच्या 
सावक्या विरघळत होत्या. वामनाने राक्षसांचा राजा बळी हाच्या डोक्यावर 
"पाय रोवून' त्याल्ला पाताळात घातंला होता. बंगान्यातील तरुण. क्रांतिकारकांनी 
मृत्यूच्या माथ्यावर पा्य/रोवून त्याला 'पाताळात..घातला होता. खरे. मुत्युंजय ! 
“_ मिदनापरूर हा बंगालातील एक जिल्ह्या. त्या जिळ्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
जम्स पेडी: क्रांतिकारकांची चळवळ ।चिरडून टाकण्यासाठी त्याने सरसकट स्व 
जनतेला खप हेराण केले. अशा जुलुमी अधिकाऱ्याला इ. स. १९३१ मध्ये 
क्रांतिकारकांनी, ठार 
- ७४९६ हयाच्यानतर एका धमेंडखोर व. निर्दय. अधिकाऱ्याला . मिदनापूरच्या 
क्रांतिकारकांना. वठणीवर आणण्यासाठी सरकारने जिन्हाधिकारी म्हणून 
पाठविले. त्याचे नाव : रॉबर्ट डग्लस. .त्याने जनतेल।. अगदी धारेवर..धरले 
त्याचवेळी हिजली हया. तुरुंगात कैदी.व . तुरुंगाचे शिपाई...यांच्यात..दुंगा . 


॥.०५* , ४2 


-__ 'शिपाई.हातात. बंदुका व-काठवा घेऊन कैद्यांच्या बराकीतून भेछूट.. गोळीबार'.व 
. _ ललाठमार करू, लागले: हया अनपेक्षित हल्ल्यात कित्येक केदी घायाळ झाले 
काय प्रकार आहे, हे. पाहाण्यासाठी . खोलीबाहेर आलेले राजकीय स्थानबद्ध 
संतोषकुमार: मित्र व तारकेश्‍वर . सेन हे ..त्या <गोळीबारात. मरण पावले 
ह्या, प्रकाराव्रिरुद्ध जनतेने खूप आवाज उठविला. . त्यामळे झालेळ्या 
प्रकाराचा, चोकशी]... करण्यासाठी सरकारने एंक कमिशन नेमले. शिपायांनी 
निःशंस्र व .बेसावंध. असणाऱ्या कैंद्यांवर खोल्या-खोल्यात [शरून: केलेला 
गोळीबार. हा अमानुषपणांचा . होता. तसे करण्यास . कोणत्याही. अधिकाऱ्याने 
आदेश, दिला नव्हता. हयास्तष पोलिसांचे .ते कृत्य ५णेपणे :असमधेनीय 
'दोते, असा 'निण्कष चोकशी-समितीने नमूद केला. हा बेकायदेशीर पाशवी 
“कृत्याची संप्रण.-माहिती .असूनही डग्लसने त्या' गैरकृत्याची यह्किचितही 
दखल घेतली 'नाई.: किंबहुना क्रांतिकारकांना चांगला धडा मिळावा, असाच 


विचार त्याच्या मंनातःआलां 
वरील ' पकारांने क्रांतिकारकांची मने त्वेषाने सळसळू लागली 


- व्हग्लसचा काटा 'काढण्याची संधी ते पाहू लागले. ' ' डग्लस, तू बेगुमानपणे 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२२१) 

. लोकांचे प्राण घत आहेस. पण वैऱ्याची रात्र आहे, सावध राहा !'. अशा 
अधाची धमक्रीची निनावी पत्रे त्याला येत असत. त्यामुळे. आपण सदोदित 
मृत्यूच्या सात्रलीत.वावरत आहोत, ह्या भीतीने त्याला पछाडले होते. जिल्हा- 
धिकारी म्हणून त्याला निरनिराळ्या सर्भाना जावे लागे. अशा प्रत्येक “वेळी 
त्याच्याभोवती. हत्यारबंद. .शरीर-सरक्षक असत. परंतु, गृंत्यूच्या झडपेला 
संरक्षकांची,पौळी थोडीच अडवू ;शकणार आहे ? सपाच्या देशापासुन सुरक्षितताः 
मिळवू . पाहू शकणाऱ्या. परीक्षित राजाला बोराच्या..उदरातून अ छीच्या 
रूपाने प्रवेश करणाऱ्या सपाने शेवर्ट गाठलेच की-नाही £ 


जिल्हा मंडळांचा .(.डिस्ट्रिकट बोड ) अध्यक्ष असल्यामुळे डग्लस त्यार : 

मंडळाच्या सभेसाठी. गेला. “दि. ३०-४-१९२३२' रोजी तिसऱ्या -प्रहरच्या 
सुमारास सभेचे कामकाज आटोपंत आल्ले होते. पुढील मेजावरील काहीः 
कागदपत्रांवरःडग्लस सह्या करीत होता..समेतील मंडळी,आपप्तात:चची करीत 

होती. त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन 'दोन-तरुण. डालसच्या. दिशेने. झटकन 
पुढे गेले. व स्त्रत:जवळच्या.पिस्तुलांतून त्यांनी डग्लसवर: गोळ्या...झाडन्यां 
:सारे:सभागृह पिस्तुलांच्या बारांनी दणाणून ..गेले. ह्या अनपेक्षित भयंकर' 
: प्रकारांनेःसभागुहातील लाक भातीने भांबावून गेले. ते तरुण क्षणार्धात संभार 
गुहाबाहेर पडून रस्त्याने पळू लागले. पोलीस त्यांचा. पाठलाग. करू लागले 
पुढे त्या मुख्य रस्त्याला दोन फाटे फुटत होते..:एका. रस्त्याने “एक व दुसऱ्या? 
वाटेने दुसर। तरुण गेजा; संध्याकाळचा अधार पडू लागला : होता एका 
वाटेने गेलला तरुंण दमला ' होता. पाठीवर पोलीस येतच होते.. अधाराचा; 
अड[सा घेऊन तो तरुण थोड्या. अंतराअरील झोपडर्यांत शिरला. पोलीस तेथे 
पहूंचल. त्यांनी झोपड्यांवर. गोळीभार सुरू केला.. आतां तेथे. थांबणे 
असुरक्षित. वाटू लागल्यामुळे द्योपडीचेकूड पाहून मागील बाजने. तो अधारात 
प्रू,लागला. परंतु दुदैवाने त्याला टांग मारली. निवडंगाला अडखळून तोः 
खाली पडला. अंगात, निवडुंगांचे कोटे घुसले. त्याला .. पळताना पाहून 
पोलिसांनो त्याच्या रोखाने गोळ्या: झाडल्या. एक गोळी त्याच्य! अंगात! 
घुसली; पोलिसांनी .त्याला पकडून नेले. त्याच्यावर दवाखान्यात . उपचार 
। रप्यात आले. तुरुंगात भसताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याचे -अनन्वित हाल 
केले. परंतु त्याने आपल्पा जोडीदाराचे नाव शेवटपर्यंत सांगितले नाही 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२२२) 


त्यामुळे त्याचा ठावठिकाणा सरकारला लागू शकला नाही व त्या शूर 
रुणाचे नाव इतिद्दासालाही अवगत नांही 

-_* पकडलेण्या तरुणाचे नात्र होते प्रद्योतकुमार भट्टाचार्य. एक मदह्वाविद्या- 
'लयीन' विद्यांथी. आपल्या जोडीदाराचे नाव प्रशट करण्यासाठी पोलिशांनी. 
त्याचे भर्नन्वित हाल केले. परंतु त्यांने खरे नाव थवा खरा पत्ता सांगितला 
नाही. .प्रद्योतकुंमाराजंवळ . असलेल्या “ रिव्हॅल्न्हिरची तपासणी करता असे 
आढळून आले की, डग्लसंचा बळी घेणाऱ्या गोळ्या ह्या रेहरॉर्इरच्या नसून 
त्यांच्या जोडीदाराच्या रिव्हाकव्हरच्या होत्या. त्याचा तपार्स लावून देणारास 
-सरकांरने पाच हजार रुपयांचे बक्षींस जाहीर केले. परंतु त्यांचा तपास 
लागूशकला “नाही. डग्लसला :'ठार मारण्याच्या आरोपावरून प्रद्योतकुमारवर 
खटला -चाळून त्याला फाशीची 'सजा देण्यात आली व दि. १२.जाने. १९३३ 
*ला “मिदनोपूर: कारागृहात त्याला फाशी देण्यात आले 


““:> अध्याय तिसरा. पेडी गेला; डग्लस'गेलां 3आता पाळी :आली:: बर्जवर 


.:.. 'ंग्लसंनंतर॑ बज ह्या! इसमाची जिल्हाअधिकारी :म्हणून मिदनांगूर येथे. नेमणूक 


_. झोलो. ह्या सुमारास महात्मा गांधींनी *सुरू* केलेन्या.. सविनय कायदेभंग; 
करनंदी हृया. चळवळींनी : भारत देश हादरून . गेला . होता; बंगळ्यातही 
सरकारी कर नं देण्यांची मोहामं सुरू झाली होती. ब्रिटिश साम्राज्याची इभ्रत 
सांभाळणाऱ्या बर्जसारख्या : जुलुमी ''अधिकाज्यांनी ती चळवळ टाचेखाली 
चिरडून टाकण्याचा 'चंग- बांधला.होता. त्यामुळे क्रांतिकारक हया बळीचा वेध 
घेत 'होते.. परंतु बंजेझोवती पोलिसी संर क्षणाचे अभेद्य कडे रात्रंदिवस असल्या- 
मुळे क्रांतिकारक आपले इप्सित साध्य करण्याच्या संधीसाठी . डोळ्यांत तेल 
घाढूनं टपून बसले. एक दोनदा तो योग थोडक्यावरून हुकला भार 
... बंंजला झूटबाल खेळण्याचा चांगलाच नांद होता. दि. २ सरेंबर 
१९२२३ रोजी सरकारी आधिकांऱ्यांचा: संघ व' स्थोनिक मुस्लिम संघ वांच्यात 
_.शटबोलचा सामना घेण्याचे. ठरले. सरकारी ' अधिकाऱ्यांच्या संधाचे नेतृत्व 
स्तेत:,बजेच करणार 'होता., वास्वावर असलेल्या क्रांतिकारक तरुणांना . ह्या 


“गोष्टीचा सुगावा लागला. मृगेंद्रकुमार दत्त, 'निमलजीवन घोष, अनंत बंधु 


पंजा, त्रिजंकिशोर चक्रवर्ती ब रामकृष्ण रे हे तरुण होत. आपल्या साध्यासाठी 
कलकत्याहून हत्यारे आणिली होती. 'मिदनापूरजवळच्या अरण्यातील “ एका 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥ २०६ 


(२२३) 


-झोसाड पडक्या घरात त्यांनी ती ठेवली होती. त्या निमनुष्य भागात त्यांनी 
-नेमबाजीचा सराव केला होता. | 
सामन्याच्या आदळ्पा. दिवशी त्यांनी कामाची वाटणी करून धेतली. 
-सामन्याच्या वेळेएर्वी मुस्लिम . संघातील काही खेळाडू क्रीडांगणावर सराव 
म्हणून फूटबौल उडवीत होते. मृगेंद्रकुमार दत्त व अनंत बंधू त्या खेळाडूंत 
. मिसळून चेंडू उड्ह्षोतं हाते. थोड्याच वेळात बर्जची गाडी क्रीडांगणाच्या 
'दिशेने येऊ लागली."गाडीत'बर्जे असल्यांचे पाहून रस्त्यावर उभ्या असंलेळ्या 
निर्म्षजीवनने 'पंरवलींच्या ठरलेल्या खुणेप्रमांणे आपल्या अंगातील हिरवा 
ऱस्वेंटर काढून हातात ' घेतला. तोः इशारा पाहून मृगेंद्राने चंडू इतर खेळाडूंकडे 
मारला'व तो'क्रीडांगणाच्या बाहेर जाऊं लागला. जाता जाता त्याने अनंत 
-बंधला. रेडी * ( तंयारं रहा) असा “इशारा दिला. बर्जची गाडी 'क्रीडां- 
_'गणाच्या'सीमेजवळ येऊन उभी राहिली-“बंज'गांडीतून उतरून क्रीडांगणांकडे 
जाऊ लागला. त्याचे शरीर-सरक्षक क्रोडांगंणाच्या सीमेबाहेर उभे राहिले 
च्होते* मृगेंद्र वःअनंता फूटबॉल सोडून क्रौडांगणांच्या बाहेर*परंतु बजेच्या 
दिशेने जाऊ लागले. इतर सराव कंरणारे; खेळाडूही: क्रौडांगणाच्या :बांहेर 
“जाऊ. लागल हे. तरुण, खेळाडपेकीच असावेत असे.समजून कोणालाच 
त्यांचा संशय येणे शक्‍य नव्हते. बजेजवळून जाताच त्या दोघांनी कपड्यातून 
__ “आपले पिस्तुल काढून ब्जवर भराभर गाळ्या झाडल्या. बजे..तात्काळ ज्ञमिनी- 
'वर..कोसछला. तें ,पाहाताच पोलीस अधिकारी व शरीर संरक्षक त्या..दोघांवर 
'धावून गेले. त्यांनी थाडलेल्या गोळ्यांमुळे अनंत बंधू जागच्या जागी. ठार 
झाला व गृगेंद्रकुमारला लागलेल्या गोळ्यांमुळे तो दुसऱ्या दिवशी ठार झाला. 
__ पोलिसांनी लगेच क्रीडांगणाच्या भागाला बेढा देऊन धरपंकड सुरू 
केली. निमलजीवन, घोष, रामकृष्ण रे, ब्रिजकिशोर चक्रवर्ती इत्यादी तेरा 
"तरुणांना पकडून त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. ह्या तिघांना फोशींची 
'शिक्षा झाली. काहींना काळ्या पाण्याची शिक्षा ह्याली वरेष्ठ न्यायालयानेही त्या 
-शिक्षा कायम केन्या. शि १909. णाईअ 
:“.__ . दि. २५-१०-१९२४.ला ब्रिजकिशोर. व रामकृष्ण यांना. दुसऱ्या 
_ दिवशी निमेलजीवनल्ला मिदनापरच्या कारागृहात फाशी देण्यात: आले. 


“:._ स्वातंत्र्यासाठी, मृत्यूबरोबर खेळ खेळणारी ही मुले संतरा-अठंरा वर्षे व 
ह मदापिचातयन वि धा | सतर | याचे 
....महाविद्यालयीन विद्याथी होते. | आ 2:04 


रिक 


(१119041161 


३७, हे घे पाणी 
( हरिपाद भद्टांचाय ) 


< 


सूयसेनांच्या ,नेतृत्षाखाली बंगाली तरुण; क्रान्तिकारकांनी 'चितगावच्या> 
लष्करी . शक्षागारावर हछा करून, तेथील शस्त्रे लुटून नेशी. त्यानंतर ब्रिटिश 
- लष्कराने,क्रान्तिकारक,ज्या जलालाबादच्या;जगलातील;.टेकड्यांवर ओश्रयाली 
. गले. होते, :त्या टेकड्यांना वेढा दिला: झालेल्या चकमकीत: क्रान्तिकारकांनी 
ब्रिटिश लष्कराचा:;प्रराभव-केला- .. त्यामुळे. सरकार :अधिकच चिडले; 'चितग्राव 
भागात सरकारने. लष्कर,ठेविले. लोकांनाः.वठणीवर :आणण्यासाठी. अहसानुल्ल!* 
नावाच्या ळर, :अहंमन्य व 'मगरूर:आधिकोरपाची चितगोवला --पोर्लांस प्रमुख 
(डी. एसं.-पी, .) म्हणून नेमणूक. केली > उद क 
“भहसानुल्लाला जुलुमी पत्रेय्शिःसरकारने प्रोत्साहन: दिल्यामुळे. त्याच्या: 
'जुलेगो वागणुकोला पारांत्रारः्ठरला ।नाही. 'तो :एकदा . चितगावातः रस्त्याने 
'जात';अंसतांना : एका घराच्याऑदारात-बसून पुष्पाराणी घोष नांवाची मुलगी 
दुगेमगिरी कान्तारमंरू ) ही. राष्ट्रीय कवी 'नजरुल इस्लामची देशभक्तिपर 
कावता. म्हणत होती. अहसानुन्लाने ते ऐकल. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरात आनंद 
मांनंणऱ्या'अहसानुछाला ती 'देशभक्तेपंर कविता कशी रुचावी ! त्याचे पित्त 
बुटाच्या लाथेने मारल. झाडाच्या डहाळीवर बसून स्वच्छंदपणे.गाणे गाणाऱ्या 
निरागस पाखराची अवाचितपणे..एखाद्या निर्दय पारध्याने. निर्घेणवणे मान 
सुरगळावा,,तस.हृदयद्रावक,दृश्य.होते ते.  आंषेकाचरण ..भट्टाचा्यांचा पंधरा 
_. तषांचा-सुंलगा हारपाद ह्यानेःतो सवे. प्रकार . पाहिला. अहसानुक्ष्लाला प्रातिकार 
:.. कैरणाऱ्या पुष्पलताच्या घरातील माणसांनाही पोलिसांनी बेदमः मारले. त्या. 


“मारहाणीमुळे 'पुण्पलता मरण पावली 


: अहसाचुल्लाच्या दुष्टाव्याची व नीचपणाची आणखी . एक घटना. 
““ “हारपोदने पोहिली- शाळित जाताना रस्त्याच्या चोकात गर्दी जमलेली हरिपांदने 

- पाहिली..कार्‍य आहे हे पाहाण्यासाठी . तो तेथे. गेला. अबिकाचरण चक्रवर्ती 
नवायाच क्रान्तकारक केद्याला पोलीस भरचोकात पाठीवर निष्ठरपणाने; 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( रर) 


चचीबकाचे फटकरि''भोढीत होते. चाॉबकॉर्च्या फटेकांऱ्यागणिर्व' त्योच्या 'अंगातून 
रक्ताच्या चिळकोड्या ठेडत'हीत्या. भरउंन्हाची'घेळ व असंद्य यातना” ह्या मुळे 
त्या'केद्याचा सोव कासाप्रीस दयाला ' होता. ':त्याच्या. .तींडांला. 'कॉरंड पडली 
होती. ' पाणी; पाणी अते तोओरडत होता. 'जवळंचे उभाः'असलेलां अह सांयुछी 
विकट. हास्यप्करीतः त्याच्याजवळ गेला.» त्याच्या तोंडात. लघवी :करीत. तो. . 
क्रूराव्मा !अहसानुछा. "हणाला; हे घे पाणी. 1: 7110110170 1१0 | 
हा प्रसंग पाहूनः हॉरपादच्या:;कोवळ्या :मेंदूलार इंगळी ने दंश -केल्यार 
प्रमाणे-असह्य-ब्रेदनार्थाक्या द्या गोष्टींचा :बदलाऱघेण्याचा $य़ाने.निश्चय-केला. 
तो तरुण क्रांतिकारकांच्या गोटात शिरल्ञा ब्र::त्यांच्या जवळ ,पिस्तुलाची,-नेम> . 
बाजी शिकला. पर्ण -तय़ारी ,झाळ्यावर:तरो.;संधीची , वाट *प्राहू लागला आणि; 
एके;दिवशी:तंशी संधीःत्याला परदेस लागली-:त्या दिवशी .प्रोलिसांचा,संघ ब्र 
गाबार्ताल,कोहिनूर संन्र ह्यांच्यात .झटबॉलचा सामना होणार होता; त्या ठिकार्णी] 
आपले ईप्सित साध्य करण्याचे: 5हरिपादूने :,ठरविले-<सूयसन :व॒.:तारकेश्रर:. 
दस्तीदार ह्यांनी'त्याच्या:कमरेल!-एक,प्ररलेलेरव्हारूहर॥(.प्रिस्तुल.) लटका. 
विज्े.वकाही काडतुसे त्याच्या खिशात 'घातली, त्यांच्या अंगावरून.,खेडवळ[०.. 
_ सारखा फाठंकांतुटका पोषांख' चंढविला.: त्याच्या हातात ! एक::फाटकी. जुनी > 
पुराणी छत्री दिली. हरिप्रादून्ने बावळट: से! :इतक्या: ,बरेमाळूमपणे: सजविले 
: होतेकी, कुणालाही त्याचा संशय येऊ नये. :-:::.. टी, 


य 


(1 1.*: 1 


लागला. देवीच्या देवळातात जाऊन त्यांने. सुरीने स्वतःच्या .बोटाचां छेंद 
घेऊन. ते रक्त देवीच्या चरणी वाहिले देवीला, नमस्कार करून १ तिचा आशी 
वांदं मागून तो फूटबोलच्या सामन्याच्या क्रोडांगणाकडे निघाला: सामना पाहा- 
ण्यास जोकांची 'खूप 'गर्दा लोटली होती. पोलिसांचा संघ खेळणार असल्या 
मुळे अह सोनु खेळ पाहाण्यास- आंला होता. मोडंकी छंत्री हातात. घेतलेला, 
'बाबळटाप्रम[णे पोषाख कलला. हारिपाद त्या गर्दीत घुसून अहसानुछा बसलेल्या 
जागेपासून 'काही अंतरावर संधीची वाट! पाहात . माणसांच्या , दाटीत उभा 
राहीला. क्रांतिकारकांच्या हळ्न्यामुळे- आधकारी लोक 'सरक्षणाबद्दलं अधिक 


जागरूक ;राहू लागले:-दोते: अहसानुछा हा 'जिल्हयाचा मुख्य पोलीस आधे- 
र. क: ९ का पिकत, 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२२६) 


' कारी.असल्यामुळे. तो ज्या ठिकाणी बसला.होता त्या. ठिकांणाभोबती हत्यारी; 
पोलीस: संरक्षकांचे कडे होते. त्यांच्या नजरा .सभोवताली ; भिरभिरतं होल्या 
त्यामुळे,.हरिपादला अनुकूल संधी मिळेना, त्या दिवशी सामना: अनिर्णीत 
राहिला.--दुसऱ्यांदिवशी त्याच ठिकाणी तो सामना परत होणार होता 
न "त्या दिवशी म्हणजे दि.. २० :ऑगस्ट- १९२१. रोजी हारपाद 
तयारीनिशी क्रीडांगणावर गेला. आदल्या दिवसाप्रमाणे . त्याने *मोक्‍या'ची 
च्ागा मिळविली. खेळाला रंग भरू लागला. सर्वे: प्रेक्षक देहभान: हरपून 
-. सामन्यांत रंगूनं गेले आणि शेवटी पोलिसांच्या संघाने गोल. हाणला. कोहिनूर 
: _ संघांचा पराभव झाला. स्वतःचा संघ वरिजयी थाळ्यामुळे अहसांनुछां भानंदाने 
. आरोळ्या देत खेळाडूंकड' जाऊ लागला. विजयाच्या' जल्लोषात त्याच्या- 
भोवतालचे पोलीस संरक्षकही सामीलः झाले. संरक्षकांची ती ढिलाई पाहून 
हरिंपांद पुढे धावला: खिशातील पिस्तूल काढून त्याने तीन-चार 'होतः*अंतरा 
चरून 'अहसांनुछावर गोळ्या झाडन्या. अहसानु्ठा जमिनीवर कोसळला 
मरंणांचे ध्तण.' मोजेणाऱ्या अहसांनुंछा जवळ * जाऊन हंरिपाद ' तिरस्काराने 
म्हणालं।, “ स्वातंत्र्यंवीराच्या तहानलेल्या तोंडात * लघवी : करणाऱ्या सैताना; 
खा. आतांहीगोळी! ”/ .» -" 
हंरिपादला पकडण्यांत आले. अहसानुछाची. बायको ब पोलीस ह्यांनी 
त्याला बेदम मारले. त्याचे अतोनात हाल केले. परंतु त्याने आपन्या क्रांतिट . 
कारक सहकाऱ्यांची नावे सांगितली नाहीत. पोलिसांनी त्याच्या लहान भ्रावास 
बुटाच्या लाथांखाली ठेचून ठार मारले व त्याचे घर पेटवून दिले. वय लहान 
असल्यामुळे हॉरेपादला फाशीऐवजी काळ्या पाण्यावर पाठविण्यात आले 
.. .. हरिपांदसारख्या काळेपाणी पाहाणाऱ्या छोट्या छोट्या वीरांनी देखील 
. “इतिहासाचे पान उज्ज्वल केल आहे! 


र 
* मे १ 
र 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(यया डाका क गाड लप निती 
क. ह शीर शै 
सवि तीन मित वी 


1418311344: 

( विनय बोस, खुधीर गुप्त, विनर गुंत) 1 ू न ळी 

महात्मा गांधीजीनी इ. स. १९२०/साली "कॉयदेभंगांची मोहीम सुरई 

केली. मोहिमेत 'भागं घेणाऱ्या निःशस्त्र सत्याप्रह्ींवर” संरकॉरने लाँठीइंटैले 

व घोडेस्वार घातले. सत्याप्रेही सैनिकांवर '' सरकार “करीत 'क्षसंलेल्या निर्घृण 

इंल्ल्यांमुठ्ठे बंगाली _.तरुण सूर्यसनांच्या नेतृत्वाखाली संशंश्ल : क्रान्तीच्या' . 
9 'मार्गीला लागले. हिंदुस्थानं-रिपाश्लिक 

-_.. ' (/प्रज्ञासत्ताक ) भागी €सिना ): 
: _ बंगाल स्वयंसेवक संघ अंशा सारख्या 
7. रुंप्त संघटना शाळाकोलेजॉता ल 
-. _ विद्योर्थीनविद्यार्थिधींनी,पोहणे, तरवार 
1 - फिरविणे पिस्तुल व. बंदूकं चॅलिविणे 
37॥) असले शिक्षणं *.देऊं * लागल्या 
: इंग्रजांच्या :जुलमाने : तरुण-तरुणाची: 
मस्तके. सूडाच्या.. भावनेने . पेटली 
2. इंग्रजी राजवट खिळखिळी करण्याच्या 

-_ उद्देशाने त्या. राजवटीचे. आधारस्तंभ | 


अशा मोठमोठ्या हुद्द्ांवरील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याचा सपाठा 
त्यांनी चालविला | :र्‍ यर 20! 


बिनय बोस, पुध्ीरं गुप्त बादल व. दिनेश गुप्तं हे. तिवे <मित्र होते: 
महाब्रिद्यालयातीलं. ब्रिद्यार्थी असून: बंगाल स्वयंसेवक संघ, डाका. ह्या गुपत 
क्रांतिकारी संघटनेचे: सभासद होतेः. “> मुमेकत- 
"/””/२२ऑगत्ट १९३० रोजी'महा पोलीस: निरीक्षक लोमॅन ( इन्स्पेक्टर 
जनरल ऑफः-पोलीस.) हे हॉस्पिटलला भेट देण्यांसाठी जात होते. पोलीस 
अंधीक्षक!( डी. "एसः/पी.) हडसन त्यांच्यासमवेत होते. बरोबर आणखी 
अधिकारी ब, ! पोलीस 'होते. इतक्यात एका तरुणाने लोमन घ हडसनवर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२२८) 


पिस्तुलाने गोळ्या झाडल्या: लोमन खाली कोसळल्ला व पुढे मरण पावला. 
हडसंनच्या पायाल। गोळी 'लागल्पामुळे तो वाचला. गोळ्या झाडणारा तो 
तरुण विजेच्या वेगाने प्रळून. गेला, 
पोलिसांनी खूप धावपळ केली, परंतु 
तो;खापडला नाही«।.वातरुणः£ विनय 
बोस असावा; :असा::; पोलिसांचा 
“संशंयः हाोता.--तंथ]पिः-विनय बोस 
त्यांनाःसापडू शकला नाही": :: 
मःत्यानंत्तर.दि*:<? डिसेंबर १९२० 
चा ।दिवसं. बंगालच्या -ग॒व्हनेरच्या 
बंगूल्य़ाऱेखारी .डलहीसी £: चौकात 
संचिवालयाची इमारत होती. त्या 
इमारतीचे नाव :रासटर्सबिल्डिंग.असे 
होते.-तेथे निरनिराळ्या;/खात्यांतीलं 
वरिष्ट ब्रिटिश अधिकार्यांच्या कचेठ््या 


होत्या. दुपारी बारा-्साडेबारा “वाजण्याच्या सुमार. इंग्रजी पद्धतीचा पोषाख 
“ 14 10707” केलेले तीन तरुण रायटसे बिश्डिंग-, 
मध्ये गेले. प्रथम ते . तुरुंग खात्याचे 
मुख्य निरीक्षक सिम्पसन यांच्या 
कचेरीपुढे गेले. साहबाला भेटण्या 
साठी चिठी द्या, . असे दरवाजा- 
जवळच्या चपराशाने त्यांना 
'सांगितंख्े; परंतु त्याच्या सांगण्या- 
कडे: लक्ष न देता ते: 'आत घुसले: 
त्यांनी सिम्पसनवर  पिस्तुलाने 
गोळ्या झाडळ्या.. सिम्पसन .तात्काळ 
म्लीली: "हात क यी ते खाली * कोसळला. . नंतर 'ते : मुख्य 
गा 5७0 जक : .. . सचिव: टाऊनंशेन्ड. व न्यायखात्याचे 
"८5333 १. काा£ मही. :.... साचेव. नेल्सन यांच्या कार्यालयात 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२२९) 


शेरले ब त्यांनी त्या दोघांवर गोळीबार केला. तेथे असलेळ्या पद्दारेकऱ्यांनी 
त्या तिघांवर गोळ्या. शार्ड्या- ,)पिस्तुलॉच्या .गोळीवीराने रायटर्स बिळडिंग 
दणाणून गेली. एकच धावपळ झाली. ही ,.ब्रातमी...पोलीस;.ठाण्यावर, पोचून 
पोलीस अधिकारी तेथे. भाले, त्या येळी पुधीर रापत व्हरांड्यातील.एका खुर्ची 
बर पडल्ला होत! त्याने टेबलावर डोके टेकले होते.. .आपंण आता सुरक्षितपणे 
येथून सुटत नाही, असे पाहून याने विषाची पुढी खांछी. शित्रायं पहारेकऱ्याची 
..एक' गोळी त्यांच्या मानेत घुसली होतीं. थोड्याच वेळाने. ती तेथेच मरण 
पावला. त्याच्या खिशात तिरंगी हंडा सापडला. बिनंय बोसं ष दिनेश गुप्त 
टेबलाखाली लपून गोळ्या झाडीत होते. जवळच्या गोळ्या संपंन्यामुळे त्यांचा 
गोळीबार थांबला. पोलिसांनी. त्यांच्यावर झाडलेळ्या गोळ्यांमुळे 'ते रंक्तंब्रंबाळ 
झाले होते. त्यांना दवाखान्यात नेण्यात आले. तेथे दोन दिवंांनी विजय 
बोस मरण पावल. 'आपंणचं पोलीस महानिरीक्षक लोमन पांना ठार मारन्याचे 
मरण्यापूर्वी त्याने कबूल केले. [दिनेश गुप्ताच्या जखमा काही दिवसांनी उपचाराने 
बऱ्या. झाल्या. त्यांच्यावर खटला चाढून. त्याला फाशाची शिक्षा ' देण्यात 

.. आली. ७-८-१९३१ रोजा त्याला फाशी देण्यात आले... “- 
देशप्रेमाने. उत्स्ते. झालेल्या कोवळ्या वयाच्या ह्या बेडर तरुणांनी 
ध्येयासाठी स्वतःच्या प्राणांची कुबोनी केली. त्यांच्या बीरोचित कत्याच्या 
स्मृतीप्रीत्यर्थ जनतेने. आता त्या चोकांचे नाव “ डलहोसीस्केअर ” ऐवजी 
“विनय, बादल, दिनेश चोक ठेवले... ("7 वकक 
१ वीराला 


*>.> 


ञ - क॑ र मर 


काची ३९, वादळ आणि.विजा.. «* लि 
| ( शाती घोष, सुनीती 'चोधरी, बीणा दास, कल्पना दत्त 
क. खुंहासिनी देवी ब उज्ज्बला ) | 


& ... हिमालयाच्या कन्या,ज्या भूमीतून. वाह्यात जाऊन ब्रंगालच्या. सागराल! 
मिळतात ती भूमी म्हणजे सोनेरी वंगभूमी. सोनेरी रंगाची. सुपीक माती,व 
जलव!हिन्यांचे. जाळे, ह्यामुळे, बंगालची. भूंमी सदैव धनधान्याच्या, व. 
बनंश्रीच्या हिरव्पा-श्यामल रंगाने नटलेली दिसते. तथापि ह्या शस्य-एयामंल 
भूमीवर सागर-लाटांच्या कललोळात व. हातातील विज्ञेचे आसूड कडढाडीत 
व[ंदळवाऱ्याच्या..वेताळाने धिंगाण! घातला नाही, असे वर्षे काही सुने जत 
नाही. निसंगाचा. द्दा. लहरी. चंचलपणा व तळूखपणा , वंगभूमीच्या संतानांच्या 
इणी-घडणीतही . प्रतिर्बिनित झाला आहे, असे वाटते... वादळाचा... उन्मेष ..व 
विज्ञेची आग. यांच्या. मुशीतून बंगाली बालकांची .मने.ओतून काढली असावीत: 


र! | "कहे * 


१. ६. .., 66 *.../ 


इतिहासाची पाने उजळून निधाली. अशा काही बंगाली युवतींच्या: शोर्यशाली 
कथा पुढे वर्णिल्या. आहेत. बंगालमधील.त्या, वेळच्या. वादळात चमकून 
गेलेल्या जणु विजाच ! ह प 
श्‌ 
दोन. भाबड्या मुली | 
कुमिछञा हा चित्तगावच्या शेजांरचा-जिक््हा. स्टीव्हन्स नावाचा इंप्रज्ञ 
डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट कामेछठा येथे.बदळून आला होता. तो स्वभावोने फार घमंडखोर 
व क्रूर होता. ॥चत्तगाव जिल्ह्यात सूर्यसेन मास्तरद व त्योचे सहकारी यांनी 
सरकारी शब्मागारे व सरकारी अधिकारय्यांवर हछे करून सरकारला भांबावून 
..सोडले होते. क्रांतिकारकांच्या कृतींनी बंगांलात जणू वादळ उठाविले होते 
क्रांतिकारकांना चित्तगावमध्ये जसा धुमाकूळ घातला आहे, तसा आपलण्य 
जिव्ह्यात घाळू नये म्हणून . स्टाव्हन्स साहेबाने कुमिछा शहरात लष्करी 
कमल सुरू केला. प्रत्येक माणसाने स्वतःचे ओळखपत्र जवळ ठेवून बाहेर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(( »९३.१.) 


फिरले पाहिजे? भेसारहंकूम'त्यांने“कॉढली) त्यांची बिंगला “योलासंलीइनंचवळ 
असम बगक्योसोवती कटर तारांचे दुहेरी पुपणं असून ४फॉटिकीजवळ रीत्र धर 
दिवसे बंदुकधारी 'पो लिसा ची “पहर. होता. स्टीव्हन्ससाहेवशवरून जरी घमेंड... : 
व बैक्कोरपणा दी खतीत असला तरी अंतयोगी-तो'क्रोतिर्वरिकॉना' गीर्तअसत.. 
त्याने ' क्रॉतिकॉरकांचा) इतका दंथसका घेतला; होता” की; तो चुकून सुंद्रा 
बंगेलयाच्या गच्चीवर फिरकत / नसे. अथवा बंगल्याच्या आवारातील बागेत 
फिरेतःनसे क्रांतिकारकांबदल वाटेणीरी ही मोती त्याने मदासं*येथे कॉमिशनर 
असेलेल्या स्वतःच्या भावास पत्रातून कळविली होती? १.7: (31 न. 


ह आव 


०-५ टे: -२. ५ - 


:5० १४ डिसेंबर १९२१९-ची..सकाळ-सुमारे दहा साडेदहा:वाजण्याची ब्रेळ 


०2-22: 


अ» है: ६४५००५० 


गोव्हन्सच्या बगळ्या जंवळ दोन मुलीना उतरून देऊन एंक. घोडागाडी नि 


१. ह. ५१-२३ ०७८३: ८१4 
5-4 न न 


| 


सुनीती. चौधरी ण: !..:.:: :::.. ..शांती.घोष 
गेली. त्या मुलींनी 'साव्यां परिधान केन्या होत्या. फेजुनिसाःकन्याशाळेतील 
'नवव्पा”इयत्तेत*त्या , शिकत - होत्या ल्णकीचे-नाव)होतेःशांता घोष: शांतीचा 
“जन्म इ. स.:१२१६ साली झालर.तिचे.वडीलकुमिछला: येथे. महारपिययालयात. 
प्राध्यापक होते:उत्यांचे मूळ गाव घारीसाल]:परंतु नोकंरीनिमित्तःते कुमेल्ब्योंला -. 
"आाले.होते”दुसज्या 'मुलीचे नाव ।पुनीती <चोधरी "असून तती अतिपेरा गावची. 
“होती. ,तिचा जन्म १९१७. साली झालां शिक्षणासाठी 'ती कुमिछो (.कोमिछञा) पर 


प 
०20 दल 
क. 033074. .: आ. अशटिन, 


| ह कक 1 र न .-4 ८ र र ती, 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२३२) 


येथे.,आली-होती,, शाळा-कॉलेजात शिकत -असलेन्या काह्दी भाषनाप्रधान मुलां 
मुलींची-मने क्रान्तिकारांच्या शौर्याने भारावून गेली.होती. आपणही देशाच्या 
:स्त्रातंत्र्यासाठी.काही तरी केलेच पाहिजे, अशी ओढ त्यांच्या मनाला. लागणी. 
त्यामुळे.ते गुप्त संघटनात..सामील होऊन हत्यारे. चालविण्याचे व बॉम्बविद्येचे 
शिक्षण,घेऊ लागले. क्रान्तिकारी :बिचारांच्या अशा युवतींनी कुमिछा.येथे. ' छत्री 
'संघ.' नावाची संस्था काढली होती. ह्या गुप्त संस्थेत जाणाऱ्या, मुलींना. बंदूक 
उडविणे, पिस्तुलाची नेमबाजी; तरवार व जंबिया/यांचे हात फिरविणे अशा 
विद्या शिकविल्या जात असते. : शांती घोष व-सुनीती :चोधरी ह्या दोधरानीही 
छत्री संघात ) हत्यारे चालविण्याचे शिक्षण घेतले .होते. .शस््रविद्येत . तरबेज 
झालेल्या. त्या दोन. मुलींना क्रान्तिकारकांनी. घोड्याच्या गाडीतून स्टीव्हन्सच्या 
बंगल्या जवळ सोडून ते निघून गेले 


चौदा-पंधरा वर्षे. वयाच्या त्या. दोन शाळकरी . मुली स्टीव्हन्सच्या 
बगळ्याच्या-फाठकावरच्या पोलीस चाकावर गेळ्या, साहेबांना भेटण्याची इच्छा 
त्यांनी प्रगट कली. पहारेकऱ्यांनी.त्यांची षिनंती “घुडकावून.. लाविली, परतु 
साहेबांची गाठ:घेण्यासंबंधाने -त्या. मुली काकुळतीने फारचः गयावया करू 
लागल्या. आपक्य[ कामासंबंधीचा अर्ज त्यांनी पहारा करणाऱ्या आधेकाऱ्याला 
दाखविला. कुमिछा शंहराजवळच्या समुद्राच्या खाडीत मुलींच्या पोहण्याच्या 
शयती होणारं..होत्या, शर्यतीच्या वेळात. तिकडे. जहाजे; होंडया . इत्यादींची 
वर्दळ.होऊन शयतींना व्यत्यय येऊ नये, असा बंदोबस्त व्हाबा,अशी त्यांच्या 
अजीत. मागणी होती. मुलींचा .भाबडा भाव, त्यांचे लहान वयं. व अजीत 
दर्शविलेले कामं . ह्यामुळे पहारेकरी आधिकाऱ्याने त्यांना फाटकातून आत 
सोडले 
त्या बंगक्‍्याच्या व्हरांड्यात गेट्या. स्टीव्हन्सन खिडकीतूनच त्याचा 
अर्ज घेतला:बःवाचला... ... 

'र:»“.हे-काम /जिन्हा ; पोलीस प्रमुखांचे आहे, तेव्हा 'भर्ज घेऊन तुम्ही 

“त्याच्याकडे, जा.” स्टीव्हन्सने त्यांना .सुचाविले.. 
महाराज, पोलीस. प्रमुखांच्यासाठी आपण .कृपा करून तसा शेरा 


मारला तर/आंमच्यावरः आपले उपकार होतील.! "एरव्ही पोलीस अधिकाऱ्यार 
पाशी आमची काय दादःलागणार? ? 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२३३) 


मुलींचा भाबड| भाव व त्यांच्या आंत्राजातून व्यक्त होणारी. अगतिकता 
पाहून स्टीव्हन्स बंगल्याच्या आतुन 'इरांड्यात आला. तेथील ठेबलावर 
मुलींचा अज ठेवून तो त्याच्यावर शेरा लिहू लागला व शांतीशी '»बोलत 
द्वोता. तेवढयात सुनीतीने साडीतून पिस्तूल काढून स्टीव्हन्सवर गोळ्या 


>> 


92१ 


क जि 
४७4 


मगा 
1 ] र र भ्र 
क 


1111) 
0 णा रा .” 


्ी 
र 


रि 
11 ळल द 
शा 
मिमि, 


[र 

ति | 1 
१२१५, ३: 
शं 

0) 


शे 
द "क 
गी) ६:14 गि २ 
शि 


गी. 


व्य 


झाडळ्या लगेच शांतीनेही स्वतःच्या साडीत दडवलेले पिस्तूल काढून स्टीव्िन्हवर | 

गोळ्या-झाडल्या. स्टीव्हन्स जमिनीवर कोसळला. पिस्तुलाचे आवाज ऐकून 

बंगल्यातील पट्टेबाले वे पहाऱ्यावरील शिपाई धावत तेथे आले. त्या दोन मुलींना 

त्सांनी यथेच्छ चोपले. परंतु त्या माराचे. त्यांना दुःख. वाटले नाही. कर्षव्य- 

धुत[[चा आनद त्यांच्या मनांत ओसंडत होता. आपल्या सहकाऱ्यांची नावे.त्यांनी 
सांगितली नाहीत. ती 


का र "त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. खटल्याच्या कामकाजात्तः त्यांनी 
पुळींच भाग, घेतला नाही. त्यांची वये: लक्षात घेऊन न्यायाधिशाने.त्यांना 
फाशीऐवजी काळ्या पाण्याची शिक्षा दिली. ना यर 
रीप) युुदेव रषींद्रनाथ . टागोर, 'महात्मा गांधी वअन्य थोर पुढारी यांनी 
राजकोय बेद्यांच्या सुटकेपाठी केलल्या प्रपत्नांना यश येऊन इ. १९३ साली 
त्यांचीही सुटका झालो. त्यानंतर ' पुढे वैद्यकीय महाविद्यालयात अभ्यास करून: 


२७५ २0 .. 
चरे ९७] ५१४३२६? 


१:००.” -५३* 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२३४) 


सुनीती चौधरी डॉक्टर ह्याली. शांती घोषने वाह्मयाचा अभ्यास केला व नंतर 
१ी'रोजकीय क्षेत्रात उतरून बंगाल त्रिधिमंडळाची सभासद ( आमदार ) झाली 
२! 
पद्बीदानसमारंभात गव्हनेरबर गोळी 

वीणा दास ही .कलकत्त्याच्पा बेथुन. महात्रिद्यालयात शिकत होतीं- 
1... तास तिचा जन्म १९११ सालात. झाला. 
1. ताप वडील वेणी माधवदास हे सरकारीं 
. संस्कृत विद्यालयाचे मुख्याध्यपक होते 
- सन १९२८ साली सायमन कामिशनने 
:- कलकत्त्यास..भेट . दिलो, त्याच वेळी 
वीणा, दास'- हिने. राजकीय क्षेत्रात 
। _ पहिले . पाऊल टाकले. बेथुन महा 
वः - _ब्रिद्यालयावर. पिकरेटिंग करून तिने 
“न. विद्याथ्यौना आत .जाऊ दिले नाही. 
/, त्याच वर्षी पं. मोतीलाल. नेहरू 
व्य १) हह , ” _ यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या 
कह हकक: कलकत्त्याच्या कॉाप्रेसच्या आधिवेश 
नाच्या वेळी तिनें स्त्रयंसेंविका* म्हणून.काम केले. छत्रो संधाची ती सभासद 
होती. त्यांमुळे गुप्तपणे कार्य करणाऱ्या क्रांतिकारकांशी तिचा संभंध आला 
बी: एं; पास होऊन वीणा बी. टी. च्या मंड्राबिद्यालयात दाखल झाली होती 
६ फेब्रुवारी १९३२ 'रोजी ' बरिद्यामीठाचा पदेवीदानं समारंभ विद्यापीठाचे 
कुलगुरु बंगालचे गव्हर्नर यांच्या हस्ते होणार होता. त्या प्रसंगा वीणा तिची 
बी. ए:ची पदवी स्त्रीकारणार होती. त्या समारमाच्या प्रसरण बीणाने गव्हनेर 
बॅर' गोळ्या झाडाव्यात, अंते तिच्या 'सइकाऱ्यांनी ठराव्रिले. त्याप्रमाणे तिला 
“रिव्हॉकहर व काडतुसे पुरविण्यात आलो 

"४ ठरलेन्या.घेळी वीणा जय्यत तयारीनिशी :सभागृहात जाऊन ..बसली 
. जव्हर्नरंसाहेबं. स्टन्ले जॅक्सन हे,स्नातर्कांना. ( पदवी घेणाऱ्या विद्याथ्यांना ) 
उदेशून करावयाच्या भाषणासाठी .उभे राहिले. तोच वीणा स्तरतःच्या जागे- । 


"17:11: 


1311011210 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२३२५) 


वरून उठून पुढे गेली व तिने... पिस्तुलातून गव्हर्नराच्या रोखाने गोळ्या 
झाडल्या. ' परतु त्या स्त्र चुंकल्पा,. बीणाच्या साथीदारांनी तिला शक्ले पुर-- 
विली होती, परंतु शस्र चालत्रिण्यांचा.पुरा सराव दिला. नंसल्पांमुळे ब्रीणाचे 


नेम चुकले. "र: 


घीणाला लगेचःअटक. करण्यात आली. '* दहशतवादा(शिवाय अन्या: 
याची दाद लागत नाही :म्हणून मी हे कृत्य केले. ' असे तिने स्वतःच्या 
नऊ वषाची शिक्षा 


कृत्याचे समर्थन करताना न्यायालयात सांगितले. तिला न 
कीय कैद्यांबरोबर 


झाली. तथापि सात वर्षे शिक्षा भोगळ्यानंतर इतर राज 


१ ी क रि 


१९६३९. साली तिचीही सुटका झाली. 


>> सनं' १९४६ मध्येती कलकत्याच्या मिधान समेवर आमदार म्हणून 
निंबहून आली. परंतु राजकारणात पुढे पुढे गुंड लोक शिरू लागल्यामुळे :- 2 


रांजकारणातील जनहितावरचा तिचा विश्‍वास उडाला व॑ ती . समाजसेवेकडे “ डी 
वळली. ' भारत-पाकं फाळणीच्या वेळी नौखालीत थालेल्या जातीय दंगलीच्या :_... 


दिवसांत तिने दुःखितांची सेंबा केलो. निरा 
पुनर्वसन करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. 


ह 2 2४४! 


२" शट. 
९ ४8. $ पनः 


> 1-4. 


॥॥॥ - ५. 
111. 


|; ह शर फर 
व 2] .* 
पज 
ही. 
४: 
! १//0- 
टैः १ श्जी रश 


श्रितांना आश्रय दिला व त्यांचे र न 


ही रा: उडाणटप्पू मुलगी र 
5४% चितंगाव येथे तूर्यसेनं मास्तरदा यांच्या नेतृत्वाखाली - क्रांतिकारकांनी. : 

कत... _. _ "पोलीस व सैनिकी शस््ांगारावर हछा 
केल्यानंतर सरकारी अधिकारी मुख्यता 
पोलीस खाते डोळ्यांत तेल घाळून 
क्रांतिकारकांचा कसून शोध करू: 
लागले. अंशा दिवसात एके रात्री. 
एक तरुण मुलगा संशयास्पद रीतीने; 
पोलिसांना धि 
अधिक चौकशीसाठी. त्यांनी त्यां 
तरुणाला . पोलीस चौकीवर नेले 
पोलिसांनी जेव्हा बारकाईने निरीक्षण 
केले. तेव्हा त्यांना असे आढळून आले! 


जाताना 


आढळला 


(२१३१६) 


औ तो तरुण म्हणजे पुरुषाचा पोषाख केलेली एक तरुणी होती. तिच्याषर 


'खंटलां भरला, 'परंतु. कोणताही आरोप नसल्याने रात्रीच्या भलत्या प्रहरी 
'डेडांणटप्परप्रमाणे भटकत असक्षयाबद्दल जामीन धेऊन त्या मुलीची सुटकां 


झाली. ती मुलगी हणजे सूर्यसेन यांच्या सद्दकाऱ्यांपैकी एक होय. तिचे नाव 
करपना दत्त. सूर्यसेनांची गाठ घेऊन तरुणाचा पोषाख करून' रात्री घरी जात 
असताना पोलेसांकडून ती वरीलप्रमाणे पकडली गेली 


: कल्पना: देत्त ही चितगावची राहाणारी. तिचा जन्म .१९१३. साली 
झाला. हायस्कूलचे शिक्षण चितगावला झाले. त्या वेळी प्रीतिलता वाडेदार .ही 
तिची सह्वाध्यायी होती; तेव्हापासूनच त्या दोघी क्रांतिकारकांच्या गुप्त संस्थेत 
सामील: झाल्यावर शस्त्रे चालविण्याचे शिक्षण त्यांनी घेतले. १९२९ साली 
शालान्त परीक्षा,पास शाळ्यानंतर. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी:ती कलकत्ता 
येथील बेथून:मंहाविद्यायात प्रत्रिष्ट झाली. - बी. ,एस्‌सी. 'च्या:-वर्गात.: असताना 
सुहासिनी गांगुली हा. मेत्रिणीमुळे; तिची:मास्तरदार्श[:ओळख-ध्याली. त्यानंतर 
बॉम्ब बनविण्यासाठी लागणारे.साहित्य:घेऊन'ती कंलकत्तयाहून वारंबार चित- 
गावला जाऊ लागली. ही गोष्ट.पोलिसांचच्या नजरेस आळ्यामुळे तिला कलकत्ता 
सोडून चित्तगावला जावे लागलेः तेथेःअसताना ती. मास्तरदांकडे . विचार- 
विनिमंया साठी «जातं: असे.*प्रीतिलता वः कल्पनाःहयाः दोघीनी युरोपियने कृबवर 


..इा कराषा.असे ठरविण्यात. आले. :होते... परंतु. सुरुवातीस..सांगितन्याप्रमाणे 


-मास्तरदांना. .भेटून-तरुणाच्या:पोषाखांत रात्री येत.असता -पोलिसांनी तिला 


४9 (12 __* 2 


पकडले. त्यामुळे: प्रीतिलतेने एकटीनेच ती..मोहीम'पार पडली. 


..._ पोलिसांनी ,पकडळ्यानंतर जामिनावर - सुटल्यावर. कल्पना भूमिगत 
ध्याली..ब.. मास्तरदा,.त्तारकेश्वर..दस्तीदार इत्यादी क्रान्तकारकांबरोबर राहू 


- :लागली....सर्यसेन ..मांस्तरदा. यांच्या शिरावर सरकारने दहा.इजार रुपयांचे 


"पारितोषिक! लांविले', होते. त्यामुळे एका कितुराने त्या बक्षिसाच्या लाल- 


-“चोर्न पोलिसांना त्यांचा.पंत्ता. सांगितला. त्या. घराला. पोलिसांनी वेढा दिला 


“त्यातून: सूयसेतानककप्रना दत्त :वः) तारकेश्वर दस्तीदार निसटले. 'परंतु पळता 


- पंळतांअसूर्यसेन (पकडले गेले; तारकेश्वर व कल्पना निसटले. काही दिवसांनंतर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२३७) 


सैन्याच्या एका तुकडीने त्या दोघांना पकडले. खटला उभा राहिला, तारके 
खरला फाशीची शिक्षा झाली व कळ्पनेला काळ्या पाण्याची की 


१९३९ साली इतर राजकीय 'बंद्याच्या सॅममिते कल्पना "दैत हिच. - 
सुटका झाली. त्यानंतर'”ती कम्युनिस्ट तत्वाकडे वळली, >)...” 


शि 1 ८४8 ४.) 


व शि ' २ 
र ह ः र! १. ८. शं ) || 
खुद्ासिनी देघी 


सुंहानिनी गांगुली. ही . खुलन्याचो 
. राहणारी. :. तिचे',हायस्कूलचे. व महा- 
विद्यालयीन! शिक्षण :: डाक्का. ये 
झाले. शिक्षण चाळू असतानांच:..ती 
क्रान्तिकारकांच्या .गोटात शिरली. चित. (र 
गावचे. . सरकारी शस्रागार लुटल्यानंतर.. हँ व 
काही क्रान्तिकारक कलकत्त्यास आश्रयास 
आले. .काणालाही संशय. येऊ..न देता 
त्यांची-राहण्याची..सोय. करण आवश्यक 
होते. म्हणून,.चंदनगर येथे. एक घर. ... 0 >. हा 
भाड्याने घेऊन  शशधर आचार्य.ह्या क्रान्तिकारकांने गृहस्थाश्रमी 
ब्रनावे असे ठरले. परंतु एक, अडचण उभी राहिली... शशध्रंचे.-ल 
नव्हते... म्हणून, सुहासिनी, गांगुलीने शशधरची.. पत्नी म्हणून त 
वावरून ते.नाटक वठवांवे, असे ठरले. लोकनाथ. बाळ..आनंद गुप्ता. अनं 
व॒..जीवन घोषाल हे चितगाव हछयातील क्रान्तिकारक पाहुणे बनले 


असे काही दिवस गेले कोणी तरी पोलिसांना-खंबर दिली. टेगार या. 
नावाच्या.इंप्रज्ञ पोलीस अधिकाऱ्याने शिपायांसह त्या घरालावेडा दिलो; थालेन्या. 
गोळीबारात जीवन घोषाल गोळी लागून! मरण पावला; टेगारटने-सुदोसिनीच्या : 
तोंडात :मारली.. तिच्या त्या. तातपुरत्या “पती'चेही खप. हाल 'केलेपरंतु त्यांनी. 
पोलिसांना काहीच 'माहिती 'दिली नाही पुढे खटला! चालून पाहुणे : मंडळीने : क 
काळे: पाण्याची! शिक्षा झोली. शशंधर वं सुहासिनी*गांगुली.यांच्पोवरः आरोप; : : 
सिद्ध “न झांषयामुळे त्यांना पुढे सोडून देण्यात 'आंले.!॥८ ।15१ ण: ; 


2 ..»-> 


७६.१ (3110281111 


(२१८) 


"५ 
उज्ज्बला 

इंप्रजी साम्राज्यशाहीचे भाधारस्तंभ्र अपे मुलकी व पोलीस खात्यांची 

३५ « .; वरिष्ट अधिकारी तरुण. क्रांतिकारकांच्या 
डोळ्यांत सलत होते. त्यांचा काटा 
काढण्याची अहमहमिका क्रांतिकारकांत 
लागली. द्दोती. इंप्रजी शासनाच्या 
प्रांताचा मुख्य शासकच. उडवून देऊन 
त्या. सत्तलता . भयचाक$त करून. 
“सोडण्याचा कट काही तरुण क्रांति- ८» 
कारकांनी. भाखला. 


- घोड्याच्या शर्यती होणार होत्या 
त्यासाठी बंगालचा गव्हनर हँडरसन 
द अ "> ८ "८. “हा तेथे जाणार होता. ती संधी 
"टिपण्यासाठी भवानीप्रसाद' भट्टाचार्य बं रवी बानरजी हें दोघे दार्जिलिंग येथे 
एका विश्रांतिगृहात जाऊन राहैले त्यानंतर घोड्यांच्या शर्यतीच्या 
ऱतीनं-चांर-दिवस अगोदर उंअ्ज्वला ही बीस वर्षांची मुलगी मनोरंजन बानजी 
ह्या. संहकोऱ्यासमवेतः येऊन दुसऱ्या एका .विश्रांतिगृह्ात उतरली. तिने 
कल॒कत्त्याहन येतांना आंपकष्याबेरोबंर लपवून आणलेली पिस्तुले भवानीप्रसाद्‌ त 
व रवी बानर्जी ह्या 'सहकाऱ्यांजवळ दिली. शर्यतीच्या दोन दिवस आंधी 
-गव्हनर फुलाचे प्रदर्शन पाहाण्यास गेला होतां. परंतु त्या ठिकाणी त्यांच्या 
सभोवती कडेकोट बंदोबस्त असल्यामुळे उर्पारेनिदिष्ट क्रांतिकारकांना आपले 
इप्सित. साध्य.करता आले नाही न 
टॅध्मे १९२३४ रोजी घोड्यांची :श्यत होती. त्या दिवशी झकपक इंप्रजी 
पेहऱावं करून£म्रवानीप्रसाद व. रवी शर्यतीची वरच्या  दजीची तिकिटे काढून 
'-मंडंप्रात॑ गेलेः: भरलेली पिस्तुले ,त्यांनी. कोटाच्या' खिशात" ठेविली' होती 
गव्हर्नरच्या नियोजित बेठकीच्यो.मागील रांगेतील तिकिटे त्यांनी मिळाविली होती 
“३४७ न्ते दोघे आपापन्या जागेबर:'बसलेले पह्दाताच व्यांना-मंडपापर्यंत' पोहोचवायला 


(१119091161 


(९१९) 


आलेली उज्ज्वला ब मनोरंजन बानजी हे सद्दकारी तेथून तडक रेव्वेटटेशनरके३ . 
गेले ष कलकत्त्यास जाणारी 'गोडी त्यांनी पकडणी “१0४ यती 
शर्सत संपली. गव्हनर, शर्यत. जिंकणाऱ्या घोड्याला -मानाचा चपके 

देण्यासाठी उभे. राहिले. इतक्यात भत्रारनीप्रसाद उभे. राहून .गव्हनरवर 
'पिस्तुलावन गोळी झाडली. परंतु त्यांचा नेम चुकला. त्यांना व त्यांच्या'सापी... 
दाराली ताबडतोब पकडण्यात 'आलि. “ आपंण गंव्हनेरला ठार मारण्यांसाठीच 
आला होतो. ' तथापि गव्ह्दमर ठार झाला नाही हे पाहून वाईट वाटते. ' अंसा 
'जंबाब त्यांनी दिला | | 


| चो; गव्हरन्रवर. गोळी झाडळ्यानंतर पोलिसांची धावपळ सुरू. याली. खुनी... 


._. मुलगी होती, असे कोणी तरी सांगितल्यावरून कलकत्त्यास जाणारी आगगाडी 
. ” फोन करून. एका स्टेशनवर थांबविण्यात आली. जाड भ्रिंगांच्यां चष्म्याच्या 

- ब तांबडी साडी नेसलेल्या तरुणीचा शोध पोलीस आगगाडीच्या :डब्याडन्यातूनं 
करू लागले. परंतु अशी मुलगी त्यांनां आढळली नाही. उठऊअ्वला. त्यांचे गांडीत 
: “होती; आंगंगाडीत. चंढण्यापूर्वी तिने कपडे बदेळून लांब फ्रॉक घातला होता 
: चष्मा काढून ठेवला होता. ठरलेन्या खुणा न सापडक्यामुळे ती बचावली 

_ परंतु पुढे तिला कलकत्त्यात पकडण्यात आले. उज्ज्वला डाका येथील 
'एका क्रांतिकारक जमीनदाराची मुलगी होती. वयांच्या चौदाव्या बषष[पासूनच : 
:. वडील तिच्या लद्वान' वयाचा फायदा घेऊन तिच्याकरवी हत्यारांची . नेआण 
:. करणे करीत असत. .त्यामुळे लहान वयातच ती. क्रांतिकायाकडे वळली 


ती*कलकच्त्यासं गेली ब हत्यारे घेऊन दार्जिलिंगला गेली 


भवानीप्रसादं भट्टाचाय व रवी बानर्जी यांना फाशीची व उज्ज्षलेला 
काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली. १९२९ साला इतर केर्द्यांबरोबर तिची: सुटका 
झाली. त्यानंतर नोखालीच्या ' दंगलीच्या वेळी तिने संकटप्रस्तांना खेर्प मंदत 
केली तिचे समाजसेत्रेचे काम अद्याप चालूच आहे क 


"1, ।?:॥ 


४०. जालियनत्राल्ला बाग हृत्याकांडाचा..सूड , . .:. 


17)" चि 


कन नाना ! ( सरंदार उंधमॅसिंग*) 
र| 1308) 2] 


>: दे:,१३.एप्रेल १९१९ चा. दिवस. त्या ,दिवशी,.गुढी पाढून्याचा 
सण, होता. पंजाबातील अग्रतसर शहरात जत्रा .भरली ह्ीती..-त्या'जत्रप्ताठी 
जवळपासचे .हजारो. लोक अमृतसरला. आले. होते, बरेच. लोक जमा झाले 
आहेत ही संधी. साधून अमृतसर येथील जालियनंत्राला बाग या. ठिकाणी एक. 


ग्रा 


४4 >” 4 ४... 


तेथे लोटला. होता ना 4 ण सतर आ 


फा णि टि ८ किती शः टू 
- 168्यावेळी::सर्‌ सायकल .आओडव्रायर , हा. पंजञाबचा . गव्हनर होता.. 
गदर: चळतळीच्या,क्रातिझारकांची.धरपकड<त्यानेच:केली: होती. क्रांति-्‌ 
कारकांच्या चळवळीमुळे तो .हिदी.लोकांबर जळफळून होता. जालियनवाला- 
बागेत. भरणाऱ्या सभंचे. वृत्त ऐकून. तो संतापला. हिदी. लोकांची चळवळ 
ठेचून काढली. पाहिजे, असे..त्याने ठरविले. जनरल डायर 'ह्या .लष्करी 
- अधिकाऱ्याला.त्याने ती संभा उधळून लावण्यास पाठविले. -” ि 


“* 


द्द 


०१० जनरलःडायर -पॅननास शोख. गुरखा शिपायांची 'तुकडी घःकाही.तोफाः 
बरोबर घेऊन जालियनवाला ,ब्रागेच्या - तोंडाशी : आला त्या अरुंद वाटेच्या 
"आत [ताका अत्तलेल्या,गाड्या,जाऊ,शकेनात. ..म्हणून.. डायरने ते शिपाई तेथे 
ठभे:केले.व सभेच्या ..जमावावर.. बंदुकीने -गोळ्या झाडण्याचा हुकूम केला, 
शिपायांच्या -बंदुक्तीतून भराभर, गोळ्या .सुट्ट .लागल्याः. ध्यानीमनी नसताना 
अस्ता 'अचानक-हलछा झाळ्यामुळे, लोक,भांबावून, गेले. पळापळी,. रेटारेटी वृ 
हलंकुष्लोळ,माजला. मैदान तिन्हीही बाजूंनी बंद असल्यामुळे . पळण्यास 
वाट'फकत 'गोळ्या येत होत्या त्याच बाजूला होती. काही माणसे त्या बाजूच्या 
भिंतीवर ,चढून उड्या टाकण्याच्या बेतात... होती. शिपार्यांनी त्यांच्यावर 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


( २४१ ) 


ओळ्या धाढल्या::।शिकाऱ्याने बंदूक झांढल्यामुळे .झाढावरून पाखरे खाली 2 
वडांषीत ह्याप्रमाणे ती माणसे गोळ्या लागल्यामुळे - भिंतीवरून पटापट-खाली व्र 
: ल पडली.,शषटी 'गोळ्या 'संपल्या-:-... 
80 मुळे. डायरने गोळीबार बंद? . 
४ केला. .त्या गोळीबारात चारशे. : 
' लोक ठार वब हृजार-दीड' . 
) | - हजारा जखमी झाल्याचे 
, २.४ सरकारने कब्रल केले. तथापि: 
9.7 हृजाराच्यावर , प्रेते पढन्याचेः 
् अमके ॥22) “समक्ष पाहिलेल्या लोकांनी; _ 
... ह. सांगितले. त्या. . ठिकाणी>. 
८- ही. जमलेले . लोक . ..शत्षधारी 
च ./ १, ::क्रांविकारक नव्हते की. कोणी. _ 
ग गुप्तसंघटनेचे कार्यकर्ते नव्हते; 
. सभेसाठी जमलेले त्री,. पुरुष, . 
- न््र्त्रं उले,इ.. होते.. इंप्रजी सत्तेची- 
“गुर हिंदी, जनतेवर. जरब. बस> . * 
7. विण्याची केषढी निष्ठुर घर्मेड.! :. 
904 ... त्या हत्याकांडाविरुद्ध कोणी... . 
ब्रही काढू नये म्हणून: -. 
ओोडबायरने पंजाबात. लष्करी. . 
अंमल ' जारी केला. . लष्करी... 
स अंमल . म्हणजे . सैतानाचेच्‌. 
राज्य ! क्षष्करी अंमलदाररांनी पंजाबभर असा धुमाकूळ घातला को, जनतेला. : . 
जीवन जगणे कठीण करून सोडले होते. जनावरापेक्षाही हलाखीचे व अपमानाचे 
जिणे जगणे अमृतसरच्या नागारिकांच्या वाट्याला आले. त्यांची पीज़व पाणी. _: 
तोडण्यात आले. सांयकली जप्त करण्यात आळ्या. सांजसकाळी लोकांना गुन्हे! 
गारांप्रमाणे पोलिस ठाण्यावर हजेरी द्यावी लागे. कोणी गोरा माणूस रस्त्यांची 


दिसला की, लवून त्याला मुजरा करावा लागे, चवताळलेल्या लोकांनी शेरुंड - :. 
र. क:-१६ द 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२४२) 


नाषाच्या इंप्रज मिशनरी शिक्षिक्रेवर.ती रस्त्याने जात असता हला केणा. 
इंग्रजांच्या राज्यात: एका'इंप्रज बारचा अपमान ! क्षगेच लष्करी हुकूम सुटला. 
- ज्यागल्ठीत तो हल्ला झाला होता त्या गल्लीतील लोकांनी गल्लीतून जाताना 
पोटावर: सरपटत चालत गेले. पाहिजे. वरील. नियमांच्या पालनात कसूर द्याली 
की फटक्यांची शिक्षा. ल्हान मुले ष' क्रियांदेखींल त्या पाशवी अत्याचारातून 
सुटल्या नाहीत. फटक्यांच्या वेदर्नांमुळे मुले बेशुद्ध पडत.. त्यांच्या तोंडावर 
थंड :पाण्याचे संपके मारून' त्यांना शुद्धीवर आणले. जाई व परते फटक्यांची 
शिक्षा -दिली. जाई* बेशुद्ध "झालेल्या मुलांच्या. हातांत बेड्या घाळून त्यांना 
ढोंराप्रमाणे फरफटत ' तुरुंगापर्यंत ओढून. नेण्यात "येई. वैतागून कोणी बाहेर 
गोबी: 'जाऊ म्हटले तर तेःशक्‍य. नव्हते. रस्ते लष्कराने रोखले होते. 
आंगगाडीची तिकिटे देण्याची: बंदी करण्यात आलली होती 
“> ज्ञालियंनषाला बागेतील हत्याकांडाचा घाव पंजाबातील लोकच काय 
परंतु देशातील' इतर लोक देंखील विसरू शकले नाहीत.” उधमर्सिंग. हा 
पंजाबी तरुण त्यां वेळी इंजिनिअरिंग मह।विद्यलयात शिकत होता. त्याचे 
वडील- व' भांऊ जालियनवाला बागेतील 'कत्तलीत. मारले गेले होते 
दुःखाचा घोव त्याच्या मस्तकात चिधळत होता.. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पुरे 
करून उधमार्सेंग-आपली संवे मालमत्ता बिकून इंग्लंडला गेले 
. जालियनवाला बांगेच्या हत्याकांडास त्या वेळचा पंजांबंचा गव्हर्नर 
सर मायकेल ओडंबायर हाच खरा जबाबदार होता. -तो आता इंग्लंडमध्ये 
राहातं होता. उंधमतिगांनी त्याची ओळख करून घेतली. ते ओडबायरकडे 
बारवषार जाऊ लागले. त्यांनी ओडवायरचा विश्वास संपादन केला. मनात 
आणले भतेते तंर त्यां संधीचा फायदा घेऊन उधमार्सेंग त्याला ठार करून 
सहींसलांमत निसटले असते. तथापि ओडवायरला अंधारात मारण्यापेक्षा _ 
उघडं उंघड सांवेजनिक ठिकाणी मारून उन्मत्त ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देण्याचें 
त्यांनी ठरविले 
दि. .१२३-२-१९४० रोजी लंडनमधील प्रसिद्ध कॅक्सटन हॉलमध्ये 
'एक '्याख्यांन होते. त्या वेळी दुसरे महायुद्ध सुरू झाले होते. सभेचा विषय 
'राजकारणांचा - असल्यामुळे लंडनंमर्धाल राजकारणी माणसे सभेला येणार 
होती. उधमसिंगांनी त्या ठिकाणी आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचे. ठरविले. 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


शे स्र्यी, 


भे १ | 4४५५१ (१ |॥'५ * डी 
१ "५१५, १७ १? न» 114: ./. गु, १७,.६/०/. ०५ र. १ कः ऱ 
व ५५११५१५ १ १. ति: 2-6) 43 230:: 27.11, 77 1:20 र 28:0/-82010:722र्‍ “22 
प .'* ११ 1.१... ७४१४४. (९५,४४८ 07,” | | | ह 20५० ४५ 2 
र डा भड र्जे १६४६ शक. १047090 “क «५५४ १;१४५/ द 
भु» १ ४.९ ह. १ १ क ।'../140 ९ १:70 
५ > भ २५४ श्रे 3) १ 
-- ५१ ह १2). १९ ७.१ /४ कु | र 
2 "४८ । £,”/९' /११/५ ; 9१:79 कं 
1११७४ रि 


इं्रजी पद्धतीचा पोषाख करून 'व:कोटाच्या खिशात, एक जंबिया ब भरलेले 
पिस्तुल घाढून उघगातिंग) ववस्टन, हॉलमध्ये गोलेः,. सभा संपण्यावर सभेचे 
. अध्य लॉड .शेटलंड.प, सर कयी ओडवी यर - जाऊ. लांगल्षे.- इतक्‍यात 
पुं उधमार्सेग पुढे: झाले. "त्यांन ट्ंड'र्याच्यावर.. पिस्तुलातून 
त नी 1 झाढळ्या- ओोडवायर 'जमित्नीवार -कौसळला-'ेटलंडच्या-पायाला गोळी 


ली:च ते बचावले. इतक्यात /एका; शिपायाने). उधमसिगांवर झडप माळून 


शे न ळे के ; र ौ ; दुत 
मः १. वे. पिस्तुल, काढून घेतले. 5: :01: 000७ ॥ 0-6 लव री 


-: उउच्चमासेंगांची कोटापुढची 
च्य णा. 


रश ५८. कलक क: 
न्यु कु र 


१९२2० 


“> 
द 


। ऑीक- 1 


-प्रमाणे.आपल्या/शत्रूचा शोध घेत. होते 


'मध्ये लडनमर्थाल 


डु 
४, 
र 
ह ११४ 
लि 
४) 


उधमसिंगांना पकडण्यात :ज्यऊन: त्यांच्यावर खटला... भरण्यात आला: 


-. 7दीधे कालावधीभर डोक्यावर घेऊन .उध्चंमर्सिंग वणवणं [हिंढणाऱ्या. अश्वत्याम्या- 
शेवटी 


'त्यांनी--आपले इप्सित साध्य र > 


र 344 
क्ले 7 षा. न री! 6-2) श्र द; शे 
4“ ५ क न किम 2 > 
कट | ध्य (४.६ ८,०८५. को ११. .»* १२. दक”: ० र 
“५ 2७०७ - ५८ ३:५९: ह 2 -> 
म टा र १४९0६ 107 0010060.-.:180) आ. -.41 ल >>>: क.» 2२०७4 भरन 
रन, | » ण & ज १ ९-७; तय ६ ६०५०५८८०१५. %॥-, > 1 यवि १ उ १४१४ “> सडे ९ ६० ७०१५. २ 
र: । द ५ १ | धी ९7.८ शा| शश | $ रम] > ५. रि! शेकडा 3. ) ३० कु. ४ १ 
7214 :-11 १:0८ ४/८१५// ४ ४” 4 १५0012 टप, ०0:१८ कोई, ११११. >) र 
क: , कर, सहक कर हवर 84%- ला “कन वि 
2८2७९५१ ४८०८ ८८७. 7१ १५४६० ०९ 279९५०”)- कड भ टक 1१५५.०. र १६ ५५:४१ पा ह ज€ जश ऱ्ऱ् 
४८,४7४: 1 37 :प:टलिकस १“. 28 ०087) ..7/6 2१186 इ हो. 011 रक, 
» डं “क ह$ *2 धर चेक १ २. ०2 कर रि चाहा)” 4५ > 
ऑ््ि 4» 6420.20820:7070074200-007200000071007000721200 य र & ग ! र. 
1 81 ह किक १ *। 9 र १५१५ «८, ओक ५ ॥ 4 प.) “९५”. *₹ र्‌१ः डू 
१42 ) ४५-12 ४५:11 07:17, 6117789 ,:':. ५१५१ ॥.,.,1.८१२* १ के ९४” १ ४४६ 7? 
क.) | %. * त, र; ड्रॉ 9 गट डी ४” धन 4*>., शि र. व... $ १भ्ह ह १) श ५९,७५३ 
वप वीट द धन्य >: ट्र 
/&< ८-१ 4 वी ९५५१9 ५, ,* १ १.७० त. सच क 4४ क 
"५५7272 र र्क १9 ४७:४० ! (वी ४९ 01 ) । £ ४४९) ईं ४ १५ ६६ हि. ११ ऱ् ३२.८ १1१९५ ..१ ४८ रि त (क २... ! ७. ह 
५ *,/777/ १5 /:/2/५.,*.॥॥/'४॥£ टॅ "1172 1 * १ र री 
87: । 10 टक टी क श शह हीर. ९ टने $ । 9 चि र - 
व ७५५०८५८ करच न र” क्रो 8 & क०४/० ७. « *-५९७७ ० -.>-< 2 1” दं «<* *”* 
1 072:20201/2एत२९क ४ हु» १४५५०८११५१ :/88। ४६१८009५५4 348. प. जरि के 
४-5-//१..”/./ ह. 1 १.» ४“ 1१५१९)...” श्‍ र.*_ म ,५* शन 
शि £1 721, "चकती ( | १ ज 1 ९ य 
ग » /_ टू ] र 
ती धं (१-२ 
11 “72 >»; । * 1» 
237 : पी 


(49:48 


४१. चलो दिल्ली, जय. हिंद.! 
( नेताजी सुभाषचंद्र बोस ) 


सुभाषचंद्र बोस यांच्या चेहऱ्याची, ठेवणच मुळी लहानपणापासून 
विचारमगन असल्यासारखी. दिसायची. जीवनात “काही' तरी दृरषले आहे . 
आणि शोध घेऊनही ते सापडत नाही, अशा  खंतीनें : त्यांचा “चेहेरा सदैव 
प्रासलेला दिसे. काय. हरवले आहे, ह्याची निश्चित कर्पनां खुद्द त्यांना 


>> 


-०००न लमण 


०७४.4७०॥५१॥!१:: 


ज्र *ः > 


००० ती 5७७ १०८४७ 
९१.५. कब "०७५ ११०. "त 
कक रवि >>... ७ .., | 9 


३ ९ 
७७४१ *९॥ 
शि 270४. 


यी 


स्वतःला-देखील होती की नाही, कोण जाणे. तथापि त्या हरषलेण्याचा शोध 
घेण्याच्या दुर्दम्य ओढीमुळे त्यांची दृष्टी नी वृत्ती अंतमुंख झाली होती. त्यांच्या 
श्रद्धाळू मातेने केलेल्या धार्मिक संस्कारांचा परिणाम असेल तो अथषा स्वामी 
रफ्क,ण परमहृख ष स्वामी बिवेकानंद ह्या बंगालमधील थोर सःपुरुषांच्या 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


» | 


|] 


1 १:// 


(२४५.) वि रा 


२. ७. » ५१,५५९. 
२५५०५५५५०८” < “> < 


भे ॥2* च 
*५१ “५५९०: *५ >> »/« 


7 :“शिकंवणुकीचाही तो: परिपाक असेल नाला 'लागलेल्या “हया आत्यंतिक, 
"..  सळमळीने-पं-जबरदस्तओढीने त्यानाश्‍ंबिद्यार्धिदंशेतच हिमालयाच्या गिरि- क, 
पदरात ब 'गंगा-यगुनाकाठच्या र्‍ थक्षेत्रांत ओढून नेले. हिमालयात :वास' | 
>. "करणाऱ्या कोणा ब्रषिमुंनींच्या उपदेशाने अंबा क्षेत्राच्या ठिकाणी राहाणाऱ्या. 
> 'कोणा 'सेन्यासी-सत्पुरुषाच्या उपदेशाने ञ्याव्हरपॅलेष्या मरुगजळाच्या मागे ते 
> ेरवेरा 'धावत होतेः ते मिळेल व मनाला शांती लाभेल, ह्या हेतूने ते घरातून ! 
*_ 'गुपचिपपणे निघून गेले होते.ते फिरफिर फिरले. परंतु ज्यांच्यासाठी त्यांनी 
- घरदार सडल.ते गवसले नाही. त्यांची तळमळ शांत झाली नाही, आणि 
मनाला शांती लाभक्षी नाही; “ अज्ञेया च्या शोधासाठी छोट्या सुंभाषंवांवूनी 
अज्ञात मुलुखात. एकसारखे , परिभ्रमण! करूनही त्यांच्या मनाभोवती अज्ञातांचे ्! 
_- जे सावट झाकळले होते, ते नाहीसे झाले “नाही. ' अशा निराश स्पिंतीत ते हट 
-:.', कलकत्तयांला परत घरी आले व जरिद्याभ्यांस करू लागले चा 


पुभाषंचंद्रांचा जन्म कटक: येथे इ. स. २३ जानेवारी १८९७मध्ये- - 
धाला. व्यांचे वडील :ज्ञानकीनाथ हे:वकील होते; माता _प्रभावतीदेवी ही फार _ : 
धार्मिक- वृत्तीची : श्री “होतो. मातेचे :'धमीचरण व -श्ार्मिक 'शिकवणूक ह्या 
दोहोंचाही 'सुभाषचंद्रांच्या बालमनावर फार गहिरा ठसा उमटला. कटक येथे 
पाथ]मक शिक्षण 'सपवून माध्यामेक* शिक्षणासाठी: ते कलकत्त्यास गेले टे 
“.___ झत्यंत कुशाप्र चुद्धांचे होते.. कलकत्ता 'विश्वविद्यालयाच्या “शालान्त परीक्षेत 
- त्यांचा .दुसरा क्रमाक आला. त्यानंतर त्यांनी प्रेसिडेन्छी महाविद्यालयात प्रवेश 
भरला. सरकारी .महात्रि्यालयात त्या वेळी बहुतेक प्राध्यापक इंप्रज असत. हे ् 
गोरे प्राध्यापक उच्च 'ब्रिथेने..थूषित असू नही त्यांच्यावर खऱ्या अर्थाने वियेचे 
संस्कार 'झालेले- नसत. -राज्यकत्यांची . घर्मंड।- गुमी:व. मरुरी ही त्यांच्या 
रततादन-बाहतू होती. त्यामुळे, ऱयामल णाच्या हिती ,विद्याथयीना ते कस्पटा- _ 
- समान, मानीत. तेथे गुरुशिष्यांचे प्रेमळ नाते पवित्र नव्हते गुलामीत असलेल्या प 
राष्ट्रातील पोरांच्या अंगावर,ज्ञानाचे कडे फेकणाऱ्या परकेपणाची होन वृत्तीहोती. 
गुरुशिष्यांमध्ये असा तुटकपणाचा 'व-जित-जेत्यांच्या नात्याचा संबंध असन्या- 
उ%-रकदा. एका इप्रज प्राध्यापकाने एका. हिंदी विद्याथ्यीच्या तोंडात मारली... 
ह्य) प्रकाराने सुभापचंद्रांना गनर्षी चीड भाली व त्वेषाने ते त्या प्राध्यापकाच्या; 
अग]षर 'धावून गेले. परंतु तो विवन गला.' त्यानंतर सुभाषचंद्रानी 


| “1 


९४-/--५/०००० ०७००००. «५०-५० ७९५०-५०-९५” '* 


७६.१ (3110281111 


(२४६) 


'विद्यारथ्योत संघटना करून महाविद्यालयाबर बहिष्कार घडवून आणला. त्यांच्या 
ह्या ततेनाने इंप्रज्ञ प्राचार्य व प्राध्यापक यां चे पित्त खवळले ब त्यांनी त्यांना 
महाविद्यालयातून काढून टाकले. त्यानंतर कलकत्त्यातील स्कॉटिश चर्च ह्या 
-महाविद्यालयातून बी. ए. च्या. परीक्षेस बसून ते १९१९ साली - पहिल्या 
वगीत उत्तीणे झाले. इंग्लंडला जाऊन १९२० साली ते आय. सी. एस. दी 
कठीण व सर्वोच, परीक्षा. उत्तीण झाले. त्या काळात आय. सी. एस. 
अधिकार््यांचा थाट एखाद्या सुभेदारासारखा किंबा नबाबांसारखा असे. हातात 
अमर्याद : सत्ता, .डोळ्यांवंर अधिकाराची घुंदी व सरकारकडून दरमहा 
* तमेळणाऱ्या रुपर्यांच्या-चळतीची तवंदी, ह्यांमळे आय. सी. एस. अधिकाऱ्याचे 
जीवन म्हणजे स्बगातोल यक्ष गंधर्बांचे विलासी ष मिजाशी जीषन ! तथापि 
त्या लासी. जीबनाची भूरळ: सुभाषचंद्रांना.|पडली नाही. एवढे उद्चच टोक 
गाठूनही ल्यांच्या हुरहंरत्या मनास शांतता लाभली नाही. त्यांचे:आसावलेले 
डोळे दूरदूर कुठे तरी अज्ञाताचा व अज्ञेयाचा. शोधबेध घेत दिक्‌कालाचा ठाव 
घेत होते. : क आ क 
भारतात आल्यावर:त्यांनी. आय. सो:* एस. आधेकाऱ्याचे. त्यागपत्र 
“भारतमयाकडे पाठवून. दिले" मुंबई येथे. महात्मा गांधींची भेट. घेतली 
व्यानंतर. ते कलकत्त्याला गेले. व - देशभक्त: चित्तरजन-दास यांचे अनुयायी 
बनले. त्यांच्या -सछयावरूंन सुभाषबाबू कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय महाविद्यालयाचे 
प्राजाय-झाल़< काही, दिवसांनंतर-युत्रराजांच्या आगमनाच्या प्रसंगी सुभाष- 
बाबूनी] :.बाहूष्कार - घडवून आणळ्याबद्दल त्यांना सरकारने सहा . महिन्यांची 
'तुरुंगवासाची -शिक्षा दिली 

>>: चित्तरंजन दास हे बंगालचे त्या वेळी मोठे लोकप्रिय : नेते होते. 
-सुभाषचंद्रांवरः त्यांचे फार प्रेम होते. दासबाबू कलकत्ता नगरपालिकेचे अध्यक्ष 
महणून. : निवडून. आल्यानंतर त्यांनी सुभाषबाब्रूंना नगरपालिकेच्या मुख्य 
अधिक्रोऱ्याच्यां| जागेवर नेमले. त्या वेळी 'सुभाषबाबूंनी बरीच लोकोपयोगी 
कामे:केली:*त्यानंतर'बंगालमधील क्रांतिकारकांशी संबंध असन्याच्या वहिमा* 
'बरून'सरकारने,त्यांना पकट्ूतःमंडाले येथे'तुरुंगात ठेवले. तेथे त्यांची प्रकृती 
ऱ्ढासळळन्याते सरकारने त्यांची सुटेका 'वोली. त्यानंतर कलकत्यातील' जनतेने 
. -त्यॉच्यां|गळूंयांत 'कलकत्ताःनगरपालिकेच्या अध्यक्षपदाची माळ, 'घातली 


(1190411 €6 


(२४७) 


पुढे इ. स. १९२० ते १९४०. ह्या'दर्शकातील कांल' म्हणजे खी. 
बाबूंनी देशाच्या स्वातंत्र्य-चळभळीत प्रत्यक्ष घेतलेल्या भागाचा काळ- त्य)... 
चळषळीबद्दल त्यांना. वारंवार शिक्षा झाल्या... तुहगंवासात वारवार त्याचा... 
प्रकृती बिघडे. त्यामुळे वैद्यकीय 'उपचारासाठी तें. दोन-तीन वेळा युरोपमर्ध्यू; 
गेले. स्वित्झलेंड येथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया : करंण्यांत आली. आजारपर्णीत 
त्यांनी ' भारताचा लढा” 'हे पुस्तक तयार' केले. त्यांच्या ' लेखन-मुद्रण कामी. 
एमिली शेंकिल. ह्या तरुणीने त्यांना खूप मदत' केली. आजारपंणातून बरें... 
वाटताच. भारतीय स्तातंत्र्याच्या बबितीत त्यांनी इटालीचा मुसोलिनी तड 
जमनीचा हिटलर र्यांची भेट घेतली... त्यानंतर ते भारतात आले विट, 
सुभाषबाबूंच्या जहाल विचारसरणीमुळे त्यांचे व कॉंग्रेस पुढाऱ्यांचे: 
पटत नसे. त्रिपुरी येथे भरणाऱ्या अखिल भारतीय कॉग्रेसचे अध्यक्षपद 
त्यांना पिळू नये:म्हणून कॉंग्रेस पुढाऱ्यांनी. खूप. प्रयत्न केले. परंतु. सुभा प: | टा ् 
बाडूंचा त्याग, निःस्वाथीपणा, धडाडी,. बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता व कतेत्व ह्यामुळे,ते 2: 
जंनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. त्यामुळे महात्मा गांधींनी कॉंग्रेसच्या 
"अध्यक्षपदासाठी . पुरस्कारिलेल्या पट्टाझे सीताराम अय्या यांचा परा्भन 
करून सुभाषचंद बोस हे कॉँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडूंन आले. . त्थापे, 
आपसातील. बेदिलीमुळे त्यांच्या. मनाला. त्यांच्या रुग्णांईत शरीरापेक्षांही 
अधिक यातन]. होऊ लागल्या. . काँग्रेसचा त्याग. करून ते चढाईचे राजकारण 
खेळू लागले. इतक्यात १९२३९ साल उगवले. युद्धाचा ब्युगल वाजला. 
जमंनावरुद्द इंग्रज सरकार युद्धात उतरले. सावधगिरीचा उपाय म्हणून 
आजारी सुभाषबाबूंना सरकारने त्यांच्या राहात्या घरात नजरकेदेत ठेविले. 
युरोपात पेटलेन्या दुसऱ्या महायुद्वाच्या वणव्याच्या विषारी धु खन 
जागतिक वातावरण अंधारून गेले. .महायुद्धाच्या ज्वाळा पूर्वेकडे सिंग। प्र; 
. जपान बर आफ़िकेत इजिप्तपर्यंत जाऊन भिडल्या. काळाची घोडदौड तुरू 
होती आणि इतिहांस मागे वळून पाहात होता भूतकाळाचा वेध घेत घेत 
. इतिहासाची दृष्टा शिवाजी महारांजांच्या आप्रा येथील तुरुंगावर खिळलौ 
ी भांबावलेळ्या त्यांच्या डोक्यात लख्खकन वीज चमकली. मागच्या गंतीने घे 
मोगच्या रीतोनेच इतिहासाने पाऊलं टाकले. २६ जानेवारी १९४३ रोज 


हिर 
. .जंगातोल-वृत्तंपत्रांत बातमी 'उठंली कौ, सरकारच्या नजरकदेतून सुभाषर्बाबू. 


प. युप्तपणे, सुटून गेले. इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली 


(२४८) 


सुभाष बाह्नू काल रात्री घरातून नाहीसे झाले असे घरातील मंडळींनी 
जाहीर कले आणि पद्ाय्याषर असणाऱ्या शधिकारऱ्यांना सुभाषबाबूंच्या 
गुप्त होण्याच्या बेळेसंबंधी काद्दीच पत्ता नसक्ष्यामुळे ते भांबावून गेले. सुमाष- 
घाबू केव्हा गेले व कोठे गेले ह्याचा कोणालाच पत्ता लागला नाही. असेच 
वर्षे सव्वा वर्ष गेले भाणि एप्रिल १९४२ मध्ये बर्लिन ( जमनी ) रेडिओ 
'लहरींनी एक दिवशी इंप्रजी साम्राज्याला एक, लोरदार. धक्का दिला.“ हा 
रेडिओ बार्लिन आहे. मी सुभाषचंद्र बोस बोलत आहे. माझ्या हिंदी बंधु- 
भगिनींनो, हिंदी स्वातंत्र्याचा'समय नजीक आलेला आहे. ” . सुभाषचंद्रांच्या 
भावाजाने साम्राज्यवादी इंग्रज भयभीत झाले, तर भारतवासीयांच्या 
मनांना आशेची पालवी फुटली... : । 

खरे पाहाता ज्या वेळी सुभाषबाबू घरातून गुप्त झाल्याचे जाहीर झाले 
'होते, त्याच वेळी ते अफगाणिस्तानचे पद्दाड-पठारे व. दऱ्याखोरी ओलांडून व 
काढूल नदीचा प्रवाह्द पार करून काहूल येथे पोहोचले होते. . पूर्वनियोजना- 
चुसार दि. १६ जानेवारी १९४१ रोजी ते. गुप्त वेषाने घराबाहेर पडले व 
तयार्‌ ठेवलेल्या मोटारीतून चाळीस मैल जाऊन मग एका छोटया स्टेशनावर 
आगंगाडीत - चढून . पेशावरला . पोहोचले. पेशांवरला.. गेल्यानंतर भगतराम 
नाषाच्या पंजाबी तरुणाला बरोबर घेऊन पठाणी' पोषाख करून व मुके-बहिरे 
असल्याचा बहाणा -करून त्यांनी सैबरखिंडीतून भारताची सीमा ओलांडली. 
कशी. ओलांडली, . हे. 'एक तर. ते अथवा ' देषच जाणे. युद्धाचे दिवस. 
चोहीकडे कडेकोट बंदोबस्त आणि ' सरहद्दीवर तर हातात. बंदुका घेऊन 
रात्रंदिवस पहारे करणारे लष्करी शिपाई ष लष्करी गस्त आणि? 
चौक्या.. त्य़ांच्या कचाट्यातून जीब-जिषाणू सुटणे मुष्किल, 
प्राण्यांची.आणि शिवाय इंप्रजांच्या, हातांवर तुरी देऊन त्यांच 
निसटणाऱ्या त्यांच्या. शत्रूची तर गोष्टच काढावयास नको. 
उत्तमचंद नावाच्या व्यापाऱ्याच्या घरी. ते राहात असत. 
शेजारच्या इराण, रशिया इत्यादी राष्ट्रांमधील व्यापाग्पांशी 
त्यांच्या:भोळखीने. तेथून युरोपात जाण्यासाठी परवाना मिळविण्पाचा प्रयत्न 
ते.करू लागले.. शेषटी इटली . देशाकडून त्यांना परवाना . मिळाला. त्या 
परवान्याषर इटालियन नागरिकाचे नाव धारण करून 'एका मोटारीतून काही 


लष्करी 
मग मानषी 
या तावडीतून 
काबूल येथे 
उत्तमचंदांचे 
संबंध होते. | 


(७:॥॥॥२(५:॥॥॥॥ २०६ 


(२४९) 


ॅर्भने व इटालियन गृहस्पांसतांधित ते रशियन हरीत पोहीचेशी. ' पैथुन पुढ 
शब्वेने ते भासो येथे गेले. कांही दिवस तेंथे रोहूम भारंत्नाच्या रथीतः्यासीठी 
रीशिंपींचे साह्य मिळण्पो्या रॉक्यंतेचा भदा धेऊन ते पुढे जममीली यीर्ली 
हिटलरने 'त्यांचे सन्मानपूर्वक 'स्वार्गत केले: इंप्रजे-अमेरिकशी लढणाऱ्या : 
हिटेलेरने भारताच्या 'स्व्रातःयांसांठी 'सुंभाषजांवर्मो' 'सर्व' प्रक्षार चे साध्य दे 
केले. ह्यांच काळांत एमिली शैंकिलंशी त्यांनी विबाह' केला आती; 
त्याच सुमारास जपानने जमेनीच्या बाजूने इंप्रेजांविरुद्ध युद्धात दड :: 
थोपटले. ह्या. संधीचा फायदा . जंपानमंध्ये स्थायिक झालेल्या रासबिहारी 
बोस ह्या प्रख्यात क्रास्तिकोरकाने घेण्याचे ठरिले. ' चीन, जंपार्न,' सिंगापूर 
मैलांयो; अह्यदेश ह्या पूर्वेकडील देशांत व्यापार, धंदा धे नौकरीनिमिर्च बरेच. 
भारतीय गेले होते. त्यांच्यंपिकी .भहुतेक ' लोके इंग्रजी संतेची 'देषं वरपर : . 
होते. पव भागात. पसरलेल्या या. लोकोंची-रॉसनिहीरी बोततांनी जपानला. 
टोकियो येथे सभा घेतली. जपानचे साह्य व. संहमारय घेऊन, पंरतु स्वत्रेपण 
भारताय स्वात्त्र्यासांठी लढा ' देण्यासाठी *' इंडिअन इंडेपेरन्त लोग ची. . 
त्यापना करण्यात 'ओली. 'रासबिंदारी बोसांना  लोगंचे * अंध्यक्ष निवडण्यात 
आले. इंप्रजांशी लढण्यासाठी पै्ता जमेबिण्यांत आलां घ "आझाद हिंद? 
फोबेची उभारणी करण्यात आली; - ला तिर 
ब्लला युद्दीचा डोंब उसळला. “जपानने जह्मदेशापरंत 'धंडके मारन 
रग्रजांना आसामात भागे रेटले. युद्दाच्या धुंमश्रंक्रीने वाळेवंडसेली पवे श्ितिज्ञ 
भारताच्या स्वातन्योच्या आशेने उंजळू लागली जागतिक युद्धाची ही'बदलदी 
चित्रे बर्लिनट्टनं सुभाषबाबू पाहात होते. भारतीय संबातञ्र्यांचा क्षण समीप आला 
आ, असें त्यांना वोटले. जमनी वं जपानच्या दोनं पानबुड्यांतूनं ए$ सेवक 
बरोबर घेऊन ते सागराच्या उदरातून प्रांत करीत जपानकडे निधाले निरी 
निरोळ्या संगुदांच्या परभांगावर गस्त घोर्लणाऱ्येा इग्रथेअमोरकेच्या आरमारी 
बोटीच्या कीकिण्यांना चुकवीत चुकवीत ब॑ हर' घडीला जिंबघेण्या ' भयानक 
प्रसंगांशी 'सांमना देत देतं त्या मृत्युंजय वीराने सुमारे: तीन ''महिन्यांनी 
उगवत्या सूयाच्या भूमीवर. पाऊल ठेले सुंभाषमाबूंच्या . देदिप्यमान 
वनाची कल्पना पूर्वकटील भारतीयांना होतीच, जनतेने'ह्षभिराने त्यांच्य 


१५. -4 "१ २५ १५४५१७> 
"५९५४९५ ०० १५९९०५९०५० ००५०० ००००००५०५०. ५५-॥-७५॥०-००-०८०-५--०--५---५.-.-- > 


व द, ०५- नकद ००७ ०९०५02०02७ ७ कळ 


-१->.००»,५०- <<: > >> /०४/* ४०९५१०० ०००७१७ ७ ९४५००५०००७ ०५३०७-५०५-००५५५५॥५९५५५५०-८" >>». कािलिड व िडिह तार 


७६.१ (3110281111 


(२५०) 


१९४२ .ला स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या..हंगामी सरकारच्या, स्थापनेची घोषणा 
करण्यात आलली, इंडियन इंडिपेन्डन्स लीगचे अध्यक्ष रासबिहारी बोस यांनी 
सुभाषबाबंच्या हाती लब्याची सूत्रे पुपूर्द केली. सुभाप्रबादरना, ददिंदी जनतेने 
' नेताझी ! हा किताब दिला ष स्वतंत्र भारताच्या हंगामी-सरकारचे पंतप्रधान . 
म्हणून,.निवडून्‌ दिले." भारताच्या, स्थातत्यासाठी , देशोदेशी बरपुवण.. हिन 
प्रयत्न करणाऱ्या क्रांतिबीर, ,रासनिहारींना. सुभाप्रबाबूनी , हंगामी सरकारचे 
मुख्य सह्ठागार-नेमले. ..... .. क 


अँ" & «जी | 


इयवितमुत्र इतके प्रभावी होते. की, ह्या, निराशेने.गलितगात्र.धालन्या तैनिकांत 
तैजचा,,सचार, झाला: त्यांच्या.वीरश्रीयुकत,शब्दांनी .सेनिकांची:.मने :देश- 
शा ज्वशत, भावततेने, धगधगूनं .गेलीः-““:तिथे. लांब-.अतरावर, ..त्या 
नंदापुलीकड,.त्या झरण्यापलीकडे,:त्या देकड्यांपलीकडे.,आप्रली :ध्येयभूमी 
वसंत आहे !: ज्या. भूमीमध्ये :आपण . जंन्मलो..ती एभ्रूमी बसंत्र:आहे! ऐका 
हिंदुस्थान, तुम्हाला, साद. घालीत;ाहे !. रक्त. रकताला बोलावीत आहे. उठा, 
तैमजीनशत्र उचला! शक्‍्च्या-फळीमध्वन:भापण:आपला,मार्ग कापीत. जाऊ, 


॥/'५* 


स्वातत्य-देतो; चलो दिछी,.जय.हिद !.!! व क या 
/२्निताजी्या:-स्कर्तिप्रद-क्ष[षणणांनी,;समरांराशात पडलेल्या ग्रेतामध्ये 
देखील',आदेशसंच्रारला,असता, मग ते.तर,जिरत्रसेनिक:होते धडक मारून 
त्याती :झासाममेधील 'माणिप्रर-कोहिमापृंयंत्त चाल केली. :मांतुभूमीच्या 'मातीची 
चिमूट'/वेऊंन सुभाप्बाबरत्ती: ती..झंक्तिभावाने 'भाळी'लाषली:, आश्ेयाचाःघरेध 
मिणाऱ्या चिक्षूचा,,अन्‌ अंतश्‍्चक्षना.. ते: भक्षेय आतां .गेवसले. ..'अंदंमानच्या 
भूमीवरंशपाऊल़, ठेवतानाही.। सुभराप्रबाबूंचे 'मन ' भरून “आले ज्या” सेल्युलर 


(१119091161 


>... बँकेकडे अक्षरराः पैशाचा प्र वाहविला. एवढेच नव्हे. तर ल्रियांनीभापले. 
_.. बहुमोल अलंकार देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी नेताजींच्या चरणी अर्पण केले... 


(२५१) 


रवी | कॉरागृ्ठात भारतातील. शेकडो क्रान्तिवीरांचे वास्तव्य होते, त्या पवित्र. वि : 
>. स्थळाला त्यांनी षंदन केले. अंदमान बेटाचे नाव त्यांनी “" शहीद हट 2 


ऱ : (हुतात्मा ) बेट असे ठेविले, 


।. .* 'मेताजींवर सैनिकांनी भपार प्रेम केले. जात, धम, प्रांत असे सर्व भेदे. 


विसरून सर्वजण एकदिलाने आश्यादं हिंद फौजेच्या शेंब्याखाली टश 


>. होते. बनरल जगन्नाथराष भोसले होते. कॅप्टन सैगल होते, कर्सल शहानवा 
*__ खान होते, कॅप्टन लक्ष्मी व कनेल लोकनाथन्‌ आणि ले. कनल हाबिदूर 
_. रोहिमान होते. खरी राष्ट्रीय एकात्मता | एक दिल, एक कदम! 
कः नेताजींवर जनतेनेही अपार प्रेम केले. भारतीय स्वातंत्र्य-दिनानिनिंचं 
.:... झालेल्या समारंभात नेताजींच्या गळात घातलेळ्या हारांचा त्यांनी लिलाव 
_* पुकारला. बोलता बोलता त्या हारावर नऊ लाखांची किंमत लागली ष्ट 


> पाहून एका धनाळ्य न्यापाऱ्याने आपली सर्व संपची त्या हारावरं “लाषली. 


>: नेताजीने आझाद हिंद सरकारची बँक सुरू करताचं हिंदी न्यांपाऱ्यांनं 


"आणि दैवाचे फासे उलटे पडू लागले. जपानी फौजांचा टिप. ठिकाणी - 


-.. . पराभव होऊ लागला. ते सैन्य ब्रह्मदेश सोडून गेले. आह्याद हिंद सेनेलाही 
-*  माधार ध्यावी लागली. पुढे ठरवावयाच्या धोरणासंबंधाचे विचारविनिमय 
_ 'करण्पासाठी'नेताजी विमानाने टोकिओला निघाले. त्यांच्याबरोबर कर्नल 


हृमिवूर रहिमान होते. दुर्देवाने ते विमान रस्त्यात पेटले व खाली कोसळल. . 


त्या अपघातात नेताजी मरण पावले. ज्वलंत. भावनांचे, धगधगत्या कतुत्वाचे 
व रसरसलेल्या देशभक्तीचे एक आग्निलोलकासारखे तेजस्वी .:: घीषन 
विमानाच्या अग्निज्यालांत अंतर्धान पाषले! स्वतंत्रतादेवीच्या मंगलचंरणांवर... 
थोर देशभक्ताने स्वतःच्या जीवनाचे केलेले बलिदान ! डू 


'चिराग्र बनकर जो जल ग्ये हें । ल, 


सलाम सो सो उन्हे हमारा ॥ / 


*- >?* 


